शिवपुत्र 
संभाजी 


आथीर्वाद 


सो. डॉ. कमल गोखले यांनी श्री छत्रपती संभाजी यांच्या चरित्राचा 
अभ्यास अनेक वर्षांपासून चालविला आहे. त्या विषयावर मुंबई विद्यापीठाच्या 
पौएच्‌ डी ( डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी ) पदवीसाठी त्यांनी इंग्रजीत प्रबंध सादर 
केला. प्रबंधाचा मी एक परीक्षक . होतो. त्यांची तोंडी परीक्षाही झाली, आणि 
नंतर त्यांना पदवी देण्यात आली- हा आपला मूळ प्रबंध आधघारास घेऊन आणि 
त्यानंतरच्या कित्येक वर्षांत आणखी मिळालेली माहिती अभ्यासून “ शिवपुत्र 
संभाजी” हा संभाजी चरित्रपर मराठी ग्रंथ प्रकाशित करून पुण्याजवळ भीमाकाठी 
वढू येथे असलेल्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या वृन्दावनासमोर फाल्गुन वद्य 
अमावस्या शके १८९२ या संभाजी महाराजांच्या श्राद्धतिथीस त्यांच्या स्मृतीस 
अपंण केला. 


हा ग्रंथ सुमारे छापील साडेपाचशे पृष्ठांचा आहे. हा ग्रंथ शुद्ध ऐतिहासिक 
आहे. शुद्ध ऐतिहासिक म्हणजे काय? तर जो पूवंकालीन घटितांच्या विश्‍वसनीय 
आणि प्रमाणभूत अशा विविध साधनांच्या आधारे लिहिलेला असतो तो. आधारास 
घेतठेल्या साधनांची माहिती शेवटी ग्रंथात जोडलेली आहे. समकालीन घटना प्रत्यक्ष 
पाहिळेल्यांनी किंवा दप्तरी माहिती मिळवून तयार केलेला साधन ग्रंथ हा एक 
साधनांचा प्रकार. पश्‍चात्‌कालीनांनी पण अस्सल साधनांच्या आधारे लिहिलेल्या 
हकीकती ह्या दुसरा प्रकार. याचा आघार घटित निडचितीकरिता पहिल्या प्रतीचा 
घरून केळेळे लिखाण ते शुद्ध ऐतिहासिक म्हणावे. असे साहित्य विविध प्रकारचे, 
अनेक भाषांत विखुरलेले, गद्यात किंवा पद्यात लिहिलेळे आढळते. या समकालीन 
साहित्यातही ठेखकाच्या मातब्बरीप्रमाणे माहिती ग्रथित केलेली असते. मातब्बरी- 
प्रमाणेच ठेखकाचा पक्ष, परिस्थिती, ज्ञान आणि अभिनिवेश याचाही विचार करावा' 
ळागतो. वाजारी माहिती, दरबारी माहिती खाजगी माहिती असेही प्रकार निव- 
डावे छागतात. शिवाय या समकालीन लिखाणातील संगती, विसंगती शोधावी 
छागते. कालस्थलासंबंधीच्या चुका हुडकून काढाव्या लागतात. असे पुष्कळ परिश्रम 
करून घटितनिठचिती करावी लागते. मग निदिचित केलेली घटिते संगतवार लावून 
त्यावरून प्रकरणांची सजावट करून हाती घेतलेला विषय पुरा करावा लागतो. 
अभ्यासकाला सर्वंच भाषा येतात असे नाही; तेव्हा जाणकारांच्या साहाय्याने 


: शिवपुत्र संभाजी 


बिनचूक भाषांतरे संपादन करावी लागतात. असा प्रपंच आणि खटाटोप, शुद्ध 
ऐतिहासिक रचनेसाठी अवश्य असतो. 
दुसरा प्रकार शबल इतिहासाचा. याला ऐतिहासिक असे नाव देतात; पण 
तो शुद्ध इतिहास नव्हे. ऐतिहासिक कादंबऱ्या, कथा, कहाण्या, नाटके, काव्ये ही 
सवे या शबल वर्गात मोडतात. शुद्ध इतिहासाचे काम हे शबल ग्रंथ भागवू शकत 
नाहीत. येथे प्रतिभेचा आणि शेलीचा प्रश्‍न उत्पन्न होतो. शुद्ध आणि शबल या 
दोन्ही प्रकारांत या गुणांची महती मानावी लागते. शेली नसलेले लिखाण गोडीने 
वाचणारा वाचक विरळा. निदान सरळ आणि सुबोध अशी शेली असावी. अगदी 
प्रामाणिक शुद्ध इतिहास पुष्कळदा शेलीअभावी अत्यंत कंटाळवाणे होतात. वाचकाचे 
मन लागत नाही. आता घटितांची जुळणी करताना, किवा संगती लावताना साघ- 
नांचा आधार पुष्कळदा मिळत नाही. तेव्हा लेखक आपल्या वुद्धीच्या आणि 
प्रतिभेच्या बळावर मांडणी करतात. ही जुळणी विवाद्य असू शकते. निश्‍चित 
आणि पक्के झालेले घटित बदलू शकणार नाही. पण प्रतिभेचा खेळ बहुरंगी 
होऊ शकेल. 
उत्तम कोटीचे कवी, कथाकार यांचे मुख्य बळ हे प्रतिभाबळ होय. आणि 
प्रतिभासंपन्न शुद्ध इतिहासकार हाही त्या बळावर घटनांची संगती लावतो. घटनांचे 
अर्थ स्पष्ट करतो, गूढे उकलून दाखवतो. पण येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, 
कवी, कथाकारांची प्रतिभा ही एक जातीची आणि प्रमाणवादी शुद्ध इतिहास- 
काराची प्रतिभा ही दुसर्‍या जातीचो किवा भिन्न जातीची. कवी अनुभवाच्या आणि 
स्फूर्तीच्या आधारे प्रतिभा प्रकट करतो आणि ऐतिहासिक पंडित हा मानवी 
इंतिहासाच्या सूक्ष्म अवलोकनाने, मननाने आणि चिंतनाने परिष्कृत झालेली प्रतिभा 
वापरतो. कवि-कथाकारांची प्रतिभा स्वर संचार करू शकते. शुद्ध ऐतिहासिकांची 
प्रतिभा अभ्यासाने परिनिष्ठित झालेली असते. कवि-कथाकार यांच्या मनात ऐति- 
हासिक विषय येतो तेव्हा तो त्या विषयाकरिता शुद्ध एं तिहासिकाप्रमाणे घटित- 
निश्‍्चितीची तपश्चर्या करीत नाही. कच्चा ऐतिहासिक माल घेऊन त्याला 
आपल्या आवडीचा रंग देऊन कायंसिद्धी करतो. तो लोकप्रिय झाला तरी त्याच्या 
लिखाणाला इतिहास म्हणणे ही भ्रांती होईल. एवढा भेद नीट लक्षात वागवून 
चालले असता, जिज्ञासू वाचकांचा घोटाळा होणार नाही. 
लोक असा घोटाळा हमेद्या करतात आणि मग अधिकाराच्या प्रश्‍नावरून 
वाद होतात. कवि-कथाकारांना किचित ऐतिहासिक वाटणाऱ्या घटितांच्या आघारे 
प्रतिभेच्या गगनात मुक्‍त संचार करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यांनी ऐतिहासिक 
शब्द पाटीवर रंगवला, तर तसे रंगवण्याचाही त्यांना अधिकार आहे. सावघान 
असावयाचे ते वाचकांनी. तेव्हा शुद्ध इतिहासाच्या मंदिरातच जावे. मंदिर निराळे 


आशीर्वाद : 


रंगभूमी निराळी. एवढी दक्षता घेतली म्हणजे वादाचे काही कारण नाही. प्राचीन 
साहित्यकारांचाही तसाच आर्देश आहे. कवि-कथाकार काल्पनिक पात्रे निर्माण 
करतात, त्यांना किवा त्यांच्या बोलण्याला कथा किवा काव्यच मानावे. इतिहास 
समजू नये. असे केल्याने सर्वांना व्यवस्थित जाग येईल. 

हे खरे असले तरी, जनमनावर पकड कदि-कथाकारांचीच अधिक असणार; 
पण त्याला उपाय नाही. अथवा एकच आहे.. शुद्ध ऐतिहासिकांनी, सुबोध मथवा 
प्रासादिक आणि शक्‍य असेल तर प्रातिभ असे लेखन उपलब्ध करून द्यावे. म्हणजे 
कवि-कथाकारांचेही कार्य सुकर होईल. 


म्हणून आम्ही सो. डॉ. कमल गोखले यांनी लिहिलेल्या “ शिवपुत्र संभाजी 
या ग्रंथाची भलावण कर तो. अनेक कारणास्तव डॉ. कमल गोखले या धन्यवादास 
पात्र आहेत. त्यांच्यासारखी पदवी-विभूषित स्त्री किचकट अशा इतिहासाकडे 
वळली हा एक विशेष. त्यांचे पती श्री. पु. गोखले यांचे संपूण उत्तेजन त्यांच्या 
पाठीशी असले तरो संसार संभाळून वर्षानुवर्षे त्या इतिहास-अभ्यासात रमून 
गेल्या हा दुसरा विश्षेष. जिथे पुरुषसुद्धा वाऱ्याला उभे राहत नाहीत, 
सहकारी, साहाय्यक, उत्तेजक मिळत नाहोत, कंटाळवाणी वाटचाल एकट्यानेच 
करावी लागते, अशा इतिहासप्रांतात त्या रमल्या. “ द्राक्षापाक ” सोडून त्यांनी 
*“ नारिकेलपाकाची ” आवड धरली. हा तिसरा विशेष. डॉ. कमल गोखले 
यांच्या या प्रयत्नामुळे संसाराची आणि भावी पिढीची सूत्रे बव्हंशी ज्यांच्या 
हाती असतात ते नारीमंडळ त्यांच्याकडे कौतुकाने पाहील, त्यांच्या आदर्शामुळे 
उत्तेजित होईल आणि आमचे रुक्ष इतिहासक्षेत्र सहानुभूतीने भिजवील. हा एक 
मोठाच लाभ म्हणावा लागेल. 


भामचे मित्र इतिहाससंशोधक श्री. वासुदेवराव बेंद्रे यांनीही भरपूर माहितीने 
भरलेला असा विस्तृत ग्रंथ संभाजी चरित्रावर लिहून प्रकाशित केलेला आहे. 
या दोन्ही ग्रंथांच्या वाचनामुळे श्री छत्रपती संभाजी महाराजांच्या चरित्राचे 
वास्तव स्वरूप जनतेच्या मनावर ठसा उमटवील असा मला भरवसा आहे. 
यापुर्वी जी संभाजी-चरित्रे लोकांसमोर होती, त्यांत तो व्यसनी, राज्य घालविणारा 
अशी त्याची प्रतिमा रंगवलेली दिसे. आता या दोन्ही चरित्रांवरून आपल्या 
विशवविल्यात पित्याच्या पश्चात्‌ संभाजीने अनेक शत्रूंशी चोहोबाजूंनी कशी टक्कर 
दिली आणि पराक्रम केवढा गाजवला त्याची यथाथं कल्पना वाचकांना येईल. 
तरी स्वराज्याकरिता घडपडणाऱ्या आपल्या थोर पित्याच्या समक्षच संभाजी 
दिठेरखानाकडे गेला हा त्याच्या चरित्रावरील डाग कधीही पुसून जाणार नाही ! 
संभाजी नुसता शूर नव्हता, तर संस्कृत जाणणारा सुसंस्कृत होता आणि शेवट 
असीम धैर्याने आणि बाणेदारपणाने तो वागला ही त्याची कीर्तीही कधीच पुसली 


शिवपुत्र संभाजी 


जाणार नाही. त्याच्या या कीतिसूर्याचे दर्शन डॉ. कमल गोखले यांच्या प्रस्तुतच्या 
शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथाने जनतेला घडेल याचा मला फार हष होतो. आमचे मित्र 
वासुदेवरावजी बेंद्रे यांनी पंचवीस तीस वर्षांपूर्वीपासूनच संभाजीच्या चरित्रावरीह 
डाग काढून टाकून त्याचे उज्ज्वल चरित्र अभ्यासण्यासाठी आणि प्रकाशित करण्या. 
साठी “ श्री छत्रपती संभाजी चरित्र कार्यालय ” अनेक वषं चालविले होते, त्याची 
या निमित्ताने आठवण होते. पुन्हा एकवार सो. डॉ. कमल गोखले यांचे आभार 
मानून त्र्‍्यांचे या क्षेत्रात रमलेळे मन यापुढेही असेच रमत राहो अशी मनापासून 
इच्छा प्रगट करतो. 


मिति फाल्गुन वद्य ३०, १८९२ 


दि. २६ मार्च १९७१, पुणे ३० दत्तो वामन पोतदार 


चरित्राची वाठचाल 


संभाजी राजांच्या चरित्राबद्दल काही कुतूहल आणि पुष्कळसे गैरसमज 
इतरांप्रमाणे माझ्याही मनात असल्यामुळे, अनेक संबंधित विद्वान मंडळींशी चर्चा 
केल्यावर मी हा विषय माझ्या डॉक्टरेटच्या प्रबंधासाठी निवडला होता. प्रथम 
मागदर्शक प्राध्यापक या नात्याने सेंट झेवियर कॉलेजचे डॉ. कोहेल्हो यांनी मला 
विद्याथिनी म्हणून घेण्याचे मान्य केळे होते. परंतु काही तांत्रिक अडचणींमुळे 
त्यांना तसे करता आले नाही. त्यामुळे त्यांनीच मला एल्फिन्स्टन कॉलिजच्या 
डॉ. जी. एम. मोरायस यांच्याकडे पाठविले. विषय अवघड; फारसे कागदपत्रही 
उपलब्ध नसल्याने माझे काम रेंगाळत होते. अखेर हे लक्षात येऊन डॉ. मोरायस 
यांनी मला त्यावेळी रुईया कॉलेजात असलेल्या डॉ. व. दी. राव यांच्याकडे पाठविले. 
रुईया महाविद्यालयाची विद्याथिनी म्हणून माझ्या कामाला वेग येईल असे मला 
वाटू लागले. तोच डॉ. राव एका वर्षासाठी प्राध्यापक म्हणून अमेरिकेत मते 
मला वतंमानपत्रावरून कळले. खरे म्हणजे मी माझ्या परीने या विषयाशी संबं 
असलेले सारे साहित्य वाचीत होते; टिपणे काढीत होते; परंतु मा्गंदनावाचून 
माझ्या कामाला गती येणे अशक्य होते. 

प्रबंधात काही तरी नवीन, अप्रकाशित साहित्य वापरणे जरूर असते. या 
दृष्टीने प्रयत्न करू लागल्यावर साहजिकच मौी प्रथम श्री. वा. सी. बेंद्रे यांच्याकडे 
गेले. श्री. बेंद्रे स्वतः तुकाराम महाराजांचे चरित्र लिहिण्यात गढून गेलेले होते. ते 
मला साहाय्य करतील आणि त्यांनी इंग्लंडहून आणलेले '* फॅक्टरी रेकॉर्ड “ मला 
वापरण्याची परवानगी देतोल किवा नाही याची शंकाच होती. पण प्रत्यक्षात 
वेगळाच अनुभव आला. त्यांनी थोडा विचार करून मला त्यांच्याजवळच्या सवं 
टंकित कागदांच्या फायली देऊन मो ' ७ 18002 ० 8810013) ' असा 
विषय घ्यावा असे सुचविले. इतकेच नव्हे तर स्वतः मागदर्शन करण्याचे मान्य 
केत. त्यांनी दोन तीन वर्षे माझ्या प्रबंधासाठी सवं प्रकारचे साहाय्य केले. मध्यंतरी 
श्री. बेंद्रे यांना सरकारी अनुदान मिळाल्याने १९६० सालीं त्यांनी स्वत:च ' छत्रपती 
संभाजी * हे त्यांचे पुस्तक प्रसिद्ध केले. 

पुस्तक प्रसिद्ध झाल्यावर श्री. बेंद्रे यांचा या विषयातील रस कमी होणे 
साहज़िकच ज़कच होते. परंतु मी त्यांच्याबरोबर पेशवे दप्तर, आणि गुरुवयं म. म. 


: शिवपुत्र संभाजी 


पोदार यांच्या संग्रहातील संभाजीकालीन सर्व साहित्याचा शोध घेतला. इतरही 
पुष्कळ अनुभव मिळाला. पुढे श्री. बेंद्रे मुंबईस राहावयास गेले. दोन्ही मार्गदर्शक दूर 
कहत्याने आणि भी मूळ निवडलेला विषय प्रबंधाला अपुरा आहे असे लक्षात 
बाल्यामुळे माझे येथपयंतचे सवं श्रम फुकट जाऊन पुढे काय करावे असा प्रश्‍न 


माझ्याउमोर उभा राहिला. 


श्री. बेंद्रे यांचे * छत्रपती संभाजी ' हे पुस्तक मी अभ्यासले. त्यांनी नापल्या 
मोठ्या ग्रंपात महत्त्वाची व उपलब्ध माहिती व अनेक साघने वापरलेलीच नव्हती. 
श्री. शं. ना. जोशी यांचा * संभाजीकालीन पत्रसारसंग्रह , म. म. पोतदार यांनी 
प्रतिद्ध केलेळे संभाजी महाराजांचे दानपत्र, सुप्रसिद्ध इतिहास संशोधक भाणि 
गोव्याचे रंहिवाती क॑. डॉ. पांडुरंगपंत पिसुलेकर यांचे गोव्यावरील लिखाण, 
पुन्याच्या भारत इतिहास संद्योधन मंडळाने प्रसिद्ध केलेले विपुल साहित्य श्री. बेंद्रे 
यांच्या पुस्वकात नभावानेच तळपत होते. क॑. गो. स. सरदेसाई यांनी आपल्या 
“ उग्रशक्ती संभाजी या पुस्तकात संभाजीविषयी रूढ असलेले गैरसमज 
त्यावेळच्या उपलब्ध साधनांचा उपयोग करून दुर करण्याचा प्रयत्न केलेला होता. 


ही प्रकाश्चित साधने मला वापरता येतील असे घ्यानात आल्यावर मला पुन्हा 
हुख्प नाला. परंतु प्रवंधासाठी नवे व शक्‍यतो अभ्रकाशित साहित्य कोठून मिळवावे 
हरा प्रश्‍न शिल्लकच होता. क॑. सरदेसाई यांच्या इंग्रजी पुस्तकात संभाजी राजांनी 
भंदरचा (जयपुर) राजा रामसिंग यास लिहिलेल्या संस्कृत पत्राचा उल्लेख सापडला. 
या पत्राची मूळ प्रत मिळविण्याच्या प्रयत्नांत मी सीतामहूचे इतिहाससंशोधक 
डॉ. रघुवीरसिंग यांना पत्र पाठवून विनंती केली. त्यांनी आस्थेवाईकपणे नाणि 
तत्परतेने मला त्या संस्कृत पत्राची नक्कल पाठविलो. त्यानंतर मी त्यांच्याजवळ 
असलेले संभाजीकालीन अप्रसिद्ध व अज्ञात साहित्य ते पाठवू शकतील काय अशी 
चोकशी केली. डॉ. रघुवीरसिग यांनी त्यांच्या संग्रहात जयपूरच्या दप्तरातील (आता 
विकानेर) अल्ववारांच्या छायाचित्रित प्रती असल्याचे कळविले. अखबार पशियन 
भाषेत असल्याने आणि त्यावेळी सीतामहूस जाऊन राहणे अशक्‍य असल्यामुळे मला 
त्यांनी निवडक असवारांची भाषांतरे करून पाठविण्याचे आनंदाने कबूल केले. 
त्या कामासाठी एका मुन्शीची नेमणूक करून आणि स्वतः निवडून भाषांतरित 
केळेळे साहित्य तपासून हप्त्याने पाठविलें. त्यामुळे मी त्यांची फार आभारी आहे. 

केळकर व्याख्यान मालेत “ पोर्तुगेज-मराठे संबंधावर ” व्याख्याने देण्यासाठी 
डॉ. पिसुळेकर पुण्यात आले तेव्हा मी त्यांना भेटण्याची संधी साघली- 
डॉक्टरसाहेवांशी त्यावेळी जी ओोळख झाली ती मला माझ्या विषयासाठी तर 
उपयोगी पडलीच पण पुढे त्यांचा इतका संबंध आला को ते मला मुलीसारखे 
मानू लागले. मला फरेंच आणि पोर्तुगेज भाषा थोड्याफार येत असल्याने मी त्यांचे 


चरित्राची याटचाल : 


माझ्या विषयापुरते ग्रंथ बाचले होते. पोर्तुगेज भाषेत त्यांनी विपुल लेखन केलेले 
आहे. मी माझ्या काही अडचणी सोडवून घेण्यासाठी गोव्याला गेले. आम्ही त्यांच्या- 
कडेच उतरलो. त्यांनी माझ्याक्षी संभाजीविषयक सवं ७पलब्ध साहित्याची चर्चा 
करून मागंदर्शन केले. उतार वयातही आस्थेवाईकपणे आणि प्रेमळपणाने त्यांनी 
आम्हाला गोव्यातील सर्वे महत्त्वाची ऐतिहासिक ठिकाणे दाखविली. खंडो बल्लाळने 
संभाजीराजांचा घोडा पोहणीला लागला असताना राजांना ज्या ठिकाणी वाचविले 
त्या ठिकाणचा नेमका पुरावा उपलब्ध नाही. दुर्भाटची खाडी किवा सांतु इस्तेव्हंव 
या ठिकाणी हा प्रसंग घडला असावा असे सांगून त्यांनी ती दोन्ही ठिकाणे दाखविली. 
ऐतिहासिक घटना घडलेली ठिकाणे पाहण्याचा किती फायदा होतो याचा अनुभव 
मी गोव्यात घेतला. भाणस्तरीच्या रस्त्यावरील देवीच्याजवळ असलेल्या शिला- 
लेखाचे छायाचित्र काढून आम्ही परतलो. त्यानंतर मी शक्‍य ती सव ठिकाणे पाहिली. 


विशेषतः संगमेश्‍वर येथे जाऊन संभाजी राजांच्या आयुष्यातील दुर्देवी प्रसंग 
ज्या परिसरात घडला तेथे फिरून आल्यावर सरदेसाई यांच्या वाड्याच्या बाजूला 
लपून राहण्यासाठी संभाजी राजे त्या बाजूला पळाले असतील किवा नाही याची 
मनात झंका उत्पन्न झाली. त्या बाजूने पुन्हा वळून जावयास मार्गच नाही. पुढे ही 
शंका पेशवे दप्तरातील कागदावरून खरी ठरली. संभाजी राजे सरदेसाई यांच्या 
वाड्यात राहात असत. परंतु ते वाड्यात पकडले न जाता, तेथून दक्षिणेस सुमारे 
दोन मैलांवर असलेल्या नावडी या त्यावेळच्या बंदरात पकडले गेले असा उल्लेखच 
सापडला. संगमेश्‍वर बंदराजवळ जेथे आता आधूनिक रस्ता नदी ओलांडून जातो 
तेथे नावडी वसलेले आहे. 


माझा डॉक्टरेटचा प्रबंध १९६६ साली मान्य होऊन मला पदवी मिळाली. 
संभाजीची कारकीदं केवळ नऊ वर्षांची असली तरी मला माझ्या प्रबंधाचे काम 
पुणं करावयास त्यापेक्षा सहा महिने अधिक म्हणजे एकूण साडेनऊ वर्षे लागली. 
म. म. डॉ. द. वा. पोतदार हे माझे परीक्षक होते. त्यांनी तोंडी परीक्षेच्या वेळी 
सुमारे चार तास जे प्रश्‍न विचारले आणि पुढील काळात जे बहुमोल मागंदशंन 
केले त्याचा हे प्रसिद्ध होणारे चरित्र लिहिताना मला पुष्कळ उपयोग झाला. 
संभाजीच्या संबंधात आज जे जे साहित्य उपलब्ध आहे त्या सर्वांचा परिपूण 
उपयोग करून मी हे चरित्र वाचकांच्या हातात देत आहे. 


या चरित्रात आता इंग्रजी, पो्तुगेज, फार्सी, डच,संस्कृत व मराठी (आणि हिंदी) 
भाषेतील सवं उपलब्ध साधनांचा मी शक्‍य तितका जास्त उपयोग केला आहे. 
दिल्लीतील संग्रहालयात ज्या डच मायक्रोफिल्म आहेत त्यांचाही मी उपयोग केला 
आहे. १७ व्या शतकातील डच भाषा समजणे कठीण आहे. ती समजणारे लोकहीं' 
मिळू शकत नाहीत. त्यात अधिक माहिती मिळण्याचा संभव आाहे. त्याचप्रमाणे 


: शिवपुत्र संभाजी 


फार्सी भाषेतील अखबारही त्यावेळच्या शत्रुपक्षाच्या दृष्टिकोनातून बरीच नवी 
माहिती पुरवितात. शिवाजी महाराजांच्या काळापासून औरंगजेबाच्या मृत्यूपयंतते 
हे भसबार आता भा. इ. सं. मंडळाकडून लवकरच प्रसिद्ध होणार भाहेत. पा 
मुघल-मराठा संघर्षाची माहिती मराठी कागदपत्रात मिळत नाही. बाबूजी दखनी 
नावाचा वकील संभाजीची हकीकत नेहमी लिहीत असे; तो मुघलांच्या क॑देत सापडळा 
असा उल्लेख १६८३ सालच्या अखबारात सापडतो. अशा हकीकती मिळाल्या तर 
इतिहासात पुष्कळ भर पडू शकेल. 
या पुस्तकात फारसी अखबारात मिळालेल्या अनेक सरदारांची नावे दिलेली 
आहेत. काही नावांचा स्पष्ट उलगडा होत नाही तर काही वेळा नेमके नाव कळत 
नाही. एका नावाचे दोन अधिकारी आले की तो मुघल कौ मराठा अधिकारी 
आहे याचा उल्लेख शक्‍य तेव्हा सूचित केला आहे. एकाच नावाची अनेक गावे 
असतात. सरदारांच्या व लढायांच्या संदर्भावरून ती स्थळे निदचित करण्याचा 
प्रयत्त केलेला आहे. उदाहरणाथं इंदोर. इंदोर हे संस्थान नसून नाशिक जिल्ह्या 
तोल एक गाव धरलेले आहे. 
ताराबाईकालीन पत्रव्यवहारात आणि अखबारात संभाजीला दुर्गाबाई नावाची 
बायको होती अशी ,माहिती मिळते. अशी काही नवी मीहिती मिळविता आली 
असली तरी अनेक महत्त्वाच्या घटनांची विश्‍वसनीय कागदपत्रे मिळाली तर अनेक 
गुंतागुंतीच्या प्रश्‍नांवर अधिक जोरदार आणि निर्णायक मते व्यक्‍त करणे शकय 
होईल. इतिहासलेखनात केव्हाही कोणाचा शब्द अखेरचा असे होऊ शकत नाही. 
नवे नवे पुरावे व साधने उपलब्ध होऊन ऐतिहासिक घटनांवर नवा प्रकाश पडत 
असतो. हें मान्य करूनही या चरित्रात नव्या माहितीची भर पडू शकली तरी एकूण 
आराखड्यात आता फारसा बदल होईल असे वाटत नाही. 
या पुस्तकात मराठा-मुघल संघर्ष, मराठा-पोर्तुगेज संबंध आणि युद्धे यांचे 
सविस्तर वणंन मी दिलेले आहे. मराठी मुलखावर मुघलांचे कसे सवंत्र आक्रमण 
चालू होते आणि त्याला मराठे कसे धैर्याने आणि नेटाने तोंड देत होते; संरक्षणा- 
बरोबर हल्ले करून त्यांनी विशेषतः औरंगाबाद आणि बऱ्हाणपूर असे लुटले की 
शिवाजी महाराजांची सुरतेची सु५सिद्ध ठूट समोर उभी राहावी ! पोतुंगेजांशी 
लढताना संभाजीने जशास तसे धोरण तर स्वीकारलेच; पण घाडसाबरोबरच 
मराठांच्या प्रसिद्ध गनिमी युद्धतंत्राचाही सर्वे आघाड्यांवर यशस्वीरीतीने उपयोग 
केला. केवळ पोर्तुगेजांचे नशीब थोर म्हणूनच संभाजी राजांना तेथील यशाचा 
फायदा घेण्यास वेळ मिळाला नाही. 
न्यायदान, प्रजादक्षता, महसुलाचे घोरण, वतनवृत्ती, अष्टप्रधान इत्यादी 
राज्यकारभारविषयक गोष्टींचा सविस्तर आढावा घेतलेला आहे. त्यावरून संभाजी 


चरित्राची वाटचाल : 


राजांच्या काळात राज्यकारभाराची घडी व्यवस्थित होती असेच म्हणावे लागते. 
संभाजी राजांची प्रवृत्ती घामिक होती असेही वाटते. त्यांना रामदास स्वामी 
व इतर साधुसंतांविषयी वाटत असलेला भादर, समर्यांच्या मठाची त्यांनी 
घेतलेली काळजी, ठिकठिकाणी दिलेली दाने आणि अनुदाने वगैरे अनेक गोष्टी मी 
दिलेल्या आहेत. 


संभाजी महाराजांचे संपूण चरित्र सुसूत्रपणे आणि विवेचनात्मक रीतीने 
देण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे. त्यांचे युद्धकोशल्य, प्रजेविषयीची कळकळ, राज्य- 
कारभाराची घडी, सुलतान अकबराच्या वेळी आणि अंबरचा राज रामसिंगाशी 
पत्रव्यवहार करताना त्यांनी दाखविलेली दूरदृष्टी, धडाडी, कल्पकता इत्यादी 
अनेक गोष्टींवर या चरित्राने प्रकाश पडून आजपर्यंतची परंपरागत दूषितदृष्टी ते 
बदलावयास लावील असे निश्चयाने वाटते. शिवाजीराजांसारखा संभाजी लोकोत्तर 
नव्हता; परंतु त्याचे चरित्र आजपर्यंत रंगविण्यात येई तसे ते नसून त्याच्याही 
अंगात अनेक गुण होते. त्यांनी आपल्या कारकीर्दीत सवं शक्‍ती पणाला लावून 
कारभार केला. शिवाजी महाराजांसारखा तो पुरुषसिह नसला तरी त्या महा- 
पुरुषाला शोभेल असाच त्यांचा छावा होता इतके वाचकांच्या घ्यानात आले तरी 
लेखिकेला श्रमाचे साथंक झाले असे वाटेल. इतिहास-लेखन करताना किवा चरित्र 
लिहिताना आपल्या चरित्रनायकाचे वकीलपत्र न घेणे उत्तम. कोणत्याही प्रकारचा 
अभिनिवेश न ठेवता इतिहास लिहावयास हवा. हा आदशं डोळ्यांसमोर ठेवून हे 
चरित्र संभाजी महाराजांच्या होतात्म्यदिनीच नव्हे तर प्रत्यक्ष त्याच स्यळी, वढू 
येथे संभाजी राजांच्या २८२ व्या पुण्यतिथीच्या दिवशी वाचकांच्या हातात देताना 
मी अंगावर घेतलेले कार्यं पूर्णं झाल्याचे समाधान आणि आनंद वाटत आहे. प्रबंघा- 
च्या सुरुवातीपासून ते हें चरित्र पूणं होईपयंत सुमारे तेरा साडेतेरा वर्षे मला 
अनेक संस्थांचे साहाय्य आणि विद्वानांचे मार्गदशन मिळाले त्याचा येथे कृतज्ञतापूवंक 
नामनिदेंश करणे आवश्यक आहे. कै. पांडुरंगपंत पिसुलेकर. सीतामहूचे डॉ. रघुवीर 
सिंग, म. म. पोतदार, श्री. वा. सी. बेंद्रे यांनी किती बहुमोल मदत केली ते मागे 
सांगितलेच आहे. उपलब्ध साधनांचे मूल्यमापन, चिकित्सा करण्यासाठी श्री. ग. ह्‌. 
खरे व मराठी पत्रांचा अथ आणि बारकावा सांगण्यासाठी शिवशाहीर बाबासाहेब 
पुरंदरे यांनी साहाय्य केले. पोर्तुगेज वाचताना श्री. अ. ज. करंदीकर यांनी आपला 
वेळ खर्च केला. कै. शं. ना. जोशी, प्रा. रा. वि. ओतुरकर, श्री. दि. वि. काळे, 
श्री. ना. के. जोशी, श्री. जोगळेकर, दिल्लीत स्थायिक झालेले माझे मित्र धरी. कुळकर्णी; 
इत्यादी अनेकांचा अनेक प्रकारांनी हातभार लागलेला आहे. भा. इ. सं. मंडळ, 
केसरी-मराठा संस्था, प्राज्ञपाठशाळा आणि विश्वकोश कार्यालयाचे ग्रंथालय आणि 
तेथील व्यवस्थापकांनी अनेक ग्रंथ मला संपूर्ण वेळ उपलब्ध करून दिले यासाठी मी 


.: शिवपुत्र संभाजी 


कृतज्ञ आहे. संस्कृत मजकुराच्या भाषांतरासाठी वाईचे श्री. केळकर शास्त्री आणि 
श्री. रंगनाथ शास्त्री जोशी यांचे क्रण मानणे जरूर आहे. 
सातारच्या पारसनीस संग्रहालयातील संभाजीची दोन रंगीत चित्रे प्रस्तुत 
ग्रंथात छापण्याची श्री. बाबासाहेब पारसनीस यांनी परवानगी दिली; या रंगीत 
चित्रांची छायाचित्रे सातारचे श्री. आण्णाराव भिडे यांनी काढली. या दोघांच्या 
सहकार्यामुळेच या चरित्रप्रंथाला शोभा येऊ शकली. मी त्यांची फार आभारी आहे. 
सरदार श्री. गं. ना. ऊर्फ आबासाहेब मुजुमदार यांनी चिंचवडच्या देवस्थानातील 
संभाजीराजांचे एक अप्रकाशित पत्र आणि श्री. य. न. केळकर यांनी भा. इ. सं. 
मंडळात वाचलेले एक अप्रकाशित टिपण दिल्याबद्दलही मी दोघांची आभारी आहे. 
महारोष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृति-मंडळाने या पुस्तकाच्या पहिल्या 
आावृत्तीला अनुदान देऊन माझ्या प्रयत्नांचा जो गोरव केला त्याचा साभार उल्लेख 
करणे जरूर आहे. 
या चरित्रग्रंथाला गुरुवर्य दादा पोतदार यांनी चिकित्सक व सुदीधं पुरस्कार 
लिहून जो आशीर्वाद दिला त्यामुळे मी त्यांची अत्यंत क्ररणी आहे. 
या ग्रंथाला आजचे स्वरूप येण्यासाठी जे कष्ट पडले त्यात माझे पती श्री. 
श्री. पु. गोखले यांनी सिंहाचा वाटा उचलला. स्वतःची व्यावसायिक कामे बाजूला- 
ठेवून अनेक गैरसोयी सोसून त्यांनी सर्व प्रकारचे कष्ट केले. या मदतीचा क्र्ण- 
निदेश करणे त्यांना आवडणारे नसले तरी त्यांची नोंद करणे माझे कर्तव्य आहे. 
हवी मुद्रण प्रत आणि सूची तयार करण्यात व मुद्रिते तपासण्यात सर्व गोखले 
कुटुंबीयांनी सहकायं दिले त्यांचा नामनिर्देश न करताच आभार मानते. 
आानंद मुद्रणालय, के जोशी, अनंत सालकर, व्ही. जोशी, सुबक व सूचक नकाशे 
काढून देणारे श्री. पारीख व फाटक या सर्वांना या पुस्तकाच्या सुबकपणाचे श्रेय 
आहे. त्या सर्वांची मी फार आभारी आहे. 
एका अत्यंत वादग्रस्त विषयावरील हा चरित्रग्रंथ विद्ान आणि चिकित्सक 
* वाचकांच्या हातात देतान। कतंब्यपूर्तीच्या आनंदाबरोबरच काहीशी भीती माझ्या 
मनात वसती करून आहे. मला विचार करून जे प्रामाणिकपणे वाटले ते मो 
मांडले आहे. त्यात फाही अभिनिवेश नाहो. कोणाची वकिली करून कोणाला 
दूषणे. देण्याची इच्छा नाहो. या संबंधात कोणी तज्ज्ञ आणि अभ्यासू काही सुचव- 
तीळ किवा अनवधानाने राहिलेल्या चुका दाखवितील तर मी आभारी होईन. या 
पुस्तकाची दुसरी आवृत्ती काढावयाचा योग आला म्हणजे किंवा हेच चरित्र 
इंग्रजी भाषेत प्रसिद्ध करताना मी सर्व योग्य सूचनांचा उपयोग करीन इतके 
भाश्वासन देते. 


पुणर सो. कमल गोखले 


चौरत्राची वाटचाल : 


चौथ्या आवृत्तीच्या निमित्ताने 


दुसर्‍या आवृत्तीची वाट चालताना डॉ. कमल गोखले यांना 
अपरिमित आनंद झाला होता. कारण पहिली आवृत्ती चारच महिन्यात 
संपली होती. नवीन आवृत्ती वाचकाच्या हातात देताना नवे संदर्भ आणि 
साहित्य मिळवून त्याचा अंतर्भाव करावयाचा असे त्यांचे धोरण होते. 
त्या प्रयत्नानुसार त्यांनी विस्तारित ग्रंथ (तिसरी आवृत्ती) प्रसिद्ध केला. 
परंतु तो मुद्रित स्वरुपात पाहण्यापूर्वीच त्यांचे निधन झाले आणि प्रथम 
स्मृतिदिनी मला तो प्रसिद्ध करावा लागला. 

ज्या ज्या विद्यापीठात इतिहास विषय असतो त्या सर्व संस्थात हा 
“संदर्भ ग्रंथ" म्हणून मान्यता पावला आहे. थोडक्यात सांगावयाचे म्हणजे 
या ग्रंथाला विद्वत्‌जनात आणि लोकमानसात मानाचे स्थान प्राप्त झाले 
आहे. शूर शिवपुत्राच्या चरित्राकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत चालल्याचे 
त्यांनाही सतत आग्रहपूर्वक येणाऱ्या व्याख्यानांच्या निमंत्रणांवरुन घ्यानात 
येत होते 

आता चौथी आवृत्ती “कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन” संस्थेसारख्या 
प्रतिष्ठित संस्थेने ती वाचकांच्या हाती देणे मान्य केले याला आणखी एक 
महत्व आहे. कॉन्टिनेन्टलचे संस्थापक श्री. आनंतराव कुलकर्णी माझे 
घनिष्ट मित्र होते. हा ग्रंथ आपणच प्रकाशित केरावा अशी त्यांची मनीषा 
होती. ती आता त्यांच्या कर्तबगार सुपुत्रांच्या हातून पूर्ण होत आहे. याचा 
मला अतिशय आनंद होणे साहजिक आहे. या आनंदात दुःखाची सलही 
आहे. अनंतराव आणि लेखिका प्रिय पत्नी कमल दोघेही या जगात 
नाहीत. नियती निखळ आनंद आणि केवळ दु:ख आपल्याला देत नाही 
हेच खरं ! 


पुणे २००१ - श्री. पु. गोखले 


अनुक्रमणिका 


आणोर्वाद म. म. डॉ. द. वा. पोतदार ३ 
दरित्राची वाटचाल ७ 
संभाजीची मुद्रा १६ 
स्वराज्याचा वारसा १७ 
बालपण ' २ 
युवराज संभाजी ३९ 
वारसा हक्काच्या कलहातून राज्यपद ७३ 
संभाजी आणि शहाजादा अकबर ९३ 
मराठे, सिद्दी आणि इंग्रज १२० 
मराठे बाणि पोतुंगेज फिरंगी १६१ 
विजापूर नाणि गोवळकोंडा १९९ 
मराठा-मुघल संघपं : २१५ते ३११ 
१ भाग पहिला २१५ 

२ मुघल प्रदेशात चढाई: भाग १ ला : २३६ 

३ भाग दुसरा > 

४ मुघल प्रदेशात चढाई: भाग रे रा : २७६ 

५ भाग तिसरा रट्ट 
मराठ्यांच्या कर्नाटकातील हालचाली ज्र 
संभाजीराजांचा राज्यकारभार ३३५ते ४२० 
वृवंग्रहू ३३५ 

राजाचे अधिकार १३७ 
ब्रप्टप्रधान ३३९ 

कवि कळशा वगर 

मुकी खाते ३५५ 

श्र ३६० 


आधिक धोरण 


प्रजादक्षता 
वतनवृत्ती 
न्याय व कायदा 
सैनिकी व्यवस्था 
संभाजीराजांचे धाभिक घोरण 
दुर्दैवी शेवट 
सिंहावलोकन 
साधन-चिकित्सा 
परिशिष्टे : 
अधिकार्‍यांची नावे आणि ठिकाणे 
संदभभ-स।हित्य व संक्षिव्त सूची 
काही अपरिचित शब्दांचे अथं 
नाम-सूची 
स्थल सूची 
चाररंगी चित्रे : 
संभाजी महाराज 
संभाजी राजे व बाल शाहू 
छायाचित्रे : 
शिलालेख 
मेघडंबरी 
समाधीचे भग्नावशेष 
नकाशे : 
मराठ्यांची मोगल प्रदेशात चढाई 


संभाजीच्या राज्याची सीमा ( दुरंगी ) 


कर्नाटकातील काही हालचाली 


३७४ 
श्ट्ड 
३९४ 
४०७ 
४२१ 
४५० 
४७६ 
४९२ 


५०६ 
५१० 
834 
५२५ 
५४५ 


१७ 
८१ 


१६० 
१६१ 
१६१ 


२४७ 
३्न्ट 
३२५ 


ध्ो शंभो : शिवजातस्य मुद्राद्यौ रिवराजते । 
यव्‌ कसेविनी लेखा वतंतें कस्यनो परि ॥ 


ही मुद्रा सूर्याच्या प्रभेप्रमाणे शोभते आणि त्या मुद्रेचा भाभ्रय 
करणारी लेखासुद्धा कोणावरही सत्ता चालविते. ती ही शिवाजीचा 
पुत्र शंभूची-संभाजीची मुद्रा प्रकाशित होत आहे. 


र्व ६_॥४०॥६ ॥ई ०] 


र. क 
व | कळ कु 
भं ल. 
* ५ 7४०५०० 202012 (8 


छत्रपती संभाजी महाराजांची समाधी मु. वढु (बु.), ता, हवेली, जि. पुणे 


छत्रपती संभाजी महाराजांची समाधी 
मु. वढु (बु.) 


रायगडाच्या पायथ्याशी असणारी 
ऊेठवबरीची समाधी - सतीचे वृंदावन. 


.140:2022300पेबओळ त हत सेड णगी ईत 
कक्कर ्टणणपलणण कफ ने. 
छत्रपती संभाजी महाराज 


(अहमदनगर ऐतिहासिक वास्तू पं सौजन्याने 
जयसिंग स्तू संग्रहालयाच्या सौजन्याने) 
ला सेमी (बसलेले) युवराज संभाजीचे (उभे) स्वागत करताना 
६ सेमी ५४ सेमी १ मीलि. हस्तीदंतावरील दुर्मिळ चित्र 


१. स्वरान्याचा वारसा 


सातव्या, आठव्या शतकापासून हिंदुस्थानाळा परकीयांचे पाय लागळे, 
सुरवातीला अरबांनी जलमार्गाने येऊन पदिचिम किनार्‍यावर स्वार्‍या केल्या. 
आठव्या शतकाच्या प्रारंभी अरब सिंध प्रांतात आले. नवव्या दहाव्या गातकांत 
वायव्येकडून मुसलमानांनी स्वार्‍या केल्या. गक्षनी, घोरी सुलतानांच्या स्वाऱ्यांचा 
उद्देश हिंदुः्यानातील संपत्ती लुटण्याचाच होता. त्यांना हिंदूंच्या सुवणंमूमीचे 
आकषंण वाटू लागले. लुटीच्या हेतूने येता येता त्यांनी दिल्लीत पाय रोवले. 
मामलुक ( गुलाम ) घराण्यातील कुतुबुद्दीन ऐबकने प्रथम दिल्लीत सत्ता स्थापन 
केली. या सुलतानांची सत्ता वाढत गेली. अल्लाउद्दीन खिलजीने आपली नजर 
दक्षिणेत वळविली. 

दिल्ली येथील सुलतानांच्या आपापसातील तंट्यांमुळे बावरला हिंदुस्थानात 
शिरकाव करावयास वाव मिळाला. त्याने दिल्ली येथे खऱ्या अर्थाने मुसलमानांची 
सत्ता स्थापन केली, आणि ती हळूहळू सवं भारतात पसरत गेली. 

प्राचीन महाराष्ट्रात अहिर, वाकाटक, कलचुरी यांची राज्ये वऱ्हाड, 
खानदेश आणि कोकणात होती. त्यानंतर महाराष्ट्रात यादवांचे ( ११८७ ते 
१३१८ ) आणि कर्नाटकात विजयनगरची ( १३३६ ते १५६५ ) राज्ये नांदत 
होती. इ. स. १३१८ पासुन १३४७ पर्यंत महाराष्ट्रात दिल्लीच्या सुलतानांचा 
बंमल होता. १३४७ मध्ये हसन गंगूने बहागनी राज्याची स्थापना केली. या 
सत्तेचा अंमल महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तेलंगणात होता. सन १५२६ पर्यंत बहामनी 
राज्याची सत्ता होती. याच बहामनी राज्यातून दक्षिण हिंदुस्थानात निजामशाही, 
बरीदश्याही, इमादशाही, आदिलशाही आणि कुत्बशाही राज्ये निर्माण झाली. 
१५६५ साली झालेल्या तालीकोटच्या लढाईत विजयनगरचे हिंदूंचे एकमेव राज्य 
नप्ट झाले, 

महाराष्ट्रात अहमदनगरची निजामक्षाही ( १४९० ते १६३६ ) विजा- 
पूरची आदिलशाही (१४८९ ते १६८६ ) आणि खानदेशाची फारूवशाही यांचा 
अंमल होता. या शाह्यांतील सुलतान आणि प्रमुख अधिकारी मुरालगान असले तरी 
त्यांना स्थानिक हिंदू वतनदार, देशमुखांची मदत घ्यावी लागे. भोरळे, जाधय, 
शि. सं....२ 


१८ : शिवपुत्र संभाजी 


निबाळकर, घाडगे, घोरपडे, मोरे, माने, शिदे, डफळे असे अनेक सरदार सुलतानांच्या 
लष्करात लहान मोठ्या अधिकारपदावर होते. सुलतानांच्या आपापसांतील भांडणात 
मालोजी, शहाजी, आणि इतर्‌ जहागिरदारांना आपले कतृंत्व दाखविण्याची संधी 
मिळाली. या भांडवलाच्या वारशाच्या आधाराने शिवाजी महाराजांना स्वराज्याची 
मुहुतेमेढ रोवण्यास वाव मिळाला. 


मालोजीला लष्करी खर्चासाठी निजामशाहीतून वेरूळच्या आसपासच्या 
गावांची जहागीर मिळालेली होती. दोंडजवळची गावे, इंदापुर, सिन्नर तालुकयातील 
काही गावे, नगर जिल्ह्यातील मुंगी-पैठण, वेरूळध्या उत्तरेला बनसेंद्र या 
ठिकाणची पाटीलकी भोसल्यांकडे होती. मालोजीने भोसले घराण्याच्या उत्कर्षाचा 
पाया घातला होता. बुऱ्हाण निजामशहाचा विदववास संपादन केल्यामुळे, इंदापूरचा 
बंदोबस्त शहाने मालोजीवर सोपविलेला होता. ही कामगिरी बजावीत असताना 
मालोजी धारातीर्थी मरण पावला. 


उत्तरेतील मुघलांना दक्षिणेत सत्ता स्थापन करावयाची होती. सन १५९६ 
मध्ये अकबराने निजामशाही राज्यावर स्वारी केली. निजामशाही आणि आदिल- 
शाही यांच्या भांडणांत मुघलांच्या आगमनाची भर पडली. मुघलांनी निजाम- 
शाहीतील अहमदनगरचा किल्ला हस्तगत केला. या लढाईत मलीकंबरबरोबर 
णहाजी ललुजी जाधव, फलटणचे निंबाळकर यांनी मुघलांविरुद्ध निजामशहाच्या 
बाजूने टवकर दिली. निजामशाहीतील प्रतिष्ठित सरदार लखुजी जाधव यांध्या 
मुलीचा-जिजाऊचा-शहाजीशी विवाह झाला. त्याला मालोजीच्या मृह््यूनंतर 
निजामशहाने १६२० थ्या सुमारास वडिलाजित जहागीर दिली. शहाजी आणि 
लखुजी या सारारे-जावयांत वितुष्ट आले. त्यामुळे लखुजी जाधव मुघलांच्या 
*नोफरीत शिरला, 


निजामशाही टिफविण्याराठी हहाजी रातत मुघल आणि आदिलशाही 
सत्तांवि्द शगडत अरो. शहाजीने निजामशहाच्या नावाने फोकण आणि देशावर 
निरेपासून ते थांदोरध्या डोंगरापर्यंत सत्ता स्थापन फेली. हा शहाजीचा पराक्रम 
पाहून गुपलांनी निजामशह्वाविर्द्ध शैन्य पाठविले. १६३२ ते १६३६ पर्यंत 
मुपरू-निजागशाही रांपप चाळू होता. त्यात नाशिक, खानदेश, संपूण वऱ्हाड 
आणि उत्तर पोफणाचा फाही प्रदेश जिंकून ततो औरंगाबादच्या सुभ्यात' गुपलांनी 
रामाधिष्ट फेछा, उरछेला भीगा आणि निरा नयांमधील प्रदेश विजापूरफराफडे 
राहिला 


शष्ठाजहानने निजामशाही बुडथिण्यासाठी आणि शहाजीने ती तारण्यासाठी 
फेछेछा संपर्प सहा पर्षे घाछू होता. निजामशाहीत अपमान शाला म्हणजे शहाजी 
आपिल्याषरी नोकरीत णाई. शहाजीने एकदा मुपछांकडे आणि तीन तीन येळा 


स्वराज्याचा वारसा : १९ 


निजामशाही आणि आदिलशाही यांत स्थित्यंतरे केली. १६३६ साली मात्रः 
शहाजी आदिलशाही नोकरीत आला तो तेथे शेवटपर्यंत होता. शहाजीच्या अंगी 
शोयं, धाडस हे गुण होते. त्याने जेथे जेथे नोकरी केली तेथे त्याला मान आणि, 
अधिकार मिळाले. 

शिवाजी महाराजांचा जन्म १६३० साली शिवनेरी येथे झाल्यावर, शहा- 
जीच्या अस्थिर जीवनामुळे जिजाबाई आणि शिवाजी यांना वणवण करीत दिवस 
काढावे लागले. १६३६ साली शिवाजी आणि जिजाबाई शहाजीच्या पुण्यातील 
जहागिरीत येऊन राहिले. दादाजी कोंडदेव आणि जिजाबाई यांच्या समथ 
मार्गदशशंनाखाली शिवाजी राजे १६४७ सालापर्यंत पुण्यात होते. 

अनेक मांनापमान सहन करीत शहाजी राजांसारखे अनेक मराठे सरदार 
परकीयांच्या नोकऱ्यांत कतृंत्व गाजवीत होते. स्वदेशावर परकीयांची सत्ता बळकट 
करण्यात त्यांचे शौयं आणि कतृंत्व खरचं होत होते. या सर्व सामथ्यंवान व प्राक्रमी 
मंडळींची शक्‍ती स्वराज्य, स्वघमं आणि स्वजनांसाठी कोणीतरी वळविणे आवश्यक 
होते. कोणीतरी ठिणगी पेटवून प्रेरणा देण्याची आवश्‍यकता होती. दक्षिणेतील 
शाह्यात लढणार्‍या या मराठेवीरांनी पाश्‍वंभूमी तयार केली होती. याच वीरांच्या 
साहाय्याने मराठ्यांना स्वातंत्र्य आणि स्वतंत्र अस्तित्व मिळवून देण्याचा महत्त्वा- 
कांक्षी उद्योग शिवाजी महाराजांनी आपल्या अंगावर घेतला. 

,शिवाजीराजे आपल्या बेलाच्या ुग्यातील जहाभिरीत अस तानाज त्यान ण्यातील जहागिरीत असतानाच त्यांनी 
१६४६ साली आदिलशाही सत्तेशी झगडा सुरू केला. त्यावेळी त्यांच्याकडे 
इंदापूर, सुपा पुणे व चाकण हे परगणे होते. दादाजी कोंडदेव यांच्याकडे आदिल 
शहातर्फे बारा मावळची व्यवस्था होती. त्यांनी सुव्यवस्था उत्पन्न केलेल्या या दुर्गम 
प्रदेशात सुलतानांनी दुलंक्ष केलेले होते. याच भागातील लोकांनी मराठ्यांच्या 
स्वातंत्र्जळढ्यात आणि स्वराज्याच्या उभारणीत संपुण सहकायं दिले. ' हे राज्य व्हावे 
हो श्रींची इच्छा आहे ' असे सांगून आत्मविश्‍वासाने शिवाजी महाराजांनी आदिल- 
शाही दडपणाने आणि भोतीने ग्रासलेल्या सरदारांना स्वराज्यस्थापनेच्या महान 
कार्यात एकरूप केले, 

१६४७ साली दादाजी कोंडदेव मरण पावल्यावर शिवाजी राजांनी 
सिह॒गड किल्ला घेऊन आदिलशाही सुलतानाला एक प्रकारचे आव्हानच दिले. या 
आक्रमक हालचालींना अप्रत्यक्षपणे विरोध दशंविण्यासाठी आदिलशाही वजीर 
मुस्ताफाखान याने शहाजीला जिंजी येथे कैद केले. कर्नाटकात असलेला शहाजीचा 
मुलगा संभाजी आणि पुण्याच्या जहागिरीत असलेला श्षिवाजी या दोघांवर आदिल- 
शहाने स्वारी केली. वडिलांच्या सुटकेसाठी शिवाजीराजांना धेतलेला सिंहगड 
सोडावा लागला. 


२० : शिवपुत्र संभाजी 


शिवाजीराजांनी सुरू केलेल्या उद्योगाचे अनुकरण करावयास जावळीच्या 
मोर्‍यांनी सुरुवात केली. शिवाजीराजांनी हस्तगत केलेल्या प्रदेशावरही स्वारी 
करावयास त्याने कमी केले नाही. स्वराज्याच्या आड येणार्‍या मराठा 
सरदारांची शिवाजीराजांनी गय केली नाही. सामोपचाराचा उपयोग होत नाही 
हे लक्षात येताच १६५६ साली यशवंतराव मोर्‍याचे पारिपत्य करून राजांनी 
जावळीचे खोरे ताब्यात घेतले. मोर्‍यांप्रमाणेच सुप्याच्या संभाजी मोहितेला कंद करून 
त्याचा बंदोबस्त केला. जिंकलेल्या प्रदेशाच्या सुरक्षिततेसाठी राजांनी मोरोपंत 
पिंगळे यांच्याकडून जावळीच्या खोऱ्याजवळच प्रतापगडाचा किल्ला बांधला. 
छोट्याशा स्वराज्यात शिवाजीराजांनी प्रयमपासूनच सुव्यवस्या निर्माण केली, 
आणि 'नव्या प्रदेशांच्या सुरक्षिततेसाठी काही नवे गड बांधले व जुन्यांची 
डागडुजी केली. 

महमंद आदिलशहाच्या भाजारपणाचा आणि त्याच्या राज्यात निर्माण 
झालेल्या बजवजपुरीचा शिवाजीराजांनी फायदा घेतला. त्यांचे कोवःणातील किल्ले, 
दाभोळचे वंदर आणि . त्याखालचा मुलूख ताब्यात घेतला. १६५८ साली 
सिहीशी झालेल्या मंत्रीतून राजांनी तळे, घोसाळे, राजगड हे किल्ले आणि त्यांच्या 
भोवतालचा प्रदेश स्वराज्यात समाविष्ट केला. 

आतापर्यंत शिवाजी राजांनी केवळ आदिलय्याहीतील मुलूख जिंकला होता. 
१६५७ नंतर त्यांनी मुघलांचा दक्षिणेतील प्रदेश ताब्यात घ्यावयास प्रारंभ केला. हा 
लढा सुरू करण्यापूर्वी शिवाजीमहाराजांनी भरंगजेबाकडे वकील पाटवून मराठ्यांना 
कोकणाचा मुलूख दिल्यास ते विजापूरकरांविरुद्ध लढावयास तयार असल्याचे 
सुचविले. परंतु औरंगजेबाने किवा त्याच्या अधिकार्‍यांनी तिकडे दुलंल केले. त्यांची 
ही धरसोड वृत्ती दिसताच महाराजांनी मुघलांच्या ताब्यातळे जुन्नर मारून पुष्कळ 
लूट मिळविली; अहमदनगरवर छापे घातले. येयपासून खर्‍या अर्याने मराठ्यांच्या 
स्वातंत्र्ययुद्धाला सुरुवात ज्ञाली. मुघल प्रदेशावर आक्रमण करूत शिवाजी- 
महाराजांनी मुघल बादशहाला आव्हानच दिले होते. परंतु गोरंगजेव स्वतःच 
राज्यपद मिळविण्याच्या उलाढालीत गकं असल्यामुळे, त्याने राजांच्या या हाल- 
चालीकडे दुलंक्ष केले. 

त्याचा फायदा घेऊन शिवाजीमहाराजांनी आदिलय्याही राज्यातील प्रदेदा 
कावीज केला. विजापूरचे राज्य वापलेकांच्या उद्योगात धोक्यात येईल असे 
वाटल्यामुळे, विजापूरच्या वेगमेने अफझलखानाला महाराजांच्या मुलखावर स्वारी 
करण्यास पाठविले. नूतन स्वराज्यावर हे फार मोठे संकट आले होते. खान 
शिवाजी राजांना जिवंत पकडण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने चाळून आला होता. शिवाजी 
राजांनी खूप घावरगुंडी उडाल्याचे नाटकः केले आणि झरणागतीचा स्वीकार 
करण्यासाठी अफझलखानाला फसवीत प्रतापगडाच्या पायथ्याशी याययाप लावले, 


स्वराज्याचा वारसा : २१ 


त्या अभूतपूर्व भेटीत अफझलखानाला शिवाजी महाराजांनी ठार केले, या प्रसंगा- 
नंतर महाराजांचे रथान एकदम उंचावले. अफझलखानाच्या वधाचा फायदा घेत 
मराठांनी वाई प्रांत, पन्हाळा इत्यादी प्रदेश हस्तगत केला. 

श्रिवाजी महाराजांच्या वाढत्या पराक्रमामुळे मुघलांना त्यांच्याकडे लक्ष देणे 
भाग पडले. येयूनच म्हणजे १६५७ मध्ये मराठा - मुघल संघर्षाला तोंड लागले. 
शिवाजी महाराजांच्या हयातीत औरंगजेबाला बादशहा झाल्यानंतर दक्षिणेत 
यावयास वेळ मिळाला नाही. परंतु त्याने शायस्ताखान, मिर्झा राजा जयसिंग, 
शहाजादा मुअज्जम, महावतखान, दिलेरखान अश्या मातवर सरदारांना पाठविले. 
१६६० ते १६७३ पर्यंत श्विवाजी राजांनी मुघलांना सामना दिला. त्यांनी 
धायस्ताखानाची वोटे तोडून फजिती केली तरी जयसिंगाने पुरंदरला वेढा 
घातल्यावर त्यांना माघार घ्यावी लागली, आणि तह॒ करून जिंकलेला बराच प्रदेश 
त्यांना सोडावा लागला. इतकेच नव्हे तर मुघलांची चाकरी पत्करून केवळ नऊ 
वर्षांच्या संभाजीला मन्सबदार म्हणून मुघलांकडे पाठवावे लागले. या तहातूनच त्यांच्या 
जीवनातील सर्वांत कसोटीचा, आग्र्‍्याचा प्रसंग ओढवला. त्यातून ते शिताफीने 
आणि सुदैवाने निसटले आणि सर्व भारतात त्यांच्या कौर्तीचा सुगंध पसरला. 

माग्र्‍्याहून सुटून आल्यानंतर शिवाजी राजांना गमावलेला प्रदेश पुन्हा 
स्वराज्यात आणण्यासाठी आणि त्यात वाढ करण्यासाठी मुघळ आणि आदिलशहा 
यांच्याद्यी अनेक आघाड्यांवर युद्ध करावे लागले. त्यांनी मुलकी आणि लष्करी 
व्यवस्येत अनेंक गोष्टी नव्याने सुरू केल्या. गड-कोटांच्या कारभारात सुधारणा 
करून राज्याला स्थयं आणावयाचा प्रयत्न केला. आता त्यांचे सामथ्यं स्वराज्या- 
भोवती असलेल्या मुघल, विजापूरकर, पोर्तुगेज, सिद्दी, इंग्रज शत्रूंविरुद्ध टिकाव 
घरप्याइतके वाढले होते. दक्षिणेतील शाह्या त्यांना खंडणी देऊ लागल्या होत्या. 
इंग्रज व पोर्तृुगेज यांना महाराजांच्या सामर्थ्याची जाणीव होऊन त्यांचे वकील 
व्यापारी सवलती मिळविण्यासाठी दरबारी खेटे घालू लागले होते. 

स्वराज्याला आता जनतेच्या मान्यतेची आवश्यकता होती. महाराजांना 
सभोवतालच्या राज्यांच्या बरोबरीचे स्थान उत्पन्न करून राजकीय प्रतिष्ठा मिळ- 
विण्याची जरूरी होती. उत्तरेत काय किंवा दक्षिणेत काय ज्या सत्ता राज्य करीत 
होत्या त्या परकीय मुसलमानांच्या होत्या. १५६५ साली विजयनगरचे राज्य नष्ट 
झाल्यापासून सवंध हिंदुस्थानात हिंदूंचे राज्य किवा हिंदूंचा राजा कोठेही राज्य 
करीत नव्हता. शिवाजीमहाराजांनी राज्यारोहण समारंभ करून स्वराज्याला इतर 
परकीय राज्यांच्या वरोबरीचे स्थान मिळवून दिले. हिंदवी स्वराज्य त्यांनी 
स्वसामर्थ्यावर स्थापन केले. 

जून १६७४ साली राज्याभिषेक झाल्यावर दोन्रच वर्षांनी दिवाजीमहा- 
राजांनी कर्नाटकात स्वारी करून स्वराज्याची सीमा वाढविली. स्वराज्याच्या सीमा 


२२ : णिषपुत्र संभाजो 


थारबीत असताना जंजिरेकर सिही, पोर्तुगेज, इंग्रज यांच्याशी त्यांचे संत्रंध आळे. 
स्वराज्याच्या णेजारचा सिद्दी घरातील उंदरारारखा होता. त्याला मुघल आणि 
इंग्रजांचा पाठिबा मिळत असल्याने तो शिरजोर बनून मराठी मुळखात सतत 
जाळपोळ आणि छूटमार करीत असे. महाराजांनी आरमारात वाढ करून सिद्दीचा 
बंदोबस्त करण्यासाठी दंडाराजपुरी गड घेण्याचा प्रेयत्न केला. त्यात अपयश 
आल्यामुळे १६७८ साली खंदेरीजवळ त्यांनी तटबंदी सुरू केली. याला इंग्रजांचा 
विरोध होता. सिद्दीनेही उंदेरीवर तटबंदी सुरू केली. इंग्रजांनी सिद्दीला मुंबईला 
थारा दिल्याने तो अधिकच शिरजोर झाला. सिद्दी आणि इंग्रज या दोघांचा 
बंदोबस्त करण्यासाठी १६७९ - ८० मध्ये महाराजांना युद्ध करावे लागले. त्यांत 
शंग्रजांनी माघार घेऊन मराठ्यांशी तह॒ केला. 

शिवाजीमहाराजांच्या मृत्यूच्या वेळी स्वराज्याची सीमा कोणती होती हे 
निदचितपणे ठरविणे फारसे कठीण नाही. शिवाजीमहाराजांनी एखादे ठाणे घेतले 
की ते कायम त्यांच्याकडे राहिले असे होत नसे. शत्रूने ती ठाणी घेतली तर महाराज 
पुन्हा ती कावीज करीत. असा क्रम स्वराज्यस्थापनेच्या प्रारंभापासून त्यांच्या 
मृत्यूपर्यंत चालू होता. 

स्वराज्यात साल्हेरी किल्ल्यापासून गोदावरी नदीच्या अलीकडे कुलदेश, 
चरघाट, तळ्धाट, तृंगभद्रापावेतो एक प्रांत व तुंगभद्रेपलीकडे कोलार, बाळापूर, 
वंदी, येळूर हे धरून कावेरीच्या सरहद्दीपर्यंतचा दुसरा प्रांत असे दोन प्रांत होते. 

स्वराज्याच्या उत्तर सीमेत सध्याचा नाशिक जिल्हा असून त्यात साल्हेर, 
'रवळा, जवळा, हनुवंतगड, अहिवंतगड, मार्कंडा, पट्टागड, रामसेज, त्रिवकगड हे गड 
होते. या किल्ल्यांखालचा प्रदेशही स्वराज्यात होता. जव्हार, रामनगर, सुरतेच्या 
जवळचा किल्ला महाराजांच्या ताब्यात होता. 

पृणे जिल्ह्यात जुश्नभरपासून कल्याण-भिवंडीपर्यंतचा प्रदेश स्वराज्यात 
असून केळशी, कल्याण-भिवंडी, पनवेल, थळ, पाली, सरसगड, नागोठाणे, प्रबळंगड, 
श्रीवघंनगड, पेण खाडीपयंतचा प्रदेश स्वराज्यात होता. वसईच्या खाडीतून वर 
जाताना पोर्तुगेज मुलुखानंतर केवळ एकदोन मैलांवर मराठी प्रदेश होता. 

स्वराज्याच्या मध्यभागात पुणे, पुरंदर, सिंहगड, लोहगड, रोहिडा, इंदापुर, 
सुपे, राजगड, प्रसिद्धगड, रायगड हे किल्ले होते. 

सातारा जिल्ह्यातील वाई, महाबळेश्‍वर, जावळी, प्रतापगड, पांडवगड, 
सातारा, परळी आणि कऱ्हाड स्वराज्यात होते. 

दक्षिण कोकणात कोल्हापूर व कृष्णा नदीच्या तीरापर्यंतचा मुलूख संगमेश्‍वर, 
शुन्गारपूर, विशाळगड, चिपळूण, राजापुर, दाभोळ,,अंकोला, कडवाडी, शिवेश्वर, 
कोंडा, डिचोली, मदनगड, भिवगड शिवाजीराजांच्या ताब्यात होते. 


स्वराज्याचा वारसा : २३ 


कर्नाटकात जिंजी, वेळूर, पेद्दापोलम, उटळूर, कावेरीच्या अलीकडील 
एकोजीचा प्रांत, कोलार, तंजावरच्या उत्तरेकडील मुलूख गदग, कोपळ इत्यादी 
प्रदेश कर्नाटकाच्या स्वारीत महाराजांनी स्वराज्यात आणला. 

या कर्नाटकातील प्रदेशाप्रमाणेच स्वराज्यातील पुष्कळसा मुलूख १६७४ 
सालानंतर स्वराज्यात आलेला आहे. 

संभाजी राजांना मिळालेल्या स्वराज्याच्या वारशाची ही रूपरेपा आहे. हे 
सर्व राज्य शत्रूच्या मुलखांतील प्रदेश जिंकून निर्माण झालेले होते. तरी स्वराज्या- 
भोवतालच्या शत्रूंचा नायनाट झालेला नव्हता. औरंगजेबाच्या हयातीत स्वराज्यावर 
त्याचे आक्रमण केव्हा ना केव्हा तरी येण्याची भीती होतीच. सिद्दी आणि इंग्रजांचे 
प्रकरण मिटलेले नव्हते. पोर्तुगेजांनाही शह बसलेला नव्हता. तसेच मराठे आणि 
पोर्तुगेज यांचे संबंध विघडलेलेच होते. 

सुव्यवस्थित राज्यकारभाराची आणि गडकोटांची व्यवस्था असलेल्या एक 
करोड होन उत्पन्नाच्या, पण शत्रूने वेढलेल्या, अशा स्वराज्याचा वारसा संभाजी 
राजांकडे आला. 


७0७09 


२. बालपण 


शिवाजी महाराजांनी ६. स. १६४७ साली रोहिडा किल्ला ताव्यात घेऊन 
स्वराज्याची मुहूतमेढ रोवली. त्यानंतरच्या दहा वर्षांत महाराजांनी अनेक पराक्रम 
केले. त्यात त्यांनी पुणे , पुरंदर, कोंडाणा, चाकण, सुपे ही पुण्याच्या परिसरातील 
ठिकाणे स्वराज्याच्या अमलाखाली आणली. या स्वराज्यस्थापनेच्या पहिल्या 
टप्प्यात त्यांनी मुख्यतः विजापूरकरांशीच सामने केलेले होते. ह्या वेळेपर्यंत त्यांची 
दोन लग्ने झालेली होती. सईबाईशी त्यांचे लग्न १६४०-४१ सालच्या सुमारास 
झाले. त्या रूपाने सुंदर आणि गोड स्वभावाच्या होत्या. शिवाजी महाराजांना 
पहिल्या तीन मुलीच झाल्या. या मुलींच्या पाठीवर सईबाईला पुत्ररत्न झाले. या 
पहिल्या मुलाचा जन्म ज्येष्ठ शु. १२ शके १५७९ म्हणजे १४ मे १६५७ 
गुरुवार या दिवशी पुरंदर येथे झाला. ' त्या आनंदाप्रीत्यथं साखर वाटून दानधमं 
करण्यात आला. कनकगिरीला मारल्या गेलेल्या संभाजीराजांचे नाव युवराजांना 
ठेवण्यात आले. 


बाळंतपणानंतर सईबाईची प्रकृती फार दिवस चांगली राहिलेली नसावी. 
ती कोणत्या तरी दुखण्याने (बहुधा बाळंतरोग असावा) आजारी होती. पुरंदरहून 
सईवाई आणि संभाजी यांना प्रतापगडला नेण्यात आले. आजारपणात प्रकृती 
क्षीण झाल्यामुळे तिच्या अंगावर पुरेसे दूध येत नव्हते. यामुळे जिजाबाईंना 
भ्रापल्या नातवाची काळजी वाटणे साहजिकच होते. संभाजीस आजारी आईचा 
संसर्ग होऊ नये आणि दूधही चांगले आणि भरपूर मिळावे ह्या हेतूने जिजाईने 
नसरापूर जवळच्या कापूरवहाळ गावाच्या गाडे नावाच्या मराठा घराण्यातील 
घाराळ आवा या स्त्रीला संभाजीची दाई म्हणून प्रतापगडास नेले.' धाराऊ आवाच्या 
दुघावर संभाजीचे पोपण होऊ लागले. या अमोल सेवेबद्दल जिजाईने तिला प्रति- 
वर्षी २६ होनांची तैनात लावली, या दुखण्यातुन सईबाई उठलीच नाही. ती 


१, शिचप्र-पृष्ठ १८, ५०, ५६. 


२. ऐसंसा, खंड १, ले. १३७ पृ. १३२२-३३ मंस्वाय क्र. ३५. ६. शिचप्र- 
पृष्ठ १६. 


बालपण : २५ 


५ सप्टेंबर १६५९ ( भाद्रपद वद्य १४ शके १५८१) या दिवशी राजगडावर 
मरण पावली." 

पिता-पुत्रांच्या आयुष्यातील या दुःखद घटनेनंतर श्रिवाजी-अफझलखान 
भेटीचा, मराठ्यांच्या इतिहासातील रोमहूर्षक प्रसंग घडला. अफझलखानाच्या 
भेटीला जावयाचा निर्णय करतांना महाराजांनी संभाजी आणि मातोश्री जिजाबाई 
यांना राजगडी ठेवावे असे सांगून पराजय झाला तरी माझा नीच आहे, प्राणनाश 
झाला तर संभाजी राजे आहेत, त्यास राज्य देऊन त्यांचे आज्ञेत तुम्ही राहावे 
असे सांगितले. 

शिवाजीमहाराज अफझल प्रकरणातून सहीसलामत सुटले. खानाचा वध 
करून त्यांनी अद्वितीय असा पराक्रम केला आणि विजापुरकरांना आपल्या 
शोर्याची चुणुक दाखविली. त्यानंतर त्यांनी आदिलशाही अमलाखाली असलेल्या 
मराठी मुलुखात चढाई सुरू केली, महाराजांच्या तुफानी जीवनात त्यांना आपल्या 
लहान मुलाकडे लक्ष देणे कठीणच होते. त्यातून जिजाबाई संभाजीचे पालनपोषण 
करण्यास समर्थ असल्यामुळे त्यांना या गोष्टीकडे लक्ष देण्याची विशेष जरूरीही 
वाटली नाही. आईवेगळ्या नातवाकडे जिजाईचा ओढा आणि प्रेम असणे साह- 
जिकच होते. भोसले घराण्यात संभाजी हा त्यावेळी एकुलता एकच मुलगा होता. 
त्यामुळे जिजाबाईला संभाजीच्या शिक्षणाची जवाबदारी अंगावर घेऊन त्याच्याकडे 
संपूर्णपणे लक्ष ठेवणे शक्यही होते. 
शिक्षण : 

मातोश्री जिजाबाईंनी शिवाजीला लहान वयात शिक्षण दिलेच होते. 
त्याच शिक्षणात तयार होऊन शिवाजीमहाराज स्वराज्य-स्थापनेच्या कामाला 
लागले होते. संभाजीच्या शिक्षणाची जबाबदारी जिजाबाईंवर आली तेव्हा त्यांच्या 
परिस्थितीत बराच फरक झालेला होता. तरीही शिक्षणाच्या पद्धतीत मात्र फारसा, 
फरक पडलेला नव्हता. जिजाबाईने आपल्या नातवाला रामायण आणि महाभारता- 
तल्या गोष्टी सांगितल्याच असणार. आता त्यांचे केवळ इतिहासात जमा झालेल्या 
गोष्टी सांगून समाधान होत नव्हते. आपल्या लाडक्या आणि पराक्रमी मुलाच्या 
जीवनातील अनेक रोमहर्षक प्रसंगांचा जिवंत इतिहासही त्यांनी संभाजीला 
अधिकारवाणीने सांगितलेला असणारच ! केशवभट आणि उमाजी पंडित हे 
संभाजीचे गुरू होत.' केशवभट पुरोहिताने संभाजीला प्रयोगरूप रामायण सांगितले. 
या श्रवणाची सांगता करून केशवभटाला राजापूर प्रांतातील संगमेश्‍वर तालुक्‍यात 


१. शिचप्र - पृष्ठ १९. 
२. सभा ब, पृष्ठ १२. 
३. दंनीति-बें, पृष्ठ ६१; एकब, पृष्ठ ४३, 


२६ : शिवपुत्र संभाजी 


१६०० लारी भूमी दान देण्यात आली. त्यावेळी १५८९४ लारीची ठिकाणे 
त्यांच्या स्वाधीन करण्यात? आली. कोणत्यातरी तांत्रिक अडचणीमुळे त्यावेळी 
देता न आलेली उरलेली १०७. लारीची भूमी त्यांना २७ मार्च १६६९२ ला 
देण्यात आली.' 

संभाजीला कोणकोणत्या प्रकारचे शिक्षण दिलेले होते याचा पुष्कळसा 
बोध सभासद व चिटणीसांच्या वखरीतून, पुढे दिलेल्या माहितीवरून होतो. 
“ संभाजीनें विद्याभ्यास करावा, त्याला सुक्षिक्षित करावा म्हणून त्याळा घोड्यावर 
वसवणे, शास्त्रविद्या, तालीम, तिरंदाजी याचे शिक्षण देवविले. . . आपण राजे 
व हे राजपुत्र, पुढे राज्यास अधिकारी हेच. आपण महाराष्ट्र राज्य आक्रमून 
धरमस्यापना केली. ते पुढें वृद्धीस यांचे हाती पावावी. अप्टप्रधान यांतच राज- 
पुत्राची गणना आहे. सवं अमात्य राजाचा वाम (? ) भुज, युवराज, राजपुद्र 
हा सत्य भुज असे आहे. त्या अर्थी ते सुशिक्षित असावे म्हणून लेखनादी अम्मयास 
करविला. आणि उत्तम दृद्ध सेवक समीप ठेविले. दंडनीती, राजधमं हे सांगविठे. 
राजपुत्रधर्म पितृसेवा कायावाचा मने करावी; जी करणे ती पित्यास संतोप उत्पन्न 
होय अशी करावी; कोणतेही कर्म पित्यास तिळप्राय विपाद उत्पन्न होय ऐसे करू 
नये. पित्याची कृपा ज्याजवर असेल त्याजवरी आपण कृपाच करावी; ज्याचे 
ठायी पित्याचा द्वेप त्याशी आपणही करावा, त्यासी प्रीती करू नये; पिव्यानी 
संतुष्ट होऊन युवराजपद कारभार सांगितला असता गर्वारूढ होऊ नये; संपत्तीचे 
मदे आणि तारुण्याचे मदे करून उन्मत्त होऊ नये; पिता, माता व भगिनी व 
वंधू, मित्र व वल्लभ थोर थोर प्रतिष्ठित असतील (त्या) प्रजादिकांचा अपमान 
करू नये; मोठीही वृद्धी पावला असता पित्याची आज्ञा उल्लंघन करू नये, हाच 
पुत्राचा धमं श्रेयस्कर आणि भूपणापेक्षा भूपण होय. वंधुवर्ग असतील त्यात आपण 
युवराज झालो, कारभार करतो, म्हणून गर्व घरून आपण सर्वाहून अधिक ऐसे 
कदापि मानू नये. राजाची आज्ञा पालन न केली व वंधूची अवगणना केळी 
असता द्रोहे करून (तो युवराज) पदच्युत होतो. . .वहुत नस्रत्वे करून सकलगुण- 
संपन्न असोन सर्ज मंत्री व सेवक जन उत्तम यांचा सहवास व युक्ती श्रवण करून 
राज्यातील माहितगारी व राज्य करण्याच्या युती अवगत करून घ्याव्या. त्यांची 
मान्यता रक्षावी. उत्तम जनांची संगती करावी. नीच व दुर्व्येसनी यांची कदापि 
मैत्री करू नये. (त्यांचा) सहवास न करावा असे वोध करविले. राजांनी पुत्रास 
बहुत प्रकारे रक्षावे. मत्त हत्तीस अंकुश नसल्यास तो अनर्गल होतो. सर्वांचे घात 
करतो. तसेच पुत्र रक्षिले नाहीत आणि लघु मनुप्याची संगती जाळी व मद जाला 


१. सपमा-मा. पा, ले. ४४, पृष्ठ १५७; दंनीति-वे, पृष्ठ ६१; पेद, 
खंड ३१, ले. ५२. भं 


बालपण : २७ 


असता, आपणच राज्य करावे म्हणून इच्छा अनर्गल होतील. तेणे करून राज्यक्षय 
होईल. जे मांस-आपमिष अमुक स्थळी आहे ऐसे व्याघ्रास कळलियावरी त्याचे 
निवारण होत नाही, तसेच पुत्रांचे निवारण मग करू गेले तरी घडत नाही. 
यास्तव उत्तम सुशिक्षित, प्रोढ सेवक सावघ असावे. राजाचे कुळी अनीतिमान 
पुत्र निर्माण जाला म्हणजे ते राज्य व कुल शीघ क्षयास जाते. म्हणोन बहुत 
नीतीने रक्षिणे तसे रक्षिले. आणि मातवर सरकारकून प्रोढ यांजप।शी बसावे, 
दरवारात बसावे, कारभारात माहीत होत जावे असे सांगून करविते जाले. श्रीराम- 
दासस्वामी यांचे दर्शन, सहवास करण्यास (युवराज संभाजीस) पाठविलेले होते.' 

,या माहितीत थोडा उपदेश केलेला असल्याचे दिसले तरी संभाजी आणि 
राजाराम यांना त्या काळी अनुरूप असे आणि शिवाजी राजांचे पुत्र म्हणून कसे 
शिक्षण दिले असेल हे घ्यानात येते. * 'बुधभूषण या संस्कृत ग्रंथात संभाजीने 
काव्यालंकार, शास्त्रे पुराणे, संगीत आणि धनुविद्या यांचा सखोल अभ्यास केला 
होता याचा उल्लेख आहे. संस्कृत भाषेशी संभाजी चांगला परिचित होता. 


संनिकी शिक्षण : 


सैनिकी शिक्षणासाठी संभाजीचे गुरू कोण होते याची माहिती मिळत 
नाही. त्याकाळी सध्यासारखी सैनिकी शिक्षणाची विद्यालये नसली तरी त्या 
काळास योग्य होईल अशा घोड्यांवर बसणे, मल्लयुद्ध करणे, धनुष्यबाण चालविणे, 
तलवारीचे व पट्ट्याचे हात, भाल्याची फेक इत्यादी गोष्टींना महत्त्व होते. या 
सर्ब गोष्टींचे शिक्षण संभाजीला दिलेले असणारच. शिवाजीमहाराज स्वराज्य” 
निमितीसाठी अनेक ठिकाणी हालचाली करीत होते. त्याचाही लाभ संभाजीला 
मिळालेला असणारच. लहान वयातच संभाजीला शिवाजीमहाराजांचा प्रतिनिघी 
म्हणून मुघलांकडे मन्सबदार व्हावे लागले होते. त्यामुळे त्याला कळत न कळत या 
सवं गोष्टींचे ज्ञान प्राप्त झालेले होते. 

सैनिकी तुकडीचे नेतृत्व करावयाचे शिक्षण मिळावे म्हणून शिवाजीमहाराज 
संभाजीला अनेक वेळा पाच ते दहा हजार संन्याच्या तुकडीचे नेतृत्व देत असावेत 
किंवा त्याला स्वतःवरोबर एखाद्या आघाडीवर नेत असावे. युद्धकलेत आणि 
डावपेचात कुशल असलेल्या शिवाजीसारख्या पित्याचे मार्गदर्शन लाभल्यामुळे 
संभाजी युद्धकलेत तरबेज झाला. संभाजीच्या युद्धकलेतील नैपुण्यावद्दल आवे करे' 
याने प्रशंसा केलेली आहे. 


१. सशिचिब, पृष्ठे २७१ ते २७२. 
२. बुधमू-वे, पृष्ठ २. 
३. 7385-51९5, 2. 232 


२८ : शिवपुत्र संभाजी 


शिवाजीमहाराजांनी शृंगारपूर घेतल्यानंतर म्हणजे १६६१ सालानंतर संभाजी 
महाराजांचा विवाह पिलाजी शिर्के यांची कन्या राजसबाई' बरोबर मोठ्या 
समारंभाने साजरा झाला. विव'हानिमित्त चारपाच लाख रुपये खर्च झाला. वधूचे 
नांव येसूबाई असे ठेवण्यात आले.' 


संभाजीचे दुसरे लग्न दुर्गाबाई नावाच्या स्त्रीशी झाले होते. हे लग्न केव्हा 
आणि कोठे झाले आणि ही मुलगी कोणाची असावी यासबंधी काहीच माहिती 
मिळत नाही. 


संभाजीचा राजकारणात प्रवेश : 


श्षिक्षण आणि युद्धकलेतील ज्ञान प्राप्त करून घेत असतानाच संभाजीला 
लहान वयातच राजकारणाचे प्रत्यक्ष धडे घेण्याची संधी मिळालेली होती. वयाच्या 
९/ १० व्या वर्षीच तो मुघलांचा मन्सबदार झाला. १६६४ साली औरंगजेबाने 
जयसिंगाला शिवाजीवर स्वारी करावयासाठी पाठविले. दक्षिणेत येताच जयसिंगाने 
दि. ३० मार्च १६६५ रोजी पुरंदरला वेढा घातला. शिवाजीमहाराजांनी मुघली 
फौजांचा प्रतिकार करण्यासाठी अनेक उपाय योजले. मुघलांचा वेढा मारून काढ- 
ण्याच्या कार्यात मराठ्यांची पुष्कळ प्राणहानी ज्ञाली असती आणि वैसाही खर्च 
झाला असता. फार काळ मुधघलांविरुद्ध टिकाव धरणे शक्‍य नाही हे घ्यानात येताच 
शिवाजीमहाराजांनी जयसिंगाबरोबर तहाची बोलणी सुरू केली. दि. ११ जून 
१६६५ या दिवशी महाराज आंणि जयसिंग यांची भेट झाली. दि. १३ जून 
१६६५ ला मराठे आणि मुछल यांच्यात तहं झाला." या तहान्वये शिवाजीला 
देशावरचे नऊ आणि कोकणातील चवदा किल्ले आणि त्यांच्या खाली येणारा 
मुलूख मुघलांना द्यावा लागला. त्यातून वगळलेले राजगड, तोरणा, रायगड, 
तळेगड इत्यादी बारा किल्ठे आणि त्या खालचा एक लक्ष होन उत्पन्न असलेला 
प्रदेश महारालांकडे राहिला. शिवाजी महाराजांनी ओरंगजेबाची एकनिष्ठपणे सेवा 
करावी असेही तहात ठरले होते. साहजिकच ते औरंगजेबाचे तावेदार झाले होते. 
या पेचातून महाराजांनी युक्‍तीने स्वत:ची सुटका करून घेतली. त्यांनी पाच हजा- 
राची मग्सव आणि नोकरीच्या खर्चाची जहागीर संभाजीच्या नावाने स्वीकारली. 
आणि राजकारणाचे डावपेच करण्यासाठी ते स्वत: मोकळे राहिले. त्यामुळे 
संभाजीचा नकळत राजकारणात चंचुप्रवेश झाला आणि राजकारणाचे प्रत्यक्ष घडे 
घेण्याचीही संधी त्याला मिळाली 


१. पका-स, पृष्ठ १८०-१८१ २. सश्िचिव, पृप्ठ २४५. 
३. ताकाका-प, पृष्ठ १४३, १९५. ४. दिचप्र, पृष्ठ २३, ५१. 


बालपण : २९ 


या हहानंतर शिवाजी आणि संभाजी दि. १५ जून १६६५ ला राजगडावर 
गेषषे. 3हात उरलेल्या झटीप्रमाणे दि, १७ जूनला उप्रसेन कज्छवाहबरोबर 
संभाजोस राजा ञर्यासगास्मा हुपाठी करण्यासाठी त्याच्या छावणीत पाठविले 
दि. (८ जून रोजी केवळ आठ वर्षाचा रांभाजी गुपलांच्या छावणीत दाखल 
प्ताला.५ जयसिंगाने पोषाख आणि रुप्याच्या होयासह्‌ हत्ती देऊन संभाजीचा 
सन्मान केला. राप्टेंबर १६६५ पर्यंत. शिवाजीचा प्रतिनिधी या नात्याने संभाजी 
मुघलांकडे ओलीस राहिला. तहात ठरल्याप्रमाणे राजा जयसिंगाने शिवाजीच्या 
मरतीने विजापूरक्रांवर स्वारी केली. परंतु या मोहिमेत मुधलांना यश मिळाले 
नाही. विजापूरकर आणि गोवळकोंडेकर यांच्या एकजुटीत शिवाजीने सामील 
होऊ नये म्हणून जयसिंगाने शिवाजी आणि औरंगजेब यांच्या भेटीची योजना 
आखली. त्यावेळच्या राजकीय परिस्थितीचा विचार करून महाराजांना औरंग- 
जेबाच्या मेटीचे आमंत्रण स्वीकारावे लागले. 


श्िवाजो आणि संभाजी यांची आग्र्‍्यास भेट : 


लहान वयातच संभाजीला आपल्या पित्याचे प्रतिनिधित्व स्वीकारावे 
लागलेले होते. तो मुघलांचा मन्सबदार असल्याने त्याला शिवाजी महाराजांबरोबर 
आस्र्‍्याला जाणे प्राप्तच होते. त्याच्या बालवयाचा विचार केला तर महाराष्ट्रातून 
दूर उत्तरेस जाणे फारच त्रासदायक होते यात शंका नाही. जिजाबाई आणि इतर 
आप्त मंडळोंचा निरोप घेऊन दोघे पितापुत्र दि. ५ मार्च १६६६ या दिवशी 
शत्रूच्या शिबिरात जाण्यासाठी निघाले.' तेव्हा पालखी, घोडे, उंट अश्या साधनां- 
नीच प्रवास करावा लागत असे. या! दूरच्या प्रवासाकरिता हवामानही अनुकूल 
नव्हते. मे-जूनच्या सुमाराला उत्तर हिंदुस्थानात उन्हाळाही तापदायक असतो. 
अश्या खडतर परिस्थितीत प्रवास करून दोघेही दि. ११ मे १६६६ रोजी आग्य्यास 
पोहोचले. मालुकचंदाच्या सराईत पोहोचल्यावर त्यांनी आपले तंबू ठोकले.' आठव्या 
वर्षीच कठीण प्रवास करावा लागल्यामुळे संभाजीच्या काटकपणाची, सहनशक्‍्तीची 
आणि धैर्याची कसोटी लागली असे म्हणावयास हरकत नाही. 


आप्रा पेथोल दरबार : 

मन्सबदाराचे भानमरातब स्वीकारण्याची पहिली संधी संभाजीला जय- 
सिंगाच्या छावणीत मिळाली होती. आग्ऱ्याला गेल्यावर त्याला औरंगजेबाचा 
दरबार, मुघल साम्राज्याचे विभव पाहण्यास मिळाले. महाराष्ट्राच्या साध्या राह- 
णीच्या तुलनेत मुघल दरबाराचा थाट डोळे दिपून जाण्यासारखाच होत!. 


१. मइसा, खंड ८, ले. १६; 090४,? 295 ४७ 302 
२. शिचप्र, पृष्ठ २२. ३. 17२ 56-२७. 


३० : शिवपुत्र संभाजी 


शिवाजी महाराज आग्यात आल्याचे कळताच जयसिंगाचा मुलगा कुमार 
रामसिंग याने शिवाजीमहाराजांना देण्यासाठी गिरधरलाल मुन्शीवरोबर एक 
चांदीच्या साजांनी मढविलेला घोडा आणि पोषाख पाठविला. शिवाजीमहाराजांनी 
त्यांचा स्वीकार करून मुन्शीला २०० रु. आणि पोषाख देऊन परत पाठविले. 
दि. १२ ल रामसिंगाचा राजवाड्याभोवती पहारा होता. तेथून तो स्वागत 
करण्यासाठी शिवाजीमहाराजांच्या छावणीजवळ आला. शिवाजीला औरंगजेबाच्या 
दरबारात घेऊन जाण्यासाठी गिरधरलाल मुन्शीला त्याने पुढे पाठविले शिवाजी, 
संभाजी आणि गिरधरलाल दाहार-अरा बागेत आले. शिवाजीला फिरोज बागेतून 
आणण्यासाठी रामसिंगाने दुंगरमल चौधरीला घाडले. शिवाजी संभाजी आणि 
कुमार रामसिंग यांची नूरगंज बागेत भेट झाली. हे तिघे दरबारात पोहोचेपर्यंत 
औरंगजेब दिवाण-इ-आममधून दिवाण-इ-खासमध्ये गेला होता. त्यामुळे तेही 
दिवाण-इ-खासमध्ये गेले. आसदुखानाने शिवाजी आणि 'संभाजी यांना बादशहा- 
पर्यंत नेले. शिवाजीमहाराजांनी एक हजार मोहरा, रु. दोन हजार नजर आणि 
रू. पाच हजार निसार म्हणून दिले. त्यानंतर संभाजीला औरंगजेबासमोर नेण्यात 
आले. त्याने पाचशे मोहरा, रु. एक हजार नजर आणि रु. दोन हजार निसार 
म्हणून बादशहाला दिले [शिवाजीमहाराजांना राजा जयसिंगाच्या पुढे आणि 
ताहीरखानाच्या जागी ( याला पंधरा दिवसांपूर्वीच पाच हजाराची मन्सब दिलेली 
होती ) “उभे करण्यात आले. औरंगजेब प्रत्यक्ष शिवाजीमहाराजांशी किवा त्यांना 
उद्देशून काहीच बोलला नाही- 

त्या दिवशी औरंगजेबाचा वाढदिवस असल्यामुळे सर्वांना विडे दिले त्यात 
शिवाजीलाही विडा देण्यात आला. त्यानंतर इतर सर्वांना मानाचे पोषाख देण्यात 
आठे. त्यामुळे शिवाजीमहाराजांना दुःख झाले. ते भयंकर रागावले ते लक्षात 
येताच वादशहाने कुमार रामसिहाला त्याचे कारण विचारावयास सांगितले. 
आपल्याला योग्य तो मान न देता कोठे तरी उभे करण्यात आले. माझी मन्सब 
मी काढून टाकतो असे शिवाजीमहाराजांनी चिडून कुमाराला सांगितले. रामसिंगाने 
महाराजांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याचा उपयोग झाला नाही. 
त्यानंतर शिवाजी आणि संभाजी यांना, कुमार रामसिंग घरी घेऊन गेला. 
त्याच्याशी चर्चा केत्यावर शिवाजीला आपल्या छावणीत जाण्याची परवानगी 
मिळाली. त्याच दिवसाच्या तिसऱ्या प्रहरी शिवाजीने बाळूशहा आणि गिरधरलाल 
यांच्याशी चर्चा करून सांगितले की, मी माझा मुलगा तुमच्याकडे नोकरीसाठी 
पाठवितो. तो बादशहाचा चाकर राहील. 

दि. १३ मे रोजी औरंगजेबाने शिवाजीची चौकझी करून तो दरबारात 
येणार आहे किंवा नाही असे विचारले. संध्याकाळच्या दरवारात संभाजी राम- 
सिंगाबरोबर गेला. संभाजी बादशहासमोर रामसिंगाच्या शेजारी उभ' होता. 


बालपण : १३१ 


पेट म्हणून बादशहाने संभाजीला सरोपा ($31-0-0). रत्नजडित रंजीर 
एक मोत्यांची माळ दिली. दि. १२ मे नंतर शिवाजीमहाराज 
जेबाच्या दरबारात पुन्हां गेले नाहीत. शिवाजीमहाराजांना पोश्याथ व 
दिलासा देऊन परत आणावे म्हणून वादशहाने आज्ञा केली. परंतु दिलासा 
देजाऱया मुल्तफितखान, आकिलखान व मुखलिसखान यांना शिवाजी म्हणाला, 
“ देत नाही पोषाख मी. मी काय असा मनुष्य आहे की ज्यास वादशहाने 
उसवंतसिंगाच्या खाली उभे करावे ?” इत्यादी प्रकारचे भापण करून शिवाजी 
बादशहाला न भेटताच परत फिरला.' 


कंद आणि.सुटका : 

बादशहाजवळ जहानारा बेगम, जाफरखान आणि राजा जसवंतसिंग हे 
शिवाजीच्या विरुद्ध बोलले. त्यानंतर शिंवाजीला मारावे, तुरुंगात टाकावे का 
एखाद्या गडात अडकवून ठेवावे याविषयी औरंगजेबाने चर्चा केली शिवाजीला र॒अद्‌ 
अंदाज खानाच्या घरी नेण्याची औरंगजेबाने सिद्दी फोलादला आज्ञा दिली. राम- 
शिंगाला ही गोप्ट कळताच त्याने मुहमद अमीनखान यास त्यासंबंधी विचारले. 
त्यामुळे वादशहाने कुमार रामसिंग याजकडून शिवाजी पळून जाणार नाही, तो 
काही खोडी करणार नाही अशा प्रकारची हमी लिहून घेतली. शिवाजीने दिनांक 
१५ मे १६६६ या दिवशी रामसिंगाला चांगली वर्तणूक करावयाची हमी देणारे 
एक पत्र लिहून दिले. शेवटी कुमार रामसिंगाने शिवाजीला काबुल येथे घेऊन 
डावे असे ठरले. त्याला महाराजांनी विरोध केला. दिनांक १९ मे पर्यंत या संबंधात 
चर्चा झाळी आणि अखेर ती कल्पना सोडून देण्यात आली. ही चर्चा चालू 
दसताना किवा पुढे केव्हाही शिवाजीमहाराज औरंगजेबाला भेटावयास गेले 
नाहीत. टरीही मन्सबदार संभाजी रामसिंगाबरोबर बादशहाच्या दरबारात नेहमी 
जात भसे 

अश्याच एका भेटीत ओरंगजेबाने एका मल्लाबरोबर संभाजीला मल्ल्युद्ध 
खेळावयारा सांगितले. या सूचनेला संभाजीने तडफदारपणाने विरोध केला.' बाकरे 
दानपत्रातील हा उल्लेख इतरत्र मिळत नाही. 

बादशहाने घेतलेले सवं गड परत दिले तर आपण बादशहाला त्याच्या 
बदल्यात दोन कोट रुपये द्यावयास तयार असून संभाजीला बादशहाच्या नोकरीत 
ठेवावयास तयार आहो. आपल्याला महाराष्ट्रात परत जावयास परवानगी द्यावी 
अश्या आशयाचा अर्ज महाराजांनी मृहमद अमीनखान याजबरोबर औरंगजेबाकडे 


१. शिचसा, खंड १२, लेख ७९ ते ८४; 7॥ए१५७६-7२५५. 
२. दानपत्र-सं. 


३२ : शिवपुत्र सांभाजी 


पाठविला. या अर्जामुळे औरंगजेवारा राग आला. शिवाजीने कोणाराद्दी भेटू नये असा 
हुकूम काढून औरंगजेबाने त्याच्या निवारास्थानावर चीक्य़ा बराविल्या. 

हे कळताच गहाराजांना ब्रह्मांड आठवले. ते मनात खूप कष्टी झाले. 
संभाजीला पोटाशी धरून त्यांनी बहुत खेद केळा शिवोजीमहाराजांवर चौक्या 
बसलेल्या असल्या तरी सभाजी मोकळाच होता. तो रामसिंगावरोबर दरवारात 
जातच होता. १६६६ सालाच्या जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात गोरंग- 
जेवाने शिवाजीकडे सर्व गडांची मागणी केली. शिवाजीमहाराजांनी ती अमान्य 
केली. दि. ७ जूनला आपल्या सर्व सेवकांना महाराजांनी परत जाण्यास सांगितले 
आणि तसे परवाने' मागितले. सेवकांनी तंबू वगैरे काढून टाकून परत जावयाची 
तयारी केली. शिवाजीमहाराजांना आग्ऱ्याला बराच काळ काढावा लागल्याने 
त्यांचा आत्तापर्यंत वराच पैसा खर्च झाला होता. जुले महिन्यात महाराजांनी हुंडी 
देऊन रामसिंगाकडून सहासष्ट हजार रुपये घेतले. औरंगजेबाच्या कडक बंदोबस्तातून 
सुटून जाण्याची चिन्हे महाराजांना दिसत नव्हती. 

अखेर दि. १७ ऑगस्ट १६६६ रोजी सकाळच्या वेळी शिवाजीनहाराज 
संभाजीसह पेटाऱ्यात बसून औरंगजेबाच्या कंदेतून निसटले * ही बातमी कळताच 
औरंगजेब संतापला. त्याची तळपायाची आग मस्तकात गेली, आणि त्याने 
शिवाजीला पकडून आणण्यासाठी चारही दिशांना सैन्य रवाना केले. 

आग्रा येथून निसटल्यावर शिवाजी आणि संभाजी यांच्यासंबंधी श्री दिग्विजय 
वखरीत म्हटले आहे की, “ आग्रा येथून निसटल्यावर शिवाजी संभाजी कुरुक्षेत्री 
काही दिवस राहून मथुरेस आले. मार्गी येता संभाजीमहाराज यांचे वय 
अल्प, चालावयाचा अभ्यास नाही. देशी जावे तरी निभावणी कशी होती ! 
महृत्संकट वाटले. परंतु श्री जगदंबा सानुकुल त्यायोगे मोरोपंत पेशवे यांचे मेहुणे 
अण्णाजीपंत व काशीपंत व विसाजीपंत हे त्रिवगं बंधू, कुटुंबसुद्धा मथुरेत राहिले 
होते. त्यांचा व निराजीपंतांचा परिचय होता. तीर्थ करीत करीत फिरता सर्वांची 
गाठ पडोन आगत-स्वागत जाले. परस्पर शपथ प्रमाण घेऊन संभाजीमहाराजांस 
त्यांचे हवाली केले... महाराजांनी आज्ञा केली की, “ आम्हो देशी पावल्यावरी 
तुम्हास लेहून पाठवू, नंतर तुम्ही चिरंजीवास घेऊन यावे. * * 

श्रिवाजीमहाराज राजगडाला सुखरूप पोहोचल्यावर त्यांनी शंभुराजांना परत 
आणण्याचा बेत केला. काशीपंत, विसाजीपत यांना पत्र गेल्यानंतर त्रिवर्ग व 


१. शिचसा, खंड १२, ले. ७९-८४; 17॥५॥-1२७४. 
२. कित्ता; शिचप्र, पृ. २४; मोञआम-प, पू. १९ 
३. शिदिब-पृष्ठ २५२-२५४. 


बालपण : ३३ 


संभाजी निघाले. वाटेत काय झाले यासंबंधात या बखरीत' वणंन आहे की, 
* मथुरेत संभाजी राजे ठेविले. त्यास आणवावे, यवनांत वृत्त न कळावे. असे 
विचारात महाराज असता, काशीपंत याणी ब्रह्मवेश, संभाजीमहाराजांना देऊन, 
मार्गानी घेऊन येत असता, पादशाही ताकीद सर्वाठायी जाली होती की, “ शिवाजी 
येथून पळून गेळे, त्यास अथवा त्यांचे लेकास आणोन देईल, त्यास वक्षीस देऊन, 
मोठे मरातबाने त्याचे चालविळे जाईल. त्यावरून गादोगाव तलाश पाडीत होते. 
संभाजी राजे यांस काशीपंत मार्गांनी घेऊन येत असता, मौजे... गाव हवेली 
उज्जयिनी येथे गाठ .पडली. संभाजीराजे आधीच स्वरूपवान्‌, पूरववय, त्यायोगे 
सोंदर्यॅकरून फार चांगले दिसत. त्यावरून पाहणारांनी दुरदृष्टी ' ब्राह्मण पादचारी 
फिरणार, त्याचे पोटी असा पुत्र होणार नाही. कृत्रिम काही आहे ' असे मनात 
आणोन, अडथळा केला. काशीपंत खातरजमा वहुत तर्‍हेनी त्यांची करीत; परंतु 
न होय. त्यावरून जिकीरीस येऊन बोलते जाले की, ' शपथ प्रमाण केली असता, 
अप्रमाण मानिता, त्या अर्थी तुमचे मनात जसे खरे वाटेल ते कळवावे, तसे 
करीन, असे बोलले. गावचेही चार मिळाले, त्यांनीही वृत्त ऐकले, तेव्हा ब्राह्मणाची 
करुणा येवोन, “ तुम्ही ब्राह्मण, ,आपला चिरंजीव म्हणता; परंतु आम्हास 
खरे वाटत नाही. हा शिवाजीमहाराजांचा लेक असेल असे वाटते. तुम्ही नाही 
म्हणता, त्यास पुत्र तुमचा, तरी एकः पात्री भोजन करावे; म्हणजे आमचा संशय 
दुर होईल. ' हे ऐकोन अंत:करणात परम भय पावोन, विचार करिते जाले की 
जर करिता जवितो तो ब्राह्मण्यातून नष्ट होतो; नाही म्हणतो तरी यास नेतात ! 
आमचे प्राणाशी गाठ पडती ! ' प्राणान्त संकट जाणून, विश्वेश्वरास “ सहल्न ब्राह्मण 
भोजनास' घालू ' असा नवस नवसून बोलते जाले को, ' ब्रतवंध ब्राह्मणाचा जाला 
म्हणजे एकपात्री भोजन नाही. ही वेदाज्ञा आहे. एक फलहार केला असता, वेदाज्ञा 
आहे. याव्यतिरिक्त वेदाज्ञा नाही. तथापि तुम्ही आमचे पुत्राचा अभिलाष 
इच्छिता, तरी सांगाल ते करणे प्राप्त. तुम्ही या गावाचे अधिकारी यांचे विद्यमाने - 
सांगावे. स्वजातिवर्मे चालावे किंवा कसे? ते सांगाल तसे करू. ' म्हणोन विनयतेनी 
बोलल्यावरून * फराळाचे नूतन पाक करून एक जागी बसोन करावा. म्हणजे 
तुम्हास मुक्‍त करू, ' बोलल्यावरी काशी पुन्हा बोलते जाले जे, ' पहा मी गरीब 
ब्राह्मण अनाथ आहे. महायात्रेस येकटे येऊ नये म्हणोन कुटुंबासुद्धा मातुश्रीस 
घेऊन आलो. म्हातारी पुण्यवान होती, ती विष्णुपद सेवून मुक्‍त जाली. स्त्रियेनी 
देहू प्रयागी समपंण केला. आम्ही उभयता राहिलो; ते या प्रवाही पडलो ! 
भगवान, तू त्राता आहेस. उपाहारास एकंदर बसोन करू नये हे धमंशास्त्र असता 


१. शिदिब, पृष्ठ २५४-२५७. 
शि. सं....३ 


१४ : शियपुत्र संभाजी 


संकटार्थी योजिला. विषय सुदृढ राहून, वंधुपितृण्यादि वडिले भेटली,/ म्हणजे 
कृतकृत्यता सवं मेळविली. बोलोन बहुत गहिवरोन, सरंजाम दिल्हा तो घेऊन, 
पाकक्रिया केळी आणि एकपात्री सोजी दक्षमी वाढून, फराळ केला. ते.ग्रामस्थानी 
पाहून निरपराधे दंड या ब्राह्मणास करीत होतो असे वाटून, एक पागोटे व पाच 
झुपये द्यावयास काढले. तेव्हा काशीपंत बोलले जे “ मी भिक्षुक ब्राह्मण नव्हे. 
गृहस्थ आहे. त्यात महायात्रा केली; तिचे मांवदे जाल्याशिवाय, कोणाचे धरी 
पाणी देखिल घेऊ नये. प्रारेधानी फराळ करविला इतकेच पुरे. कृपा करावी 
म्हटल्यावरून मशारनिल्हेस आज्ञा दिली. महाराज आधीच सुकुमार. त्यात 
उष्णकालचे पायी चालणे दोन चार कोस चालता परम संकट व्हावे, असे करीत गंगा- 
तीरास आले. तेथून पुढे जावयास, घोडी घेऊन, राक्षसभुवनी गंगा उतरोन, पुण्यास 
आले. तेथे महाराजांची स्वारी रायगडास गेली, हे कळोन निकडीचे लोक सरंजाम 
घेऊन महाराजांकडे चालले. महाराजांस कळोन भेटीचा समारंभ चांगला करून 
सुमुहूर्ती भेटी घेतल्या. मोठा' आल्हाद महाराजांस व मातुश्री जिजाबाई साहेबांस 
व राणीवंश्ात जाला. किल्लोकिल्ल्पास डाकेनी वर्तमान जाऊन साखऱ्या वाटल्या. 
तोफा जाल्या. सवं राज्यांत सर्व जनांनी मोठा उत्साह केला. संभाजीमहाराजांचा 
पुनर्जन्म जाला. काशीपंत व विसाजीपंत व कृष्णाजीपंत यास * विश्‍वासराव हा 
किताब देऊन, पालखी, हत्ती, सरंजाम, बहुमान वस्त्रे अलंकार दिल्हे. ” 


राजगडाच्या वाटेवर: 


शिवाजी भाणि संभाजी यांची औरंगजेबाच्या तावडीतून सुटका झालेली 
असली तरी त्यांना महाराष्ट्रात सुखरूपपणे परत जावयाचे दिव्य करावयाचे होते. 
औरंगजेबाच्या सन्याची चारही बाजूंना पाळत होती. मुघल सैन्याला हुलकावणी 
देण्यासाठी महाराज संभाजीला घेऊन प्रथम मथुरेला गेले. तेथे मोरोपंत पिंगळे 
यांचा मेव्हणा कृष्णाजी काशी हा राहात होता. महाराज त्याला भेटले. संभाजीला 
लहान वयात यापुढील धावपळीचा, चुकवाचुकवीचा प्रवास झेपणारा नव्हता. 
संभाजीला कृष्णाजीपंत, काशी राऊ आणि विसाजीपंत यांच्या स्वाधीन करावयाचे 
ठरले. ' मथुरेच्या मुक्‍्कामातच शिवाजीने दाढी आणि मिशा काढून टाकल्या. 
शिवाजी महाराजांनी आपल्या अंगाला राख फासली. त्यांच्या सहकार्‍यांनीही 
फकिरांचे वेश धारण केले. सोने, रत्ने बवरोवर घेऊन सर्व मंडळी यमुना नदी पार 
करून अलाहाबादला पोचली. 


१. शिच्नप्र, पृष्ठ ४७; मइसा, खंड ८, ले. २३, पृष्ठ १९॥ २०; सशिचिब, 
पृष्ठ २४०; सभा-ब. पृष्ठ ४५; मोआम-प, पृष्ठ २०' 


बालपण : १५ 


मुघलांचा पाठलाग चुकवीत शिवाजी महाराज दि. १२ स्टे. १६ ६ रोजी 
राजगडावर पोचले. आपल्या मुलाला मुघलांच्या पाठलागाचा त्रास होऊ नये म्हणून 
श्षिवाजीमहाराजांनी एक अजब वुक्ती केली. त्यांनी आपल्याला कबकलशाकडून 
संभाजी तिकडेच मरण पावल्याचे पत्र आले असल्याचे जाहीर करून ते पुत्रशोक 
करू लागले.' त्यामुळे जवळपासचे जमीनदार, शिवाजीशी गुप्त संबंध ठेवणारे 
कित्येक उमराव आणि रजपूत लोकांनी त्यांना सांत्वनासाठी पत्रे लिहिली. 
संभाजीच्या पत्नीने अतिशोकामुळे सती जावयाची इच्छा दाखविली. तिला मोठ्या 
कष्टाने सती जावयाच्या विचारापासून परावृत्त करण्यात आले. शिवाजीमहाराजांनी 
संभाजीसाठी सवे उत्तरक्रियाही उरकून टाकली आणि स्वतःला दुसरा मुलगा 
झाल्याचेहीः जाहीर केले. १ 

ही बातमी शिवाजी महाराजांनी हेतुत:च पसरविली होती. त्यावेळी व्यांना 
संभाजी हा एकटाच मुलगा होता. मुघलांनी संभाजीचा पाठलाग करू नये म्हणून 
राजगडला परत आल्यावर महाराजांनी मोठ्या युक्‍तीने ही अफवा पसरविली होती. 

संभाजी मथुरेच्या ब्राह्मणांबरोबर कसा परतला याविषयी दिल्कुशा 
लिहितो, “ इकडे मथुरेत शिवाजीचा मुलगा होता. त्याचा चेहरा कोवळा होता 
आणि त्याचे केस लांब होते, ब्राह्मणांनी त्याला मुलीचा वेष दिला. नंतर तो 
आपल्या बायका पोरांना घेऊन निघाला. स्त्री वेषधारी मुलाला (संभाजी) ही 
आपली दासी आहे असे त्याने दाखविले. अशारीतीने त्याने त्याला शिवाजीपाशी 
पोहोचविले. शिवाजीने त्याला इतकी बक्षिसी दिली की, त्या ब्राह्मणाचे जन्माचे 
सार्थक झाले. ” 

संभाजीला राजगडावर पोचविण्याची सर्व जबाबदारी महाराजांनी मथुरेच्या 
श्रिवर्गाकडे सोपविलेली होती. शिवाजीमहाराजांचे पत्र आणि निरोप जाताच 
कृष्णाजी विदवासराव, त्यांच्या मातोश्री आणि काशी त्रिमल यांनी संभाजीराजे 
यांस “ जानवे आणि धोतर नेसवून आपला भाचा म्हणून राजगडास आणलें * ते 
शके १५८८, मागंशीर्प शु. ५ म्हणजे २० नोव्हेंबर १६६६ रोजी राजगडास 
*पोचले. “ याचा अथं महाराजांच्या नंतर २ महिने आणि ८ दिवसांनी संभाजी 
परत आला. त्याला सुष्षरूपरीतीने परत आणल्याबद्दल महाराजांनी कृष्णाजी, 


१. 7२१५॥-२४५. ?. 58-59; 98-99. 

२. कित्ता; ८८-छा), 0? 281, 284-86; शिचवृ, खंड-३ 
३. मोआम-प, पृष्ठ २०. 

४. सभाब पृष्ठ ४७. 

५. शिचप्न, पृष्ठ २४. 


३६ : शिवपुत्र संभाजी 


त्याची आई आणि काशी त्रिमल यांना बक्षिसे दिली. “ साहेब आगरीयाहून 
निघाले याउपरि चिरंजीव राजश्री संभाजीराजे यांस कृष्णाजी विश्‍वासराऊ यांचे 
सांभाळी केले. मानइले चिरंजीवास सुखरूप किल्ले राजगडास घेऊन आले. मान- 
इलेची मातोश्री आईची वांधिली. म ।। काशी त्रिमळ हेही बरावरी आल्यावहृल 
मेहेरबानीने वकषीस द्यावयाचा तह केला. एकूण रु. ५००००; मातुश्री आईजी 
२५०००, म काशी त्रिमळ २५०००. ” ६ कृष्णाजी त्रिमळ शिवाजीवरोवरच 
आलेला होता. विसाजी मथुरेस राहिला म्हणून कृष्णाजी, काशी व त्याची आई 
हे दोघेजणच संभाजीला घेऊन आल्यामुळे बक्षीस या दोघांनाच देण्यात आले 
असावे. संभाजी परत येईपर्यंत जिजाबाई उपवास करीत होती तो सुखल्प 
परतल्यावर जिजाईने पारणे करून पुष्कळ दानधर्म केला. 

संभाजी सुखरूप परतल्यावर त्याच्या मरणाच्या वाईट बातमौबद्दळ शिवा- 
जीची वायको आणि इतर लोकांनी महाराजांना विचारले. तेव्हा ते म्हणाळे की, 
त्या उठावणीने बादशहास गाफील व मुलाच्या शोधाविवयी निष्काळजी न वनवितो 
तर सारखी धरपकड होत असलेल्या विकट रस्त्याने दोन महिन्यांच्या अवधीत 
आपला मूलगा येऊन पोचणे कठीण झाले असते. ' 

शिवाजी आणि संभाजी आग्य्याहून सुखरूप परतले हे खरे असले. तरी 
वाटेत त्यांच्यावद्दल अनेक गोष्टी प्रसृत झालेल्या होत्या. चिटणीसांनी जी दंतकथा 
दिलेली आहे ती अशी : “ मथुरेस पत्रे पाठविली जे देशी सुखरूप पावलो. 
याउ्परि सावधपणे संभाजी राजे यांस घेऊन येणे. ऐसे काशीपंतास लिहिले. 
त्याणो संभाजीराजे थांस घेऊन येता, वाटेने (त्यांचे) स्वरूप सुंदर, सतेज (तेव्हा) 
हा कोणी मातबर आहे एसी चौकशी पडली. ते समयी “ आम्ही द्राह्मण, हा 
आमचा मुलगा म्हणोन फराळ एके जागा वसोन काशीपंतांनी केला. ऐसे प्रकारे 
संकटे करून निभावून आलियावरि महाराज फार संतोपी होऊन, विश्‍वासू खरे ” * 
अक्षाच प्रकारवी एक दंतकथा शिवाजी महाराजांबद्दलही प्रचलित आहे. 

संभाजीच्या आयुष्याचा विचार करताना हे आग्रा प्रकरण महत्त्वाचे मानावे 
लागते. ८7९ व्या वर्षी संभाजीला मन्सवदार म्हणून शिवाजीचे प्रतिनिधित्ट 
करावे लागले. लहान वयातच त्याला मुघली दरवारचा थाट पाहावयास मिळावा. 
मानमरातबाची, देण्याघेण्याची, दरवारी रीतिरिवाजांची त्याला माहिती 
मिळाली. आईवाचून पोरके असलेल्या या मुलाला परप्रांतात अनोळखी ठिकाणी 


१. मइसा-खंड ८, ले. २३. 

२. एकब, पृ. ४र. 

३. शिचवू, खंड ३ रा, ४-0. 
४. सशिचिब, पृष्ठ २४३. 


बालपण : ३७ 


आणि अनोळखी माणसांबरोबर राहावयाची पाळी भाली. त्याच्या वाल मनाला 
पित्याचे राजकीय हेतू समजणे शक्‍यच नव्हते; तरीही त्याला आलेला अनुभव 
त्याच्या मनात कायमचे घर करून राहिला असेल. संभाजीने औरंगजेवाच्या 
दरबारात पाऊळ टाकले तेव्हा त्या बालमनाला कल्पनाही नसेल की 
पुढील आयुष्यात याच बादशहाकडून त्याचे हालहाल होऊन नियती त्याची 
सत्त्वपरीक्षा पाहणार होती. औरंगजेबांलाही त्यावेळी कल्पना नव्हती की 
शिवाजीसारल्या सिंहाचा हा छावा आपल्याला भारी होणार आहे. पुढे काय 
घडणार आहे हे त्यावेळी कोणालाच माहीत नव्हते. नियतीने मात्र या प्रसंगानंतर 
तेवीस वर्षांनी संभाजी आणि औरंबजेब यांची अगदी वेगळा परिस्थितीत भेट 
घडविली. त्या भेटीत स्वराज्याचे रक्षण करणाऱ्या सिंहाच्या त्यागाच्या आणि 
क्षात्रतेजाच्या वलयानेच संभाजीच्या मृत्यूनंतर मराठ्यांनी आपले स्वातंत्र्ययुद्ध 
अखेरपर्यंत चालू ठेवले. 

संभाजी जेव्हा राजगडास परद आला तेव्हा महाराष्ट्राच्या राजकीय परि- 
स्थितीत वराच वदल झालेला होता. दक्षिणेचा सुभेदार म्हणून राजा जयसिंगाच्या 
जागेवर शहाआलम येणार होता.' श्िवाजीमहाराजांन' आग्रा प्रकरणानंतर काही 
काळ झांतता हवी असल्याने त्यांना मुघलांशी नमते घेणे *नाग होते. त्यामुळे महा- 
राजांनी शहाआलमशी तहाच्या वाटाघाटी सुरू केल्या मुघलांचे जाणि शिवाजीचे 
सख्य होऊन शहाआओलमने महाराजांशी सल्ला केला. या “तहाप्रमाणे शिवाजीचा 
प्रतिनिधी म्हणून संभाजीला चार हजार स्वारांची मन्सब देण्याचे आणि 
त्याला वऱ्हाड व खानदेशात मोकासा द्यावयाचे ठरले.' मुघलांची मन्सवदारी 
स्वीकारण्यासाठी संभांजी राजगडावरून दि. ९ ऑक्टोबर १६६७ रोजी औरंगा- 
बादेस जावयास निघाला आणि दि २७ ऑक्टोबरला तो तेथे पोचला. १ 
दुसऱया दिवशी ( दि. २८ ऑक्टोबर ) संभाजी आणि जसवंतसिंग यांची 
भेट झाली. दि. ४_ नोव्हेंबर १६६७ ला मुघली मन्सबदार म्हणून संभाजी 
शहाआलमला भेटला. शहाआलमने त्याला एक हत्ती जाणि रत्नजडित 
तलवार भेट दिली. मन्सवदारीच्या तांत्रिक गोष्टी पूर्ण झाल्यावर जसवंतसिंगाच्या 
माणसावरोवर दि. ५ नोव्हेंबर १६६७ रोजी संभाजी राजगडास परतला. * 


१. ७ &-75, 9. 40. 

२. शिपसा सं. क्र-११५८, पृ. ३२३; ९] 58-17$5, 9 66, 68. 
३. शिचप्र, पृष्ठ २४. ग 

४. मोआम-प; पृष्ठ २५; शिचप्र, पृष्ठ २४, ६१- 


४८ : शिवपुत्र संभाजी 


संभाजी लहान असल्यामुळे त्याचे प्रतिनिधी म्हणून निराजी रावजी आणि सेनापती 
म्हणून की गुजर १६६८ च्या ऑगस्ट महिन्यात गौरंगाबादेस गेले.' 

शिवाजी आणि शह्ांआलम यांचा झालेला तहू फार काळ टिकला नाही. 
१६६९ साली तह मोडल्यामुळे प्रतापराव गुजर आणि आनंदराव राजगडला परत 


आले. अशा रीतीने संभाजीच्या बालपणातील बारा वर्षांचा पहिला टप्पा समाप्त 
झाला, 


७७७ 


"पा----- 


१. शिचप्र, पृष्ठ २४; मोआम - प, पृष्ठ २६. 


३. युवराज संभाजी 


युवराज म्हणून संभाजीच्या आयुष्याचा १६७० ते १६८० हा दहा 
वर्षाचा काळ होय. त्याच्या आयुष्यातील हा दुसरा टप्पा आहे. “ बुधभूषण ” 
या राजनीतिपर संस्कृत ग्रंथावरून, राजनीतिशास्त्रात सांगितलेले शिक्षण शिवाजी 
महाराजांनी आपल्या युवराजाला, संभाजीला दिले असे दिसते. पुरातन राजनीति- 
शास्त्रज्ञांच्या ग्रंथांचा अभ्यास करून, संभाजीने त्यातील वचनांचा संग्रह आपल्या 
* बुधभूषण या ग्रंथात केलेल! आहे. याशिवाय या ग्रंथात संभाजीचे गुणवर्णन 
करणारे इलोकही आढळतात : 

तस्यात्मज: शंभुरिति प्रसिद्ध: समस्तसामंतशिरोवतंस:। 

यः काव्यसाहित्यपुराणगीतकोदण्डविद्यार्णबपारगामी ॥ १५ ॥ 


(म्हणजे काव्य, अलंकारशास्त्र, पुराणे, संगीत आणि धनुविद्या यांत पारंगत 
असलेला त्याचा (शिवाजीचा) मुलगा शंभू या सवं मांडलिक राजांच्या अग्रस्थानी 
शोभत आहे). संभाजीच्या या वर्णनावरून शिवाजीमहाराजांनी उत्कृष्ट प्रकारचे 
शिक्षण देऊन त्याला सुविद्य केले होते असे दिसून येते. 

युवराजपदाला उपयुक्‍त असे शिक्षण देण्याच्या दृष्टीने महाराजांनी संभाजीला 
श्री समर्थांच्या सान्निध्यात ठेवले होते असा उल्लेख एका बखरीत दिलेला आहे. 


राज्यकारभारात प्रवेश : (१६७० ते १६७४) 


१६७० सालापासून शिवाजीमहाराजांनी न युवराज म्हून समाजोला. शिवाजीमहाराजांनी युवराज म्हणून संभाजीला 
शिक्षण देण्यास प्रारंभ केला. राज्यकारभारात त्याला अनुभव यावा म्हणून महा- 
राजांनी शके १५९२ माघ वद्य एकादशीस ( दि. २६ जानेवारी १६७१) 
संभाजीला कारभार सांगितला. * त्याला स्वतंत्र लेखकही दिले. दि. १९सप्टेंबर 
१६७१ पूर्वीच माहादाजी यमाजी हा चिरंजीव संभाजीराजे यांकडे वाकेनिविसीचे 
मुतालिकीस होता. त्याला दरबारात येण्याजाण्याचे काम करावे लागे म्हणून 
वाधपिक १०० होन मुक्रर केले होते. लिहिण्यासाठी कागद, शाही (शाई), सिरे 


१ वुधभू-वे, पृष्ठ २. 
२. शिचप्र, पृष्ठ ५२. 


७ : शिवपुत्र संभाजी 


(?) व मदतनीस देण्यास शिवाजीमहाराजांनी दि. १९ सप्टेंबर १६७१ दा दिवशी 
धारराव निबाळकर यांस लिहिले होते. ' 


युद्धभाघाडोवर संभाजी : 

लहानपणापासूनच युद्धकळेचे युवराजाला शिक्षण दिलेले असले तरी १६७२ 
सालापासून तो आघाडीवर जाऊ लागलेला दिसतो. शिवाजीमहाराज त्याला 
एखाद्या मोठ्या तुकडीचे नेतृत्व करावयास सांगत असत. १६६८ आणि १६७२ 
साली भारतात आलेल्या. फ्रेंच प्रवाशाने संभाजीच्या धेर्याचे आणि युद्धकोशल्याचे 
वर्णन केलेले आहे. त्यावेळी गुजरातमध्ये असलेला आबे करे ' (9006' व्या) 
लिहितो, “. शिवाजी राजांनी आपल्या संन्यांचे विभाग करून शेजारच्या सवं 
शत्रुवर एकाच वेळी हल्ला चढविला आहे...शिवाजी राजांनी दहा हजार शूर अशा 
संन्याचा विभाग आपल्या मुलाच्या (संभाजीच्या) ताब्यात दिला होता. हा युवराज 
लहान असला तरी धैर्यशील आणि आपल्या पित्याच्या कीर्तीस साजेल असाच शूर 
वीर आहे. शिवाजीमहाराजांसारख्या युद्धकुशळ बापाबरोबर राहून तो युद्धकतेत 
तरबेज झालेला असून, चांगल्या वयोवृद्ध सेनापतीचीही बरोबरी करील इतका तो 
तयार आहे. तो मजवूत बांध्याचा असुन अति स्वरूपवान आहे. त्याचे सोंदयं हाच 
सैनिकांचे त्याचेकडे भाकषंण वाढविणारा मोठा गुण आहे. सैनिकांचे त्याच्यावर 
प्रेम आहे आणि ते त्याला शिवाजीसारखाच मान देतात. फरक इतकाच की हा 
संनिकांना संभाजीच्या हाताखाली लढण्यात विदेष धन्यता वाटते. ते आपल्या 
कतंवगारीचे सारे श्रेय आपल्या छोट्या सेनापतीस देतात. कोणीही कर्तबगारी 
दाखविली तर संभाजी त्यांचे,कौतुक करतो. त्याचेसमोर एखाद्याने शोयं दाखविले 
तर संभाजी त्याला बक्षीस दिल्यावाचून राहात नाही. ” 

शिवाजी राजांच्या संन्याने १६७२ च्या जानेवारी आणि जूनमध्ये रामनगर 
जवळ चढाई करून जव्हार लुटले होते; रामनगर घेतले होते. मोरोपंत या तुकडीने 
नेतृत्व करीत होते. १ 

आबे करे पुढे म्हणतो, “ संभाजीला खंबायत आणि गुजरात प्रांतावरील 
राजांवर स्वारी करण्यास हुकूम देण्यात आला. आपल्या वडिलांनी आपल्याला 
इतकी महत्त्वाची व मोठी कामगिरी सांगितलेली पाहून त्याला धन्यता वाटली, 


१. मइ्सा-खंड ८, लेख २५, पृष्ठ २१. 

२. टोप : आवे करे याला ही सर्व हकीकत बहुधा चेऊलच्या मराठा 
सुभेदाराने आपल्या पाहुण्याची करमणूक करण्याच्या हेतूने सांगितली 
असावी असे डॉ. सुरेन्द्रनाथ सेन म्हणतात. 

३. शिपसासं-क्र. १४०४, १४४२, १४४७. 


युवराज संभाजी : ४१ 


आणि मोठ्या उत्साहाने कार्यप्रेरित होऊन तो आपल्या सैन्यानिशी विशेष पराक्रम 
करून दाखविण्यास उद्युक्त झाला. ज्यांच्यावर तो स्वारी करणार ते त्याच्या नांवा- 
च्याच दरार्‍याने पळून गेले. त्यामुळे त्याला यश आणि कोर्ती मिळविणे सोपे गेले 
त्याने थोड्या अवधीत बराचसा मुलूख कबजात आणला. या वालराजाची सवंत्र 
इतकी स्तुती केली जाते की त्याच्या बापालाही हेवा वाटत असेल.” 
.राज्यकारभाराचे शिक्षण घेत असत्ताना संभाजीचा इंग्रज वखारवाल्यांशी 
संबंध आला. शिवाजीमहाराजांच्या गैरहजेरीत संभाजीला दरवारातील शिष्टाचाराचे 
अतुभव व परकीय दृतांशी वागण्या-बोलण्याची संधी मिळाली. वयाच्या सोळाव्या 
वर्षीच त्याचा इंग्रजांशी संबंध आला. शिवाजीशी तह॒ करण्यासाठी टॉमस निकल्सला 
सूचना दिलेली होती की शिवाजीची भेंट न झाल्यास घ्याचा मुलगा किवा जो 
कोणी अधिकारी असेल त्याला भेटून परत यावे. ' मुंबईचा गव्हनंर आणि हिंदु- 
स्थानचा प्रेसिटेंड यांच्या हुकमाप्रमाणे टॉमस निकल्स महाराजांशी तह॒ करण्यासाठी, 
शामजी आणि इतर ३७ लोकांसह दि. १९ मे १६७३ रोजी मुंबईहून निघाला, 
नागोठणे, पाली. सरसगड (पानुसवाडी) या मार्गाने ते दि. २१ ला रायगडाच्या 
पायथ्याशी पोचले. महाराज दोन दिवसांच्या मुक्कामावर असलेल्या एका क्षेत्रात 
स्नानासाठी गेलें असल्याचे तेथे :त्याला समजले. शिवाजी नसल्यामुळे टॉमस 
निकल्सने गडावर येऊन बोलण्यासाठी संभाजीची परवानगी मागितली. ती त्याने 
लगेच दिली. त्या दिवशी पाऊस फार पडत असल्यामुळे टॉमस गडावर गेला 
नाही. दि. २३ मे १६७३ रोजी तो आणि त्याचे सहकारी गडावर गेले. 
टेकडीच्या माथ्यावरील मोठ्या शहरात शिवाजीमहाराजांचा चौसोपी वाडा होता. 
त्याच्या मध्यभागी मोठी इमारत होती. तेथें बसून राजे कारभार पाहात असत. 
टॉमस निकल्सलळा पिलाजी भेटळा. ( महाराजांनी इंग्रजांशी तह॒ करण्याचे सर्व 
अधिकार, पिलाजीला. दिले होते.) संभाजी लहान आणि अननुभवी असल्यामुळे 
त्याच्यावर महत्त्वाच्या गोप्टी सोपविलेल्या नसल्याचे पिलाजीने सांगितले. दि. २४ 
मे ळा टॉमस निकल्सला भेटावयास बोलाविले. तेथे शिवाजीचा चिटणीस वसला 
होता. त्याने इकडचे तिकडचे प्रश्‍न विचारले. तेवढयात संभाजी तेथे गेला. त्याने 
निकल्सचे काय काम आहे हे समजावून घेण्याची इच्छा दाखविल्यामुळे त्याला 
आपल्या कामाचे स्वरूप सांगितले. ते ऐकल्यावर ' मला या बाबतीत काही करता 
येत नाही. मी तुमच्या आगमनाबद्दल महाराजांना कळवितो म्हणजे ते लवकर 
येतील. तुमच्या प्रकतीलाही उंचावरची हवा मानवणार नाही. तेव्हा तुम्ही खाली 
जाऊन राहा ' असे संभाजीने सांगितले. टॉमस निकल्स गडाखाली आला. तो 


१. ए38-5185, 97,232-233. 
२. शिपसासं-क्र. १५३५ 


४२ : शिवपुत्र संभाजी 


पायस्पाणी ५-६ दिवस राहिला. त्याला मीठ आणि लाकूड या संबंधात हुकूम 
हुबा होता. त्यामुळे दि. .२-६-१६७३ रोजी निकल्सने शामजीला संभाजीकडे 
पाठविले. परंतु तेवढ्यात शिवाजी आल्याचे कळल्यामुळे दि. ३-६-१६७३ ला 
निकल्स़ पुन्हा रायगडावर गेला. ' महाराजांच्या गेरहजेरीत संभाजीला इंग्रज 
बकिलाशी बोलण्याची संधी मिळाली. 

शिवाजीमहाराजांच्या राज्याभिषेकानंतर त्यांच्या घराण्यात थोडी धुसफूस 
सुरू होऊन गृहकलह निर्माण झाला असे दिसते. याचा विचार करण्यापूर्वी 
महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या वेळी संभाजीचे नातेवाईक कोण कोण होते ते 
पाहणे अगत्याचे आहे. 


कुटुंब-परिवार : 


संभाजीची आई सईबाई, तो दोन वर्षांचा असतानाच मरण पावली. 
तरीही त्याला वयाच्या सतरा वर्षापयंत ( १६७४ पर्यंत ) आजीचे, जिजा- 
मातुश्रींचे वात्सल्य लाभले. संभाजीच्या आजोळच्या नातेवाईकांचा त्याला 
काही सहवास मिळाळा किंवा काय यासंबंधात कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. 
संभाजीला त्याच्यापेक्षा तीन मोठ्या बहिणी होत्या. सकवारबाई, राणूबाई, आणि 
अंबिकावाई. या अनुक्रमे १६५०, १६५२-५३ आणि १६५४-५५ 'च्या सुमारास 
जन्मल्या. वजाजीचा मुलगा महादाजी निबाळकरशी सकवारबाईचे लग्न झाले 
होते. राणूवाई जाघवांकडे दिली होती आणि अंविकावाईचे लग्न ह्रजीराजे 
महाडिक यांच्याशी झाले होते.' 

संभाजीची बायको येसूबाई ही शिवाजी महाराजांची पहिली सून, आणि 
जिजाबाईंची नातसून. १६८० सालापर्यंत भोसले घराण्यात तीच एक सून होती. 
येसूवाईला आपल्या आजेसासूचा बरीच वषें सहवास लाभला. ( सुमारे १६६१ ते 
१६६४ ) त्यामुळे ती सुविद्य, सुसंस्कृत आणि कतृंत्ववान झाली. तिचे माहेरही 
त्या काळात प्रसिद्ध होते. शिर्के हे दाभोळ येथील मामले रायरीचे देशमुख. 
त्यांना रायरी-शिरकाण येथील सरदेशमुखीचे वतन होते. शिरकाण म्हणजे 
शिवर्यांची जहांगीर. तसेच शिर्काई ही त्यांची कुलस्वामिनी. शिरकाण म्हणजे 
शिरे कापणे किवा शिकर्यांचा नायनाट असा अर्थ नसून शिरक्यांच्या ताब्यातील प्रदेश 
असा त्याचा खरा अथं आहे. जसे हवशांचे हबसाण, फिरंग्याचे फिरंगाण त्या- 
प्रमाणेच शिकर्यांचे शिरकाण होय. ' दोन मोठ्या घराण्यांचा येसूबाईशी जवळचा 


१, शिपसासं-क्र. १५३६, पृष्ठ ४४०. 
२. भोवंच-सा, पृष्ठ ४७. 
३. सनदापत्रे, वतन-निवाडापत्रे, पृष्ठ ८०-८५; महजर नामा, पृष्ठ ७७-७८. 


युवराज संमाजी : ४३ 


संबंध असल्यामुळे तिच्यावर लहानपणापासूनच चांगले संस्कार होणे आणि त्यांचे 
आचरण होणे स्वाभाविक होते. * चवथा वाडा मोतंब जुद ' असा जिजाबाईचा 
आणि “ श्री सख्षीराज्ञी जयति ' असा येसूबाईचा शिक्का होता. ' जिजामातुश्रींची 
अनेक पत्रे उपलब्ध असली तरी येसूबाईंचे संभाजींच्या कालातील एकच पत्र 
उपलब्ध आहे. ' 

संभाजी राजांनी रायगडजवळ पाचवड येथे राजमंदिर बांधण्याची आज्ञा 
केली होती. ते उत्तम प्रकारे बांधण्यात आले. संभाजी आणि येसूबाई यांना हा 
प्रसाद पाहून संतोष वाटला. त्यांनी इमारतीच्या लोकांस तीन हजार आणि 
अर्जोजीं यादव या स्थापत्यशास्त्रज्ञास ५ हजार होन दिले. ' संभाजी विरुद्ध 
झालेल्या कटात बाळाजी आवजी आवजी बल्लाळ व शामजी यांना राजांनी 
देहान्त शासन केले, त्याची सविस्तर माहिती राज्यारोहण आणि शहाजादा 
अकबर या प्रकरणांत दिलेली आहे. 

येसूबाईचे दुसरे पत्र राजांच्या मृत्यूनंतरचे उपलब्ध असून त्यात तिने चिंच- 
वडच्या देवस्थानाकडून पैक्याची मागणी केलेली आहे. 

देहान्त शासन करण्यात आल्यावर त्या संबंधात येसूबाई आणि संभाजीराजे 
यांच्यात चर्चा झाली. त्यासंबंधी मल्हारराव चिटणीस लिहितो, ' .. याप्रमाणे 
जाहल्यावर महाराजांस बाळाजी आवजी पुत्रासुद्धा तिघांसही मारिले असे कळले 
तेव्हा “ त्यांस मारावयाचे कारण नव्हते ' असे बोलिले आणि महालात गेले. तेथ 
येसूबाईसाहेब यांनी बाळाजी प्रभू मारिळे हे उचित न केले, बहुता दिवसांचे आणि 
इतवारी व पोस्त. थोरले महाराज कृपाळू. सवव अंतरंग त्याजपाशी होते. चिटणीस 
राज्याचे व आपले प्राण ऐसे म्हणत आले. वंशपरंपरेने चिटणीशी देऊन पत्र 
शपथपूर्वक त्यांस दिले. ते माहित असोन, त्यांनी अपराधहो काही केला नाही 
( असे असतां ) लहानाचे सांगण्यावरून हे गोष्ट कशी केली ? सवव कारकून गेले, 
मारिले, बेदिल जाहले, अन्यायीहि झाले, एक एक होते तेहि ऐसे केले. पुढे राज्य 
कसे चालेल ?' इत्यादि बोलली. तेव्हां “ आमचेही मनांत ही गोष्ट नव्हती परंतु 
'रागाचे समयीं बोललों तितक्‍यावर परवानगी सांगून जाळे ते वाईट वाटून उठून 
आलो. वाईट गोष्ट जाली खरी. तुम्ही त्यांचे धाकटे पुत्र दोघे आहेत ते खाजगीकडे 
ठेवून त्यांचा बंदोबस्त दरमहा देऊन. चालवावा. त्यांचे कारकून लिहिणार त्यांचे 
हातचे काम चालविण्याचे. मुलें लहान आहेत. त्यांजवर कृपा करावयाची, असे 

१. अमराअ-जो, पृष्ठ २२९, २३१. 

२. श्रीसाका, लेख ६७, पृष्ठ ११३. 

३. ताकाका-प, पृष्ठ ४७०, लेख ३२२. 

४. मइसा, खंड २, पृष्ठ १९ ते २३२. 


४४ : कझिबपुत्र संभाजी 


जांगिवळें. त्याजवरून येश्‌बाईसाहेब यांणीं मुले दोन खंडो बल्लाळ व निळो वल्डाळ, 
श्रांचे रक्षण केले. "' या कटाची चर्चा पुढील प्रकरणात येईलच. 


* शिक्के शिवाजीमहाराज जिजावाईसाहेब यांचेकडे ठेवून करवीत होते; 
त्यात्रप्रमाणे संभाजीमहाराज यांणी शिक्के पेटीत घालून, देवापाक्यी ठेवून, पेटीची 
किल्ली वाड्यात असावी, शिक्के करणे ते परवानगीची याद जाली म्हणजे नेळन, 
समजवावी, नंतर शिक्के तेथेच आणोन करावे. असे येसूदाईसाहेब यांजपासून करवू 
लागले. असे चालत होते. याजवर त्या कागदावर शिक्के करविणे व मापले 
कागदपत्र लिहविणे, चिठ्ठीचपाटी लिहिविणे ते येसूबाईसाहेव खंडो वल्लाळ यांज- 
कडून करवू लागली ” असे म. रा. चिटणीस बखरीत म्हटले आहे. 


संभाजी आणि येसूबाई यांना दि. ४-९-१६७८ रोजी श्रृंगारपुर येये 
मुलगी झाली. तिचे न!व भवानीबाई असे ठेवण्यात आले.' तिचे लग्न हरजी राजे 
महाडिक यांचा मुलगा शंकराजी महोडिक याच्यावरोबर ज्ञाले. तिला दुर्गोजी 
आणि अर्जोजी अश्ली दोन मुले झाली. शंकराजीच्या मरणानंतर भवानीबाई संती 
गेली. शाहूने आपल्या बहिणीला-भवानीवाईला तारळे गावची सरदेशमुखी व 
नाडगौडाचे वतन दिले होते. ' भवानीबाईच्या पाठीवर येसूबाईला अपत्य झाले 
नव्हते. त्यांना मुळगा हवा होता म्हणून त्यांनी श्रृंगारपूरला पुत्रकामेष्टी यज्ञ.केला. 
दि. १८-५-१६८२ ला संभाजी आणि येसूबाई यांना मुलगा झाला. त्याचे 
नाव शिवाजी असे ठेवण्यात आले. तोच पुढे शाहू पा नावाने ओळखण्यात येऊ 
लागला. ( त्यावी जन्मवेळ सूर्योदयापासून घ. २४ ( दिनमान घ. ३२) शत- 
तारका नक्षत्र, चरण ३, रास कुंभ). * 


सावत्र माता: 


संभाजीला सात सावत्र माता होत्या : सगुणाबाई, सकवारबाई ( गाय- 
कवाड ), काशीबाई ( जाधव ), पुतळाबाई ( मोहिते ), सोयराबाई ( मोहिते )' 
लढमीवाईह ( विचारे ) आणि गुणवंतावाई ( इंगळे ). १६७४ मध्ये क्षिवाजी- 
महाराजांचा राज्याभिपेक झाला त्यावेळी त्यांच्या चार बायका जिवंत होत्या. 
संभाजी राजे गादीवर बसले तेव्हा दि. २७-६-१६८० रोजी पुतळाबाई सती गेली. 
शेवटी सोयराबाई आणि सकवारबाई या राहिल्या. सोयराबाईच्या मृत्यूसंबंधी 
१. मराचिब, पृष्ठ ११. 
२. शिचप्र, पृष्ठ २१. 
३. पेद. शाहू रु. क्र. २ (पुडके ३) क्र. २०३. 
४. शिचप्र, पृ. २१; पेद. सभा-ब. पृष्ठ १. 


युवराज संभाजी : ४५ 


* वारसा हक्काच्या कलहातून राज्यपद ! या प्रकरणात माहिती दिलेली आहे. 
सकवारबाई येस्‌बाईवरोवर मुघलांच्या कदेत होती. 
सावत्र भावंडे : 


सकवारवाईला एक मुलगी होती. तिचे नाव कमलाबाई असून तिचा जन्म 
दि. ७-९-१६६१ मध्ये झाला. तिचे लग्न नेताजी पालकरच्या मुलाशी झाले होते. 
सगुणावाईला एक मुलगी होती. तिचे, लग्न संभाजीचा मेव्हणा गणोजी शिक 
याच्याशी झाले होते. तिचे सासरचे नाव ;राजकुंवरवाई. 

सोयराबाईला एक मुलगा आणि एक मुलगी होती. मुलगा राजाराम. याचा 
जन्म दि. २४-२-१६७० रोजी झाला. राजारामाचे पहिले लग्न दि. १५-३-१६८० 
रोजी प्रतापराव गुजर यांची मुलगी जानकीबाईशी झाले. याशिवाय संभाजीने 
राजारामाची भाणखी तीन लग्ने केळी. पहिली वायको हंबीरराव मोहिते यांची 
मुलगी तारावाई; दुसरी कागलकर घाटगे यांची कन्या राजसबाई आणि तिसरी 
खानविलकर यांची कन्या अंबिकावाई. 
शिवाजीमहाराजांचा राज्याभिषेक : 

* महाराजांनी अनेक पिढ्यांच्या गुलामगिरीनंतर हिंदूंचे स्वतंत्र असे हिंदवी 
स्वराज्य आपल्या अचाट कतृंत्वाने निर्माण करून ठेवले. तरीही ते विजापूरकरांचे 
जहागिरदार म्हणूनच ओळखले जात. त्यांना मुघलांचे मांडलिकत्व पत्करावे लागले 
होते. त्यामुळे त्यांनी निर्माण केलेल्या स्वराज्याला इतर सत्तांप्रमाणे स्वतंत्र व 
सावभौम राज्याचे स्थान प्राप्त करून देण्यासाठी स्वतःला राज्याभिषेक करून 
घ्यावयाचे ठरविले. गागाभट्टांनी संकलन केलेल्या राज्याभिपेक प्रयोगावरून शिवाजी- 
महाराजांच्या राज्याभिपेकाला परंपरेचे पावित्र्य मिळवून दिले. 

या राज्याभिपेकाचा सोहळा रायगडावर शके १५९६ ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशीला 
(म्हणजे दि. ६ जून १६७४ या दिवशी) शुक्रवारची रात्र तीन घटका उरली 
असता म्हणजे शनिवारी पहाटे सुमारे पाच वाजावयाच्या सुमुहूर्तावर झाला. त्यापूर्वी 
प्रायशिचत्ते वर्गरे धमंविधी, राज्याभिपेकाच्या अनेक विधींपैकी आणि दानधर्मापैकी 
महत्त्वाचा शिवतुलादान विधी २ जूनला झाला. शिवाजीराजे आणि त्यांची पट्ट राणी 
म्हणून सोयराबाई यांना मंगल घटकेला हिरिजडित सिंहासनावर बसवून दोघांवर 
मोल्यवान जडावाचे मोतीलग झालरीचे छत्र घरण्यात आले. अष्टदिशांकडून आण- 
विठेल्या गंगाजलांनी, सिंहासनाच्या आठ खांबाजवळ उभे राहून अष्टप्रधानांनी 
आणि थोर ब्राह्मणांनी सुवणंपात्रातून अभिषेक करून सिंहासनारोहणाचा, छत्रधार- 
णाचा आणि राज्य'भिपेकाचा विधी पार पडला. 

सात वाजण्याच्या सुमारास दरबार महालात भव्य सिंहासनावर बसून 
छत्रपतींनी नजराणे आणि मुजरे घेतलें. त्यावेळी युवराज. म्हणून संभाजी राजांना 


४६ : शिवपुत्र संभाजी 


सिहासनाच्या पायरीवर बसविले होते. अष्टप्रधान मानाप्रमाणे उजव्या बाप 
डाव्या बाजूला उभे होते. यावेळी इंग्रजांचा वकील ऑक्झेंडन हा नजराणा देण्यासाठी 
आला होता. त्याने छत्रपतींना; 

१. हिरेजडित शिरपेच, किमत रु. ६९०. 

२. हिरेजडित सलकडी, किमत रु. ४५० आणि 

३. मोती (रति १० ), किमत रु. ५१० असा एकूण रु. १६५०त्रा 
नजराणा दिला. र 

युवराज संभाजीला दोन लालखचित सलकडी, किमत रु. १२५ आनि 
एक ८ हिऱ्यांची अंगठी किमत रु. २५० असा एकूण रु. २७५ किमतीबा 
आहेर दिला. 

अष्ट प्रधानांपेकी मोरोपंत, अण्णाजी पंडित, निराजी पंडित नारि 
रावजी सोमनाथ या सर्वांना मिळून रु. २७९० किमतीचा नजराणा दिला. ' 
(दि. २६ मे १६७४). 

या विधियुक्त राज्याभिषेक समारंभात संभाजीला युवराजटदाचा मार 
मिळाला. श्रिवाजी महाराजांच्या पश्चात संभाजीच वारस म्हणून गादीवर येर्‍ार 
असे गृहीत धरूनच इंग्रजांनी संभाजीला नजराणा दिला होता. राजारामाला नज" 
राणा दिल्याची नोंद इंग्रजांनी केलेली नाही. राज्यारोहणानंतर सर्व राय्यांब्र 
शिवाजी महाराज सज्जनगडावर समर्थाच्या दर्शनास गेले होते. तेव्हा युवरर्र 
संभाजीही त्यांच्या वरोबर होता. ' राज्याभिषेकानंतर ७-८ महिन्यांनी म्हमे रि 
४२1१६७५ ला महाराजांनी संभाजीची मुंज केली. .' 


संभाजी राज्यकारभारात (१६७४ ते १६७७) : 


संभाजीला दिवाणी कामकाजाचेही शिक्षण दिलेले होते अते दिसते. ईस 
मावळ येथील कुलकण जानकी कोम रंगभट विन वाळंभट ठकार हिची निर 
होती. शंकराजी भोवर मुतालिकीस ठेवला होता. हा कागद संभाजीराजांनी र्श्श 
दिला होता. तरी यादव नामदेऊ यांनी संभाजीचा कागद शंकराजी भोवर दा 
कुलकण म्हणून नेला. म्हणून दिवाजी महाराजांनी कर्याती मावळचा दुर 
आणि हवालदार यांना लिहून तो कागद रोखून घरप्याविषयी नायि रस्ट 
मुतालिकच असल्याचे दि. १२-१०-१६७४ रोजी लिहिले. * 


१. छशिमका, पृष्ठ १९१-१९४; दिपसातं, क्त. १६४०-१९४२. 
२. श्रोसच-ञा. पृप्ठ २७२. 

३. दिचप्र. पृष्ठ २७, ६४- 

४. शिपसासं-क्. १६८८. 


युवराज संभाजी : ४७ 


१६९७५ या सुमारास दिवाजी आणि मुघल यांच्यात तहाची बोलणी 
शुरू होतो. महाराजांनी काही किल्ले द्यावे, ५-६ हजारांची मन्सब घेऊन मुलाला 
बादशाही नोकरीत पाठवावे अश्या अटींवर मुघल आणि शिवाजी यांच्यात तह 
म्हावयाचा होता. परंतु पक्का विश्‍वास नसल्यामुळे शिवाजीमहाराजांनी मुघल 
सेनापतोकडे आपल्या मुलाला पाठविण्याचे रहित केले. 

महाराजांना भादिलशहावर स्वारी करावयाची असल्याने त्यांनी खानजहान 


ब्हाददूरी बोलणी सुरू केली. दि. ७-५-१६७५ रोजी खानाच्या अर्जावल्न 


शिवाजीचा मूलगा, संभाजी याला सहा हजार, ८० लाख दामाची मनसव, , संभाजी याला सहा र, ८० लाख दामाची मनसव, 
नगारे, नोबती, ज्ञेंडा दिल्याचे फर्मान ' पादशहाने गुर्जवरदाराबरोबर रवाना केलें. 


तह॒ झाला झसाच जुलंपर्यंत सवंत्र समज होता; परंतु प्रत्यक्षात शिवाजीमहाराजांनी 
हा तह होऊ दिला नाही. 

महाराजांच्या कारकोर्दीत संभाजीच्यापुढे काही तंट्यांचे निकाल होत 
असत. १६७५ मध्ये गोपाल सेट सेट्या याच्या सेटेपणासंबंधी तंटा निर्माण 
झाला होता. दि. १३-३-१६७ ला या तंट्याचा निकाल लागला. या महजरात 
संभाजी होता. गोपाळसेटच्या बाजूने निकाल लागून त्याचे सेटेपण खरे ठरले. 
त्याबद्दल संभाजीला भेट म्हणून - होन आणि सरकारी सेरणी म्हणून त्याने १५० 
होन द्यावे असे ठरले. * 

संभाजी रायगडल॥ असताना कझिवाजीबरोबर दरबारातील कामकाजात लक्ष 
चालीत असे. दि. ६-९-१६७५ रोजी सॅम्युअल ऑस्टिन हा रायगडला राजा- 
पूरच्या वखारीच्या लुटीच्या भरपाईची मागणी करण्योसाठी आला होता. दि. 
७-९-१६७५ रोजी या वकिलाने महाराजांची भेट घेतली. या शिष्टाईच्या 
वेळी संभाजी शिवाजीराजांच्या बाजूला वसला होता आणि इतर अधिकारी 
उभे होते ' 

शिवाजी महाराजांच्या वतनाच्या स्वराज्यातील उद्योगातही संभाजी काम 
करीत असे. केवळ नऊ वर्षाचा असताना महाराजांच्या बरोबर संभाजी आग्ऱ्याला 
गेला होताच. दप्तरी कामातही संभाजी भाग घेत असे. शिवाजी महाराजांच्या 
कारकीर्दीत संभाजीने दोन पत्रे पाठविली होती. या पत्रांवर मोरोपंतांची मुद्रा आहे. 
ही पत्रे ' अजरख्तखाने ' या मायन्याची नसून ' मशुरुळ * या मायन्याची असून 
त्यांना राज्यकारभारात स्थान आहे. ही पत्रे अनुक्रमे जुन्नर आणि पुणे येथील 


१. ७४-75, 9 88. 

२. मइसा-खंड १८ लेख ५७, पृष्ठ ८०. 

३. 8२5, ४४0. 122, 5 70; &णझांउ ७ ॥४8॥४७ 24-8-1675 (० 
15-9-1675. 


४८ : शिवपुत्र संभाजी 


सुभेदार आणि सरह्वालदार या विभागीय अधिकार्‍यांना लिहिलेली आहेत. 
राज्याभिषेकानंतर छत्रपतींनी देशमुख, देश कुलकर्णी. पाटील आणि गाव कुलकर्णी 
या मिरासदारावर “ सिंहासन पट्टी ' भाकारली होती; इनामदारावर ती 
आकारलेली नव्हती. 

या धोरणाप्रमाणे चांवळीचे सरनाईक आणि विनायक भट इनामदार 
यांच्यावर हा कर आकारून तो वसूल करण्यात आला. दि. ४-५-१६१५५ रोजी 
संभाजीने पुण्याच्या राघो भास्कर हवालदाराला लिहिले कीं, “ निलोजी निळकंठ 
राऊ, शंकराजी निळकंठराऊ व विसाजी निळकंठराऊ व त्रिवक निळकंठराऊ यांसी 
मोजे चांबिली तफं कर्‍हेपठार परगणे मजकूर येथे इनाम कास टका एक आहे. 
त्यावरी 'तुम्हीं मिरासपटी २५ होनू घाळूनु पैका मागता म्हणऊनू कलो आलें. 
तरी परगणे मजळुरावरी मिरासपटी घातली नसतां उगेच आपले भातेने पैका 
मागता हे कोण खेश या उपरी त्यास येक रुकेयाची तसवीस न देणे. त॥। त्याचे 
इनामास पेशजी रुका घेतला लागली नाही पेस्तरहि तुम्ही मिरासपटी व हरएक 
बावे तसवीस न देणे. ” ' 

याच अर्याचे दुसरे पत्र संभाजीने दि. ४-५-१६७'५ रोजीच पुण्याच्या 
राघो वल्लाळ तुभेंदाराला लिहिले होते. या पत्रात वर दिलेलाच मजकूर प्रारंभी 
असून त्याच्यापुढे, “ पुणा येथे कास टका इनाम एक आहे त्यासी मिरासपटी 
देणे म्हणून राघो भास्करे होनु २५ लाविले आहेत म्हणून कलो आले तरी ज्या 
माहालास मिरासीपटी घातली आहे तेथें इनामदारास हिसावीने घ्यावे यसा तह 
केला आहे त्यास जे माहाली मिरासपटीच घातली नाही तेथे इनामदारास पके 
मागणे कोण गोप्टी. त्याहीमध्ये नीलकंठराळ यास पटी मागणे हें उचित नाही. 
तरी तुम्ही राघो भास्करास एक कागद लेहून देणे आणि त्यांचे वाटे नवजाये यैसी 
शोस्टी करणें. मद्यार निल्हे निलकंठ राऊ याचे इनामास पेशजीहि तसवीस 
लागली नाही आणि हालीं राघो भास्कर पटी मागतो यावद्दल तुम्ही त्यास' बहुत 
वजाने लेहून मशारनिल्हे निलकंठरायाचे वाटे नव जाती त्यांचा वोभाट हुजूर नये 
येसी गोस्टी करणे.” * 

या दोन्ही पत्रांवरू्न संभाजी पित्याच्या कारभारात किती तन्मयतेने लक्ष 
घालीत असावा हे स्पष्ट होते. ती पत्रे अधिकारवाणीने लिहिकेली असून त्याच्या 
पद्धतशीर व चोख कारभाराची ग्वाहीच देतात असे वाटते. या हुकमाची अंमल- 
बजावणी होऊन राघो वल्लाळाने ती सिंहासन पट्टी रद्द केली. * 


१. शिचसा, खंड ३, लेख ४००, पृष्ठ ४; अमराअ-जो, पृष्ठ ८८-८९. 
२. शरिचसा, खंड ३, लेख ४०१, पृष्ठ ४-५. 
३. कित्ता, लेख ४०२, पृष्ठ ५. 


युवराज संभाजी : ४ 


संभाजीने शास्थे व पुराणे यांचा सखोळ अभ्यास केला असल्यामुळे 
ईइडशाजोमहाराजांनी त्याला १६७५ साली धाभिक बाबींचेही अधिकार दिलेले 
असावे. 


पुन्हा नाबाडोवर : 
१६७५ मध्ये महाराजांनी संभाजीला युद्धाच्या आघाडीवर धाडलेले 


दिसते. महाराजांनी आदिलशाही मुलखावर स्वारी केली होती, त्यात संभाजीने 
भाय घेतला होता. त्याचे वणंन जॉन फ्रायरने केलेले आहे. हा पेशाने डॉक्टर 
होता. तो १६७३ साली हिंदुस्थानात भाला. सुरत, मुंबई, जुन्नर येथे फिरल्या- 
नंतर तो मुंबईहून कारवारमार्गे १६७५ मध्ये गोव्यात गेला. १६७६ साली तो 
वेयुर््याला होता आणि कारवार-गोकणं भागात प्रवास करीत होता. तो लिहितो, 
/“ मध्यंतरीच्या काळात आदिलशाहीतील सरदारांच्या बेबनावाचा फायदा घेऊन 
मन मानेल तिकडे शिवाजी राजांचे सन्य दोड करीत आहे. त्याच्या सैन्यातील 
संभाजीच्या नेतृत्वाखालील तुकडी थेट गोवळकोंडा राज्यातल्या भागानगरपयंत 
ग्रेलो. जाणि दुसरी तुकडी गोव्याजवळील फोंड्याच्या कोटावर चालून गेली. 
श्षिवाजी राजांच्या मुलाने भागानगरमधील काही भाग लुटला व शहरात जाळपोळ 
केली. तोच बहलोलखान आडवा आल्यामुळे त्याला चुकवीत दुसर्‍याच रस्त्याने 
परत फिरला. वाटेत संभाजीने हुबळी, रायबाग आणि इतर बाजार पेठांवर छापे 
घालून त्या लुटल्या. १] ही माहिती डॉ. फ़रायरने १६७८ ऑक्टोबरच्या पत्रात 
दिलेली आहे. 
शिवाजीमहाराजांनी १६७५ च्या एप्रिल महिन्यात फोंड्याचा वेढा चालू 
केला. त्याच वेळो त्यांनी आदिलशाही हद्दीतील याद्गीर व गोवळकोंड्याच्या 
हद्दीतील भागानगरजवळची दोन मोठी शहरे लुटली आणि तेथून पुष्कळ संपत्ती 
नाणि सावकार फोंड्याला शिवाजीपाशी नेले. * या सैन्याचे नेतृत्वही संभाजीनेच 
केलेले दिसते. इंग्रज वखारवाल्यांनी संभाजीच्या नावाचा उल्लेख केलेला नसला 
तरी फ़ायरने तो केलेला आहे. याच वेळी १६७५ च्या एप्रिल महिन्यात बहलोल-' 
खान या भागात चालून आला तो शिवाजीने त्याला लाच दिल्यामुळे मिरजेत 
< थवकला होता १ 
फोंड्याच्या वेढ्यात महाराजांना मदत करण्याताठी संभाजी तेथे गेला 
असावा. फोंडा घेतल्यानंतर त्याच्या आसपासच्या गावांसंबंधी वाद निघाल्यामुळे 


१. 7४-11, बाला 1०.4, ७. 396. 
२. शिपसासं-क्र. १७४३. 
३ कित्ता-क्र. १७४६. १७५३. 

शि. सं....४ 


५० : शिवपुत्र संभाजी 


संभाजी आणि गोवेकर 'पोर्तुगेज यांच्यात लढाई झाली,त्यांत संभाजीला मापारे 
यावे लागले होते. ज्या पत्रात या लढाईची बातमी दिलेली होती त्यातच शिवाजी 
भेला आणि संभाजी गादीवर आला असल्याचे म्हटले होते. परंतु ही बातमी 
विदवासाहं नव्हती. यावरून महाराजांच्या गोव्यातील राजकारणात संभाजीची 
चांगली मदत होत होती असे म्हटल्यावाचून राहवत नाही. फोंड्य किल्ला घेतल्या- 
वर त्याच्या खाली येणारी ६० गावे सोडून देण्याचे संभाजीने गोवेकर पोर्तृगेजांना 
कळविले होते. ' 


महाराजांनी इंग्रजांची राजापूर येथील वखार लुटल्यानंतर त्यांच्या भरपाई- 
बद्दल शिवाजी आणि इंग्रज यांच्यामध्ये बरेच दिवस वाटाघाटी चालू होत्या. 
१६७७ च्या सुरुवातीस इंग्रजांनी राजापूरची वखार बंद करून तेथील लोकांना 
सुरतकरांनी परत बोलाविले होते. हे कळताच शिवाजीने इंग्रजांच्या तक्रारी 
मिटविण्याकरितां आणि त्यांनी राजापूर सोडू नये म्हणून, संभाजीला इंग्रजांकडे 
पाठविले होते, आणि यापुढे सर्व काही न्यायाने आणि नियमितपणे देण्याचे 
माश्‍्वासन दिले होते. १ र 

संभाजीचा काही ना काही कारणाने इंग्रजांशी संबंध आलेला होता. 
त्यांच्याशी वाटाघाटी करण्याची संधी त्याला मिळालेली होती. सुरतकर इंग्रजांचे 
त्याच्या विषयी चांगले मत झाले होते. शिवाजी आणि संभाजी त्यांच्या वखारीची 
लूट करणार नाहीत असे त्यांना वाटत होते. सुरतकर दि. १०-१-१६७७ च्या 
पत्रात मुंबईकरांना लिहितात, “ शिवाजीच्या फर्मानाची मात्र तितकी खात्री वाटत 
नाही हे आमच्या ध्यानात आहे. परंतु त्याची भरभराट होऊन द्याचे राज्य 
वाढत आहे, यामुळे आपल्याच राज्यात तो आमची लूट करील अशी शंका 
घेववत नाही. त्यांच्या मरणानंतरही काळजी करण्याचे कारण दिसत नाही. 
कारण त्याच्या मुलाला मुकुट ( अधिकार ? ) प्राप्त झाला असून तो बराच 
समंजस दिसतो. (1115_500_15_3॥2८809_०0७१८१ ह्या0_07_5७0ींलांधा 
एपठदाडाठिया ॥००ळाक शकि 

१६७१ साली संभाजीला कारभार सांगितल्यापासुन ते १६७७ च्या 
जानेवारीमध्ये तो इंग्रजांकडे कामासाठी जाईपयंत संभाजीच्या युद्धाच्या आघाडी" 
वरील हालचालीत किंवा राज्यकारभारातील कामकाजात त्याने कोठेही गैरवर्तणूक 

१. शिपसासं-क्र. १८७९. 

२. कित्ता, क्र. १८८२. 

३. कित्ता, क्र. १९०९, 

४. कित्ता, क्र. १९०७; ७१२5, ॥० 198, 5. 104. 


युवराज संभाजी : ५१ 


किवा गैरकारभार केलेला दिसत नाही. त्याच्यावर सोपविलेली कामगिरी तो 
व्यवस्थितरीतीने पार पाडतानाच दिसतो. इतके सगळे सुरळीत चालू असूनही 
युवराज संभाजीच्या आयुष्यात असे काय घडले असेल, की ज्यामुळे या कतुंत्ववान 
राजपुत्राच्या मनात अचानकपणे शत्रूला जाऊन मिळावे असे विचार आले 
असतील ? १६७४ साली शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाल्यानंतर घरातील 
वातावरणात काही धुसफूस, काही असूया, काही स्वाथं, त्याच्या युवराजपदाबद्दल 
हेवा तर उत्पन्न झाला नसेल ना? 


गृहकलह: 

१६७० सालापयंन्त सवं भोसले घराण्यात संभाजी हा एकुलता एक मुलगा 
होता. त्यामुळे इतर सावत्र मातांना मुलगा होईपर्यंत तरी संभाजी सर्वांचाच 
लाडका असणे अगदी स्वाभाविक आहे. तोपर्यंत शिवाजी आणि संभाजी या 


पितापुत्रांचे संबंध बिघडण्याचे काही कारण नव्हते आणि ते कुठल्याही प्रकारे 
बिघडले होते असेही दिसत नाही. 


दि._२४ फेब्रुवारी १६७० या दिवशी सोयराबाईला मुलगा झाला. 
शिवाजी महाराजांना दुसरा पूत्र झाला. राज्याभिषेकाच्या वेळी संभाजी सतरा 
वर्षांचा झालेला होता तेव्हा राजाराम केवळ चार वर्षांचाच होता. १६७४ पयंन्त 


म्हणजे राज्याभिषेकाचा सोहळा पार पडेपर्यंत महाराजांच्या मातोश्री जिजावाई- 
साहेब जिवंत होत्या. शिवाजी महाराजांच्या अनेक बायकांवर म्हणजेच त्यांच्या 
सुनांवर त्यांचा वचक असणे आणि घरातील सवंच कारभारावर त्यांचे छत्र 
असणे साहजिक होते. तोपर्यंत कोणाच्या मनात काही आले तरी त्याला वाचा 
फुटणे किवा कोणत्याही प्रकारचा गृहकलह निर्माण होणे शक्‍यच नव्हते, आणि 
तमा काही कलह होता असे दिसतही नाही. परंतु राज्याभिषेकानंतर थोड्याच 
दिवसांत जिजाबाईसारखी कतृंत्ववान आणि राजापासून तो सुनांपर्यंत सर्वांवर 
आपल्या अस्तित्वाने, व्यवितमत्त्वाने, अधिकाराने वचक ठेवणारी राजमाता दि. 
१७ जून १६७४ रोजी निधन पावली. ' हे वडिलधारे छत्र नाहीसे झाल्यावर 
श्रिवाजी महाराजांच्या बायकांवरील धाक आणि त्यांना एकत्र बांधणारा दुवा दुवा 
तुटणे स्वाभाविकवहीते. 71 शशिक्क्ण्ण्ण्श्णि 

महाराजांचा राज्याभिषेक होईपर्यंत गादीच्या वारसा हृवकाचा प्रशन निर्माण 
होण्याचा संभवच नव्हता. त्यानंतरच या प्रश्‍नाने डोके वर काढले, राज्याभिपे- 
काच्या वेळी सोयराबाईला पट्टराणीचा मान मिळाला असला तरी तिचा मुलगा 
राजाराम याला युवराजपद न मिळता तो मान संभाजीकडे आला. इंग्रज 


१. शिचम्र, पृष्ठ ५३ 


५१ : शिवपुत्र संभाजी 


बकिलानेही महाराजांबरोबरच युवराजाला आहेर केला. संभाजीला सिंहासनाच्या 
पायरीवर बसविण्यात आले तेव्हाच संभाजीचा वारसा हकक एका अर्थाने मान्य 
झाल्यासारखाच होता. असा मानपान आपल्या मुलाला मिळाला नाही याचा अयं 
याथ्यापुढे चालून येणारा वारसा हक्कही राजारामाला मिळणार नाही असे मनात 
येऊन सोयरावाईला दुःख झाले असेल तर ते 'सवंसाघारणपणे मनुष्यस्वभावाला 
आणि त्यातल्या त्यात स्त्रीस्वभावाला धरून स्वाभाविकच वाटते. स्वतःच्या 
मुलाविषयी प्रेम वाटण्यापासून ते दुसर्‍याच्या मूलाचा आणि त्यातल्या त्यात 
सावश्र मुलाचा द्वेष वाटणे हा मातेचा निसगंदत्त स्वभाव आहे, असे म्हणावयास 
हरकत नाही. काही अपवाद सर्व नियमांना असतात तसे या बाबतीतही असणे 
संभवनीय-मानले तरी राजमाता होण्याचा संभव समोर दिसत असताना स्त्रीसुलभ 
स्वभाव उफाळून वर आला तर नवल काय? ' 

शिवाजी, सोयरावाई आणि संभाजी यांच्यातील गृहकलहाचा उल्लेख 
अनुपुराणात आणि बखरीत केलेला आहे. हे वर्णन मनुष्यस्वमावाला धरून आहे. 
श्रिवाजीमहाराज १६७४-७५ च्या सुमारास स्वत:च्या कारकीर्दीत यझ्ाच्या 
शिखरावर पोचलेले असताना त्यांना गृहकलहाने वेजार केले होते. राजारामाला 
गादी मिळावी म्हणून सोयराबाईने महाराजांजवळ हट्ट सुरू केला असे शिव- 
दिग्विजय बखरीत आणि अनुपुराणात म्हटले आहे. जिजाबाई निधन पावल्यावर 
सोयरावाईने राजारामाला गादी मिळविण्यासंवंधी बोलणे केळे, असे शिवदिग्विजय 
बखरीत भाहे तर हा प्रसंग महाराज कर्नाटकाच्या स्वारीवर जाण्यापूर्वी अनुपुराणात 
रंगविळेला भाहे. दोन्हींचा काळ साधारणपणे एकच आहे. 

शिवदिग्विनय बखरकार लिहितात, “ ते छत्र (जिजाबाईचे) विच्छिन्न 
जाल्यामुळे उदासवृत्तीने बहुतेकांनी रंजने केली... श्रीमंत सौभाग्यादि वज्त्रजूडेमंडित 
सौ. शोयरावाईसाहेब राजारामसाहेबांची मातुश्रो आहेत. आजपर्यंत थोरल्या बाईंनी 
मनोरंजन करून स्थितींनीच गुजरा केला... आता महाराज देहावरी न रहात 
विरागी दिसतात... सोयराबाईसाहेब याणीं कारभारी अनुकूल जाणून, महाराज 
व्रतस्थ होते, महालात जात नहुते. ते दिवशी महाराज निजले. त्यांजजवळ येऊन, 
* बाईसाईव आल्यात, आपल्याला बोलावितात ' म्हणून सुचविले.... * त्यात 
महाराजांस एके दिवशी बाई विचारू लागली कीं, ज्येष्ठ पुत्र दोलतीचे अधिकारी 
आहेत. यांचे य पदरच्या मनुष्यांचे बनत नाही, माझा मूल लहान आहे. याजवरि 
सरकारचा लोभ आहे. त्यास संस्थान, त्याजला अधिकार द्यावयाचा किवा 
वढिछाचा वडिळाकडे सोपावयाचा, हे सांगावें" हे सोयराबाईचे उद्‌गार ऐकताच 
भपण वंभव भोगावे हे तुमच्या मनात नाही. तुमच्याजवळ याच्यापुढे येऊ नये 
असे म्हणून महाराज निघून गेलें. त्यामुळे आपल्या मुलाला अधिकार असावा, 
संभाजीस नशावा हे तिच्या मनात माले आणि वरवर ती त्यांच्या समोर गोडगोड 


युवराज संभाजी : ५३ 


वागली तरी महाराज मरतील तर बरे असे निखालसपणे तिला वाटू लागले. 
त्यामुळे धूर्त राजांनी रामदासस्वामींजवळ दुःख व्यक्‍त केले. वखरकाराच्या 
म्हणण्याप्रमाणे स्वामींनी महाराजांची समजूत घातली. सोयरावोई स्वार्थासाठी 
कोणतेही कृत्य करावयास कमी करणार नाही म्हणून “ हस्ताक्षर पाहून करणे 
तरी करावे स्वदस्तुर असेल ते मान्य करावे, चिन्हावरी जाऊ नयें ' असे शिवाजीने 
वाळाजी आवजीकडून सवं किल्ल्यांवर कळविलें * 


अनुपूराणात ' या बखरीसारखाच मजकूर आहे. १६७८ ते ८० सालात 
भोसले घराण्यात गृहकलह कसा निर्माण झाला होता यासंबंधात कागदपत्रे उपलब्ध 


नसली तरी त्याचे वर्णन या काव्यात सापडते. 

* परमानंदकाव्यम्‌ ' या नावाचे प्रकाशित काव्य * शिवभारत ' कार कवि 
परमानंद यांचेच आहे असे रियासतकार सरदेसाई समजतात; परंतु ते काव्य परमा- 
नंद कवीचा मुलगा देवदत्त आणि नातू गोविद यांनी लिहिलेले आहे. काव्य म्हटले 
की त्यात स्तुतिपाठ, अलंकारिक व अतिशयोक्तिपु्ण वणंने बरीच असतात आणि 


१. श्िदिव, पृष्ठे ४५४ ते ४६१ 
२. टोप : श्री. त्र्यं. शं. शेजवलकर यांनी परमानंद काव्यावर पुष्कळच टीका 
केलेली आहे. अनुपुराण हे संभाजीची अतिशय उथळ आणि मिथ्या स्तुती करणारे 
काव्य आहे असे सांगून ते पूढे म्हणतात की यातील कोणताही भाग परमानंदकृत 
नाही. त्यांच्या देवदत्त नावाच्या लबाड पुत्राने तो संभाजीच्या कारकीर्दीत आपल्या 
इप्ट हेतूंच्या सिद्धीसाठी मागील काही शिवकाल त्यात घेऊन त्रुटित स्वरूपात 
कसावसा रचला आणि त्याला पुढे' या देवदत्ताच्या मुलानेच, म्हणजे गोविदाने 
शाहूची मर्जी संपादन करण्यासाठी, शाहूच्या जन्माचे रामजन्मासारखे पूर्वाख्यान 
रचून, पुत्रकामेष्टिरूपाने त्याचा जन्म घडवून आणून जोड दिली. हाही स्वतःला 
कवींद्र म्हणूनच म्हणवून घेतो...जेथे परमानंद काव्यात छापण्यात आलेल्या प्रकरणा- 
इतके ऐतिहासिक सत्याशी अगदीच विसंगत व शिसारी आणण्याइतके €तुतिपठण 
व वणन आढळते तेथे त्याला काव्यापेक्षा भाटाच्या पोवाड्यांचीच सर्‌ येते. तरीही 
ही वर्णने समकालीन व्यवतींनो ऐकलेल्या, पाहिलेल्या घडामोडींची असल्यामुळे त्यात 
"सत्याचा धक निवडता यती. घटनांची मोडणी कितीही काल्पनिक, पूर्वग्रहदूषित 
किंवा उघड उघड खोटी रचलेली दिसत असली तरी ऐतिहासिक झगड्यातील 
एका बाजूकडील पक्षपाती लोक आपल्या कृत्यांबद्दल व विरुद्ध बाजूच्या व्यक्तींबद्दल 
काय म्हणत होते याचा त्यावरून बोध होतो. देवदत्त व त्याचा पुत्र दोषेही छत्र- 
पतीच्या राजधानीच्या परिसरात वावरत होते, राहात होते. त्यामूळे इतिहासात _ 


अत्यभ न नदी मेलेली माहिठी त्यांच्या फान्यात पैणे स्याभानिक भाडे पती, श्र न नोंदली गेलेली त्यांच्या काव्यात येणे स्वाभाविक वतो 
जून, पारखून ग्रहण करण्यास हरकत दि 
कळक (८ क. व. अविक &. कक. > 


५४ : शिवपुत्र संभाजी 


शंभर नंबरी सत्य येणे कठीणच असते. परंतु या काव्यात समकालीन व्यक्‍तींनी 
ऐकलेल्याच नव्हे तर पाहिळेल्या घडामोडींची वर्णने असल्यामुळे त्यात सत्याचा 
थोडाफार अंशही आहे. देवदत्त आणि त्याचा मुलगा, दोघेही छत्रपतींच्या राजघानीत 
सहात होते, वावरत होते. या काव्यात शहाजी, शिवाजी आणि संभाजी यांची 
राजकीय क्षेत्रातील कामगिरी वणिलेली आहे. यात कवीचा संभाजीविषयीचा जिव्हाळा, 
त्यांच्या हर्षांमर्पाच्या खोचा, शाक्‍तपंथाची श्रेष्ठता, संभाजीने तो पंथ स्वीकारल्या" 
मुळे त्याला आणि इतरांना अशक्य वाटत असलेली महाराष्ट्रराज्याची व्याप्ती, 
आणि त्यासाठी आवश्यक असलेले शिवाजीचे अकालमरण या गोष्टींची पद्धतशीर 
माहिती दिलेली आहे. या काव्याची तीन पाने शहाजी, चार पाने शिवाजी आणि 
बाकीची संभाजीच्या वणंनाने व्यापलेली आहेत. हे काव्य शहाजादा अकबर याचे 
इराणला प्रयाण होईपयंतच आहे. संभाजीच्या आयुष्यातील शेवटच्या दोन वर्षांतील 
वणन या_काव्यात_नाही. सोयराबाई भाणि संभाजी यांच्यातील सावतलभाव, 
शाक्‍्तपंथाचा गुरू “ छंदोगामात्य ” मंत्री कवि कलश असून त्यानेच संभाजीला 
पूवंज़न्माचा वृत्तांत सांगून त्याला शाक्त पंथी कलशाभिषेक करावयास प्रवृत्त केले 
इत्यादी वणंन केलेले आहे. संभाजी सवंगुणसंपन्न, निर्दोष, सरळ, उदार, शिवा- 
जीच्या राज्यावर येण्यास लायक असा राजा आहे असे काव्यात वणन आहे. 
सोयराबाई कलीची दूत, राक्षसी वृत्तीची व स्वार्थी दाखविलेली आहे. लेखक 
समकालीन असल्यामुळे इतरत्र न आलेले काही खरे ऐतिहासिक प्रसंग यात 
आहेत. काव्यात शंभर नंबरी सव्य येणे कठीणच असते. अतिशयोक्ती आणि 
कल्पना असलेलें भाग वगळून, इतर पुराव्याच्या अभावी, जे संभवनीय व ऐति- 
हासिक दृष्टीने शक्य कोटीतले वाटते तेवढाच भाग येथे घेतलेला आहे. 

,हे काव्य उपल्ब्ध होईपयंन्त संभाजी आणि त्याचे सहकारी यांची काव्य उपलब्ध होईपयंन्त संभाजी आणि त्याचे सहकारी यांची बाजू 
समजण्यास काही मार्गच नव्हता. या काव्यावरून सोयराबाईच्या विरुद्ध पक्षाची 
संभवनीय बाजू कळू शकते फेवळ त्यामुळेच हे काव्य विचारात घेणे प्राप्त आहे. 

१६७६ ते १६८० या चार वर्षाच्या काळापुरता या काव्याच्या आधाराने 
६तिहास जुळविण्याचा येथे प्रयत्न केलेला आहे. 

महाराजांच्या निधनानंतर सोयराबाईची स्थिती कैकयीसारखी होऊन तो 
राजारामाचा हूवक गादीवर प्रस्थापित करण्यासाठी स्व तर्‍हेचे प्रयत्न करीत 
ह्योती. इतिह्यासापुरती फैफयीची उपमा सोडून फक्त मान्य करण्यासाठी घटना 
येथे विचारात पेतली आहे. संभाजी आणि राजाराम यांना एकत्र ठेवू नये, राजाराम 
दुर्बल. असल्यामुळे तिका वाटणारी त्याची काळजी व संभाजी तिची पर्वा करीत 
नसल्याचे सोयराबाईने शिवाजीला सांगितले. 


१. पक्रा-स, पृष्ठ ५६-५७ 


युवराज संभाजी : ५५ 


हे सोयराबाईचे म्हणणे महाराजांना पटले नाही. म्हणून ते म्हणतात, 
“ माझी धमंपत्नी, पुर्वजन्मीची सखी शंभूला जन्म देऊन नाहीशी झाली. तिचा 
मुलगा ज्येष्ठ आणि शिकलेला आहे. मो आणि इतर लोकांनी त्याचा अपमान 
क€ नये अशी माझी इच्छा आहे. संभाजी प्रतापी आणि स्वतःच्या बुद्धीने 
चालणारा असल्याने ते मंत्र्यांना सहन होत नाही.” महाराजांना सोयराबाईचे 
म्हणणे गैर वाटले तरीही ते तिला म्हणतात, “ जर तुला या दोघांचे एकत्र राहाणे 
रुचत नसेल तर आपण संभाजीला दुसरीकडे पाठवू.” यावर शिवाजी महाराजांनी 
मिळविलेले राज्य राजारामाला द्यावे आणि संभाजीसाठी दुसरे निर्माण करावे असे 
सोयराबाईने सुचविले. ' 

अशी चर्चा घरात चालू असताना शिवाजी महाराजांनी कर्नाटकाच्या 
स्वारीवर जाण्याचे ठरविलें. निघण्यापूर्वी त्यांनी सभा भरविली. ते सिहासनावर 
बसलेले असतांना संभाजी तेथे गेला. त्याने वडिलांच्या पायावर डोके ठेवले. 
महाराजांनी संभाजीला जवळ बसण्याचा आग्रह केला. राजनीतीचा अभ्यास 
केलेला, सुशिक्षित संभाजी विनयामुळे त्यांच्याजवळ बसला नाही. महाराज 
संभाजीला म्हणतात, '* आपल्याला मिळालेल्या राज्यावर मुलाने राज्य 
केळे तर लोक त्याला मान देत नाहीत. मुलगा विद्वान आहे कीनाही हे तो 
जवळ राहिला असता कळत नाही. मला सुद्धा शहाजीने पुण्यास ठेवले. उतार 
वयामुळे मला स्वराज्याचे रक्षण करणे जड जात आहे. तरी हे राज्य मी तुला 
देतो. राज्यातील कोणताही भाण तुझ्या सावत्र भावाला देणार नाही. त्याच्यासाठी 
मी नवीन राज्य जिंकेन. म्हणजे तुम्हा दोघांना स्वतंत्रपणे राज्य करता येईल. 
राजाराम लहान आहे. तो मला प्रिय आहे. तो स्वतः राज्य भोगावयास मागत 
नाही. तुझे गुण मोठे आहेत. पृथ्वी मी तुझ्या ताब्यात देण्यास तयार आहे. खरे 
म्हणजे राज्य एकाचेच होऊ शकते. जश्ली शरीराची वाटणी होऊ शकत नाहीं, 
तशीच राज्याची वाटणी होऊ शकत नाही. हे राज्य कोणातरी एकालाच दिले 
पाहिजे. मी दुसरे राज्य जिंकून येईपयंत तू रायगडला सोयरावाईच्या सहवासात 
न राहता शृंगापुरला राहून प्रभावली सुभ्याचा कारभार पहा. ” 

,संभाजी यावर म्हणतो, “ आमचे दैव हेच आमच्या सुखदुःखाचे कारण आहे. _ 
त्याला आईबाप कोणी जबाबदार नाहीत. तुम्ही नसलात तर स्वराज्यात माझे मन 
रमणार नाही. तुम्ही येथेच रहा. तुम्ही असलात म्हणजे वरे. वाटणीची, 
कल्पना चूकच आहे. व्यवहाराला धरून नाही. बापाजवळ मी राज्य मागणारा 


22. २.0७: 


पुत्र नव्हे.” नव्हे. 81 


१. पका-स, पृष्ठ ५७ते ६२. 
२. कित्ता, पृष्ठे ६० ते ६८. 


६ : शिवपुत्र संभाजी 


[होगराबाईछा, संभाजी रायगडावर राह्मवयास नको होता असते या संवादा. 
वरून स्पष्ट दिसते. तिने स्पप्टपणेच “ माझ्या मुलाळा राज्य द्या, संभाजीची 
दुसरीकडे व्यवस्था करा. ' असे म्हटल्याचे वखर भाणि काव्य सांगते, त्यावरुन 
संभाजीला सावत्र आईपासून त्रास होत असावा हे स्पप्ट दिसते. आपल्या दानपत्रात 
संभाजीने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “ सावत्र आईच्या रागामुळे वडिलांनी मठा 
वाईट वागणूक दिली. तरी मी रामचंद्राप्रमाणे वागलो)” ' 

संभाजीला राज्य मिळू नये म्हगून त्याच्याविषयी अफवा उठवून सोयरा 
बाईने लोकांचे मन कलुपित केल्याचा संभव वाटतो. १६७१ ते १६७५ पंत 
त्याच्या .गैरवतंणुकीचा ओझरताही उल्लेख कोठे आढळत नाही. “ शिवाजीच्या 
एका मुख्य ब्राह्मणाच्या मुलीशी संभाजीने व्यभिचार केला. तिला भेटण्यासाठी 
रात्री गडाखाली जाण्याचे त्याने न सोडल्यास त्याचा कडेलोट करण्याचा हुकूम 
शिवाजीने दिल्याचे ऐकून संभाजीने त्याला विषप्रयोग फेळा असा कित्येक लोक 
बोलतात. सिद्धी संबूळकडून शिवाजी मेल्याचे कळले. निदचित बातमी कळत 
नाही. ” १ 

असे पत्र मुंबईकरांनी सुरतेला पाठविलेळे असळे तरी अक्या प्रकारच्या 
बातम्या सोयराबाईने पसरविलेल्या असण्याचाच संभव जास्त वाटतो. या पत्रात 
संभाजीने शिवाजीला विषप्रयोग केल्याचे लोक बोलतात असे म्हटळे आहे. याच्या 
उलट सोयराबाईने विषप्रयोग केल्यामुळे महाराज निघन पावले असे बखरीत 
लिहिलेले आहे. * 

१६७७ साली संभाजीला कारभार सोपविल्यावर करवीर प्रांत, राजापूर, 
विद्याळगड, रांगणा, बावडा किल्ल्यांसुद्धा देखरेख पाहणे, चौकशी करणे इत्यादी 
कामे शिवाजीमहाराजांनी संभाजीवर सोपविली होती. परंतु घालमेल करणे वगरे 
कमजास्तीच्या नेमणुका करणे ही कामे महाराजांच्या आज्ञेशिवाय करू नये असे 
त्याला सांगण्यात आले होते. * 


शृंगारपुरात: 

दि. ६-१०-१६७६ ला शिवाजी महाराज कर्नाटकच्या स्वारीवर 
निघाले. सावत्र आईच्या सहवासात संभाजीला ठेवणे त्यांना इष्ट वाटत नव्हते. 
आपल्या गेरहजेरीत सोयराबाई आणि संभाजी यांच्यात तंटा होऊ नये म्हणून 


१. दानपत्र : एलोक : ११८-११९. 
२. शिपसासं-क्र १८११. 

३. शिदिब, पृष्ठ ४६२-४६२३. 

४. कित्ता, पृष्ठ ४४४. 


युवराज संभाजी 1 ५७ 


महाराजांनी संभाजीला शृंगारपुरला पाठविण्याचा निर्णय घेतला असावा. परमानंद 
काव्याशिवाय संभाजीला शृंगारपुरला का ठेवले याची माहिती इतरत्र मिळत नाही. 

कर्नाटकच्या स्वारीवर निघताना संभाजी महाराजांबरोबर होता. दिनांक 
२१- १० - १६७७ रोजी संभाजी शूंगारपुरला जाऊन राहिला. ' महाराजांनी 
विश्‍वनाथ नावाच्या आपल्या विझ्वासू माणसाला संभाजीबरोबर पाठविले होते. 
शृंगारपुरात संभाजी वेळ कसा घालवीत असे याची माहिती अनुपुराणात 
मिळते. संभाजी रोज व्यायाम करीत असे. त्याला व्यायामाची आणि मल्लखांबाची 
आवड होती, असे दिसते. रायगडावर एक लोहस्तंभ आहे त्याला संभाजीचा 
मल्लखांब म्हणतात.' शृंगारपूरच्या दुर्गम प्रदेशात त्याने धनुविद्येचा अभ्यास 
केला. त्याने तेथे अष्टादश पुराणे क्रमाने ऐकली. त्याने कामंदकीचा व इतिहासाचा 
अभ्यास केला. सेवन त्याने बुधभूषण रथ िहिला अवावा त्यानें बुधभूषण ग्रंथ लिहिला असावा. तो लोकांशी मृदु- 
पणाने वागत असे. जे जे लोक त्याचा आश्रय मागत त्यांना तो आश्रय देत असे. 
शिवाजीमहाराजांच्या मंत्र्यांनी त्रास दिलेली प्रजा शृंगारपुरला संभाजीकडे जात 
असे. संभाजी त्यांना आधार व दिलासा देत असे. 

तेथे संभाजीचा चांगला जम वसलेला सोयराबाई आणि तिच्या साहाय्य- 
कांना वघवेना म्हणून त्यांनी संभाजीला त्रास देण्यास सुरुवात केली. परंतु संभाजी 
खंवीर असल्यामुळे त्यांचे काही चालले नाही. * 

शृंगारपुरात संभाजीने कालीची उपासना सुरू केली. त्याचे . परमानंद 
काव्यात विस्तृत वर्णन आहे. बंगालमधील शाक्त पंथाचा शिवयोगी महाराष्ट्रात 
संभाजीच्या येथे शृंगारपुरांस राहिला होता. ज्या परिसरात संभाजी राहात होता 
तो कऱ्हाडे ब्राह्मणांच्या वस्तीचा भाग होता. याच वेळी त्यांच्यात शाक्त मार्गात 
भ्रवीण असे लोक निर्माण झालेले दिसतात. राज्यावर आल्यानंतरची संभाजीची 
अनेक पत्रे उपलब्ध आहेत. त्या पत्रांत या उपासनेबद्दल किवा या शिवयोग्यावददल 
काही उल्लेख आढळत नाही. 

संभाजीने कालीचो उपासना सुरू केल्यामुळे शके १६०० पौष शुद्ध ११ 
म्हणजे दि. २३-३-१६७८ रोजी कलशाभिषेक करून घेतला. यासंबंधी अधिक 
माहिती ' घधाभिक धोरणात दिलेली आहे. 


१. शिचप्र, पृष्ठ २८. 

२. भरापंरा-दा, पृष्ठ ३१. मल्लखांब लोखंडाचा नसतो. तेव्हा हा समज 
का व॒ कसा रूढ झाला असावा हे समजत नाही. 

३. पका-स, पृष्ठ ६९. 

४. कित्ता, ६९ ते ७२. 


४९८ : शिवपुत्र संभाजी 


संभाजी शृंगारपुरछा गेला तेव्हा त्याच्याबरोबर येसूबाई, दुर्गाबाई व 
त्याची एक बहीण (जाधुयांकडील असावी) ही मंडळी होती ' याच वास्तव्यात 
संभाजी आणि येसूबाई यांना भवानीबाई नावाची मुलगी झाली. ( दि. ४-९- 
१६७८) 

या घडामोडी चाळू असताना मुघलांचा सुभेदार दिलेरखान दक्षिणेत आला 
होता. शिवाजीमहाराज कर्नाटकात स्वारीवर गेल्याची संधी साधून त्याने संभाजीला 
आपल्या बाजूला वळविण्याचा प्रयत्न केला. संभाजीकडे दूताकरवी एक पत्र 
पाठविले. “ औरंगजेबाला सह्याद्री जिकावथाचा आहे. त्यासाठी तो तुझी अपेक्षा 
करतो आहे; तुझ्याशी संधी करण्याची इच्छा करीत आहे. तू आमच्याकडे यावेस 
म्हणून औरंगजेबाने तुझ्यासाठी सन्य, संपत्ती, व पत्र दिले आहे. तू शृंगारपूरला 
स्वस्थ काय बसला आहेस ? औरंगजेब येण्यापूर्वी त्‌ आणि भी सह्याद्री जिकू.” 
या पत्राला संभाजीने उत्तर पाठविले. त्यात तो म्हणतो, '“ हा देश माझ्या हातात 
टाकून वडील दूर गेले आहेत. तो देश मला तुझ्या हातात देववत नाही. माझ्या 
पराक्रमाने मी नवीन मुलूख जिंकून औरंगजेबाचे समाधान करू शकेन.” अशा 
तर्‍हेचा गुप्त पत्रव्यवहार संभाजी आणि दिलेरखान यांच्यात चालू होता. ' यावरून 
वडिलांनी टाकलेली जबाबदारी सोडून संभाजी दिलेरखानाकडे जावयास तयार 
नव्हता असे दिसते. 

१६७८ सालच्या एप्रिल-मे महिन्यात शिवाजी महाराज कर्नाटकाच्या 
स्वारीवरून परत आले.* मोरोपंत पेशवे आणि इतर मंत्र्यावरोबर झालेल्य़ा वाटणी 
संबंधीच्या चर्चेत महाराज म्हणतात, '“ मी नवीन राज्य जिंकले आहे. आता पुढे 
काय करावे ? ज्येष्ठ मुलाला राज्याचा मोठा भाग द्यावा, लहानाला लहान भाग 
द्यावा असा सर्वसामान्य नियम आहे. राजाराम लहान असल्याने त्याला लांब 
ठेवणे योग्य वाटत नाही. त्यामुळे मी जिंकलेल्या लांबच्या प्रदेशात ( कर्नाटक ) 
संभाजीला पाठवावे. याला तुमची संमती असेल तर ते मी करीन ” षिवाजी* 
महाराजांच्या मनात असे विभाजन आले असेल का? दूरच्या कर्नाटकात संभाजी 
सारखा बाणेदार व शूर अधिपती हवा असे तर महाराजांच्या मनात आलें 
नसेल ना? र 

त्यावर मोरेपंत म्हणतात, '* रायगड आणि महाराष्ट्राची इच्छा संभाजी 
करीत आहे. महाराजांचा मुलगा म्हणून आम्ही त्याला मान देतो. नमस्कार 


१. अखः २७-११-१६८; ताकाका, ले. ३२०, पृष्ठ ४८४. 
२. शिचप्र, पृष्ठ २९. 

३. पका-स, पृष्ठ ७६-७८. 

४. शिचप्र, पृष्ठ २९; ९९७ ४०]. गा [ह०. 292, 296: 


युवराज संभाजी : ५९ 


करावयास गेलो तर तो आमचा उपटद्टास करतो. ” मोरोपंताने संभाजीच्या 
कागाळ्धा महाराजांच्या कानावर घातल्या. '“ कराच्या बाबतीत संभाजी प्रजेळा 
सूट देत असल्याने राज्याच्या मह्सुळात तुट पटते आहे. ” एवढेच नव्हे तर 
मोरोपंतांच्या कानावर आलेली पण संभाजीने गुप्त ठेवळेळी त्याची मुघळांची, गट्टी 
त्याने महाराजांच्या कानावर घातली, ' “ भाधिप दिलेंद्र आपळा दात्रू. त्यांत 
संभाजी त्याला मिळाला तर आपली स्थिती काय होईल ? संभाजी साहसी आहे. 
तो यवनाकडे जात आहे. अजुनही काही घडले नाही तोपर्यन्त आपण काही 
हालचाल केली पाहिजे ” असे मोरोपत म्हणताच महा राज अत्यंत दुःखी झाले. 
अश्रू ढाळौंत लेखणी हातात.घेऊन त्यांनी संभाजीला आदेश दिला की, “ प्रजेला 
अभय देऊन करवसुलीत प्रतिवंध करतोस, मंत्र्यांचा अपमान करतोस तरी तू 
शृंगारपूर सोडून सज्जनगडला जा. ” * दिवदिग्विजय वखरकार याच प्रकरणात 
संभाजी रामदासांजवळ काही दिकला नाही म्हणून म्हणतात. ते खरे असते तर 
महःराजांनी त्याला पुन्हा सज्जनगडला पाठविला असता असे वाटत नाही. 
शृंगारपुरपेक्षा सज्जनगडावर संभाजी चांगल्या देखरेखीखाली राहील असे तर त्यांना 
वाटले नसेल ना? 


महाराजांच्या आज्ञेनुसार संभाजी दि. ३-११-१६७८ च्या पूर्वी केव्हा तरी 
सज्जनगडला गेला. १ 

देवस्थाने, मठ, मशिदी यांना अनेक गावी जमिनी. दिल्या जात. त्यात पड 
जमिनीही इनाम देत. त्या पुन्हा लागवडीस आणाव्या असा हेतू असे. सातारा 
जिल्ह्यातल्या नींब गावातील सदानंद गोसावी यांच्या मठाला मिळालेल्या अह्या 
जमिनीपैकी खुद्द नींब येथील अर्धा चाहूर जमीन १६७४-७५ ही दोन कवे 
पडच राहिलेली होती. दोन्ही वर्षे कीर्दीच्या प्रश्‍नावर पुढील वर्षी सनद होईल 
असे सांगण्यात आले. तरी गोसाव्यानें ती वहितीला भाणली नाही. त्यामुळे इनाम 
मना करण्यात आला. म्हणून त्याने कनिष्ठांकडे हुकूम आणविण्यासाठी संभाजीकडे 
तक्रार केली, आणि इनाम पुन्हा चाळू करावा अश्ली विनंती केली. ही विनंती 
गोसाव्याने बहुधा संभाजी सज्जनगडला आल्यानंतर केली असावी. त्यावर दि. 
३-११-१६५८ रोजी संभाजीने अण्णाजी दत्तोळा लिहिले, “ सदानंद गोसावी 
यांचा इनाम सांप्रत मना केला. आहे. चालता केला पाहिजे म्हणतो. हा मामला 


१, पका-स पृष्ठ ८०-८१. 
२. कित्ता. 
३. शिचप्र, पृष्ठ २९. 


६० : शिवपुत्र संभाजी 


आप्हास देख माही. शुग्टग कळेळ ही पारिपत्य केळे पाहि, ” ' या पदरावर 
इनाप जमिनीचे हे प्रकरण माहीत बसल्यामुळे संभाजीने या विषयात स्वत; शोर्ट 
निर्णय न करता अण्णाजी दलोझाचे पाटिपट्य करावयास सांगितठेदे दिये, 
अतुपुराणात मंध्र्यांनी जो आरोप केळेळा आहे त्या प्रकारे संभाजी प्रडेळा दाटेट 
तक्षी ग्रुट देत अरशेळ असे वाटत नाद्वी, परंतु ज्या अर्थी ळोक तक्रारी वेव 
संभाजीक£ जात असत त्या अर्थी प्रजेचा त्याच्यावर विद्वांस किती होता याता 
अंदाज करता येतो. या पश्चाचा जो काळ आहे त्या स्रुमारास मुकळांकडे कादयाचा 
संभाजीचा विचार ठरकेळा असेळ किंवा नादी ते मात्र कळू चवकत नादी. या 
पत्रावरून दतकाच बोध" होतो की संभाजी भापळे कर्तव्य पार्‌ पाढताना काठी गैर 
करीत नसावा. प्रश्त्तुत पत्रानंतर एकाच महिन्याने म्हणजे ९-१२-१६७८ रोडी 
* संभाजी श्रिवाजी राजे थास पारक्षे होळन परळी गडावरून पळून मोगळाईत 
दिकषेरणानाकटे गेले. ” * 
भाजी दिळेरल्लानाकडें जाणार आहे याची कल्पना शिवाजी आणि त्याच्या 

मंत्र्यांना द्योती असे अनपुराणावरून दिसते. त्यांनी आणि स्वतः शिवाजी राजांनी 
संभाजीला या छेत्यापासून परावृत्त करावयाचा काही प्रयत्न केळा किवा नाही ह 
मात्र कळत नादी. महाराज एप्रिळ-मेमध्ये कर्नाटकातून परत भाळे भाणि संभाडी 
डिसेंबरमध्ये पळाळा, या सहा महिन्यांत पितापुत्रांची गाठमेट झाली होती किवा 
नाद्दी याचाद्दी कागदोपत्री पुरावा उपळव्ध नाही. या अत्यंत महृत्त्वाच्या मुद्याचा 
परमानंद काव्यात फाद्दीच 'उल्छेख नाही याचे आरचयं वाटते. 

छशरियाजीमहाराज या बाबतीत मंत्र्यांवर अवळंवून राहिळे असतील मगे 
त्यांच्या णीयनाचा थिघार फरता मान्य फरवत नाही. त्यांनी स्वतः काही हालचात 
वरून काही पाळत ठेयळी असेळ काय ? या सर्वच विषयांत इतिहास आज तरी 
अंधारात भाहे, भाणि त्या भंप्रारात 'पाचपडत, यवचित ठेचकाळत इतिहासकारांना 
जाये झागते आहे दे फरे ! आणि ज्या शिवाजीमहाराजांनी आपल्या राजकी 
जीवनात णगारा थप परून सोडणारे य मिळविळे त्या प्रभावी व्यवितमर्त्त 
भराळेल्या पित्या, भापल्या गुषाळा प्रतिबंध करता आला नाही याचेही आशय 
याटल्यायाचून राष्ट्रात नादी. 

मश्र्यांच्या गतताथर यिपधारा टाकून संभाजीळा वळविण्याचा प्रयत्न पार्ला 
अरोख झिया प्रयतन पाझनही रांगाणीने थडिळांचे ऐके नसेळ काय ? राजाचा 
युयराणभ पातुपक्षाळा गिळणे ही माह्ठी डुळंक्ष फरण्यासारखी किरकोळ गोप्ट नाही. 
नरकवास कनतकतीच 

१, गणा, खंड १५ फऐेख १४२. 

२, पिभप्र पृ८्ठ ९२९; अश, 


युवराज संभाजी : ६१ 


त्यामुळे महाराजांनी या गोष्टीकडे दुलंक्ष केले असेल हेही खरे वाटत नाही; 
विद्वारी मनाला पटत नाहोः 


शिवाजीमहाराजांच्या आज्ञेप्रमाणे संभाजी शृंगारपुराहून सज्जनगडावर 
गेडेला दिसतो. त्याला रायगड किंवा पन्हाळा येथे भेटून परळीला जावयास 
सांगितले की दोघांची भेट न होताच त्याला तसा हुकूम देण्यात आला? तो 
मुघलांकडे पळून जाण्याच्या विचारात . आहे तेव्हा त्याला समर्थांकडे पाठवून 
त्याला चार उपदेशाचे शब्द सांगविण्याचे महाराजांच्या मनात नसेल ना ? सज्जन- 
गडावर त्यावेळी रामदास स्वाभी होते की नाही हेही समजू शकत नाही. 
सज्जनगडावर स्वामींच्या समोर संभाजीला भेटून आपला स्वराज्याच्या वाटणीचा 
निणंय त्याला सांगावयाचे तर राजांच्या मनात नसेल ना ? या गृहकलहात समर्थांचे 
मत तर त्यांना अजमावावयाचे नसेल ना ? काहीच कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने 
अस्ते अनेक प्रश्‍न मनात गर्दी करतात. संभाजी मुघलांकडे जाण्याच्या विचारात 
आाहे, हे कळल्यावरही ज्या अर्थी त्याला सज्जनगडावर पाठविण्यात आले, त्या अर्थी 
त्याच्या मागे गिवाजी महाराजांचा काही तरी हेतू असावा हे निश्‍चित. रामदास 
स्वामींसमोर पितापुत्रांची कलुषित झालेली मने साफ करण्याचा, सावत्रपणाचा, 
गृहकलहाचा जटिल प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सज्जनगड हे स्थळ निवडले नसेल ना ? 


हे सगळे विचार मनात येत असले तरी सज्जनगडावर संभाजी अटकेत 
होता असे भीमसेन सक्सेना म्हणतो. परंतु त्यासंबंधी तसा उल्लेख इतरत्र 
आढळत नाही. ' 
सज्जनगडावरून पलायन : 


सज्जनगडावरील अधिकाऱ्याला सांगून संभाजी सातारच्या जवळ पाच 
मैलांवर असटेल्या माहुलीच्या - कृष्णा - वेण्णा नद्यांच्या पवित्र संगमावर स्नान 
करावयास निघाला. त्याने सुभेदाराला सांगितले की, “ आज मोठी पर्वणी आहे. 
म्हणुन मी माहुली क्षेत्रात स्नानार्थ जात आहे. ” आपल्याबरोबर थोडे लोक 
घेऊन घोड्यावर स्वार होऊन ते निघाले. संभाजीने माहुलीत आल्यावर तीर्थस्नान 
वर्गरे करून विपुल दानधर्म केला. त्यांनी गडावरून बरोबर आणलेल्या माणसास 
सांगितले, “ तुम्ही आता परत जा. किल्लेदाराला आणि महाराजांना कळवा की 
मी मुघल सेनेत निघालो आहे. मी दिल्लेंद्राकडे जात आहे. सह्याद्रीला पिडण्या- 
साठी (जिकून घेण्यासाठी) परत येईन. ” संभाजीने आपल्या अनुयायांना सांगितले 
की, '' जगायची इच्छा असेल तर माझा पाठलाग करू नका. परत जा. ” ' अश्या 
रीतीने संभाजी स्वराज्यातून शत्रुपक्षाच्या गोटात सामील झाला. 

१. मोञआम-प, पृष्ठ ७१. 

२. पका-स, पृष्ठ ८२-८४. 


६२ : पिवपुत्र संभाजी 


आपल्या मयुप्यात इतकी उलट उडी घेताता संभाजीच्या मनात काय 
विचार चालू असतील ? रायगडला महाराजांनी न बोलविता परस्पर सज्जन- 
गडावर पाठविले यामुळे ठर संभाजीच्या मनात, काहीं शंका आली नसेल ? त्याला 
भापला वढलांचा आघार तुटला असे वाटून तो हतादहय तर झाला नसेल? 
ठो विजापुरकर किवा गोवळकोंडेकरांकडे न जाता मुघलांकडे का पळाला असेल ? 
दिलेरखानच त्याने का निवडला असेल ? वयाच्या आठव्या नवव्या वर्षापासून 
तो शिवाजीचा प्रतिनिधी बनून मुघलांचा मन्सवदार झाला होता त्याने औरंग- 
जेवाचा दरवार पाहिला होता. मन्सवदार म्हणून तो १६६५ - ६६ आणि 
१६६७ - ६८ मध्ये मुघलांकडे गेला होता. ज्या ज्या वेळी शिवाजीराजे मुघलांशी 
तह करीत किवा तहाची वोलणी करीत त्या त्या वेळी संभाजीला बादशाही 
मन्सवदार म्हणून घाडण्याचे ठरत असे. या पाइवंभूमीवर तो कदाचित स्वतंत्रपणे 
मन्सव किवा जहागिर मिळविण्यास आणि स्वतंत्रपणे (? ) स्वतःचे कतृंट्व दाख- 
विण्याच्या विचाराने तर दिलेरखानाकडे गेळा नसेल ? शिवाजीराजे संभाजीला 
मुघलांकडे जाळ देण्याच्या विचारापासून परावृत्त करू शकले नाहीत की त्याला 
गढवू शकले नाहीत. पण गंमत अद्यी संभाजी स्वतः राज्यावर आल्यानंतर 
राजाराम मुघलांकडे जहागिरीच्या आशेने निघालेला असता संभाजीने त्याला 
पकडून अटकेत ठेवले होते. 


संभाजी मुघलांना का मिळाला याची कारणें कागदपत्रात सापडतात. जेधे 
शकावळीत आणि सभासद वखरीत संभाजी रुसून मुघलांकडे गेला असे म्हटले 
आहे. ' सुरतकर लिहितात, '“ पण सर्वात त्याची (शिवाजी) मनःशांती अधिक 
ढळविणारी जी गोप्ट घडली ती त्याचा ज्येष्ठ पुत्र (संभाजी) त्याच्यावर नाखूष 
होळन वादद्याह्ी सरदार दिलेरखान याच्याकडे पळून गेला असून, तो मुसलमान होऊ 
इच्छितो. ”' याच अयांची माहिती फ्रांसिस माटिन या फ्रेंच गव्हनंरने दिली 
आहे.* या चारही उल्लेखांत विज्षेप फरक नाही. सर्वांनीच संभाजी वडिलांवर 
रागावून मुघलांना मिळाला असे म्हटले आहे. इंग्रजांनी संभाजी मुसलमान हॉऊ 
६च्छितो असे म्हटले असले तरी त्या विधानाला त्यांच्याजवळ काय आघार होता ते 
कळत नाही व त्या म्हणण्यात काही अथंही दिसत नाही. 


१. अख : २०-९-१६८५. 

२. .सभाव पृष्ठ ७७, शिचप्र, पृष्ठ २९. 

३, शिपसासं. क्र, २०९२. 

४. ॥॥८ ६७08८ ४३५] 1 0181110110. 348. 


युवराज संभाजी : ६३ 


याशिवाय ' बुसातिन्‌-उस्‌-सलातिन मध्ये संभाजी मुघलांकडे जाण्याचे 
अगदी वेगळेच कारण दिले आहे. “ सिवाजी कित्येक कामाबद्दल संभाजीसी 
त्रासून कंटाळला होता. या दिवसात शहरनवीस (सुरनीस)' याचे कन्येवर संभाजी 
फार आषक होता; म्हणजे लुब्ध झाला होता... येणेकरून संभाजीविसीं सिवाचे 
मनांत फारच वाकडेपणा येऊन सिवाजी अत्यंत त्रासला होता... सिवाजीने मनांत 
आणिले कीं, संभाजीस हरएक बाहान्याने पकडून जिवे मारावा किंवा कैद करावा. 
संभाजी यांगी हा सिवाजीचा इरादा ओलखून संशयांकित जहाला. आपण दिलेर- 
खानाकडे निघोन जावे असा निश्‍चय केला, आणि जातीने जाऊन पोहचण्यापूर्वी आघी 
एक पत्र आम्ही आपलेकडे येतो अशा मजकुराचे लिहून त्याने दिलेरखानाकडे 
पाठविले. त्यानंतर जातीनेही त्या पत्राचे लागोपाठच दिलेरखानाकडे निघाला. संभाजी 
आमचा आश्रय जोडण्याकरिता इकडे येत आहे असे संतोषाचे वर्तमान दिलेर- 
खानास कळताच... संभाजी केव्हा येईल याची मागंप्रतिक्षा करीत बसला. इतक्यात 
सिवास बातमी समजली कीं, संभाजी याणी दिलळेरखानाकडे निघोन जाण्याचा 
निश्‍चय करून दिलेरखानाकडे चालता जाहला आहे. ” ' त्याने पुढे संभाजी प्रत्यक्ष 
दिलेरखानाकडे गेला असे नमूद केले आहे. 

गैरवतंणुकीमुळे शिवाजीमहाराज शिक्षा करतील म्हणून संभाजी दिलेर- 
खानाकडे गेला असे बुसातिन-उस्‌-सलातिन प्रमाणेच चिटणीस बखरीतही लिहिलेले 
आहे. त्याने संभाजीच्या मुंजीनंतरचा म्हणजे १६७५ नंतरचा प्रसंग दिलेला आहे. 
* व्रतबंध करून युवराज्याभिषेक करावासे मनात आणून व्रतबंध केला. परंतु 
संभाजी महाराजांची मर्जी एक प्रकारची. कोण्हे एके दिवशी हळदकुंकू समारंभ, 
शीतला गौरी, यास सवं सुवासिनी स्त्रिया राजवाड्यात येणार त्यात कोण्ही 
रूपवान स्त्री आली. तिजला महालात नेऊन बलात्कार-अविचार जाला हें वृत्त 
महाराजांसही समजलें. ते-समयीं बहुत तिरस्कार येऊन बोलिले जे, “ राज्याचे 
अधिकारी हे, अगम्यागमन श्रेष्ठ वर्णाचे ठायीं जालें, सर्वे प्रजा हें राजाचे कुटुंब 
आप्तसमान, हे पुत्र जाले तरी काय करावयाचे ? यांचा त्याग करीन, शिक्षा करीन 
ऐसे आग्रह करून बोलिले. ही बातमी संभाजी महाराज यांस समजली. त्याजवरून 
दोन घोडियांवरि आपण व स्त्री ऐसे बसोन, पांच पंचवीस माणसें मावळे आपले 
खासगीची घेऊन रात्रीसच निघोन पाचवडास असतां तेथून गेले. ते वेळे दिलेळखान 
औरंगाबादेस होते त्यांजपाशी गेळे .... बहुत सत्कार करून ठेविले. ” या प्रसंगाचा 
चिटणीसोने दिलेला काळ आणि इंग्रजी पत्रातील बातमीचा काळ एकच दिसतो. 


१. यावेळी अण्णाजी दत्तो सुरनीस पदावर होता. 
२. विआ-पा. (बुस), पृष्ठ ५२७. 
३. मराचिब, पृष्ठ ३४६-३४७. 


६४ किथपुत्र शंभाथी 


ही घटता क्षरी असेल तर संभाजीने फार मोठी चूक केळी असेच म्हणावे 
श्ञाषेश. शुसातित-उभ्‌-सलातिन आणि चिटणीसाने संभाजी शृंगारपूरटून सश्‍जनगडाट' 
गेस्याचे सांगितलेले नाही. या दोन्ही ठिकाणी संभाजी गेळा असल्याचा प्रमाणमूद 
थानलेल्या जेघे णकावलीत, उल्लेख आहे. सोयराबाईला संभाजीस गादी मिटू 
छाबयाची नव्हती. गादी मिळावी म्हणून राजारामाळा चांगला ठरवून संभाजीला 
बदनाम करण्यासाठी सोयरावाईने त्याच्याबद्दल गेरवतंणुकीचा आरोप पसरविला 
असावा असे वाटते. संभाजीने तरुण वयात एखाद्या तरुण व सुंदर मुलीवर नजर 
ठेवली असेल तर सोयराबाईने पराचा कावळा करणेद्दी संभवनीय मानले पाहिजे 
गादी मिळविण्यासाठी माणसे कोणत्या थराला जातात याची इतिहासात अनेक. 
उदाहरणे सापडतात. उमाजी पंताच्या द्वारे सोयराबाईने संभाजीला व्यसनाधीन 
अनविल्याची गोप्ट  प्रभुरत्नमाला * या ग्रंथात दिलेली आहे. ' 

प्रत्यक्षात सज्जनगडाहून संभाजी मुघलांना मिळाला तेव्हा त्याच्या वरोवर 
स्याबरी बायको (दुर्गावाई ? ), त्याची एक बहीण होती असे फार्सी वातमीपत्रात 
म्हटले आहे.' सन १६८२ पर्यंत या दोघी अहमदनगरच्या किल्ल्यात होत्या. त्यांना 
मोडविण्यासाठी संभाजीच्या हुकमाप्रमाणे मराठ्यांनी अहमदनगर किल्ल्यावर दोन 
तीन वेळा टल्क्रे केळे होते. ' त्यानंतर त्यांना दौलताबादला हलविलेले दिसते 
भंभाजी, येगूबाई मणि गिरजोजी यादव यांनी दुर्गाबाईला सोडवून आणण्याचे 
पृप्कळ प्रयत्न केळे होते. १७१६ सालातील यादव घराण्याच्या कागदपत्रात 
दुर्षाबाईळा मातोश्री दुर्गाबाई ' असे म्हटलेले आढळते. * 

संभाजीफा शिवाजीमहाराज त्याच्या चुकीबद्दल ठार मारणार होते असे 
बुसातिन-उत्‌-तकातिन आणि भिटणीरा बशरीत म्हटलेले असले तरी तो दिलेर” 
क्ानाकडन परत आल्यानंतर गहाराजांनी त्याला सामोपचाराने, प्रेमाने, घ रोब्याने' 
भापृलकीने वागविष्याचे त्यांनी व्यंवोगीफा-आपल्या भावाला-स्वतःच लिहिलेल्या 
पत्रात कळविळे आहे. ' शिवाजी राजे अराल्या अनतिक वर्तणुकीच्या बाबतीत इतके 
कडक होते की त्यांनी स्वतःच्या गुणाच्या अराल्या अक्षम्य चुकीसाठी देहान्त शासन 
करावय!र मागे पुढें पाहिळे नराते. 

या सर्व पुराब्यांचा विधार केल्यायर युवराज म्हणून तो कारभार करीत 
भ्रसताना संभाजीछा रायगडावरीफ अधिकार नाकारण्यात आल्याने तो रागावला 


१, प्रर-मु, पृष्ठ १६५. 

२. अख: २७-११-१६८१. 

३, अख, २-६-(६८२. 

४, ताकाका-प, पृष्ठ १९५, ४८४, ५४८, 
५, शिपरारां, क्र. २२३६. 


युवराज संभाजी : ६५ 


असावा, कदाचित त्याच्यावर खोटेनाटे आरोप करण्यात येऊ लागल्यामुळे किवा 
इतिहासाला अज्ञात असा कोणता तरी मोठा अन्याय त्याच्यावर झाल्यामुळे तो 
रागावून मुघलांना मिळाला असावा असे वाटते. 

संभाजीने १६८० साली एका ब्राह्मणाला दान दिले होते. त्या दानपत्रात 
तो म्हणतो, ' मंत्र्यांच्या सांगण्यावरून मला राज्य दिले नव्हते. सावत्र आईच्या 
रागाने बापाने मला वाईट रीतीने वागविले. तरी मी रामचंद्राप्रमाणे वागलो. 
अर्धकोटीचे राज्य व किलेकोट असलेले रांज्य टाकून मी थोड्या घोड्यांसह सन्याला 
मिळालो. ” ' राज्यावर आल्यावर संभाजीने स्वतः केलेल्या दानपत्रात हे लिहिलेले 
असल्यामुळे त्याच्यावर अधिक चर्चा करण्याचे कारणच उरत नाही. अर्थात्‌ कारणे 
काही का असेनात संभाजी मुघलांना मिळाला ही त्याने आपल्या आयुष्यात एक 
घोडचूकच केली यात काही शंका नाही. त्याला राग आला असेल किंवा त्याच्यावर 
काही अन्याय होत असेल तरी त्याने शत्रुपक्षाला न मिळता कोणत्या तरी अन्य 
मार्गाने आपले गाऱ्हाणे व्यक्‍त करावयास हवे होते. 

संभाजी दिलेरखानाकडे गेल्याचे समजताच शिवाजीमहाराजांनी त्याला 
परत आणण्यासाठी संन्याची एक तुकडी पाठविली. एक लहानसा जमाव घेऊन 
संभाजी किल्ल्याच्या बाहेर पडला. त्याने दिलेरखानाकडे मनुष्य पाठवून निरोप 
केला की, “मी जवळ येऊन पोहोचलो आहे, शिवाजीची एक तुकडी माझा 
पाठलाग करीत आहे. तुम्ही मदत पाठवा' ' हे दिलेरखानाला कळताच त्याने 
एखलासख्ानाबरोबर तीन चार हजार स्वार देऊन संभाजीला आणण्यासाठी 
पाठविले. सुप्याच्या पलीकडे चार कोसांवर संभाजी आणि एखलासखान यांची 
भेट झाली. संभाजीच्या जवळ ३०० स्वारांहून अधिक जमात नव्हती. एखलास- 
खान संभाजीला जाऊन मिळताच त्यांचे संन्यवळ वाढले. त्यामुळे चाळून आलेल्या 
शिवाजीच्या फौजेने त्यांचा पाठलाग करणे सोडून दिले. संभाजी एकदोन मजल 
पुढे गेल्यावर दिलेरखान त्याला सामोरा गेला. दि. १३-१२-१६७८ रोजी 
समारंभपूवंक त्यांची भेट झालो. त्याचे स्वागत करून बादशहाने संभाजीसाठी 
पाठविलेला एक हत्ती, तीन घोडे, पोषाख, तलवार, चौघडा हा नजराणा दिलेर- 
खानाने त्याला दिला. याशिवाय संभाजीला ७००० स्वार आणि ७००० जातांची * 


१, दानपत्र. 
२. मोञम-प, पृष्ठ ७१ 


३. विआपा (बुस), पृष्ठ ५२७, शिचप्र, पृष्ठ २९; अख : १४-१२-१६६१, 
दानपत्र., 


शि. सं....५ 


६६ : शिवपुत्र संभाजी 


मन्सब देण्यात आली. संभाजीच्या बरोबर आलेल्या माणसांना बहादुदुरगड येथे 
ठेवण्यात आले. संभाजीच्या रक्षणाची उत्तम व्यवस्था करण्यात येऊन चोको पहारे 
ठेवण्यात आले. संभाजी मुंघलांकडे गेला तेव्हा त्याच्याबरोबर येसूबाई नसून 
दुर्गाबाई आणि एक बहीण (जाधवरावांकडील ? ) या दोघी होत्या. दिलेरखानाने 
संभाजीचे नाना प्रकारांनी समाधान करून त्याला भरवसा देऊन संतुष्ट केले, 
संभाजी आल्याने दिलेरखानालाही आनंद झाला होता. 

बजाजी नाईक याचा मुलगा महादजी नाईक हा चार हजारी मन्सबदार 
होता. तो शिवाजीचा जावई होता. त्याने संभाजीला म्हटले, “ तू का आलास? " 
संभाजीने त्याचे बोलणे दिळेरखानास सांगितले. यावर दिलेरखानाने महादजीस 
काही दिवस अटकेत ठेवून नंतर मुक्‍त केले. 

दिलेरखानाने संभाजी त्याच्याकडे आल्याचा फायदा घेऊन मराठी 
मुलखातील प्रदेश जिकावयास सुरुवात केली. त्या दोघांनी काही गड घेतले. त्यात 
दि. ३-४-१६७९ रोजी भूपाळगड जिंकला. शिवाजीमहाराजांनी मांजर्‍यानजीकच्या 
पर्वतावर एक मजबूत किल्ला बांधून त्याचे भूपाळगड असे नाव ठेवले होते. या 
किल्ल्यावर सामान, सरंजाम, आणि मालमत्ता ठेवण्यात येत असे. गडावर लढाऊ 
शिवंदी, शूर शिपायांचा पक्का वंदोबस्त केलेला होता. मुघलांची फोज येत आहे 
असा पुकारा होताच भयभीत होऊन तर्फेतर्फेकडील, कसव्यातील गावोगावची 
माणसे सामान सुमानासह गडावर आश्रयासाठी आली. दिलेरखानाने सकाळी 
किल्ल्याजवळ पोचून हल्ला केला. दोन प्रहर दिवसपयंत मोठी लढाई झाली. दोन्ही 
बाजूंची बरीच माणसे मेली. दिलेरखानाने दि. ३-४-१६७९ रोजी किल्ला घेऊन 
गडावरील माणसांचे सववस्व हरण केले. ७०० माणसे कैद झाली. त्यातल्या 
प्रत्येकाचा एक एक हात कापून त्यांना सोडून दिले. गर्दीत पुष्कळ माणसे ठार 
झाली. शिवाजीमहाराजांची १६००० संन्याची कुमक पोचण्यापूर्वीच किल्ला पडला. 
तरीही मराठी संन्याने युद्धरचना करून लढा देण्याचे ठरविले. ईरजखान आणि 
बजाजीराव परांड्याकडून दिलेरखानाच्या फौजेत सामान सरंजाम आणीत असल्याचे 
मराठ्यांना कळताच ते त्यांच्यावर चालून गेले. दिलेरखानाने एखलासखानाला 
दीड हजार स्वारांसह ईरजखानाच्या मदतीस पाठविले. किल्ल्यापासून सहा कोसांवर 
एखलासखान आणि मराठे यांच्यात मोठी लढाई झाली. इतरही अनेक चकमकी 
झाल्या. खानाने तोफखान्याची सरबत्ती केल्यामुळे अनेक मराठे ठार झाले. दिलेर- 
खानाने किल्ला जिंकल्यावर तो पाडून जमीनदोस्त केला.१ 


१. अव: २७-११-१६८१. 
२. मोआाम-प, पृष्ठ ७१. 
३. विभापा (बुस) ; मोभाम-प, पृष्ठ ७१-७२. 


युवराज संभाजी : ६७ 


रानाच्या पवल हत्या पर परम यत मिला मोम या वेढघाचे वणंन केलेले आहे. संभाजीने गडावर 
वाठवून दिलेरखानाच्या प्रबळ सैन्यापुढे, गड दुर्बळ असल्याने निष्कारण जीवांची 


व धान्याची हानी करून न घेता किल्ला खानाला द्यावा असा निरोप पाठविला, 
वरंतु संभाजीचे म्हणण न ऐकताच गडावर प्रतिकाराची तयारी करण्यात आली, 
खानाचे आणि क्षिवाजीचे सन्य आदलशहाच्या सीमेवर आले. संभाजी घोड्यावर 
आणि दिलेरखान हत्तीवरून जात असताता गडावरील लोकांनी प्रथम आगळीक 
केली. खानाचे सैन्य गडावर चालून गेले. गडावरून त्यांच्यावर बाणांचा आणि 
दगडांचा वर्षाव झाल्याने खानाचे बरेच लोक जखमी झाले. फिरंगोजी नरसाळाने गड 
लढविण्याचा शक्‍य तितका प्रयत्न केला. परंतु खानाचे मोठे सैन्य आणि संभाजीचा 
पराक्रम यापुढे त्याला हार खावी लागली. ' 

याच सुमाराला शहाजादा मुअज्जभला दक्षिणेचा सुभेदार नेमण्यात आले. 
तो एप्रिळ-मे १६७९ च्या सुमारास औरंगाबादला आला. मुघल सन्य, दिलर- 
खान आणि संभाजी पन्हाळ्याला वेढा घालणार होते. तेथे पावसाळयात छावणी 
करून दीर्घ काळापर्यंत वेढा चालू ठेवण्याचा त्यांचा विचार होता.' संभाजी 
आणि दिलेरखान यांनी पावसाळा संपताच विजापूरच्या वजिरांना शिवाजीवर 
चाळून जाण्यास भाग पाडले. त्याला तोंड देण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी 
सरहद्दीवर १२००० घोडेस्वार आणून ठेवले होते.' परंतु प्रत्यक्षात पन्हाळ्याला 
वेढा पडला नाही. 

भूपाळगड घेतल्यावर दिलेरखान घोलगडाच्या बाजूला गेला. दि. १८-८- 
१६७९ ला त्याने घोलगडजवळ भिवरा नदी ओलांडली आणि आदिलक्याही 
सरदार मसूद खानावर चालून जाण्याचे ठरविले. दिलेराविरुद्ध आपला टिकाव 
लागणार नाही असे वाटल्याने मसूदखानाने शिवाजीची मदत मागितली. तेव्हा 
शिवाजी महाराजांनी विजापूरकरांशी तह॒केला. दिलेरखान मंगळवेढे जिंकून 
विजापूरच्या बाजूस गेला. 

मसूदखानाने साबाजी घाटगे यास बोलावून, तोरगल येथील शिबंदी त्याच्या- 
बरोबर देऊन त्याला इंडीकडे पाठविले. संभाजी रसद घेऊन निघाला होता. 
संभाजी आणि साबाजी यांचा मुकाबला होऊन त्यात साबाजी जखमी झाला. 


१. पका-स, पृष्ठ ८८; शिचप्र, पृष्ठ २९; दानपत्र, इलोक १२१, विआपा, 
(बुस) पृष्ठ ५३२ ५३४. 

२. शिपसासं, क्र. २११०. 

३. कित्ता, क्र. २११६ 

४. विआपा ( बुस ), पृष्ठ ५३३; 11४७-75, 7112. 


६८ : शिवपुत्र संभाजी 


दि. १५ सप्टेंबरला दिळेरख्तान विजापूरच्या जवळ गेला. विजापूरकरांच्या 
मदतीसाठी शिवाजीने सैन्याची एक तुकडी घाडली आणि दुसरी तुकडी विजापुर- 
करांवर केंद्रित झालेळे सन्य पांगविण्यासाठी मुघल हद्दीत पाठविली. तरीही विजापूर 
घेण्याचा हृट्ट दिलेरखानाने सोडला नाही. त्याने मराठ्यांच्या सन्याकडे दुलंक्ष केले, 
परंतु त्याला विजापूर घेता आले नाही. त्यामुळें शहाजादा मुअज्जम आणि दिलेर- 
खान यांच्यातील मतभेद वाढत गेले. मुघल हद्दीतील प्रदेशात शिवाजीने केलेल्या 
लुटोचा दिलेरखानाने बंदोबस्त न केल्यामुळे औरंगजेबाने त्याची कानउघाडणी 
केली. त्यामुळे रागावून मराठ्यांना मुघल हद्दीतून पळवून लावण्यासाठी, दिलेर- 
खानाने, मिरज आणि पन्हाळ्याच्या बाजूला मोर्चा वळविला. जालगिरी, तिकोटा, 
होनवड या मार्गाने तो अथणीपर्यंत पोचला. संभाजी त्याच्याच बरोबर होता. 
दिलेरखानाने अथणीपर्यंत जाताना बरीच गावे आणि खेडी उद्ध्वस्त केली. तो 
ऐंनापुरास जात असताना संभाजी निघून गेला अशी बातमी त्याला समजली.' 


संभाजी दिलेरखानाकडे असताना त्याचे लग्न महेश्‍इवरच्या तापीकांतांची 
मुलगी चंपा हिच्याशी झाल्याचे श्री. वा. सी. बेंद्रे यांनी त्यांच्या ' छत्रपती 
संभाजी * या पुस्तकात म्हटले आहे. हे त्यांचे विघान कसे चुकीचे आहे आणि 
हरिकवीच्या ' शंभुराजचरित ' या काव्याचा नायक हाच शिवाजी महाराजांचा 
मुलगा संभाजी अशी गैरसमजूत झाल्यामुळे हा घोटाळा श्री. वेंद्रे ( आणि डॉ. 
प. कृ. गोडे ) यांनी कसा केला आहे हे श्री. भा. रं. कुलकर्णी ' यांनी साधार 
सिद्ध केले असल्याने ' चंपा आणि संभाजी ' यांच्यासंबंधी येथे चर्चा करण्याचे 
कारण नाही. 


संभाजी दिलेरखानाकडून स्वराज्यात परत आला त्यासंबंधी निरनिराळी 
माहिती मिळते. सभासद लिहितो, “ राजियांचा पुत्र संभाजी रुसून आपणाजवळ 
आला आहे. त्यास गोरव करून आम्ही ठेवून घेतला आहे. तर पातशहांनी 
मेहेरवान होऊन त्यास नावाजावे म्हणजे राज्यात दुई होईल. राज्यातील लष्कर 
उठोन आपोआप येईल आणि किल्लेकोट साधतील म्हणून लिहिले. त्याजवरून पात- 
शहांनी विचार केला, की राजियांचा पुत्र आला आहे, त्यास नावाजिता पातशाहीत 
फितवा करून पातशाही बुडवितील. नावाजू नये. हुजुर आणून कंदेत ठेवावा ऐसा 
.विचार करून दिलेरखानास लिहून हुकूम पाठविला, की संभाजी राजियास घेऊन 
हुजुर येणे असे लिहिले. तो अगोदर दिलेरखानाचा वकील पातदहाजवळ होता. 


१. विआपा ( बुस ), पृष्ठ ५५४-५५९ 
२. नवभारत मासिक, जून १९६१, पृष्ठे १३ ते १६ 


युवराज संभाजी : ६९ 


त्यांनी हे वतमान खानास त न पाठविले. ते वर्तमान खानास कळताच संभाजी 
राजियास सूचना करून पळविले. ते पळून पन्हाळियास आले.' 

सभासद बखरीत दिलेरखानाने सूचना केल्यामुळे संभाजी पळाला असे 
लिहिले असले तरी संभाजी आणि दिलेरखान यांच्यांत मतभेद सुरू झाले होते. 
दिलेरखान, संभाजी, सर्जाखान यांनी तिकोटा, होनवड, तेलंगपासून अथणीपर्यंत 
गावे लुटताना अनेकांना कैद केले; हिंदूंचे हाल केले. येथेच संभाजी आणि 
दिलेरखान यांच्यांत मतभेद झाले. सर्जाखानाने हिंदूंचे केलेले हाल संभाजीस आवडले 
नव्हते. संभाजीने कंदी सोडावेत असा आग्रह धरल्याने त्याचे दिळेरखानाशी मतभेद 
झाले.' औरंगजेबाचा संभाजीला कंद करण्याचा हुकूम कळल्यावरही त्यांचे मतभेद 
होण्याचा संभव होता. तो संभाजीला सूचना देऊन पळून जाऊ देईल, असे वाटत 
नाही. संभाजीने आपल्या दानपत्रात या मतभेदांचा उल्लेख केलेला आहे. “ दिलेल 
आसूराबरोबर माझे भांडण झाले. ” इतकेच नव्हे तर दोघांत मारामारी होण्यापर्यंत 
मजल गेली होती. * 

शिवाजी महाराजांचे संभाजीला मुघलांकडून सोडवून आणावयाचे प्रयत्न 
चालूच होते. त्यांनी संभाजीला भरवसा देऊन आपल्याकडील लोकांस त्याच्याकडे 
पाठविले. संभाजीला परत येण्यासाठी पत्रही लिहिले होते. दोघांत वाकडेपणा 
पूर्वी आलेला असला तरी शिवाजीराजांनी दाखविलेल्या कळवळ्याने आणि प्रेमा- 
मुळे तो नाहीसा झाला. त्यांनी संभाजीचे मन आपल्याकडे वळवून घेतले. त्यामुळे 
संभाजी एकटाच निघून विजापुरास गेला. “ बुसातिन-उस-सलातिन ' मध्ये 
संभाजीने आपल्या स्त्रीला शूर पुरुषाचा पोषाख चढवून पाच स्वारांबरोबर खानाच्या 
छावणीतून पळविण्याचे नमूद केले आहे." शिवाजी महाराजांनी संभाजीला परत 
आणण्याचे प्रयत्न केलेच होते. शिवाजीराजांची माणसे गुप्तपणे संभाजीकडे येत- 
जात असत. विजापुरापासून १६ कोसांवर अथणी हे स्थळ आहे. जवळच जंगलात 
छावणी होती. तेथून शिवाजीच्या माणसांनी एके संध्याकाळी त्याला युक्‍तीने वाहेर 
काढले दिलेरखानाने इतका बंदोबस्त केला असूनही इतक्या मोठ्या फौजेमधून 
दहा स्वारांनिशी संभाजी निघून गेला. हे कसे घडले याचा तपास लागला नाही. 


१. सभाब, पृष्ठ ७७. 

२. विआपा ( बुस ), पृष्ठ ५५९; शिपसासं, क्र..२१४२. 

३. दानपत्र, श्‍लोक १२५. 

४. शिपसासं, क्र. २२३६. 

५. विआपा, (बुस) पृष्ठ ५६०. हे गुळगुळीत विधान कोणत्या आधारावरून 
घेतले हे कळत नाही. 

६. मोआम-प, पृष्ठ ७३. 


७० : शिवपुत्र संभाजी 


तो स्वत:च्या हिकमतीने पळून गेला.' परंतु संभाजी एकटाच पळाळा आगि दो 
गेल्यानंतर दिकेरखानाने संभाजीच्या वायकोला आणि मुळीळा अटकेत ठेवटे. 
संभाजी खरोखरच एकटा निसटला असेल तर त्याने आपली वायको यायि मुळी 
यांना दिलेरखानासारख्या शत्रूच्या हवाली सोडणे त्याला कमीपणाचेच टरेळ. 


संभाजी विजापुरास गेला तेव्हा मसूदखानाने संभाजीला सामान, वरंडाम, 
पोशाख आणि बिछाईत देऊन मदत केली. द्रिवाजीमहाराजांनी, विजापूरकरांवर 
दिलेरखान पूर्वी चाळून जाणार होता तेव्हा, मसुदखानाला साहाय्य कटून मंत्री 
संपादन केली होती. संभाजीला सोडवून आणण्यासाठी मसूदखानाचा उपयोग कल्न 
घेता येईल अशी हे साहाय्य देताना महाराजांची कल्पना असावी. मतूदखान 
संभाजीला मदत करतो आहे हे कळताच दिळेरखानाने अव्दुळ रजाकला विजापुरास 
पाठविले. अब्दुल रजाक विजापुरास पोचताच संभाजी ३०० घोडे मणि १००० 
पायदळ बरोवर घेऊन दि. २१-१२-१६७९ रोजी पन्हाळयास पोचला. 

संभाजी पन्हाळ्याला आल्याचे कळताच शिवाजी महाराजांना अतिदय आनंद 
झाला. मुलाची ग्राठ घेण्यासाठी ते पुरंदरहून पन्हाळयाला गेले. दिनांक 
१३-१-१६८० रोजी पितापुत्रांची भेट झाली. महाराजांनी प्रेमाने संभाजीचा 
सत्कार करून त्याला राज्य देण्याचे आश्‍वासन दिले * “ या भेटीत पिता पुत्राचे 
बरेच वोलणे झाले. राजे लेकराला म्हणतात, ' लेकरा, मला सोडू नको. औरंग- 
जेवाचा आपला दावा. तुजला दगा करावयाचा होता, परंतु श्रीने कृपा करून सोडून 
आणिला. थोर कार्य झाले. आता तू जेष्ठ पुत्र, थोर झालासा आणि सचंतर 
( स्वतंत्र ) राज्य कतंव्य हे तुझ्या चिती आहे असे आापणास कळले, तर मजला 
हे अगत्य आहे. तरी तुजलाही राज्य एक देतो. आपले पुत्र दोघेजण, एक तू 
संभाजी व दुसरा राजाराम - ऐसियास हे सवं राज्य आहे. यास दोन विभाग 
करतो. एक चंदीचे राज्य, ' याची हद्द तुंगभद्रा तह॒द कावेरी हे एक राज्य आहे. 
दुसरे राज्य तुंगभद्रा अलीकडे गोदावरी नदीपयंत राज्य आहे. ऐशी दोन राज्ये 
आहेत. त्यात तू वडील पुत्र. तुजला कर्नाटकचे राज्य दिधले. इकडील राज्य 
राजारामास देतो. तुम्ही दोघे पुत्र दोन राज्ये करणे. आपण श्रीचे स्मरण करून 
उत्तर सार्थक करीत बसतो.' असे बोलिले. तेव्हां संभाजी राजे बोलिले की, 


१. अख, १५-१२-१६५७९. 

२. अव: २७-११-६६८१. 

३. विआपा (बुस), पृष्ठ ५६०. शिपसासं, क्र. २१४२; शिचप्र-पृष्ठ ३०; 
दानपत्र; सभाब, पृष्ठ ७७. 

४. दानपत्र, 


युवराज संभाजी : ७१ 


*“ आपणास साहेबांचे पायाची जोड आहे, भापण दूधभात खाऊन साहेबांचे 
पायाचे चिंतन करून राहीन. ' असे उत्तर दिधले आणि राजे संतुष्ट जाहले. मग 
पितापुत्र बैसून कुल राज्य आपले देखिले. '”१ 

कर्नाटकच्या स्वारीवरून परत आल्यानंतर पितापुत्रांची गाठ पडलेली नसेल 
तर ही भेट जवळजवळ तोीन वर्षांनी होत होती. तेव्हा दोघांना आणि विशेषतः 
महाराजांना अत्यंत आनंद होणे स्वाभाविक आहे. महाराज, आस्ऱ्याहून सुटका 
झाल्यावर संभाजीला सोडून आले होते, त्या भेटीनंतर त्यांना: झालेला आनंद 
आणि याप्रसंगी झालेला . आनंद यात फरक होता. गृहकलह, मतभेद, मुलगा 
शत्रूकडे पळून जाणे इत्यादी अनेक संघर्षानंतर त्यांच्या आयुष्यात हा क्षण आलेला 
होता. या भेटीचा सोहळा अविस्मरणीय झाला असेल यात शंकाच नाही. राजे 
झालेला आनंद कोणाजवळ बोलून दाखविणार ? या प्रसंगानंतर राजे व्यंकोजीला 
लिहितात, “ चिरंजीव राजश्री संभाजी राजे मोगलाईत गेले होते : त्यास आणा- 
वयाचा उपाय बहूत केला; त्यासही कळो आले की ये पातशाहीत अगर विजापूरचे 
अगर भानानगरचे पातश्याहीत कापले मनोगतानुरूप चालणार नाही. ऐसे जाणोन 
त्त्यांणी आमचे लिहिण्यावरून स्वार होऊन आले. त्याची आमची भेट जाली. 
घरोव्याचे रीतीने जैसे समाधान करून ये तैसे केले. हे सविस्तर वर्तमान तुम्हास 
कळावे म्हणोन लिहिले असे. ” * 

[हंभाजीला पन्हाळ्याला ठेवून शिवाजी महाराज रायगडावर गेले. संभाजी 
.परत आल्यानंतर त्याला पुन्हां कारभार सांगितलेला दिसतो. दिनांक १५-३-१६८० 
'या दिवशी महाराजांनी राजारामाचे प्रतापराव गुजर यांच्या मुलीशी लग्न केले. ' 
या लग्न -समारंभाला संभाजीला रायगडावर नेलेले नव्हते; तो पन्हाळघालाच होता. 
युवराज संभाजीला लग्नाचे आमंत्रण दिलेले नसावे, याचे आइचयं वाटते. अर्थात्‌ 
यावरून शिवाजी महाराजांना संभाजीला सोयराबाईपासून दूर ठेवावयाचे होते 
असेच दिसते.] 

समकालीन कागदपत्रांवरून १६८० सालच्या जानेवारी महिन्यात महा- 
राजांनी संभाजीला फ्रेंचांशी वाटाघाटी करण्याचा अधिकार दिलेला दिसतो. 
फ्रेंचांच्या बोटी राजापूर बंदरात नांगरून पडलेल्या होत्या. या बोटीतून कोणीही 
बाहेर पडताना दिसले नसल्यामुळे, ती जहाजे एखाद्या खासगी व्यापाऱ्याची 
असतील अशी संभाजीची समजूत झाली. या बोटींसंबंधी संभाजीला माहितीही 


१. सभाब, पृष्ठ ७७-७८. 
२. शिपसासं.-क्र २२३६. 
३. दिचप्र, पृष्ठ ३०. 


७२ : शिवपुत्र संभाजी 


पुरविण्यात आलेली नव्हती. या फ्रेंचांच्या वोटी आठरेठ खे कळताच टंमाळीटे 
फ्रेंच कंपनीला सोजन्य दाखविण्यासाठी काढी खछाय्यी वोटीदर 
व्यापार करण्यासाठी किवा काही हेतुने आठेळे नाडीत कजे 
त्यामुळे त्यांच्यापकी कोणी किनार्‍यावर आलेळे नव्हते. 
व्यापारासाठी आले तर पुर्वीपासुन फ्रेंच आणि मराठे यांच्यात चण्टू नभ 
मैत्रीला (फ्रेंच गुप्त रीतीने श्विवाजी महाराजांना यज्ञास्त्रे पुरवीठ बचत.) 
उजळा मिळेल असे फ्रेंचांनी सांगितले. 
या मजकुरावर दि. १३ जानेवारी १६८० ही ठारोख काडे. उंफग्दो 
शिवाजी महाराज यांचीही भेट त्याच दिवद्यी झाली होती. 


वि 
अचचेल्या 
4: 


9] ७! वि 


१. भाइसंमं - त्रैमासिक, १९२३. फेब्रु. माचं. जून. जुले. वर्ष ३, अंक र, ३ 
आणि ४. €07(द॥]0011/ एोद्याटी) 8000015 01 501४. 0, 107- 


४. वारसा-हकक्‍काच्या कलहातूुन राज्यपद 


कोणत्याही प्रकारच्या राज्यकारभारात मुख्य शासनकर्ता निधन पावला 
की त्या शासनकर्त्याची जागा कोण घेणार असा प्रश्‍न उभा राहतो. जवळ जवळ 
तीनश्ञे वर्षापूर्वी शिवाजी महाराजांच्या निधनानंतर असाच प्रश्‍न निर्माण झाला 
होता. खरे पाहिले तर असा प्रश्‍न निर्माण होण्याचे कारण नव्हते. युवराज संभाजी 
हे महाराजांचे ज्येष्ठ चिरंजीव असल्यामुळे मराठ्यांच्या गादीवर त्यांचाच अधिकार 
होता. असे असूनही शिवाजी महाराज निधन पावल्यानंतर रायगडावर राजा- 
रामाचा गट आणि पन्हाळगडावर संभाजीचा गट यांच्यात गादीसंबंधी कलह 
निर्माण झाला. दोन्हीही पक्ष आपापल्या परीने गादी मिळविण्यासाठी खटपट 
करू लागले. 

शिवाजी महाराजांच्या हयातीतच त्यांच्या पश्‍चात राजपद कोणाला मिळावे 
याविषयी चर्चा सुरू झाली होती. संभाजीचा हक्‍क डावलून आपला मुलगा राजाराम 
याला गादी मिळावी अशी सोयराबाईची खटपट चालू होती. शिवाजी महा- 
राजांच्या अखेरच्या काळात सोयराबाईने त्यांना एक दिवस विचारले, ' ज्येष्ठ पुत्र 
दौलतीचे अधिकारी आहेत. त्यांचे व पदरच्या मनुष्यांचे बनत नाही. माझा 
मूळ लहान आहे, याजवरी सरकारचा लोभ भाहे. त्यास संस्थान, त्याजला 
अधिकार द्यावयाचा किंवा वडिलांचा अधिकार वडिलाकडे सोपवायचा, हे 
सांगावे ...' सोयराबाईस क्रोध उत्पन्न झाला; परंतु आघी स्त्री, त्यात सत्ताधारी, 
वडील कोण्ही नाही, आपल्या मुलास अधिकार असावा, संभाजीस नसावा हे 
मनापासून चित्तात आले. ' 

सोयराबाईच्या अशा वृत्तीतून मुख्यतः वारसा-हक्‍काचा प्रश्‍न उद्भवला 
असावा. त्यातून संभाजी राजे सन १६७८ मध्ये मुघलांना जाऊन मिळाल्यामुळ 
अष्टप्रधान मंडळात त्यांच्याविषयी अविश्वास आणि कटुता निर्माण होणे अगदी 
स्वाभाविक होते. अशा परिस्थितीत शिवाजी महाराजांना वारसा-हक्‍्काबद्दल निचित 
असा निर्णय करणे कठीण झाले असावे. त्यामुळेच त्यांनी हा प्रदन अनिर्णीतच 
ठेवळीं असावा. यासंबंधी काढी चर्चा झाली असली तरी स्पष्ट असा निर्णय 
"४४५५५५५८५८ ५८८* 

१, शिदिब, पृष्ठ ४५९; पका. 


७४ : शिवपुत्र संभाजी 


लागलेला नसावा असे वाटते. मरणापुर्वी शिवाजी महाराजांनी एक नविकृत 
आज्ञापत्र प्रधानांसाठी मागे ठेवे होते असे केवळ रायरीच्या वखरीत ( इंग्रजी 
भाषांतर ) नमूद केलेले आहे. १ 
"शिवाजी महाराज आपल्या भंतकाळी म्हणतात, “ राज्य म्यां द्रिवाजीने 

चाळीस हजार होनांचा पुणे महाल होता, त्यावरि एक क्रोड होनांचे राज्य पैदा 
केले. हे गड, कोट व लष्कर पागा ऐसे मिळविले. परंतु मजमाघारे हे र॒ुज्य 
संरक्षण करणारा ऐसा पुत्र दिसत नाही. कदाचित धाकटा कुंदार राऊरखर 
वाचला तर तो एक हे राज्य वृद्धीने पावतील. संभाजी राजे वडील पुत्र बाऱ्ता 
आहे, परंतु बुद्धी फटकळ आहे. अल्पबुद्धी आहे. यास काय करावे ! नार्‍प तो 
प्रमाण करतो. तुम्ही कारकून व हुजरे मराठे कदीम या राज्यातील आहां. तुन्हांड 
या गोष्टी कळल्या असाव्या. ” * हा सभासदांच्या बवरीतील मजकूर ग्राह्य घरा 
तर शिवाजी महाराजांनी वारसा हक्काचा प्रन अष्टप्रधान मंडळावर सोपविला 
होता असे मानावे लागेल. 

या वारसा-हक्‍काच्या कलहातून गोष्टी कोणत्या थराला गेल्या नाणि संभायो 
राजांनी अधिकार-सूत्रे आपल्या हातात घेऊन राज्यकारभार करण्यास कग्ो 
सुरुवात केली या गोष्टीचा बोध होण्यासाठी त्या वेळच्या रायगड नाणि पन्हाळषड 
येथील घटनांचा विचार करणें आवश्यक माहे. 
रायगडावरोल घटना : 

शिवाजी महाराजांच्या निधनानंतर दि. ३ एप्रिळ १६८० रोजो नप्ट- 
प्रधानांनी विचार केला, “ जे, संभाजी महाराजांची मर्जी ययास्यित मामांबरो 
येण्याचे उपाय करून ( यथास्थित ) होय तोपर्यंत, संभाजी महाराज यांत आहे 
तसे बंदोबस्ताने राखून, सवं राज्याचा वंदोबस्त राजाराम साहेब येथे आहेठ यांख 
मंचकारोहण करून कार्ये चालवावी. नंतर सर्वानी महाराजांकडे जाऊन, त्यांचो 
मर्जी प्रसन्न करून राज्याभिषेकादी करणे तसे त्यास करावे. ऐसा तंकल्य करून 
क्रिया समाप्ती जालियावरी राजाराम साहेब यांस सुमुहु्त मंचकारोहष करविते.* 

याप्रमाणे खरोखरच अष्टप्रधान वागले असते तर संभाजी महाराजांनाहो 'गिझेष 
राग आला नसता अशी कल्पना करावयास अडचण वाटत नाहो. परंतु या पान 
मंडळींनी संभाजीराजांचा वारसा-ह्क्क अमान्य करून त्यांना पकडण्याचा कट झेतः. 
जेधे शकावली, मल्हार रामराव चिटणीस बखर आणि परमानंद काव्य या उपसम्थ् 
साधनांतून या कटाची जुळवाजुळव करता येते. 


१. शिछल्ल, पृष्ठ १५५. 
२. सभाब, पृष्ठ ८७. 
३. चिविशिछच, पृष्ठ ३६३. 


राज्यपद : ७५ 


शिवाजी महाराजांच्या निधनानंतर १९ दिवसांनी साडेतीन मुहूर्तातील 
अक्षय्यतृतीयेच्या मुहूर्तावर म्हणजे दि. २१ एप्रिल १६८० या दिवशी अनाजीपंत 
सुरनीस सचीव यांनी राजारामाचे मंचकारोहण करून संभाजी राजे यांस कैद 
करावे असा तह॒ करून मोरोपंत पेदवावे यांसह पन्हाळघयावर चालोन गेले. ' शिवापूर 
दप्तरातील यादीत पन्हाळयाच्या मोहिमेचे नेतृत्व मोरोपंतांकडे असल्याचे नमूद 
कले नाहे.' जेघे शकावलीत सोयरावाईचा उल्लेख नसला तरी हा कट तिच्याच मार्ग- 
दगंनाखाली रचला गेला असावा असे वाटते. कारण तिला राजारामाच्या हक्काच्या 
काड येत असलेल्या संभाजीला दूर करावयाचे होते. मोरोपंत आणि अण्णाजी, 
सैन्याला योग्य वेतन देऊन आणि संभाजीला तोंड देण्याची तयारी करून 
पन्हाळयास निघाले. संभाजीला पकडावे किवा मारावे असा मोरोपंताने हुकूम 
दिला होता. १ 

परमानंद कवीच्या म्हणण्यात थोडेवहुत तथ्य असावे असे वाटते. कारण 
- वरील कटानंतर वर्षा सव्वा वर्षाने संभाजीमहाराजांवर विषप्रयोग केला असल्याचा 
पुरावा इंग्रज वखारवाल्यांच्या पत्रात सापडतो. * 

श्निवाजीमहाराजांच्या निघनानंतर रायगडावरील सर्वे कारभाराची सूत्रे 
सोयरावाईने आपल्या हातात घेतली. तिने मोरोपंत प्रधान आणि निळोपंत अमात्य 
यष्णाजी दत्तो सचीव हे प्रमुख; हंबीरराव मोहिते सेनापती, रूपाजी भोसले, 
ग्रानंदराव निवाळकर, काटकर, महाडीक, गुजर, पालकर व शिक हे सरदार 
अद्या सर्वांनी विचार केला की महाराजांनी आज्ञा केली आहे की संभाजी महाराज 
यांची उग्र प्रकृती, यांस राज्य आवरणार नाही. सर्वांचा नाश करून आपणही 
नाश पावतील. ओरंगजेव महाशत्रू भागानगर प्रांतासमीप येऊन पावला. त्याचा 
पराभव यांचे वस्तू (हस्ते) होणार नाही. राजाराम सुबुद्ध व याचे हाते राज्य- 
रक्षण होऊन सर्वांचे कल्यांण घडेल. त्या अर्थी संभाजीराजे यांस आहेत तसेच 
तेथील बंदोबस्त करवून, कंदेत राखून, राजाराम यांसच घेऊन, राज्य रक्षून, 
नंतर वडील राज्याचे अधिकारी सिंहासनाचे तेच आहेत, त्याचे स्वाधीन राज्य 
करावे. मग पुढे रक्षोत अथवा न रक्षोत. परंतु ही मसलत प्राप्त भाहे ती सिद्धीस 
गेलियावाचून त्यासच आणून करू जाता अनर्थ पडून राज्य जाईल. यास्तव कृत 
निश्चय करून राजाराम घेऊन राज्य चालवावेसे केले. चिटणीसाने दिलेल्या या 


१, शिचप्र-पृष्ठ ३०, ५३. 

२. शिचप्र, पृष्ठ ५२. 

३. पका-पृष्ठ ३३-४४. 

४. 7९-.छेठया (० $पा, ३०-८-१६८१, ऐे०ण ४०9, ? 73-76; 
0ठाफ& ४०1 116-117, 0? 278-83. 

५. मराचिव, पृष्ठ ४र- 


७६ : शिवपुत्र संभाजी 


माहितीत सोयराबाईने १६८१ नंतर भोरंगजेब दक्षिणेत येऊन आणि संभाजीच्या 
रागीट स्वभावामुळे त्याला शत्रूचा बंदोबस्त करता येणार नाही इत्यादी भविष्यात 
घडलेल्या गोष्टी, शिवाजीमहाराजांची आज्ञा, राजाराम राज्य करण्यास कसा 
लायक आहे इत्यादी गोष्टी प्रधान आणि सरदारांना सांगून राजारामाला गादीवर 
बसविले असे म्हटले आहे. याशिवाय ओरंगजेबाचा वंदोवस्त करून राज्याचे रक्षण 
केल्यावर साळसूदपणे ती राज्य संभाजीच्या स्वाधीन करणार होती. हातात एकदा 
आलेली सत्ता कोणीही ( आणि विश्वेषतः महत्त्वाकांक्षी स्त्री) सहसा सोडून देईल 
हे मनुष्यस्वभावाच्या विरुद्ध वाटते. सोयरावाईने राजारामाला गादीवर बसविण्याची 
मसलत केली हे खरे. तिला संभाजीचा अधिकार मान्य होता हा चिटणीसाचा 
युक्तिवाद योग्य वाटत नाही. 

राजांरामाला गादीवर बसविण्याची मसलत ठरल्यानंतर सोयराबाईने 
हवालदार कान्होजी भांडवलकर आणि सरनोबत शहाजी भोसले (? ) यांना 
रायगड किल्ल्याचा बंदोबस्त करावयास सांगून दरवाजे बंद ठेवून दिड्या उघड्या 
ठेवण्याची आज्ञा दिली. पाचाड येथे दहा हजार मावळे आणि सरदार ठेवण्याचा 
हुकूम दिला. सेनापतीला कऱ्हाड प्रांती कोल्हापुरला जाण्यास सांगितले. रायगडा- 
वरील काही सरदार प्रतापगडावर पाठविले. सातार्‍याला मावळे लोकांच्या जमावाने 
जावे असे ठरले. ही सारी व्यवस्था केल्यानंतर सोयराबाईने बाळाजी आवजीस 
बोलावून घेऊन त्याला पन्हाळा येथे बंदोबस्ताची पत्रे लिहिण्यास सांगितले. त्याने 
उत्तर दिळे की, “ आम्ही दरखदार ( अधिकारी ) राजाचे. खावंद वडील संभाजी 
महाराज असता, अशी पत्रे आम्ही लिहिणार नाही. तेव्हा तुम्हास हा नाग्रह 
करण्याचे कारण नाही. ” त्यावर सोयराबाई त्याला म्हणते, “ तुमचे हातचे पत्र 
नसल्यास लोकांचा विदवास पडणार नाही. यास्तव तुम्हाकडे दरख, त्या अर्थ 
बरीवाईट पत्रे तुम्ही लिहावी. हे तुम्हास प्राप्त. लिहून द्यावी. ” यामुळे वाळाजी- 
पुढे मोठा प्रश्‍न उभा राहिला. तो पत्रे लिहिण्यास तयार नव्हता. परंतु सोयरा- 
वाईची इतराजी दिसून येताच, “मी लिहीत नाही; मूल आवजी बावा आहे, 
त्यास स्वाधीन करतो. पाहिजे तसे करावे ” म्हणून उठून गेले. ' या माहितीवरून 
सुरुवातीच्या कटात बाळाजीचा हात नसावा असे वाटते. त्यामुळे त्याला पकड- 
ल्याचा उल्लेख आढळत नाही. 

सोयराबाईने आवजी बावापासून पत्रे लिहवून ती रवाना केली. ही पत्रे 
खंडोजी नाईक; जासूदांचा नां ईक आणि गणोजी कावळा यांच्याबरोबर 
पन्हाळथाचा हवालदार बहिरजी नाईक इंगळे, सोमाजी नाईक वंकी, कृष्णाजी 
बंकी, हिरोजी फ्जंन्द यांना पाठविण्यात आली. “ येथील प्रसंग एक प्रकारचा 


१. मराचिब, पृष्ठ २३. 


राज्यपद £ ७७ 


आहे. संभाजी महराज यांस कंद करून बहुत सावधपणे असावे. महाराजांचे 
वर्तमान ( शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूची बातमी ) फुटू देऊ नये. ” अशा 
अर्थाची पत्रे करवीर येथे असलेले जनादनपंत सुमंत आणि पाराजीपंत पेडगावकर 
यांनाही पाठविली. संभाजी महाराजांना जी पत्रे दिली होती ती बंदोबस्त झाल्या- 
वर द्यावी असे जासुदांना सांगितलेले होते. त्यांनी जाऊन त्याअन्वये पत्रे देऊन 
काही बंदोबस्त झाला. ' ढ 

मोरोपंत आणि अण्णाजी दत्तो संभाजी राजांना पकडण्यासाठी निघाले 
असताना संभाजी महाराजांनी हंबीररावाला पत्र लिहून आपल्या पक्षात सामील 
होण्यास सांगितले. राज्यावर माझा अधिकार असून राजारामासारख्या दुबळ्या 
व लहान मुलाला गादीवर बसविले तर शत्रुपक्षाला महाराष्ट्र सहज जिकून घेता 
येईल असे त्यांनी पत्रात लिहिले होते. हंबीरराव संभाजीच्या बाजूस जावयास 
तयार झाला; परंतु इतर मंत्र्यांनी पन्हाळयावर हल्ला करण्याचा निर्घार कायम 
ठेवला. महाराजांनी फोजेतील सर्व सरदार वगेरे लोकांकडे राजकारणें आणि 
आपले नावे पत्रे पाठविली. 

दि. ३-मे १६८० ल मुंबईकर सुरतेस कळवितात की, “ मोरो पंडित, 
अण्णाजी पंडित वगरे संभाजीचे हक्‌म घंण्यास पन्हाळ्यास गेले आहेत. ” परंतु हे. 
प्रधान तिकडे कशासाठी गेले हे मुंबईकरांना माहीत नव्हते. ' प्रत्यक्षात ते संभाजीला 
पकडण्यासाठी गेले होते; हुकूम घेण्यासाठी नव्हे. 

रायगडाहून मंत्री निघाले तेव्हा त्यांना बरेच अपशकून झाले. प्रल्हाद 
निराजीने संभाजी महाराजांशी मिळते घेण्याचे ठरविले. मोरोपंत पंडिताने आपण 
शिवाजी महाराजांचा शब्द पाळून राजारामाला सहकार्य देण्याचा आपला आग्रह 
कायम ठेवला. हंबीररावाने मोरोपंत आणि अण्णाजी दत्तो यांना गुप्त बैठकीस 
बोलाविले; परंतु त्या दोघांनी नकार दिला. हा आपला अपमान झाला असे समजून 
हंबीररावाने त्यांच्या जवळचा जमाव आपल्या बाजूला वळवून घेतला. मोरोपंत 
आणि अण्णाजीने हंबीररावावर हल्ला केला. हंबीररावाने त्या दोघांचा पराभव 
केला. त्यांना आणि प्रल्हाद निराजीला १९ मे ते १६ जून १६८० च्या दरम्यान 
कऱ्हाड येथे कैद करून पन्हाळयास नेले." 

यापुर्वी थोडे दिवस म्हणजे दि. १६ मे १६८० रोजी रायगडावर काही 
होकांना कैद करण्यात आले होते. 
श00शीशशशश0शा 

१. मराचिब, पृष्ठ ४-५ 

२. कित्ता. 

३. शिपसासं-लेख २२५६ 

४. पका. $८८एंला 1॥, पृष्ठ ३३ ते ३९; शिचपर, पृष्ठ ३० 

५. शिचप्र, पृष्ठ ५३. 


७८ : शिवपुत्र संभाजी 


तिघांबरोबर राहूजी सोमनाथलाही अटक करण्यात आली होती. कारण 
तोही या कटात सामील होता. पुढे राहूजी सोमनाथ आणि प्रल्हाद निराजीला 
सोडून दिलेले दिसते. प्रल्हाद निराजीची मुद्रा दि. २८-८-१६८० च्या पत्रावर 
सापडत असल्यामुळे त्याला त्यापूर्वीच सोडले असावे. ' 

दि. ३-६-१६८० च्या पत्रात मुंबईकर इंग्रज सुरतेला कळवितात की, 
* अण्णाजी पंडिताचा शिरच्छेद झाला. मोरोपंतावर मर्जी खप्पा झाली नाही. 
तथापि त्याला अजून विश्वासात घेतलेले नाही. ” * त्यावेळी अण्णाजी दत्तो जिवंत 
असून कदेत होता. ी 


पन्हाळगडावरील घटना : 


शिवाजीमहाराज निधन पावले त्यावेळी संभाजीराजे पन्हाळ्यास होते. 
सोयराबाईने महाराजांच्या निधनाची बातमी गुप्त ठेवावयाचा प्रयत्न केला होता. 
शिवदिग्विजय बखरीतीक मजकूर थोडासा वेगळा आहे. “ महाराजांच्या क॑लास- 
वासासंबंधी पत्रे लिहून, सर्वाठायी रवाना जाली. पूर्वीची पत्रे वाखा जाल्याची 
गेली, ती पन्हाळयाचे किल्ल्यावरी संभाजीमहाराज असतां घोडा फिरावयास 
खाली आले, तो जासूद लगबगीने येता पाहिला. त्यास पाहून बोलावून विचारले. 
त्याणी ' रायगडाहून आलों पन्हाळयास जाणें. आपणास पर्त्रे आणिली आहेत. ' 
उभा राहून पत्रे फोडून पाहतां संभाजीराजास -' वाखा आहे. आरोग्य होईल ' 
म्हणून होते. ते पत्र पाहून दुसरे लखोटे कोणाचे आहेत म्हणून बोलले. चाकर 
माणसांची प्राप्ति दाखवीत नाही म्हणावयाची काय ? त्याणी ते लखोटे दाखविले. 
त्यात हवालदाराचा व सुभेंदाराचा लखोटा घेऊन फोडून पाहतां त्यांत ' फार 
घाबरे आहेत. पुढे बंदोबस्त ठरेल तसे लिहू. परवानगीशिवाय संभाजीमहार!जांस 
उतरू जाऊ येऊ देऊ नये ' अशी अक्षरे पाहून तसेच निघाले, ते रातोरात करून 
साताऱ्यास येऊन, येथील बंदोबस्त करून, तेथून लोक बदलोन दुसरे घेऊन 
निघाले. ते चार प्रहर दिवस रात्र खाऊन, जेवून त्वरित निकडीने येतात तो 
महाराजांचे शव दर्शनास खाली आणिले. म्हणोन पाच सात कोशांवर बातमी 
समजली, तेथे ढाला करून जे निघाले ते चालले. इकडे महाराजांचे सार्थक करून 
किल्ल्यावरि येऊन पुढे कसे करावे, अशा विचारात, परंतु राजप्रेत राजा केल्या- 
याचन दहून करू नये, या अर्थे राजाराम साहेबांचे नांवे द्वाही फिरवून, किल्ल्यांत 
बंदोबस्त करावा. तों आतां पत्ते जिकडील तिकडे रवाना केलीं, संभाजीमहाराज 
इतःपर थततंमान कळोन येतील, तो त्यांचा बंदोबस्त ठेवण्याविषयीं लिहिलेंच आहे. 


१. शिचसा, खंड १२, लेख ८९, पृष्ठ ५५. 
२. शिपसासं-क्र. २२६१. 


राज्यपद : ७९ 


तेव्हा त्यांचे येणें जरूर. आपला घाट करू. या विचारें मसलतशीर असतां 
संभाजीची वार्ता नाही. किल्ल्यावरी स्वस्थ वागणे. मेल्याचा शोक, परंतु पुढे घाल- 
मिलीचा प्रसंग. बंदोबस्त पेखी काही एक नाही. त्य'स चार प्रहर रात्र गुदरली, 
तो दुसरे दिवशी सकाळी संभाजीमहाराज दरवाजे उघडले तो येऊन पोचले. 
येताच दरवाज्यावरि हवालदार होते, त्याजला कंद करण्याचा इशारा नसल्यामुळे 
येऊ देऊन आपले बराबरचे काही तेथे ठेवून, कामदार कद केले. राजारामसाहेब 
व सोयराबाईसाहेब आदि क॑द करून, आपण बंदोबस्त करून, कामंदारांचे दंड- 
खंड ठरवून, खुलासे जामीन घेऊन केले. याप्रमाणे बंदोबस्त, पुढील कार्य, सर्व 
संभाजीमहाराजांनी जातीनेच केले. नंतर संभाजीमहाराजांची पत्नी सौ. येसुबाई- 
साहेब यांसी आणविली तमाम किल्लोकिल्ल्यात संभाजीमहाराज मालक यांचे 
हुकमाप्रमाणे करीत जावें. फौजेतही पत्रे रवाना केली. ”' या बखरीत संभाजी- 
महाराज शिवाजीमहाराजांच्या निधनानंतर लगेच पन्हाळघयाहून निघोन रायगडावर 
आल्याचे म्हटले आहे. परंतु प्रत्यक्षात संभाजीराजे दोन महिने पन्हाळयालाच 
होते.' याही बखरीत संभाजीमहाराजांना पन्हाळगडाच्या खाली उतरू देऊ नये 
असेच म्हटलेले आहे. 

शिवाजीमहाराजांच्या निधनाची बातमी सोयरावाईने गुप्त ठेवण्याचा प्रयत्न 
केला होता तरी इतकी महत्त्वाची वार्ता गुप्त कशी राहणार ? कर्णोपकर्णी संभाजी- 
महाराजांना सर्व बातमी समजली. महाराजांची क्रिया साबाजी भोसले यांजपासून 
करवून घेतली. जे जासूद रायगडावरून गेले होते त्यांना संभाजीराजांनी विचारले, 
“ आबासाहेब कसे आहेत ते खरे सांगा, नाहीतर पारिपत्य करीन.” ते समयीं 
जासुदांस धीर न निघे. जाहले वर्तमान सविस्तर सांगितले. काही श्रमी होऊन 
लागलेच किल्लेदार, हवालदार व सबनीस बोलावून आणून व्यांजदेखत पुन्हा 
जासुदांस विचारले. तेव्हा पुन्हां त्यांनी तसेच सांगितलेंवर तत्काळीच त्यांस बेड्या 
घालून कद केले. १ 

महाराजांच्या निधनाची बातमी समताच संभाजी राजांनी पन्हाळगडावर 
श्रादविधी उरकले. सोयराबाई आणि प्रधान मंडळातील काही जणांनी जरी 
राजारामाला गादीवर बसविले असले तरी सैन्य व प्रजा संभाजी महाराजांच्या 
बाजूची होती. दिनांक १९-४-१६८० च्या सुमारास संभाजी राजे पन्हाळयाला 
असताना असंख्य सन्य त्यांना जाऊन मिळत होते. संभाजी महाराजांनी आपला 
हक्‍क प्रस्थापित करण्यासाठी योग्य ती पावले टाकली. राजापुरास माणसे पाठवून 


१. शिदिब, पृष्ठ ४६७-४६८. 
२. दिपसासं-पत्रे २२४९, २२५३, २२६३, २२६५- 
३. मराचिब-पृष्ठ ४-५. 


८० : शिवपुत्र संभाजी 


तेथे असलेले सर्वं धान्य अडकवून किल्ल्यावर पाठविण्याचे हुकूम दिले. रावजी 
पंडिताला पाठवून कारवारच्या बाजूच्या सुभेदारांना हिशेब देण्यासाठी बोलाविले, ' 
दि. २७ एप्रिल १६८० च्या सुमारास संभाजी राजांनी कारभार आपल्या हाती 
घेऊन राजपदही घेतले, आणि सुभेदार, हवालदार इत्यादी सरव अधिकारी लोकांनां 
आपल्याकडे बोलावून घेतले. 


या कोटुंबिक कलहाची बातमी मराठी राज्याभोवती असलेल्या सत्ता- 
__धघीशांना कळू नये म्हणून संभाजी महाराजांनी जरूर ती दक्षता घेतलेली दिसते. 


त्यांनी दि. ५ मे १६८० रोजी गोव्याचा व्हाइसरॉय (याला पोर्तुगेज भाषेत 
विजरई असे म्हणतात ) अंतोनिओ पाइस द सांदे याला आपला वकील रामाजी 
नाईक ठाकूर याच्याबरोबर सलोख्याचे पत्र पाठविले. या पत्रात संभाजी राजांनी 
आपल्या वडिलांच्या दुःखद निधनाची 'बातमी देऊन आपण सत्ताधारी झाल्याचे 
कळविले होते. * त्याचप्रमाणे त्यांनी दि. ७ मे १६८० रोजी मुरगोडचा देसाई 
याला शिवाजीमहाराजांनी जी खंडणी ठरविली असेल तेवढीच घेईन असे त्यांच्या 
पत्राला उत्तर देऊन अभय दिले होते. * 
सभाजीमहाराजांना पकडण्यासाठी रायगडला झालेल्या कटाचा सुगावा त्यांना 
लागला होता. अण्णाजी दत्तो आणि मोरोपंत यांनी ज्या जासुदांबरोबर पन्हाळचाच्या 
अधिकार्‍यांना पत्रे देण्यासाठी पाठविलेले होते त्यांनाच बहुधा दि. 
,२७-४-१६८० च्या सुमारास कंद केले असावे. दि. २७-४-१६८० रोजी 
राजापूरकर इंग्रज सुरतेला कळवितात, “ कित्येकांना त्याने क॑द केले व कित्येकांना 
कामावरून दूर केले.” * रायगडावरील कटात पन्हाळयावरील जे अधिकारी सामील 
झाले त्यांपैकी बहुधा काहीजणांना कंद करून काहींना कामावरून दूर केलेले असावे. 
या पत्रात संभाजीने रागाच्या भरात कोणाला मारल्याचा उल्लेख नाही हे घ्यानात 
ठेवले पाहिजे. परंतु म. रा. चिटणीस बखरीत सोमाजी नाईक आणि त्याचा 
मुलगा, बापूजी भाऊराव, सूर्याजी काळे यांना मारल्याचा उल्लेख आहे. " काहींना 


जरी कंद केले असले तरी एकंदर सवंत्र शांतता असून संभाजीमहाराज पन्हाळ्यास कंद केले असले तरी एकंदर सवंत्र शांतता असून संभाजी पन्हाळ्यास 


काही दिवस राहिले. * 
१, शिपसासं-ठेख २२४९, २२५०. 
२. पोम; ?0॥-१?. 0२, ३, ४. 
३. शिचसा-खंड १२, लेख ८७, पृष्ठ ५४. 
४. एर, (० 503, ७ 311. 
५. मराचिब-पृष्ठ ५. 
६. शिपसासं-२२५१, २२५३. 


राज्यपद : ८१ 


महाराजांच्या निधनानंतर जी कट-कारस्थाने झाली त्यामुळे राजाराम, 
सोयराबाई, काही मंत्री, असे दोन गट स्पष्ट झाले. यात खरी बाजू कोणाची ? 
राजारामाला गादीवर बसविण्यात सोयराबाईचा काही स्वार्थ होता का असा विचार 
करू लागले तर काय दिसते ? राजाराम केवळ दहा वर्षांचाच असल्याने मंत्र्यांच्या 
हातात सर्व कारभार गेला असता. त्याच्या आईला साहजिकच राजमाता म्हणून 
काही ना काही तरी महृत्त्व आले असते. यामुळे राजारामाला गादी मिळवून देण्यात 
तिचा हात असणे मनुष्परस्वभावाला धरून आहे, सोयराबाईने स्वत: पुढाकार 
घेऊन मंत्र्यांना हाताशी धरळे असेल, का अण्णाजी दत्तो प्रभूति मंत्र्यांनी तिला 
या कटात ओढली असेल; यातले नेमके काय झाले असेल ? प्रधान मंडळींनी 
सोयराबाईला हाताशी धरून राजारामाला गादी देण्यामागे मंत्र्यांनाही एक कारण 
होते. वर्षा दीड वर्षापुर्वीच संभाजी शत्रुपक्षाला - दिलेरखानाला -जाऊन मिळालेला 
होता. युवराज स्हुणून संभाजीचा वारसा-ह्कक मान्य केला तरी त्याच्या या 
कृत्याने त्याची ब.जू निःसंशय लंगडी झालेली होती. एकेकाळी शत्रूला - मुघलांना- 
जाऊन मिळालेल्या मुलाला गादीवर बसवावे काय, असा प्रश्‍न मोरोपंत प्रधान 
आणि अण्णाजी [त्तो यांच्यापुढे उभा राहिला असणे अगदी साहजिकच होते. 
संभाजीच्या चुकीच्या वतंणुकोमुळे त्याची बुद्धी फटकळ आहे, तो अल्पबुद्धी आहे 
असे उद्गार सभासदाने महाराजांच्या तोंडी घातले आहेत. या वाक्यांच्या रूपाने 
सभासद आपली भीतीच व्यक्‍त करीत असावा असे वाटते. संभाजीच्या या 
दुष्कृत्याने शिवाजीराजांना किती भयंकर यातना झाल्या असतील हे सांगण्याचीही 
जरूरी नाही. 

प्रथम राजारामाचे मंचकारोहण करून आणि महाराजांची मर्जी प्रसन्न करून 
आणि नंतर त्यांना राज्याभिषेक करावा हा चिटणीसांच्या बखरीत दिलेला विचार 
सयुक्तिक होता यात काही शंका नाही. पित्याच्या निघनप्रसंगी रायगडावर न 
बोलावल्यामुळे आणि नुकताच मुघलांकडून परत आलेला असल्याने संभाजीची 
मनःस्थिती चांगली नसणे साहजिकच होते. त्यामुळे काही काळापुरते राजारामाला 
मंचकारोहण कंरून त्यानंतर संभाजीचा राज्याभिषेक करण्याचे धोरण आणि 
मनोदय योग्य वाटतो. परंतु संभाजीला पकडून कंद करण्याच्या योजनेचा कट 
सवंस्वी अयोग्य होता असेच वाटते. या कटाचा सुगावा लागल्यावर संभाजी राजे 
रागावले असले तर त्यांना दोष देणेही तितकेच अयोग्य होय. त्याने केलेली 
धरपकड रागाच्या भरात केली हे म्हणणेही उचित वाटत नाही. हा आरोपही 
फोल ठरतो. ज्या घटमा घडल्या त्यात संभाजीने आपला हक्‍क प्रस्थापित करा- 
वयाच्या प्रयत्नाबद्दल त्याला दूषणें देणे बरोबर नाही. राज्यावर यावयाचा आपला 
अधिकार प्रस्थापित करण्यासाठी त्याने काही अयोग्य पाक्ले उचलली का हे पाहिले 
शि. सं....६ 


८२ : शिवपुत्र संभाजी 


तर त्यासाठी संभाजीने योग्य रीतीने हालचाल केली असेच दिसते. सैन्यात संभाजी- 
राजे लोकप्रिय होते. सारी प्रजाही त्यांच्या बाजूची होती. त्यांच्या वारसा-हक्‍काच्या 
आड येणार्‍या आणि त्यांना कैद करण्याचे कारस्थान करणाऱ्या मंडळींना संभाजी- 
'राजांनी अटकेत टाकले. या व अशा प्रकारच्या परिस्थितीत कोणताही शासनकर्ता जे 
करील'तेच संभाजीने केले असेच म्हणावेसे वाटते. 
संभाजीमहाराजांचे सलोख्याचे धोरण : 

कटाचा पूर्णंपणाने बंदोबस्त केल्यानंतर संभाजी महाराजांचे राजपद निर्वेध 
झाले. अटकेत टाकलेल्या माणसांच्या जागी त्यांनी नवीन नेमणुका केल्या. जून 
१६८० च्या सुरुवातीला त्यांना महाराजांचा सर्वाधिकार प्राप्त झाला. यावेळी 
अनेकांनी पन्हाळयाला संभाजीराजांचे अभिनंदन केले. ' पन्हाळयाला त्यांनी 
१००० स्वार सज्ज ठेवले होते. त्यांना दोन महिन्यांचा अगाऊ पगार दिला होता. 
संभाजी राजांच्या हुकुमावाचून' बक्षीस मिळणार नाही असे नवीन सुभेदारांनी 
राजापूरच्या इंग्रजांना बजाविले होते. इंग्रजांनी महाराजांकडे अर्ज केला होता, 
त्याला उत्तर देताना ते म्हणतात, “ तूत मला सवड नाही. सवड होताच हिक्षेब 
पाहून निकाल करू. ” राजापूर शहरात स्वार आणि शिपायांची गर्दी झाली होती. 
आपल्या नव्या राजाला भेटण्याच्या उत्साहाने ते संभाजीकडे जात होते. त्यामुळे 
राजापूरच्या इंग्रजांना आता संरक्षणासाठी नोकर ठेवावे की काय असा विचार 
पडला होता. * व 

संभाजी महाराजांनी आपला सासरा पिलाजी शिर्के यांना पंधरा हजार 
मावळे जमा करून, सर्व किल्ल्यांचे खबरदारीस नेमून, चौक्या उठवून- त्यांच्या 
लोकांच्या मदतीने किल्ल्यांचा बंदोबस्त केला. कवी कलशाने महाराजांनी रायगडला 
जाऊन राज्याभिषेक करावा असा यप्वेळी सल्ला दिला. ' सर्व ठिकाणांची व्यवस्था 
झाल्यावर संभाजी राजांनी रायगडला जावयाचे ठरविले. संभाजी महाराजांनी 
म्हळोजी घोरपडे यांसी स ( रंजामी ) देऊन मुखत्यारी सांगोन सरनोबतीची वस्त्रे 
दिली आणि किले पन्हाळ्यास ठेवून आपण रायगडास गेले. * रायगडला जाताना 
त्यांची मन:स्थिती तितकीशी समाधानकारक नव्हती. काही दिवसांपूर्वी झगडा 
करावा लागला तसा कदाचित रायगडावरही झगडा करावा लागेल की काय असे 
त्यांना वाटणे साहजिकच होते. या परिस्थितीत ते संतप्त झाले तसे ते घर्मप्रवणही 
झाले होते. संत, साधू, महंतांचा आपल्याला आशीर्वाद असावा; त्या योगाने मनाला 


१. पका-३९, ४०, 

२. शिपसासं-क्र. २२६१, २२६३. 

३. पका-पृष्ठ ४०. 

४. वाषिक इतिवृत्त, भाइसंमं, शके १८३६, पृष्ठ ६० 


राज्यवद : ८३ 


प्री झाळा लर पाहाते अणे त्यांना वाटळे अशेळ तर्‌ त्यात आदइचर्य कसळे ? 
वग्हाळा शोश्‍्न रायगशाच्या वाटेवर असताना त्यांनी साधुरांतांचे दर्शन घेतळे. काही 
ब्रतरथ मंडळीच्या अटी पेवल्या, मौजे कोरटी ग्रेथे मल्हार गोसावी, रादाव्रती 
गोसावी याना भेटून त्यांनी त्यांच्याशी रांभापण केळे. ते प्रामाणिक ईदवरभवत' 
माहेत अशी त्यांची खात्री झाली, त्यांच्याकडे असळेळा नाटोली तर्फ मारुल प्रांत, 
कऱ्हाड हा गाय त्यांच्या पागिक उत्पन्नासाठी ( आग्रहार ) चाळवावा असे 
महाराजांनी ठरविठ्े, हरा गाव प्रारंभी धामिफ उत्पन्नासाठी दिळेळा असला तरी 
काही कारणांमुळे श्रियाजी राजांनी फाह्दी दियस तो अमान्य केला होता. संभाजी 
राजांनी दि. ३-६-१६८० रोजी वऱ्हाडचा देशाधिकारी भानजी गोपाळ यांस 
आशञापत्र देऊन द्या गाव पुन्हा स्वामींसाठी चालवून कुल गोसावी यांसी दुमाला 
करण्यास सांगितळरे. ते गावी तुम्ही काही घ्यावयाची गरज नाही असे त्याला 
बजावले. ' 

कऱ्हाड सोटल्यायर वाटेत संभाज़ी महाराज प्रतापगडला थांबले. त्यांनी तेथे 
तुळजा भवानीची | पूना केळी; प्रतापगडावरून रायगडाचे दर्शन घेतले आणि 
दुसऱ्या दियश्ी ते राय्गटावर जाण्यास निघाले, ' आपाढ शुद्ध २, शुक्रवारी म्हणजे 
दि. १८ जून १६८० रोजी संभाजी राजे रायगडास पोचळे, आणि सारा बंदोबस्त 
मरून राज्य करून लागले. त्यांच्या दिमतीस त्यावेळी २०००० स॑न्य होते. ' 
धृंगारपरूरला जाण्यापूर्वी १६७७ साळ या ऑब्टोवर महिन्यात रायगड सोडल्या- 
पागून जवळजवळ तीन वर्षांनी संभाजी राजे रायगडला आलेले होते. या तीन 
थर्पांच्या काळात अनेक विचित्र घटना घडल्या होत्या. परंतु आता राजे म्हणून ते 
रायगडावर आले होते. सह्याद्रीच्या कडेकपारीत, रानावनात स्वरपणाने हिंडणारा 
रायगडाचा सिंह्ट काळानें नेळा असला तरी १८ जूनला हा त्या सिंहाचा छावा 
रायगटावर स्थानापन्न पाळा होता. 

रायगडळा संभांजी महाराजांनी राजारामाला नजर कॅदेत ठेवले. * याचा 
ट्रेल पुन्हा त्याझा हाताणी धरून मंत्र्यांनी कारस्थाने करू नये हा होता.” सोयरा- 
वार्साट्रेव यांजपाशी जाऊन बाईसाहेब कोठे आहेत म्हणून बहुत क्रोधे करून 
बिभारळे, ते समयी जवळीळ बायका सर्व भये करून निघाल्या. तुम्ही राज्यलोभाल्तव 
महाराजांस विषप्रयोग फरत मारिळे, असा आरोप शब्द बोलून, कोनाडा भितीस 
कन, त्यात सोयराबाईसाद्वेयारा घिणोन, दुध मात्र घालीत जावे ( असे ) सांगून 


१. सनदापत्रे-पृष्ठ १३५, 

५ पका-पुष्ठ ३१९, 

१, बिचप्र, पृष्ठ १०; छिपारारां, क्र, २२६५. 
४. शिंभप्र, पृष्ठ १०; मराचिब-पृष्ठ ५. 


८४ : शिवपुत्र संभाजी 


* आता पुत्रास घेऊन राज्य करावे ! ' असे बोलिले. त्यानंतर तीन दिवस ती 
तशीच होती. तिसरे दिवशी प्राण गेला. हे कळल्यावर दहन केले. क्रिया करविडी. 
ऐंसेपरि उग्रपणे मातबर सरदार दोनशेपर्यंत माणूस शासन करून उग्रदंड केला. ” 

दिनांक २३- १०- १६८० च्या डाग रजिस्टरमध्ये म्हटले आहे, “ गोवळ- 
कोंड्याहून असे लिहून आले आहे की, शिवाजी राजाला त्याच्या दुसर्‍या बायको- 
कडून विषप्रयोग झाला असावा (? ). त्याचा कनिष्ठ पुत्र गादीवर बसावयाचे 
घाटत होते. त्याला तुरुंगवास प्राप्त झाला आहे. आता शिवाजीचा ज्येष्ठ पुत्र 
राज्य करीत आहे. त्याला थोड्या अडचणी आल्या असे नाही. त्यामुळे त्याने सेनापती 
रघुनाथ पंडितास कर्नाटकात संपूण कारभार दिला. लहानसान अंमलदाराच्या 
त्याने बदल्याही केल्या. शत्रूपासून आपल्या राज्याचे रक्षण करण्याच्या इराद्याने 
संभाजीने ८००० जादा स्वार नोकरीत ठेवले आहेत. ” * कारण मुघलांचे व 
विजापुरचे सन्य घाटातून स्वारी करील अशी वंदता होती. * 

चिटणीस, शिवदिग्विनय बखरीत आणि डाग रजिस्टरमध्ये सोयरावाईने 
शिवाजीमहाराजांवर विषप्रयोग केल्याचा आरोप आहे. परंतु इंग्रजांच्या बातमी- 
भ्रमाणे ती रक्‍तातिसाराने मरण पावल्याचे नमूद केले आहे. * सोयराबाईला भितीत 
'चिणून मारली हा आरोपही बरोबर वाटत नाही. कारण ती पुढे वर्षं सव्वा वर्षाने 
'विषप्रयोगाने किंवा विषप्राशनाने मेळी असे मुंबईकर आपल्या दि. २७-१०-१६८१ 
'च्या पत्रात नमूद करतात. " 

संभाजी राजांनी रायगडला गेल्यावर राजारामाला वस्त्रभूषणे देऊन 
त्याचा सत्कार केल्याचे; सोयराबाई, पुतळाबाई या मातांशी गोड वोळून त्यांना 
ममतेने वागविल्याचे परमानंद काव्यात म्हटले आहे. ' राजारामाला नजरक॑देत 
ठेवले असले तरी संभाजी महाराजांनी त्याला दयेने वागविले होते. त्याचप्रमाणे 


ह्याला थोड्याशा जमिनीचा कारभार मिळाला असून तो तेवढ्यावर संतुष्ट आहे. * 


संभाजी राजे रायगडला येऊन आठ दिवस झाले नाहीत तोच दि. २७-५-१६८० 


१, मराचिव-पृष्ठ ५. 

२. शिपसासं-क्र. २२८६. 

३. डाग रजिस्टर-अप्र, २ २-९- १६८०, पृष्ठ ५७९. 

४. शिपसासं-क्र.२२५३. 

पु. उगा ((0 [8पा. २७-१०-१६८१; 0पा 8 एग 116-117) 
7. 290-292; ० ४०] 9 (1681), 0. 96-97. 

६, पका-पृष्ठ ४२. 

७. शिपसासं-क्र. २२६५, २२७५. 


राज्यपद : ८५ 


या दिवशी त्यांची सावत्र आई पुतळाबाई (शिवाजीमहाराजांचौ चौथी पत्नी) सती 
गेली. महाराजांच्या मृत्यूनंतर दोन महिन्यांनी ती सती जाण्याचे कारण समजत 
नाही. उपरांतिक राजांनी पुनः मागती विधिपुरस्सर क्रिया केली. धर्म बहुत केला. १ 

रायगडावरील परिस्थिती आटोक्यात आल्यावर आणि राज्यात स्थिरता 
झाल्यावर संभाजी महाराजांनी स्वतः राजा झाल्याचे जाहीर केले. एकंदर त्याच्या- 
विषयी रागीट किंवा क्रूर असा बोलबाला झाल्याचे दिसत नाही. उलट ते फार 
मेहनती आणि सावध आहेत असेच लोक बोलत होते. * 

संभाजी महाराज समजूतदार असून आपल्या कंपनीला त्यांच्यापासून त्रास 
पोचणार नाही असे डच वखारवाल्यांनी म्हटलेले आहे. * 

संभाजीमहाराजांनी श्रावण शद्ध पंचमी, शके १६०२ म्हणजेच दिनांक २० 
जुल १६८० या दिवशी स्वतःचा मंचकारोहण समारंभ केला. * 

शिवाजीमहाराजांच्या मृत्यूनंतर राज्यपद मिळण्यात संभाजीराजांना अनेक 
विघ्ने आली होती. राज्यपद मिळावे म्हणून त्यांनी एक नवस केला होता. हा 
नवस त्यांनी १६८० सालाच्या ऑगस्ट महिन्यात फेडला. या संबंधाची माहिती 
त्यांनी त्यावेळी केलेल्या दानपत्रात मिळते. * 

राज्यसूत्रे हातात आल्यावर लगेच संभाजीमहाराजांचा राज्याभिषेक होऊ 
शकला नाही. अष्ट प्रधानांची नेमणूकही झालेली नव्हती. अशा परिस्थितीत 
त्यांनी १६८० सालच्या मे महिन्यापासून स्वतःच्या अधिकारात पत्रव्यवहार सुरू 
केलेला होता. उपलब्ध असलेल्या मराठी कागदपत्रांवरून जुल॑ १६८१ पर्यंत 
संभाजीमहाराजांनी आपल्या अधिकारात, निरनिराळ्या क्षेत्रांत अनेक पत्रे 
लिहिलेली दिसतात. धाभिक बाबत्तीत साधुसंत, मठाधिपतींना पूर्वीप्रमाणेच मोईनी 
चालू ठेवल्या. स्वराज्यात बेळगावकडील देसाईसुद्धा मे महिन्यापासून संभाजी- 
महाराजांशी पत्रव्यवहार करतात. आपल्या मागण्या कळवितात. त्यांचा विचार 


करून संभाजीराजेही त्यांना अभयपत्रे देतात. या सर्व पत्रव्यवहारावरून शिवाजी-. 


महाराजांच्या निघनानंतर राज्यात कोठल्याही प्रकारचा गोंधळ निर्माण झालेला 
होता असे दिसत नाही. 

मुरगोडच्या रुद्रप्पाने राजांकडे तक्रारी केल्या होत्या. तो मुरगूड परगण्याची 
( मुरगूड बेळगाव जिल्ह्यातील बैलहोंगलच्या ईशान्येला ७ मैलांवर आहे. ) 


१. शिचप्र, पृष्ठ ५३; मसाछोब, पृष्ठ ५२-५८. 

२. शिपसासं-क्र. २२६५. 

३. डाग रजिस्टर अप्र, दि. २/३-९-१६८०, पृष्ठ ५७९. 
४. शिचप्र, पृष्ठ ३०; मराचिब, पृष्ठ ५. 

५. हे ' घामिक धोरण * या प्रकरणात दिले आहे. 


“ 


८६ : शिवपुत्र संभाजी 


खंडणी धसूल करून कटो(गडचा तनखा आणि इमारती यांसाठी देत असताना 
विठ्ठल ह्री हा मराठी अधिकारी त्या बाजूस जाऊन पैशाबद्दल किरकोळ वराता 
करू लागल्यामुळे कटोरगडास पैसे पाठविण्यात व्यत्यय येतो अशी त्याची तक्रार 
होती. यावर संभाजीने कटोरगडास तनखा आणि इमारती यांसाठी आज्ञेप्रमाणे 
पैसा द्यावा असे कळविले. बेटगिरीचा सुभेदार बावाजी रक्षमांगद याने दोन गाव 
व गुरेढोरे मारून पेवातील घान्यही नेले, त्यामुळे रयतेला दहशत बसली आहे 
अशी रद्रप्पाची दुसरी तक्रार होती. बाबाजी रखमांगदाने जे काही नेले असेल ते 
सवं तो सोडून देईल, तुम्ही रयतेला धीर द्यावा असे संभाजीने उत्तर पाठविले. 
र्दप्पाचो तिसरी तक्रार अशी होती की, संतेगिरेकरांनी गाव मारून गुरेढोरे आणि 
शेळया पळवून नेल्या असता सुभेदार नारो अंबाजी हा त्याची पाठ राखतो. त्यावर 
संभाजीमहाराजांनी त्याला कळविले 'की नारो अंबाजीस ताकीद केली असून तो 
संतेगिरेकरांना योग्य ते करावयास लावील. दि. २८-८-१६८० रोजी रुद्रप्पाच्या 
सवं तक्रारींचे निरसन करून संभाजीमहाराजांनी पत्रात लिहिले की स्वामींची 
त्याच्यावर कृपा आहे. एकनिष्ठतेने वागावे. ' 

प्रधान मंडळींना फार काळ अटकेत ठेवणे योग्य नव्हते. मोरोपंत, अण्णाजी 
यांना कंदेतुन मुक्‍त करण्याविषयी हरजी महाडीक, गणोजी शिक, अमळोजीराजे 
महाडिक, तुकोजी पालकर, मेहुणा महादजी निंवाळकर, जोत्याजी केसरकर आणि 
त्रिबक बाजी देशपांडे इत्यादी सरदारांनी विनंती केली. ते म्हणाले की, “ साहेब 
सिहासनाधीश होणार आणि प्रधान यांचे घरी चोक्या हे विहित नाही. ” यावरून 
चौक्या उठविल्या. बाळाजी आवजी प्रभू चिटणीस यांनी आपले काम करावे असे 
सांगून कृपा केली. प्रधान यांचे व अमात्यांचे गुमास्ते वर्गरे यांनी काम तूर्त करावे 
अशी आज्ञा जाहली, आणि सेवा करू लागले ! ” १ 

सन १६८० च्या सप्टेंबर-ऑक्टोबरच्या दरम्यान मोरोपंत रायगडावर वारे. 
त्यांचा मुलगा निळोपंत याला मुक्‍त करून पेशवाई देण्यात भली. अण्णाजी 
दत्तोलाही मुक्‍त करून त्याला सचीवाच्या ऐवजी मुजुमदार केले. अशा प्रकारे 
अष्ट प्रधानांनी केलेल्या कटातील मंडळींवरील राग कमी होऊन संभाजीमहाराजांती 
सामोपचाराची वागणूक केली. 

संभाजीच्या वागणुकीबद्दल सुरतकर इंग्रज दि. १८-१०-१६८० च्या 
पत्रात लिहितात, * ७/1056 1०5211 0100260011 5९९116 (0 5९3106 "पा 
(0७६ ०! 8 ००णा” ळा कण((810 (८00९ (0 ७8 विठा 09 8 100 
11010 1100९01818 310 1111806 (20४०101001 ” म्हणजे संभाजीच्या चार्ट 


१. शिचसा, खंड १२, लेख ८९, पृष्ठ ५५-५६. 
२. मराचिव, पृष्ठ ८. 


राज्यपद : ८७ 


कारभारावरून तो बापापेक्षा निराळया वृत्तीचा आणि स्वभावाचा म्हणजे अधिक 
मवाळ आणि दयाळू दिसतो. 

संभाजीमहाराज द. १९-१०-१६८० रोजी केळशीस गेले होते. तेथे 
बावा याकूब अवलिया फकीर, महाराजांनी ( शिवाजी ) स्थापिले होते. त्यांचेही 
दर्शन घेतले. तेथे आठ दिवस राहून दि. २५-१०-१६८० ला रायगडावर 
वरत आले. १ 

संभाजीमहाराजांचा विधियुक्त राज्याभिषेक शके १६०२ माघ शुद्ध सप्तमीला 
म्हणजे दि. १६ जानेवारी १६८१ या दिवशी रायगड येथे झाला. शिवाजी- 
महाराजांच्या निधनानंतर समर्थ रामदास स्वामींचा शिष्य दिवाकर गोसावी 
कार्यभागप्रसंगे रायगडास गेला होता. दिवाकर गोसावी परत येते वेळो त्याच्या- 
बरोबर शंभू राजे यांच्या अभिषेकाथं श्री समर्थास विनंती करावयास दिवाकर 
समवेत राघो अनंत सज्जनगडास गेले. रामदास स्वामींना वस्त्रे, देवास पोषाख, 
जवाहीर, कारकून याजजवळ पाठविले. * 

राज्याभिषेक समारंभ पंचमी, षष्ठी आणि सप्तनी (दि. १४ ते १६६) या 
तीन दिवसांत संपला. दि. ३०-१२-१६८० रोजी संभाजीराजांनी स्वत:ची 
सुवणंतुला करून सुवणंतुलादान केले. ' त्यानंतर प्रतापगडावर जाऊन त्यांनी कुल- 
स्वामिनीचे पुजन इत्यादी कार्यक्रम केल्यावर राज्याभिषेक विधी झाला. 

बखरी आणि अनुपुराणात या राज्याभिषेकाचे वर्णन सापडत असले तरी 
त्यावेळच्या कागदपत्रात याचे उल्लेख आढळत नाहीत. 

“ माघ शुद्ध गुरवार शके मजकुरी यास ( संभाजी ) राज्याभिषेक होऊन 
सिहासनारूढ जाले. तोफा करविल्या तो सूर्यद्ञंन व्हावे ते अस्तमानापर्यंत अभ्र 
येऊन न जाले. सिंहासनावरून उठोन रथावर बसले. तेथून काळपुरुष मारावा 
म्हणून निघाले तो मार्टी रथ मोडला. तसेच जाऊन, काळपुरुष मारून, बाजाराचे 
बाहेर जाऊन, हत्तीवर स्वार होऊन मिरवत समारंभे करून महालात आले. तेथून 
यज्ञञाळा केली ( होती ) तेथे कबजीचे सांगण्यावरून सोने, रूपे, तांबे, पितळ, 
लोखंड, कापूस, तेल, मीठ, सुपारी, नारळ, गूळ, साखर, अठरा धान्ये (यांच्या ) 
तुला केल्या. अष्टप्रधान यांचे सन्मान वस्त्रे अलंकार देऊन, ब्राह्मण तीस चाळीस 
हजार जाले. त्यांस दक्षणा ( देऊन ) ब्राह्मण भोजन करविले. तेव्हा दक्षणेचे 


१. शिचप्र, पृष्ठ ५३; मराचिब, पृष्ठ ७. 

२. श्रीसंका, लेख ४२; पृष्ठ ७२; मराचिब पृष्ठ ६. 

३. पार्‌ : लाळाठाऊ $&0यत8छा, ?०10 1४९०४० (0 ए०1 51. 0८०1४०, 
1-3-1681 &. 81 ४०] 29, 0 54-55; मराचिन, पृष्ठ ९; शिचप्र, 


पृष्ठ ३१. 


८८ : शिवपुत्र संभाजी 


दाटीत काही ब्राह्मणही मेछे. गुणी गायक यांसही द्रव्य वहुत देऊन संतोपित केले. 
ते समयी अष्ट प्रधान जाहले ते पूर्वीच होते तेच. ” ' असे मल्हार रामराव 
चिटणीस बखरीत वर्णन वाचःवयास मिळते. 


अनृपुराणात या सोहळ्याचे खालीलप्रमाणे वर्णन केलेले आहे. शंभूराजांचा 
राज्याभिषेक सुरू झाला असताना रायगडावर फार मोठा उत्सव साजरा करण्यात 
आला. त्या निमित्ताने चारही वर्णाचे लोक, वेश्या, नट, वादक, भाट, गायक हे 
सर्व आपापल्या स्थानातून निघून सह्य पववतावर ( रायगडावर ) जमले. 


नाना देशांचे राजे लोक दरबारात बसलेले असताना, भाट लोक विरुदावली 
उध्चारीत असताना, वाद्ये वाजत असताना, गायक लोक गीत गात असताना, 
वेश्या नाचत असताना, मंडप सजविले जात असताना, देवतांचे आवाहन आणि 
अग्नीमध्ये होम केले जात असताना, ग्रहमख, मातृकापुजन, राक्षोघ्न मंत्रपाठ ही 
घमंकृत्ये चालू असताना, पंडित लोक * हे ज्ञान आहे, हे ज्ञेय आहे ', ' आत्मा 
असा आहे, परमात्मा असा भाहे, जीवशिवांचे ऐक्य आहे” या विषयांवर वाद- 
विवाद करीत असताना, तीथंजलांनी रनान केलेल्या, नित्यांचे आन्हिक, दान, 
देवपूजा, गोपुजा, आचार्य, पिता, माता यांना नमस्कार, कुलदेवता, महादेवाचे 
स्मरण करून आणि अलंकार धारण करून, नांदीश्राद्ध, पुण्याहवाचन इत्यादी 
विधी आटोपल्यानंतर पुरोहित व सुवासिनींनी ओवाळलेल्या लोकांकडून आणि 
पूर्ण पात्र हातात घेतलल्या आणि नटलेल्या सुवासिनींकडून पाहिल्या जाणाऱ्या, 
निरीक्षणाने लोकांची संभावना करणार्‍या अश्या शंभूमहाराजांवर जमलेल्या 
ब्राह्मणादी सर्व लोकांनी अभिषेक केला. 


वनरपतींच्या आणि नदीजलांनी न्हाऊ घातलेले त्यांचे शरीर शोभले. ब्रहा- 
देवाने अभिषेक केलेल्या इंद्राप्रमाणे अभिषिक्त शंभूमहाराज त्यावेळी शोभले. शंभू- 
महाराज अंत;पुरातील &त्रयांच्या मनात भरले आणि त्यांना अधिक मान चढला. 


रेशमी वस्त्रे धारण केलेला, अत्यंत तेजस्वी, केशरी गंध लावलेला, चंदनाची 
उटी व फुलांच्या माळा धारण केलेला, जरीपटका बांधलेला, चिलखत, ढाल, 
तलवार, धनुष्य ही आयुधे धारण केलेला, सोन्याच्या कंबरपट्ट्याने ज्याने कंबर 
बांधली आहे, शेला पांघरलेला, वर छत्र धरलेला, बाजूला चवर्‍या ढाळल्या 
जात असलेला, असा शंभूमहा राज अधिकारानुसार आपापल्या स्थानांवर बसलेल्या 
आणि हात जोडलेल्या सरदारांकडून स्तुती केला गेला, पाहिला गेला. * 

१, मराघिब, पृष्ठ ९ 

२. पका, पृष्ठ ४२-४४, इलोक ८-३९ 


राज्यपद : ८९ 


अस्सल कागदपत्रातः राज्या भिपेक।चे वर्णन आढळत नराल्याने बखर आणि 
झाव्य यातील मजकुरावरून ह्या सोहळधाची, काव्यात येणारी अतिशयोक्ती वजा 
करून, कल्पना येऊ शकेल असे वाटते. 

संभाजीराजांचे अष्टप्रधान कोण कोण होते याची विस्तृत माहिती * राज्य 
कारभार ' या प्रकरणात दिलेली आहे. 


दुसरा कट: 

राज्याभिषेक झाल्यानंतर संभाजीमहाराजांना काही महिने स्वस्थता मिळाली. 
१६८१ सालच्या मे महिन्यात ओरंगजेंबाचा चवथा मुलगा सुलतान अकवर 
आपल्या बापाविरुद्ध बंड करून मराठ्यांच्या आश्रयाला आला होता. अण्णाजी 
दत्ती आणि इतर अधिकारी कॅंदेतून सुटलेले होते. अकबराच्या आगमनाचा 
फायदां धेऊन या मंडळींनी संभाजीराजांविरुद्ध कारस्थाने सुरू केली. अकबराच्या 
साहाय्याने राजारामाला गादीवर बसविष्याचे कांरस्थान अण्णाजी दत्तो वगरे 
मंडळींनी रचले. संभाजी महाराज आणि अकबर यांची गाठ पडण्यापूर्वीच अण्णाजी 
दत्तो वर्गरे मंडळी त्याला भेटली. य! दुसर्‍या कटाची माहिती पंतप्रतिनिधींची 
वखर, इटालियन प्रवासी मानुत्‌ची, राँबटं ऑर्मं व इंग्रजांच्या पत्रात मिळते. या 
कटाचे दोन भाग होते. एक राजारामाला गादीवर बसविण्याचा आणि दुसरा 
संभाजीचा काटा काढण्याचा. 

* इतक्यात अनाजी दत्तो यांच्या पक्षपाती लोकांनी त्यां महंमदासी 
( अकवर ) राजाराम याचे हिताविषयी संभाजीस घाताची मसलत केली, हे 
वर्तमान संभाजीस महंमदाने कळविले. त्याचे भेटीस संभाजी गेला. मग त्याने 
अनाजी दत्तो व शिर्के कुलातील जे मुख्य षह॒ सापडले ते, परभू बाळाजी आवजी 
पुत्रासहित हत्तीचे पायी दिले. ” ' या पंतप्रतिनिधींच्या बखरीत संभाजीच्या 
घातावा उल्लेख आहे. 

अकवर_ पालीस असताना अण्णाजी दत्तोचे पक्षपाती लोक अकबराला 
भेटले. कटातील पहिल्या म्हणजे राजारामाला गादीवर आणण्याच्या भागाविषयी 
रॉवटं आमं लिहितो, '“* कटातील मंडळी संभाजी आणि भकवर यांची भेट होण्या- 
पूर्वीच अकवराला भेटली. संभाजीमहाराजांना मारण्याच्या कटात अकबर सहकाय 
देण्यास तयार असेल तर ही मंडळी राज्याचा मोठा हिस्सा त्याला देऊन, राजा- 
रामाला लहान भाग ठेवण्यास तयार झाली होती.” १ या माहितीवरून कटवाल्यांनी 
कोणती मजल गाठलेली होती हे ध्यानात येते. ते संभाजीला ठार करण्याच्या 
मोबदल्यात स्वराज्याच्या मोठ्या भागावर पाणी सोडण्यास तयार झालेले होते. 


१. पप्रब-भाव, पृष्ठ २७. 
२. प्-17२0, 0 105. 


९० : शिवपुत्र संभाजी 


यापेक्षा थोडी अधिक माहिती मानुत्‌चीने दिली आहे. “ याच सुमारास 
संभाजीचे सरकारकून व संभाजी यांचे भांडण झालें होते. त्यांनी आपल्या राजा- 
विरुद्ध राजद्रोहाचे पत्र लिहिले व त्यात त्यांनी शहाजादा अकबराला कळविले 
की आम्ही तुम्हाला मिळतो. अकबर या संधीचा फायदा घेण्यास उद्युतत झाला. 
तो सर्व गोष्टी दुर्गादासाच्या संमतीने करीत असल्याने त्याने त्याचा सल्ला घेतला. 
दुर्गादासाने सांगितले को हे पत्र कदाचित्‌ संभाजीनेच तू अशा बंडाला सहाय्यक 
होशील की संभाजीने केलेल्या उपकाराचे स्मरण ठेवून त्याच्या बाजूने झटशील 
हे अजमावण्याच्या दृष्टीने लिहविले असावे. तरी ते पत्र तू संभाजीच्या हवाली करून 
भापले इमान आणि कृतज्ञता त्याला दाखविणे चांगले. संभाजीला हे पत्र मिळाले. 
तो पत्रलेख अस्सल आणि राजद्रोही असल्यामुळे त्याने ताबडतोब संबंधित 
सरकारकुनांना ठार मारण्याचा हुकूम पाठविला. अकबराने दाखविलेल्या मित्रत्वा- 
बद्दल त्याचे आमार मानले. संभाजीने यापुढे त्याच्यावर अधिक लोभ ठेवून त्याच्या 
राजकारणात त्याला साहाय्य करण्याचे आइवासन दिले. ' 

दुर्गादासाच्या सल्ल्याप्रमाणे अकबराने संभाजीला या कटाची माहिती 
पुरविलेली दिसते. या कटाची माहिती मुंबईकर इंग्रजांनी आपल्या पत्रात दिलेली 
आहे. ' संगाजीमहाराज मोठ्या प्राणघातक संकटात सापडले होते. त्यांच्या 
जेवणातील मांसान्नात घातलेल्या विषाने ते मरायचे, परंतु त्यांच्या अल्पवयी 
नोकराने त्यांना ते खाऊ दिले नाही. त्यातील थोडा भाग नोकरांपैकी एकाला आणि 
कुत्र्याला घातला. दोघेही थोड्याच तासांत मेले. 

___संभाजीराजांविरुद्ध कट घाटत असताना राजे पन्हाळ्यास होते. ' पन्हा- 
ळघाच्या मुक्कामात डच वकील लेफेबेर हा राजांना भेटण्यासाठी तेथे गेला होता. 
त्याने व्यापारी सवलती आणि तांब्याची नाणी पाडण्याची परवानगी मागितली 
होती. कॅनरा येथील व्यापार सर्वांना खुला असल्याने चांगला फायदा होईल असे 
त्यास वाटत होते." 

या कटात अण्णाजी दत्तो, बाळाजी आवजी, सोमाजी दत्तो, हिरोजी 
फर्जन्द, सोयराबाई वर्गरे मंडळी होती. संभाजीने कटवाल्यांना पकडून कडक शिक्षा 
ठोठावल्या, जेधे शकावलीत या कटाचा उल्लेख नसला तरी कटात मारलेल्यांची 


१. 5॥-७॥॥, ४०) ॥, ७90 257-258. 

२. २; खा 10 801 30-8-1681, छे ४०1 9, ७ 73-6, 0176 
४116-17; 0? 278-283; ०१ (0 8पा 8-9-1681, 0१ 
४० 9, ) 77-79; 01८ ४०] 115-17, 0 280-84. 

३. शिचसा, खंड ६ लेख १११ 

४. .७टा 00 (०णाडाढ त 26-9-1681, 0 563 (००७०७). 


राज्यपद : ९१ 


जी नावे दिलेली आहेत व त्याचा जो काळ दिलेला आहे तो आणि इंग्रजांनी 
लिहिलेल्या पत्रातील नावे व काळ सारखाच आहे, १६८१ सालच्या ऑगस्ट 
महिन्यात संभाजीराजांनी कवी कल्झ्याच्या सांगण्यावरून अण्णाजी दत्तो याजवर 
इतराजी करून मार दिला. त्या माराने तो मेला. बाळाजी प्रभू, सोमाजी दत्तो 
व हिरोजी फर्जद यांना परळीखाली कंद करून मारले. शामजी नाईक याचा या 
कटात हात असल्याच्या संशयावरून त्यालाही कर्नाटकात केद केले.' याशिवाय 
या कटात ज्यांचा हात होता अश्या पाच जणांना हत्तीच्या पायाखाली घालून 
मारले. कटात सापडलेल्या आणखी वीस जणांना ठार मारण्यात आले. * 

या कटासंबंधी डच वखारवाले मलबारहून दि. २९-९-१६८२ रोजी 
लिहितात, '“ अण्णाजी दत्तोने संभाजीचा धाकटा भाऊ राजाराम यास गादीवर 
बसवून संभाजीला मारण्याचा प्रयत्न केला म्हणून राजांनी त्याला मारले. त्यांची 
मालमत्ता जप्त केली आहे. अण्णाजी मारला गेल्याने डच कंपनीला बरे वाटले. 
अण्णाजी गोव्याला असताना डचांना त्यांच्याविषयी प्रेम नव्हते. संभाजी आणि 
पोर्तुगेज यांचे सख्य आहे. 

मल्हार रामरावाने संभाजी महाराज रायगडावर गेल्परावर लगेच २०० 
लोक आणि शिवाय बर्‍याच जणांना मारल्याची माहिती दिलेली आहेच. हा 
आकडा अतिशयोक्तिपूणे वाटतो. कटात प्रत्यक्ष असलेली आणि संशयावरून 
घरलेली -२५-३० माणसे मारली असावी असे वाटते. 

सोयराबाईचा मृत्यू याच सुमारास विषप्रयोगाने झाला. मुंबईकर इंग्रज दि. 
२७-१० - १६८१ च्या पत्रात लिहितात, “ राजारामाची आई मेली. कोणी 
म्हणतात की .संभाजीच्या सांगण्यावरून तिला विष घालून मारली, ” येथे विष- 
प्रयोगामुळे मृत्यू किंवा विषप्राशनाने आत्महत्या या दोनही गोष्टी संभवनीय वाट- 
तात. सोयरावाईने गळाला फास लावून घेऊन प्राण दिला असे मराठी साम्राज्याच्या 
छोट्या वखरीत लिहिलेले आहे. * 

अशा तर्‍हेने संभाजी महाराजांनी दुसऱ्या कटाचे कारस्थान तडफदारपणाने 
हाणून पाडळे. शिवाजीमहाराजांच्या मरणानंतर संभाजी राजांविरुद्ध तीन कारस्थाने 
झाली. या तीनही कारस्यानांतून ते सुखरूपपणे बाहेर पडले. ओरंगजेबाच्या रूपाने 
स्वराज्यावर येणार्‍या संकटाची चाहूल असताना अण्णाजी दत्तो, हिरोजी फजंन्द; 
बाळाजी आवजी या मंडळींनी अकबराची मदत घेऊन संभाची राजांना गादीवरून 


१. शिचप्र, पृष्ठ २०; मराचिब, पृष्ठ ११. 

२. ९ , छ०्या (0 50, 12-10-1681. 

३. लाद ०1 ॥8)08, 0 29-9-1681, 0 1140 (णा]00). 
४. मसाछोव-पृष्ठ ५२-५८. ी 


९२ : शिवपुत्र संभाजी 


काढण्याचा डाव रचला ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे यांत शंका नाही. ही 
कृत्ये राष्ट्रद्रोही होती. पहिल्या कटानंतर संभाजीने रागाने कोणाला न मारता 
त्यांना प्रथम क॑दत टाकलेले असले तरी नंतर त्यांना मुक्‍त करून पूर्वचिच हुद्े 
दिले. दुसरा विषप्रयोगाचा कट उघडकीस आल्यानंतरच कटातील लोकांना देहान्त 
शासन केले. या कृत्यात संभाजी महाराजांनी क्रौर्य, खुनश्ीपणा किंवा सूडबुद्धी 
दाखविली असे वाटत नाही. राजाच्याच जिवावर उठलेल्या व्यक्‍तीविरुद्ध कोणत्याही 
शासनाने जे केले असते तेच संभाजी राजांनी केले. त्यात काही चूक होती असे 
वाटत नाही. 

_राज्यावर आल्यापासून संभाजी विरुद्ध कट-कारस्थाने चालू होती. संभाजी- 
राजांना -या अंतर्गत कारवायांना तोंड देत आपले आसन स्थिर ठेवावे लागत होते. 
एका कटाची निरवानिरव होते न होते तोच दुसरा कट झाला. १६८१ सालातल्या 
विपश्रयोगाच्या कटानंतर दोन तीन वर्षे काही भानगड उपस्थित झाली नाही. १६८४ 
साली ते मुघल, पोतुंगेज, सिद्दी यांच्याविष्द्ध लढा देण्यात गुंतलेले असतना ऑक्टो- 
वर-नोव्हेंबर महिन्यात संभाजी राजांविरुद्ध पुन्हा काहीतरी कट-कारस्थान झाले 
असावे. दि. २९-१०-१६८४ ला त्यांनी मानाजी मोरे, गंगाधरपंत, वासुदेवपंत, 
राहुजी सोमनाथ यांना अटक केली. ' या लोकांना का पकडले असावे ते समजत 
नाही. एखादे नवे कारस्थान किवा पहिल्या दोन कटांत ते सामील असल्याचे घ्यानात 
आले असावे असा संभव वाटतो. संभाजी महाराजांनी काही कारणांच्या अभावी 
एखादे कृत्य केलेले दिसत नाही. अंतर्गत प्रश्‍नांना तोंड देत देत, घरगुती प्रश्‍न 
व्यवल्थितपणे आणि धैर्याने सोडवून स्वराज्याभोवती आलेल्या संकटांना त्यांनी कसे 
तोंड दिले ते पुढील प्रकरणात येईलच. 


00900 


२. शिचप्र, पृष्ठ २३. 


५१, संभाजी आणि शहाजादा अकबर 


१६५७ साली फक्त चार महिन्यांच्या अंतराने इतिहासात अमर ठरलेल्या 
दोन कतृंत्ववान पुरुषांच्या पुत्रांचा जन्म झाला. औरंगजेबाचा मुलगा शहाजादा 
अकबर याचा जन्म उत्तरेत दि. ११ सप्टेंबर १६५७ ला ' झाला तर शिवाजी- 
महाराजांच्या संभाजीचा जन्म दक्षिणेत दि. १४-५-१६५७ ला महाराष्ट्रात 
पुरंदर येथे झाला. या दोन युवराजांची त्यांच्या जन्मानंतर चोवीस वर्षांनी नियतीने 
भेट घडवून आणली. दक्षिणोत्तर जन्माला आलेल्या युवराजांच्या युतीने त्यावेळच्या 
राजकारणाला वेगळीच कलाटणी मिळाली. 

अकबर आणि संभाजी यांच्यात इतरही बरेच साम्य आढळते. अकबर 
औरंगजेबाचा चवथा मुलगा तर संभाजीही शिवाजीचे चवथे अपत्य. संभाजीची 
आई सईबाई तो दोन वर्षांचा असताना वारली तर अकबराची भाई तो दोन 
महिन्यांचा असतानाच मरण पावली. साहजिकच आईवेगळी असलेली ही दोन्ही 
मुले आपापल्या वडिलांची लाडकी बनली. संभाजी राजे जन्मास आले त्यावेळी 
शिवाजी महाराज स्वराज्यस्थापनेच्या पहिल्या टप्प्यात होते, तर त्याच वेळी 
भावांशी लढून औरंगजेब दिल्लीच्या तख्तावर बसला होता. शूर, कर्तृत्ववान, युद्ध- 
“निपुण आणि राजकारणात निष्णात आणि दक्ष असलेले शिवाजी आणि औरंगजेब 
हे संभाजी आणि अकवर यांच्या बालपणात एकमेकांविरुद्ध डावपेच टाकीत होते. 
साहजिकच दोघांनाही राजकारणाचे धडे घ्यावयाची संधी लाभली. गंमत अशी 
की दोघेही आपल्या वडिलांशी १६७८ साली भांडले, रागावले आणि स्वतंत्र 
राज्य निर्माण करावयाच्या हेतूने एकमेकांच्या शत्रूंना मिळाले. फरक इतकाच की 
संभाजीला आपली चूक ध्यानात येऊन शिवाजीच्या मदतीने मुघलांच्या तावडीतुन 
सुटता आले तर रजपुतांना जाऊन मिळाल्यामुळे अकबराचे फार हाल झाले. 
त्यानंतर अकबर संभाजीकडे आला आणि त्याच्याकडेच अडकून पडला. या दोन 
राजपुत्रांत वरवर असे साम्य दिसले तरी अकबराच्या मानाने संभाजी चांगलाच 
शूर, धाडसी आणि स्वाभिमानी असून तो सुलतान अकबराच्याच पित्याला, 
औरंगजेबाला फार त्रासदायक ठरला. 


१. ॥॥७-1 8., 0 320. 


९४ : शिवपुत्र संभाजी 


अकबर संभाजीकडे आश्रयासाठी आला त्याल्मही एक पादवंभूमी आहे. 
औरंगजेबाने. आपल्या इतर मुलांप्रमाणे, अकबरालाही लहानपणापासून राज- 
कारणाचे शिक्षण दिले होते. दि. ९ मे १६६७ ला त्याला प्रथम आठ हजारी 
मन्सब देऊन छत्री, नगारा इत्यादींचा मान दिला. १६७२ मध्ये राजपुतान्यातील 
सतनाम्यांचे बंड मोडण्यासाठी त्याला इतर सरदारांबरोबर पाठविले. वयाच्या 
सतराव्या वर्षी त्याला असदखानाबरोबर काबूलला धाडण्यात आले. १६७६ मध्ये 
त्याला माळव्याचा सुभेदार नेमले. तेथे त्याचे जमले नाही. किसनसिंग हाडा आणि 
अकबर यांचे भांडण झाले आणि अखेर त्यात किसनसिंगाचा मृत्यू 'झाला. १६७८ 
ते १६७९ पर्यंत तो मुलतानच्या सुभेदारीवर असताना त्याची एकूण पाच ठिकाणी 
बदली करण्यात आली. या सवं कामगिर्‍या करीत असताना अकबराने कोणतेही 
कतृंत्व करून दाखविले नाही. ' 


१६७८ साली घडलेल्या राजकीय घटनांमुळे औरंगजेब आणि अकबर यांचे 
संबंध बिघडले. दि. १० डिसेंबर १६७८ रोजी राजा जसवंतसिंगाच्या मृत्यूनंतर 
औरंगजेबाने जोधपूर खालसा करण्याचा घाट घातला. जसवंतसिंगाच्या राण्या 
आणि त्याच्या कारभाऱर्‍यांना ही गोष्ट मान्य नव्हती. त्यामुळे र॒जपुतांनी औरंग- 
जेंबाविरद्ध बंड केले. ' या बंडाचा मोड करण्यासाठी वादशहाने शहाआलम, 
आजमशहा आणि शहाजादा अकबर या तीन मुलांना रवाना केले. ' दि. ४ माचं 
१६८० रोजी अकबराला चितोडची बाजू सांभाळण्यासाठी धाडण्यात आले. "या 
कामगिरीत अकबराला अपयश आल्यामुळे औरंगजेब त्याच्यावर रागावला. त्याला 
योग्य त्या सूचना दिलेल्या असूनही अकबराने रजपुतांविरुद्ध लढण्यात पाच महिने 
फुकट घालविले. रजपुतांसमोर आपला निभाव लागत नाही हे ध्यानात येताच है 
युद्ध बंद करावे असे अकबराने ओरंगजेबाला सुचविले.* त्यामुळे ओरंगजेला राग 
आला आणि त्याने त्याची कानउघाडणी केली. अकबरालाही आपल्या वडिलांचा 
राग आला. बापलेकांत ही बोलणी चालू असतानाच अकवराने रजपुतांशी गुप्त 
रीतीने बोलणी सुरू केली. दुर्गादास राठोड आणि राजा रामसिंग यांच्या सल्ल्या- 
नुसार अकबराने औरंगजेबावि&द्ध बंड पुकारले. ' सिसोदिया आणि राठोड यांच्या 


१. ७॥॥७-715., 0 72 (० 99. 
२.10, 0 104, 105. 
३.७0, 0 115. 

४. ७०, 117. 

५. ७०, 122; लपता. 
६. प् 08-18, 971 


संभाजी आणि भ्रकबर : ९५ 


मदतीने दि. ११ जानेवारी १६८१ रोजी. स्वतः बादशहा झाल्याचे जाहीर करून 
आपल्या नावाची नाणीही पाडली.' या घटनेची बातमी कळताच औरंगजेबाने 
अकबराच्या बांयकोला आणि त्याच्या साथीदारांना दिल्लीस पाठविले झेबुक्चिसा ही 
पअकबराची बहीण आपल्या भावाला सामील झाल्याने औरंगजेबाने तिलाही सेलीम 
गडावर तुरुंगात टाकले आणि तिची सवं मालमत्ता जप्त करण्यात आली. * 


याच झेबुज्निसा आणि संभाजी यांच्या प्रेमाच्या संबंधाविषयी बखरीत 
अतिशयोवत वणंने लिहिलेली. आहेत. संभाजी पकडला गेल्यानंतर झेबुन्निसाने 
त्याचा जीव वाचविण्यासाठी प्रयत्न केले असेही त्यात लिहिले आहे. परंतु ती १६८१ 
पासून उत्तरेत तुरुंगातच होती आणि ती कंदेतच मरण पावली. * ती दक्षिणेत कधी 
आलीच नाही. 


औरंगजेबाने अकबराला पत्र पाठवून त्याचे मन वळविण्याचा प्रयत्न केला. * 
परंतु त्याने राठोड आणि सिसोदे यांच्या मदतीने आपल्या पित्याविरुद्ध युद्ध 
पुकारले. त्याच्या युद्धाचा तळ अजमेर येथे होता. औरंगजेबाजवळ पुरेसे सैन्य 
नसल्यामुळे त्यावेळी तो पेचात सापडलेला होता. तरीही त्याच्यावर हल्ला 
करावयाची संधी घालवून अकबर स्वस्थ बसला. औरंगजेबाचे राजकारणातील 
हुकमी शस्त्र कपटनीती. त्याचा उपयोग करून त्याने रजपूत सरदारांना अकबरा- 
शसून फोडले. रजपूत सोडून जाताच अकबराने अजमेरच्या तळावरून पळ काढला, 
त्यानंतर अकवराला रानोमाळ भटकण्याची वेळ आली. * 


दक्षिणेच्या वाटेवर : री 


रजपुतांचे साहाय्य नाहीसे होताच अकबर भांबावला. काय करावे हे त्याला 
सुचेना. प्रथम मारवाडला जाऊन तेथून इराणला जावयाचा अकबराचा विचार 
होता. अकबराची पळापळ पाहून औरंगजेबाने शहाजादा मुअज्जम, सवे प्रांतांचे 
सुभेदार, किल्लेदार आणि जमीनदारांना अकबराच्या वाटा अडविण्याचे 
हुकूम दिळे अकबराची यावेळी कशी त्रेधा उडाली होती याविषयी तो दि. 
११ मे १६८१ ला संभाजीला पाठविलेल्या पत्रात म्हणतो, '“... आणि औरंग- 
जेवाबरोबर युद्धाचा प्रसंगच आला नाही. त्यामुळे माझ्या कुटुंबातील काही 
माणसे घेऊन मी भारवाडात गेलो. दुसर्‍या दिवशी रात्रीच्या वेळी दुर्गादास 


१. ॥॥७-15, 0? 126, 275. 

२. फा, 

३. ठा, ४. शार, ४० ऊषा ४०97 0 47, 48. 
५. एप्ता- 250-255. 


९६ : शिबपुत्र संभाजी 


राठोड आपल्या संन्यासह मला येऊन मिळाला. मारवाडात दोन तीन वेळा मळा 
भटकण्याचा प्रसंग आला. माझा पाठलाग करावयाच्या कामावर शहाजादा 
मुअज्जम याची नेमणूक झाली होती. त्यालां माझा पाठलाग करणे जमले नाही 
म्हणून त्याने आपले सैन्य मारवाडात ठिकठिकाणी विखरून ठाणी उभी केली. 
त्यामुळे मी राजा जयसिंगाच्या मुलखात गेलो. त्याने मला घोडे आणि इतर 
जिप्नस दिले आणि त्याच्याच राज्यात राहावे अशी विनंती केली. परंतु त्याचा 
मुलुख राजघानीजवळ ( मुघलांच्या ) असल्यामुळे मला तेथे राहणे इष्ट वाटले 
नाही. ” * 

अश्ा प्रकारे सवं मार्ग बंद झाल्यानंतर कोठेच सुरक्षितता वाटेनाशी 
झाल्यावर अकबराने संभाजीच्या आश्रयास जावयाचे ठरविले. अकबर आणि 
दुर्गादास राठोड यांनी दि. ९ मे १६८१ ला महेश्वर येथे नमंदा नदी ओलांडली. 
त्यानंतर दोनच दिवसांनी अकबराने पुर्वी दिलेले पत्र संभाजीमहाराजांस लिहिले. 
त्यात तो पुढे लिहितो की, “ ... यामुळे तेथे ( जयसिंगाच्या मुलखात ) राहणे 
मला इष्ट वाटले नाही. तुमचे शो्य आणि मर्दुमकी लक्षात घेऊन इकडे निघून 
येण्याचा मी निणंय घेतला... परमेश्‍वर कृपेने जमादिलावल महिन्याच्या पहिल्या 
दिवशी ( दि. ९ मे १६८१) मी महेश्वर येथे नमंदा नदी सुखरूपपणे पार केली. 
दुर्गादास राठोड भाझ्याबरोबर आहे. माझ्याबद्दल तुम्ही निःशंक राहावे. परमेश्‍वर- 
कृपेने मला राज्य मिळाले तर नाव माझे आणि राज्य तुमचे राहील. आलमगीर 
हा तुमचा आणि माझा शत्रू आहे हे लक्षात घ्यावे. त्यामुळे आपण दोघांनी मिळून 
आपले उद्दिष्ट साध्य होईल असे करण्याचा निश्‍चय करावा. शहाण्या माणसांना 
बिशेष सांगण्याची जरूरी नाही. साघा इशारा पुरे. ” १ 

अकबराला मुघलांचा पाठलाग चुकविण्यासाठी कोठे कोठे जावे लागलें 
आणि शेवटी दक्षिणेत संभाजीकडे जाईपर्यंत त्याला कशी धावपळ करावी लागली 
यासंबंधी खाफीखान, मासिरी आलम्‌ंगीरी व इंग्रज बखरवाल्यांनी निरनिराळी 
माहिती दिली आहे. त्या सर्वांपेक्षा स्वतः अकबराने संभाजीला पाठविलेल्या पत्रात 
भो मार्ग सांगितलेला. माहे तो विश्‍वसनीय वाटतो. 

दि. ९ मे १६८१ रोजी लिहिलेले पत्र संभाजी महाराजांना योग्य वेळी 
मिळाले नसावे किंवा त्यांनी हेतूपूर्वक अकबराला उत्तर पाठविले नसावे. ओरंग- 
जेबासारख्या मातबर शत्रूच्या मुलाकडून अनपेक्षितपणे आलेल्या पत्राचा योग्य तो 
बिचार करून त्यावर निणंय घेणे ही एक अत्यंत कठीण गोष्ट होती. अकबर मात्र 
संभाजीच्या आश्रयास यावयास अधीर झालेला होता. पहिल्या पत्राला उत्तर 


१. 1089-15, 5 201-203; मोमसं-प, पृष्ठ ६२, ६३ 
२. 190; कित्ता 


संभाजी आणि अकबर , ९७ 


येण्याची वाट पाहून अकबराने दि. २० भे १६८१ या दिवक्षी संभाजीराजांना 
दुसरे पत्न लिहिळे, “ हिंदुस्थानातील त्या राजभ्रेष्ठाने ( संभाजीने ) या माझ्या 
पन्नात लिहिल्याप्रमाणे वागावे म्हणजे जगात ( आणि धामिक दृष्टीने ) त्याचा 
सुलौकिक होईल. यापूर्वी मी तुम्हाला एक पत्र पाठविले होते. ते बहुतेक मिळाले 
नसावे. नाहीतर तुम्ही त्याचे उत्तर पाठविले असते. आता मी येऊन पोचेपर्यंत 
तुम्ही पत्र पाठविण्यात कसूर करू नये. त्या एकनिष्ठ राजाची (संभाजीची) वार्ता 
ऐकण्यासाठी मला दीघं काळापासून उत्कंठा लागली आहे. अधिक काय लिहिणे ? 
तुम्हाला भेटण्याची आतुरता आहे. ” ' या पत्रावरून अकबर संभाजीमहा राजांना 
भेटावयास किती उत्सुक होता हे स्पष्ट होते. याशिवाय त्याला संभाजीचा आश्रय 
मिळविण्यासाठी घ्याची मान्यताही हवी होतीच. मराठ्यांवाचून दुसरोकडे कोठेही 
त्याला आश्रय मिळण्याची शक्‍यताही नव्हती. 

त्यामुळे संभाजीच्या उत्तराची वाट न पाहताच अकबराने आपला प्रवास 
चालू ठेवला. मुघलांचा पाठलाग चुकवीत दुर्गादास राठोड अकबराला सुरक्षितपणे 
त्रिबक येथे दिनांक ११ मे नंतर आणि जूनपूर्वी घेऊन आला. ' संभाजी आणि 
मराठेच केवळ औरंगजेबाच्या बलाढ्य शक्‍तीविरुद्ध टिकाव धरू शकतील अशा 
विश्वासाने दुर्गादास राठोड यानेच कदाचित अकबराला संभाजीकडे आश्रय 
मागण्यास सुचविले असावे. 

अकबराने रजपुतांशी संगनमत करून बंड केल्यावर आता तो मराठ्यांच्या 
आश्रयास जात आहे हे कळताच औरंगजेबाने त्याला दोन पत्रे लिहिली. या पत्रात 
आपला मुलगा परत यावा. शत्रूला मिळण्याची चूक कलून त्याने घातक मार्ग 
कसा अवलंबिलेला आहे हे अकबराच्या निदशंनास आणून द्यावयाचा. प्रयत्न 
केलेला होता. अकबराने वडिलांच्या दोन्ही पत्रांना उत्तर पाठविले. या पत्रात 
अकबराने औरंगजेब आतापर्यंत सर्वांशी कसा वागला हे स्पष्ट केले आहे. 
अकबर त्यात लिहितो की, '' आपण लिहिले आहे.... मुलाच्या हिताची काळजी 
घेणे आणि त्याचा जो हक्क असेल तो त्याला मिळवून देणे हे पित्याचे कतंव्य 
आहे धन्य परमेश्वराची, पुत्र म्हणून माझी जी कतंव्ये होती ती बजावण्यात 
आणि आपली सेवा करण्यात मी कोणत्याही प्रकारे कसूर केलेली नाही. आपण 
माझ्यावर जी कृपेची आणि मेहेरबानीची वृष्टी केली त्याचे पूर्ण वर्णन तर जाऊ 
द्या, त्यापैकी काही गोष्टींचे वणन करणेही अशक्य आहे. १ 

अकवर दक्षिणेकडे जात आहे हे लक्षात येताच ओरंगजेबाने ओरंगाबादचा 
सुभेदार बहादूदूरखान खानजहान याला आणि इतर अधिकाऱ्यांना त्याची वाट 


१. ७०. २. शिचप्र, पृष्ठ ३१. ३. मोमत्तं-प, पृष्ठे ५७ ते ६२. 
शि. सं....७ 


९८ : शिवपुत्र संभाजी 


अडवून त्याला पकडावयाचे हुकूम सोडले. तोपर्यंत अकवर वागलाणात पोचला 
होता. बागलाणचा फौजदार आणि मुल्हेरचा किल्लेदार देविसिंग वृंदेला याने 
अकबराची वाट अडविण्याचा प्रयत्न केला. वागलाणातून अकब्रर नासिकच्या 
दिशेने निघून गेल्याचे देविसिगाकडून समजताच वहादूंदूरखान नासिक येथे 
पोचला. अकबर त्याच्या अगोदर एक दिवस नासिकहून त्रिवककडे आणि तेथून 
कोकणात पळून गेल्याचे तेथे त्याला कळले. ' 

फादर पिएर जोसेफ द ऑर्लीन्स १६८८ सालापूर्वी एक-दोत वर्षे 
गोव्यात आला होता. त्याने १६५८ पासून १६८७ सालापर्यंत शिवाजी आणि 
संभाजी यांची हकीकत लिहिलेली आहे. संभाजीकडे अकबर आश्रयासाठी गेला 
त्या संबंधात तो लिहितो, “ 5008 81088, (छत 5 00 ७8 छ्टाढ 
॥४1०५४० १०818260, 1800 (3८61 (1001880 81 5016 00८0 ला ६ 
टग्णा, व्तादत $00तेशा]/ 10 एाढ (दारा 01 5311004 शा 8000 
400 ॥ळद्याहया, 5880101501 छ० ७७३ पृणाट 1९909 (0 फाणी( 0१ ८ 
वृण्ा८158 ० ०॥८६, (1008111 (15 0००8०0 8 ४000 090८, क्षा0 1 ठता 
[0 १8106 [16 11051 01 1, 1८००५८0 ८७३ 810. (6880 हा” या फाया 
८४८५ 0०५५७७ ९05502181107. ” १ अकबराचे येणे म्ह्णजे संभाजीला एक 
सुवणं संधी वाटली असे भीमसेन सक्‍्सेनानेही म्हटलेले आहे 


अकबराचे मराठो राज्यात आगमन : 


अकबराच्या दोनही पत्रांना संभाजीने उत्तर घाडले नाही. तो आपल्या 
राज्यात नाल्याचे कळताच त्याला आश्रय द्यावयास संभाजी तयार नव्हता. 
ओरंगजेवाचा मुलगा आपल्याकडे आला आहे तेव्हा त्याचा फायदा आपण घ्यावा 
असे कवी कल्शने संभाजी महाराजांस सांगितले. कविकलशाचा हा सल्ला संभाजीस 
पसंत नव्हता. ते रागावून त्याला म्हणाले की तुम्हाला योग्य वाटेल ते करा. 
अकबर प्रत्यक्ष मराठी राज्यात आलेला असल्याने त्याची योग्य ती व्यवस्था करणे 
संभाजीळा भाग पडले असावे. ' 

अकवर मराठी मुलखात शिरताच त्याला आणण्यासाठी संमाजीने काही 
लोक पाठविले. त्यांनी त्याला नियोजित ठिकाणी नेले. माहोली किल्ल्यास लागून 
असलेल्या सुधागड (पाली) येथे अकबराच्या राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली.” 
कुलावा जिल्ह्यात रेवदंडाच्या पुर्वेस पालीपासून एका मैलावर धोंडसे हे गाव आहे. 


१. मोआम-प, पृष्ठ ७८, 11-18. 0 122-127. 
२. 2२५-]))' 011८805 ७५॥॥४०1६७, ७ 339-340, 
३. अजितोदय. ४. ए॥९-४80०॥ (0 80७, 40-6-1681. 


संभाजी आणि अकबर : ९९ 


धघोंडसे गावाच्या दक्षिणेस पादशहापुर असून तेथें त्या वेळच्या खाणाखुणा अद्याप 
दिसतात. जवळच भोरप ऊफं सुधागड हा किल्ला आहे. ही ठिकाणे रायगडाच्या 
जवळ नाहीत. 

अकबराची व्यवस्था खेळणा गडावर केलेली होती असे भीमसेन सक्सेना 
म्हणतो. पण सक्सेनाचे हे विधान बरोबर नाही. अकबराजवळ ४०० घोडे, 
२५० उंट आणि थोडे पायदळ होते. अकबराचे लोक त्याला राजा म्हणून मुजरा 
करीत असत. तो मध्यम बांध्याचा आणि रंगाने गोरा होता. त्याची व्यवस्था 
पालीगडाच्या पायथ्याशी, पेंढ्याने शाकारलेल्या मोठ्या घरात केलेली होती. घराच्या 
भोवती कॅल्को कापडाचे पडदे आणि छत लावलेले होते. बसावयास सतरंजी 
होती. दिल्लीच्या मुघली वंभवाच्या तुलनेत मराठी राज्यातील साध्या राहणीचा 
फरक अकबराला जाणवणे साहजिक होते. कोकणातील या साध्या घरासमोर 
अकबर उघड्यावरच बसत असे. त्याच्या बरोवर आलेले रजपृुत आणि मुसलमान 
लोक अकबराच्या घराभोवतीच राहात असत. संमाजीने अकबराच्या संरक्षणासाठी 
३०० हद्यम ठेवले होते. अकबर पालीस राहावयास आल्याचे कळताच मराठी 
राज्यातील जवळपासचे सुभेदार त्याला भेटावयास गळे. दि. १५१७ जून १६८१ 
च्या सुमारास संभाजीने आपला प्रतिनिधी म्हणून हिरोजी फजंद यास अकबराकड़े 
पाठविले. त्याच्या बरोबर एक पत्रही दिले. हिरोजीने एक हजार पागोडे, एक 
मोत्याचा रत्न आणि हिरेजडित मोठा कंठा, एक हिरेजडित तुरा, इराणी आणि 
हिंदू पद्धतीच्या काही वस्तू अकबराला नजराण्यादाखल दिल्या. अकवराला 
लागणाऱ्या धान्यसामुग्रीचीही व्यवस्था करण्यात आली. ' अशा पद्धतीने 
आमंत्रणावाचून एका अर्थाने अगांतुकपणेच आलेल्या या पाहुण्याची व्यवस्था 
करण्यात आली. 

ऑगस्ट १६८१ च्या सुमारास अकवराजवळ इतर लोक नोकरीस आले. 
स्वार आणि प्यादे यांची वाढ झाली. त्यापूर्वी थोडे दिवस संभाजीने २० हजार 
होन देऊन नेताजी आणि इतर लोकांना अकवराजवळ ठेवले होते. अकवर 
रवतःची फोज जमा करीत आहे असे लक्षात येताच त्याला निरोप पाठवून 
संभाजीने कळविले की तू जर स्वतःचे सैन्य जमा करीत असशील तर दुसर्‍या 
मुलखात जा. नाहीतर आहे त्या प्रकारे माझ्या मुलखात राहा. जे लोक अकबराकडे 
रुजू झाले होते त्यांना मनाई करणारी आज्ञा संभाजीने काढली. त्याने अकवराला 
६० होनांचा रोजमारा देऊ केला होता. ' अकबराने मराठी राज्यात राहून 
स्वतःचे सैन्यबल वाढवू नये म्हणून योग्य वेळीच दक्षता घेतलेली दिसते. 


१. 5२-७० (० 801 10-6-1681, 21-6-1681; 3०॥ ४०19, 5 51 (0 60” 
२. अख. 


१०० : शिवपुत्र संभाजी 


संभाजीस समक्ष भेटण्याची अकबराला बरीच उत्सुकता होती. तरीही त्याची 
भेट घेण्यासाठी संभाजी राजे तातडीने गेले नव्हते. अकबराची भेट घ्यावी की 
घेऊ नये याविपयी त्यांचा निर्णय होत नसावा. या अवघड आणि नाजूक प्रश्नात 
त्यांनी श्री समर्थाचा सल्ला घेतला असावा. समर्थांनी संभाजी राजास 
कृपापूवंक बोललेली अकरा वचने दिली होती. त्यात अकबरासंबंधी एक वचन 
होते. “ पूर्वी एक प्रसंग आला होता. राजश्री संभाजी महाराज श्रींच्या दर्शनास 
सज्जनगडी येणार म्हणोनि स्यळसिद्धि कारणे मनुष्य आले होते. ते पमयीचे 
वतंमान, उत्तरेकडील राजपुत्राचे ( अकबर ) आगमन झाले, म्हणोनि ऐकिले. ते 
समयी भाता काय आला म्हणोनि बोलिले. परंतु या उपरीही हे प्रांतीचे लोक 
अनुकूल कंरून घेतील तरी उभयता योगे कायंसिद्धीच आहे. परंतु त्वरा पाहिजे.” ' 
कदाचित अकबरासंबंधी विचारविनिमय करण्यासाठी संभाजी राजे सज्जनगडावर 
जाणार असतील. ते येण्याचे कारण कळताच समर्थांनी वरील उपदेश दिला 
असावा. या उपदेश्याप्रमाणे संभाजीने अकबरास भेटण्याची घाई मात्र केली नाही. 
त्यामागे वेगळी कारणे होती. कदाचित ते अकबराविषयी खात्री करून घेत 
असतील. तो कसा आहे, कोणता हेतू मनात धरून इकडे आला आहे याचा अंदाज 
घेत असतील. कसेही असले तरी अकबर हा औरंगजेबासारख्या कपटी व कारस्थानी 
शत्रूचा मुलगा होता. त्यामुळे प्रत्येक पाऊल काळजी घेऊन टाकणे जरूर होते. 
त्याशिवाय संभाजी महाराज त्यांच्याविरुद्ध होत असलेल्या कटाची पाळेमुळे शोधून 
काढण्यात गुंतठेळे होते, 


संभाजीविरोधी कट आणि भकबर : 


जून-जुळ १६८१ च्या सुमारास संभाजीवर विषप्रयोग करण्याचा कट झाला 
हाता, या कटात अण्णाजी दत्तो, सोमाजी दत्तो, हिरोजी फजंद, सोयराबाई इ- 
मंडळी होती, त्यांनी या कटात अकबरास गोवण्याचाही प्रयत्न केला होता. परंतु 
तो त्यास बधला नाही. उलट अकबरानेच संभाजीकडे एक गुप्त दूत पाठवून 
या कटाची बातमी त्यांना दिली, या कृत्यामुळे संभाजीची अकब्राविषयी खात्री 
पटली. विषप्रयोगाचा फट फसल्यानंतर याच मंडळींनी अकबराच्या मदतीने 
संभाजी महाराभआांना गादीवरून काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी राजद्रोह 
करणारे एक पत्र अकबराला लिहून कळविले, की ' आम्ही तुला मिळतो.' अकबर 
प्रथम या गोप्टीचा फायदा घ्यावयास तयार झाला होता. परंतु दुर्गादासाच्या 
संमतीनेच तो सर्व गोष्टी करीत असल्याने अकबराने त्याचा सल्ला घेतला 
भकवराने या मंडळींच्या पत्रावर विसंबू नये. कदाचित्‌ हे पत्र संभाजीनेच त्याची 


१. श्रीसच-आ, पृष्ठ ३६९. 


संभाजी आणि भकबर : १०१ 


परीक्षा पाहण्यासाठी लिहविले असेल. तू अशा बंडाला साहाय्य करशील की संभाजीने 
केलेल्या उपकाराचे स्मरण ठेवून त्याच्या बाजूने झटझ्ील हे अजमावण्याचाही 
त्यामागे हेतू असेल. तरी श्रेयस्कर मार्ग म्हणजे तू ते पत्र संभाजीच्या हवाली 
करून आपले इमान आणि कृतज्ञता त्याला दाखव. हे अस्सल आणि राजद्रोही 
कटाचे पत्र हातात येताच संभाजीने संबंधित सरकारकुनांस ठार मारण्याचा 
ताबडतोब हुकूम दिला. 

निकोलाय मानुत्‌चीने दिलेल्या माहितीसारखीच या कटाची हकीकत पंत 
प्रतिनिधींच्या बखरीत दिलेली आहे. “ इतक्यांत अनाजी दत्तो याच्या पक्षपाती 
लोकांनी त्या महंमदाशी ( अकबराशी ) राजाराम याचे हिताविषयी संभाजीस 
घाताची मसलत केली. हे वर्तमान संभाजीस महंमदाने कळविले... त्यानी अनाजी 
दत्तो... हत्तीचे पायी दिले. ” * 

हा कट उघडकीस आल्यावर संभाजी राजांना अकबराविषयी विश्‍वास उत्पन्न 
झाला आणि त्यांनी अकबराची भेट घेण्याचे निश्‍चित केले. 
पहिलो भेट : 

संभाजी महाराजांनी अकबराला रायगडावर भेटीसाठी बोलाविले नाही. 
तेच स्वतः त्याला भेटण्यासाठी पालीस गेले. कातिक शु. १३, रविवार दि. १३ 
नोव्हेंबर १६८१ रोजी संभाजी राजे आणि अकबर यांची सेनासमुदा, लष्कर व 
हशम यांच्यासमवेत पादशहापुर ( सुधागड ) येथे भेट झाली. अकबराच्या बरोबर 
दुर्गादास राठोडही होता. दोघांनी एकमेकांचा सन्मान केला. ' उत्तर आणि दक्षिण 
घछवांची युती झाली ! ही भेट झाल्यावर संभाजी आणि कबजी बाबा अकबराच्या 
खानगीसाठी राजापुरास गेळे आणि तेथून रायगडावर परतले. * 


ओरंगजेबाची दक्षिणेकडे आगेकूच : 


अकबर संभाजीकडे आश्रयासाठी गेल्याचे कळल्यापासून औरंगजेब 
अस्वस्थच होता. त्या दोघांची एकी झाल्याने त्यांचे बळ वाढले आणि भकबराचे 
बंड पसरले तर आपल्या राज्याला आणि जीविताला धोका उत्पन्न झाल्यावाचून 
राहणार नाही अशी त्याला खात्री होती. या गंभीर परिस्थितीची त्याला जाणीव 
होतो. आपण आपल्या वडिलांना तुरुंगात टाकून, दुसर्‍या भावांविरुद्ध एका 
भावाशी संगनमत करून, भांडून कूटनीतीनेच राज्यपद मिळविले होते याची 


१. $0॥-॥॥॥, 0 257-258. 
२. पप्रब, पृष्ठ २७. 
३. शिचप्र, पृष्ठ ३०, ४७. ४. ताकाका-प, पृष्ठ ४४७. 


१०२ : शिवपुत्र संभाजी 


त्याला या प्रसंगी आठवण होणे स्वाभाविकच होते. जी गोष्ट औरंगजेबाने 
आपल्य! भावांविरुद्ध केलेली होती तीच गोष्ट अकबराने आपल्या वडिलांविरुद्ध 
आचरणात आणली होती. या बिकट परिस्थितीत औरंगजेबापुढे एकच मागग 
मोकळा होता. अकबर भाणि संभाजी एकत्र होऊन काहो हालचाल करण्यापूर्वीच 
दक्षिणेकडे कूच करून त्यांचा नाश करणे. औरंगजेब रजपुतांविरुद्ध चाळू असलेल्या 
युद्धात गुंतलेला होता. त्याने घाईघाईने रजपुतांशी तह॒केला. अकबराला 
पकडण्यासाठी आणि मराठी राज्य नष्ट करावयाचा विडा उचलून औरंगजेब 
दक्षिणेकडे निघाला. तो जिद्दीने दक्षिणेकडे निघाला त्यावेळी त्याला कल्पनाही 
नव्हती, की त्याला मराठ्यांविरुद्ध सतत पंचवीस वर्षे लढावे लागेल आणि आपण 
आपल्या मुलखात कधीच परतू शकणार नाही ! दक्षिणेत स्वारी करावयासाठी 
त्याने प्रचंड सैन्य जमा केले. शहाजादे आणि अनुभवी सरदारांना बरोबर घेऊन 
औरंगजेबाने दि. ८ सप्टेंबर १६८१ या दिवशी अजमीरहून कूच केले. त्यापूर्वी 
म्हणजे दि. २१ ऑगस्टला त्याने आपला दुसरा मुलगा आज्जम याला शहा ही 
अदवी देऊन दक्षिणेच्या मोहिमेवर पाठविलेच होते. तो दि. ११ नोव्हेंबर १६८१ 
रोजी औरंगाबादला पोचला. दि. २४ ऑक्टोबर १६८१ ला चिनकिलिचखान 
ख्वाजा आविद (गाजीउद्दीन फिरोजजंग याचा बाप, शियावृद्दीनखानाचा मुलगा) 
याचीही दक्षिणेकडे रवानगी करण्यात आली. ' 

दि. १३ नोव्हेंबर १६८१ रोजी, स्वतः औरंगजेव आपल्या प्रचंड 
र्‍सामर्थ्यासह्‌ बऱ्हाणपुरास पोचला. गमतीचा योगायोग असा, की याच दिवशी 
-अकबर आणि संभाजी यांची पादशहापूर येथे भेट झाली. १६८१ च्या अखेरीस 
औरंगजेबाने शहाजादा आज्जम, बहाददूरखान, चिनकिलिच खान, हसनअली खान 
या सरदारांना स्वराज्याच्या सरहद्दीवर चढाई करण्यासाठी रवाना केले. दुसरीकडे 
त्याने अकवराला पकडण्यासाठी सिद्दी, पोर्तुगेज आणि स्वार्थी देसाई यांचे 
सह्कायं मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू केले या प्रयत्नांना यश देऊन सिही हे मुघलांचे 
अधिकारी बनले आणि पोतुंगोजांनी औरंगजेबाला सवं प्रकारचे साहाय्य देण्याचे 
मान्य केले. 


भोरंगजेबाचे असे प्रयत्न चालू असताना संभाजीमहाराजही स्वस्य बसले 
नव्हते. त्यांनी मुघली आक्रमगाला तोंड देण्याची तयारी सुरू करून दुसरीकडे 
जंजिऱ्याच्या सिद्दीविस्द्ध सुरू असलेली मोहीम जास्त निकराने चालू ठेवली. 
१६८१ च्या अखेरीस संभाजीने सिद्यांच्या दंडाराजपुरीला वेढा घातला. संभाजी 
राजे स्वतः या युद्धात मार्गदशन करीत होते. या वेढ्यात त्यांनी शहाजादा अकवरलाही 


१. ॥॥६-15, 0 130-132. 


संभाजी माणि अकवर्‌ : १०३ 


आपल्या बरोबर नेलेले होते. ' याच सुमारास ह्सनअली खान कोकणात उतरल्याने 
संभाजीराजे आणि अकबर जंजिऱ्याच्या वेढ्यातून कल्याणला परत गेले. 
एक मनसुबा : 

अकबर आणि दुर्गादास मराठ्यांकडे आल्याचा फायदा करून घेण्यासाठी 
संभाजीने एक योजना आखलेली असावी असे दिसते. या मनसुव्यासंवंधी फक्त 
दोन पत्रांतचत माहिती मिळते. ही दोन पत्रे संभाजी आणि अकबर यांनी अंबरचा 
( जयपूरचा ) राजा रामसिंग याला १६८२ च्या मे आणि नोव्हेंबर महिन्यांच्या 
सुमारास लिहिली होती. या दोन पत्रांवरून असे दिसते को, सुलतान अकबराने 
इराणच्या. शहा आब्बासकडे आणि संभाजीने अंबरच्या राजा रामसिंगाशी पत्र- 
व्यवहार केलेला होता. ही मूळ पत्रे उपलब्ध नाहीत. ती मिळू शकली तर त्यावरून 
या योजनेचा अधिक आणि स्पष्ट बोध होऊ शकेल. 

संभाजीने रजपुतांना औरंगजेबाविरुद्ध उठविण्याचा प्रयत्न केला होता. हा 
उठाव करण्यासाठी अकबर आणि दुर्गादास राठोड यांना उत्तरेत पाठविण्यात 
येणार होते. राजा रामसिंगाने अकबराला मदत करून दिल्लीच्या तख्तावर 
बसवावयाचे; त्यामुळे नामधारी राजेपण त्याच्याकडे गेले तरी प्रत्यक्ष सत्ता हिंदूंच्या 
ताब्यात राहिली असती. एकूण मनसुन्यातील हा पहिला टप्पा होता. असे 
करण्याने अकबर उत्तरेकडे गेला असता तर अऱ्पोआपच त्याचा पाठलाग करण्या- 
साठी औरंगजेबही वर गेला असता. 

अशण परिस्थितीत संभाजीने या मनसुब्यात आणखी एक घाडसी योजना 
आखली होती. औरंगजेबाच्या सैन्याची मराठी सीमांवर पुष्कळ फजिती होत 
होती. त्याचे सेनानायक पुरेसे कतृंत्ववान नव्हते. अशा प्रसंगी संभाजी महाराजांनी 
बादशहा औरंगजेबालाच पकडून कंदेत टाकण्याची योजना आश्रली होती. 
एकूण मनसुब्यात हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे होते. या योजनेची स्पष्ट कल्पना देण्यापूर्वी 
संभाजीने राजा रामसिंगाला एक पत्र लिहिले होते आणि त्यात बादशहाला 
विरोध करण्याची विनंती केलेली होती. ही गोष्ट रामसिंगाला बहुघा मान्य 
नसावी. त्याने संभाजीला पत्र लिहून कळविले होते को, “ तुम्ही बादशहाला 
विरोध करू नये आणि त्याचे सावंभोमत्व मान्य करावे. ” ' संभाजी आणि राजा 
१. 7 : छव्या 10 $छा, 3-1-82, छता ४०9, ७4; $0 ४० 

108, 9 34-35; 0108८ ४० 117-3, ? 80-82. 
२. 5 : छेळ्या (0 801 4-2-82, ०ण ४० 9, 0 7-8; 50 ४० 
117, 09 60-61; 07८ ४०1 117-3, ७ 64, 

३. प्08-15, 9 201, 203. 


१०४ : शिवपुत्र संभाजी 


रामसिंग यांचा हा पत्रव्यवहार चालु असताना अकबराने दिल्लीचे राज्य मिळावे 
आणि औरंगजेबाचा सूड घेता यावा म्हणून इराणचा शहा अब्बास आणि राम- 
सिंग यांस पत्र लिहिले. इराणच्या शहाकडे अकवराने मदत मागितली होती नञाणि 
त्याने अकबराला मदतीचे आश्वासनही दिले होते. 


अकबराने रामसिंगाचेही सहकार्य मागितले होते. तो दिनांक २२ मे १६८२ 
च्या सुमारास लिहितो, “ हिंदूंना कशा पद्धतीने औरंगजेब वागवितो हे तुला 
माहीतच आहे. तुमचा मुलगा कृष्णसिंग ( आणि वारस ) याला कशी वागणूक 
मिळाली हेही तुम्हाला ठाऊकच आहे. परिडा या गावी एका स्त्रीच्या प्रकरणावरून 
तो एका अफगाणाकडून मारला गेला होता. ही घटना दि. १० एप्रिल १६८२ ला 
घडली. ही गोष्ट आलमगीराच्या हटवादीपणामुळे झाली. हाच हटवादीपणा त्याने 
तुमच्या जमातीवर वारंवार लादला आहे. तुमचे वंशज आमच्या घराण्याचो 
परंपरागत सेवा करीत आल्याने मला तुमच्याविषयी भादर आहे. माझ्या वंशजांनी 
त्यांना चांगली वागणूक दिली होती. तुझ्या वडिलांना दिलेली मन्सब आणि मिर्झा 
राजा हा किताव मी तुला आणि तू कुमार असताना मिळालेली मन्सब तुझा 
मुलगा भूषणसिंग याला बहाल करतो. मी तिकडे येत असलेल्या वातमीकडे तू लक्ष 
ठेव. मी जेव्हा माझ्या संन्यासह उत्तरेत येईन तेव्हा तू तुझ्या सन्यासह मला येऊन 
मिळावे. असे केलेस तर तुला माझ्या दरवारात मानमरातब मिळेल. नेहमीचे 
जडजवाहिर आणि पोशाख अस्थिर परिस्थितीमुळे घाडलेले नाहीत. ' ' 


या पत्रावरून असे दिसते की संभाजी महाराजांनी आपल्या मनसुव्याची 
कल्पना अकबराला दिलेली नव्हती. अकबर फक्त स्वतःला गादी मिळावी म्हणून 
प्रयत्त करताना दिसतो. त्याने या कामासाठी इराणच्या शहाचीही मदत मागित- 
लेली होती हे पूर्वी सांगितलेले आहे. 

संभाजीने रामसिंगाला पाठविलेल्या पत्रात अकवराला आश्रय दिल्याबद्दल 
आणि एकंदर राजकीय परिस्थितीविषयीही लिहिलेले होते. त्या पत्राला पाठविलेल्या 
उत्तरात रामसिंग लिहितो, “ तुम्ही सुलतान अकवर यास आपल्या राज्यात आश्रय 
दिलात ही फार चांगली गोष्ट झाली. तुम्ही जे धोरण अमलात आणीत आहा ते 
मला मान्य आहे. आपण सगळे हिंदू आहोत म्हणून या परिस्थितीत जे करणे 
योग्य आहे असे तुम्हाला वाटते ते करावयास मी तयार आहे. ” हिंदू म्हणूनच 
जे शक्‍य होते ते करण्यास आणि संभाजीला सहकार्य देण्यास राजा रामसिंग 
तयार असला तरी तो स्वतः जबाबदारी घ्यावयास तयार नव्ह्ता. वर 
दिलेल्या पत्राला उत्तर पाठविताना संभाजी राजे रामसिंगाला लिहितात, '' हा 


*->>>->>-> 


१. प्05-18, 0 201, 203. २. 100, 204, 205. 


संभाजी आणि अकबर : १०५ 


जर तुमचा उद्देक्ष असेल तर्‌ या कार्यात तुम्हीच पुढाकर घ्यावयास हवा. त्या 
मयनाधमाला ( औरंगजेबाला ) सांप्रत असे वाटू लागले आहे की आम्ही हिंदू 
तत्त्वशून्य झालो आहोत. आम्हाला धर्माचा काहीही अभिमान राहिलेला नाहो. 
बादशहाची वागणूक यापुढे आम्हाला सहन होणार नाही. आम्ही क्षत्रिय आहो. 
आमच्या धर्माला कमीपणा आणणारी कोणतीही गोष्ट आम्ही मान्य करणार नाही. 
वेद, श्रुती-स्मृती इत्यादींनी धम आणि जाती यांच्या संबंधीची कतंव्ये नेमून दिलेली 
आहेत. त्यांची पायमल्ली झालेली आम्हांला सहन होणार नाही. राजे म्हणून 
प्रजापालनाचा आमचा जो धम आहे तो आम्ही टाकू शकत नाही. या दुप्ट यवनांशी 
युद्ध करण्यात आम्ही आमची संपत्ती, आमचा देश, आमचे दुर्ग, सारांश सवं काही 
पणास लावावयास तयार आहोत. या दृढ उद्देशाने आम्ही गेली दोन वर्षे अकबर 
आणि दुर्गादास राठोड यांना आमच्या देशात आश्रय दिला आहे. आम्ही यवना- 
धिपतीच्या अनेक सेनानायकांचा वध केला, कित्येकांना कारागृहात टाकले, काहींना 
खंडणी घेऊन तर काहींना दयाबुद्धीने सोडून दिले. काहींनी लान्च चारून आपली 
सुटका करून घेतली. अशा रीतीने बादशहाचे सेनानायक हे बिनकामाचे ठरले. 
आता अशी वेळ आली आहे की त्या यवनाघमाला ( औरंगजेबाला ) पकडून 
कारागारात घालणे शक्य होईल. मग आपल्या देवतांची पुन्हा स्थापना करून 
धमंकमे निविघ्नपणे पार पडतील अशी व्यवस्था करता येईल. हे सोरे लवकरच 
करावयाचे आम्ही ठरविले आहे याची आपण खात्री वाळगावी. 


“ परंतु आपल्या मानात आम्ही अल्पवयी आणि अननुभवी आहोत. आपल्या 
धर्माभिमानाच्या आणि शोर्याच्या अनेक गोष्टी आम्ही ऐकलेल्या आहेत. तुम्ही 
यावेळी सप्तांग राजसंपन्न आहात. तुम्ही यावेळी धैयं आणि साहस दाखविलेत तर 
आणि यवनां'वी शक्‍ती नष्ट करण्याच्या कामात आम्हाला मदत केलीत तर आपण 
काय करू शकणार नाही ? या गोष्टीचा आम्ही विचार करतो तेव्हा आयण अशा 
प्रसंगी धर्माभिमान सोडून गप्प बसून राहिला याचे आम्हाला आइचयं वाटते. 


“- आणखी एक गोष्ट. दुर्जनसिंग हाडा हा कश्या प्रकारचा मनुप्य आहे हे 
आपल्या दोघांनाही माहीत आहे. त्याच्यापाशी किती संपत्तो होती हेही आपल्याला 
ठाऊक आहे. परंतु त्याने आपल्या संपत्तीवर पाणी सोडले आणि आमच्या सूचनेस 
अनुसरून त्याने शोयं गाजविले व धामधूम उडवून दिली. तुम्ही तिकडच्या भागात 
असल्यामुळे तुम्हाला हे सर्वे माहीतच असेल. ( बृंदीचा राजा दुर्जनसिंग हाडा याने 
औरंगजेबाविरुद्ध बंड केले होते पुढे तो एका लढाईत मारला गेला. ) 


* इकडे आम्ही अकबर आणि दुर्गादास यांना गुजराथेत पाठविण्याच्या 
बिचारात आहो. ' यावेळी आपणही जे काही शक्‍य भाणि आवश्यक आहे ते 


१०६ : शिवपुत्र संभाजी 


धैर्याने कराये. पठाणाधिप (इराणचा) शहा आब्वास याने आपण अकबराला 
साहाय्य करू अरे लिहिे आहे. परंतु या वाबतीत आपण यवनांची मदत घ्यावी 
आणि यशाचे श्रेय त्यांना मिळवून द्यावे हे मला अनुचित वाटते. आपले पिते 
(राजा जयसिंग) यांनी यवनाधमाला दिल्लीदवर करून त्याचे श्रेय संपादन केलेच 
ना? त्याप्रमाणे आपणट्दी अकबराला मदत करून यशाचे धनी व्हावे. यवनांच्या 
मदतीने अकबराला राज्यपद लाभले तर त्यांना प्राधान्य येईल. ही गोप्ट आपण 
घडू देऊ नये. आपण उभयतांनी एक होऊन अकबराला गादीवर बसविले तर 
धर्मरक्षणाचे काय होईल आणि आपल्या या कार्याने महाराजा जयरिंग यांच्या 
वंशाला शोभा येईल. 


* माझे मंत्री कवि कलण आणि जनादंन पंडित हे तुम्हाला राविस्तरपणे 
वेगळे पश्न लिट्ीत आहेत. प्रतासिहाच्या ( दूत ) आणि प्रतर हेरांच्या तोंडून 
आपल्याला रागळा तपशीक कळेल. ते आपल्याला भेटतीलच. आपले कुशल 
वरघेयर फळवीत असावे. अधिक काय लिहिणे. सय गोप्टी आपल्याला विदितच 
आहेत. ” 


या मोठ्य! पत्रावरून आपल्याला अनेक गोष्टींचा बोघ होता. संभाजी" 
_राजांचा आत्मविश्वास आणि त्यांच्या मनाची झेप किती मोठी होती याची 
फल्पना येते. या मनसुव्यातील कल्पना प्रत्यक्षात भाचरणात येण्यासारलशी होती 
का? एकट्या मराठ्यांच्या शक्तीवर हा मनसुबा यशस्थी होणारा नख्टता. संभाजीला 
आपल्या सामर्थ्याची फल्पना असल्यामुळे, अधिक सामय्यंयान अशा र॒जपुतांनी 
या कार्यात पुढाकार घ्यावा अशी त्याची इच्छा होती. रजपुतांनी या कामात 
पुढाफार घेतला असता तर संभाजीमहाराज सववस्व पणाळा लावण्यास तयार होते. 
मुघली सैन्याने त्यावेळी मराठी राज्याला वेढलेले असल्याने कोणतीद्दी गोप्ट मराठे 
एकाकीपणे अंगावर घेण्याच्या परिस्थितीत नव्हते. दोन तीन वर्षे औरंगजेबा- 
विशद लढत राहिल्यामुळे रजपुतांची ताकदद्दी कमी झाळी असावी. त्यामुळे 
त्यांनी संभाजीला साहाय्य करण्याचे मान्य केळे तरी ते प्रत्यक्ष पुढाकार घेण्यास 
तयार नसावे आणि त्यामुळेच त्यांनी संभाजीच्या घाडसी मनसुव्याळा मान्यता 
दिली नसावी असा संभव वाटतो. शहा आब्यासची मदत घेण्यास संभाजी तयार 
नव्हता ही एक महृत्त्वाची गोष्ट या पत्रात आढळते. परकीय अशा यवनाला 
हृंदुस्पानच्या राजफःरणात वाव देऊन त्याला द्विरकाव आणि श्रेय मिळू द्यावे 
ही कल्पनाही संभाजीला मान्य नव्हती. औरंगजेबाचा पराभव करण्यासाठी हिंदूंनोच 
एकजूट क&न ही कामगिरी बजावावी अते त्यांना वाटत होते. 


१. 09-18, ] 205-208. 


रांमाजी आाणि अकबर : १०७ 


या मनसुव्याविषपी आपले मत व्यक्‍त करताना रियासतकार क॑. गो. स. 
सरदेसाई लिहितात की, औरंगजेबाच्या मुख्प़ छावणीवर हल्ला करून त्याच्या 
सैन्याचो धूळधाण करण्यास अकबर वारंवार सांगत असूनही सिहासारखा शूर 
असलेला संभाजी या मोठ्या योजनेत धैयाने पुढाकार घेत नाही आणि निष्कारण 
काळकाढूपणा करतो. तो कमी पडला.' एकूण परिस्थितीचा विचार करता क॑. 
सरदे ॥ई यांचे हे मत बरोबर वाटत नाही. संभाजीने रामसिंगाला लिहिलेल्या 
पत्रावरून त्याला स्वतःच्या सामर्थ्याची पुर्ण कल्पना होती असे दिसते. स्वराज्याला 
शत्रूने सवे बाजूंनी गराडा घातलेला असताना उत्तरेस सन्य धाडणे चूकच ठरले 
असते. याच्या .उलट औरंगजेबाची शक्‍ती इतकी मोठी होती की त्याला उत्तर आणि 
दक्षिण आघाड्यांवर एकाच वेळी मुकाबला करणे फारसे कठीण नव्हते. त्यामुळे 
प्रथमतः स्वराज्याच्या संरक्षणाची कामगिरी टाकून अकबराच्या नादाने नसते घाडस 
करणे योग्य वाटत नाही. 

या मनसुब्यासंवंधी पत्रव्यवहार आणि खलत्रते चालू होती तेव्हा इंग्रज 
वखारवाल्यांना संभाजी आणि अकबर यांच्या गुप्त कारस्यानाची कुणकुण लागलेलो 
असावी. ते आपल्या पत्रातून लिहितात की, “ अकवराचे सैन्य संभाजी राजाला 
मिळालेले असून ३० हजार स्वार मुघल बादशहावर चालून जात आहेत. तसेच 
दुर्गादासावरोबर १२ हजार स्वार आणि २० हजार पायदळ असल्याचे समजते.” १ 
संभाजीने इतके मोठे सन्य जमविण्याची अकबराला परवानगीच दिलेली नव्हती; 
त्यामुळे त्याच्याजवळ फारच थोडे संन्य होते. ओरंगजेंवाविरुद्ध फक्त मराठेच 
निकराने लढा देत होते. 

१६८२ सालच्या ऑगस्ट महिन्याच्या अलेरीस संभाजी आणि अकवर 
यांची भेट झाली. या भेटीत संभाजीराजांनी अकबराला आपल्या मुलखातून 
समुद्रमार्गाने अहमदाबादच्या बाजूने राठोडांच्या मुलखात पाठविण्याचे ठरविले 
होते. याची वातमी ओरंगजेंबाला कळून रुहुल्लाखानाला हुकूम देण्यात आला की 
त्याने अहमदावाद, बडोद्याच्या सुभेदाराला कळवून अकवराची वाट अडवून त्याला 
कंद करावे. अहमदाबाद, सुरत, बडोदे, थालनेर, नंदुरवार, रावेर, माळवा इत्यादी 
ठिकाणच्या फोजदारांना अकबराला कंद करण्याचा हुकूम देण्यात आला.' 

या भेटीनंतर अकबर तिकोना येथे थांबला. परंतु त्याला तेयील हवा 
मानवली नाही. त्यामुळे त्याला जैतापूर येथे ठेवण्यात आले. तेथील हवाही त्याला 
मानवली नाही. अकबराचे नातेवाईकही तेथे आजारी पडले. * 

१. एप ७॥-0७55, 9 318. 

२. ९ : छेठव्या (6 50, 4-2-1682; 80 63), 30-10-1682. 

३. अल: ३-९-१६८२ 

४. अख : १६-९-१६८र. 


१०८ : षिबपुत्र संभाजी 


काही न काही कारणाने अकबराला उत्तरेकडे पाठविण्याचा बेत यद्वास्वी 
झालेला दिसत नाही. उत्तरेत जाता न आल्याने अकबरही निराद झालेला 
असावा. संभाजीला फक्त अकबराच्या दृष्टीने वागणे दाक्यच नव्हते. औरंगजेबाने 
सवं गड-किल्ल्यांना वेढलेले असताना स्वराज्याच्या रक्षणाला प्राधान्य देणे भाग 
होते. मुघलांना तोंड देत असतानाच इंग्रज, सिद्दी आणि पोर्तृगेज यांच्याशीही 
संघर्षाचो तयारी करणे संभाजीला प्राप्त होते. सिद्दी आणि पोर्तुगीजांना मराठ्यां- 
विरुद्ध मदत करण्यास औरंगजेबाने त्यांच्यावर दबाव आणलेला होता. अशा 
परिस्यितीतच १६८२ सालाच्या अखेरीस असा एक प्रसंग घडला आणि त्यामुळे 
संभाजी आणि अकवर यांचे संवंध दुरावले. एक पोवळय!ची माळ व एक हत्ती पूर्वी 
संभाजीने अकबराला भेट म्हणून दिळेला होता. एका हिंदू गायिकेला अकबराने मुसल- 
मान करून आपल्याजवळ रक्षेली म्हणून ठेवले होते. संभाजीने भेटीदाखल दिलेली 
माळ आणि इतर काही वस्तू अकबराने त्या गायिकेला दिल्या. अकबराच्या प्रत्येक 
हालचालीवर, तो काय काय करतो था गोष्टींवर संभाजीचे बारकाईने लक्ष असे. 
आपण भेट म्हणून दिलेली माळ अकबराने एका रखेलीला दिल्याचे कळताच संमाजीने 
तो राजाचा अपमान आहे असे मानले. त्याने अकबराला निरोप पाठवला की 
तुझ्या सन्मानासाठी मी तो कंठा तुला दिला होता. अकबराने उलट उत्तर पाठविले 
की, “ आम्ही बादशहाजादे आहो. मनास येईल ते करू. ” हे उत्तर येताच 
संभाजीने अकवराच्या दिमतीला दिलेले २००० घोडदळ आणि २००० पायदळ परत 
बोलाविले. खर्चाची रक्‍कम देणे बंद केले. त्यामुळे अकंवर फारच निरादा झाला. सन्य 
काढून घेतल्यामुळे त्याला काही करता येणेही अशक्य होते. अखेर रागावून त्याने 
आपल्या डेऱ्यांना आणि घरांना आग लावली आणि फकीराचा वेदा घारण करून 
त्याने गोव्याचा मार्ग धरला. यावर संभाजीने फिरंग्यांना लिहिले की, “ बंडखोरास 
जाळ देळ नये. ' तेव्हा त्यांनी त्याला जाऊ दिले नाही. त्यामुळे बंडखोर (नकबर) 
परत येऊन संभाजीच्या मुलखात पूर्वी राहात होता तेथे राहात आहे. ' 

संभाजी आपल्याकडे ठराविक मर्यादेपलीकडे लक्ष द्यावयास तयार नाही 
हे अकबराच्या ळवकर घ्यानात आले होते. ' कंठा ' प्रकरणावरून त्यांचे संबंध 
विघडण्यास॑ निमित्तच मिळाले. त्याचा तनखा आणि सन्य कमी होताच दुसरीकडे 
जाण्यास कुमक मिळावी असे त्याने संभाजीस कळविले. आता तो मराठी मुलखात 
राहणे शक्य नाही असे घ्यानात आल्यामुळे संभाजी अकबराला कुमक देण्यासही 
तयार नव्हता. तो मराठी मुलखातून बाहेर पडल्याचे औरंगजेबाला कळताच त्याने 
सवे अधिकाऱ्यांना, अहमदाबाद आणि तेलंगणाच्या सुभेदारांना त्याचा पाठलाग 
करण्याचा हुकूम दिला आणि चारही बाजूंच्या लोकांना सावध राहण्यात 
सांगितले. त्याने रृहुल्लाखान आणि आपला नातू शह्याजादा मुईजृद्दीन यांना राम* 

१. अख: १७-२-१६८३ 


संभाजी आणि अकबर : १०९ 


नगरच्या बाजूला अकतजराचो वाट आडवावी अपे हुकूम दिले. अहुबर बंगालकडे 
जात असे तर झारणेडच्या मार्गाने त्याचा पाठलाग करावा; तो हिंदुस्यानाकडे 
जात असल्यास गोंडवनाच्या मार्गाने पाठलाग कलन त्याला पकडावे, असे औरंग- 
जेबाने फर्माविले होते. अकबर मारवाडात जाण्याचा संभव असल्याने रुहुल्लाखानाने 
भेवाडचा फोजदार मुरतशमखान, भांदलचा,फोजदार भावसिंग यांना तो मराठ्यांच्या 
मुलखातून बाहेर पडत असल्याचे कळविलें होते. असदखानालाही त्याचा पाठलाग 
करण्यास सांगण्यात आले होते. ' 
अकबर गोव्यात जातो : 

अकबराला मुघलांच्या हद्दीत जाणे शक्‍यच नव्हते. त्यामुळे फक्त फिरंग्यांच्या 
प्रदेशात जाण्याचा मार्ग त्याला मोकळा होता. दि. ३ जानेवारी १६८३ रोजी 
तो फिरंगी मुलखात बांदा येथे गेला.' तेथून त्याने पोर्तुगीज विजरई (व्हॉइसरॉय) 
फ्रान्सिको द ताव्होरा याच्याकडे भापला वकील पाठविला. तो गोव्यातील 
किल्ल्यात दि. १७ जानेवारी १६८३ ला संध्याकाळी विजरईला भेटला. त्याने 
अकवर आणि संभाजी यांचे भांडण झाल्याचे सांगून एक पत्र देऊन काही रत्ने 
विजरईजवळ विकण्यासाठी दिली. या पत्राला विजरईने दि. १९-१-१६८३ रोजी 
उत्तर पाठविले की, “ तुमचे पत्र मिळाले. ते वाचून आनंद झाला. आपल्याला 
भोगावे लागलेले कष्ट ध्यानात आले. मला आपल्याबद्दल सहानुभूती वाटते. ” १ 
पोर्तुगीज विजरईला वाटणारी सहानुभूती फार काळ टिकू शकली नाही. दि. 
२१- १- १६८३ च्या सुमारास औरंगजेबाचा वकील शेख महमद गोव्यात 
वोचला. * त्यामुळे विजरईने अकबराच्या बाबतीत आपले धोरण बदलले; कॅन- 
राच्या राज्यातून मक्केला जाण्याची इच्छा अकबराने विजरईजवळ व्यक्‍त केलेली . 
होती. त्यासाठी त्याने बोटी आणि परवाने मागितले होते. या मागणी प्रमाणे 
विजरईने पाच बोटींसाठी पाच परवाने दिले. ' अकवर बांद्यास असताना दि. 
१६-२-१६८३ ला विजरई लिहितो, “ तुमचा रत्नजडित खंजीर मिळाला. या 
भेटीबद्दल आभारी आहे. तुमचा वकोल अबदुल हमीद याच्याबरोबर तुम्ही 
मागितलेल्या वस्तू पाठविल्या आहेत. आपल्या मागण्यांसंबंधी वकीलाबरोबर पत्र 
पाठविले आहे. रत्ने विकण्यासंवंधी त्याला जरूर ती माहिती कळविली आहे. 
आपण लिहिल्याप्रमाणे आपल्याकरिता जहाजे देण्यासंबंधी मी मंगलोरच्या राणीला 
लिहिले असून मदत करण्याची शिफारस केली आहे. ठरल्याप्रमाणे मी आपल्या- 
१. अख: ५-१-१६८३; १०-१-१६८३. 
२. अख : २४-१-१६८३. 
३. पार, 101. 
४. ४७. ५. 3७ पृष्ठ १०२. 


११० : शिवपुत्र संभाजी 


करिता पणजी येथे एक जहाज तयार ठेवले आहे. वकिलाला सांगितल्याप्रमाणे 
आपणाकडून दोन इसम आल्यावाचून तयार ठेवलेले जहाज मंगलोरच्या राणीकडे 
जाणार नाही. ” ' 

या पत्रावरून पोर्तुगीज विजरईने अकबराच्या प्रवासाची वरीच तयारी 
केलेली होती असे दिसते. विजरई अकबराला मदत करण्यास तयार असल्याची 
कुणकुण तेथे असलेला औरंगजेबाचा वकोल शेख महमद यास समजली. त्याने ही 
बातमी इतर मुघल सरदारांना कळविली. 

मक्केला जावयासाठी अकबर प्रयत्न करीतच होता. त्याने विजरईकडे पुन्हा 
एकदा जहाजाची मागणी केली. पण त्याने नकार दिला. अखेर अकबराने एका 
महमदाकडून एक जहाज मागविले. मुह्मदखान याने अकबराला नेण्यासाठी एक 
जहाज राजापुरास धाडले; पण ते फारच लहान असल्यामुळे त्यातून जाण्याचा 
विचार त्याने सोडला. औरंगजेबाच्या हुकुमीनुसार अकबराचा पाठलाग करण्यासाठी 
विजरईने व्या जहाज देणाऱ्या मुसलमानाचा पाठलाग चालू ठेवला होता. ' अखेर 
अकबरास एक जहाज पैदा करण्यात यश आले. दि. २३ नोव्हेंबर १६८३ च्या 
पूर्वी त्या जहाजातून जाण्याचा त्याने प्रयत्नही केला. जहाजावर जाऊन कवि कलश 
आणि दुर्गादास यांनी अकबराची भेट घेऊन त्याचे मन वळविण्याचा प्रयत्न केल्याने 
मक्केला जाण्याचा त्याचा बेत फसला. ' संभाजीचा निरोप घेऊन ते राजापुराहून 
वेंगुर्ल्यास गेले. त्यांनी अकबराला जाऊ दिले नाही. त्याला एकटाच पाठविणे गैर 
वाटल्याने अकबराला. परत आणण्याचा दुर्गादासानेही प्रयत्न केलेला दिसतो. त्याला 
परत आणण्यात संभाजीचा काही राजकीय हेतू असावा. याच सुमारास पोर्तुगीज 
आणि मराठे यांचे युद्ध चालू झालेले होते. अशावेळी तो पोर्तुगीज हद्दीत जाणे 
मराठ्यांना घातक होते; विजरई अकबराचा उपयोग करून घेण्याचा संभव होता. 
संभाजीनेच अकवराचे मन वळवून त्याचा पोर्तुगीजांविरुद्ध लढताना उपयोग 
करावयाचे ठरविले. २४ नोव्हेंबर १६८३ ला संभाजीने सांतो एस्तेव्हो या गडाला 
वेढा दिला. गड त्याने जिकला पण तेवढ्यात औरंगजेबाचा मोठा मुलगा शहा 
आलऴम याच वेळी दक्षिण कोकणाच्य़ा स्वारीसाठी येणार असल्याची वार्ता कळताच 
त्याळा तो दोन दिवसांत सोडावा लागला. या वेढ्यात अकवर संभाजीच्या बरोबर 
होता. मराठे आणि पोतुंगीज यांच्या संबंघात मध्यस्थी करावयाची अकबराने 
उत्सुकता दाखविली होती दि. २९-११-१६८३ ला अकबरामाफंत संभाजीने राय 
कीतिसिंगला गोव्याच्या विजरईकडे पाठविले. परंतु संभाजीचे अधिकारपत्र 


१. प१€ छा. ] 102. 
२. 1७, पृष्ठ १०४. 
३. 57१ : छेव्या 0 80, 28-11--1683. 


संभाजी आणि अकबर : १११ 


त्याच्याजवळ नसल्यामुळे विजरईने त्याला थारा दिला नाहीं. ' दि. २३-१२- 
१६८३ ला संभाजी गोव्याची हद्द सोडून रायगडास परतला. त्याने कवि कलश 
आणि अकबर यांना पोर्तुगीजांशी तह॒ करण्यासाठी मागे ठेवले. ' दि. ७ जानेवारी 
१६८४ रोजी अकबर आणि कवि कलश यांनी भिमगड येथे पोर्तुगीजांशी तहाच्या 
प्राथमिक वाटाघाटी केल्या. * त्या फोंडा येथे पुणं झाल्या. दि. २५-१-१६८४ ते 
४-२-१६८४ पर्यंत भकबर मराठे-पोर्तुगीज तहात मध्यस्थाचे काम करीत होता. 


अकबराच्या पुढील हालचाली : 

फोंडा येथील तहाच्या वाटाघाटींनंतर, दि. २०-२-१६८४ रोजी अकबर 
जतापुरला पोचला. * आणि कवि कलश रायगडला गेला. जंतापुराहून त्याने कवि 
कलशाझी पत्रव्यवहार सुरू केला. तेथे पोचताच अकबराने कवि कलशाला पत्र 
पाठवून भेटीस बोलाविले. अकबराने कीतिसिंगाला संभाजीकडे काही कामासाठी 
धाडले होते. त्याने तहासंबंधी काही निरोप दिला का असेही तो पत्रात विचारतो. 
पत्र मिळताच कवि कलशने उत्तर पाठविले ते त्याला पोचले. या पत्रात कलशाने 
संभाजी पाचाडला पोचल्याचे आणि त्यांची भेट झाल्याचे नमूद केले होते. " या 
पत्राला उत्तर पाठविताना अकबर दि. २७-७-१६८४ रोजी लिहितो, 
*“ महमद आज्जमचा ( शहाजादा ) वकील तेथे आल्याचे समजले. तो 
कशाकरिता येथे आला आणि त्याच्या वरोबर कोणती बोलणी झाली ते कळले 
नाही. तुम्हाला तह॒ करणे योग्य वाटत असेल तर तह करा. पण माझ्याबद्दल * 
म्हणावयाचे तर मी काही तुम्हाला अनुकूल नाही. तरीही तुम्ही पत्रव्यवहार 
करण्यास ह्रकत नाही. तुम्ही इकडे येणे आवश्यक आहे. ते सोयीचे होईल, 
अनेक राजकारणे तडीस जातील. तुम्ही जाणावे की राजकारणाच्या मसलतीसाठी 
पावसाळ्याचा ' मोसम अनुकूल असतो. तहाच्या गोष्टींवर अवलंबून राहून 
वेखबर ( गाफील ) राहू नका. कारण उभयपक्षात खरा तह असा नाही. 
पावळयानंतर भिमगडाचे प्रकरण समोर येईलच. अ'पले पुढील हित कशात 
आहे हे तुमचे तुम्हालाच चांगले समजेल. ” $ या पत्रावरून महमद आज्जमचा 
वकील रायगडला कशासाठी गेला ते समजत नाही. संभाजी कदाचित्‌ आज्जमच्या 
माफंत अकबराची औरंगजेवाकडे शिफारस करीत असावा. अशा प्रकारचा प्रयत्न 


१. ९-१, 0 48. 

२. दिचप्र, पृष्ठ ३२- 

३. कित्ता. 

४. प्७8-15, 0 208-209, मोमसं-प, पृष्ठ ६५. 
५.७1, मोमसं-प, पृष्ठ ६५-६६. 

६. कित्ता. 


११२ : शिवपुत्र संभाजी 


गाजीउद्दीन खान व अकबराची बहीण जंबुननिसा यांच्यामाफंत १६८४ च्या 
अखेरीस केलेला दिसतो. ' कदाचित्‌ या वाटाघाटी आज्जममाफंत होत असाव्या 
असे वाटते. या पत्राला कलशाने उत्तर घाडलेले दिसत नाही, कारण त्यावेळी तो 
आजारी होता. त्याच्या माजारपणाची बातमी अकबराला कळताच त्याने दि. 
२०-८-१६८४ रोजी कलशाला पत्र पाठवून त्याच्या प्रकृतीची, भिमगडाच्या 
तहाची, महमद आज्जमच्या वकिलाबरोबर काय ठरले इ. गोष्टींची चौकशी केली.' 
अकबराला पोर्तृुगीजांशी चाललेल्या तहाच्या वाटाघाटीत मध्यस्थ म्हणून 
घेतलेले असले तरी प्रत्यक्ष तहाच्या वाटाघाटी काय झाल्या याची माहिती नसल्याने 
तो त्याचीही चौकशी करतो. दि. २०-८-१६८४ ला अकबराने पत्र पाठविल्या- 
नंतर कंलशाने त्याला दोन पत्रे लिहिली. त्यांनी एके ठिकाणी भेटावयाचे ठरले 
असल्याने अकबर राजवाडीहून ( डिचोली ) निघाला होता, पण: त्यांची भेट 
झाली नाही. ते दि. ३०-८-१६८४ रोजी भेटण्याचे ठरले होते; परंतु मुह्रमच्या 
१ पासून १० (२८ नोव्हेंबर ते ७ डिसेंबर) दिवस मुसलमान .धर्मीय सुतका प्रमाणे 
पाळीत असल्याने अकबर चांगले काम हाती घ्यावयास तयार नव्ह्ता. तो कलशास 
कळवितो की ती भेट ८ किवा ९ डिसेंबरला ठरवावी. त्या दिवशी तो भेटीसाठी 
साखरप्याहून मळकापुरास जाणार होता. कलशाने उत्तर पाठवून तो ग्रहणानिमित्त 
१० डिसेंबरला कोल्हापुराला जाणार असल्याचे कळविले. तो दि. १६ ला 
मलकापुराला जाऊन दुसर्‍या दिवशी अकबराला भेटावयास तयार होता. दि. १७ 
' पयंत ही भेट लांबविणे अकबराला पसंत नव्हते. त्यामुळे तो कलशाचा कळवितो की, 
“ आपण या महिन्याच्या १६ तारखेस मलकापुरास येऊन १७ तारखेस भेट 
असेही तुम्ही लिहिले आहे. आम्ही मुहरमचे दहा दिवस थांबलो ते केवळ 
सुतकाचे दिवस म्हणून. हे दहा दिवस संपले की मुह्रमच्या अकरा तारखेस 
( ८-१२-१६८४ ) आम्ही साखरप्याहून मलकापुरास येऊ. तुम्ही पण त्या 
दिवशी मलकापुरास येऊन मला भेटावे. भेट झाल्यानंतर तुम्ही कोल्हापुरास 
जावे. विलंब लावू नये. याउपर तुमची मर्जी. ” ' या पत्रावरून अकवर कलशाची 
भेट घ्यावयास किती उत्सुक होता हे ध्यानात येते. कवि कलश वरोबर संभाजीही 
ग्रहणानिमित्त कोल्हापुरास जाणार असावा. अकबराच्या पत्राप्रमाणे ( डिसेंबर 
१६८४) त्याची संभाजीसही भेटावयाची इच्छा होती. अकबराने" आपला चाकर 
सुंदरसिंग याच्या हस्ते संभाजीला एक रत्नजडित अंगठी, एक कर्णफूल, एक पक्क्या 


१. अश्व: ४-१२-१६८४. 

२. प्09-15, ? 211, मोमसं-प, पृष्ठ ६६. 

३. 1010; कित्ता. 

४. भाइसंमं-त्रे व असंनि. खंड १७, वर्षं ५४, अंक ३-४, पृष्ठ ३५-१६. 


रांभाजी आणि भकबर : ११३ 


काचेचा आरसा, कस्तुरी, अरबी घोड) इत्यादी वस्तू भेट म्हणून पाठविल्या. याची 
संभाजीने परतभेटही पाठविली. बिदनूर किल्ल्याच्या जमीनदाराकडून आलेल्या 
नजराण्यापैकी पाच हजार होन अकबराच्या खर्चासाठी दिले. सुंदरसिंग यास एक 
शाल, कानातील कडे, व कापडाचे ठाण देऊन त्याची पाठवणी केली. ते दोघे 
कोल्हापूरला गेले किवा नही हे समजण्यास पुरावा उपलब्ध नाही. परंतु संभाजी, 
कविकलश आणि अकबर यांची भेटही झालेली नसावी. 

१६८४ च्या अखेरीस संभाजी आणि अकबर यांनी मुघलांशी तह॒ करा- 
वयाचा प्रयत्न केलेला दिसतो. तह कशासंबंधी होता ते समजत नाही. दि. 
२७-११-१६८४ घ्या पूर्वी केव्हा तरी अकबराकडील एक माणूस आणि संभाजीचा 
वकील गाजीउद्दीन खानाकडे गेले होते. आम्ही गुन्हेगार आहोत. तहाचा निरोप 
आणला आहे असे त्यांनी गाजीउद्दीन खानाला सांगितले. परंतु त्याला या संबंधात 
अधिकार नसल्यामुळे ते दोघे माघारे फिरले. ' ईश्वरदास नागरच्या म्हणण्याप्रमाणे 
औरंगजेबाची मुलगी जीनतुन्निसा बेगमने अकबराला एक उपदेशपर पत्र 
लिहिले. त्याला उत्तर देताता शहाजाद्याने बादशहाला आणि जीनतुश्चिसाला 
पत्रे लिहिन आपल्या अपराधाची क्षमा मागितली. बादशहाने त्याला उत्तर 
पाठवून तुम्ही निःशेकपणे आमच्याकडे यावे असे त्याला कळविले. ' परंतु 
औरंगजेबाने त्याला क्षमा केलेली दिसत नाही. १६८४ च्या डिसेंबर महिन्यात 
मरमय मुगलानी आणि मोहमद मोसीम यांच्या माफंत झिनतुल्निसा बेगमने 
अकबराची विचारपूस केली. त्यानंतर अकबर आणि संभाजीच्या वकिलांची 
अजंदास्त औरंगजेबाला सादर केली. त्याने स्पष्ट सांगितले की, ह्यांच्याशी तह 
तलवारीनेच होणार. औरंगजेबाने हुकूम दिला की मलिकशहाने अकबर आणि 
संभाजीच्या वकिलांस गाजीउद्दीनकडे पाठवावे. रस्त्यात त्यांना त्रास न देता 
सुखरूपपणे संभाजीकडे परत पाठवावे. १ 

अकबराचा औरंगजेबाशी तह॒ करण्याचा प्रयत्न फसला. तेव्हा त्याचे 
वास्तव्य साखरपा आणि मलकापुर येथेच होते. दि. १८-१-१६८५ पूर्वी काही 
दिवस संभाजी मोहिमेसाठी खेळण्याकडे जाणार असल्याचे अकबराला कळले होते. 
त्या सुमारास तो संभाजीस लिहितो, “ छत्रपती संभाजी राजे यांस विदित व्हावे. 
मुघल (घाटाखाली) उतरून आले. यावेळी कवी कलश यांनी ठाण मांडून झुंज 


१. अख: २७-१६ १-१ ६८४. 
२. मोमसं-प, पृष्ठ २१. 


३. अख : ४-१२-१६८४. 
शि. सं....८ 


११४ : शिवपुत्र संभाजी 


दिशी हे महूपमूदलान व खिदमत पररतखान यांच्या लिहिण्यावरून कळळे, कवी 
कळश हा आपला एकनिष्ठ सेवक आहे. कुणाच्या मत्सराने त्याचा नाझ होईल 
असे परमेश्‍वर न करो. कवि कलशायर आपली ळृपा रहावी आणि आपण त्याचे 
कल्याण करावे हे योग्य होय. आत्तापर्यंत मुघळ माघारे परतले असतीलच. तुमच्या 
लिहिण्याप्रमाणे तुम्ही खेळण्याकडे रवाना झाला असाळ. तसे असल्यास कळवावे 
म्हणजे मी पण येऊन या मोहिमेत तुमच्या बरोबर राहीन. ” ' अकबराने संभाजी 
बरोवर मोहिमेत जावयाची इच्छा व्यक्‍त केलेली असली तरी तो प्रत्यक्ष मोहिमेत 
गेला की नाही, त्यांची गाठ पडली किंवा नाही हे समजत नाही. 

औरंगजेबाने किंवा झिनतुक्निसाने अकबर आपल्याकडे परत यावा म्हणून 
फेब्रुवारी १६८५ मध्ये खटपट केलेली दिसते. देख हपीद मीर अदल व मुहमद 
अकबर याच्या शिक्षकास: काही सांगून त्यात खिळअत देऊन अकबराकडे पाठ- 
विष्यात आळे होते. त्याच्यावरोबर फर्मान देऊन त्याला परत येण्याविपयी विनंती 
करण्यात आली होती. ' याच सुमारास अकबर मलकापुर किंवा साखरप्याहून 
श्रिरवळच्या बाजूस गेला असावा. कारण औरंगजेबाने फेब्रुवारी १६८५ मध्ये 
संफुल्डाहखानास ख्िलंगत देऊन अकबराला आणण्यासाठी शिरवळकडे पाठविले 
होते. 

या हाळचालींची माहिती ईइवरदास नागरने पुढील प्रमाणे दिलेली आहे: 
** शिरवाणगडचा ( शिरवळ ) ठाणेदार बहादूदूरखान याच्या पत्रावरून बादशहाला 
कळे की शहाजादा अंकवर याच्या वरोवर प्रचंड सैन्य देऊन त्याला उत्तर 
ह्विंदुस्यानात पाठविण्याचा विचार संभाजी करीत आहे. ही बातमी कळताच 
बादशहाने शह्टाजादा आज्जम यास ३० हजारांचे सैन्य बरोबर देऊन अहमद- 
नेगराकडे पाठविले. अकबर त्याच वाटेने उत्तर हिंदुस्थानात जाणार होता. 
बादशहाने शहाजादा आज्जम यास आज्ञा केली की अकबराचीच वाट आडवावी 
आणि तो जाई तेथे त्याचा पाठलाग करून त्याला कंद करावे. ” यावरून असे 
दिसते की संभाजीने अकवराळा उत्तरेत पाठविण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न केला 
असावा. शहाजादा आज्जम अकवराची वाट अडविण्यासाठी गंगापुरास 
(भौरंगावाद जिश्द्वा) पोचला. त्यामुळे पाह्याजादा अकवर घाबरला. तो साल्हेरीच्या 
किरूव्याजवळ पोचळा. जवळ हुनुवंतगड्या किल्ला होता. त्या किल्ल्याजवळ 
शहाजादा आज्जग पोचून त्याने अकबराची वाट अडविली. हे पाहिल्यावर 


१, मोमरां-प, पृष्द ६७-६८ 
९. भअष्ल : -२६-२-१६८५ 


संगाजी आणि अकवर : ११५ 


अकबराला आपला बेत सोडून द्यावा लागला. तो साल्हेरीहून कोकणात उतरला 
आणि माहुलीच्या किल्याच्या आश्रयास जाऊन राहिला. ' 


अकबराला अश्या भटवया आयुष्याचा कंटाळा आलेला होता. तो हुराण' 
झाला होता. वादशहापाशी दया याचना करावी असे त्याला वाटले तरी दुर्गा- 
दासाच्या सल्ल्यामुळे ते त्याला शक्‍य झाले नाही. शेवटी अकवर माहुलीहून 
कल्याण - भिवंडीला पोचला. तेथे दोन तीन दिवस थांबून तो पन्हाळगडापाझी 
आला. तेथे त्याचे 'मुघलांशी घनघोर युद्ध झाले. त्यामुळे अकबराचा मार्ग खुंटला 
आणि त्याला परत डोंगराळ भागात जावे लागले. या धावपळीत तो साल्हेर; 
माहुली, कल्याण - भिवंडी या मार्गाने गेलेला दिसतो. तो एकदम पन्हाळयाला 
जाऊन तेथे लढाई होणे शक्‍य वाटत नाही. भीमसेन सकक्‍्सेनाच्या म्हणण्याप्रमाणे 
वरील लढाई चाकणजवळ झाली असावी. 


अकवराच्या उत्तरेकडे जावयाच्या प्रयत्नासंबंधी भीमसेन सक्सेना लिहितो, 
“ शहाजादा अकबर हा संभाजीपाळी होता. बादशाही संन्ये विजापुरात गुंतली 
आहेत व बादशाही मुलुखात संन्ये नाहीत हे त्याने पाहिले. त्याने संभाजीचा सल्ला 
घेतला. त्याने दुर्गादास राठोड यास बरोबर घेतले. १० हजारांपेक्षा अधिक 
अशी मराठ्यांची फोज त्याच्याबरोबर होती. ही फोज घेऊन तो उत्तर हिंदुस्थाना- 
कडे जाण्याच्या उद्देशाने निघाला. बादशहाने दूरदृष्टीने जाफरखान वजीर याचा 
नातू आणि नामदारखानाचा मुलगा मरहमतखान (औरंगजेबाचा मावसभाऊ) 
यास अहमदनगर येथे ठेविले होते. अकबराच्या हालचालीची त्याला बातमी 
लागली. त्याने त्या प्रांतातील फोजदारांना बोलावून घेतले आणि तो अकबरावर 
चालून गेला. चाकणजवळ प्रखर युद्ध झाले. बादशहाचे भाग्य जोरावर होते. 
मरहमतखानाचा जय झाला. अकबर पराजित होऊन संभाजीच्या मुलखाकडे 
निघून घेला. १ 

भीमसेन सक्सेना आणि ईश्वरदास नागर यांच्या तपशिलात थोडा फार 
फरक असला तरी दोघांच्या मताने अकबराने उत्तरेत जाण्याचा प्रयत्न केला 
होता. त्याची मुघली संन्याशी लढाई झाली. त्यात त्याचा पराभव झाल्यामुळे 
अकबर संभाजीच्या डोंगराळ मुलखाकडे निघुन गेला. 

याच्या उलट श्री. वा. सी. बेंद्रे यांनी अकबराच्या हालचालीसंबंधी वेगळी 
माहिती दिली आहे 


१. मोमसं-प, पृष्ठ २०. 
२. मोआम-प, पृष्ठ ९२-९३. 


११६ : शिवपुत्र संभाजी 


(१) संभाजी राजांनी अकबराची गुजरातेत पाठवणी केली. त्यानंतर 
अकबर पुन्हा खाली उतरला नाही. अकबर नक्की जहाजात केव्हा व कोठे वसला 
हे समजत नाही, (पृ. २०८) 

(२) दुर्गादास व धनाजी जाधव संन्यानिशी इ. स. १६८५ च्या अखेरीस 
जाऊन त्यांनी तेथील लोकांस मिळवून भडोच घेतले. नंतर अकबर तेये गेला. 
जहाजाची वगैरे सवं तयारी होऊन राजापुराहून ते येईपर्यंत आणि इराणच्या 
झहाचे फर्मान मिळेपर्यन्त तो तेथेच भडोच कोटात मजबुतीने राहिला. तिकडूनच 
तो पशियात गेला. (पृष्ठ २१२) 

(३) संभाजीराजांनी दुर्गादास व धनाजी जाधव यांच्या हाताखाली आपले 
सेन्य देऊन अकबराच्या नावाने ते मेवाड, वुंदेलखंडापर्यंत नेऊन भिडविले होते. 
(पृ.५०५)- 

(४) धनाजी जाधवाच्या व दुर्गादासाच्या नेतृत्वाखाली मोठे सैन्य देऊन 
भडोच ताव्यात घेतले व तेथून राजस्थानात बंडाची ज्वाला पसरविली. (पृ.५७२) 

(५ ) संभाजीराजे पकडले गेले असे कळल्यानंतर धनाजी हा उतरेतून 
षरत आला. ( पृ. ६२३ ) 

पहिला मुद्दा.श्री. बेंद्रे यांची दि. ३०-१०-१६८५ च्या सुरतच्या पत्रा- 
वश््च घेतला असावा. सुरतकर लिहितात, “ सुमारे ४००० लोकांनी सुलतान 
अकवराच्या नावाने शहराचा ताबा धेऊन अकवरास पादशहा म्हणून जाहीर केले 
आहे. ”' परंतु अकबराच्या नावाने भडोचच्या बंडखोरांनी गाव ताब्यात घेऊन 
अकवराच्या नावानेच द्वाही फिरविली होती. हा दंगा खोजा जमातीच्या लोकांनी 
केला होता. तो अहमदाबादचा सुभेदार शुजाअतखान याने हाणून पाडला. अकवर, 
धनाजी जाधव भाणि दुर्गादास भडोचला जाण्याचा संभव नव्हता. 

दुसऱया मुद्दयात दुर्गादास आणि धनाजी जाधव यांनी भडोच ताब्यात 
घेतल्यावर अकबर तेथे गेला असे म्हटले आहे. ज्या सुभेदाराने अहमदावादचा 
दंगा मोडून काढला तो अकबराला सहज पकडू शकला असता. अकबराने उत्तरेत 
जाण्याचा प्रयत्न केला असला तरी ग्वाल्हेरपयंत गेल्यावर त्याला माघारे फिरावे 
लागले होते. धनाजी जाधव उत्तर हिंदुस्थानात असण्याचाही संभव वाटत नाही. 

धनाजी जाधव दि. १९ मे १६८७ रोजी सातारा जिल्ह्यातील बोरगाव येथे 
महे. बोरगाव, सातारा जिल्हा येथील अनाजी विन्‌ हरजी व जानोजी बिन 
तुकोजी आणि कानोजी बिन्‌ देवजी पटेल सोजन्यसागर महामेरू राजश्री धनाजी 
जाघव यास आपली तकसीमेतील भागी विकताना दि. १९-५-१६८७ ला 


२-->>>>>->>> 


१. ए. 1 : 50 (0 |तरा्ठ 30-10-1685; 4-11-1685. 


संभाजी आणि अकबर : ११७ 


लिहितात की, “ साल मजकुरी मुलुकात दुष्काळ पडिला. ऐसियासि आपणास एका 
दिवसाचे खावयास नाही म्हणऊन आम्ही तुम्हांपाशी येऊन आपले आत्मसंतोशें 
आपल्या खासा तकसीमेर्पकी तकसीम घेऊन आपणास वाचविले पाहिजे. ” ' या 
पत्रावरून धनाजी जाधव दक्षिणेत आहे हे स्पष्ट होते आणि संभाजीच्या मरणा- 
नंतर तो दक्षिणेत उतरण्याचा संभव उरत नाही. 

अकबराचा उत्तरेत जाण्याचा प्रयत्न फसला. संभाजी राजेही मराठी राज्याच्या 
संरक्षणात गुंतल्यामुळे त्यांना अकबराकडे लक्ष देण्यास वेळ नव्हता. हिंदुस्थानात 
अपयश आल्यानंतर अकबराने दोन जहाजे विकत घेतली आणि राजापुरच्या' 
बंदरातून तो १६८७ सालच्या फेळवारी महिन्यात इराणकडे रवाना झाला. * 
त्याच्याबरोबर जियाउद्दीन महमदे सुजाई आणि ४०-५० माणते होती. दुर्गादास 
राठोडने त्याला रवाना केल्यानंतर तो स्वतः रतलामच्या प्रांतात गेला. 

इराणला पोचल्यावर शहा आव्वासचा मुलगा शहा सुलेमान याने त्याचे 
स्वागत केले. त्याला पुष्कळ नजराणे दिले. तो तेथेच १७०४ साली वयाच्या 
सत्तेचाळोसाव्या वर्षी मरण पावला. ' संभाजीकडे आश्रयासाठी आलेल्या औरंग- 
जेंबाच्या मुलाच्या: आयुष्याची परवड होऊन अखेर त्याला परदेशात मरण आले . 
वैयक्तिक दृष्टीने पाहिले तरी अकबराचे नुकसान झाले आणि त्याच्या वागणुकी- 
मुळे मराठे आणि मुघल यांच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम झाले. 

अकबर संभाजीच्या आश्रयास आल्यामुळे ओरंगजेवाला मराठ्यांच्याविरुद्ध 
शस्त्र उचलण्यास आयती संधी मिळाली. शिवाजीमहाराजांच्या कारकीर्दीत उदयास 
आलेले मराठ्यांचे राज्य त्याला नाहीसे करावयाचे होते. परंतु तो उत्तरेच्या 
राजकारणात गुंतल्यामुळे त्याला ही संधी मिळालेली नव्हती. अकवर आणि संभाजी 
यांची युती त्याला मोडणे अपरिहायं होते. त्यामुळेच उत्तरेत वंदोबस्त करून 
मकवराला पकडण्यासाठी आणि अकबराला आश्रय देणार्‍या मराठ्यांचा मोड. 
करण्यासाठी तो दक्षिणेत उतरला. सवं शक्‍ती निशी दक्षिणेत येऊन औरंगजेबाने काय? 
साधले ? तो अकबराला पकडू शकला नाही. मराठ्यांचा तरी त्याला मोड करता. 
आला का?_ संभाजीराजांना पकडण्यात त्याला यश आले. त्यांच्या धीरोदात्त 
हौतात्म्यानंतर काही काळ त्याला यश मिळाल्यासारखे वाटले. परंतु पुरेपूर पंचवीस 
वर्षे ओरगजब मराठ्यांविरुद्ध लढत राहिला तरीही मराठी सत्ता तो नामदोष 
कू शकला नाही. 


४४४४५४५५८५ ५८* 
१. मइसा-रा, खंड ३, लेख ५६०. 
२. ए-छा), 9 319; मस्वायु-प, पृष्द १२; 8श-२)॥-४०1 11 ?- 
279-280; शिचप्र, पृष्ठ ३४. 
३. ॥॥७६-15, 0 288. 


११८ : शिवपुत्र संभाजी 


संभाजीच्या दृष्टीने विचार करू लागले तर त्याला अकबराचा किती 
उपयोग झाला ? के. गो.'स. सरदेसाई यांचे मत असे आहे की, “ १७8 त 
बांग 00 ॥]00 णा ७09०१ 8800001911 '5 8७11101 (1० 800153011119. 
गाद्या 3 तता ७४००७ ७0४०1 (७७ ९0०08 ९या(181 281113) 800 
लीब्टिफ5१्ट 9 ९०0॥ए]ढढ 1001 0. ॥58 0०% 8105. 3015800 8 
काष्ठ ००० ल्वृणाए०0 9 8९1105 ॥1८ ॥8॥ ० 80४ (0 ९१ल्ट्या९ 
1. 580018), ७08४९७ 85 8 100 _७15078)1)9, 180120 [॥८ ०८1 ०810॥- 
पाट णित्षाव्प्ठा( 810 ४४18106 ७५५०18) 101. ॥॥८ 50०0655 0 80 
&॥ दादाडां४० 810 186 5०0812 ७10०18100७. ” १ 


याच्या उलट संभाजीचे ( गेल्या १०-१२ वर्षात ) चरित्र लिहिणारे श्री. 
वा. सी. बेंद्रे यांच्या मताप्रमाणे, “ शहाजादा अकबर याचा मोगली परचक्रास शह 
देण्यात संभाजीने पुरेपूर उपयोग करून घेतला. ” ( पृ. १७४) 
त्या काळचा नि:पक्षपातीपणाने विचार केला तर प्रत्यक्षात संभाजीला 
अकबराचा फारसा उपयोग झाला नाही असेच म्हणावे लागते. अकबराजवळ 
आथिक सामथ्यं किंवा सैनिकशक्ती नव्हती. तैन्यवल वाढविण्यासाठी संभाजीला 
त्याचा उपयोग झाला नाही. तो राजकारणातही मुरूत्री नव्हता. घ्यामुळे त्याची 
सल्लामसलत घेण्यासाठी संभाजीला त्याचा उपयोग नव्हता. मुघळी आक्रमणाला 
संभाजीराजांच्या सैनिकांनीच शोर्याने तोंड दिले. या परचक्राला तोंड देण्यासाठीही 
अकबराचा उपयोग झाला नाही. अकवरासारल्या आगंतुक पाहुण्याला आश्रय 
द्यावा लागल्यामुळे संभाजीमहाराज राज्यावर स्थिर होण्यापूर्वीच औरंगजेव मराठी 
"राज्य नष्ट करावयाचा पण करून दक्षिणेत उतरला. त्यामुळे संभाजीराजांना सरव 
शक्‍ती पणाला लावून औरंगजेबाचे आव्हान स्वीकारावे लागले, 

आश्रयासाठी आलेल्या अकबराशी संभाजीचे संवंध कसे होते त्याची भाहिती 

या प्रकरणात दिलीच आहे. संभाजीकडे आश्रयास जाण्याचा अकबराचा वेत 'पूर्व 
नियोजित नव्हता. बापाच्या संन्याला चुकवीत नमंदा ओलांडल्यानंतर त्याने दुर्गा 
दासाच्या सल्ल्यामुळे इकडे यावयाचे ठरविले. त्यानंतर अकबराने संभाजीला पत्र 
लिहिले. त्याच्या दोनही पत्रांना संभाजीने उत्तरे दिली नाहीत; त्यावरून तो त्याला 
आश्रय देण्यास उत्सुक नव्हता असे दिसते. अकवर मराठी राज्यात आल्यानंतर 
सुद्धा संभाजीने त्याला थारा देण्यासंबंधी कवी कलशाजवळ नापसंती दर्शविली 
होती. कवी कलझाने अकबराला आश्रय देण्याचा जो सल्ला दिला तोही योण 
वाटत नाही. संभाजी राजांनीही या सल्ल्याला वळी न पडता स्वतःच्या मताप्रभाणे 


१. एपत)॥-0855, 0 318. 


संभाजी आणि अकबर : ११९ 


वागावयास हवे होते. अकबराला आश्रय दिल्यानंतर त्यांनी अंबरच्या रामसिंगाचा 
सल्ला विचारला. रामसिंगाने संभाजीने योग्य तेच केले असे मत पत्रात कळविले. 

अकबर मराठी राज्यात आल्यावरही त्याच्याशी संभाजी राजांचे संबंध 
औपचारिकच होते. मात्र त्याच्या संरक्षणाची संभाजीने पुणं काळजी घेतली होती. 
अकबर त्यांच्या भेटीसाठी उतावीळ होता तरीही ते त्याची भेट घेण्यास उत्सुक 
नव्हते. अकबराविषयी व त्याच्या हेतूविषयी खात्री पटल्यानंतरच संभाजीने ओऔरंग- 
जेबाच्या रोषाची पर्वा न करता त्याची भेट घेतली. त्यानंतर संभाजीने राजा 
'रामसिंगामार्फत अकबराला दिल्लीच्या तख्तावर बसवावयाचे ठरले. त्याप्रमाणे 
अकबराकडे नामधारी राजेपद जाऊन सवं सत्ता हिंदूंच्या हातात राहावयाची होती. 
रजपुतांनी पुढाकार घेण्याचे नाकारल्यामुळे हा मनसुबा तडीस जाऊ शकला नाही. 
अकबर नाचगाण्यात मग्न असता त्याने संभाजीने भेट म्हणून दिलेला कंठा त्याच्या 
रखेलीला दिल्यामुळे राजे रागावले. त्यांनी सैन्य काढून घेऊव त्याची तैनात बंद 
केली. दोघांचे संबंध दुरावले. शेवटी अकबर पोतृंगीज हद्दीत निघून गेला. त्याने 
त्यांच्या मदतीने इराणला जावयाचा केलेला वेतही यशस्वी होऊ शकला नाही. 
त्याच सुमारास पोर्तुगीज आणि मराठे यांचे संबंध. बिघडले होते. ओरंगजेबाने 
पोतृंगीजांना आपल्या बाजूला वळवून घेतले होते. पो्तृंगीज आणि मराठ्यांचे युद्ध 
चालू असताना अकबर त्यांच्या मुलखात राहणे धोकास्पद होते. शिवाय पोर्तुगीज 
विजरईशी अकबराचे संबंध चांगले होते त्याचाही उपयोग करून घेता येण्यासारखा 
होता. त्यांनी दुर्गादास आणि-कवी कलश यांच्यामाफंत अकबराला इराणला जाण्या- 
पासून परावृत्त केले. त्याला गोव्याची थोडीफार माहिती असल्याचा फायदा घेण्या- 
साठी संभाजीने गोव्यातील सांतो एस्तेव्हो गड घेताना त्याला बरोबर घेतले होते. 
त्याला एकट्याला कधीही आघाडीवर जाऊ देण्यात आले नाही. मराठे आणि 
पोर्तुगीज यांच्या तहाच्या वाटाघाटीसाठी त्याचा मध्यस्थ म्हणून उपयोग करण्यात 
आला तरी त्याला संभाजीने अधिकारपत्र दिलेले नव्हते. केवळ वेळ काढण्यासाठी 
अकबराला पोतुंगीज विजरईकडे पाठविलेले होते. रायगडला घडलेल्या वाटाघाटींची 
त्याला माहिती दिली नव्हती. त्याचा शकय तेवढा उपयोग करून घेताना त्यांनी 
अकबराला इतर राजकारणापासून अलिप्त ठेवले होते. त्याच्याशी वागताना महा- 
राष्ट्राच्या राजाने कुठे नमते घेतले नाही की त्याच्यापुढे मान वाकविली नाही. 
त्याहा कधीही अनावश्यक महत्त्व दिले नाही. मात्र शक्‍य असेल तेवढा त्याचा 
उपयोग करून घेतला. 


0७०७०७ 


६. मराठे, सिद्धी आणि इंग्रज 


अमात्यांच्या आज्ञापत्रात मराठी राज्याशेजारी असलेल्या शत्रूंचे वणन ययार्थ' 
शब्दांत केलेले आहे. शिवाजीच्या राज्याला प्रथमपासून उपद्रव होत राहिला तो 
जंजिऱ्याच्या सिद्दीकडून. त्याबद्दल आज्ञापत्रात म्हटले आहे, “ पुढे पराक्रमात राज्य 
हस्तवश्य करावे त्यास सन्चिधवासी शत्रु म्हणजे केवळ उदरांतील व्याधि, त्याचा 
पराभव आधीं करावा या विचारें शामल (सिद्दी) केवळ राज्याचे अपायाचेंच 
कारण, यवनेशाचे मनोरथाचें साधन, त्या शामलाकरितां पहिले मुख्य शत्रूची 
कार्यसिद्धि विशेष जाहली, किंबहुना या विषम संधीमध्ये त्याने कित्येक देश दुर्गे 
आक्रमिली...पहिले तीथंरूप राजश्री थोरले क॑लासवासी स्वामीने शामलावर उपराळा 
ताम्राकडून (यवन) झाला, याकरिता ह्यामल अवशेष उरला. अन्यथा त्यांचे 
यत्नामुळें शामलानें अवशेष उरावे काय होतें ? कोणी एक स्थळ अथवा देश 
परनिग्रह प्राप्त जाहला असतां उपराळी याचे वले निर्वाह करिता तो उपराळा 
आधी तोडावा त्या उपरी त्याचा यत्न करावा अशी नीति आहे. ” ' मराठ्यांच्या 
राज्याला सिद्दीचा नेहमीच उपद्रव होत असे. त्याच्यासंबंधी सभासदाने म्हटले 
आहे, “ घरांत जसा उंदीर, तैसा महाराजांचे राज्यास सिद्दी. ” ' उपद्रव देणाऱ्या 
या शेजाऱ्याचा उपराळा थांबविणे हे मराठी राज्यकर्त्याचे महत्त्वाचे कायं झालेले 
होते. आज्ञापत्रात सांगितलेल्या नीतीला अनुसरून शामलाचा आणि ताम्राचा- 
यवनाचा-विरोध घालून उपराळा थांबविणे हे एक कतंब्य बनले. हा सवं पराक्रम 
संभाजीराजांनी केला. 

इंग्रज आणि इतर सावकारांबद्दल आज्ञापत्रकाराने म्हटले आहे, “ साहु- 
कारांमध्ये फिरंगी व इग्रज व वलंदे व फरासीस व डिंगमारादि टोपीकर हेही 
लोक सावकारी करितात. परंतु ते वरकड सावकारांसारखे नव्हेत. यांचे खावंद 
प्रत्येक राज्यच करीत आहेत. .. तथापि टोपीकरांस, या प्रांती प्रवेश करावा, 
राज्य वाढवावें, स्वमतें प्रतिष्ठावी, हा पूर्णाभिमान. तदनुरूप स्थळोस्थळी कृत- 
कायंही झाले आहेत. त्यास ही हट्टी जात, हातास आलें स्थळ मेल्यानेही 


१, आप-जो, पृष्ठ ७-८. 
२. सभाव, पृष्ठ ५५. 


मराठे, सिद्दी आणि इंग्रज । १२१ 


सोडावयाचे नव्हेत. यांची अमद्रकृती अडले गेले इतकीच असों द्यावी. त्यास केवळ 
नेहमी जागा देऊ नये. जंजिऱ्यासमीप तो या लोकांचे येणें सहसा होऊ देऊं नये. 
कदाचित्‌ वखारीस जागा देणे झाली तर खाडीचे मोबारीं (तोडी) समुद्रतीरीं न 
द्यावी. तसें ठिकाणी जागा दिल्याने जो पर्यंत आपले मर्यादेने आहेत तो आहेत, 
नाही ते समयीं आरमार, तोंफा, दारुगोळा हेंच त्यांचे बळ, आरमार पाठीशी देऊन 
त्यांचे बळें त्या बंदरी नूतन किल्लाच निर्माण करणार. तेव्हां इतकें स्थळ राज्यांतून 
गेलें. याकरितां जागा देणेच तर लांब खाडी; गाव दोन गांवें राजापुरासारखी असेल 
तेथे फरासीसास जागा दिला होता, त्या न्यायें दोन चार नामांकित थोर शहरें 
भसतील त्यांमध्ये जागा द्यावा. तो असा कीं, नीच जागा, शहराचे आवारी. ” ' 
इंग्रजांनी संभाजीमहाराजांच्या कारकीर्दीत सिद्दीला मदत केली, सहकाय दिले. 
त्यामुळे मराठी मलखाला उपद्रव वाढला. सिद्दीचा बंदोबस्त करताना इंग्रजांचा 
अडथळा निर्माण होत असे. म्हणून या प्रकरणात संभाजीराजे, सिद्दी आणि इंग्रज 
यांचे एकूण संबंध कसे होते व संभाजीमहाराजांनी सिद्दीचा बंदोबस्त करण्यासाठी 
इंग्रजांशी कसे संबंध ठेवले होते हे पाहावयाचे आहे. 

जंजिऱ्याच्या प्रांताला हबसाण असे म्हणतात. या हबसाणात जंजिरे कोट, 
मुरुड, नांदगाव, मांडळे, श्रीवधंन, म्हसछे, गोवले आणि पंचायतन असे महाल 
होते. जंजिरा कोट हे या भागाचे मुख्य ठिकाण होय. त्याचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे 
३२५ चौरस मैल आहे. हबसाणाच्या उत्तरेला कुंडलिका नदी किवा रोह्याची 
खाडी, पूर्वेला कुलाबा (नव्या रायगड) जिल्ह्यातील रोहा, माणगाव आणि महाड 
तालुक्‍याचा भाग, दक्षिणेस सावित्री नदी किवा बाणकोटची खाडी आणि पदिचिमेला 
अरबी सपुद्र किवा सिंधु सागर आहे. 


शिवाजी महाराजांचो सत्ता वाढू लागल्यावर त्यांना कोकणचा तावा घ्यावा 
लागला. त्यामुळे त्यांचा पोर्तुगेज, इंग्रज, डच, फ्रेंच व दंडाराजपुरीकर सिद्दी या 
नारमारी सत्तांशी संबंध आला. त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी 
भारमारांची वाढ केली. त्यांनी कर्नाटकच्या स्वारीनंतर पाइचात्य किग्रा सिहदी- 
सारल्या सत्तेला पायबंद घालण्यासाठी आरमारी सापथ्यं वाढविण्याचे ठरविले. 
या वावतीत इंग्रज अडयळा करीत असत. सुरतकर इंग्रज आसपासच्या मुघल 
राज्यावर अवलंबून असल्यामुळे महाराजांना मुघलांविरुद्ध लढताना त्यांचा उपप्रोग 
होऊ शकला नाही. सुरतकर इंग्रज सिहीला मदत करून अडचण निर्माण करीत 
असत. त्यामुळे शिवाजी महाराज राजापूरच्या वखारीची नुकसान भरपाई करून 
देण्यात टाळाटाळ क'रीत होते. त्यांच्या मृत्यूनंतरसुद्धा हे नुकसानभरपाईचे 


१. आप-जो, पृष्ठ २५-२६. 


१२२ : शिवपुत्र संभाजी 


घोंगडे तसेच भिजत पडलेले होते. संभाजी महाराजांच्या कारकौर्दीतही या प्रश्‍नाचा 
निकाल लागला नाही. , 


शिवाजो, इंग्रज आणि सिद्दो: 


सुरतेच्या सुभेदाराच्या शिफारशीने सिद्दी कासम भारी होऊन इंग्रजांच्या मुंबई 
बेटावर आश्रयासाठी राहिला होता. तेथून तो मराठी मुलखाला उपद्रव देत असे; 
याबद्दल शिवाजी महाराजांनी इंग्रजांकडे अनेक वेळा विचारणा केली होती. परंतु 
मुघलांच्या दडपणाने व भौतीते त्यांनी मुंबईतून सिद्दीला काढण्याचे घाडस केले 
नाही. सिहोला आश्रय देणाऱया इंग्रजांचे पारिपत्य करावयाचे महाराजांनी प्रयत्न 
केले. त्यांनी सिद्दीचा परस्पर बंदोबस्त करण्पाचा प्रयत्न केला. पण तो यशस्वी 
होऊ शकला नाही. सिह्ीचा बंदोबस्त करावयाचा असेल तर प्रथम इंग्रजांचा 
बंदोबस्त करणे जरूर होते. त्यासाठी महाराजांनी मुंबई वंदराजवळ असलेल्या 
खंदेरी आणि उंदेरी या दोन बेटांपैकी खंदेरीवर १८७८ साली तटबंदी बांधण्यास 
प्रारंभ केला. या तटवंदीला इंग्रजांनो विरोध केला. मुंबईहून जाणारे व येणारे 
कोगतेही गलबत तोफांच्या मार्‍्यातून सुटणार नाही अशा ठिकाणी हा नवा किल्ला 
बांधण्यात आला. मुघलांनी या किल्ल्यावर हल्ला करण्यासाठी आपला आरमारी 
सेनापती सिद्दी कासम पाठविला होता. ' 

इंग्रजांनी मराठ्यांच्या आरमारावर हल्ला करण्यासही कमी केले नाही. 
इंग्रन आणि सिद्दी यांनी खंदेरी घेण्याचा प्रयत्न केला. तटबंदीच्या वांधकामात 
अडयळा करण्याचाही प्रयत्न केला. _शिवाजी महाराजांच्या आरमारी सामर्थ्याची 
कल्पना आल्यामळे इंग्रजांनी यद्ध टाळले. खंदेरीला इंग्रजांचा विरोध होताच 
झिवाजी पहार कनी जास या मलारीतील माठ जर्त कलन नेयील नी राजापूरच्या त्यांच्या वलारीतील माल जप्त करून तेथील 
इंग्रजांना कंद केले. बचावासाठी इंग्रजांनी मराठ्यांशी वाटाघाटी सुरू » 
खंदेरी घेण्याचा इंग्रज आणि सिद्यांचा प्रयत्न फसल्यावर सिद्दी कासमने उंदेरी वेट 
ताब्यात घेतले. यळच्या बाजूला नारा करता यावा म्हणून त्याने तोफाही 
डागल्या. 

दि. १८ जानेवारी १६८० रोजी शिवाजी महाराज आणि इंग्रज यांच्यात 
तह॒ झ्ञाला. या तहातील अटी महत्त्वाच्या आहेत. सिद्दोच्या वंदोबस्तासाठी 
महाराजांनी इंग्रजांवर लादलेल्णा अटींचा येथे विचार करावयाचा हेतू असा कौ 
त्या अटींमुळे पुढील काळात संभाजी, इंग्रज आणि सिद्दी यांचे संबंघ आणि 
परस्परांची वागणूक चांगली घ्यानात येऊ शकेल. या अटी सिद्दयाच्या वंदोवस्ता- 
बरोबरच मराठी मुललाची होणारी नासधूस थांबावी अशा हेतूने महाराजांनी 


१. शिपसासं-ले. २२५४. 


मराठे, सिद्दी आणि इंग्रज : १२३ 


घातलेल्या होत्या. त्या अटी अशा: (१) तुमच्या (इंग्रज) मदतीने आलेले 
सिद्दीचे आरमार आणि तुमचेही आरमार तुम्ही काढून नेले पाहिजे. (२) आपण 
मुपलांचे नोकर आहोत अशा सबबीवर जर सिद्दीचे आरमार निघून जात नसेल 
तर तुम्ही त्यांना कोणत्याही प्रकारची मदत, दारूगोळा, होड्या इत्यादी पुरवू 
नये. खंदेरीहून त्यांचे आरमार हलणार नाही तोपर्यंत आम्ही मुंबईत एक वातमी- 
दार आणि दहा माणसे ठेवून तुम्ही हे कलम कसे पाळता ते पाहू. (३) नागोठणे 
किवा पेणच्या खाडीत आमच्या कोणाही शत्रूला प्रवेश देऊ नये आणि भाता 
आपले वैर चालू असताना सिद्दीने येऊन पुष्कळ कंदी धरून नेले ते परत करण्यास 
त्याला सुचवावे. यापुढे कोणत्याही कारणासाठी त्याला या खाडीत प्रवेश देऊ नये. 
( ४ ) सिंद्दीच्या नोकरीत असलेल्या दाऊदखानाने आमच्या मुलखात येऊन आमचे 
पुष्कळ नुकसान केले आहे. म्हणून तुम्ही त्याला वेटावरून काढून लाविले पाहिजे. 
हा तह इंग्रज कसा पाळतात हे पाहण्यासाठी महाराज फार काळ जगलेच नाहीत. 
तहानंतर २-३ महिन्यांतच त्यांचे निधन झाले. 

संभाजीराजे, सिद्दी आणि इंग्रज : 


इंग्रजांबरोबर झालेला तह ते कसा पाळतात हे पाहावयास शिवाजीमहाराज झालेला तह॒ ते कसा पाळतात यि पाहावयास शिवाजीमहाराज 
जिवंत राहिले नसले तरी त्यांचाच छावा शत्रला जाव विचारावयास समय होता. 


श्विद्दी, इंग्रज आणि मराठे यांच्या हालचालींचा एकत्र विचार केला तर त्यांची 
फार चांगली कल्पना येऊ शकते. इंग्रज आणि सिद्दी यांच्या संबंधांवर संभाजी 
महाराज आणि इंग्रज यांचे संबंध अवलंबून असत. तिघांचा एकत्र विचार केला 
म्हणजे प्रत्येकाची स्वतःच्या हालचालोमागची भूमिका आणि संभाजी राजांचे त्यांच्या 
संबंधातले धोरण स्पष्टपणे कळते. 

इंग्रजांनी हिंदुस्थानात अनेक ठिकाणी वखारी घातलेल्या होत्या. सुरतेची 
वखार ही त्यात मुख्य होती. मराठ्यांचा सुरतेपेक्षा मुंबईच्या वखारीशी अधिक संबंघ 
येत असे. सुरतकर इंग्रजांची मुघल आणि सिद्दी यांना सहानुभूती असे आणि सिद्दीला 
ते सवं प्रकारचे सहकाय देत. सुरतकर इंग्रजांचे हे धोरण मुंबईकरांना पसंत नसे. 
परंतु त्यांना प्रत्येक वेळी सुरतकरांच्या सल्ल्यावाचून काही करता येत नसे. या 
संघर्षामुळे अनेक प्रश्‍न निर्माण होत असत. 
संभाजो व इंग्रज : 

शिवाजीमहाराजांच्या मरणानंतर इंग्रज संभाजीला भेटण्यासाठी उत्सुक 
असल्याने ते योग्य संधीची वाट पाहात होते. प्रारंभी संभाजी राजे पन्हाळयाला 
भसततान। त्यांनी राजापूरला नवीन सुभेदार पाठविला होता. संभाजी राजांच्या 


१, शिपसासं-क्र. २२११. 


१२४ : शिवपुत्र संभाजी 


हुकूमाबाचून वक्षीस ' मिळणार नाही असे त्याने तेथील इंग्रजांना सांगितले. त्यावर 
त्यांनी संभाजीकडे अज केला. '* तृतं मला सवड नाही. सवड होताच हिशेब पाहून 
निकाल करू. ” असे नकारदशंक उत्तर राजांनी दिले. 

राजापूरची वखार वंद झाल्यावर इंग्रजांची मालमत्ता वखारीतच राहिली 
होती; त्यांचे नोकर अडकून पडले होते. इंग्रजांना मालमत्ता आणि माणसे सोडवून 
आणण्यासाठी संभाजीमहाराजांची परवानगी हवी होती. सुंभेदाराकडून परवानगी 
मिळाली नाही म्हणून त्यांनी आपली माणसे पाठविली. परंतु सघ्या अन्य कामात 
गुंतल्याने तुमच्या विनंतीचा विचार नंतर करीन असे सांगून महाराजांनी त्यांना 
परत पाठविले. * 

दि. १८ जून १६८० ला संभाजीराजे रायगडावर गेले. इंग्रजांनी आपली 
माणसे रायगडावर पाठविली. त्यांनी ' बक्षिसाचा '* प्रश्‍न काढला. राज्यात व्यवस्था 
होऊन थोडा स्वस्थयगा आल्यामुळे संभाजी राजांना इंग्रजांच्या अडचणी समजावून 
घेण्यास थेळ मिळेल आणि अनुकूल उत्तरे मिळतील अशी राजापूरकरांची समजूत 
होती. परंतु प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. तेव्हा दि. १५ जुल १६८० रोजी मुंबई- 
करांनी राजापूरला कळविले की, “ संभाजी राजांशी किवा त्यांच्या मंत्र्यांशी सघ्या 
तरी बोलणी करू नयें. त्याचा काही उपयोग होणार नाही. ” * संभाजीमहाराजांनी 
इंग्रजांच्या मागण्यांचा ताबडतोब विचार न करता थोडा वेळ काढण्याचा प्रयत्न 
केला. शिवाजीमहाराजांबरोबर केलेछा तह इंग्रज कश्या रीतीने पाळतात आणि 
सिद्दीला मुंबईत थारा देतात किवा काय हे त्यांना पाहावयाचे होते. 


नागोठणे या भागात लूटमार करीतच होता. तो मुंबईत राहिलाच होता. सिद्दीने 


१. * टोप : 88150151-8 1०56011 0 3 ४01 (0 80 प्र8लांला; ए९ 
१॥१०७॥( 0 85 8 1८99181101 101 (1८ 105525 81 १3]8]0 15 819/39$ 
॥९७८0 858 8 ८९ हुती हीय 819९४] 810 ॥ला९८ ॥८ ७३८ ० (115 ७५०१. 
$७॥७॥ लढाीगाव8 ॥8( ॥८ 8९02091 130 ॥० गटा! (0 झाला 8 (६9७9- 
18181 85 [1० ठाष्टाझा 18९09 ४५१७३ ॥1000८1८0 ५॥॥८ 1 ७85 |. 
दाद्या” ९०००१. 

२. श्रिपसासं-क्र, २२६३. 

३. 2९5 : 7२१७]०७०1 10 501 10-6-1680; 1४०. 509, 0 313. 

४. १७]०७७०॥ 10 3०1 22-6-1680; २७] 0 $७ 26-6-1680; 
०॥ 1० २३]७ 15-7-1680, 


मराठे, सिद्दी आणि इंग्रज : १२५ 


युद्धात पकडलेल्या गलबतांचा मुंबईत उघडपणे लिलाव सुरू केला होता. सशस्त्र 
लोक तेथे उतरवून तो इंग्रजांच्या पहारेकऱ्यांना अडथळा निर्माण करीत होता. सवं 
प्रकारे इंग्रजांना त्रास होत असला तरी यात इंग्रजांचाही हात आहे अशी मराठ्यांची 
समजूत होती. सिद्दी मुंबईत राहिला तर संभाजीराजा त्याच्या गलबतावर हल्ला 
केल्यावाचून राहणार नाही अशी शंका मुंबईकरांनी आपल्या दि. ३ मे १६८० च्या 
पत्रात व्यक्त केली होती. ' संभाजोमहाराजांच्या भीतीने मुंबईकरांनी सिद्दीचा 
दाणागोटा बंद करून सवं मदत थांबविली. सिह्दीचे लोक जेरीस आल्यामुळे त्याने 
नागोठणे, पेण, आप्टे व बट्टी येथे लुटालूट करणार नाही असा इंग्रजांशी करार 
केला. ऑगस्ट महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात सिद्दीने आपले आरमार 
बाहेर काढले. 

संभाजीमहाराजांनी वरील गोष्टीसंबंधी इंग्रजांना जाब विचारला. त्याच- 
बरोबर त्यांनी सिद्दीलाही धडा शिकविण्याचे ठरविले. दि. १८ ऑगस्ट १६८० 
पूर्वी काही दिवस राजांच्या २०० लोकांनी एका रात्री गुप्तपणाने अंघारातून 
उंदेरी बेटावर प्रवेश केला. अंधार आणि बेटावरोल खाणाखुणांचा परिचय नसल्या- 
मुळे सिद्दीला त्यांची लवकरच चाहूल लागल्याने मराठ्यांचा पराभव झाला. सुमारे 
८० मराठ्यांची शिरे सिद्दीने मुंबई बेटावर आणल्यःमुळे मराठ्यांच्या वकिलाला 
बाईट वाटले. डेप्युटी गव्हनंरने ती शिरे किवा कंदी मुंबई बेटावर उतरू दिले नाहीत. 
सवं डोकी भाल्यावर टोचून त्यांचे किनार्‍यावर प्रदर्शन करावयाचा सिद्दीचा अमानुष 
उद्देश मुंबईकरांनी सिद्धीस जाऊ दिला नाही. * 

बखरकारांना सिद्दी आणि इंग्रज यांच्याशी झालेल्या सवं हालचालींची माहिती 
नसली तरी कोठे तरी ते एकादा प्रसंग देतात. वरील प्रसंगाशी सुसंगत असा एक 
प्रसंग मराठी साम्राज्याच्या छोट्या बखरीत दिलेला आहे. “ तो खंदेरीहून माय- 
नायकाचा पुत्र उंदेरीवर ३०० शिपाई माणसानिशी धावून गेला. तेथे लढाई झाली. 
आरमार घेऊन फिरोन खंदेरीस किल्ल्यास येताना हबशी याणी मुकाबला केला. 
हातघाईस येऊन मायनाजी नाईक याचे पुत्राचे डोके मारून गलवतात घालून 
मुंबईस हूवशांनी पाठविले. शेख महमद उंदेरीवर किल्लेदार होता. त्याजवर एक 
दोन वेळा दर्यासारंग व नाईक मजकूर यानी सरंजाम सुद्धा जाऊन हल्ला केला. 
परंतु बाजू सर झाली नाही. खांदेकरांची कमतीच राहिली. ' 

सिद्दीने मराठ्यांची मारलेली डोकी समुद्रावर लटकावून भीती निर्माण 
करावयाचा प्रयत्न केल्याची बातमी सुरतेला गेली. त्यांनाही या अमानुष कृत्याचा 


१. शिपसासं-क्र. २२५६. 
२. छेव्या (0 507 18-8-1680; $॥ा ४०108, 116. 


३. मसाछोब-पृष्ठ ५१- 


१२६ : शिवपुत्र संभाजी 


राग आला. सिह्दोला मदत न करता संभाजीशी सख्य राखण्याचा आदेश त्यांनी 
मुंबईकरांना दिला. तरीही इंग्लंडहून सिद्दीच्या संवंधात हुकूम येईपर्यंत संभाजीशी 
निर्णायक बोलणी करू नयेत असे त्यांनी सुचविले. १ 


बक्षिसाच्या मागणीसाठी इंग्रजांनी जुल॑ महिन्यातच रायगडला नोकर 
पाठविले होते. हे नोकर तीन महिने तेथे राहून संभाजीमहाराजांचे पत्र घेऊन 
२५-१०-१६८० रोजी, राजापूरला परत गेले. त्यासंबंधी त्यांनी सुरतेला जो 
वृत्तांत कळविला त्याचा सारांश असा, “ मूळ कराराप्रमाणे सिद्दीच्या बाबतीत 
इंग्रज काही करीत नसल्यामुळे इंग्रजांच्या बद्दल आपल्या मनात आदर नाही असे 
तो (संभाजी) म्हणतो. सिद्दीला घालवून लावीप्यंत तो आपले काहीच काम 
करणार नाही. उलट पूर्वी मिळालेल्या बक्षिसाच्या रकमेची परत मागणी करील. 
परंतु सिद्दी बेट सोडून जाईल तर अथणीची लूट वर्गरे सर्व बाबतीत पूर्वी 
शिवाजीच्या वेळेपासून चालले होते तसेच स्नेहाने तो चालवील असे दिसते. * 
शिवाजीमहाराजांशी झालेल्या कराराप्रमाणे इंग्रज वागत नसल्याची तक्रार संभाजी 
राजांनी केली होती. त्यांनी स्पष्टपणे बजाविले होते की सिद्दीला मुंबईहून घालवून 
दिल्याशिवाय त्यांच्या कोणत्याही मागण्यांचा विचार होणार नाही. बक्षिसाबद्दल 
त्यांनी अनुकूल मत व्यक्त करूनही पद्धतशीर हुकूम दिला नव्हता. डेप्युटी 
गव्हनरने सिद्दीला मुंबईच्या बंदरातून काढून, पावसाळधात त्याला राहू न देण्याचे, 
आणि तोफा, दारूगोळा वगेरे सामुग्रीचा पुरवठा न करणाचे कबूल केले तर 
इंग्रजांचा बक्षिसाचा प्रश्‍न सुटणार होता. ६ंग्रजांनी तहातल्या गोष्टी पाळल्या 
नाहीत तर संभाजीराजे या तक्रारी दूर करण्यासाठी अन्य मार्ग अवलंबणार 
होते. ' 


संभाजीराजे इंग्रजांना केवळ दम देत राहिले नाहीत किवा इंग्रजांनी 
विनंती केल्यावर सिद्दी जाईल किंवा त्याचा बंदोबस्त होईल म्हणून ते वाट 
पाहात स्वस्थ बसले नाहीत. त्यांनी राजापूरच्या वखारीजवळ संन्य जमा केले. 
या संन्याचा हल्ला होईल अशी इंग्रजांना भीती वाटत असल्याने राजापूरला 
अडकून पडलेल्या इंग्रजांना तेथून निघून जाता येईना * राजापूरला दौलतखानाच्या 
आधिपत्याखाली मराठयांचे ४-५ हजार संन्य असून त्याच्याजवळ ५० गलबते 


१, 8७1 (० छ्या, 3-9-1680, 8-9-1680; ०७० ४०1 19, 941, 45. 
२. शिपसासं-क्र. २२८७. , 

३. कित्ता-क्र. २२८७, २२९२. 

४. कित्ता-क्र. २२९२. 


मराठे, सिद्दी आणि इंग्रज : १२७ 


होती, ' हे आरमार राज्ज ठेवण्यात दोन हेतू होते; सिद्दीचा प्रतिकार आणि 
इंग्रजांवर दडपण. सिद्दीला आश्रय दिल्यामुळे संतापून राजा हे आरमार मुंबईवर 
पाठवीळ अशी शंकाही मुंबईकरांनी व्यक्‍त केली होती. ' 

डिसेंबरच्या पहिल्या दोन आठवड्यांत सिद्दीचे आरमार वेंगुर्ल्याकडे 
लुटालूट करावयास गेले होते. त्यांचा प्रतिकार करण्यासाठी दोलतखान आपले 
भारमार घेऊन त्यांच्या पाठलागावर गेला ' त्याच्या संन्यात थोडी वाढ झाली 
होती. ६० गुराबे, आणि गलबते, आरमारावर ५००० आणि राजापुरात भरती- 
साठी ५०००. माणसे ठेवलेली होती. * 

सिद्दीचा बंदोबस्त करण्यासाठी संभाजी महाराजांनी आपला निष्णात आणि 
धूर्त वकील दि. २०-११-१६८० रोजी इंग्रजांशी बोलणी करण्यासाठी मुंबईला 
पाठविला. त्याच्या वरोबर महाराजांनी पत्रही दिलेले होते. सिद्दीच्या मुंबईतील 
हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गुप्त सूचनाही त्याला दिलेली होती. 
आवजी पंडित वकिलाने सांगितले की, “ शिबाजी महाराजांशी झालेल्या तहाप्रमाणे 
मुंबईकरांनी सिद्दीचा वंदो*स्त केला नाही तर संभाजी राजे इंग्रजांविरद्ध युद्ध 
पुकारतील, संभाजी राजांचा वकील आलेला पाहताच सिद्दीने आपले आ”मार 
बंदराबाहेर नांगरले. संभाजी राजांच्या आरमाराला तोंड द्यावयाची त्याची तयारी 
नव्हती, सिद्दीचा कायमचा बंदोबस्त झाला नाही तर त्याच्या अमानुष लूटमारीच्या 
बंदोबस्तासाठी किनाऱ्यावर सतत दहा हजार माणसे निष्कारण अडवावी लागतील. 
संभाजी राजे इंग्रजांशी मंत्री ठेवण्यास तयार असले तरी ते यापुढे हा उपद्रव सहन 
फरणार नाहीत. सिद्दीची मदत ताबडतोब थांबवून त्याला आरमारसह बाहेर 
फाढळे नाही भाणि त्याची मदत चालूच राहिली तर महाराजांनी मुंबईवर स्वारी 
करण्याचा निइचय केला आहे. ” * 

संभाजी महाराजांनी इंग्रजांना जी घमको दिली त्यामुळे सुरतकरांपुढे पेच 
निर्माण प्षाका. लंडनला माल पाठविण्याचा तोच मोसम असल्याने लंडन- 
कडी गऴबते जाईपयंत संभाजी राजांच्या वकिलाला आणि सिहीला नाखूष करून 
चाळळे नराते. स्वार्थासाठी इंग्रज दुटप्पी धोरण ठेवून वागत होते. गलवते भरून 
पाठविण्याची येळ माल्यामुळे सुरतकरांनी मुंबईकरांना दि. ८-१२-१६८७ च्या 


१. शिपसासं-क्र. २२९३. 

२. पित्ता. 

३. 501 (0 छेल्या 24-12-1680, 1- 1-1681, व्या ४०1 9, 0. 3. 

४. ऊठ (0 501, 27-11-1680, '3ठया ४०। 9, 0. 2. 

५, छळ्प (2 801 27-11-1680, 301 ४०] 9, 0 50-52; ० 10 
1.गा, 1-1-1681, आ ४०] 9, 0 8-13. र 


(९८ ; गिजपुत पंभागी 


प्रात हुकूम फेछा की, " ंशाभीपाडून आछेल्या माणणांगा पामाथे गहत्य आणि 
त्यांचा दर्गा मांना शोधेल अरो यागयाधे, गात्र णो घातमीपाराचे फाम फरणार 
नाही भक्षाकरिता एगाध्यापर भर ठेपायी, त्याछा गरैरविदवास न याटे७ याची 
लबरदारी "घ्यावी, प्याला एयफरप पाछपितता आहे तर वरे अरे आम्हांस वाटते. 
प्याछा दिरंगाई फरीत टोलपीत ठेयल्यागुळे 'रिद्वीशी अगदीच भांडण येण्याचा 
प्रसंग मेण नरोछ़ पर पशाही त्याछा रोणून ठेपल्यारा 'पाळेल. तात्पयं, गलबते 
निघून गेल्यावर यपा पाय निफाछ फराथा तो यिचार पुढे फरता येईल. तोपर्यंत 
शिद्दीला त्याच्या गैरयतंना्रे दुष्परिणाम रामजावून सांगून ( संभाजी ) राजाला 
समापान षाटेल अक्षा त्याच्याफान फाही छेशी अटी मिळू शकल्या तर गिळयाढ्या, "१ 
* ऐंग्रगांची शिह्दी आणि मराठे या दोषांनाष्टी पुखयिण्याची एज्छा नसली तरी 
त्यांध्या अडचणीच्या येळी संभाजी राजांनी त्यांना एम दिल्यामुळे थोडा फार 
फायदाथ शाला. १६८० सालच्या नोव्टूंयर महिन्याच्या ऐयटी सिद्दी फाही काळ 
मुंबई बंदर!थ्या बाहेर गेला. त्याख्पाञयळ लोकांना देण्यास पैसा नव्हता. त्यायेळी 
मराठ्यांचे आरमार समुग्राथे आधिपत्य फरीत एते. अशा रायं परिस्थितीचा विघार 
कलन एंग्रजांनी फॅ. गॅरी आणि रॉबटं थारयिन यांना दि. २०-१२-१६८० 
रोओी सिद्दीणी बो७णी फराययासाठी पाठयिले. त्यांनी मराठांच्या प्रदेणात लूटमार 
न परण्याची तोंडी प छेखी यचगे मोडली असल्याची जाणीव सिद्दीका फरून 
दिली. पुढेही तो तरास वागला रर एंग्रज त्याच्याशी शत्रुत्व स्वीकारून, गुप 
यादषह्वाशी अराछेछा तहू धंग्रज मोडणार कसल्याचे यफिलांनी सिद्दीला बजावले. 
फोले, नागोठणे, पेण, आपटे यगैरे' भागात उपद्रय देणार नाही, असे तो छेखी 
छिटून देण्यास तयार नरो तर त्य़ाछा आरगारासट्‌ मुंबईच्या बाहर जावे लागेल 
अस्ते ह्याला यजावण्यात आले. * यकिलांच्या सूचनांचा थोडाबटुत उपयोग शाला, 
आवजी पंडित मुंथईत ठाण मांडून बराल्मामुळे.थोडेसे यातायरण निवळून 
इंग्रज आणि सिही यांना जरय यराली, पाथ महिने तेथे राहिल्यानंतर आयजी 
पंश्ति परत भिभाला तेव्हा त्याप्याबरोवर राजाला र. १५० फिमतीचा नजराणा 
आणि वकिलाला ३ पार स्कार्लेंट देण्याथे ठरे. जूनच्या सुष्वातीरा तो नजर" 
नजराणे व पप्ने पेऊन गेछा. १ 
मध्या काळात येंगुत्यांछा गेलेला सिद्दी मार्च महिन्यात मुंबईस परतला. 
तेपूमध तो शुरतेला जाणार होता. जाता जाता त्याने ५०० गाणरो य ६ गलबते 
उंदेरीपर भाणि १०० माणरे माजगाव यंदरात ठेवली. या लोकांनी पूर्यीप्रमाणेय 
१ छपा (० ऐल, ४-12-1680; शिपरारा-भ. २१००, २' ०१1 (0 
8, 16-6-1681, पा ४० 19, ] 51-56; 01110 ४० 1160-11, 
7 257260, १. €01६-23-5-1681 ; 1०0॥ 10 807 16-6-1681, 


मराठे, सिद्दी आणि इंग्रज : १२९ 


चाचेगिरी व लूटमार चालू केली. दि. १६ मार्च १६८१ रोजी सिद्दीने मुंबईस 
जाणारी मराठ्यांची २ गलबते आणि ४ माणसे पकडली. मराठे सिद्दीच्या 
हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवीत असत. चेऊलला ३००० संन्यासह एक 
अधिकारी बसला होता. त्याने गलवतांची रास्त मागणी केली. ती परत न केल्यास 
हो हकीकत संभाजी राजांस कळविण्याची धमकी देताच गुंबईकरांनी सिद्दीकडून ती 
मिळवून चेऊलला पाठविली. ' 

इंग्रजांच्या सहकार्याने मुंबईत आणि उंदेरीवर राहून सिद्दी मराठी मुलखाची 
नासधूस करीत असल्यामुळे सिद्दीकडून उंदेरी घ्यावयाचे संभाजी राजांच्या मनात 
पहिल्यापासून घोळत असे. मराठ्यांची २२ गलबते आणि ३००० नाविकदल 
नागोठाण्यास सज्ज होते. व्यांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून महाराजांनी सहा 
महिन्यांचा पगार अगाऊच दिला. जो मोहीम यशस्वी करण्याचा प्रयत्न करील त्याला 
त्याला दोन दोन शेर सोने बक्षीस द्यावयाचे महाराजांनी कबूल केले. ' ऑगस्ट 
१६८० मध्ये उंदेरी काबीज करावयाचा प्रयत्न फसल्यावर दुसरा प्रयत्न करावयाचे 
ठरविण्यात आले. सिद्दीला उंदेरीवरून हुसकला आणि त्याला मुंबईतही थारा 
मिळाला नाही तर सिद्यांच्या हालचालींना पायबंद बसेल अशी संभाजी राजांची 
कल्पना होती. 

या दृष्टीने मराठ्यांनी दिनांक १८-७-१६८१ ला पहाटे उंदेरीवर हल्ला 
चढविला. मराठे आणि सिद्दो चार तास सतत एकमेकांवर हल्ले करीत होते. 
त्यात काही माणसे मेली व पुष्कळ पकडली गेली. अखेर सिद्दीने हा हल्ला परतवून 
लावला. * 

आतापर्यन्त केवळ मराठी मुलखाचीच नासधूस करणारा सिद्दी दिनांक 
१६-८-१६८१ पासून इंग्रजांनाही त्रास देऊ लागला. त्याने इंग्रज दलालांकडून 
पैश्याची मागणी केली आणि मुंबईच्या वखारीची नासधूस केली. * मुंबईकरांनी ही 
तक्रार सुरतकरांना कळविताच त्यांनी कोणाही इंग्रज नागरिकाने सिद्दीच्या नोकरीत 
जाळ नये, कोणी गेल्यास त्याला दंड करण्यात येईल असा हुकूम काढला. * मुंबई- 
करांनी हा हुकूम ताबडतोब अंमलात आणला. 


१. 8०॥ 1० 807 16-3-1681, 12-4-1681, 8०0 ४०) 9, 90 23, 
ह. 
२. छे (० 801, 16-7-1681. 
३, छेल्या (0 $७ा, 4-8-1681, वि 
४. ठप (0 50, 16-8-1681, 8 ४०] 90, 0 58-60, 
५. 801 (० 8070, 29-8-1681, ग्या ४०1 19, 0 34. 
शि. सं....९ 


१२३० : शिवपुत्र संभाजी 


इंग्रजांनी सिद्दीला दम दिला तरी त्याची चाचेगिरी चालूच होती. इंग्रज 
सिद्दीचा बंदोबस्त करण्याची गोष्ट मनात घेऊन प्रामाणिकपणे प्रयत्न करोत 
नाहीत अशी मराठ्यांची ' समजूत होती सिद्दीने केलेल्या लुटीबद्दल इंग्रजांना 
जबाबदार धरून मराठ्यांनी कोलेला आलेली त्यांची दहा गलबते अडविती. हे 
कळताच डेप्युटी गव्हनंरने मराठ्यांच्या सुभेदाराशी वाटाघाटी केल्याने तिद्दीचे 
पारिपत्य करण्याचे आश्‍वासन दिल्यावर काही गलबते सोडण्यात आली. ' इंग्रजांनी 
मुंबईत आलेल्या सिद्दीला दि. २७-१०-१६८१ ला कोर्लेला लूटमार करणार नाही 
या अटीवर ठेवून घेतले. परंतु तो इंग्रजांच्या धमकावण्यांना मुळीच भीत नव्हता- 
त्याने १६८१ सालच्या डिसेंबरच्या पहिल्या आाठवड्यात मराठी हद्दीतील नागोठाण, 
भापटे शहरे लुटली आणि जाळली. * 

हे कळताच नागोठाणचा सुभेदार सुंदरजी बाजी याने भात घेऊन जाणारी 
इंग्रजांची तीन गलबते पकडली. हे प्रकरण चिघळले असते परंतु सुंदर बाजी च्या 
मध्यस्थीने ते मिटले आणि इंग्रजांची गलबते सोडण्यात आली. ' संभाजीने आपल्या 
किल्ल्यांत धान्याचा पुष्कळ साठा करून ठेवल्यामुळे इंग्रजांना घान्याची अडचण 
निर्माण झाली होतो. * 

इंग्रजांवर दडपण आणून सिद्दीचा बंदोबस्त होईना. त्याची लुटालूट चालूच 
राहिली. नागोठाण व आपटे येथील जाळपोळ करून सिद्दीने चेऊलच्या वरच्या 
भागात लूट आणि जाळपोळ केलो आणि अनेकांना कद केले. सिद्दीच्या या 
कृत्यांकडे संभाजी राजांचे लक्ष होते. वरवर पाहिले तर किरकोळ वाटणार्‍या या 
कृत्यांनी मराठी प्रदेशाचे मोठे नुकसान होत होते. संभाजी राजांनी सिद्दीविरुद्ध 
आक्रमक घोरण स्वीकारले. त्यापूर्वी इंग्रजांची त्याला मदत होणार नाही याची 
खात्री करून घेऊन, इंग्रजांची काही जहाजे पकडून ठेवून, त्यांना पुरेसा दमही 
भरण्यात आला. 

उंदेरीवर चढाई न करता यावेळो संभाजी महाराजांनी जंजिऱ्यावर लक्ष 
केंद्रित केळे. जंजिरा जिंकून घेणे हो फार अवघड गोष्ट होतो. पूर्वी शिवाजी- 
महाराजांनी जंजिरा घेण्याचा प्रयद्न केला होता तेव्हा त्यांत त्यांनाही यश मिळाले 
नव्हते. त्यामुळे सिद्दो शिरजोर बनला होता. त्या किल्ल्याभोवती समुद्र असल्याने 
हे वेट रमणीय होते. या वेटावरील वस्ती खडकावर वसलेली आहे. ओहोटी 


१. छे 0 85७, 12-10-1681, 8०0) ४०1 9, ७ 94-96. 

२. व्या (0501, 20-12-1681, छेळ्या ४० 9, ७8 1-2; $0 एग 
108 0 28. 

३. गा) 0 $७, 3-1-1682, 0०1 ४०19, 0) 4. 

४. 1010. 


मराठे, सिद्दी आणि इंग्रज : १३१ 


भसली म्हणजे खडकावर बांधलेला किल्ल्याचा कोट थोडासा उघडा पडतो. 
कोटाच्या भिती सुमारे ५० फूट उंच असून त्याच्या प्रत्येक बुरुजातील अंतर ९० 
फूट आहे. राजपुरीच्या किनार्‍यापासून किल्ल्यात येण्याजाण्याकरिता नेहमी तर 
चालू असते. किल्ल्याच्या आत राजवाडा आहे. आत गोड्या पाण्याची दोन तळी 
असून रस्ते फरसबंद आहेत. दारुगोळा आणि तोफखाना ठेवण्याच्या जागा फार 
विचित्र आहेत. 


शिवाजीमहाराजांप्रमाणेच संभाजी राजांनी जंजिरा सिद्दीकडून घेण्याचा 
प्रयत्न .केला. जंजिऱ्याच्या वेढ्याच्या वेळी संभाजी राजे जातीने हजर होते. या 
वेढ्यासंबंधी म. रा. चिटणीस बखरीत माहिती दिलेली असली तरी संभाजी राजे 
स्वतः य स्वारीत होते याचा उल्लेख त्यात नाही याचे आइचयं वाटते. 


कोंडाजी फ्जन्द याने जंजिऱयावर जाऊन फितुरी करतो असे म्हटल्याने 
याला तिकडे पाठविण्यात आले. तिकडे गेल्यावर त्याने चाकरी धरली. त्याने तेथे 
एक बटकी खरेदी केली आणि कबिल्यासुद्धा तो तेथे नोकरी करू लागला. 
जंजिऱ्यातील दारुखाना इत्यादींना आग लावून देण्याचा त्याचा विचार होता. 
कोंडाजी फ्जन्दचा हा डाव सिद्दीला कळला आणि सिद्दीने त्याचे डोके मारले. 
काही लोकांना बुडविले. काही पळाले. ही हकोकत संभाजी महाराजांना कळली 
तरीही काहीही करून जंजिरा घेतलाच पाहिजे असे त्यांनी ठरविले. ' 


१६८१ साली डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीला संभाजी राजांनी आपल्या 
बरोबर शहाजादा अकबरला आणि घाटावर असलेल्या २०००० सैन्याव्यतिरिवत 
मोठे स॑न्प्र घेऊन दंडाराजपुरीला वेढा दिला. सतत पंधरा दिवस तोफांचा भडिमार 
केल्यामुळे कोटाच्या भिंती जमीनदोस्त झाल्या. सिद्दी आणि त्याचे लोक 
खडकांच्या मागे बचावासाठी लपून .राहिले. या वेढयासंवंधी मुंबईकर 
लिहितात : खासा संभाजी हा वेढा चालवीत आहे. दंडाराजपुरीवर होत 
असलेल्या तोफखान्याच्या मारामुळे सिद्दी खरातला तेथे निवारा न राहिल्यामुळे 
निसटून जावे लागणार माहे. “ 83130) 15 1८501८0 00 (0 18156 01८ 
॥ं९४८ 50 1०" 85 02 080 3 18९9 (0 15 080८ ० ८158 (0 8310 ०806. 
९० 58110 1८ ४॥1]] 2०5८ 811 5०2835 ०. (20९ंड805 800 (8106 8 
018068 (0 00000. पढ ७811 ९०. इला छापा/ ० छळ फा णा. (08. 
७४७ ग्रा808 81 00० ९३0801 8ा9 0०51.... 8069 फांद 8 
पढ ७० ७०७. झाला्ा3ला 00 ७०805 छाठ ४९60 झाल. छळॉलाल 0 
81 ७805 ठा (४८. ९001010081 होळापाड तीठया 5800080. छा] 0८ 


१. मराचिवब-पृष्ठ १३. 


१२२ : शिवपुत्र संभाजी 


फा01०0( आहि णां$ड00, 00 ७९॥७्ट 50 0180019 150655९0 9831151 (16 
&009.. ४८ ०७०॥०॥ छ०्ण्णाह ला०पष्टा ४ 0० 1008018715. ” १ 

मुघलांचा सुभेदार याकुतखान हा दंडाराजपुरीस होता. त्याने कळविले 
होते कौ, “ शिवाजीचा मुलगा संभाजी याने पाच तोफा जंजिर्‍्यावर लावल्या 
आहेत. किल्लेदाराबरोबर मुकाबला केला. तोफा चालविल्या. दारूचे गोळे 
किल्ल्यात सतत फेकले जात होते. प्रत्येकं तोफगोळ्याचे वजन पावणे चार शेर 
होते. ” या माऱ्यामुळे सिद्दी खैरात आणि सिद्दी कासम यांना एका लहान रेकडी- 
वर आसरा घ्यावा लागला. त्यांच्या होड्या वाटेत सारख्या खेपा घालीत असल्यामुळे 
मराठी संन्याला जंजिऱयावर जाण्यात अडचण निर्माण झाली. संन्याला जाण्याचा 
मार्ग काढण्यासाठी संभाजीराजांनी आठशे चौरस वार इंद आणि तीस वार लांब 
जंजिर्‍याची खाडी दगड, लाकूड, कापसाच्या गाठी यांनी भरून काढण्याचा प्रयत्न 
केला. परंतु त्यावेळी समुद्र खवळलेला असल्यामुळे या प्रयत्नांचा फारसा उपयोग 
झाला नाही. ' 

संभाजीराजांना जातीने या वेढ्यासाठी फार काळ हजर राहाणे एवय झ्षाळे 
नाही. कारण अकवराला पकडण्यासाठी आलेल्या औरंगजेबाने मराठ'धांच्या सर- 
हद्दीवरील सव गडकोटांना वेढे घातलेळे होते. दि. ४-२-१६८२ च्या पूर्वी काही 
दिवस हसनअलीखान या मुघल अधिकार्‍याने कल्याण-भिवंडीला वेढा घातल्याची 
बातमी कळताच संभाजी महाराजांना या वेढ्यातून अंग काढून घेणे भाग पडले. 
सिद्दीपेक्षाही मुघलांशी मुकाबला करणे महत्त्वाचे होते. १६८२ च्या फेब्रुवारी 
महिन्याच्या अलेरीस संभाजी आणि अकवर जंजिऱ्याच्या भाघाटीवरून माघारे 
आले. राजे. गांगोलीला आणि अकवर शहापूरला गेला. * 

राजांनी जरी स्वतः या वेढ्यातून अंग काढून घेतले तरी या वेढ्याचे 
काम थांबविलेले नव्हते. ते त्यांनी दादाजी व विसाजी रघुनायांकडे सोपविले. 
दादाजीने वेढा चालू ठेवला. * त्याच्यावरोवर मया नाईक, गोविदराव काटे, 


१. उपा (0501, 19-1-1682, 8०0) ४०1 9, 0 4-5, 501 ४०1 108, 
9 45-46, 
२. अख: २४-२-१६८२. 
३. प्र४-२१0, 0 118. 
४. अख : २४-२-१६८२; 30१ (0501, 4-2-1682, 8०१1 ४०1 9, 0 7-8. 
५. टोप :- दादाजी आणि विसाजी रघुनाथ हे मुरार वाजीच्या वंपातले. 
मुरार बाजी युद्धात पडले त्याजउपरि संभाजी महाराज "ाजपासी आमचे 
वडील दादाजी व विसाजी रघुनाथ यांसी संभाजी महाराज राजे राजपुरीचे 
मसलतीस रवाना करणार. ते समई दादाजी व विसाजी रघुनाथ याणी 
महाराजांपासी मजकूर करून तुमचे वडील संक्राजी वाजी यांसी वादासी 
(पुढील पानावर 


मराठे, सिद्दी आणि इंग्रज : १३३२ 


दौलतखान, कावजी मोहूमद, गोविद कान्हो, गोविदजी जाधव आणि संभाजी 
पावला आणि ४००० सैनिक होते. या दु्घंट कामात उत्तेजन मिळावे म्हणून 
महाराजांनी अर्धा शेर सोने किवा चांदीची कडी बक्षिस दिली. सिद्दी कासमचे 
आरमार मुंबईस गेल्याचे कळताच दादाजीच्या संन्याने एके दिवशी मध्य रात्रीच्या 
वेळी जंजिऱ्याच्या कोटाला शिड्या लावून आत शिरण्याचा प्रयत्न सुरू केला. 
किल्ल्यातील लोकांनी केलेल्या दगडांच्या: वर्षावात मराठयांचे ५०० लोक मेल्यामुळे 
निराश होऊन दादाजी रघुनाथ सैन्याला घेऊन निघून गेला. 

मराठी साम्राज्याच्या छोट्या बखरीत या वेढ्यातील हालचालींची माहिती 
पुढीलप्रमाणे दिलेली आहे. “... तो जंजिरेकर हपक्ी यांनी बहुत शेखी केली. 
त्यावर कवि कलश यांनी दादाजी रघुनाथला रवाना केले त्याजबरोबर आरमार, 
माय नाईक व गोविदराव काथे सरदार देऊन रवाना केले. . . दादाजी नरस प्रभू 
राजपुरी पावेतो (गेला.) त्याने मारगिरी साधून आगरा व पत्रदुर्ग यांजवर 
आरमार रोखून लगट करून मारगिरी केली. मेहेतर लोक कुंडातून आले. मोठी 
तोफ सव्वा खंडी दारूची होती. तिच्या योगाने आत्याजी पंत व रामाजीपंत यांनी 
यत्न करून हूपशी जेर केला. रात्रीं पळोन जावे असे हूपशी यांचे वर्तमान ऐकून 
तलावावरून मारगिरी करू लागले. तो कवि कलशास सरकारातून सांगितले की 
पैका बहुत खर्च केला. अद्यापि राजपुरी हातास येत नाही. राजे मजमदार परमूचे 
घरी गेले आहेत. आणि हरएक कामात त्यांचा उत्कषं. राजपुरीचे काम जालिया 
पुढे दुसरा कोणी नाही. हे विषम सरकारकुनांचे चित्ती येऊन कवि कलशासी 


मागोल पानावरून ) 
नेले. तेव्हा शंकराजी बाजी यांनी निवेदन केले कौं वतन दादाजी व विसाजी 
रघुनाथ (यां )चे व आमचे आहे. परंतु आमचे वडील... ... ( हि )शावर 
होते याचे वडील वतनावरी होते. रोजगा (रा) मुळे आमचा उपभोग वतनाचा जाला 
नाही. परंतु दादाजी व विसाजी रघुनाथ यांचा व आमचा मूळ पुर(ष) एक 
त्यापासून वतन आहे म्हणून निवेदन केले. त्यावरून वोशावल मनास आणिता 
संक्राजी बाजी व दादाजी व विसाजी रघुनाथ याचे बोलणियावरून चौघांचे मतें 
संक्राजी बाजी व दादाजी व विसाजी यांचे मूळ पुरुष येके ठाइ होते. त्यापासोन 
एस्े खरे जाहाले परंतु संभाजी माहाराज याजपासी दादाजी व विसाजी रघुनाथ 
यांचा सला चालत होता म्हणोन यानी तुमचे वडील संक्राजी बाजी यासी भोगवटा 
रोजगारा मधे नाही या अर्थावरी संक्राजी बाजी याजपासून वतनास आपला 
वारसा नाही म्हणोन लिहून घेतले. (ऐसा-आ-जो, लेख ६४, पृष्ठ ९९). 
१. टा (0 $0/, 30-1-1682, $७ ४०] 108, 0 120, 01१1० ४०) 
117-18. 


११४ : शिवपुत्र संभाजी 


नानाप्रकारे समजाविले. त्यांनी महाराजास सांगितले कीं दादाजी परभू याणे बहुत 
पैका ख्चं केला. त्यास उठोन आणावे त्याजवर महाराजांनी हुजुराचे भले लोक 
पाठवून हात धरून उठवून आणले. खरचं करून थोडकयासाठी कामाचा नाश केला. आर- 
मार होते ते घेऊन गोविद कान्हो व मायनाक भंडारी, गोविदराव जाघव व काथे 
हे उरणचे खाडीतून नागोठण्यावरून देववटणेस गेले. ” १ 

संभाजीमहाराजांनी वेढ्यात पुढाकार घेतला होता. खाडी भरून काढण्याची 
अचाट कल्पनाही कार्यान्वित करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्यामुळे केवळ फार 
खर्चे झाला म्हणून दादाजीला परत बोलावण्यात आले असेल असे वाटत नाही. 
मुघलांनी सवंत्र आक्रमण केल्यामुळे लष्करावरील खरचं फार वाढला होता यात 
शंका नाही. त्यामुळे खर्च फार झाल्याने त्याला परत बोलाविले या विधानात 
थोडासा सत्याचा अंश असावा असेही मानण्याकडे कल होतो. कविकलशाने 
दादाजीला अमात्यपद देण्याचे कवूल केलेले असल्यामुळेही तो आघाडीवरून माघार 
घेण्यास तयार नसावा. १६८१ सालच्या अखेरीस सुरू केलेला वेढा १६८२ च्या 
गॉंगस्ट महिन्यापयंत चालू होत. स्वत: महाराज आणि इतर अनेक सरदारांनी या 
वेढ्यात महत्त्वपूणं कामगिरी करूनही यश पदरात पडले नाही. शिवाजी- 
महाराजांच्या पावलावर पाऊल टाकून जंजिर्‍यासारखा अवघड किल्ला घेण्याचा 
प्रयत्न, संभाजीराजांना अपय्ष आले असले तरीही, कोतुकास्पद होता यात 
शंका नाही. 

सिद्दी आणि इंग्रजांसमोर टिकाव धरता यावा म्हणून संभाजीमहाराजांनी 
अरबांशी दोस्ती करून त्यांचे साहाय्य घेतले. जंजिर्‍याला वेढा घालण्यापूर्वीच 
महाराजांनी * एलिफंटा ' जवळचे एक बेट घेऊन तेथे कोट बांधण्यास सुरुवात 
केली होती. जंजिऱ्याचा वेढा चालू असतानाच त्यांनी समुद्रावरून इंग्रज आणि 
पोतुंगेजांना घालवून देण्याचे ठरविले होते. इंग्रजांजवळ त्यांच्या नोकरांना पुरेल 
इतके धान्य होते. मराठयांनी आपले लोक सवंत्र ठेवल्यामुळे इंग्रजांना घान्यही 
महाग मिळत होते. चोरून मारून धान्य मिळविण्याचे त्यांना प्रयत्न करावे लागत 
होते. संभाजीराजांच्या म्हणण्यासाठीच नव्हे तर इंग्रज ज्या पेचात सापडले होते 
त्यासाठी सिहोला मुंबईत ठेवू नये असे इंग्रजांना वाटत होते. जंजिऱ्याच्या मदतीस 
न जाता सिद्दी कासम पावसाळयात मुंबईत राहणार होता. या भीतीने मुंबईकरांनी 
सुरतेला दि. १९-१-१६८२ ला कळविले की, “ सिद्दी येथेच पावासाळा काढणार 
असेल तर आपल्याला चौकी पहारा वाढविला पाहिजे. संभाजीराजांकडून 
सिद्दीवर केव्हा छापे येतील त्याकडे जागता पहारा ठेवून लक्ष ठेवावे लागेल. 
संभाजीराजे सिद्दीवर फार चिडलेले आहेत. आपल्याच रहिवाशांना पुरेसे घान्य 


१. मसाछोब-पृष्ठ ६०-६१. 


मराठे, सिद्दी आणि इंग्रज : १३५ 


नाही. मग आम्ही त्यांच्या माणसांना धान्य कोठून पुरवावे ? काही तरी करून 
पावसाळधात सिद्दी मुंबई बंदरात न राहिला तरच आम्हाला संभाजीराजांशी 
शांततेने व मैत्रीने राहता येईल. ” ' मुंबईकरांनी इतके बजावूनही सिद्दी १६८२च्या 
जानेवारीच्या अखेरपर्यंत मुंबईत राहिला. सिद्दीला मुंबईत राहू देऊ नये अशी 
विनंती सु'तकर इंग्रजांनी सुरतेच्या सुभेदाराजवळ केलो, पण ती अमान्य करण्यात 
आली. मात्र कोळगाव, नागोठाण, आपटे, बट्टी या भागात सिद्दी उपद्रव 
करणार नाही असे.अभिवचन सुभेदाराने इंग्रजांना दिले होते. सिद्दीने हे करार 
पाळले तर संभाजोमहाराज सिह्दीचे आरमार मुंबईत राहिले तरी तिकडे दुर्लक्ष 
करणार होते.' 

मुंबईकरांनी वेळोवेळी कळवृनही सुरतकर आपले सिद्दी-घाजिणे धोरण 
सोडावयास तयार नव्हते. मुंबईकरांनी दुटप्पी घोरण अंगीकारावे असे ते सुचवीत 
होते. संभाजीची भीती बाळगण्याचे कारण नाही; सवं बंदोबस्त करीत भाहो, 
अरब आणि संभाजी यांच्या मंत्रीमुळे घाबरू नये, राजांशी गोडीगुलाबीने वागावे 
असा ते नेहमीच सल्ला देत होते. असे घोरण अवलंबून संभाजी आणि सिही यांना 
खूष ठेवणे मुंबईकरांना जड जात होते. संभाजीराजांप्रमाणे सिह्दीही इंग्रजांकडे 
तक्रार करीत होता. इंग्रजांनी मराठ्यांना दारूगोळा विकल्याबद्दल सिद्दीने फेब्रुवारी 
१६८२ मध्ये तक्रार केली. यावेळी दुटप्पी धोरणाने कसे वागावे हे सांगताना 
सुरतकर दि. १०-२-१६८२ ला लिहितात, ' सिद्दीची तक्रार खोटी आहे यात 
शंका नाही. परंतु राजांना मदत देणे जरूरच असेल तर ती गुप्तपणे द्या. औरंगजेब 
सध्या तिकडेच स्वारीवर आहे. त्याच्याजवळ फार मोठे स॑न्य आहे. तरी 
सिद्दीला दुखवू नका. ” १ 

मुघल सुभेदार हसन अलीखान कल्याण-भिवंडीला गेल्यावर दारूगोळा, 
पेसा आणि धान्य यांच्या मागणीस नकार द्यावा असे सुरतकरांनी मुंबईकरांना 
सांगितले. त्याप्रमाणे संभाजीमहाराजांकडे कोणीही माणूस पाठवू नये असे 
बजावले. १६८२ च्या फेब्ह्वारीत चेऊलच्या पोर्तुगेजांनी सिद्दीला धान्यपुरवठा 
केल्याबद्दल संभाजीराजांनी त्यांच्याकडे विचारणा केली. पोतुंगेजांनी इंग्रज सिद्दीला 
उघड उघड मदत करीत असल्याचे सांगितले. मुघलांच्या भीतीमुळे सिद्दीबद्दल 
काहीच हालचाल करावयाची नाही असे सुरतकरांनी ठरविले. मुघलांच्या हुकमा- 
प्रमाणे महमुद रज्ञाक याला मुंबईत राहू देऊन त्याची बडदास्त ठेवावी असे 


१. 8०0 (०501 19-1-1682, $० ४०1108, 0 456. 

२. 50 (0 छे०्फ 31-1-1682, 10-2-1682, 12-3-1682, 24-4- 
1682; ण ४० 19, 00 5, 6, 11, 13. 

३. ठया (0 80, 10-2-1682, 50 ४०1 90, 0 51. 


११६ : शिवपुत्र संभाजी 


मुंबईकरांना सुचविले. ' सुरतकरांच्या सूचनांप्रमाणे वागणे मुंयबईफरांना जड णात 
होते. ते पुनःपुन्हा आपल्या अडचणी सुरतकरांना निवेदीत होते. त्यांनी स्पष्टपणेघ 
लिहिले की, सिद्दीसारख्या खुनशी आणि दुष्ट लोकांना राहू दिल्यास संभाजीराजे 
नुकसानीचा जाब भागतील; त्यांना तोंड देणे फठीण पडेळ. आपल्याजवळ एकही 
जहाज नाही की सैन्य नाही. अशा परिस्थितीत संभाजीराजांसारख्या षाघ्रूपासून बघाव 
करणे कठीण आहे. त्यांनी दंडाराजपुरी घेतली तर ते फिनार्‍याचे मालक होतील. 
तरी सिद्दी पावसाळघात न राहील अशी व्यवस्था करावी. * यावर सुरतफरांनी 
मुंबईफरांना बजावले की, इंग्रजांशी व्यापार करण्यात फायदा असल्यामुळे आपण 
सिद्दीला मदत देत असूनही संभाजीराजे आपल्याशी सरळ वागत आहेत. असे भरले 
तरी राजे केव्हाही छापे घालतील भशी पोटातून त्यांना. भीती वाटत होतीच. 
त्यामुळे एप्रिल १६८२ मध्ये मराठ्यांच्या मुलात पहारा फरण्यासाठी होड्या 
ठेवाव्या असे सुरतकरांनी मुंबईस लिहिले. १ 

एप्रिल १६८२ मध्ये मुंबईकरांनी सिद्दीला येऊ दिळे नाही. परंतु गुरतकरांच्या 
दडपणामुळे दिनांक ९ मे १६८२ रोजी सिद्दीला बंदरात घेणे मुंबईफररांना भाग 
पडले. सुरतकरांनी स्वतःच्या धोरणाचे समथंन करण्यासाठी मुंबईकरांना कळविले 
की, “ तुमच्या मदतीला आता सिद्दी ठेवलेला असल्याने संभाजीराजे तुम्हाला त्रास 
देणार नाहीत.” 

संभाजीराजे आणि त्यांची माणसे सिद्दी आणि इंग्रज यांच्या हाळचालीवर 
जागरूकपणे लक्ष ठेवीतच होती. फेब्रवारी १६८२ मध्ये संभाजीराजांनी चेऊल येथे 
तटबंदी करण्यासाठी माणसे पाठविली. सिद्दी तेथे राहात असल्याने त्याध्यावर 
लागता पहारा ठेवण्यासाठी बरीच माणसे ठेवणे जरूर होते. परंतु गोव्याच्या 
व्हाइसरॉयकडून मान्यता आल्यावर तटबंदी बांधण्याची परवानगी मी देऊ शकेन 
असे तेथील पोर्तुगेज गव्हनेरने सांगितले. सिद्दीला चेऊलजवळ राहण्यास इंग्रजांनी 
परवानगी दिलेली असून त्याला पाणी व इतर धान्यपुरवठाही फेला आहे असेही 
त्याने सांगितले. याबद्दल संभाजी निषेध केल्यावाचून राहणार नाही असे मुंबई- 
करांनी सुरतकरांना कळविले होते. * 

सिद्दी फासम मुंबईत येऊन राहिल्याचे कळताच मराठ्यांच्या आारमारातील 
४० गलबते १५ मेला दुपारी २ वाजता खाडीतून बाहेर पडली. त्याबरोबर 


१. 8० 10 ेत्या, 12-3-1682, 19-4-1682, 50 ४०1 9१0, 

२, 80 (0 उपा, 12-3-1682, 19-4-1682 , 801 ४०1 90, 
7? 58-81, 

"३, 501 (0 3०॥॥, 25-4-1682, 50 ४०] 90, ७983-86, 

४. छ्या (0 801, 25-2-1682. 


मराठे, सिद्दी आणि इंग्रज : १३७ 


सिह्दीही २ जहाजे आणि ८ गलबते घेऊन निघाला. त्याचा हल्ला होण्यापूर्वीच 
मराठ्यांची गलबते खंदेरीवर गेली. त्यामुळे १६ मेला सिद्दी कासम माघारी गेला. 

"मराठ्यांनी आपली नाविक शक्तीही वाढविली होती. मायनाकाचा आणि 
सिह्दी संबुळचा मुलगा आणि त्याचा मेव्हणा सिद्दी मिस्त्री यांच्या हाताखाली ८५ 
गलबते आणि ५००० माणसे होती. हे आरमार उंदेरी, चेऊल किवा मुंबईतील 
सिद्दीच्या आरमारावर झडप घालण्यासाठी टपून बसलेले होते. मुंबईचे एक ठाणे 
मराठ्यांनी खंदेरी जवळ लुटले आणि जळाऊ लाकडे नेणारी एक होडी मे महिन्याच्या 
अखरीस जाळली. जून महिन्याच्या अखेरीस महाराजांनी आपले ५ हजार सैनिक 
थळ येथे ठेवले होते. त्याच रात्री हल्ले करून या सैन्याने उंदेरी घेण्याचा प्रयत्न 
केला. परंतु उंदेरीवरून सिद्दीने तोफा उडविल्यामुळे मराठ्यांच्या गलबतांना माघारे 
फिरावे लागले. ' संभाजीराजांच्या खंदेरी येथील आरमाराने आठ महिन्यांत 
इंग्रजांचे रु. ४५०० चे नुकसान केले होते. रक्षणासाठी त्यांना वेगळा खर्च 
करावा लागला होता. ' संभाजीराजांनी मुंबईजवळच्या आणखी एका खडकाळ 
बेटावर तडवंदी उभारण्याचा प्रयत्न चालविला होता. अलीबाग किनाऱ्याजवळ 
सुमारे दोन मैलांवर असलेला “ कुलावा कोट * हे ते ठिकाण असावे. 

इंग्रजांनी वारंवार सांगून, धमक्या देऊन, सिद्दीच्या प्रदेशात आक्रमक 
हालचाली करूनही सिद्दीची लूटमार थांबलेली नव्हती. मुंबई बंदरात थारा मिळत 
असल्याने मराठी मुलखात त्रास देणे त्याला सोपे जात होते. त्याने कोर्ले येथे लूट 
करून ती उंदेरीला नेली होती. इतकेच नव्हे तर त्याने दि. २८-८-१६८२ 
रोजी नागोठाण्यास जाऊन अनेक लोकांना त्रास दिला. बर्‍याच लोकांची नाके 
कापून एका हवालदाराला पकडून मुंबईस नेले. संभाजीच्या भीतीने मुंबईकरांनी 
त्याला उंदेरीस नेण्यास सांगितले * त्याच्या या कृत्यांनी रागावून मराठ्यांनी 
“दोलतखान व त्याचे 2० गलवतांचे आरमार नागोठाण्यास हजर ठेवले होते. सिद्दी 
मिरत्री ३० गलबते घेऊन सज्ज होता. तो दि. ४- १०- १६८२ रोजी 
कोले येथील 'मात आणण्यासाठी नागोठाण्याहून वाहेर पडला. सिद्दीला 
हे समजताच त्याने सिद्दी कासमच्या नेतृत्वाखाली १६ गलवते मराठ्यांच्या 
गलबतांवर पाठविली. कोलगावजवळ चकमक उडून मराठी आरमार 
माघारी फिरले. सिद्दीने मराठ्यांची ७ गलबते, ४५ माणसे आणि याकूबखानाचा 
मुलगा सैदी संबूल यांना कंद केले. याशिवाय जखची झालेला सिद्दी मिस्त्रीही 
पकडला गेला. माजगावला नेण्यात आल्यावर मुंबईकरांनी त्याला औषधोपचारासाठी 


<५५<. 


१. १९: छल्पा (० 5, 16-5-1682. 
२. २ : छेळ्णा (0 501, 24-7-1682. 
३. एर : छेठणा 10 $७ा, 28-8-1682. 


१३८ : शिवपुत्र संभाजी 


ठेवून घेतले. तो दि. ५-१०-१६८२ रोजी मरण पावला. ' ही बातमी सुरतचा 
मुत्सही कारतलबखान यास कळविण्यात आली होती. बरा झाल्यावर सिद्दो मिस्त्रीला 
त्याच्याकडे पाठविण्यात येणार होते. त्याच्या बरोबरच्या माणसांत जे लोक मुसलमान 
असतील त्यांना जीवे मारू नये. जे हिंदू मुसलमान होत असतोल त्यांना कंदेत 
ठेवावे. जे मुसलमान होण्यास नकार देतील त्यांना ठार करावे. * 

सिद्दीला सर्व प्रकारची मदत देण्यास सुरतकर मुंबईकरांना सांगत होते. 
रु. १०००० चा सवं प्रकारचा माल आणि सिद्दीची कुटुंबे मुंबईत राहू द्यावी असेही 
सुरतकरांनी बजाविले.' सुरतकरांचे हे धोरण पसंत नसल्याने मागील वेळेप्रमाणेच 
याही वेळी सिद्दीचे लोक राहिल्याने अन्नाचे दुभिक्ष वाढेल, दुष्ट लोकांना मासरा 
देऊन त्यांच्याशी सामोपचाराने वागणे कठीण असल्याचे मुंबईकरांनी कळविले." 

सुरतकरांच्या या धोरणामुळे मुंबईकरांच्या पोटात भोती वाटत होती. ते 
दि, ५-१०-१६८२ रोजी लिहितात, “ सिद्दी संभाजीराजांची सारखी भआागळीक 
करीत भाहे. तो येथून गेल्यावर मात्र आमची धडगत राहणार नाही, तरी 
सैनिक आणि आरमारी मदत ताबडतोब पाठवावी. संभाजीराजांनी अन्नधान्य 
आणण्याची सकत मनाई केलेली असून पोर्तृगेजांनीही मुंबईला घान्य देऊ नये म्हणून 
जाहीरनामा काढला आहे. ” * सुरतकरांनी मुंबईकरांच्या अडचणीकडे लक्षच 
दिले नाही. 

सिद्दीच्या संबंधात बोलणी करण्यासाठी आणि इंग्रजांची मंत्री संपादण्या- 
साठी संभाजी राजांनी आपल्या वतीने न्यायाधीश प्रल्हाद निराजीला 
पाठविण्याचे ठरविले. मुघल सैन्य कल्याण-भिवंडीला वेढा देऊन वसलेले होते. 
मुघलांनी सवंत्र आक्रमक पवित्रा घेतलेला होता. अशा वेळी सिद्दी, इंग्रज आणि 
मुघल एक झाले तर मराठी राज्याला भयंकर घोका उत्पन्न होण्याची भीती 
होती. अश्शा परिस्थितीत इंग्रजांची मैत्री संपादून मुघलांना मदत करण्यापासून 
त्यांना परावृत्त करणे आवश्‍यक झाले होते. या दृष्टीने आपण होऊन संभाजी 
महाराजांनी प्रल्हादपंतांना इंग्रजांकडे पाठविण्याचे ठरविले असावे असे दिसते. 
दि २४-१०८१६८२ पूर्वी ते महाराजांचे अनेक निरोप घेऊन इंग्रजांना 
भेटण्यासाठी निघाले. त्यांनी महाराजांचे सर्व हुकूम इंग्रजांना कळविले. मराठे 
इंग्रजांना पैश्याची व संन्याची ( मुंबईच्या संरक्षणासाठी असावी ) मदत करावयास 


१, छेठ्या (0501, 5-10-1682. 
२. अख: ४-११-१६८२. 

३. 851 10 छेल्या, 3-9-1682. 

४, 8०७ (0 80 29-9-1682. 
५. 8०॥ 10 501, 5-10-1682. 


मराठे, सिद्दी आणि इंग्रज : १२९ 


तयार होते. त्यांची मैत्री मिळविण्यासाठी संभाजी राजे इंग्रजांची झालेली नुकसानी, 
त्यांनी आपली माणसे पाठविल्यास, भरून द्यावयासही तयार होते. या विषयां- 
बरोबरच महाराजांना दुमिळ वस्तू, कुत्री, लहान मोठी पिस्तुले, मोठे बिलोरी आरसे 
इत्यादी गोष्टी हव्या असल्याचेही प्रल्हादपंतांनी सागितले. "१ 

प्रल्हादपंतांच्या मागण्यांना मुंबईकरांनी ताबडतोब उत्तर दिले नाही. त्यांनी 
दिलेली पत्रे सुरतेला पाठविली. सुरतेहून उत्तरे येईपर्यंत मुंबईकरांनी प्रल्हादपंतांना 
१५ दिवस ठेवून घेतले. प्रल्हादपंत मुंबईस असताना महाराजांनी त्यांच्याकडे दोन 
दूत पाठविले होते. सिद्दी त्यांच्या प्रदेशात रोज त्रास देऊन माणसे पळवीत 
असल्याचे समक्ष पाहिल्याचे या दूतांनी सांगितले. आम्ही वारंवार सिद्दीकडे 
तक्रारी करीत आहो, असे मुंबईकरांनी त्यांना सांगितले. इंग्रजांजवळच दाणागोटा 
नसल्याने ते सिद्दीला मदत करण्यास असमर्थ होते. सिद्दीने मुघल आरमार येण्या- 
पूर्वीच लुटालूट करून स्वतःची भर करण्याचे ठरविले होते. त्यामुळे मुंबईकरांनी 
मुघल आरमार येण्यापूर्वीच स्वसंरक्षणाच्या खटपटीस लागल्याचे सुरतकरांना 
कळविले. ' सिह्दी जोपर्यंत सुरतेला परत जात नाही तोपर्यंत महाराजांनी आपल्या 
मुलखातून धान्य नेऊ देण्यास सकत मनाई केली होती. ' या सर्वे अडचणींची 
मुंबईकरांनी कल्पना दिली. मुंबईकरांच्या अडचणींचा विचार क€ून, संभाजी राजे 
किवा त्याचे मंत्री यांवर विश्वास ठेवू नये, मराठी पत्रांची इंग्रजी भाषांतरे करून 
पाठवावी, या सूचनांसह महाराजांच्या पत्राचे उत्तर लिहून वकोल पाठविल्याचे 
सुरतकरांनी कळविले. त्यांचे दुसरे पत्र आल्याशिवाय इंग्रेज वकील पाठवू नका, 
आणि मराठ्यांच्या वकिलाजवळ गोड गोड बोलून धान्य आणविण्याची परवानगी 
मिळवा असे मुंबईकरांना बजावले * 

सुरतकरांनी प्रल्हाद निराजी वरोबर हेन्री स्मिथला पाठविण्याचे ठरविले. 
मुंबईहून आणखी कोणी तरी त्याच्या बरोबर जाणार होते. सुरतकर राजांना फार 
भारी किंमतीचे बक्षीस द्यावयास तयार नव्हते. चंदी प्रदेशातल्या बंदराशी व्यापार 
करण्यासाठी फर्मान मिळविण्याविषयी, कारवार येथील इंग्रजांच्या वखारीस त्रास 
देणाऱ्या सुभेदाराची बदली करण्यासंवंधी आणि संभाजी राजांना हव्या असलेल्या 
चापाच्या बंदुका आणि पिस्तुले शिल्लक नसल्याचे कळविण्याविषयी त्यांनी मुंबईकरांस 
सूचना दिल्या होत्या." र 


१. 5 : उण (0 $॥/, 23-10-1682, 27-10-1682. 
२, छारे : छ्या 10 पा, 31-10-1682. 

३. 100. 

४. 1" : 58७ (0 छेखा, 6-11-1682. 

५. ४: 501 (० छेव्या. 17-11-1682. 


१४० : शिवपुत्र संभाजी 


गुरतफरांथे हे पत्र यरेथ उद्चिरा पोघल्यामुळे प्रल्हाद निराजी वाट पाहून 
बंटाळला होता. तो पऐेथे फार काळ राहण्यास तयार नव्हता. प्रल्ह्यादपंतांवरोवर 
आपण यफीळ पाठविला नाही तर संभाजी राजे आणि त्यांचे अधिकारी अपमान 
झाल्याचे रांगजतीछ अश्या आशयाचे पत्र मुंबईकरांनी पाठविळे आणि बक्षिस आणि 
माणसे ताबडतोब पाठवावी असे सुरतकरांना बजावले. 

मुंबईकरांजवळ हेन्री स्मिथबरोबर पाठविण्यास माणूस नव्हता. राजांना 
बक्षिस देण्यासारख्या चांगल्या वस्तू त्यांच्याजवळ नव्हत्या, राजांना चांगळे वक्षिस 
पाठवावे अशी मुंबईकरांची इच्छा होती. इंग्रज सिद्दीळा सर्व प्रकारची मदत करीत 
होते. ते पाहिल्याने प्रल्हादपंतही चिड्ळेळे होते. सिद्दीच्या उपद्रवाळा कंटाळून 
मराठ्यांनी गुरेढोरे आतील भागात दूरवर नेळेली असल्यामुळे, इंग्रजांना राजांच्या 
मुलुखातून तेल-तूपही मिळत नव्हते, इत्यादी गोष्टींसंबंधी मुंबईकरांनी तक्रार फेली,' 

बर्‍याच विनयण्या करून बक्षिसाच्या वस्तू आल्यावर दि. २०-१२-१६८२ 
रोजी प्रल्हादपंत, स्मिथ आणि त्याच्या बरोबरील माणसांची रवानगी करण्यात 
आली. वाटेत सिद्दीने त्यांना अडविल्यामुळे ते सरळ जाळ शकले नाहीत. दुसर्‍या 
दिवणी एक शिबार बरोबर देऊन ' बलून ” मधून त्यांना करंजाळा पाठविण्यात 
आले. ते करंजाळा न जाता नागोठाण्यास गेले. सिद्दीच्या चार गळवतांनी त्यांना 
अढविळे. शेवटी इंग्रजांनी प्रल्हादपंताला लपवून ठेवले. शिवार, त्यातील प्रल्हाद- 
पंतांचे सामान भाणि राजाचे नजणाणे घेऊन सिद्दी उंदेरीला गेला. प्रल्हादपंतांना 
ढोपरभर चिखलात उतरून किनाऱ्यावर जावे लागले. ' अशा तऱ्हेने दोन महिन्यांनी 
प्रल्हादपंत सिद्दीच्या तावडीतून सुटून परत आले. 

मुंबईच्या मुमफामात सिद्दीच्या हालचालींचा, सुरतकरांच्या काळकाढूपणाचा 
त्यांच्या सिद्दी-घाजिण्या धोरणाचा प्रल्हादपंतांना प्रत्यय आला होता. प्रल्हादपंत 
चांगळेच चिडले होते, याच सुमारास मुघलांचे आरमार मुंबईत यावयाचे असल्याने 
सिद्दीने त्यापूर्वीच बाहेर पडण्याचे ठरविले होते. मुंबईकरांच्या तोफांच्या टप्प्या- 
बाहेर तो आरमार नांगरून राहिला. त्याची मराठी मुलखात पूर्ववत्‌ लूटमार चालूच 
होती. त्याने पेण येथे लुटाळूट करून २०० माणसांना कंद केळे होते; जखमी लोकांना 
माजगाव येथे टाकले होते. या गोप्टींचा सुरतकर काहीच बंदोबस्त करीत नव्हते. 
अशा परिस्थितीत संभाजी राजांकडून चांगली, मंत्रीचीं वागणूक मिळणार नाही 
असे मुंबईकरांनी सुरतकरांना वजावले, " 


१. 5२ : 801 ॥१ 8७, 21-11-1682. 
२, 71 । उणा (0 50, 29-11-1682, 


३, 7९ : 367 (० 501, 20-12-1682, 
४. 77 : 8०11 10 50, 28-12-1682, 0. ए. 0 150. 


मराठे, सिद्दी आणि इंग्रज : १४१ 


करता आले नाही. मुंबईत मुघल आरमार,माल्यावर सिद्दीविरुद्ध आक्रमक धोरण 
चालू न ठेवता मराठ्यांना संरक्षणात्मक धोरण आखणे भाग होते. इंग्रजांचेही 
घोरण सिद्दी आणि मुधल यांच्याचकडे कलते असल्यामुळे संभाजी राजांना न दुखविता 
त्यांना वळवून घेणे भाग होते. इंग्रज आणि मराठे यांचे संबंध विघडलेले नव्हते. 
तरी १६८३ सालाच्या सुरुवातीस असा एक छोटा प्रसंग घडल! की त्यामुळे इंग्रज 
आणि मराठ्यांच्यात चकमक उडाली. इंग्रजांचे ' प्रेसिडेंट ' हे उहाज मलवारच्या 
किनाऱ्यावरून मुंबईस जात असताना अरव आणि मराठे यांनी त्या जहाजावर 
हल्ला केला. त्यात ११ इंग्रज मेले आणि ३५ जखमी झाले. ते जहाज पोर्तृगेजांचे 
असावे असे समजून त्यावर हल्ला करण्यात आलेला होता. या चकमकीत 
मराठ्यांची ३ गलवते वुडाली. काही दिवसांनी ' प्रेसिडेन्ट ' सुरतेला गेले. ' 

प्रल्हादपंतांबरोबर हेन्री स्मिथ फर्मान आणण्यासाठी रायगडावर गेला. तो 
२-३ महिने मराठी मुलखात राहिला. त्याच्याबरोवरच संभाजी राजांच्या सही- 
श्निक्कयाचे फर्मान येईल असे सुरतकरांना वाटत होते. ते उत्सुकतेने वाट पाहात 
होते. या संवंधात प्रल्हादपंताने ८ ऑक्टोबरपूर्वी चालंस वाडंला पत्र धाडले होते. 
त्याचे प्रथम पोर्तुगीज भाषांतर होऊन नंतर त्याचे इंग्रजी भापांतर करण्यात आले. 
इंग्रज वकील कसा वागला यासंवंधांत प्रल्हाद निराजी लिहितो, ” इंग्रज वकील 
आणि राम शेणवी येथे आल्यावर एक करार होऊन तो आणि इतर पत्रे तयार 
झाली. इंग्रजांना द्यावयाचा शिरपाव ( मानाची वस्त्रे ) तयार होता. वकिलाने 
परतण्याची घाई दाखविल्यामुळे त्याला जाण्याची परवानगी दिली. नंतर शिरपार्व 
आणि पत्रे नेण्यासाठी वकिलाला पुढील निरोप पाठविले, पण कोणी आले नाही. राम 
शेणव्याला पाठविल्यास आम्ही शिरपाव व पत्रे पाठवू आम्हाला करार 
मान्य आहे. श्मिय वरोबर आमचा वकील येऊन आम्हाला करार मान्य 
असल्याचे सांगेल. ” १ 

प्रल्हादवंताने स्मिथच्या वागणुकीबद्दल दोष दिल्याने स्मिथने पत्र पाठवून 
नापली वाजू मांडली. तो दि. २७-१०-१६८३ च्या पत्रात लिहितो, “ मी 


१. 7: छ्या (0 1.00, 8-1-1683. 
२. एर : 501 (0 1.00, 10-4-1683; 501 10 0८89, 20-2-1683, 
३. ७ : छेन्या 0 8पा, 8-10-1683. 


१४२ : शिवपुत्र संभाजी 


निघण्यापूर्वी तीन दिवस सगळी कागदपत्रे तयार झाली होती. मला रात्री १० 
याजता राजवाड्यात * बोलाविले. तेथे राजाने पोषाख देऊन मला जावयास 
सांगितळे मी पत्रे माझ्याजवळ देण्यास सांगितले पण त्यांनी उत्तर दिले नाही. 
मी तीन वेळा विनंती केल्यामूळे राजे रागावळे. मला त्यांनी जाण्याची आज्ञा 
दिली.... राजे कल्याण-भिवंडीकडे जाण्यासाठी तातडीने निघाले... मी राम 
शेणव्याला मागे ठेवण्यास तयार होतो; परंतु राजे ऐकेनात. फक्त वकिलाने राम 
शेणव्याचा एक नोकर मागे ठेवण्यास सांगितले. प्रल्हादपंताने मला चेऊल येथे 
२-३ दिवस राहावयास सुचविले होते. जमल्यास कागदपत्रे तो तेथे पाठविणार 
होता. मी अद्याप तेथेच अडकून पडलो असतो. .. त्याचा तो दिवस फार उशिरा 
उगवला असता. ,कारण राजे त्याच दिवशी रात्री रायरीहून निघून पाच्छापूराहून 
लगेच कल्याणच्या टेकडीजवळच्या मढ गढीस गेले... खर्चासाठी खिश्यात पैसा 
नसताना मी पायाने वाट तुडवीत गेलो असतो. शिवाय तसे करण्याने राजांच्या 
स्पष्ट हुकमांचे उल्लंघन होऊन राजे नाखूप झाले असते. ”' 

स्मिथला चेऊलला राहण्यास सांगितले असता त्याने आपण होऊन 
जाण्यासाठी राजांची परवानगी मागितली होती. प्रेसिडेंट जहाज आणि मराठ्यांची 
गलबते यांध्यात झालेल्या चकमकीसंबंधात राजे विचारतील तर त्याला उत्तर 
देण्यास स्मिथ घाबरला. त्याला सवं गोष्टींची लाज वाटली. कविकलश किवा इतर 
सरकारकुनांना न विचारता तो निघून गेला. दोंवटी सुरतकरांनी कोणी तरी प्रभू 
किंवा शेणव्यास पाठवून फर्मान आणावयास सांगितले. * 

संभाजी राजांनी इंग्रजांच्याच पद्धतीने फर्मान व सहीशिक्याचे कागद 
द्यावयाची टाळाटाळ केली. प्रल्हादपंताला मुंबईत जसे अडकून पडावे लागले होते 
तरेच हेन्री स्मिथला बरेच दिवस अडकवून ठेवण्यात आले होते. प्रल्हाद निराजीला 
दिलेल्या वागणुकीमुळे स्मिथशी वागताना संभाजी राजांनी थोडीशी घुदृश्यात 
बोलणी करून आपला राग व्यक्‍त केला होता. 

मुंबईकरांनी वरचेवर सांगूनही सुरतकरांनी सिद्दीचा बंदोबस्त केला नव्हता. 
परंतु संभाजी महाराजांनी पोर्तुगंजांविरुद्ध गोव्यात स्वारी केल्यावर सिद्दीला 
भॉव्टोबर १६८३ मध्य वेंगुर््यास जावे लागले. त्यामुळे काही काळ त्याचा 
उपद्रव कमी झाला होता. ' मुंबईत मुघल आरमार आल्यावर त्यांना जास्तच 
घोका वाटू लागला, त्याच सुमारास मराठ्यांनी माहोम, कोळवा, दंतोरा, सारगाव, 


१. एर: पल्ला 81111'5 81150८, 27-10-1683. 


२. 7९: 80 10 छेत्या, 29-10-1683; 7181180 1४1181 1०03०0), 
16-2-1684., 


१३. मगरे: 80 (०0 छेठ्य़ा, 2-।0-1683; 29-10-1683. 


मराठे, सिद्दी आणि इंग्रज : १४३ 


सुपारा, ही ठाणी घेतल्यामुळे मुंबईकरांना धास्ती वाटू लागली. ' मराठ्यांनी 
करंजा घेतल्यानंतर इंग्रजांना सुरक्षिततेची काळजी वाटू लागून त्यांचा धीर सुटला. 
१६८३ सालच्या अखेरीस संभाजीच्या फौजांनी मुंबईजवळ येऊन मुंबईला घेरलेच 
होते. सुरतकरांनी मुंबईच्या संरक्षणाची काहीच व्यवस्था केलेली नसल्यामुळे 
मराठ्यांनी हल्ला केला असता तर त्यांचे संरक्षण होणे कठीण होते. केवळ कोटाच्या 
भितींचेच त्यांना संरक्षण होते. मुंबईकरांची परिस्थिती इतकी वाईट झालेली होती की 
त्यांच्याजवळ आपल्या रहिवाशांना पुरेल इतकीहि अन्नसामग्री नव्हती. संभाजीराजे 
नागोठाण्यास २००० माणसे सज्ज ठेवून योग्य संधीची वाट पाहात होते. राजांना 
तटबंदी करण्याजोगी अनेक ठिकाणे होती. भीतीमुळे मुंबईकरांना या संकटाला 
कसे तोंड द्यावे हे कळेना. मुंबईजवळच्या एका बंदराचा मराठ्यांना ताबा मिळाल्या- 
मुळे मुंबईकर घाबरले आणि त्यांनी यातुन मार्गे काढण्यासाठी सुरतकरांना 
सल्ला विचारला. * 

या गंभीर परिरिथतीची कल्पना देऊनही सुरतकरांनी काहीच बंदोबस्त 
केला नाही. उलट त्यांनी दि. ३०-१२- १६८३ च्या पत्रात मुंबईकरांना कळविले 
की, “ संभाजी राजे आजपर्यंत आपल्याशी भांडले नाहीत तेव्हा ते इतरत्र लढाईत 
गुंतळेळे असताना आजच आपल्याशी कुरापत काढतील असे वाटत नाही. करंजा- 
हून मुंबई बेटावर येण्यास ते काही समुद्राचे मालक झालेले नाहीत. संभाजीराजांच्या 
मुलखातून तुम्हाला मुबलक तांदूळ मिळत असताना तुम्हाला गुरेढोरे भाणि मांस 
कशासाठी हवे ? हल्ली आपला राजांशी तह॒ झालेला आहे. त्यांच्या बापाबरोबर 
जेव्हा लढा चालू होता आणि राजांचे आरमार आपल्या आखाताजवळ होते तेव्हाही 
असली भीती आणि तक्रारी उद्‌भवल्या नव्हत्या. सिद्दीचे आरमार सुरतेला 
गेल्यामुळे शत्रूची भीती नाही. 

सुरतकरांच्या धोरणामुळे मुंबईकर कंटाळले होते. त्यांच्या रहिवाशांनी कंटाळून 
शेवटी तेथे बंड केले. चाइल्ड आणि वॉर्ड यांच्या जुलमी वतंणुकीमुळे मुंबईकरांचे 
जीवित धोक्यात होते. त्यामुळे मुंबईत सरकारी अंमल सुरू करावा लागला होता. 
ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता झुगारून देऊन त्या लोकांना मिळणाऱ्या जुलमी आणि 
अन्याय्य वागणुकीमुळे त्यांनी क्रांती केली. दि २८-१२-१६८३ रोजी इंग्लंडच्या 
चालंस राजाने मुंबई बेट ताब्यात घेतल्याचे जाहीर केले आणि मुंबईला गव्हनंर 
म्हणून रिचडं केजविनची नेमणूक करण्यात आली. * त्याने गव्हनंर होताच 


१. 5९: छळ 1० 80, 23-12-1683. 
२. १: छ्या (० 8७, 23-12-1683. 
३. एर: 505 10 छेल्णा, 30-12-1683. 
४. ए]२: 8०॥-30-2-1684; ९1०0018110 24-12-1683. 


१४४ : शिवपुत्र संभाजी 


मराठ्यांबरोबर ठेवलेले घरसोडीचे, दुटप्पी धोरण सोडून खंबीर धोरण “वीकारले. 
संभाजीराजांशी मैत्री करून मुंबईच्या संरक्षणाची सर्व जबाबदारी त्याने घेतली. 
१६८३ साली मराठे आणि पोर्तुगेज यांचे युद्ध सुरू झाले होते. सिद्दी आणि 
पोर्तुगेज एक होऊन त्यांनी चेऊल प्रांतातील कुदे, बापोली, आणि सिडकोली ही 
गावे लुटली. त्यांनी इतकी लूटमार केलो की तेथील रहिवासी परागंदा झाले. 
चेऊल येथे श्री उत्तर नारायणाची प्राचीन मूर्ती सेणव्याकडे होती. सिद्दी व पोर्तुगेज 
यांच्या धामधुमीत त्याने ती भूमिगत केली होती. पुढे पाऊणशे वर्षांनी म्हणजे 
१७५८ च्या सप्टेंबर महिन्यांत हरिजन खत्री यांचे वाडीमध्ये दांडा घोड नाईक..... 
जस नाईक खणीत असता त्याला १६८३ मध्ये पुरलेली मूर्त लागली. ते देवालय 
अपूज्ये जाणून अलिवागास मुहतं आणून देवालय बांधिले. ' या हालचालीची 
माहिती चेऊलच्या बखरीत आढळते. ती अशी: शके १६०४ ते १६०७ ( सन 
१६८२ ते १६८५ ) संभाजी राज्य करीत असता हबशी फोज घेऊन आरमारासह 
पालवचे खाडीत आला. तेथून रात्रीचे समयी छापा घालून चेऊलची घरें दग्ध केली. 
मालमत्ता लुटून नेली. * 

मुंबईच्या बंडाची हकीकत वॉर्डने सुरतेला कळविली. ““ मुंबईचे रहिवाशी 
सुरतकरांवर चिडल्याचे आणि गव्हर्नर केजविन हा मुंबई बंदर संभाजीराजांना 
४०००० पागोड्यांना विकणार असल्याचे त्याने लिहिले होते. * 

केजविनने चालंस राजाला संभाजी, पोर्तुगेज यांच्यातील लढ्याची माहिती 
कळवली. इकडील राजकीय परिस्थितीचीही कल्पना दिली. याशिवाय संभाजी- 
राजांच्या शक्तीची, त्यांच्या मागण्यांची माहिती त्याने राजाला कळविली होती. 
केजविनचे हे पत्र महत्त्वाचे आहे. तो दि. २८-१-१६८४ च्या पत्रात लिहितो, 
“ आपल्या शेजारी असलेल्या संभाजीसारख्या वलवान राजाने पोर्तुगेजांचा ४० 
मैल लांबीचा प्रदेश बेचिराख करून लिंगभेद न मानता स्त्रिश्‍चनांची कत्तल केली 
आहे. आता तर त्याने आपल्या ताब्यातील एलिफंटा आणि करंजाही घेतले आहे. 
३०००० सैन्य घेऊन आपला बलवान शेजारी, संभाजी, सरहद्दीवर आपल्याला 
धमकी देत आहे. आमच्याजवळ फक्त १५० इंग्रज आणि २०० काळे टोपीवाले 
(टोपासी) आहेत. मुंबईत राजकीय बदल झाला तेव्हा संभाजी राजांचा एक 
वकील मुघलांच्या कंदेत होता. त्याचा शिरच्छेद करावयाचा त्यांचा विचार होता. 
परंतु मुंबईत तुमचा अंमल सुरू झाल्याचे समजतात तो कंदी माझ्याकडे 


१. शिचसा-खंड ९ लेख ६०. 

२. आंकाअ-आ, पृष्ठ २२. 

३. चेऊल बखर, खंड ३, पृष्ठ ३१०. 
४. 0 श्ा0 (0 50, 5-1-1684, 


मराठे, सिद्दी आणि इंग्रज : १४५ 


पाठबिण्यात आला. मी त्याला सुखरूपपणे संभाजीकडे पाठविले. संभाजी राजांनी 
भामच्याकडून ४०० पिपे बंदुंकांची दारू, ६० मोठ्या तोफा, ४००० पोंड कयिल, 
४०० वार कापड ( 131030 10 ), १५० लहान वोटी आणि एक मोठी बोट 
यादी गोप्टींची मागणी केली आहे. या गोष्टी पुरविल्या नाहीत तर राजाने आपला 
जाण करण्याची धमकी दिली आहे. ' 

संभाजीने केलेल्या मागणीत पिण्याच्या दारूची पिपे मागितलेली नसुन ती 

कले लागती दाट आहे छागणारी दारू आहे. 
३०००० मराठी संन्याने मुंबईपासून तीन मैलांवर असलेले 
पलतात (8119138 पलते ? ) हे वेट घेण्याचा विचार केला होता. मुंबई बेट 
इंग्टंडच्या राजाच्या ताब्यात गेल्यापासून केजविनने तेथे गुरेढोरे आणि ती 
सांभाळण्यासाठी दोन कुटुंबे त्या बेटावर ठेवली होती. मराठ्यांचे सन्य तेथे 
उवरण्याची पाकयता असल्याने तेथे संन्यही ठेवलेले होते. ' ही माहिती केजविनने 
राजाला कळविली होती. संभाजीराजांशी तह॒ करावा अशा हेतूनेच तो राजाला सर्व 
गोप्टी कळवीत होता. 

२६ एप्रिल १६८४ पूर्वी केजविनने तहाच्या वाटाघाटींसाठी कॅप्टन 
शॅटीला संभाजीराजांकडे पाठविले. या वकिलाने राजांची बिरवाडी येथे गाठ 
दतली. त्यानंतर गॅरी, थॉमस विल्किन्स आणि राम शेणवी हे तिघे महाराजांना 
भेटळे. त्यांनी गव्हनंरची मंत्री करण्याची इच्छा राजांना सांगितली. संभाजी- 
राजांनी केजविनला पत्र लिहिले. त्यात ते म्हणतात, '“ वकिलाने तुमचा मनोदय 
सांगितला. त्याच्यावरोबर आम्ही आमची मान्यता पाठविली. तुमचा मनोदय 
तुम्ही तपशीछवार लिहून पाठविला त्या तहाच्या अटींना आम्ही संमती पाठविली 
भ्राहू ती मिळेलच. तरी तुम्ही या अटींचे परिपालन करावे. आम्हीही त्या पाळू. 
भागच्या वचनावर विष्ववास ठेवून वागावे. दिवसेंदिवस आपल्या मंत्रीचे संबंध दृढ 
होत णातीळ अरे करावे. ज्या ज्या वेळी आमच्या प्रीतीतील कवि कलश किवा 
भागणे वकीळ तुम्हाला भेटतील त्या त्या वेळी आपण त्याची नीट दखल घेत 
जावी. पॉप्टन ग्ॅरीने सिद्दीशी तुमचे वितुष्ट आले आहे असे आम्हाला सांगितले. 
त्याह्ा काढून छावण्यासाठी आम्ही साहाय्य करावे अशी तुमची अपेक्षा आहे. 
वरी सिटी आमचा शत्रू आणि तुम्ही मित्र म्हणून सवंतोपरी साहाय्य करणे आम्हास 
भावषयक भाहे. तुमचा मित्र तो आमथा मित्र आणि तुमचा शत्रू तो आमचा शत्रू. 
ह णाणून घुमच्या परीने तुम्ही सिद्दीचा नाश करण्याचा प्रयत्न करावा. आम्ही 
१०--५--->>--> 

१. 055 ८80" (0 (12 17, 28-1-1684, 

२. गार : ८18000 10 ॥८ ७8, 22-2-1684, 
हि. त... | ० 


१४६ : शिवपुत्र संभाजी 


तसेच करीत आहोत. तुमच्या शत्रूचा नाश करणे तुम्हाला सोपे जावे म्हणून 
आम्ही तुम्हांस सर्वोतोपरीने मदत करू. आपली मैत्री वृद्धिगत होवो. अधिक काय 
लिहिणे. ”' 

या तहाच्या मसुद्यात नुंबईसाठी ३० आणि कर्नाटकासाठी ११ कलमे 
होती. या तहातील काही अटींची चर्चा “ राज्य कारभार ” या प्रकरणातील 
व्यापार, आथिक धोरण आणि न्यायदानविषयक उपप्रकरणांतून केलेली आहे. 

* संभाजी राजा छत्रपती, राजशक १० मुंबईच्या गव्हनंरने कॅप्टन रिचडं 
केजविन, कें. हेन्री गॅरी आणि थॉमस विल्किन्स यांना वकील म्हणून आणि 
राम क्षेणवी यास दुभाषा म्हणून पाठविले. * त्यांनी कर्नाटकात वखारी काढण्या- 
बद्दल मनसुबा सांगितला. त्यांच्या विनंतीचा विचार करून पुढील अटींसंबंधी 
करार करून देत आहोत त्यातील काही अटी येथे दिल्या आहेत : 

(१) इंग्रजांशी व्यापार करण्यासाठी जे व्यापारी, रंगारी व विणकर 
येतोल आणि ज्यांच्याजवळ इंग्रजांचा माल असेल त्यास हवालदार किवा सुभेदारांनी 
त्रास देऊ नये. उलट त्यांस शवय ती मदत करावी. 

(२) माझ्या राज्यातील एखादा व्यापारी किंवा रहिवासी यांनी काही 
जिन्नस किवा व्यापारी माल घेऊन इंप्रजांचे किवा त्यांच्या व्यापाऱ्यांचे देणे लागत 
असेल व ते देत नसेल तर त्याला सुभेदाराकडे किंवा अधिकाऱ्याकडे नेले जाईल 
ब तो जर खरोखरच देणे लागत असेल तर त्याच्या मान इतमामाकडे न पाहता 
कर्जफेड करावयास लावली जाईल. 

(३) वादळामुळे किवा अन्य उत्पातामुळे जर एखादे जहाज, गुरब, 
किवा होडी माझ्या राज्यातील एखाद्या बंदरात लागली तर त्री जप्त करून सरकार- 
जमा होऊ नये. हा रिवाज इतर ख्तरिश्‍चन लोकांच्या बाबतीत रूढ असेल तर ती, 
सवलत इंग्रजांसही देण्यात येईल. 

(४) इंग्रजांची सूचना अक्षी की जर इतर ख्रिश्‍चन व्यापार्‍यांना वर 
निदशित केलेल्या सवलतीपेक्षा अधिक सवलती मिळत असतील तर त्या त्यांनाही 
मिळाव्यात. तरी अश्या सवलती इंग्रजांना मिळतील. 

याचप्रमाणें ' संभाजी राजा छत्रपती... ' असा प्रारंभीचा मजकूर ठेवून 
मुंबईसाठी खाली दिल्याप्रमाणे तहाची कलमे ठरली. 

(१) माझ्या नोकरांकडून जो काही ताप इंग्रजांस दिला गेला किवा 
माझ्याशी जे त्यांचे भांडण झाले ते त्यांनी विसरून त्याचा विचार काढू नये किवा 
त्याबद््ल आकस ठेवू नये. मीही तसेच करावे. हा तह करार झाल्यानंतर जर 


१, ए२ 5300181 10 ८८४७, 8011089, 11 1084, 
२. भाइसंमं-$मासिक अंक २ रा, १९२२; पृष्ठ ३१. 


मराठ, शिट्टी आणि इंग्रज £ १४७ 


काठी भाती 'नार्ती 'वुळूत ढळत एसाभादी विचार न मारता एकमेकांशी घोळून 
हीध्ी सताती, दा गुदा पाश आहे, 

(३) भाझा भि टप्लांभा जोत शाझा आहे त्यात जर कोणी 
गतीत प्रष्त भोढळा झडती धोती तिचारवितिगय परून मिटवावा. तहास 
कोणत्याही भ॥॥९ बाणा आणू देऊ नये, दोपांग मान्य, 

(१) माते णि गुपक्ांशे स्रारथे सुद्ध चाळू आहे. त्यात माझ्या 
छोक|ती गुप प्रदेशात छूटणार फारतांना लर एंग्रजांच्या वखारीची ठूट फेली 
तहा तरू तागा गुशेदार्रानी झिया हुषाडदारांनी परत फरावा. तसेच 
पखाबे वेळी शट भागळ्या ब्रशारीगे छोव मिथा अडते पौद फेळे गेठे तर त्यांस 
शात, पेता'शोड्न यावे, 

(४) भाशी आणि गुप्रफ्ठांधी गण़्बते रागुद्रात वावरतात. तरी मुघलांचे 
पष्षादे णाटराण गाधया छोकांती परके आणि त्यात जर इंग्रजांचा माळ अराला 
च (पार्‍्यानर यांच्या तुणा पगेरे अराल्या तर त्या शुणा वर्गरे पटवून दिल्यास 
एमींना एपॉधा भाळ पश मिळाथा, एंप्रजांनीद्ी घरळेल्या जद्दाजात, होडयात माझ्या 
परशा भाळ आाढळल्यारा छो ट्यांनी माझ्या प्रजेस परश यावा. दोघांस करार माग्य. 

(५) पोतुगीण, ४भ धे १सर्जात छढा 'बाळू आहे. तरी आम्ही इंग्रजांना 
रिया ए्यॉता फक्यात गदण फरणार नाही, एंप्रज य माश्यात शाळेला तह्‌ विना- 
निरोप पोपामिडूत पाळणा णाया, 

(६) पोर्ट रोंट णॉर्गण्या पाळडगातीफ ३, ६, ७, ९ व ११ कलगे 
गुंबईपरांनाध्वी छागू होतात. 

(७) पंप्रजांनी श्रूषना फेणी आहे की शुभेदारांनी मुंबईस वकील पाठवू 
गगे, भाश्याधियास फोणीह्ी यकी पाठविणार नाही. मोठा व महत्त्वाचा प्रदन 
अगे एर गील थकीळछ पाठयीन. परंतु इतर येळी सामान्य बाबतीत सुभेदार 
एक्षाथा माणणायरोवर पत्त पाठयतीफ य उत्तर नेतील, 

(८) धंप्रभांनी अरो सुषयिळे फी त्यांचे सिद्दीशी बाकडे आले आहे 
तेष्टा शर अशा परिरिथतीत गाशी मदत छागली तर ती मी देईन. 

(९) ६ंप्रजांनी अशे सुववि्ले की त्यांच्या फत्तेमारीस जाण्यायेण्यास पूर्ण 
मुभा अशापी, त्यांनी अणळेढी य गेलेली पत्रे बिनविरोध जाळ द्यावी. असल्या 
फर्णगारीक्षी शंग्रगांच्या शीछाराहू भी पत्रे भाणली जातील तेवढीच फवत सील 
प्रपाराल्यासंतर अडविछी जाणार गाठीत. 

धरील तहात प्रंग्रणांनी फोट्टी गोष्टींबाबत नुकसानभरपाई मागितली 
होती, पण इप्रजांमाडे अधिक काही जाऊ गमे, योग्य तेच त्यांना मिळावे म्हणून 


॥५४४४४/४५०५०५० 


१, भाषरांग॑-१गारिम-१९१९ 


१४८ : शिवपुत्र संभाजी 


संभाजी महाराजांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना तसे कळविले. त्यांनी अधिकार्‍यांना 
यासाठी ज्या सूचना दिलेल्या आहेत त्या पाहिल्या की संभाजी राजांची राज्यकार- 
भारातील दक्षता दिसून येते. 

(१) गोंदजी जाधव, मुख्य दर्यासारंग यांस : सन १६८१ मध्ये सुलताल 
खानाकडे आरमाराचा सुभा होता. तेव्हा त्याने फागी महमूद व अबाजी ढंग 
यांजकडून ३७ रु. रोख, १२1 रुपयांची तांब्याची भांडी व ४५० रुपयांचे १५ 
मुढा धान्य घेतले होते. जर त्याने हा माल * सापडलेला ' म्हणून घेतला असून 
सरकारी पुस्तकात दाखळ असेल तर तो तपासून भांडी परत करावी व धान्य 
साहित्याची किमत काय लावली आहे ते शोधून कळवावे. म्हणजे त्या देण्याबद्दल 
निकाल'करून कळविले जाईल. जर तो माल विकला असेल तर मला त्याची रास्त 
किमत व पैसे कळवा म्हणजे त्या संबंधात मीच निर्णय देईन. 

सिद्दी मिश्री आरमाराचा मुख्य होता तेव्हा सिपवडा (811)01९019) कडून 
रु. १५१ चा माल विकत घेतला होता. त्याचे पैसे अजून दिले नव्हते. हा माल 
कोणता ते वह्या पाहून तपास घ्यावा. जर हा माल होडी फुटल्यामुळे जप्त केला 
असेल तर परत करू नये. परंतु लुटून किवा चोरून आणला असेल व भांडी शिल्लक 
असतील तर ती परत द्यावी व बाकीचा हिशेब पाठवावा. म्ह्णजे भरपाई करण्या- 
बद्दल मी निर्णय करून आज्ञा देईन. 

(२ ) गोंदजी जाधव, आरमाराचा मुख्य दर्यासारंग : आरमाराचा सुभेदार 
गोविदराव कान्हो यांनी चार वर्षांपूर्वी सिद्दीशी झगडा केला. तेव्हा त्याने लाकूड- 
फाटा भरलेल्या इंग्रजांच्या चार होड्या सिद्दीच्या म्हणून धरल्या होत्या. जर त्या 
खरोखरच मुंबईकरांच्या असतील आणि सिद्दीच्या नसतील तर इंग्रजांकडून मागणी 
आल्यास द्याव्या. इंग्रजांच्या असतील हे सिद्ध झाले तर त्याची खजिन्याच्या वहीत 
( 71८65012 ७००७ ) नोंद करू नये. त्यांच्याकडून माणूस आल्यास खात्री फरून 


ध्यावी व दिल्याची पावतो ध्यावी. 


(३) कुलाबा कोटाचा सुभेदार व मुजुमदार : मुंबईचा व्यापारी वेणू 
( ४७ ) धर्माजी याची रु. १५० किमतीची होडी कुलाब्याच्या अधिकाऱ्याने 
पकडली. जर ती जबरदस्तीनें किवा निष्कारण पकडण्यात आली असेल तर ती 
मालकास परत करून पावती घ्यावी. परंतु ती वादळामुळे वगैरे फुटून आल्यावर 
पकडलेली असेल आणि खजिना वहीत नोंदविलेली असेल तर ती परत करू नये. 

(४) अंताजो लक्ष्मण सुभेदार व मुजुमदार, सुभा अथणी : कारवारच्या 
इंग्रज वखारवाल्यांना कारभार्‍यांकडून त्रास पोचतो, अशी मुंबईकर तक्रार करतात. 
तरी भापली जकात घ्यायची ती रीतसर घ्यावी. परंतु व्यापारी माणसांना 
निष्कारण त्रास न होईल असे पाहावे. 


मराठे, सिद्दी आणि इंग्रज : १४९ 


(५ ) गोपाळ दादाजी, पालमकोटचा सुभेदार : फारिंग पेठेत ( 1811- 
५९६ ) इंग्रजांची वखार होती. वखारवाले आणि तुमचे काही कारणांवरून भांडण 
झाले व तुम्ही त्यांचा माल धरला आहे. आता इंग्रजांशी तह झाला असून त्यांना 
वखारी काढण्यास परवानगी दिली आहे. तरी कराराप्रमाणे जकात घ्यायची ती 
घेऊन त्यांस सुखाने व्यापार करू देणे. त्यांचे रक्षण करणे. ' 

इंग्रजांनी केलेल्या तहाला लंडनहून मान्यता मिळाली. लंडनहून सुरतकरांना 
तह पाळण्यासंबंधात हुकूम देण्यात आला त्यामुळे सुरतकरांची कुचंबणा झाली. 

इंग्रजांशी तह॒ करून संभाजी राजांनी सिद्दीचा उपद्रव कमी करावयाचा 
प्रयत्न केला. अशाच प्रकारचा एक तह॒ शिवाजी महाराजांनी १६८० सालच्या 
जानेवारी महिन्यात केला होता. त्या तहाप्रमाणे इंग्रज वागत नव्हते. चार वर्षे 
विविध प्रकारांनी खटपट केल्यानंतर संभाजीमहाराजांना इंग्रजांशी तह॒ करून 
परस्पर सिद्दीचा बंदोबस्त करावयाच्या प्रयत्नात यश आले. १६८४ सालापर्यंत 
सिह्ी, मुघल आणि पोरतुंगेज यांच्याशी संभाजीराजांचे संबंध बिघडलेले होते. अशा 
परिस्थितीत इंग्रजांसारख्या आरमारी सामथ्यं पाठीशी असलेल्या व्यापाऱ्यांना 
आपल्या बाजूला वळवून घेण्यात यक्ष आल्यामुळे किनार्‍यावरील शत्रूच्या हाल- 
चालींचा जोर कमी होऊ शकला. इंग्रज आणि मराठे यांच्यातील तहात सिद्दीचा 
बंदोबस्त करावयाची कलमे होती; त्यांत दोघांनी मिळून मुघलांचा बंदोबस्त 
करावा असे कलम नव्हते. सुरतकरांची वखार मुघलांच्या हद्दीत असल्यामुळे ते 
त्यांना दुखविण्यास तयार नसावे. 

१६८४ च्या मार्च महिन्याच्या सुरुवातीस मुघल आरमार आणि तिही 
गोव्याहून माघारी फिरले. एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीस सिद्दी कासम बळजवरी 
कलून मुंबईत गेला, तेव्हा त्याला कोटाजवळ अडविण्यात आले. रीतसर परवानगी 
घेतल्यावरच त्याला माजगावला जाता आले. र 

तेथे जाताच त्यालू*कडक बंदोबस्त आणि तटही दिसला. फक्त पाणी हवे असेल 
तर मिळेल असे इंग्रजांनी त्याला बजावले. आतापर्यन्त त्याला मुंबईत केव्हाही थारा 
मिळत आल्याने ही व्यवस्था पाहून त्याला आश्‍चर्य वाटले. त्याच्याविरुद्ध असा 
वंदोबस्त प्रथमच केलेला होता. संभाजी राजे प्रथमपासून सिद्दीला मुंबईकरांनी 
थारा देऊ नये असे सांगत होते. त्याची अंमलबजावणी व्हायला चार वर्षे लागली. 
ही व्यवस्था सुरतकरांनी केली नसती. ईरट इंडियाकडून' हे बेट गेल्यामुळे केजविनने 
ही गोष्ट अंमलात आणली. 


१. हर; 80 ४० 109, 5 63-66; भाइसंमं, त्रैमासिक, ४०111 १९३२, 
पृष्ठे २७-३७. 


१५० : शिवपुत्र संभाजी 


सिद्दीला मुंबईत मिळालेल्या वागणुकीमुळे राग आला. दाणागोटा आणण्पा- 
साठी तो उंदेरीला गेला. तेथे त्याला माल मिळेना. पाण्यासाठी त्याला माजगाव 
बंदरावर अवलंबून राहावे लागले. 


तहात ठरलेल्या अटींप्रमाणे त्याला मुंबईत थारा न मिळाल्यामुळे १९८४ च्या 
सप्टेंबर महिन्यात त्याला सुरतेस जावे लागले. मुंबईत मदत मिळाल्यावाचून 
सिद्दीला या बाजूस राहणे शक्‍य नव्हते. 

सुरतकर मुंबईचे बेट कंपनीकडे परत मिळावे म्हणून खटपट करीत होते; 
जॉन चाईल्ड आणि जॉन सेंट जॉन यांनी मुंबईतील बंडखोरांशी बोलणी करा- 
वयाचा प्रयत्न केला. थॉमस ग्रॅन्येंम दि. ३०-१०-१६८४ रोजी सुरतेहून निघाला 
आणि दि. ३- ११- १६८४ या. दिवशी मुंबईस पोचला. त्याने केजविनशी 
बोलणी केली. वाटाघाटी करून त्याने दि. १९-११-१६८४ रोजी मुंबई वेटाचा 
ताबा घेतला. * 


१६८५ च्या सुरवातीस केजविन ग्रॅन्येंमबरोबर लंडनला गेला. त्याच्या 
बरोबर निळोपंत पेशव्याने दिलेली कौलासंबंधीची आणि इतर काही कागदपत्रे 
गेल्यामुळे मुंबईकरांना तांदूळ, लाकूड फाटा मिळण्यात अडचण उत्पन्न झाली. ' 
फेब्रुवारी महिन्यात मसलमान लळपत मन्या मेला चाली सपल पडा निळोपंत पेशव्यांच्या नेतृत्वाखाली मुघल प्रदेशात 
जी लुटालूट केली त्यात इंग्रजांची धरणगावची वखार लटली गेली. त्यांचे एकूण 
तीन चार हजारांचे नुकसान झाळे ४ (याचा सविस्तर वृत्तात मराठा-मृषल 
संघर्षात पहावा. ) झालेल्या नुकसानीबद्दल सुरतकरांनी खेद व्यक्‍त केला. * 


मध्यंतरी डच लोकांनी संभाजी राजांशी व्यापारी करारासंबंधी बोलणी सुरू 
केली होती. परंतु राजांकडून त्यांना पुरेश्या सवलती मिळाल्या नाहीत. * 


१. 5१: 5७1 10 1.01, 25-9-1684; €॥116(०12०12010 1-2-1684, 
18-2-1684; 5 71लग (० |ाष॥्ठ. 20-9-1684 


२. झा. ॥'. ठाय ठया (0 $0, 8-12-1684, छता 10 1.00, 
9-12-1684. 

३. 7: छेठय़ा (0 501, 12-1-1685, 

४, एर: 10030 (0 80, ॥।2-2-1685. 

५. 5९: 5७1 1०0 0808801, 3-3-1685. 

६. 72: 081 10 50, 3-1-1685. 


मराठे, सिद्दी आणि इंग्रज : १५१ 


संभाजी महाराजांशी झालेल्या तहातील कलमे समजावयास अडचण पड- 
ल्याने त्यांनी तो करार सुरतकरांकडे पाठविला. ' संभाजीशी वागताना योग्य ती 
काळजी घेऊ असे सुरतकरांनी लंडनला कळविले. * 

मुंबईत थारा न मिळाल्याने, सिद्दी १६८४ घ्या सप्टेंबरपयंन्त सुरतेला 
राहिला. तो तेथे नसल्याचा फायदा घेऊन मराठ्यांची ५-६ गुरावे, गलबते 
१६८५ च्या एप्रिळ महिन्यात राजापूरहून कारवारला गेली. या आरमाराने 
पो्तुंगेजांची काही गलबते पकडली. * संभाजी राजे आपली जहाजे पकडतोल अशा 
भीतीने इंग्रजांनी उंदेरीला सिद्दीच्या आरमारात रोज दोन माणसे पाठवून त्याचा 
बंदोबस्त करावयाचा प्रयत्न केला. परंतु सिद्दीने त्यांना मदत केली नाही. 

मुंबई वेट सुरतकरांच्या ताब्यात जाताच सिद्दीने आपल्याला मुंबईत राहू 
द्यावे म्हणून खटपट सुरू केली. सिद्दी कासमने वडिलांप्रमाणे महंमद बेगला 
( काझी अब्दुल्लाचा मुलगा ) मुंबईत राहू द्यावे म्हणून सुरतकरांना पत्र लिहिले. 
सिह्दीशी कोणत्या धोरणाने वागावे यासंबंधात मुंबईकरांनी सुरतकरांकडून सूचना 
मागविल्या मुंबईकरांना योग्य वाटेल तसे करावे असे सुरतकरांनी कळविले. * 
सिद्दीला मुंबईत पाणी घेऊ देणार नाही, तंबाखूच्या निर्यातीवरही त्याच्याकडून 
कर घेऊ, सिद्दीने धान्याची मागणी केली तरी पुरवठा करणार नाही, असे मुंबई- 
करांनी सुरतकरांना कळविले * 

१६८५ सालच्या जुलंत मराठ्यांच्या आरमाराने मंगलोरहून कारवारकडे 
जाणारे मुंबईतील रहिवाशांचे जहाज पकडले होते. या जहाजाची मागणी करण्या- 
विषयी मुंबईकरांनी कारवारकरांना विनंती केली. ' 

सुरतकर सिद्दीला मुंबईत राहू देणार आहेत अशी बातमी निळोपंत 
पेशव्यांना समजताच, त्यांनी त्यासंबंधी विचारणा केली. तेव्हा सर्वानाच मुंबईत 
राहण्यास परवानगी आहे असे त्यांना उत्तर देण्यात आले. * 

त्यांनी असे उत्तर दिलेले असले तरी मराठ्यांशी वागण्यात सुरतकर सोम्य 
झाले होते. कोल भागातील भात आणि जळणावर भराठ्यांनी जकात बसविलेली 
होती. या संबंधात वाटाघाटी करण्यासाठी रिचर्ड स्टॅग्ठेला पेशव्यांकडे* पाठविण्यात 
">>> 
.« उर: छ०ण॥ा (0 801, 7-3-1685. 

. एए२: 5७1 (० 1.00, 21-4-1685. 

. एर, 08 (० 50/, 8-4-1685., 

, 17२: 50ा' (0 छेव्या, 8-5-1685, 

» उ: छेळ्या 10 50, 18-7-1685. 

* गरे: छेत्णा (0 68, 4-7-1685. 

, उ"]२: 3011 (0 81811८9, 15-10-1685. 


& :.७ :6 *< :» ८० ७ 


१५२ : शिवपुत्र संभाजी 


आले. दि. ९-१०-१६८५ रोजी तो वानापूरला ( ४७०००७७॥ ) गेला. त्याला 
निळोपंत श्रीप्रबळ ( 5८8 018901 ) ला गेल्याचे तेथे कळले. ते एका टेकडीवर 
राहात होते. त्यांना तो तेथे भेटला. प्रथम त्याने आपण आल्याचा घोंडूबरोबर 
निरोप पाठविला. दि. १२-१०-१६८५ ला पेशवा निळोपंत आणि प्रल्हाद निराजी 
व स्टॅन्ठे यांची भेट झाली. मराठ्यांचे सुभेदार आणि हवालदार इंग्रजांपासून कर 
( ९808181180 ०07८ ) घेतात, अशी स्टॅन्लेने त्यांच्याकडे तक्रार केली. निळो- 
पंताने विचारले, “ कराराप्रमाणे तुम्ही वखारी कोठे काढल्या ? या शिवाय 
व्यापार्‍्यांपासून आम्ही जकात घेतो. ” तेव्हा स्टॅन्ले म्हणाला, “ आम्हाला सुरक्षित 
वाटले नसल्यामुळे आम्ही वखारी काढल्या नाहीत. ” त्यावर निळोपंत म्हणाले, 
“ सिद्दीला अद्यापही लुटालूट करावयास तुम्ही येऊ देता ” ते असे म्हणताच स्टेन्लेने 
उत्तर दिले की सिद्दी मुंबईहून येत नसून उंदेरीहून येतो. शेवटी निळोपंतांनी 
सिद्दीची ही गोष्ट खरी की खोटी हे पाहण्यासाठी मुंबईत आम्ही वकील ठेवतो, 
तुमचाही वकील तुम्ही पाठवावा असे सांगितले. ही बोलणी झाल्यानंतर स्टॅन्ले परत 
निघाला. निळोपंताने दोन बंदुका मागितल्या, त्या पाठविण्यात आल्या. ' 

मराठ्यांना सुरुवातीपासूनच खंदेरी शेजारी असलेले सिद्दीचे उंदेरी बेट 
घ्यावयाचे होते. पुर्वी त्यांचे प्रयत्त फसले असले तरी १६८५ सालो त्यांनी पुन्हा 
उंदेरी घेण्याचा प्रयत्न केला. “ शिवाजीमहाराजांच्या निरणाची व्यया वरी 
करणारा व चेऊलचा रहिवाशी वंद्य पिलाजी न्हावी याचा मुलगा वजाजी याने 
उन्मत्त होऊन संभाजीतर्फे हवशीकडील उंदेरी घेण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे दके 
१६०७ (सन १६८५ ) संवत्सरी हबशी येण्हे चेऊल मारिले, लोक जागा 
जागा मेले. ” १ 


१६८५ साली ईस्ट इंडिया कंपनीने आजपर्यंत हिंदुस्थानातील सत्ताधीशांशी 
वागताना जे धोरण अंगिकारलेले होते त्यात बदल करून नवीन प्रयोग करावयाचे 
ठरविले. सन १६१६ मध्ये पॉमस रो याने आखलेले घोरणच आतापयंत चालू 
होते. १६८० साली त्यांनी खंदेरो आणि उंदेरी घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांनी 
मुघल, सिद्दी आणि मराठे यांच्याकडून झालेले अपमान त्यावेळी सहून केले होते. 
१६८५ सालापयंत इंग्रजांची भूमिका फक्‍त व्यापार करण्याची होती. दक्षिणेत 
भसुरक्षित वाटल्याने त्यांनी आपल्या धोरणात बदल करून, व्यापार हे अंतिम घ्येय 


१. प ९१, : शाला 5080109. 0० $ढा& 01800) (0 छेठ्णा, 
11-10-1685 810 13011 ० 518010”, 15-10-1685, 


२. राम-ग्रं, भाग ४२ वा, पृष्ठे ६२, ६३, ६९, ७९. 


मराठे, सिद्दी आणि इंग्रज : १५३ 


अरले तरी, 'सत्ताधीशांकडून होणाऱया जुलमाचे उत्तर शस्त्रास्त्राने द्यावयाचे 
ठरविले होते. 


१६८५ सालापासून इंग्रज आणि मुघलांचे संबंध बिघडले. त्याच सुमारास 
शाहिस्तेखान बंगालमध्ये सुभेदार असताना त्याने इंग्रजांकडून तेथील स्थानिक कर 
वसूल करण्यास सुरुवात केली. ईस्ट इंडिया क॑पनीने उघड उघड औरंगजेबाच्या 
सत्तेला विरोध केला. बंगालच्या सुभेदाराच्या मागण्यांचा प्रतिकार केला. यांतूनच 
इंग्रज व मुघल यांचे संबंध बिघडून त्यांच्यात जवळ जवळ युद्धच सुरू झाले. 
चित्तगाव घेण्यासाठी लढाऊ जहाजे पाठविण्यासाठी इंग्लंडच्या दुसऱया जेम्सचे मन 
वळविण्यात भाले होते. त्यामुळे औरंगजेबाला राग येऊन त्याने इंग्रजांच्या सुरत, 
मसलीपट्टण व हुगळी येथील वखारी हस्तगत करण्याचा हुकूम दिला. ' 


मुघळ आता मराठे आणि इंग्रज या दोघांचाही शत्रू झाला. १६८४ साली 
ईस्ट इंडिया कंपनीच्या मंडळाचा अध्यक्ष सर जोसेफ अँश याने इंग्रजांच्या 
न्यापाराचे संरक्षण करण्यासाठी मद्रास आणि मुंबई येथे तटबंदी करावयाचे हुकूम 
दिले. १६८६ साली कंपनीचा अध्यक्ष सर जोसिया चाईल्डने अँशच्याच धोरणाचा 
पुरस्कार केला. इंग्लंडचा राजा दुसरा जेम्स हा कंपनीत एक भागीदार.असल्याने 
कंपनीचा फायदा व्हावा अशी जेम्सचीही इच्छा होती. हिंदुस्थानातील इतर सवं 
सत्ताधीशांशी इंग्रज आता स्वतंत्र सत्ताधीश म्हणून वागावयास प्रारंभ करणार होते. 
त्यांचा अपमान झाला किंवा कोणी त्यांच्यावर आक्रमण केले तर ते आाक्रमकां- 
वरोबर युद्ध करणार होते. सुरतेच्या वखारीच्या अध्यक्षाला “ कॅप्टत जनरल आणि 
अँडमिरल ऑफ ऑल फोसिस बाय सी इन नॉ्देनं पाटंस आफ इंडिया ” हे पद 
देण्यात आले. 


सुरतेच्या गव्हर्नंरचा ्याच्यावर ताबा राहणार नव्हता. मुख्य प्रशासन केंद्र 
मुंबईला राहून सुरतेला केवळ वखार राहणार होती. १६८५ च्या प्रारंभी सुरत- 
करांनी मायदेशी. कळविले की, “ औरंगजेब स्त्रिश्‍चनांचा मित्र राहिलेला नाही. 
मुघल सुरतेचा अपमान करतो. कारवारची वखार धोक्यात असून संभाजीचे राज्य 
बेगात नाहीसे होत आहे.” * ( 89110121 15 185 पट ) असे इंग्रज म्हणत, 
ससे तरी आवळी गाणी राने यणल रद लढत होते. ममल णत तरी यावेळी संभाजीराजे ह जेत मारता वर कस्य साठ मतर लढत होते. मराठी मुलखात यश 
न आल्याने औरं विजापूर ड्याची राऊ १६८५ मध्येच 


प्रयत्न सुरू केले, 


१. ॥र[-॥॥; 0811 11, 0 150-151, 
२. 5९ : &णा8( (0 131००01015, 23-1-1685. 


१५४ : शिवपुत्र संभाजी 


बदलत्या धोरणानुसार इंग्रजांनी मुघलांच्या जुलमाचा प्रतिकार करण्याचे 
ठरविले. या कामात त्यांना कोणाकडून तरी साहाय्य हवे होते. ते फक्त मराठ्यां- 
फडूनच मिळण्याची आह्या होती. साहजिकच इंग्रजांनी संभाजीशी मैत्री ठेवून 
त्याचे साहाय्य मिळविण्याची खटपट सुरू केली. औरंगजेब विजापूर, गोवळकोंडा 
घेतल्यानंतर मराठी राज्यावर. पुन्हा सर्व शक्तिनिशी मोर्चा वळविण्याचा संभव 
होता. अशा प्रसंगी संभाजीराजांनाही केवळ इंग्रजांचेच साहाय्य मिळण्याची 
शकयता होती. दोघांनाही एकमेकांच्या मदतीची गरज होती. मराठे मुघलांविरुद्ध 
गेली ३-४ वर्षे एकाकीच लढत होते, त्यादृष्टीने संभाजीने ही संधी डावलली 
नाही. 

थॉमस ग्रॅहॅम आणि केजविन लंडनला गेले. त्यांचा अनुभव जमेस धरून 
कंपनीने तह करावपाच्या हेतूने दि. २८-१०-१६८५ रोजी लंडनहून सुरतकरांना 
संभाजीशी चांगले संबंध ठेवण्याच्या सूचना देणारे पत्र घाडले. या पत्रात ते म्हणतात : 

४०० झा०00 हॉल 1110 8 01050 ९200090.१29/ छा शी”दा0505 
5ळणाळ ४१०७७ 500 0319000 8७395 ७ल 8००0009 फाफ 1012109010 फॉ 
हणा, कात (180 ४०1 1000 101 8९312 (112 81201 0 ॥1८ ४1०९०! 0 ए८ 
7०11४४०८5० 180८ 5911018100'5 ८0109 का0 ॥॥15 8101८5 319/895 (0 
गटात... शल ढडा० 10 (0 एटा ॥० ॥॥08015 001181 07 ॥00८८9, 
०. ०0५ 50095 01819 एला ७७(६06४दा (0 20१ालट फाए 0 एली 
० ०७१ ठ०$, 0 (0_ 18४८ (८ 0८८000) 01001 ७० 0 8011089 
७७००७ ७8॥0४.00७० 1८86०1 (0 ७४ ॥॥७]|०७(४'$18९ .. ०० ७1650िट!. 
भा 3०000 (0010 181) (०३09 8। 1301711089 ० (८. (0४०1010201 300 
लार्ला ]9 ० ९8]७७०॥ ॥ 9०० ०90 008 ४००० (टा 01 8811018100 
एव] ' 

“ संभाजीराजांच्या गटात सामोल होऊन त्याची मंत्री संपादन क्ररा. 
त्याच्याशी नेहमी मित्रत्वाचे संबंध राखल्याने तुम्हाला, मुघल किंवा पोर्तुगेजांना 
भिण्याचे कारण राहणार नाही. मुंबईजवळ सिद्दी, मुघल किवा इतर कोणालाही 
येऊ देऊ नका किवा त्यांना मुंबईत स्वातंत्र्य देऊ नका. याशिवाय जेव्हा जेव्हा 
तुम्ही कुत्यशह्ा, संभाजी किवा इतर राजे किवा राष्ट्रे यांजबरोबर तह कराल 
त्यावेळी आमचा बादशहाचा एखादा प्रजाजन किवा इंग्रज माणूस प्रेसिडेंटच्या 
परवानगीवाचून त्यांच्या देशात जाऊन राहिल्यास व त्याची मागणी केल्यास 
त्याछा प्रेसिडेंटकडे दिळे पाहिजे.' अशी अट घालून घ्यावी असे मद्रासकडील 


1 1.00 ॥० 50, 28-10-1685, 
2, 57: 1.० 10 701 81. 8०0186, 24-2-1686, 


मराठे, सिद्दी आणि इंग्रज : १५५ 


फोर्ट सेंट जॉर्जच्या वक्षारवाल्यांना बजावण्यात आले. या पत्रावरून लंडनमध्ये 
त्या काळात संभाजीराजांचे महत्त्व व मान किती होता हे दिसून येते. मुघलांविरुद्ध 
टक्कर देण्यासाठी इंग्रजांना सिंहाच्या छाव्याची मदत घेणे भाग होते. ही गोष्ट 
१६८५ सालच्या अखेरची आहे. दारूच्या किवा स्त्रियांच्या नादात मश्गूल होऊन 
राहणाऱ्या राजाची धूर्त आणि चाणाक्ष इंग्रजांनी मदत मिळण्याची अपेक्षा ठेवली 
असती असे वाटत नाही इंग्रजांनी स्वतःच्या सोयीसाठी-आणि राजकारणात असेच 


चालते-जरी संभाजीराजाची मंत्री ठेवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी मुघलांचा 
प्रतिकार करण्यासाठी त्यांचा त्यांनी उपयोग करून घ्यावयाचा ठरविले होते. करण्यासाठी त्यांचा त्यांनी उपयोग करून घ्यावयाचा ठरविले होते. 

इंग्रज आणिं सिद्दी यांच्यात तहाची आणि मैत्रीची बोलणी होत होती. 
तहाची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी सिद्दी पुवंवत्‌ लूटमार करीत होता. मुधल 
आरमाराचा प्रमुख याकूतखान हा काही जिन्नस खरेदी करण्यासाठी १६८५ 
मध्ये आरमारासह दंडाराजपुरी येथे मराठ्यांच्या मुलखात गेला होता. त्या 
सुमारास भडोच येथे बते कोमाने ( बद कोम ? ) बंड उभारून तेथील फोज- 
दाराला कैद केले. ही गोष्ट मराठ्यांनी घडविली असावी. औरंगजेबाला हे 
समजताच त्याने या कूतखानाला बंड मोडण्याची आज्ञा दिली. बादशहाच्या आज्ञे- 
प्रमाणे तो भडोच येथे जावयास निघाला. दरम्यान गुजरातचा बादशाही सुभेदार 
कारतलवखान याने स्वतःच भडोचला जाऊन बंडवाल्यांना कापून काढले. भडोच 
बादशाही कबजात आणले. हे समजताच याकृतखान दंडाराजपुरीस परतला. तेथे 
येताच मराठ्यांचे आरमार दाभोळच्या खाडीत एकत्र होऊन खेम सावंताच्या बाजूला 
म्हणजे मालवण-बवेंगुर्ल्याकडे जाण्याच्या तयारीत असून शहाजादा अकबरही त्याच्या 
वरोवबर जाणार आहे असे याकूतखानाला कळले. याकूतखानाने मराठ्यांच्या आर- 
मारावर स्वारी केली. त्याने मराठी आरमाराचा प्रमुख गोविद कान्हो आणि ५ 
गुरावे पकडली, ७-८ बुडविली आणि कित्येक शिपाई कापून काढले. इतकेच नव्हे 
तर मराठ्यांचे जे लोक दंडाराजपुरी आणि चेऊल यांच्या आसप!स बळ धरून 
राहिले होते त्यांचाही याकूतखानाने निकाल लावला. ' ही माहिती याकूतखानाने 
खेम सावंताला दि, २९-८-१६८६ रोजी लिहिलेल्या पत्रात आढळते. 


१६८६ च्या फेब्रुवारीत सिद्दी कासम दंडाराजपुरीहून कल्याणला 
वेढा घालण्यासाठी निघाला होता. कासम कल्याण घेईल असे इंग्रजांना वाटले 
होते. पण दोन दिवसांतच त्याला वेढा उठवावा लागला तो दंडाराजपुरीला जाऊन 
तेथून शहाजादा अकबराचा पाठलाग करणार असल्याने सिहीची कटकट थांबली. 


१. शिचसा, खंड १३, लेख ५, पृष्ठ १०. 


१५६ : ट्िवपुत्र संभाजी 


१६८५ मध्ये संमाजीराजांशी मंश्री करण्यासंबंधी लंडनहून सुरतकरांना 
हूकूम आला होता हे मागे सांगितलेच आहे. मुघलांशी संबंध सुधारण्याची आता 
आहा नसल्यामुळे १६८६ च्या माचं . महिन्यात लंडनहून सुरतक'र आणि 
मुंबईकरांना पुन्हा सूचना देण्यात आल्या. मुंबईत टांकसाळ काढून तेथे दुसर्‍या 
राजांची आणि इंग्रजांची नाणी पाडण्याचे ठरले होते. संभाजी राजांच्या राज्यातही 
इंग्रजांची नाणी चालावी म्हणून संभाजीकडून फर्मान मिळविण्याची ्षैटपट 
करण्यासाठी लंडनहून दि. २६-३-१६८६ रोजी सुरतकरांना पत्र पाठविण्यात 
आले. संभाजीची मंत्री टिकविण्यासाठी इंग्रज त्याच्या तोफखान्याच्या आणि 
दार्गोळघाच्या मागण्या पुरविण्यास तयार झाले होते. सुरतकर आणि 
मुंबईकर यांना या संबंधात जी पत्रे दि. ३१ माच १६८६ ला गेली, त्यात 
म्हटले होते, 


* ] ७1] ७८1८८55819 101 १०० (0 75810८ 800 81०89८५ 1८८९० 8 
इपाल टया 8०09/ क्रां" 5801018122 7१8]७७ ७0० 15 9 ५/७ए7२1 ष्ठ 
१ए१९[४०ए 800 (10 ७९ ७९ 701 (12 0010851 ट्ढा्लीण) 0 ७58 100001 0! 
० ७15 ४८८७1०४ 115 1८82005, 811 1050 1008 0110265 ५1] ८०५ पाला 
८००८०8०४८५, 50 1000 ०७४ (16४ *ष्टा८ फरा (७८ 0ढाट5(5 800 11 
18 9०5801८ 101 ४०1 (0 8८ 50ल (हड करा 11 85 50811 001700१ 
80060. 101 ग्रा8309 १०७३5 गंड रॉड. (6 ०56४८ (0 50०७ पाया 
छ0ताला0, ४००७ 089 801008 ०0८ (085 ४ष्टा2 (0 छियांजा एफ 
८०॥४४०॥॥9 १11 50 _9ए"०0 9०७०८, छा०8( ०5 810 5800((5 810 
&॥18॥ छााइ, 00 1८85013012 (८1115 85 12 518110०512 80008), 10. 
शाली 9019050 ४८ 13९0 109 5९0 १०० 8 0०00 छ७छ०्ण॥ांगा 01 
7०४० 900 १०५ 510010 ७8 गराठा2 ४०० 89 एण(८ 100 ७०8, 
४०० ४॥ ।0 एळा 5310 6८०8८, "९० ॥३४८ 2600 ७811८115 1 5101८ 
शाप्ाला 1115101 (पाट 0185005९00 ०. ” ' 


सिद्दीच्या हालचाली पूर्ववत चालूच होत्या. १६८६ साली सिद्दीने चेऊल 
येथे जी लुटालूट व जाळपोळ केली त्याने चेऊलचे रहिवाशी परागंदा क्षाले होते. 
दोत वर्षे तो मुठूख ओसाड पडला होता. १६८६ च्या सप्टेंबर महिन्यात 
्िद्दीने मराठ्यांचे काही गड घेतले. त्याने एका गडावरील तोफ मुंबईहून 
दुसरीकडे नेण्यासाठी मुंबईच्या डेप्युटी गव्हनंरकडे हाउससं, दोन कॅप्टन आणि 


१. गरे: [या 10 छेव्या, 50 & गि, 8, 8., 31-3-1686, 


संभाजी आणि अकबर : १५७ 


दोन मोठे ठोकळे ? ( ००८5, (७४४० ००७ 800 1820 010015) मागितले 
होते पण डेप्युटी गव्हर्नरने परवानगी दिली नाही. 

संभाजी राजांचे काही गड घेतल्यावर सिद्दी खंदेरी घेईल असे मुंबईकरांना 
वाटत होते. सिद्दीने इंग्रजांकडे तोफाही मागितल्या होत्या. पेण जाण्याच्या बेतात 
होते. मुंबईला यामुळे धोका उत्पन्न होईल असे वाटल्याने संभाजीकडे माणूस 
पाठवून खंदेरीची मागणी करावी असे मुंबईकरांनी सुरतकरांना सुचविले. ' मुघल 
अधिकारी सिद्दी मिरगा ३ जहाजे, ३ गलबते व २ मचवे घेऊन उंदेरी किंवा 
दंडाराजपुरीला जाण्यासाठी मुंबईत आरमार नांगरून पडला होता सिद्दीचे 
आरमार १६८७ च्या जानेवारीत उंदेरीला पोचले. सिह्दी कासमने नागाव 
खाडीच्या तोंडावर असलेल्या कळवाच्या कोटाला वेढा दिला होता. अकबराचा 
शोध करण्यासाठी त्याला जंतापूरला जावे लागल्यामुळे त्याला हा वेढा उठवावा 
लागला. जंतापूरच्या खाडीत सिद्दी आणि मराठ्यांची गाठ पडून चकमको 
उडाल्या. या लढाईत सिद्दीचे ४०० लोक जखमी झाले. सिही कासमला चार 
मोठ्या जखमा झाल्या. परंतु तो कसाबसा वाचला. मराठ्यांनी त्याची चार 
गलबते पकडली. ' 

संभाजी राजांनी खंदेरी इंग्रजांना देण्याचा विचार मान्य केला नाही. 
सिह्दीलाही शेवटपर्यंत खंदेरी, पद्मदुर्ग, कुलाबा जिंकता आले नाही. 

पूर्वी. रिचडं स्टॅन्ळे आणि निळो मोरेश्वर यांच्यात ठरल्याप्रमाणे दोघांचे 
वकील ठरलेल्या ठिकाणी 'गेले. १६८७ सालच्या फेब्रवारी महिन्यात निळोपंताने 
मुंबईकरांना कळविले को, पूर्वी आपल्यात बोलणी करणारा वकील म्हातारा 
होऊन मेल्यामुळे दुसऱ्या वकीलाची योजना केली साहे. त्याला नेण्यासाठी बोट 
पाठवावी. या नव्या वकीलाचे नाव त्रिबक गोपाळ. दि. १७-९-१६८७ रोजी 
जॉर्ज वेल्डन आणि रॉबर्ट गेहेंम संभाजीराजांश्ी बोलणी करण्यासाठी रायगडास 
गेले. * 

संभाजी राजे आणि निळोपंत प्रधान यांनी इंग्रजांशी तह॒ केला. प्रधानाने 
इंग्रजांना लिहिले होते की, सिद्दी खाडीतून येऊन मराठ्यांचा मुलूख लुटून खराब 
करतो. इंग्रज आणि संभाजी यांच्यात दोस्ती असल्यामुळे इंग्रजांनी समुद्रातून 
खाडीचे रक्षण करून सिद्दीला जोर करू देऊ नये. मराठ्यांनी पंडित त्रिवक 


१. छा: छेठण 10 5, 6-10-1686, २. 10१. 


३. पारे: 8७819 (0 ए-$-&. 16-2-1687; ल्या (0 50! 
21-2-1687, 25-2-1687. 


४. छारे; 800१ (0 5परा, 1-3-1687; छेल्या (0 1.00, 20-9-1687, 


१५८ : क्षिवपुत्र रांभाजी 


गोपाळ ऐजीच पाठविछा, त्याभे तटू केरा की, “ तुम्हास खर्च वसेळ त्यास 
आम्ही आपल्या गुणलातून भस्त य. ५०००० आणि मुंबईप्रमाणे २००० मुढे 
भात देऊ. तरी तुम्ही पर्यामधे खाडी राखा, आम्ही खुशकीवरी मजवुती कलन 
खुशकी राणोन. ” याला मान्यता देऊन इंग्रजांनी १ मोठे जहाज, बोटी, गलवते, 
आरमार पाठवून साडीचा अश्रा तऱहेने बंदोबस्त, केला की, सिद्दीचे काही चालेना. 
यावेळी मराठ्यांनी खुशकी राखावयाचे कवूळ करून ती राखली मात्र नाही. 
हे खाडीच्या संरक्षणाचे काग इंग्रजांनी १६८७ सालाच्या सप्टेंबरमध्ये अंगावर 
घेतले. ते तीन महिने चाळळे, या तीन ' महिन्यात इंग्रजांना खूप त्रास सहन करावा 
लागून ते हैराण झाले. त्यांचे अनेक लोक जखमी झाले. सिद्दीचे वरेच लोक 
मेळे. मराठांनी इंग्रजांना पैसे देण्याचे कवूल केले होते; परंतु प्रत्यक्षात पैसे दिले 
नव्हते. त्यांना भातही फवत १०० मुढेच दिले होते. तीन महिन्यांत इंग्रजांचा 
२०००० असर्फी खर्च झाला होता. जादा खचं करावयास ते तयार नव्हते. त्यांनी 
दि. ६-१*-१६८७ रोजी संभाजी राजांना कळविले की, “ १५ रोजात जाव 
आला तरी खूत्र; नाही तरी आम्ही आपले आरमार बोलावून आणू. मोहिवा 
बोलती की पैकियावरि नजर देता. तरी तैसे नाही. आधी मोहिवाच्या लोकांसी 
पहिक्ते काम पडिले आहे; बोलाचा भरवसा नाही. अमा दोस्तीवर नजर देऊन 
आजीलग या कामाची शर्ती केली. मालूम होणे. जादा काय लिहिणे. हे 
क़ताबत ' 

१६८६ सालानंतर मराठी राज्यातील परिस्थिती गंभीर झाली होती. 
१६८० पागून मराठे सिद्दी, पोतुंगेज, आणि मुघल यांच्याशी सतत लढत होते. 
शत्रूने मराठी मुलखाची नासधूस केल्यामुळे मुलूख ओसाड पडलेला होता. त्यातच 
१६८५, १६८६ आणि १६८७ साली कुलाब्यास दुष्काळ पडलेला होता. * 
अनेफ आघाड्यांवर लढा द्यावा लागल्यामुळे १६८७ सालानंतर संन्यशकस्रीही 
कमी पटू छागळी असायी अतोनात पैसा खर्च करावा लागलेला. त्यामुळे संभाजी 
राजांनी सिह्दीशी लढा देताना व त्याच्या समोर टिकाव धरण्यासाठी किती पैसा. 
आणि सामथ्यं लागते ब कशी हैराण अवस्था होते. हे ध्यानात यावे म्हणून 
इंग्रजांना तहाप्रमाणे धान्य आणि पसा दिला नसेल. खरोखरच संभाजी राजांना 
दोन्हीची चणचण भासत असली पाहिजे. प्रथमपासून इंग्रजांनी सिद्दीला 
आस्तरा दिल्याने मराठी मुळखाची बरीच नासधूस होत होती. मराठे सिद्दीला 
तोंड देताना द्रव्ययळ आणि माणूराबळाने हैराण झाले होते यात शंका नाही. 
इंग्रजांना खाडीचे संरक्षण करावयास लावून याची परस्पर चुणूक दाखवावी आणि 


१. ९ : छा 10 1. 8. 8. 30-11-1687; राम-ग्र. ४२. ले. ४६ 
२. आंकाअ-आ, पृष्ठ ६ ते ८. 


मराठे, सिद्दी आणि इंग्रज १५९ 


त्यांच्याकडून जमेल तितके दिवस परभारे काम भागवावे हाही हेतू राजांच्या 
मनात नसेलच असे सांगता येत नाही. सिद्दीच्या उलाढालीकडे कानाडोळा करून 
मुघलांवर लक्ष केंद्रित करणे मराठ्यांना भागच होते. पुढे १६८८ सालापासून 
इंग्रजांना सिद्दीपासून चांगलाच त्रास सहन करावा लागला. 


सिद्दीच्या उपद्रवाची कथा शिवाजीमहाराजांपासूनच सुरू झालेली आहे. 
त्याच्या हालचाली मराठी राज्याला फारच हानिकारक होत. त्याचा बंदोबस्त 
करण्याच्या हेतूने महाराजांनी खंदेरीवर तटबंदी केली; इंग्रजांशी तहही केला. या 
तहाचा उपयोग न होता त्याचा उपद्रव चालूच राहिला. इंग्रज तह्‌ कसा पाळतात 
या गोष्टीकडे संभाजी राजांचे प्रारंभापासून च लक्ष होते. त्यांच्या राजवटीत 
सिद्दीची चाचेगिरी आणि लूटमार वाढून मुलखाची नासधूस होऊ लागली. 
शेतीचे उत्पन्न बुडून दोन वर्षे जमिनी ओसाड पडल्या. मराठी प्रजेला परागंदा 
व्हावे लागले आणि राज्याच्या उत्पन्नावरही परिणाम झाला. 


सिद्दीच्या बंदोबस्तासाठी संभाजी राजांनी उंदेरी आणि दंडाराजपुरीवर 
चढाई केली पण त्यात यश लाभले नाही. सिद्दीच्या बंदोबस्तासाठी इंग्रजांवर 
दडपण आणले. सिद्दीला मुंबईत थारा देऊ नये म्हणून त्यांना सांगितले. ते 
तहाच्या अटी पाळीत नाहीत हे निश्चितपणे दिसल्यावर मुंबईवर हल्ला करावयाची 
धमकी दिली. सुरतकर इंग्रज सिह्दीधाजिणे होते तर मुंबईकरांना संभाजीशी 
सलोख्याचे धोरण ठेवून स्वसंरक्षण करावे असे वाटत होते. सुरतकर इंग्रजांचे 
घोरण दुटप्पी होते. जेव्हा सिद्दी आणि मुघल यांनी मुंबईवरच हल्ला केला तेव्हा 
इंग्रजांना आपली चूक कळली. त्यांनी संभाजीशी तह॒ केला. सुरुवातीला मराठ्यांना 
शस्त्रास्त्रे देण्याची ते टाळाटाळ करीत. मुघलांशी वाकडे आल्यावर ते धोरण 
बदलून संभाजी राजांना हवी ती शस्त्रास्रे देण्याचे त्यांनी ठरविले. सिहीचा 
बंदोबस्त करावयासाठी प्रत्यक्ष इंग्रज काहीच करीत नसत परंतु त्यांचा जेव्हा 
मराठ्यांच्या शत्रूंशी झगडा सुरू झाला, तेव्हा शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या 
राजकीय न्यायाने इंग्रजांनी संभाजीशी मंत्री केली. त्यांच्या मागण्या पूर्ण करावयाचे 
ठरविले. या मंत्रीचा लाभ घेऊन संभाजीमहाराजांनी सिद्दीची कोर्ले येथील लूटमार 
थांबावी म्हणून खाडीचे संरक्षण करावयाचे काम इंग्रजांच्या गळयात टाकले. सिद्दी 
हा किती श्रासयायक आहे याची इंग्रजांना चांगलीच कल्पना आली. ते अगदी हैराण 
झाले. त्यांनी पूर्वीच सिद्दीच्या चाळथांना आवर घातेला असता तर त्याचे इतके 
त्तोम माजले नसते. मराठ्यांची स्थिती खालावल्यामुळे असेल किंवा संभाजी 
'राजांच्या मनात इंग्रजांना सिद्दीच्या संकटाची पर्यायाने जाणीव करून द्यावयाचा 


हेतू असेल; परंतु मराठ्यांनी भात आणि पैसा इंग्रजांना ठरावाप्रमाणे दिला नाही 
एवढें खरे.- 


१६० : शिवपुत्र संभाजी 


सिद्दीचा उपद्रव श्षिवाजीमहाराजांपासून चाळू होता, तसाच तो संभाजी 
राजांच्यानंतरही चालूच राहिला. संभाजीराजांनी या निमित्ताने नाविक दलात .वाढ 
केली. या लढ्यातून कान्होजी आंग्रे यांच्यासारखा नाविक सेनानी निर्माण झाला, 
संभाजीने सिद्दीबरोबर भांडण उकरून काढलेले नव्हते. संभाजीराजांनी या बाबतीत 
जागरूकता दाखविली आणि आपल्या पित्याच्याच धोरणांचा अवलंब केला, पण 
सिह्दी प्रकरणाचा निणंय लावण्यात दोन्हीही पितापुत्रांना अखेरपर्यंत यशं आले 
नाही हे मात्र खरे. 


७०0००0 


७. मराठे आणि पोर्तुगेज फिरंगी 


काराने हिंदुस्थानात आलेल्या पाश्‍चात्य व्यापाऱ्यांच्या स्वभावाचे 
आणि त्यांच्या मनातील हेतूंचे वणंन अगदी मामिक शब्दात केलेले आहे ते 
लिहितात, “ साहुकारांमध्ये फिरंगी, इंग्रज आणि वलंदेज व फरासीस तसेच 
हिंगमारादि टोपीकर हेही लोक साहुकारी करितात. परंतु ते वरकड साहुकारां- 
सारखे नव्हेत. त्यांचे यांचे खावंद प्रत्येक प्रत्येक राज्यच करीत आहेत. त्यांचे 
हुकमाने त्यांचे होत्साते हे लोक या प्रांती साहुकारीस येतात. राज्य करणारास 
स्यललोभ नाहीं असे काय घडों पाहते ? तथापि टोपीकरांस, या प्रांती प्रवेश 
करावा, राज्य वाढवावे, स्वमतें प्रतिष्ठावीं, हा पूर्णाभिमान. तदनुरूप स्थळोस्थळीं 
कृतकार्यही झाले आहेत. त्यास हो हट्टी जात, हातास आलें स्थळ मेल्यानेंही 
सोडावयाचे नव्हेत. यांची अमरदफती आले गेले इतकींच असों द्यावी. त्यास 
केवळ नेहमी जागा देऊ नये.” 
व्यापाराच्या निमित्ताने भारतात आलेल्या पादचात्यांत, प्रथम पोर्तुगेजांची 
गणना होते. इंग्रज, फरेंच, डच या व्यापाऱ्यांच्या पुर्वी त्यांनी भारतात सत्ता 
स्यापन केली, आणि १५१० मध्ये पादाक्रांत केलेल्या गोव्यातून पोर्तुगेजांना 
१९४७ साली मारत स्वतंत्र झाल्यानंतर १४ वर्षांनी हाकलून देण्यात आले. 
१७ व्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत इंग्रज व फ़रेंच यांनी हिंदुस्थानात वखारी 
धातल्या असल्या तरी त्यांचा हेतू प्रामुख्याने व्यापार हाच होता. १५१० मध्ये 
पोतुंगेजांनी आदिलशहाकडून गोवे शहर काबीज केले. हळूहळू प्रदेश ताब्यात 
घेत घेत १५८० पर्यंत दीव, दमण मुंबईसह वसई प्रांत, चेऊल, गोवा बेट, 
साष्ट व बारदेश; होनावर, बार्सेलोर व मंगळूर, कानानूर, क्रांगानूर, कुलाम 
(किलॉन) व कोचीन, नेंगपट्टण व मेलियपूर, बंगालमधील हुगळी आणि साति- 
गांव असा भारतातील प्रदेश पोर्तुगेजांच्या सत्तेखाली आला. परंतु त्यानंतर, 
पोर्तुगेजांनी जिंकलेला प्रदेश मुघल बादशहा, कुत्बशहा, डच इत्यादींनी जिंकला. 
इ. स. १६६५ मध्ये मुंबई बेट पोर्तुगेजांनी इंग्रजांच्या स्वाधीन केले. तसेच 
शिवाजीमहाराजांच्या स्वराज्यस्थापनेच्या काळात, दीव, दमण, वसई, चेऊल, 


१. आप-जो-पृष्ठ २५. 
शि. सं....१ १ 


२ * शिवपुत्र संभाजी 


गोवा, बेट साष्ट व बारदेश असा मराठी मुलखाक्लेजारील प्रदेश त्यांच्या ताब्यात 
होता. 


संभाजी राजे ब गोव्याचे फिरंगी : 


शिवाजी महाराजांच्या अखेरच्या काळात त्यांचे व फिरंगीयांचे संबंध फारसे 
सलोख्याचे नव्हते. इ. स. १६७५ मध्ये शिवाजी महाराजांनी आदिलशहाच्या 
ताब्यातील फोंडा गड जिकून घेतला. त्यानंतर कारवार, शिवेश्‍वर, आणि अंकोल्या- 
पर्यंतचा मुलूख त्यांच्या ताब्यात होता तसेच धाटाखालील मिरजनच्या नदीपंयंतचा 
सवं विजापुरी प्रदेश मराठ्यांच्याच आधिपत्याखाली होता. फोंडा किल्ला घेतल्यामुळे 
अंत्रूज, भष्टागार, हेमाडबासें, बाळी, चंद्रवाडी व काकोडे म्हणजेच हल्लीचे फोंडे, 
सांगे, केपे, व काणकोण हे महाल मराठ्यांच्या. कबजात होते. शिवाजी महाराजांना 
फोंडा किल्ल्याच्या विजयानंतर गोव्यावर स्वारी करावयाची होती. परंतु मुघलां- 
बरोबर युद्ध चालू असल्यामुळे त्यांनी फिरंग्यावरोबर हे युद्ध टाळले. त्यामुळेच 
शिवाजीराजांच्या मृत्यूने फिरंगीयांना हायसे झाले होते. 
शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर, पन्हाळयाळा असतानाच, संभाजीने 
प्रत्यक्ष राजसूत्रे हातात घेण्यापूर्वीच मराठी मुलुखाभोवती असलेल्य। परकीय 
सत्ताधीशांशी पत्रव्यवहार सुरू केला होता वस्तुत: अनभिषिक्त छत्रपती असताना 
देखील, शिवाजी राजानंतर आपण राज्याचे वारस आहोत अशा भूमिकेतूनच 
त्यांनी गोवेकर विजरईशी ( व्हाइसरॉयशी ) पत्रव्यवहार सुरू केला होता, आणि 
त्यामुळे संभाजीने आपल्या अंतर्गत आणि ळे संभाजीने मसत्या अंतनत मा नारसाहनक कधी ल वणेया 
कलहाचा सुगावा आपल्या शेजाऱ्यांना लागू दिला नाही. दि. ५ मे १६८० च्या 
सुमारास संभाजीने रामजी नाईक ठाकूर या वकिलाबरोबर गोव्याचा विजरई 
अंतोनियो-पाइस-द-सांदे यास सलोख्याचे पत्र पाठविले. या पत्रात संभाजीने 
कवे माग पेश य पस वाजा बजा प जल्यात उमाळे वडिलांच्या दुःखद निधनाची बातमी देऊन आपण सत्ताधारी झाल्याचे 
कळविले आणि पोर्तुगेज व मराठे यांच्यात मैत्रीचा तह करण्यास 
संभाजीच्या या पत्राचे गोव्याच्या गव्हनेरला कौतुक वाटके.त त्याच वेळी "या पत्राचे गोव्याच्या गव्हनरलला गव्हर्नरला कोतुक वाटे. त्याच वेळी 
कोकणात शांतता राखण्यासाठी गेलेल्या रायाजी पंडिताने गोव्यात जाऊन विजरईच्री 
भेट घेतली. विजरईने संभाजीला उत्तर धाडून .शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूबद्दल 
दुखवटा व्यवत केला आणि संभाजीने स्वतःच्या हातात सूत्रे घेतल्याबद्दल समाधान 
दशंविले. शिवाजी महाराजांच्या वेळेपासून असलेले शात्रुत्वाचे संबंध बदलल्याचेही 
त्याने संभाजीला कळविले. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे, संभाजीच्या तहाच्या. सुचनेस 


१. )(-??, 0 2. 


मराठे आणि पोर्तुगेज फिरंगी : १६२३ 


गव्हनंरने मान्यता देऊन तह॒ कायम करण्याचे सुचविले. विजरईने रायाजी पंडि- 
ताला सांगितले की, ' मी माझ्या साष्ट व कुडाळ येथील फिरंगी अधिकाऱयांना: 
'युदविषयक हालचाली बंद करण्याचे हुकूम दिले आहेत. रायाजी पंडिताला परत- 
घाई असल्यामुळे विजरईने पत्र न देता तहासंबंधी तोंडीच सांगून 
पहा ला भेट म्हणून सोन्याचा मुलामा दिलेली बंदूक आणि चार कापडाचे 
नग दिले.' 
पोर्तुगेज व मराठे यांच्यात शांतता राखण्याची बोलणी चालू असताना 
डिचोली येथील सुभेदार पोत गेजांशी पूर्वीच्याच धोरणानुसार वागत होता 
२ ऑगस्ट १६८० रोजी मराठ्यांनी बारदेश मधील * सिओलिम ' ( गा ) 
हे गाव लुटून तीन माणसांना पकडले, तसेच डिचोलीचा सुभेदार मोरो दादाजी 
याने गोव्याकडे मोल्यवान रत्ने घेऊन जाणाऱया व्यापार्‍याला पकडले या गोष्टी 
कळताच विजरईने मोरो दादाजीला दि. ४-१-८१ रोजी पत्र लिहून पकडलेली 
मार्णसे सोडण्यास सांगितले. या माणसांना सोडले नाही तर संभाजीला पोर्तुगेजांशी 
मैत्रीचे संबंघ नको आहेत असेच विजरई मानणार होता. वरील हालचालींचा 
विजरईने निषेध केला आणि धर्माजी नागनाथ व मोरो दादाजीला पत्र पाठवून 
त्याच्या प्रांतातील व्यापार बंद केला. 
मे १६८१ च्या सुमारास संभाजी राजा काही दिवस डिचोलीस राहिला 
होता. ' संभाजी डिचोलीला गेल्यासंबंधीचा उल्लेख पोर्तुगेज कागदपश्राशिवाय, 
इतरत्र कोठेच आढळत नाही. तो तिकडे का गेला हेही समजू शकत नाही 
कदाचित पोतुंगेज प्रदेशाची माहिती काढावयाच्या हेतूनेही तो तिकडे गेला असेल. 
(१६८० मध्ये शहाआलम डिचोलीला गेला तेव्हा त्याने संभाजी व अकवर यांचे 
वाढे जाळल्याचा उल्लेख आहे. ) संभाजी जून १६८१ मध्ये काही दिवस 
पन्हाळयाहून मलकापूर प्रांतात गेला होता तेव्हा तुळाजी देसाई याने आपल्या देश* 
मुखीसंबंधी तक्रार केली होती. * यावरून संभाजी राजे मलकापुराहून डिचोलीला 
गेढे असावेत. संभाजीचा डिचोलीस मुक्काम असताना विजरईने त्यास पत्र 
लिहून शिवाजीच्या मरणानंतर ज्या काळी संभाजीला सवं गोष्टी अनुकूल वाटल्या 
नव्हत्या, त्यावेळी त्यांच्याशी कशी वर्तणूक ठेवली होती, त्याची आठवण करून 
दिठी. विजरईने संभाजीला डिचोलीच्या सुभेदाराच्या हालचाली थांवविण्याविषयी 
(तप मजला होत कन सत महर लकक लत गाया दि. ४-६-८४६,,रोजी विजरईने अण्णाजी दत्तोला पत्र लिहून पोर्तुगेज 


34 
व हिंदू राजे यांच्यातील तहाज्ञे फायदे काय आहेत. हे स्पष्ट केळे. या 
$ळत्यावर संभाजीने जूर च्य, स ग्रेभीरराव या आपल्या वकिलास 


१॥॥--- 
१. ९-0, 2, 4. २. ९४-१7? 4,5. 
३. ९)(-?ए, 0 5. ४. शिचसा, खंड ६, ले. १११. 


१६४ : शिवपुत्र संभाजी 


'सलोख्याची बोलणी करण्यासाठी गोव्यास पाठविले. पूर्वीचा वकील रामजी नाईक 
झाकूर याचा संभाजीविरुद्ध झालेल्या कटात हात असल्याने संभाजीच्या आज्ञेवरून 
कोंदि द आल्व्होर याने त्यास अटक केली होती.' रामजी नाईक याची सुटका 
झाल्यानंतर कानरा ( 91818 ) येथे जाऊन त्याने आदिलशहाकडे नोकरी 
पत्करली. ' जुलंच्या मध्यात अण्णाजी दत्तो डिचोलीला गेला. पोतृंगेजांनी याचा 
फायदा धेऊन नारायण झेणवी यास अण्णाजीकडे पाठविले. त्याने डिचोलीच्या 
सुभेदाराच्या वागणुकीबद्दल तक्रार केली.' ऑगस्ट १६८१ पूर्वी संभाजी विरुद्ध 
झालेल्या कटात अण्णाजी सामील होता. पोर्तुगेज कागदपत्रावरून याच सुमारास 
तो डिचोलीस गेला होता. विजरईची दि. २१-७-८१ व दि. २३-७-८१ची 
अण्णाजीला लिहिलेली दोन पत्रे आहेत. त्यामुळे संभाजीच्या आज्ञेवरून अण्णाजी 
डिचोलीला काही कामासाठी गेला का विषप्रयोगाच्या कटात आपला हात आहे 
हे संभाजीला कळू नये म्हणून तेथे गेला हे समजू शकत नाही. डिचोलीहून एक 
महिन्याने तो पन्हाळा किंवा रायगडला परतला तेव्हा त्याला कटात सामील 
असल्याबद्दल ठार मारण्यात आले. गोव्याला गेलेला येसाजी गंभीरराव पुष्कळ 
दिवस गोव्याच्या दरवारात राहिला होता. येसाजी जरी तहाच्या वाटाघाटीच्या 
निमित्ताने गेला होता तरी संभाजीने स्वतःच्या सहीशिक्क्‍्याचे पत्र देऊन कोठल्याही 
तर्‍हेने आपला हात अडकवून घेतला नव्ह्ता. राज्यावर आल्याबरोवर कोणाचेही 
शत्रुत्व ओढवून घ्यावयास नको म्हणून संभाजीने वकिलामाफंत बोलणी सुरू केली 
असावीत. येसाजी गंभीररावाने डिचोलोच्या सुभेदाराच्या वागणुकीसंबंधी संभाजीला 
कळविले संभाजीने पोतुंगेजांच्या कागाळयांचा विचार केला आणि डिचोलीचा 
सुभेदार मोरो दादाजी यास बदलून त्याच्याऐवजी जिवाजी विनायक ह्याची नेमणूक 
केली ( १६८१६ डिसेंबरअखेर ). याच सुमारास गोव्याच्या अधिकारपदात फेरबदल 
होऊन “ दो फ़ान्सिस्कु द ताव्हर कोंदि द आल्व्होर ' याची विजरई म्हणून 


वेटाकडे पाठवून या कामास जो पैसा लागे 
होतीच. याशिवाय त्याने नकाझा काढण्याची आज्ञा देऊन सामानाची जमवा- 
जमव करण्यास सांगितले. ही माहिती विजरईचा सेक्रेटरी दोतोर लुईस गोंसाल्न्हीस 


१. १४-०१? 7, 11. 
२. शिचसा, खंड १३, ले १५, १८, १०६, १०७. 
३. 1-0, 9 7. ४. ?0॥-7?, 0 8. 


मराठे आणि पोर्तृुगेज फिरंगी : १६५ 


कोत याने २९-४-८२. रोजी पत्र लिहून विजरईस कळविली. ही बातमी कळताच 
विजरईने पणजीच्या किल्ल्यात आपल्या मंत्र्यांची बैठक घेतली. अंजदीव पुर्णपणे 
मराठ्यांच्या हातात पडण्यापूर्वी विजरईनें त्या बेटावर माणसे व सामान पाठवून 
किल्ला बांधण्याची व तोफा ठेवण्याची आज्ञा केली. पोर्तृगेजांच्या दृष्टीने हे वेट 
मराठ्यांच्या हातात जाणे धोवयाचे होते. कारण धान्यसामग्री कर्नाटकातून समुद्र- 
मार्गे गोव्यात जात असे. शिवाजीमहाराजांनी खंदेरीस किल्ला बांधल्यापासून 
पोरतृंगेजांच्या चेऊलला उपद्रव होऊ लागला होता. त्याचप्रमाणे संभाजीने भंजदीव 
बेटावर किल्ला बांधला असता तर गोव्यास उपद्रव होऊ लागला असता. यामुळे 
पोतृंगेजांना संभाजीविरुद्ध हस्तक्षेप करण्यास आणखी एक सबब मिळाली. संभाजीने 
सिद्दीशी युद्ध करण्याच्या उद्देशाने अरवांशी संगनमत करून त्यांच्या आरमाराची 
मदत घेतली होती. अरब व संभाजी यांची मंत्री दिवसेंदिवस वाढत होती. अरब 
है पोर्तुगेजांचे शत्रू. त्यामुळे अंजदीव बेट संभाजीच्या ताब्यात जाण्याची भीती 
विजरईला वाटू लागली. दि. ५ मे १६८२ रोजी पोर्तुगेजांनी अंजदीव बेटाचा 
ताबा घेतला. दि. २-७-८२ रोजी कॅप्टन आमारु सिमोंइस पेरेर याने तेथील 
किल्ल्याचा पहिला दगड बसवून सहा महिन्यांच्या आत किल्ला बांधून काढला. 
पावसाळ्यात अंजदीव बेटावर ७०० सैनिक आणि इतर गवंडी, सुतार व लोहार, 
मजूर इ. मिळून १००० माणसे काम करीत होती. ही गोष्ट संभाजी राजांना 
कळली. त्यांनी आपल्या वकिलामाफंत व अंकोल्याच्या सुभेंदाराकडून विजरईकडे 
वरील कृत्याबद्दल तक्रार केली. परंतु हे बेट पोर्तुगेजांचेच, असून त्याबाबत 
बोलण्यास संभाजीला अधिकार नाही असे विजरईने उत्तर दिले. अंजदीव 
बेटासंबंधी पोर्तुगेज व मराठे यांच्यात वाद निर्माण झाला, ' आणि हळुहळू 
त्यांच्यातील मैत्रीचे संबंध दुरावत चालले. दि. १९-३-८२ रोजी डिचोलीचा 
मुभेदार जिवाजी विनायक याने सन्यासह चोरो ( 000180 ) बेटावर प्रवेश केला. 
हा प्रवेश नारवा राव देसायाच्या प्रदेशातून करण्यात आला होता. या देसायातर्फे 
पोर्तुगेजांनी मराठ्यांविरुद्ध शस्त्र उपसले. ' अशा बारीकसारीक कागाळया 
एकमेकांविरुद्ध चालू असल्या तरी त्यामुळे पोर्तुगेज-मराठे संबंध पूर्णपणे बिघडले 
नव्हते, आणि त्यांचा पत्रव्यवहार पूर्ववत चालू राहिला होता. मराठ्यांच्या 
वकिलामार्फत संभाजीला पुत्र झाल्याचे जेव्हा विजरईला समजले तेव्हा त्याने दि. 
२८-७-८२ रोजी संभाजीला पत्र लिहून त्याचे अभिनंदन केले आणि नवीन 
जग्मलेल्या राजपुत्रास (शाहूस) एक दागिना नजर केला.' 


१. 0१)(-०?, 0 8, 9, 10; ए. 7; टा (2 50; 28-4-82, 
30-7-82. 
२. ९॥9॥-?7?; 0? 10. ३. १७-07, ? 11. 


१६६ : शिवपुत्र संभाजी 


संभाजी राजाने येसाजी गंभीरराव बरोबर विजरईला दुसरे पत्र लिहून 
कळविले की, डिचोली व कुडाळ यांच्या परिसरात आपण दोन दारूचे कारखाने 
उभारले असून, कर्नाटकात व मलबारमध्ये तोफा, गंधक, सोरा हे सामान विकत 
घेण्याची परवानगी मिळाली आहे, तरी त्यास पोर्तुगेज आरमाराकडून अडपळा 
होऊ नये. दि. २८-७-८२ रोजी संभाजीला विजरईने पत्र लिहून त्याच्या सवं 
मागण्या मान्य केल्या. तरीही मराठी सुभेदारांकडून पोर्तुगेजांना चांगली वागणूक 
मिळत नसून, उत्तरेकडील बंदरातील पोर्तुगेजांची गलबते मराठा सुभेदारांकडून 
पकडली जातात व त्यामुळे पोर्तुगेज प्रजेला त्रास होत असल्याची त्याने तक्रार केली 
होती. मराठ्यांच्या ४-५ गलबतांनी चेऊल जवळ कॅंबेकडे जाणारे व्यापारी जहाज 
पकडले होते. हे जहाज गोव्यातील गुजराथी व्यापारी रामचंद्र बजाजी याचे होते, 
ते त्याला परत करावे आणि पोरतुंगेज व मराठे यांच्यात सलोख्याचे संबंध राहप्या- 
साठी वरील गोष्टी बंद कराव्यात, अशा आझयाचे तक्रारवजा पत्र विजरईने 
लिहिले होते. संभाजी राजांनी अरवांबरोबर मैत्री करून त्यांना स्वतःकडे नोकरीत 
ठेवून घेतले होते. स्वत:च्या हद्दीत वखारी उघडण्यासाठी संभाजीने अखांना 
परवानगी दिली होती. अरब हे पोर्तृुगेजांचे शत्रू असल्यामुळे विजरईने संभाजी 
आणि अरबांच्या संबंघाविषयी निषेध व्यक्‍त केला. अश्याच तर्‍हेचे तक्रारवजा पत्र 
विजरईने निळकंठ मोरेश्‍वरास लिहिले आणि येसाजी गंभीररावाबरोबर तहा- 
संवंधी संभाजीचे अधिकारपत्र देण्याविषयी कळविले. विजरईच्या इच्छेनुसार निळकंठ 
मोरेश्‍वराने डिचोलीच्या सुभेदारास व्यापाऱ्याचे जहाज परत करण्यास सांगितले. 
जिवाजी विनायकासंबंधी संभाजीकडे तक्रार जाताच नोव्हेंबर १६८२ मध्ये 
जिवाजी विनायकाला कंद करून त्याच्या जागी मोरो दादाजीला नेमण्यात आले. ' 
अश्रा तर्‍हेने संभाजीनेही मैत्रीचे संबंध राखण्याचा प्रयत्न केला. परंतु येसाजी 
गंभीरराव याला ज्या कारणासाठी गोवेकरांच्या दरबारात पाठविले होते तो तह 
अपुराच राहिला. तह॒ करण्याविषयी विजरईने निकड लावली. पण संभाजीने 
आपले अधिकारपत्र न दिल्यामुळे प्रत्यक्ष तह होऊ हाकला नाही. संभाजीने असे 
अधिकारपत्र देण्याचे मुद्दाम टाळले असावे. 


संभाजीविरुद्ध पोतुंगेजांना ओरंगजेबाची चिथावणी : 

सुलतान अकबराने संभाजीकडे आश्रय घेतल्यापासून, औरंगजेबाने त्या 
दोघांविरुद्ध हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्याने संभाजीविरुद्ध युद्ध सुरू करून 
अकबराला पकडण्याचे प्रयत्न सुरू केले. औरंगजेब दक्षिणेत बऱ्हाणपूर येथे सैन्या- 
निश्ली आल्यापासून त्याने दक्षिणेतील इतर सत्ताधीशांचे संभाजीविरुद्ध सहाय्य 
मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू केले. त्या दृष्टीने त्याने पोर्तुगेज विजरईला दि. २०-६-८१ 


१. ?91-0?, 911, 12. 


मराठे आणि पोर्तृगेज फिरंगी : १६७ 


रोजी पत्र धाडले. ' हे पत्र विजरईस सहा महिन्यांनंतर मिळाले, १६८२ 
च्या ऑगस्टमध्ये विजरईस बातमी लागली को, मोगल बादशहा मोठ्या संन्या- 
निशी संभाजीविरुद्ध येत आहे. यासाठी १६८२ च्या डिसेंबर महिन्यात औरंग- 
जेबाच्या विनंतीनुसार विजरईने ठाण्याजवळील पोर्तुगेज हद्दीतून मोगली गलबतांना 
जाण्यास परवानगी दिली. याच महिन्यात विजरई कोंदि द आल्व्होर याने उत्तरे- 
तील अधिकारी लोबो. द सिल्व्हेरा आणि चेऊल, वसई व दमण येथील अधि- 
काऱ्यांना पत्रे लिहून पोर्तुगेज हद्दीतून मुघळ आरमार जाऊ देण्याची परवानगी 
देण्यास सांगितले. * 

शेख महंमद हा औरंगजेबाचा वकील दि. २०-१-८३ रोजी गोव्यास 
पोहोचला. त्याचे गोव्यात चांगल्या तऱ्हेने स्वागत झाले शेख महंमदने विजरईस 
सांगितले की, मोगल बादशहा औरंगजेब याने संभाजीविरुद्द यृद्ध करण्याचे 
योजले असल्यामुळे, पोर्तुगेजांनीही संभाजीविरुद्ध युद्ध पुकारावे, अशी .त्याची 
इच्छा आहे. मुघलांच्या सैन्यात पोर्तुगेज प्रदेशातून धान्य विकत घेण्यास परवानगी 
द्यावी आणि सुरतेहून मुंबईला येणाऱ्या मुघलांच्या ता रव्यांस १ काफिल्यांस पोर्तु- 
गेजांनी उपद्रव देऊ नये अशी विनंती त्याने विजरईकडे केली. मुघल बादशहाची 
इतर बाबतीतील विनंती विजरईने मान्य केली; परंतु संभाजीशी सलोखा असल्यामुळे 
मराठ्यांशी युद्ध करण्याचे नाकारले. पोर्तुगेज दरबारातच असलेल्या येसाजी गंभीर- 
रावाला विजरई व शेख महंमद यांच्यातील वाटाघाटींचा सुगावा लागला. मुघल 
वकील विजरईस भेटून जाताच येसाजी गंभीररावाने दि. १०-२-८३ रोजी 
विजरईची भेट घेतली. त्याने मुघळ व विजरई यांच्यात चाललेल्या वाटाघाटींची 
विचारणा केली. विजरईने ज्ेख महंमदाशी केलेल्या बोलण्याची येसाजीला माहिती 
दिठी. ' याज संबंधात रामचंद्र पंडितानेही विजरईस विचारणा केली होती. 
दि. १७-२-८३ च्या पत्रात विजरई रामचंद्र पंडितास लिहितो, "“ संभाजी 
राजांनी आमची पकडलेली गलबते व मचवे परत केले नाहीत. जे गाव जाळले 
त्याची नुकसानभरपाई दिली नाही, या गोष्टी केल्याखेरीज येसाजी गंभीर रावाच्या 
वाटाघाटीचा उपयोग नाही. राजे यांनी येसाजीला तह॒ करण्यासाठी अधिकारपत्रे 
दिळेली नाहीत. ते केवळ वेळ काढीत आहेत. आता मुघंल दक्षिणेत उतरत अघूत 
त्यांनी मदत मागितली आहे. मी वकिलास परत पाठविले आहे. वेळ येईल तेव्हा 
संभाजीस आमच्या मदतीचे महत्त्व कळून येईल. मुघलांच्या वकिलास आम्ही उत्त, 
देण्यापुर्वीच काय ते कळवा. या बाबतीत काय करावयाचे ते लवकर करा. 


१. ४-0, 92. २. 7४-07, 0 16. 
३. ९॥-0, 9 18. ४. 0141-07, 0 19. 


१६८ : शिवपुत्र संभाजी 


हे पत्र पाहिले म्हणजे सहज असे वाटते क्री, संभाजीला पो्तुगेज मदत 
देण्यास तयार असूनही ती त्याने घेतली नाही. संभाजीला दोष देत जरी विजरईने 
रामचंद्र पंडितास दमदाटीचे पत्र लिहिले असले तरी प्रत्यक्षात गोवेकरांनी डिसेंबर 
१६८२ पासूनच मुघलांना मदत देण्यास सुरुवात केली होती. एकीकडे संभाजीने 
पत्र दिले नाही म्हणून तक्रार करीत दुसरीकडे त्यांनी मुघलांशी संधान बांधले. 


दि. १२-४-८३ रोजी विजरईने औरंगजेबास लिहिलेल्या पत्रावरून विजरईची 
खरी भूमिका लक्षात येते व त्याच्या दुटप्पी राजकारणाचा बोध होतो. हे पत्र 


हिले ण समा ल यज संभाजीची योग्यच हे सिद्ध 
त गेलेला मुघल यया एप्रिल १६८३ मध्ये पोत जहाजातून परत 


जावयास निघाला.' त्या जहाजाचा कॅप्टन फेलिसिनो कापोलो ( 1९८९810 
टक्कध० ) हा होता. विजरईने दमणच्या अधिकार्‍यास पत्र लिहून मुघल वकिलास 
सवं तर्‍हेचे सहाय्य देण्यास व त्याला जरूर पडली तर खरेदीला पैसा देण्यास 
सांगितले होते. हा वकील परत जाताच विजरईने दि. १२-४-८३ रोजी 
औरंगजेबास एक महत्त्वाचे पत्र लिहिले. तसेच विजरईला पोर्तुगालच्या राजाकडून 
संभाजीचा नायनाट करण्यासाठी पत्र आले होते. विजरईने ओरंगजेबाला लिहि- 
लेल्या पत्रात पो्तुंगेजांचे मराठ्यांविषयी धोरण काय होते व त्यांचा मुघलांकडे कल 
कसा होता हे स्पष्ट केले होते. तसेच मुघल-मराठा संघर्षांचा फायदा घेऊन पोरतु- 
गेजांना दक्षिण कोकणावर आपला अधिकार प्रस्थापित करावयाचा होता. विजरई 
औरंगजेबाला लिहितो, “ भापले पत्र जरी दि. २०-६-८२ रोजी लिहिलेले 
असले तरी ते मला जानेवारी ८३ च्या अखेरीस मिळाले. या पत्रात आपण 
म्हटले होते को, आमची धान्यसामुग्री घेऊन जाणारे तारवे तुमच्या तारव्या- 
बरोबर जातील. संभाजीचा नायनाट करण्यासाठी आपले पत्र येण्यापूर्वीच पोर्तु- 
गालच्या राजाच्या आज्ञेनुसार मी सवं व्यवस्था केलीच होती. ती व्यवस्था म्हणजे 
उत्तरेकडील अधिकारी दॉम मॅन्युयल लोबो द सिल्व्हेरिया ( 1901 181९ 
1.000 १८ 811४५18 ), आणि चेऊल, वसई व दमण येथील भधिकाऱ्यांना मी 
लिहिले होते की, मुघल सैन्यास आपल्या हद्दीतून जाण्यास अडचण करू नये. त्यांना 
दाणागोटा विकत घेण्यासंबंधी परवानगी द्यावी. भापण सांगितल्याप्रमाणे सहा 
लढाऊ गलबते तयार करून तुमच्या आरमाराच्या सहाय्यास तयार ठेवली. या सर्व 
गोष्टी शत्रूला ( संभाजीला ) कळल्या त्याने मला पत्र लिहून मुघलांना मदत न 
करता आम्हाला करावी म्हणून लिहिळे. माझा ओढा तुमच्याकडे असल्यामुळे मी 

संभाजीने केलेली विनंती अमान्य केली. या सहाय्याबद्दल आपल्याला मी विनंती 
करतो की, मी केलेल्या मदतीबद्दल जो कोकणचा प्रदेश तुम्ही जिकून श्याल तो 
आम्हास बहाल करावा. इतकेच नव्हे तर कल्याण-भिवंडीकडे जाणार्‍या तुमच्या 
तारव्यांस प्रतिकार करण्यासाठी संभाजी राजाने पारसिक येथे किल्ला बांधण्याची 


मराठे आणि पोर्तुगेज फिरंगी : १६९ 


तयारी केली असता आम्ही ती जागा ताब्यात घेतली व तेथे किल्ला बांधला.' धान्य 
घेऊन जाणाऱ्या तुमच्या सैन्यांस अडचण करावी हा संभाजीचा उद्देश मी सफल 
होऊ दिला नाही. तुम्हाला मदत करण्याच्या उद्देशाने मी सहा गलबते बांधून 
घेतली. त्यासाठी आलेला खरचं तुम्ही आम्हाला द्यावा. ” १ 

विजरईला मुघल मराठे संघर्षातून स्वतःचा फायदा करून घ्यावयाचा होता. 
मुघल व मराठे यांच्या लढाईत संभाजीचा, खात्रीने पराजय होईल असे विजरईला 
वाटत होते. तेव्हा वाहत्या गंगेत हात धुऊन मुघलांकडून दक्षिण कोकण कवजात 
आणावयाचा त्याने प्रयत्न केला. सबंध दक्षिण कोकणचा प्रदेश गोव्यास जोडणे हा 
पोर्तुगेजांचा फार जुना हेतू होता. विजरई कोंदि द आल्व्होर याची वागणूक त्या 
धोरणाला अनुसरूनच होती. * 

पोर्तुगेज व मुघल यांच्यातील तहामुळे संभाजी राजांनीही आपले सामोप- 
चाराचे धोरण बदलून चढाईचे धोरण स्वीकारले. यातूनच पुढे पोर्तुगेज-मराठा 
युद्ध सुरू होऊन ही लढाई प्रथम चेऊल, वसई, दमण या पोर्तृगेजांच्या उत्तरेकडील 
प्रदेशात सुरू झाली. 

उत्तरेकडील प्रदेशात प्रत्यक्ष लढाई सुरू होण्यापूर्वीच पोतुंगेच व मराठे यांच्यात 
१६८१ च्या मे महिन्यापासूनच चकमकी चालू होत्या. त्या भागात पोर्तुगेजांनी 
मराठ्यांना मारल्यामुळे, मराठ्यांनी सूड म्हणून दमण येथील काही घरे जाळली. 


१. पारसिकचा किल्ला : 


कल्याणच्या. खाडीच्या मुखाशी हा एक लहान किल्ला आहे. सध्या पडिक 
अवस्थेत असलेला हा किल्ला पाण्यापासून सुमारे २५ फूट उंचीच्या चोहोकडून 
सारख्या तुटलेल्या एका खडकावर बांधलेला आहे. किल्ल्यात जाण्याचा दरवाजा 
खाडीच्या बाजूस असून खडक फोडून वर चढण्यास पायर्‍या तयार केलेल्या आहेत. 
या किल्ल्याची तटबंदी फार जुनी आहे असे सांगतात. तटाची उंची वारा फुटां- 
पासून २० फुटापर्यंत होती आणि नदीच्या अंगास मेढेकोट (? ) बांधलेला असून 
तेथे सहा तोफा ठेवता येतील. अशी व्यवस्था केलेली होती. बाकीच्या बाजूंनी 
तटातून बंदुका मारण्यासाठी फक्त भोके ठेविलेली होती. इ. स. १८८१ मध्ये या 
किल्ल्यांचा मागमूसही शिल्लक राहिला नव्हता. त्याचे दगड काढून त्यांचा उपयोग 
बहुधा आगगाडीचा रस्ता बांधण्यासाठी केला असावा असे वयांवेल लिहितो. ठाणे 
स्टेशन सोडून पुढे गेले म्हणजे आज जे दोन बोगदे लागतात ते पारसिक 
डोंगरातले आहेत. 

२. 7४-00, 0 20-24. ३. पोम-पि. पृष्ठ ९१. 

४. ए. ऐ. : ४18111 (0 0१, 17-5-1681, 


१७० : शिवपुत्र संभाजी 


इ. स. १६८२ च्या फेब्रुवारीच्या सुमारास संभाजीने आपली माणसे चेऊलला 
पाठवून तेथील विजरईकडून योग्य जागां घेण्यासाठी परवानगी मागितली. सिही- 
प्रमाणेच आपणही जागा घेऊन, तेथे तटबंदी उभारून अडीअडचणीच्या वेळी 
राहण्याची सोय करावी असा त्या मागणीमागे उद्देश होता. परंतु गोव्याच्या विज- 
रईकडून परव!नगी आल्याशिवाय संभाजीला जागा देण्याचे उत्तरेकडील गव्हनंरने 
नाकारले. 

इ. स. १६८२ मध्ये नारायण देव राणे हा रामनगरचा राजा होता. ह्यालाघ 
चौथिया राजा म्हणत. पोर्तुगेज या चौथिया राजाला कर व चोथाई देत असत. 
संभाजीने रामनगरच्या राज्याचा वराच भाग कावीज केल्यावर, पोतुंगेज राम- 
नगरच्या राजाला जो कर देत होते तो त्यांनी मराठ्यांना द्यावा, अशी संभाजीने 
मागणी केली. रामनगरचा संबंध प्रदेश तुम्ही जिंकला तरच तो कर देऊ असे पोर्तु. 
गेजांनी उत्तर दिले. ( हा कर मराठ्यांच्या चोयाईसारखा नाही. ) 

पोतुंगेजांनी ठाणे खाडीतून धान्य धेऊन जाणार्‍या मुघली आरमारात 
परवानगी दिली * तेव्हापासून मराठे पोर्तुगेज यांचे संबंध विघडले, आणि संभाजी 
राजांनी पोर्तुगेज अंमलाखालील उत्तर कोकणात चढाईस सुरुवात केली. येथूनच 
मुघली सैन्यास वाट देण्यात आली. होती. याच प्रदेशातील पोर्तुगेजांचे दोन किल्ले 
इ. स. १६८३ च्या जानेवारीमध्ये मराठ्यांनी जिंकले. तेथे त्यांना तोफखाना 
तयार करवून सुरतेहून बहादूद्रखानाकडे जाणाऱ्या जहाजांना अडवायचे होते. 
हे कळताच बहादूदूरखानाने सिद्दी याकूतखानाला तेथे धाडले. या संदी याकूत- 
खानाने मराठ्यांनी घेतलेल्या दोन गडांपैकी एक जमीनदोस्त करून पुष्कळ 
लोकांची कत्तल केली. दुसरा किल्ला त्याला मराठ्यांकडून घेता येईना म्हणून 
बहादुदूरखान तेथे पोहोचला. दि. ५-१-८३ रोजी ( वद्य १४ पोष १६०४) 
त्याची मराठ्यांबरोबर लढाई झाली. गड घेऊन बहादुदूरखान कल्याण-भिवंडीकडे 
गेंळा. ' या दोन गडांची नावे कळू शकत नाहीत. मुघल फोजेला समुद्रमार्गाने 
येणारी रसद अडविण्यासाठी व पोर्तुगेजांना जरब बसविण्यासाठी संभाजीचे पोर्तु 
गेजांचे दोन गड घेतले होते 

दि. _१५-४-८३ रोजी संभाजीने स्वतः १००० घोडदळ व २०० पायदळ 
घेऊन तारापूरवर हल्ला केला आणि ते शहर जाळले. याशिवाय मराठ्यांनी 
दमणपासून वसईपयंत असलेल्या डहाणू, आसेरीम, सैबाना आणि इतर काही 
गावांवर हल्ले केले. * त्यांनी काही गावे लुटली, काही जाळली, होड्या व पडाव 


१. ८. 7२१, छ्या (0 801, 25-2-1682. 
२. ?॥-??, 14; छेठ्या (० $छा, 8-1-1683. 
३. अख: ८-३-१६८३. ४. ?0)॥1-??, 0? 26. 


मराठे आणि पोतृंगेज फिरंगी : १७१ 


केले. पोर्तुगेजांनी बदला म्हणून कर्नाटकातून तांदूळ घेऊन येणारे वेंगुर्ल्याच्या 
व्यापाऱ्याचे काही पडाव व मचवे गोव्यास धरून नेले. गोवे दरबारातील येसाजी 
गंभौररावाला कद केले. मराठ्यांच्या वकिलास कंद केल्यामुळे अकबराच्या 
वकिलाने त्यासंबंधी पोर्तुगेजांकडे विचारणा केली होती. तेव्हा कोंदि द आल्व्होर 
याने सांगितले की, संभाजीने पूर्वसूचना न देता एकदम आमच्याशी युद्ध सुरू कहून 
मराठ्यांच्या प्रदेशातून विश्‍वासाने जाणाऱया पोर्तृगेज पाद्रथास कंद केले. याशिवाय 
पोतुंगेजांसाठी धान्य घेऊन येणार्‍या लमाणास मराठे पकडून ठेवणार हे कळल्या- 
वरून मराठ्यांच्या वकिलास पहारेकऱ्यांच्या देखरेखीत ठेवण्यात आले होते. काही 
दिवसांनंतर येसाजी गंभीरराव यास गोव्याहून परत जाण्यास परवानगी देण्यात 
आली.' 


अशा तर्‍हेने पोतुंगेज-मराठे यांचे संबंध बिघडत गेले आणि त्याचे पर्यवसान 
त्यांच्या युद्धात झाले. ते संबंध किती बिघडले होते हे विजरईच्या उद्‌गारावरून 
लक्षात येते. संभाजीने कल्याण-भिवंडीस लांबवर जय मिळविला तेव्हा त्याचे 


अभिनंदन करण्याची सूचना विजरईस दि. ४-५-१६८३ रोजी देण्यात आलो होती. 


आणि त्यामुळे त्याच्या अभिनंदनाचे कारणच आता राहिलेले नाही. ” * 
संभाजीनेही उघडपणें जाहीर केले होते की, आपण डिचोलीला जाणार 
आहोत. त्याने आपल्या एका अधिकाऱ्यास वेढा देण्यासाठी चेऊलला घाडले. 
येथूनच पोर्तुगेज-मराठे युद्धास प्रारंभ झाला. हे युद्ध सुरू होताच विजरई कोंदि 
द आल्व्होर यास संभाजी राजाला जिवंत पकडण्याची इच्छा झाली. 

[भतग्रामातील नारवे येथे गोकुळअष्टमीस जत्रा भरत असे. त्यावेळी हजारो 
लोक पंचगंगा नदीत स्नान करण्यासाठी जात. ह्या नदीच्या दक्षिण तीरावर पोर्तु- 
गेजांच्या अंमलाखाली, दिवाडी हे बेट होते. नदीच्या उत्तर तीरावरील भतग्रामातील 
नारवे संभाजीच्या राज्यात होते. संभाजी राजा नारव्याच्या नदीत स्तान करण्यासाठी 
येणार असल्याची बातमी विजरईस दि. १२-८-८३ रोजी लागली. तो प्रत्यक्ष 
आला तर त्याच्यावर अचानक छापा घालून त्यास पकडण्याचा पोर्तुगेजांना विचार 
होता. परंतु संभाजीने स्नान करण्याचा विचार रहित केल्यांमुळे कदाचित विजरईचा 
हा बेत फसला असावा. कारण या गोष्टीसंबंधी पुढे काय झाले हे पो्तुंगेज कागद- 
पत्रात भाढळत नार्ही] १ 


१. पोम-वपि, पृष्ठ ९२. २. कित्ता. ३. कित्ता. 


१७२ : शिवपुत्र संभाजी 


उत्तर कोरुणातील हालचाली : 


कुलाबा जिल्ह्यातील नागावच्या पुढे चेऊल हे बंदर आहे. त्याला लागूनच 
रेवदंडा आहे. इ. स. १५८० पासूनच वसई प्रांत व चेऊल पोर्तुगेजांच्या ताब्यात 
होते. चेऊलला त्यांनी कोट बांधूनच त्याला सागरी किल्ल्याचे स्वरूप आणले, 
चेऊलच्या पश्चिमेस समुद्र आणि दक्षिणेस कुंडलिका खाडी आहे. उरलेल्या दोन 
दिशांना पोर्तुगेजांनी खंदक खोदून तो थेट पाण्याला नेऊन भिडविला. रेवदंडा 
हा गाव चेऊलचाच एक भाग आहे. पोर्तुगेजांनी तेथे तट बांधून ते व्यापाराचे 
स्वतंत्र ठाणे केले होते. कप्तान सोज याने १५५८ मध्ये हा किल्ला बांधावयास 
प्रारंभ केला. 
चेऊलचा वेढा : 


त्यावेळी तेथे असलेल्या फादर पिएर जोसेफ द अर्लीन्स याने संभाजी 
महाराजांच्या गोव्यातील लढाईची थोडक्यात माहिती दिलेली भाहे. ती पोर्तुगेज 
कागदपत्रातील माहितीशी जुळते. संभाजी राजांनी चेऊलला वेढा दिला त्या 
संबंधात तो लिहितो, ' “ ॥॥८ ०००१णदा 01859 00 एड क्षीक्ा 181 00 08 
एनग080७$८, 19. 88018 111(8(20 (18 (७८9 180 81109८0 
0895886 (0 118 1०९४०) (०05 ॥100ए5्टाण 0८18105 9005505520 10 ८ 
19०००81; 8१०८८0 खा8 0 एला 10182855०5 ९1058 (0 (0080): शाला 
९9 |छ८८ 1865 ९५७९०७ 11, 900 00 ७वंप5१्ट 8012 (0 ०9१ 1107 
8३8811, ॥८ 0८502९0 (१0801 1520. ” 

प्रत्यक्ष वेढ्याला 'सुर्वात करण्यापूर्वीच इ. स. १६८२ च्या जूनमध्ये 
मराठ्यांनी चेऊल प्रांतात जाऊन किल्ल्याला घेरले होते. त्यावेळी तेथे असलेला 
किल्लेदार शेख हबीबुल्ला याने मराठ्यांवर हल्ला केल्यामुळे मराठे पळाले, * यानंतर 
मराठ्यांनी दि. २३-७-८२ रोजी रेवदंड्याच्या किल्ल्यावर हल्ला केला. एकाच 
वेळी त्यांनी ह्या किल्ल्यावर व सदरहू शहराच्या तटावर आणि कोरलाईच्या 
किल्ल्यावर हल्ला केला १ 

वरील हालचालीनंतर, एक वर्षाने, वद्य ११, जेष्ठ १६०५ म्हणजेच दि. 
१०-६-८३ रोजी संभाजी राजे रानापुरास गेळे. फिरंगियांसी बिघाड होऊन 
रेवदंड्यास वेढा घातला. * संभाजी राजे यांचा वेढा फिरंगाणास आला अशी नोंद 
अधिकारी शकावलीत आढळते. ( फिरंगाण > कोलंई, बोलंई, साष्ट, वारदेश )'* 
पोतृंगेज कॅलेंडर इंग्रजी कॅलेंडरपेक्षा १० दिवसांनी जास्त धरले जाते. त्या दृष्टीने 


१. ६२१७, 1)' 011९615, 0 340. २. अख: २०-६-८२. 
३. पोम-पि, पृष्ठ ९३. ४. दिचप्र, पृष्ठ २२. 
५. आंकाअ-आ, पृष्ठ २. 


मराठे आणि पोतुंगेज फिरंगी : १७३ 


हा वेढा २० जूनला घातला असे होते. हा किल्ला घेण्याच्या उद्देशाने मराठ्यांच्या 
२००० घोडदळ व ६००० पायदळ असलेल्या' तुकडीने दि. २२ अथवा २३ जुलंच्या 
रात्री चेऊलवर हल्ला चढंविला. इंग्रज वखारवाल्यांना या वेढ्याची माहिती होती. 
संभाजी राजांनी मोठ्या सैन्यानिशी चेऊलला वेढा दिला असून, ते तो घेण्याच्या 
बेतात असल्याचे सुरतकरांनी आपल्या दि. ३१-७-८३ च्या पत्रात स्पष्ट केले होते.' 
रात्रीच्या पावसामुळे किल्ल्यावरील बरेचसे पहारेकरी घरी गेले होते. जे थोडे होते 
ते दमले होते. याचा फायदा घेऊन मराठ्यांनी शिड्या लावून किल्ल्यात प्रवेश 
केला. वर चढणार्‍यांना किल्ल्यावरील पोतुंगेजांनी ढकलून दिले, आणि 
लावलेल्या शिड्या फेकून दिल्या. अशा तर्‍हेनें पोर्तुगेजांनी मराठ्यांचा हा 
हल्ला परतवून लावला. डॉम फ़ान्सिसको द कोस्ता याने हातातील बंदुकीने गोळी- 
बार केला. ी 

[घेऊलवर हल्ला केला त्याच दिवशी मराठ्यांनी कोरलाईच्या किल्ल्यावरही 
(11810 6० €80)) हल्ला केला. मराठ्यांकडील सहा गुप्तहेरांनी आवाज न 
करता गडावर चढून जाण्याचा प्रयत्न करून तेथील पहारेकर्‍यांना मारले. तटा- 
वरून चढणारे मराठे पकडले गेले. त्यामुळे पोर्तुगेजांना हल्ल्याची कल्पना आली. 
त्यांनी तोफा उडवून मराठ्यांचा हल्ला परतवून लावला. चेऊलं येथील मेरीच्या 
चचंला मराठ्यांनी दिलेला वेढा पाच महिने चालू हाता] 

दि. १२-९-८३ रोजी वसई तालुक्यातील अंझोर गावावर मराठ्यांनी 
हल्ला केला. या हल्ल्यात मराठे चपळाईने आणि मोठ्या शिताफीने लढले. मरा- 
ठ्यांच्या एका लहानशा तुकडीने अंझोरमध्ये जाऊन तेथील कापणीला आलेली शेते 
उद्ध्वस्त केली. हे कळताच पारसिक गडावरील अधिकार्‍याने मराठ्यांना .हाकलून 
देण्यासाठी २५ माणसे पाठविली. ही माणसे तेथे पोहोचताच मराठ्यांनी 
पळण्याचा आव आणला. पोर्तृुगेज सैनिक मराठ्यांच्या मागे धावत सुटले. त्यांना 
आपल्या अंगावर घेत घेत मराठे पोर्तुगेजांना कल्पना नसलेल्या जागी दडी मारून 
बसले. मराठ्यांनी बांधलेल्या खंदकाजवळ पोतुंगेज पोहोचताच लपून बसलेल्या 
शोकांनी त्यांच्यावर अचानक हल्ला केला या हल्ल्यामुळे पोतुगज घाबरले आणि 
त्यांनी पळ काढला. मराठे हे जातीनेच चपळ असल्यामुळे त्यांना पोतुंगेज तेनिकांचा 
पाठलाग करण्यास काहीच वाटले नाही. पोर्तुगेज सैनिकांना मारल्यानंतर मराठे 
तेबून पळाले. * 

जून-जुलेमध्ये सुरू केलेला चेऊलचा वेढा चाडूच होता. या आघाडीवर 
संभाजीराजांनी पंतप्रधान निळो मोरेइवर याला रवाना केले. इ. स. १६८३ च्या 


१. छ. ऐ. : डा (0 छे०फा, 31-7-1683. 
२. १॥॥-0, 0 32. 


१७४ : शिवपुत्र संभाजी 


सप्टेंबर महिन्यात ८००० कुमक घेऊन ते चेऊलला पोहोचले. या तुकडीने उत्तरे- 
कडील पोर्तुगेजांची अनेक खेडी उद्‌ध्वस्त केली; अनेक खेडी जाळली. वेढा निकराने 
चालविण्यासाठी, आक्टोबंरच्या पहिल्या आठवड्यात, निळो मोरेश्वराने चेऊल 
जवळील एका टेकडीवर चार बुरुज उभे केले. मोठ्या तोफा तेथे नेण्यात आल्या. 
मराठ्यांनी केलेल्या हल्ल्यामुळे पोर्तुगेजांची दैना उडून त्यांना वेढ्यास तोंड देणे 
कठीण झाले. कित्येक अधिकारी लढाई सोडून गोव्याला. पळून गेले. ४००० फिरंगी- 
यांनी मुंबईत आसरा घेतला. चेऊल संकटात सापडले. ' मराठ्यांविरुद्ध निभाव 
लागेना म्हणून तेथील लोकांनी गोव्याच्या विजरईकडून भदत मागितली. 

गोव्याहूनही चेऊलला धाडण्यास पुरेशी सैन्यशकती नसल्याने गोव्याच्या 
विजरईने मुघल अधिकारी याकुदखान आणि खैरातखान यांना अनुक्रमे १३ आणि 
२० नोव्हेंबर रोजी पत्रे लिहून त्यांच्याकडून चेऊलच्या प्रतिकारासाठी मदत 
मागविली. या मागणीचा विचार करून सिद्दी याकुदखानाने ४०० सैनिक 
पाठविले. त्यातील ७० बुडाले. वसईचा जनरल मानुयेत लोबो द सिल्व्हर याच्या 
जवळ असलेली पायदळाची तुकडी व याकुदखानाने पाठविलेली कुमक समुद्रमार्गाने 
रेवदंड्यास धाडण्यात आली. सिही याकुतखानाची जहाजे करंज्यास नांगरून 
राहिल्यामुळे नागावला असलेल्या मराठ्यांच्या ७५ गलबतांना करंज्याला जाता 
येईना. सिद्दी याकुदखानाने दिलेल्या मदतीबद्दल काही अपेक्षा ठेवली नव्हती. तरी 
सुद्धा दिलेल्या मदतीची जाणीव ठेवून पोर्तुगेजांनी पुडे १६९४ मध्ये सिद्दी याकुद- 
खानाला एक जहाज वक्षिस दिले. ' चेऊलच्या गव्हनंरने गोव्याच्या विजरईला 
मदत मागताच त्याने काही जहाजे जनरल द कॉस्ता याच्या नेतृत्वाखाली, पाठ- 
विण्याचे ठरविले. परंतु याच वेळेला सभाजीराजांनी जुवे, साष्ट व बारदेश येथे 
चढाई केल्याने विजरईला तयार ठेवलेली जहाजे पाठविता आली नाहीत. गोव्याच्या 
संरक्षणाला महत्त्व देणे जरूर असल्याने चेऊलकडे तोफखाना घेऊन एक लहान 
जहाज धाडण्यात आले. परंतु ही मदत पुरेशी नसल्याने चेऊलची स्थिती 
शोचनीय झाली १ 

मराठ्यांना चेऊलच्या किल्ल्याचा वेढा उठविणे भाग पडावे म्हणून विजरईने 
फोंड्यावर स्वारी केली. परंतु मराठ्यांनी चेऊलचा वेढा न उठविता फोंडा लढविला. 
निळोपंताने उत्तरेकडील पोर्तुगीज हद्दीत हल्के चाळूच ठेवून चेंबूर, तळोजा व 
कोळवे जिकळे. इ. स. १६८३ च्या डिसेबर महिन्यात फिरंगीयांच्या हद्दीतील 


१, ए. 7, छेग्या 10 8७, 8-10 83; 8०१ 10 $0ा. 22-9-83. 
२. &$॥॥'-??, 0 455, 1000. ॥]४० 170, 27-4-1698 
३. 7४-१0, 941. 


मराठे आणि पोतुंगेज फिरंगी : १७५ 


माहिम, दंतोरा, सारगाव, सुपारा व स'त किल्ले मराठ्यांनी जिकून घेतले आणि 
साबाजे गाव जाळून टाकले. मराठ्यांनी करंजा येथील एक टेकडी घेतली. या 
टेकडीवर एक चर्च होतें. ( 81४४००1 ०८ 7८01 ) नागोठाण्याजवळ २०० सैनिक 
सज्ज असल्याने मराठ्यांना ते गाव सोडण्याचे कारण नव्हते.' 

लवकरच मराठ्यांनी करंजा व एलिफंटा घेऊन फिरंगीयांच्या ताब्यातील 
४० मैलांचा टापू उद्ध्वस्त केला. सहा महिन्यानंतर मराठ्यांनी चेऊलचा वेढा 
झाल्या, परंतु शेवटपर्यंत त्यांच्यात सलोखा मात्र झाला नाही. उत्तर कोकणात 
संभाजीने चालविलेल्या मोहिमेची माहिती दोतोर लुईज गोंसाल्व्हिस कोत याने 
मे १६८४ च्या सुरवातीस विजरईस कळविली. “ शत्रूने चेऊलचा वेढा उठविला. 
पण वसईच्या प्रदेशामध्ये त्याने पुष्कळ नुकसानी केली आहे. कल्याण, सायबान 
आणि मनोर ही तर घेतलीच पण असेरीचा गडही पुन्हा काबीज केला. करंजा, 
माहिम व तारापूर ह्या किल्ल्याकरिता तो लढत असून कसवे वसईचा मद्रापूर- 
पयंन्त त्याने ताबा घेतला आहे. “ आंतोनियु तैशेर द मासेदु ' हा बेलापुरचे आणि 
* आंतोनियु कामेलु “ हा साष्टी बेटाचे रक्षण करीत आहे. असेरीच्या किल्लेदारास 
मराठ्यांनी कैद केले. तारापुरास पळालेल्या सैनिकांना क॑देत टाकण्यात आले. 
वसईहून आलेला पाद्री आंतोनियु व्हाज रिस्काद याने सांगितले की, “ पोर्तुगेजांचे 
पुष्कळ लोक कैदेत आहेत. त्यात स्त्रिया, पुरुष व मुळे आहेत. त्यापैकी पुष्कळांचे 


यवत यात साल आतून हत लोक मक आहत ज्या. कान, नाक ज्ञत्रूने छाटले असून सवं लोक भयभात झाल आहेत. ज्या 
ठिकाणी शत्रू पो थील चर्चे ताब्यात घेतली. मनोर येथील किल्ला व 
चर्च त्याने जमीनदोस्त केले. *१ 

मध्यंतरी पोर्तुगेज व संभाजी यांच्यात तह झाला होता. परंतु हा तह कृतीत 
न आल्यामुळे पोतुंगेजांनी मराठ्यांबरोबर युद्ध चाळूच ठेवले. कोकणातील बर्‍याचशा 
देसायांशी संगनमत करून त्यांना संभाजीविरुद्ध बंड करण्यास पोतुंगेजांनी प्रवृत्त 
केठे, विजरईने देसायांशी दि. ८-२-८५ रोजी गुप्त करार केला. त्यांनी उठाव 
करून एकाच वेळी निरनिराळ्या ठिकाणी छापा घातला. ' 

उत्तर कोकणात संभाजीने पोर्तुगेजांपासून काबीज केलेला प्रदेश त्यांनी परत 
मिळविला. दि. २७ ऑगस्ट आणि १२ सप्टेंबर १६८५ रोजी अनुक्रमे जिवधन 
( ळाश०७8 ) आणि कमणदुर्ग ( €8180 60120 ) हे किल्ले पोर्तुगेजांनी 
मराठ्यांकडून हस्तगत केले. पोतुृंगेजांचा असेरीचा किल्ला संभाजीने घेतला होता. 
तो त्याने इ. स. १६८७ च्या आक्टोबर मध्ये परत मिळविला. पोर्तुगेजांकडूत 


१. ९1-00, फडा. २. पोम-पि, पृष्ठ १२५. 
३. पोप-पि, पृष्ठ. १२५. 


१७६ : शिवपुत्र संभाजी 


लाच घेऊन हा किल्ला त्यांच्या हवाली करण्यास मराठे तयार होते. पण आपण तो 
किल्ला जिकून घेतला असेच विजरईने पोतुंगालच्या राजास कळविले. 

संभाजीच्या राज्यातील लहान तारवांस ( 8110812069 ) समुद्रात फिरण्या- 
साठी प्रत्येकी चार आण्यांपेक्षा जास्त पैसे न देता दस्तक द्यावा अशी विजरईने 
दि. ११ मे १६८६ रोजी कॅप्टनला आज्ञा केली. ' 

अशा तऱ्हेने मराठ्यांनी इ. स. १६८३ मध्ये पोतृंगेजांच्या उत्तर हद्दीत सुरू 
केलेल्या हालचाली इ. स १६८७ पयंन्त चालूच होत्या. 
मराठे-पोतुंगेज युद्धाची दुसरो आघाडी : 

गोवेकर विजरईने औरंगजेबाला लिहिलेल्या पत्रानुसार, पोर्तुगेजांना कोकण 
प्रांत जिकावयाचा होता. संभाजी राजे यांनी उत्तरेकडे हालचाली सुरू 'केल्या हे 
निमित्त करून विजरईने मराठी सरहद्दीवर आक्रमण करण्याचा निश्‍चय केला. दॉम 
फ्रान्सिस्को द ताव्होर चेऊलपासून लांब असल्याने त्याला ते मराठ्यांच्या तावडीतून 
सोडविता येईना, चेऊलच्या किल्ल्याचा वेढा उठविणे मराठ्यांस भाग.पाडावे 
या उद्देशाने विजरईने फोंड्यावर स्वारी करण्याचे योजले. * खालील कारणांसाठी 
विजरईला फोंड्यावर चढाई करावयाची होती. 

(१) शत्रूस चेऊलचा वेढा उठविण्यास भाग पाडणे. 

(२) पोर्तृुगेज अंमलातील गोवे ( गोवा बेट, साष्ट व बारदेश ) यांचे रक्षण 
करणे सोपे होण्याकरिता दक्षिण कोकफचा सवं प्रदेश ( बांद्यापासून मिरजन- 
पर्यंत ) मिळविणे. 

(३) संभाजीच्या जुलुमामुळे कोकणातील जनतेस आपणांवर पोर्तुगेजांची 
सत्ता असावी अश्ली इच्छा आहे, म्हणून तिला आपल्या अंमलाखाली भाणणे. 

(४) कोकणाचे उत्पन्न मोठे असल्यामुळे तो प्रदेश ताब्यात घेणे. 

(५) मोगलांनी दक्षिण कोकण घेण्यापूर्वी ते हस्तगत करणे. १ 

दि. २७-८-८३ रोजी विजरईने जाहीर केले कौ, संभाजी राजे मोठे 
सत्य घेऊत गोव्यावर चाल करून येणार आहेत तरी सर्वानी गोव्याच्या संर- 
क्षणाच्या व्यवस्थेस लागावे. दि. ७- ९- ८३ रोजी विजरईने हुकूम काढला की, 
“ बारदेश, साष्ट आणि गोवा येथील स्थानिक लोकांनी ७ - ८ तारखेस संभाजीच्या 
सरहृद्दीत शिरावे. सवं लोक एका चर्चमध्ये जमले. नदी ओलांडून पोर्तुगेजांनी मराठी 
मुलखातील खेडी व शेते जाळली. परंतु पावसामुळे त्यांच्या हाती काहीच लागले 
नाही सप्टेंबर आणि भाकटोबर महिन्यात विजरईने फोंड्याच्या वेढथाची तयारी 
केली. फोंड्यास वेढा देण्याचा विजरईचा वेत बराच आधी ठरला असावा. कारण 


१ पोम-पि, पृष्ठ १२७. २. 2२७-' 0तढ्छा&, 0 340-341. 
३. पोम-पि, पृष्ठ ९८. 


मराठे आणि पोरतुंगेज फिरंगी । १७७ 


दि. १९-९-८३ रोजी विजरईच्या आज्ञेनुसार दोन बोटी भरून माणसे आली. 
या बोटीत सर्वे संनिक असतील असे विजरईस वाटले. परंतु प्रत्यक्षात ३ ते ४ हजार 
गाणसांपैकी फकत .१५० च सैनिक होते व बाकीच्या स्त्रिया आणि मुळे होती. 

विजरई आगाझी येथे सैन्यासह जाऊन राहिला. विजरइईंची तयारी पाहूनही 
स्वस्थ बसणार्‍्यांपैकी संभाजी राजे खासःच नव्हते. त्यांनीही गोवेकरांच्या दुटप्पी 
धोरणाचा पुरा. मोड करावयाचे ठरविले आणि विजरई फोंड्याला वेढा देणार हे 
कळताच राजे जातीने त्याला तोंड देण्याच्या तयारीस लागले. 


फोंड्याचा संग्राम : 

फोंडा गड हा पोर्तुगेज-भराठी सरहद्दोवर होता. त्यामुळे तो एक महत्त्वाचा 
गड मानला जात असे. हा गड फारच मजवूत होता, आणि जुन्या पद्धतींप्रमाणेच 
पाध्या भिती २५ विती रुंद असून, भोवताली बुरुज होते. कोटाभोवती खंदक 
असून काही ठिकाणी त्यात पाणी असे. बाहेरच्या बाजूस एक भक्कम तट असल्या- 
मुळे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तो मजबूत होता. या वेढ्यासंवंधीची माहिती फक्त 
पोतुंगेज कागदपत्रातच मिळते. तसेच इतके विस्तृत वर्णन इतर लढायांच्या बाबतीत 
मिळत नसल्याने येथे ते सविस्तरपणे दिले आहे. 

दि. २७-१०-८३ रोजी फोंड्याला वेढा देण्यासाठी विजरई स॑न्यानिशी 
भ्रागाशीस पोहोचला. विजरईचा फोंड्याकडे जाण्याचा मार्ग जुने गोवे, आगाशी, 
दुर्धा, कवळे व फोंडा असा होता. विजरईबरोवर एकंदर ३२०० लढाऊ 
शोक, पंचवीस घोडेस्वार आणि चार तोफा होत्या. तो फोंड्याला वेढा देणाच्या 
शटेशानेच निघाला होता. ' संभाजीने विजरईकडे दोन शिकाऊ हेर पाठवून त्यास 
शंगितले की फोंडा गडावर अमाप संपत्ती आहे. आणि या संपत्तीसाठीच विजरई 
फंढ्याकडे निघाला, असे कारण मानुतूचीने दिले आहे. ' मानुत्‌चीचे हे विधान 
बरोबर नाही. 

मुघलांनी कोकण घेण्यापुर्वी दक्षिण कोकणावर कबजा करण्याचा विजरईचा 
बेत असल्यामुळे त्याने फोंड्यास वेढा दिला. दि. २८-१०-८३ रोजी विजरई 
हयासह संभाजीच्या फोंडे महालातील दुर्भाट बंदरात उतरला. येथे पोर्तुगेजांची 
१७७ मराठ्यांच्या तुकडीबरोबर चकमक उडाली. दि. १-११-८३ रोजी 
पटे या तुकडीचा प्रतिकार करून विजरईचे सैन्य दुर्भाटहून फोंड्यास गेले. 
ऐेंह्याचा देसाई दुलवा नायक हा फितूर होऊन पोर्तृगेजांना दुर्भाट येथे ७० 
१॥॥॥--- 

१. पोम-पि, पृष्ठ ९५. 

२. 9४-४१, 0 262. 
हि.सं...!२ 


१७८ : शिवपुत्र संभाजी 


शिपायांसह विज२ईस मिळाला. व्यांनी फोंडा किल्ल्याजवळ दारुगोळ्यःची 
व्यवस्था केली. 

फोंड्याला बेढा : विजरई दुर्भाट येथे उतरताच त्याला दि. १-११-८३ 
रोजी मराठ्यांच्या एका तुकडीने विरोध केला. परंतु या छोट्या तुकडीचा पराभव 
करून विजरई फोंडा गडाकडे निघाला. 

या गडावर सरनोबत येसाजी कंक आणि त्याचा मुलगा कृष्णाजी हा 
पदाती नायक होता. किल्ल्यात मराठ्यांचे ६०० शिपाई होते. शिवाय सुमारे 
२०० शिपाई रानात योग्य संधीची वाट पाहात लपून बसले होते. मराठ्यांनी 
गडावर तोफा डागल्या होत्या. दि. १-११-१६८३ रोजी मराठ्यांनी तोफांचा 
भडिमार सुरू केला. मराठ्यांनी डागलेल्या तोफा काढण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. 
तीन दिवस तोफांचा भडिमार केल्यानंतर पोर्तुगेजांना मराठ्यांनी डागलेल्या तोफा 
उतरविण्यात यश आले नंतर पोर्तुगेजांनी गडाच्या तोंडाशी असलेल्या रस्त्यावर 
तोफा डागून येथून दारुगोळघाचा मारा सुरू केला. गडाच्या बाहेरील तटबंदीला 
भगदाड पडले. यावेळी मराठ्यांकडून फारसा विरोध न झाल्याने पोर्तुगेज सैनिकांना 
आपण गड सहज घेऊ असे वाटले. नंतर विजरईने भगदाडाच्या तोंडाशी कुंपण 
करण्यासाठी तीन तुकड्या धाडल्या. भगदाडापाशी त्यांनी तारांची भेंडोळी 
रचलो. गडाच्या दुसर्‍या बाजूस दांम राॉद्रिगा द कॉस्ता याने हल्ला सुरू केला. 
तटाला पडलेल्या भगदाडातून पोतुंगेजांनी प्रवेश केला आणि तटाच्या आतील 
बाजूस जाण्यासाठी खंदक ओलांडला. पोर्तृगेजांनी दरवाज्यापयंत जाऊन दरवाजा 
उघडण्याचा प्रयत्न केला, पण तो उघडेना. 


[मराठ्यांनी त्यांना दरवाजापर्यंत येऊ दिले आणि मग ते त्यांच्यावर तुटून 
पडले. पोर्तुगेजांवर गडावरून गोळ्यांचा वर्षाव करण्यात आला. संधीची वाट 
पाहात दडून वसलेल्या मराठ्यांनी ' हर हर महादेव ' म्हणत पोर्तुगेजांना दे माय 
धरणी ठाय करून सोडले. मराठ्यांनी इतक्या निकराने हल्ले केले की पोर्तुगेज़ांना 
माघार वळवत गत्यंतरच उरले नाही. या लढाईत अनेक पोर्तुगेज मेले व 
अनेक जखमी झाले. 


संभाजीराजांचे,या वेढ्याकडे विशेष लक्ष होते. पोर्तुगेजांचा मारा पाहताच 
दि. ४-११-८३ रोजी घोड्यांच्या ४ तुकड्या आणि २०० पायदळाची कुमक 
घाढण्यात आली. हे सैन्य किल्ल्याच्या पायथ्याशी पोहोचताच पोर्तुगेजांनी या 
तुकडीवर हल्ला केला. चकमकी उडाल्या आणि त्यात मराठ्यांचे चार अधिकारी 
मेले. सेनापती दॉम राँद्रिगो द कॉस्ता याच्यावर मराठ्यांचा एक सरदार धावून 
गेला. तो त्याच्या पाठीत तलवार खुपसणार तेवढ्यात - फ़रान्सिस्तो द आलविझ 
याने दाम रॉद्रिगोस वाचविले. 


मराठे आणि पोतुंगेज फिरंगी : १७९ 


पोर्तुगेजांनी वेढ्याचे काम पाच दिवस चालू ठेवूनही काहीच प्रगती झाली 
नसल्याचे विजरईच्या ध्यानात आले. ज्या लोकांनी त्याला चिथावणी देऊन गड: 
एका दिवसात घेऊन देतो म्हणून कबूल केले होते तेच त्याला नाघार घेण्यास 
सांगत असल्याने तो खूप निराश होऊन आपल्या तंबूत जाऊन बसला दोनदा 
मरणातून वाचलेल्या दाम राँद्रिगोशिवाय तो कोणाशीही बोलेना. मराठे हिरोरीने 
लढत होते. त्यांचा प्रतिकार व येणारी वाढती कुमक पाहून विजरईने किल्ल्यातील 
तटबंदीवर तोफखाना चालू ठेवण्यास हुकूम दिला. यामुळे किल्ल्यातील तटाला 
भगदाड पडले. तोफखान्याचे काम चालूच होते. परंतु गोलंदाज तरबेज नव्हते. 
त्यामुळे त्यानी मारलेले गोळे तटात न जाता ते तटाबाहेरच पड़त होते, तरं 
काही हवेत उडत होते. काही मराठे पडलेला गोळा पाहण्यासाठी गेले. तो गोळा 
फुटल्यामुळे ७७ जण जखमी झाले. फोंड्यासारला गड लढविताना मराठ्यांनी 


दाहा. गळा: पाहत मते ह लर हाटत नाहीः पोुरेयांनी केके हे वर्णन चा वाटत नाही. पोर्तगेजांनी केलेळे हे वर्णन 
अतिशयोक्तीचे वाटते. क 


या आठनऊ दिवसांच्या लढाईतच सरनोबत येसाजी कंक व त्याचा मुलगा 
कृष्णाजी कंक हे शौर्याने व धैर्याने लढले. येसाजीच्या लढण्याचे किती कौतुक 
करावे ! शिवाजीमहाराजांच्या वेळचा हा सरनोबत. त्याला देखील शिवछत्रपतींच्या 
मुलाला लढाईत सहकाय देण्यात केवढा भानंद वाटत असेल. शूर वीराला 
केव्हाही रणांगणावर शौयं गाजवितानाच आनंद वाटणार. या वापलेकांच्या 
शोर्याची जाणीव ठेवूनच त्यांना या महत्त्वाच्या आघाडीवर संभाजोराजांनी 
गेमले असावे. 

दि. ९-११-८३ रोजी तटाला पडलेल्या भगदाडातुन किल्ल्यात शिरण्याचा 
दिवस मुक्रर करण्यात आला. अखेरचा हल्ला करण्याची तयारी होत असतानाच 
लढाईचा रंग पालटला. पोर्तुगेजांची वाढती प्रगती झाल्याचे ऐकून उत्साह, 
स्वराज्याविषयीची कळकळ आणि प्रेम संभाजीराजांना राजापुराला स्वस्थ वसू 
देईना. पोर्तुगेजांना धान्य आणि दारूगोळा पुरवू नये असे आश्‍वासन राजापूरच्या 
मुक्कामात त्यांनी राजापूर येथील फ़ेंच वखारीच्या प्रमुखाकडून घेतले. ते फ़रेंचांनी 
पाळलेले दिसते. याच मुक्कामात कदाचित संभाजीराजांनी फ्रेंचांकडून १५०० 
पागोडे ( पागोडे > ३३ रु. ) कर्ज घेतले असावे. ' 

फोंड्याच्या आघाडीवर जातीने जाण्याचा त्यांनी निश्‍चय केला. त्यांना विचार 
करीत बसण्यास वेळच नव्हता. राजे तातडीने राजापुराहून फोंड्यास पोहोंचले, 
आणि पोतृंगेजांच्या नजरेसमोर व्यांनी सुमारे ८०० स्वारांच्या संरक्षणाखाली आपले 
६०० शिपाई किल्ल्यात घातले. अशा परिस्थितीत आपण मराठ्यांच्या तावडीत 


1. गशार-प्त, ७ 26. 


१८० : शिवपुत्र संभाजी 


सापडू म्हणून आणि राजे जातीने या वेढ्यास उपस्थित असल्याने विजरईला 
छत्रपतींपुढे लढाई देण्याची हिंमत झाली नाही. संभाजी महाराजांच्या तुकडीत 
पायदळाच्या दोन्ही बाजूंस घोडदळाची तुकडी शिस्तीने चालली होती. जे ६०० 
सैनिक फिरंगीयांच्या नजरेसमोरून किल्ल्यात गेले त्यांना अडविण्याची ताकद 
एकाही फिरंगीयाला झाली ताही. 

राजे आल्याचे कळताच येसाजी आणि कृष्णाजीचा ऊर निश्‍चितच भरून 
आला असेल. शंभुराजांच्या नेतृत्वाखाली लढण्यात त्यांना धन्यता वाटून त्यांना 
अवसान आले असावे. त्यांनी खाडीवर पोर्तुगेजांची गाठ घेऊन त्यांच्याशी झुंज 
दिली. बहुत कष्ट घेतले. त्यांनी शत्रूला मारून काढला. शत्रूचा पराभव झाला. 
पण ? दोघेही जखमी झाले. त्यांच्या जखमा काही साध्यासुध्या नव्हत्या. हा प्रसंग 
पाहिला म्हणजे बाजीप्रभूंनी पावनखिंड लढविली त्या वेळच्या प्रसंगाची आठवण 
आल्याशिवाय राहात नाही. रणांगणावर जखमी झालेल्या पितापुत्रांच्या जखमा 
शंभुराजांनी डोळयांनी पाहिल्या. जखमांमुळे घायाळ झालेल्या येसाजी आणि 
कृष्णाजी यांना घरी जावयास सांगून महाराज गड लढवू लागले. 

विजरई मराठ्यांच्या हद्दीत शिरल्यापासून सतत पाऊस पडत होता. वादळी 
हवा, थंडी, पाऊस आणि मराठ्यांचे निकरात्रे हल्ले यामुळे पोर्तुगेज वैतागले होते. 
मराठ्यांची कुमक गडावर पोहोचताच विजरईने माघार घेण्याचे ठरविले. त्याने 
सवे अधिकार्‍यांची बैठक बोलावून सर्वाना सांगितले की, “ आपली फोज 
मराठ्यांच्या मानात थोडी आहे. आपण वेळेवर माघार घेतली नाही तर परत 
जाणेच शक्‍य होणार नाही. विजरईच्या म्हणण्यास सर्व सैनिकांनी मान्यता दिली 
आणि आनंदाच्या भरात ते पळत सुटले. दि. १० नोव्हेंबर १६८३ रोजी 
पोर्तुगेजांनी माघार घेण्यास सुरुवात केलेली पाहताच मराठ्यांनी त्यांच्यावर छापे 
घातले. फिरंगीयांनी परत जाताना तोफा व बंदुका घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला. 
परंतु मराठ्यांच्या गोळीबारापुढे पोर्तुगेजांना हात हालवीत परत जावे लागले. 
खाद्यपदार्थ, भाताची ३०० पोती आणि २०० गाढवांवर राहील एवढे सामान 
त्यांना मागे ठेवावे लागले. विजरईला मराठ्यांचा गनिमी कावा आणि त्यांचे 
झाडीत दडून बसणे परिचयाचे होते. म्हणूनच आंबराईतून जाताना नासधूस 
करण्याची आज्ञा विजरईने आपल्या सैनिकांना दिली. मराठ्यांचे घोडदळ नदी 
ओलांडून येत असलेले पाहून त्यांना चुकविण्यासाठी पोर्तुगेज घोडदळही आंबराईत 
शिरले. नदीपार होताना फिरंगीयांना सर्वे तऱ्हेचे हाल सोसावे लागले. 

११ नोव्हेंबर रोजी फिरंगी दुर्भाटला पोहोचले. तेथून ते नदी ओलांडून 
आपल्या हद्दीत जाणार होते. वाटेवर मराठ्यांनी घेतलेली एक टेकडी होती. या 
टेकडीवरून फिरंगीयांना धोका असल्यामुळे त्यांनी ती ताब्यात घेण्याचा प्रयल 
केला. फिरंगी टेकडीवर येताच शत्रूला अंगावर घेण्यासाठी मराठ्यांनी पळण्याचा 


मराठे आणि पोतुंगेज फिरंगी : १८१ 


आव आणला. परंतु हे पेळणे साधेसुधे नव्हते. त्यात युद्धकोशल्य आणि चातुर्य 
होते. फिरंगीयांनी मराठ्यांचा पाठलाग केला. मराठ्यांना हेच हवे होते. याच वेळी 
विजरईने उरलेले सैन्य जनरल दाम राँद्रिगो द कॉस्ता याच्या ताव्यात देऊन 
घोडदळाला त्याच्या मागे जाण्यास सांगितले. जनरल टेकडीवर चढताच मराठ्यांनी 
त्याच्यावर हल्ला केला. या वेळी मराठी घोडेस्वार घोड्यालगत वाकून, स्वतःच्या 
पाठी ढालीने झाकून, निश्चयाने फिरंगीथांवर हल्ला करीत होते. पोर्तुगेज सनिकांना 
पळणेही कठीण झाले. मराठ्यांनी त्यांच्यावर धावून जाऊन अनेकांना पायदळी 
तुडविले. भर दुप।री मराठ्यांच्या तलवारी आणि लहान तोडीच्या बंदुकांच्या 
कचाट्यात पोर्तुगेज सापडले. त्यावेळी जर ५० मुसलमान फिरंगीयांच्या मदती- 
साठी गेले नसते तर एकही फिरंगी जिवंत राहिला नसता. या धामधुमीत मानु- 
यल द सिल्व्हा आणि इतर २०० सैनिक मारले गेले. घोडदळाखाली सापडलेले 
काही निसटले. येथेच पोर्तुगेज विजरई कोंदि द आल्व्होर होता. मराठ्यांनी 
त्याला पाहताच भाल्याने मारण्याचा प्रयत्न केला. या हल्ल्यातून तो दोनदा 
निसटला. संभाजी राजांना पोर्तुगेज विजरईने मारण्याचा बेत केला होता. याचा 
बदला अशा तर्‍हेने मराठ्यांनी घेतछा. 

मराठ्यांच्या हल्ल्यामुळे मोठे अधिकारी पाण्यात पळाले. त्यातील काही 
पोहत होते तर काही मानेइतक्या पाण्यात उभे होते. विजरई आपल्याच लोकांची 
फजिती पाहण्यास नदीवर गेला तेव्हा सव घावरलेले लोक त्याच्या दृष्टीस पडले. 
या युद्धात पोर्तुगेज पायदळाच्या तुकडीतील बहुतेक सवं शिपाई मारले गेले होते. ' 

सुरुवातीला मराठ्यांना पोर्तुगेजांच्या दारू्गोळधापुढे आपला निभाव लाग- 
णार नाही असे वाटले होते. फोंडा गड मराठ्यांच्या ताब्यात राहावा, तो शत्रूच्या 
हाती पड्‌ नये, स्वामींची फत्ते व्हावी म्हणून तेथील हवालदार, सरनोबत, सवनीस, 
नाईकवाडी हे फोंड्याच्या पिरास नवस बोलले होते. स्वामींची फत्ते झाल्यावर 
दि. २-१-८४ रोजी कवि कलशाने धर्माजी नागनाथाला लिहून पिरास दर वर्षी 
५० होन उदफूल, दिवा इत्यादीसाठी दिले. * 

घरी गेलेल्या कृष्णाजीच्या जखमा बर्‍या न झाल्याने त्यातच तो मरण पावला. 
म्हातार्‍या येसाजीला आपल्या डोळ्याने आपल्या मुलाचा मृत्यू पाहावा लागला- 
शिवाजी महाराजांनी कोंडाणा घेतला, तेव्हा तानाजीला वीराचे मरण येऊन ग्हातारा 
शेलारमामा मागे राहिला. त्याचप्रमाणे फोंडा गड मराठ्यांकडे राहिला तेव्हा 
कृष्णाजी जखमी होऊन मरण पावला. येसाजी मागे राहिला तो आपल्या पुत्र 
निधनाचे दुःख सहन करण्यास ! 


१. १॥॥-??, 0 34-38. २. शिचसा, खंड ८, ले. ४६. 


१८२ : शिवपुत्र संभाजी 


कृष्णाजीच्या घरी त्याची वायको व तीन वर्षांचा कृष्णाजी नावाचाच मुलगा 
होता. कृष्णाजीच्या नावाने सुभा चालवावा आणि लोकांच्या जमावास चाहुजी 
कंक याला कारभारी नेमावे नशी येसाजीची इच्छा होती. येसाजी संभाजी राजांना 
भेटला, आणि त्याने ही विनंती केली, तेव्हा संभाजी राजांनी येसाजी कामाचे, मद, 
स्वामिकार्यात तत्पर आणि मुलगाही स्वामिक्रार्यावरच गेला म्हणून येसाजीला 
१००० होन भाणि कृप्णाजीला १००० होन पारितोषिक म्हणून दिले. कृष्णाजीच्या 
मुलास सुभा दिला आणि लोकांचा जमाव करण्यासाठी, नेहमी चाकरीत राहावे 
म्हणून चाहुजी कंकला कारभार चालवावयास सांगितला. कृष्णाजीच्या सुभ्याची 
भनासामी चालवावी व त्याचा अज्ञान पालनकर्ता म्हणून चाहुजीला वापिक 
६०० होन द्यावयाचे ठरले. त्यातील ४०० होन खासा जातीस व २०० चाकरी! 
साठी होते. ' 
दि. १२-११-१६८३ रोजी ८ वाजण्याच्या सुमारास पोर्तुगेज सैन्य 
दुर्माट सोडून गोव्यास परतले. विजरई कोंदि द आल्व्होर हा निराश होऊन जुन्या 
गोव्यातील वों जेजूस या च्चेशेंजारील मठात जाकन राहिला. युद्धात पराभव 
झाल्यामुळे त्याने कोणाचीही भेट घेतली नाही. विजरईने दि. १६-१२-८३ 
रोजी पोतृंगाळला या लढाईचा वृत्तांत खालीलप्रमाणे सादर केला, “ दुर्भाटवलून 
मी फोंड्यास गेलो व तेथे नळ दिवसपर्यंत मोठे युद्ध केळे. पण पावसाच्या जोरामुळे 
हालचाली करण्यास नाम्हास उद्यीर लागला- त्यामुळे खासा संभाजीला फोंड्याच्या 
मदतीला येण्यास वेळ मिळाला. त्याने आपल्या घोडदळाच्या जोरावर रणमैदानावर 
तावा मिळविळा. कुमकेची ञाझ्या नसल्याने आम्ही माघार घेण्याचे एकमताने 
ठरविले. मी शत्रू्यी लढत-लढत सावकाश माघार घेतली. त्यामुळे अवघा एक 
कोस कूच करण्यास मला दोन दिवस लागले व मी नेलेल्या सवं तोफा व सामान 
मजवरोवर आणले. * 
मराठ्यांनी आपल्या पराक्रमाने पोर्तुगेजांचा पराभव करून त्यांना वेढा 
उठविण्यास भाग पाडले असले तरी सुद्धा पोर्तुगेज विजरईने पोर्तुगालला स्वत:चे 
“पराभवाचे वृत्त कळविताना कोशल्य दाश्षविण्याचा कसा केविलवाणा प्रयत्न केला 
आहे हे दिसते. 
(1 किश्ला पोर्तुगेजांच्या माऱ्यापुढे टिकाव धरणार नाही असे या लढाईत 
संभाजीच्या लक्षात माले. जो गड घेण्यास आपल्या वडिलांना तीन महिने लागले 
त्या गडाला फिरंगीयांनी नऊ दिवसांत भगदाड पाडलेले पाहून, राजांनी फोंडा 


१. शिचसा, खंड २ ले. ३९७; मइसा, खंड १५, ले. ३९५. 
२. पोम-पि, पृष्ठ १७. 


मराठे आणि पोतुंगेज फिरंगी : १८३ 


गड पाडून त्याच दगडांनी जवळच्या एका टेकडीवर नवीन गड बांधला. या गडाचे 
नाव  मर्दनगड ' असे ठेवण्यात आले] १ 

संभाजी व पोरतुंगेज यांच्या युद्धात पोर्तुगेजांचे कोकणातील बहुतेक देसायांशी 
सख्य होते. पेडण्याचा केशवप्रभु, डिचोलीचा देसाई, साखळीचे राणे हे पोर्तुगेजांना 
मदत करीत असत. सत्रोजी ₹णे हा पोतृंगेजांतफे लढत असताना, मराठ्यांनी 
त्याला कद केले होते. केशवप्रभूने तर कुडाळपासून अंकोल्यापयंतच्या कोकणातील 
देसायांची माहिती देऊन, ते संभाजी विरुद्ध लढण्यास तयार असल्याचे सांगितले 
होते. इतके करूनही तो थांबला नाही, तर त्याने अंकोल्यापासून राजापुरपयंत 
असलेल्या संभाजीच्या कोकणातील किल्ल्यांची तपद्लीलवार माहिती दिली. १ 

' ओरंगजेबाचा वकील झेख महंमद विजरईकडे जाण्यापूर्वी मानुतूची हा 
इटालियन प्रवासी गोव्यात होता. त्याला मुघल दरबाराच्या चालीरीती माहीत 
होत्या आणि फारशी भाषाही येत होती. पोर्तुगेजांनी त्याचे सहाय्य घेतले तरी 
मानुत्‌चीला पोर्तृुगेज-मुघल किवा मराठे यांच्या संबंधाबद्दल फारच थोडी माहिती 
असावी असे दिसते] 

फोंड्याचा वेढा उठविल्यानंतर संभाजी राजे पन्हाळयास जातील अशी 
विजरईची समजूत होतो. ' परंतु ही समजूत चुकीची ठरली. मराठ्यांचे सैन्य 
पोर्तुगेंज परिसरात असल्याचा फायदा घेऊन, संभाजीने फिरंगीयांची पुरी फजिती 
करावयाचे ठरविले. पोतृंगेजांनी मुघळ आरमारास आपल्या हद्दीतून जाण्याची 
परवानगी दिली होती. मुघळ आरमार धान्य घेऊन गोव्यातून कोकणात जाणार 
होते. ही मदत थांबावी म्हणून संभाजीने आपले संन्य गोव्याच्या परिसरात नेले होते. 
त्याचाच फायदा घेऊन मराठ्यांनी गोव्यावर स्वारी केली. या स्वारीचे वणंन रॉबटं 
आमं, मानुतृची, इंग्रज वखारवाळे व मराठी बखरी यांतुन मिळते. यांतील काही 
वणंने पोर्तुगेज कागदपत्रांशी जुळतात. तर काही जुळत नाहीत. पोर्तुगेज कागद- 
पत्रात संभाजीच्या हालचालीसंबंधी विस्तृत वर्णने आहेत. त्यामुळे त्याआघारेच या 
प्रकरणातील बहुतेक माहिती दिलेली आहे. 
जुवे (सांत इस्तेव्हंव) बेटावर वेढा : 

सांतु इस्तेव्हंव हे छोटे बेट जुन्या गोव्यापासुन एका नदीमुळे अलग झालेले 
आहे. हे बेट धावजी ह्या तिसवाडीतील गावाच्या पैलतीरास आहे. ओहोटीच्या 
वेळी पायवाटेने गोवेशहरात जाता येते. या पायवाटेच्या रक्षणासाठी पोर्तुगेजांनी 


१. ए. २:८७ (० 80 26-11-1683; पोम-पि, पृष्ठ 102-103; ?)- 
०४, 9 41. 

२. पोम-पि, पृष्ठ ९९-१००, 

३. ९॥-ए?, 0 43. 


१८४ : शिवपुत्र संभाजी 


जुवे बेटावरील डोंगरात हा किल्ला बांधला होता. घावजीच्या ( 1)0आष्ट्रांण ) 
बाजूने नदीच्या किनार्‍यावर बुरुज बांधले होते. जुवे बेटाच्या एका बाजूस 
भतग्राम व फोंडे, हे नदीच्या अलीकडील भाग, मराठी राज्यातील प्रदेशात 
मोडत असत. दुसर्‍या बाजूस मांडवी नदीच्या पलीकडे गोवे शहराचा भक्कम 
तट होता. दि. २४-११-८३ रोजी रात्री ८ वाजता ४० मराठ्यांची 
एक तुकडी वरील बेटावर गेली. त्यावेळी किल्ल्यावर पहारेकरी नव्हते. 
मराठ्यांनी शिड्या लावून किल्ल्यात प्रवेश केला तेव्हा त्यांना कोणीही प्रतिकार 
केला नाही. गडावरील किल्लेदार व काही गोवेकर ख्थिस्ती यांना मारण्यात आले. 
गडावर पोहोचल्यानंतर मराठ्यांनी दुसऱ्या बाजूस -असलेल्या सैनिकांना इशारा 
देण्यासाठी तोफा उडविण्यास सुरुवात केली. यामुळे पोर्तुगेजांना ही बातमी लागली. 
शहरातील लोकांनी व पाद्रथांनी मराठ्यांवर हल्ला करण्याची इच्छा दर्शविली. 
रात्री दहा वाजता गोवे शहरात घंटा वाजवून संकटाची सूचना देण्यात येताच 
नदीच्या बाजूस असलेल्या शहराच्या तटाकडे काही सहस्त्र पाद्री घावत गेले. 
घावजीच्या दिशेने मराठे येतील म्हणून विजरई संबंध रात्र संन्यासह तेथे जाऊन 
राहिला. तोपर्यंत मराठ्यांनी गड ताब्यात घेतला असल्याची विजरईस बातमी 
लागली. जवळची शेते पाण्याने भरून दोन सदस्त्र तुकड्यांनी मधली वाट अडवावी 
असे दों मानुयळ मस्कारेन्हास ( 1000) ॥॥७800७] ॥॥४5081001185 ) या अधि- 
कार्‍्याला' वाटत होते. हे काम विजरईनें ( 1301 ८18709 06 ९०५७) दो 
फेरनन्‌डा द कॉस्ता याच्याकडे सोपविले. परंतु त्याने काहीही केलें नाही. 

दि. २५ नोव्हेंबर १६८३ रोजी सकाळी सात वाजता विजरईने ४०० 
शिपायांसह जुवे बेटावर कूच केले. गडावर संभाजीचे सन्य सज्ज होते. विजरईने 
त्यांच्यावर हल्ला करून लढाईस प्रारंभ केला. मराठ्यांनी आपल्या नेहमीच्या 
शिरस्त्याप्रमाणे पळून जाण्याचा आव आणला. पळत असतानाच ३०० संनिकांची 
कुमक त्यांना मिळाली. या सर्वांनी मिळून पोर्तुगेजांवर जोराचा हल्ला केला. जीव 
वाचविण्यासाठी अनेक पोर्तुगेज शिपाई डोंगरावरून नदीतीराकडे पळत सुटले. या 
धामधुमीत मराठ्यांकडील चार घोडेस्वारांनी विजरईवर तलवारीने हल्ला केला. 
विजरईवर कैद होण्याचा प्रसंग आला होता. दों रॉग्रिग्रो द कॉस्ता हा घोडा 
घेऊन विजरईच्या संरक्षणासाठी धावला नसता तर विजरईवर अनर्थ ओढवला 
असता, तरीदेखोळ विजरई घायाळ झालाच. मराठ्यांनी माघार घेणाऱ्या पोर्तु- 
गेजांवर वरून मोठाले दगड ढकलून दिले. ते वर येणाऱ्या पोर्तुगेजांवर पडून 
काही लोक मेळे. ३०० लोफांपैफी एकही जखमी झाल्याशिवाय राहिला नाही. 
त्या दिवशी गोवेकरांनो पूर्येकडोल लढाईत कधी अनुभवला नव्हता असा 
दुदेंवो प्रसंग येथे बघितला या प्रसंगामुळे विजरईला, काही सुचेना. शेवटी 
एका खंदकातून रावांनी परत जावयाचे ठरले. एका मचव्यातून विजरई व इतर 


मराठे आणि पोतुंगेज फिरंगी : १८५ 


अधिकारी माघारी जाण्यास निघाले. त्यांचे घोडे मराठ्यांनी ताब्यात घेतलेच होते. 
मराठ्यांच्या हातात जुवे बेट पडल्यावर गोवे शहराच्या बाजूस नदीला लागून 
ज्या शेतजमिनी होत्या त्यांचे बांध पोतुंगेजांनी फोडून टाकलें असल्यामुळे साहजि- 
कच नदीचे पात्र मोठे झाले होते. पळून जाणाऱया पोर्तुगेजांपैकी बरेच जण मातीत 
गाडले गेले. मराठ्यांनी त्यांना कापुन काढले. काहीजण वाचले ते वाढत्या पाण्या- 
मुळे बुडाले. अशा तऱहेने मराठ्यांनी पोर्तुगेजांचा पराभव करून गोव्यानजीकचे 
हे बेट व किल्ला ताब्यात घेतला. ही चढाई संभाजी राजांच्या नेतृत्वाखाली 
करण्यात आली होती. वरील प्रसंग अनेकांनी लांबून पाहिला. ही लढाई पाह- 
ण्यास इतकी गर्दी झाली होती की आजूबाजूच्या सवं टेकड्या लोकांनी फुलून 
गेल्या होत्या. खुद्द जुन्या गोव्यातील लोकांनी हे भयंकर दृश्य पाहिले.पण कोणीही 
त्यांच्या मदतीस गेले नाहीत. ' असे सांगतात की, या प्रसंगानंतर संभाजीने गोवे 
शहरावर हल्ला करण्याचे ठरविले होते. परंतु नदीला भरती आल्यामुळे ( पुर ) 
ते शक्‍य झाले नाही. खंडो बल्लाळ चिटणीस याच्या त्रोटक हकीगतीवरून वरील 
गोष्टीस दुजोरा मिळतो. या ह॒कीगतीत म्हटले आहे, “ ते दिवशी गोवे घ्यावयाचेच . 
परंतु फिरंगीयांचे दैव समुद्राने रक्षिले. ” या भरतीच्या वेळी संभाजीचा घोडा 
पहुणीस लागला असावा. आणि याच वेळी खंडो बल्लाळाने स्वतःच्या जीवाची पर्वा 
न यान ति डी याहत तजाजे रकन हहे भहावे. तेभानीे तयाहल हंडी उडी टाकून राजांचे रक्षण , संभाजीने खंडो 
बल्लाळास बक्षिस दिले. * य ऱ्य 

[मराठ्यांनी हा गड केवळ एकाच दिवसात ताब्यात घेतल्यानंतर, आतील 
पुतळयासह गडावरील चर्च जाळले. छेडी व्हजिन ( 1.09 शाषण ) ची मूर्ती 
फोडली. तिच्या कडेवर असलेल्या बाळ जिझसचे डोके उडविले. तसेच क्रूसावर 
असलेल्या स्त्रिस्ताच्या मूर्तीचे पाय तोडण्यात आले. अश्याच तऱहेने मराठ्यांनी अनेक 
चर्चे उद्ध्वस्त करून त्यातील मूर्ती फोडल्या]१ हिंदूंच्या अति सहिष्णू वृत्तीमुळे 
झालेल्या या गोष्टी लोकांना सहसा आवडणार नाहीत. परंतु आतापयंत मुघलांनी, 
पोर्तुगेजांनी हिंदुस्थानातील अनेक देवळे पाडून त्यावर आपलीं चर्चे किवा मशिदी 
बांधल्या आहेत. भारतीय इतिहासात हिंदूंनी या लोकांचा सूड म्हणून त्यांच्या 
मशिदी किंवा चर्चे पाडल्याची उदाहरणे क्वचितच आढळतात. संभाजी राजांना 
पोर्तुगेजांच्या दुटप्पी धोरणाचा पहिल्यापासून अनुभव होता. मुघलांशी संधान बांधून 
कोकण काबीज करण्याचा त्यांचा बेत राजांनी आपल्या युद्धकोशल्याने हाणून 
पाडला होता. ' जशास तसे ' या न्यायाने वागून संभाजीराजांनी पोतुंगेजांना 
आपल्या क्षात्रतेजाचे दशन घडविले असे दिसते. 


१. ९४-??, 0 35-40. २. सनदापत्रे, ले ६१, पृष्ठ २१८-१९. 
३. 01-07, 9 45-46. 


१८६ : शिवपुत्र संभाजी 


दि. २६ नोव्हेंबर १६८३ रोजी सकाळी १२ वाजेपर्यंत मराठ्यांचे सैन्य या 
बेटावर होते. परंतु त्याच दिवशी एकाएकी घाईघाईने मराठे हे बेट सोडून परत 
गेले. संभाजीराजांना मुघलांची फौज येत असल्याचा सुगावा लागल्यामुळे, परत 
जाताना मराठ्यांनी आपल्या बंदुका आणि पुष्कळ सामानसुमान किल्ल्यातच टाकले. 
अशा वेळी आपण त्या गडावर अडकून पडू नये म्हणूनही त्यांनी माघार घेतली 
असावी. जुवे बेटास पोर्तुगेजांच्या आरमाराकडून वेढा पडण्याचा संभव होता. 
संभाजीच्या आरमाराने गोव्यात प्रवेश करू नये यासाठी मांडवी नदीच्य/ मुखावर 
असलेल्या आग्वाद, रेईसमागुस, काबु, मुरगाव या किल्ल्यांत पोतृंगेजांनी संरक्षणा- 
साठी आपले आरमार सज्ज ठेवले होते. जुवे बेट घेतल्यासंबंधी मराठी कागदपत्रात 
उल्लेख भाढळत नाही. 

*“ मार्गशीष मासी फिरंगीयांचे कुंभार जुवे घेतले. ” अशी नोंद फक्‍त जेधे 
शकावलीत आहे. परंतु पोर्तुगेज कागदपत्रात, विजरईच्या पत्रात, इंग्रजांच्या पत्रव्यव- 
हारातून किवा मानुत्‌ूचीने दिलेल्या माहितीत संभाजीने, कुंभार जुवे घेतल्याची 
माहिती आढळत नाही. यावरून जेघे शकावलीतील कुंभार जुवेविषयीची जी नोंद 
आहे ती येथे वणंन केलेल्या जुवे संग्रामाविषयी असावी. कुंभारजुवे हे बेट जुवे ऊफं 
सांतु इस्तेव्हंौ या देटाजवळ असल्यामुळे नावाचा घोटाळा झ्ञाला असण्याचा 
संभव आहे. 

इ. स. १६८३ तील संभाजीराजांची गोव्यावरील स्वारी आणि इ. स. 
१५७० मधील आदिलशहाने केलेल्या हल्ल्यात युद्धशास्त्रदृष्या बरेच साम्य आहे या 
लढाईत संभाजीराजांबरोबर अकबरही होता. पोतुंगेजांशी मध्यस्थी करण्यात भाग 
घेण्याची इच्छा मकबराने प्रदशित केली होती. 

दि. २९-११-१६८३ रोजी संभाजीने राय कीतिसिंग हा वकील विजरईकडे 
घाडला होता. तो दि. २ डिसेंबर १६८३ रोजी विजरईच्या राजवाड्यात 
पोहोचला. संभाजीचे अधिकारपत्र आहे का ? असे विजरईने वकिलारा विचारले. 
वकिलाजवळ संभाजीचे अधिकारपत्र नाही असे कळताच विजरईने त्यास परत 
पाठविले. ' कदाचित्‌ संभाजीराजांना पोर्तुगेजांच्या हद्दीतून सुरक्षितपणे बाहेर 
पडावयाचे असल्याने त्यांनी वेळ काढण्यासाठी हा वकील पाठविला असावा. 

मराठे-पोर्तुगेज यांच्यातील लढाई चालूच होती. मुघलांचे सैन्य दक्षिण 
कोकणात पोहोचण्यापूर्वीच संभाजी राजांनी आपल्या सैन्याचा उपयोग गोव्यात 
करून घ्यावयाचे ठरविले. दि. ११ डिसेंबर १६८३ रोजी मराठ्यांनी साष्ट व 
बारदेश या पोतुंगेजांच्या मुलुखावर हल्के केले. यावेळी मराठ्यांच्या सैन्यात ६००० 
घोडेस्वार व ८ ते १० हजार शिपाई असावेत. संभाजीकालीन एका पोर्तुगेज 


1, 0१01-07, 0 48. 


मराठे आणि पोर्तुगेज फिरंगी : १८७ 


बखरकाराने लिहिले आहे की, “ संभाजीने २० हजार शिपाई आणि ४ ते ५ हजार 
स्वार, १० हत्ती घेऊन गोव्यावर हल्ला केला.” 


साष्ट : 

मराठ्यांची १ हजार घोडदळ व ३ हजार पायदळ असलेली तुकडी साष्ट 
मध्ये शिरली. त्यांनी त्या भागात बरीच लूटमार केली. मार्गाव ( मडगाव ) च्या 
लोकांनी जवळच्या एका चर्चमध्ये आश्रय घेऊन तेथून १० दिवस मराठ्यांचा 
प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला. चर्चमधील पाद्रथांनी मराठ्यांपुढे लढाई देणे 
शक्‍य नसल्याने गोवेकर स्श्रिस्त्यांना शरण जाण्याची विनंती केळी. लोकांनी 
शरणागती पत्करल्यानंतर मराठ्यांनी त्यांना रात्री बाहेर जाण्यास परवानगी 
दिली. बाहेर जाताना मराठ्यांनी त्यांच्या जवळच्या सवं वस्तू काढून घेतल्या. 
त्यातील काहींना तुरुंगात टाकण्यात आले. येथील चर्चमध्ये २०० स्त्रिया होत्या. 
मराठ्यांनी त्यांच्याजवळ असलेल्या सर्व वस्तू काढून घेतल्या. मराठे सैनिकांनी 
त्यांच्यावर खूप अत्याचार केले. पाच-सहा संनिकांनी एकेका स्त्रीशी संभोग केला. 
म्हणून काही स्त्रियांनी विहिरीत उड्या टाकल्या, तर काहींनी जाळून घेतले. स्वतःची 
लाज राखण्यासाठी सवं स्त्रिया बोटींची वाट पाहात पाण्यात बसल्या. 

यानंतर मराठे असोळणे येथे शिरले. चचंच्या संरक्षणासाठी ३०० वंदुक- 
घारी तेथे होते. मराठे कुंकळी येथे शिरल्याचे कळताच ते तेथून मुरगावला पळाले. 
चर्चमधील लोकांनी दारुगोळा नदीत टाकून राचोलच्या दिशेने पळ काढला. थोडे 
पळत जाताच त्यांनी आपापसात चर्चा केल्यानंतर मराठ्यांच्या ताव्यात घरे 
सोडून पळून जाणे चुकीचे आहे हे त्यांच्या लक्षात आले. पण तेवढ्यात कुंकळीच्या 
लोकांनी ते फिरंगीयांना देत होते तेवढे पैसे मराठ्यांना देण्याचा करार केल्याचे 
समजताच त्यांनी तसाच करार करून ते गाव मराठ्यांच्या लुटीपासून वाचविले. 
१८ हजार क्रुसेडो देण्याचे कवूल केल्यानंतर त्यांनी मराठ्यांना गावे लुटण्यास 
मदत केली. साष्टमधील रायतूर व मुरगाव हे दोन किल्ले सोडून बाकीचे किल्ले 
मराठ्यांनी जिंकले होते. रायतूरला मराठ्यांनी ६ दिवस वेढा घातला होता. 
साष्टमधील सर्व चर्चेसमध्ये शत्रूपासून संरक्षण करण्यासाठी 'दारुगोळा व अन्य 
सामुग्री भरलेली असे. परंतु पाद्री लोक तेथून पळून गेल्याने मराठ्यांना सर्व जागा 
मोकळ्याच झाल्या. 


वारवेदा : 

मराठ्यानी साष्ट आणि बारदेदामध्ये एकाच वेळी हल्ले सुरू केले होते. 
बारदेश हे द्वीपकल्पासारखे असून त्यात तीन किल्ले होते. या तिन्ही किल्ल्यांत 
दारुगोळा असे. मराठ्यांनी थिभे या किल्ल्याला वेढा दिला. पोर्तुगेजांनी या 
किल्ल्याच्या संरक्षणाथं गोवेकर ख्त्रिस्ती शिपाई ठेवले होते. मराठ्यांनी वेढा 


१८८ : शिवपुत्र संभाजी 


दिल्यानंतर पोर्तुगेजांनी १० दिवस किल्ला लढविण्याचा प्रयत्न केला. या किल्ल्यात 
पाण्याची सोय नव्हती. त्यांना किल्ल्यांबाहेरील विहिरीतून पाणी आणावे लागत 
होते. मराठ्यांनी त्या बाहेरच्या विहिरीत मेलेली जनावरे आणि विषारी झाडे 
टाकून पाणी दूषित केले. अशाच तर्‍हेने गोवा शहराला ज्या ठिकाणाहून पाण्याचा 
पुरवठा होत असे त्या बागायतीच्या झर्‍यात मराठ्यांनी विष घालून पाणी दूषित 
केले होते. परंतु फोंड्याचा नाईकवाडी रामाजी नाईक याने पोर्तुगेजांना ही बातमी 
देऊन वरील संकट टाळले. मराठ्यांनी पोर्तुगेजांच्या रोजच्या गरजेची वस्तूच 
नाहीशी केली होती. दुसरीकडून मदत येण्याचा संभव नसल्याने पोर्तृगेजांनी 
माघार. घेतली. मराठ्यांनी किल्ल्यावरील चर्चे उद्ध्वस्त करून त्यातील मूर्तीही 
फोडल्या. या गडावरील शिपायांना मराठे आल्याचे कळताच ते तेथेच शास्त्रे टाकून 
पळाले. अशाच तर्‍हेने दुसऱया गडावरील शिपायांनी देखील शरणागती पत्करली. 
या किल्ल्यावरील सैनिकांची शस्त्रे मराठ्यांनी काढून घेतली. त्यांचे हात बांधून 
त्यांना कंदी बनविले. मराठ्यांनी शापोरा नदीवरील शापोरा उर्फे कायसूव 
या किल्ल्याला वेढा दिला. तेथील पाद्र्यास गोळीने ठार करून, किल्ल्यात प्रवेश 
केला. तसेच या गडावरील ४० लोकांना कद केले. 

बारदेशमधील रेईस मागुस आणि आग्वाद या किल्ल्यांचे पोतृंगेजांनी 
मराठ्यांच्या वेढ्यापासून संरक्षण केले. बारदेशमधील किल्ल्यातील ४६ तोफा 
संभाजीने काढून नेल्या. बारदेशमधील पुष्कळ स्त्री-पुरुष आणि मुले यांना 
मराठ्यांनी पकडले होते. त्यांतील काहींना गुलाम म्हणून खुद्द आपल्या शिपायांस 
मुशाहिऱ्याबद्दल स्वाधीन केळे. काहींना वेंगुल॑ बंदरात असलेल्या अरबास किवा 
तेथील डच वखारवाल्यास विकले. या गोष्टीबद्दल पोतुंगेजांनी संभाजीकडे तक्रार 
केली होती. मराठे साष्ट व बारदेश मध्ये २६ दिवस होते. या हल्ल्यानंतर मराठे 
व पोरतुंगेज यांच्यातील हालचाली काही काळापुरत्या थांबल्या. या लढाईत 
मराठ्यांनी पोतुंगेजांचे फारच हाल केले. पोर्तुगेजांचे आथिक दृष्ट्यादेखील फार 
नुकसान झाले. या लढाईनंतरपोर्तृुगेजांनी पणजीहून आपली राजघानी हलविण्याचे 
ठरविले. पोर्तुगेजांची परिस्थिती किती बिकट झाली होती यासंबंधी सुरतेतील फ्रेंच 
अधिकारी फ़रासिस मार्ता (13105 ॥॥०1॥11) लिहितो, “ पोतृगेजांची गोव्यातील 
परिस्थिती फार बिकट होती. विजरई आपल्या शक्‍तीप्रमाणे प्रतिकार करीत असून 
शत्रूचा त्या बेटात अथवा शहरात प्रवेश होऊ नये ह्यासाठी त्यांची खटपट चालू 


मातावपता वात मसतलान सायी पववत मराठ्यांचे साष्ट'व बारदेशवरील हत्ले चालू असतानाच, संभाजी गोवे बेट जिकून 
घेतो की काय अशी धास्ती विजरईस वाटत होती. विजरई इतका हताश झाला 
१. पोम-पि, पृष्ठ १०९. 


मराठे आणि पोर्तुगेज फिरंगी : १८९ 


श् तो गोव्यातील बों जेजुस या चचंमध्ये गेला. तेथील सेंट फ़ांसिसत झेवि- 
व्या शवाच्या हातात आपल्या हातातील राजदंड देऊन संकटनिवारणार्थ त्याने 
करेणाभाकली" क्क 
१ मराठे गोवे बेटावर हल्ले करून ते घेण्याच्या मार्गावर होते. इतक्यात 

औरंगजेबाचा मोठा मुलगा शहा आलम १ लाख संन्य घेऊन गोव्याजवळ 
आल्यांमुळे मराठ्यांना गोवे हद्दीतून आपले संन्य माघारी घ्यावे लागले. पोतुं- 
गेजांनी' फोंड्याला दिलेला वेढा उठविण्यासाठी मराठी संन्य पोर्तुगीज हद्दीत गेले 
होते. या संधीचा फायदा घेऊन संभाजीला पोर्तुगेजांची पुणं फजिती करून त्यांना 
नेस्तनाबूत करावयाचे होते. जमल्यास गोव्यावर देखील ताबा मिळवावयाचा होता. 
परंतु शहा आलमचे सन्य आल्यामुळे संभाजीराजांना आपला पवित्रा बदलावा 
लागला. न पेक्षा एका बाजूला पोर्तुगीज सैन्य व दुसर्‍या बाजूला मुघल सन्य 
यांच्या कचाट्यात मराठी संन्य सापडले असते. दोन शत्रूंनी मिळून कदाचित 
कोकण प्रांत जिंकूनही घेतला असता. असा पेचप्रसंग निर्माण झाल्यामुळे आणि 
आपल्या संन्याला तेथून नीटपणे निसटता यावे म्हणून संभाजीराजांनी वेळ काढण्या- 
साठी पोर्तुगीजांशी तहाची बोलणी सुरू केली. शहामालम फिरंगीयांचे हद्दीत पोहो- 
चल्याचे कळताच संभाजीराजे गोवे हद्दीतून कूच करून दि. २९-१२-८३ रोजी 
रायगडास पोहोचले. कवि कल्झाला त्यांनी कुलयेखच्यार पद दिले. 

या संबंधात आर्लीन्स लिहितो, ” 550] ०%व्रथा, तात एम 
व्णाजंत्था पाचाडला झाला्ठ खा०प३ट्टा (0 उढ्डां्ड झाटा 8 9 0ट हठ 
॥0०0३टणा ठा) ठ-इव्टणांपषट्ट ७ाड 99 09 8 गा8डटार्‍ ९28 एणांला 
॥८ लीटल20 50 ०८४०1] 81 16 1८1८380 (० 5 3951085525 ७८0८ 
॥६ ॥1०४0]) डागा ४ ९00 ह्या28४७० पंगा 10 ९0॥081.”१ 

संभाजीशी गाठ पडण्यापूर्वी विजरई कोंदि द आल्व्होर यास मराठ्यांच्या 
युद्धपद्धतीची आणि त्यांच्या सन्याची यथाथं कल्पना नव्हती. शहाजादा अकबराच्या 
वकिलाकडून विजरईस कळले होते की, संभाजीचे संन्य हे पळपुट्या शिपायांनी 
भरलेले आहे. त्यामुळे विजरईस वाटले की, . आपले मूठभर कवायती शिपाई 
मराठ्यांना भारी होतील. 

संभाजीशी झालेल्या युद्धामध्ये विजरईस कळून आले की, मराठ्यांविरुद्ध गोवे 
शहराचे रक्षण करणे ही एक अशक्य गोष्ट आहे. गोवे शहरास तट असून जागो, 
जागी वुरुज होते. तेथे मोठा दारुखाना असून नदीच्या मुखावर मुरगाव- 
ब्रागवाद, रेईस मागूस व कावबु यांसारखे बळकट किल्ले देखील होते. असे 
न > 

१. ९९७ : 1)' 011८807'5-0 341-342. 

२. शिचप्र, पृष्ठ २३. ३. छ२$, 5 341. 


१९० : शिवपुत्र संभाजी 


असूनही विजरईस मराठ्यांच्या भीतीने राजधानी गोवे शहरातून हलविण्याची 
गरज भासली.' ओरंगजेबावर झालेल्या या लढाईच्या परिणामांसंबंधांत रांबट 
ऑमं लिहितो, , 

* गुढ कण ०0 ॥८ ०००४५ 880 ॥॥8. 8800087. ४४००1 (8८6 
जम, "णाला &पा९६ळा०४टटा0 ठांठ 7० ठढ्दा 101910080८, 800 होपाठय्या 
16 819895 ९९०0120 (० 685158 (४७ 01०0687 $९(६॥८0॥८॥(5, 58१7 ५18. 
००० ७७ ॥॥८ 1010118106 0,॥८ ७वृ्पांडंत०॥ 0 (80०9. 8871008115 
0०५५ 800 ७ ५८७४५ ० 80180 6108, हाते ए९र्टाठाट 000४०१ पिण्या 
8018128080 (0 1110014881 (0 पक्षाला (४७९ ०८००० ०0! 008. .''* 
मराठे-पोतुंगेज तह : 

तहाची बोलणी करण्यासाठी संभाजी राजांनी कवी कलशाची नेमणूक केली 
आणि सुलतान अकबर यास मध्यस्थ म्हणून नेमले या तहाच्या वाटाघाटी डिसेंबर 
१६८३ मध्ये सुरू झाल्या. दि. २८ नोव्हेंबर १६८३ रोजी संभाजीचे वकील गोव्यास 
गेले. पोर्तुगेजांनीही दि. ३१ डिसेंबर १६८३ च्या सुमारास आपले वकील संभाजी- 
कडे पाठविण्याचे ठरविले. याप्रमाणे मानुयेळ सारायव्ह यास दि. ६-१-८४ रोजी 
(रविवारी) संभाजीकडे निघण्याची तयारी करण्यास सांगण्यात आले. तो मानुत्‌- 
'चीला' दुभाषा म्हणून बरोबर नेणार होता. परंतु आजाराचे निमित्त करून तो गेला 
नाही. पूर्वी तो वकील म्हणून तेथे गेला असल्याने, आता दुभाषी म्हणून सारायव्ह 
बरोबर जाण्याची त्याची इच्छा नव्हती. 

जेधे शकावली प्रमाणे माघ शुद्ध १ रोजी ( दि. ७-१-८४ ) कवी कलश 
अकबरास घेऊन भिमगडच्या झाडीत गेले. “ फिरंगीयांसी सल्ला केला.” अशी नोंद 
आहे. परंतु ह्या तहाच्या वाटाघाटीसंबंधी विस्तृत माहिती पोर्तुगेज कागदपत्रांतच 
आढळते. पोर्तुगेज कागदपत्रांत भिमगड येथे तह॒ झाल्याची नोंद मिळत नसली तरी 
त्याला दुजोरा मिळतो. दि. ३ जानेवारी १६८४ रोजी मराठ्यांनी घावजी येथे ४ 
वकील पाठविले व तह करण्याविषयी विनंती केली. तीन दिवसांनंतर म्हणजे दि. 
७ जानेबारी १६८४ रोजी पोर्तुगेजांचा वकील मानुयेल सारायव्ह द आल्युके्की 
हा तहाच्या कामासाठी मराठ्यांकडे गेला. तहासंबंधी प्राथमिक बोलणी भिमगडात 
झाली असावीत. यासंबंधी पोतूंगेज कागदपत्रांत उल्लेख आढळत नाही. प्रत्यक्ष तह्‌ 


१. पोम-पि, पृष्ठ ११६. २. प्र-९0, ? 125. 

३. अद्माच वाटाघाटीच्या प्रसंगी संभाजीशी भेट झाली असे मानुत्‌चीने 
लिहिले आहे. संभाजीने त्यास सन्मानाने वागविले. त्याला आपली तलवार दाखविली. 
आणि. त्या तलवारीनेच आपण राजेंद्रोह्यांचा शिरच्छेद केला असे संभाजीने सांगि- 
तल्याचे त्याने कोतुकाने लिहिले आहे. 


मराठे आणि पोर्तृुगेज फिरंगी : १९१ 


मात्र फोंडे येथे दि. २५ जानेवारी १६८४ ते ४ फेब्रुवारी १६८४ च्या दरम्यान 
ज्षाला. फोंडे येथेच तह झाल्यासंबंधी पोतृंगेज कागदपत्रात माहिती मिळते. भिमगडा- 
पेक्षा फोंड्यास सुरक्षितता असल्याने तेथेच तह झाला असावा. 
१ मानुयेत सारायव्ह्‌ द आल्बुकेकी आणि विजरईने आग्रह केल्यामुळे मानुत्‌- 
दि. १३ जानेवारी १६८४ रोजी राईस येथे पोहोचला. तेथूनच त्याने 
य ही कलमे ठरविली. परंतु मुघल संन्य घाटावरून कोकणात उतरल्यामे तह- 
नाम्यावर प्रत्यक्ष सह्या झाल्या नव्हत्या. पोतृंगेज वकिलाबरोबर संभाजीस देण्या- 
साठी आका नजराणा दिलेला होता. “ सोन्याचे तीन नंग शहाजाद्यासाठी, 
त्याने केली तरच; सोन्याचे तीन नग संभाजीराजे यास; दुर्गादास यांस 
दोन नगांपेकी एक सोन्याचा आंणि दुसरा नग चहासाठी; संभाजीच्या चिट- 
णिसास दोन नग. हे तर पाहिजेतच' (असा उल्लेख होता.) ” 

गरज लागल्यास इतरांसाठी दहा चिनीमातीची भांडी होती. ' 

दि. ७-१-८४ रोजी संमाजी व पोरतुंगेज यांच्यातील तहाच्या वाटाघाटी 
भिमगडाच्या जंगलात सुरू झाल्या असाव्यात. परंतु मुघळ आक्रमणामुळे त्या 
तहकूब होऊन शेवटच्या बाटाघाटी मर्दैनगडच्या किल्ल्यात झाल्या. 
तहाच्या अटी : 

(१) संभाजीने पोतुंगेजांचे जे प्रदेश व किल्ले हस्तगत केळे असतील, ते 
तेथील तोफा व हत्यारे यांसह परत करावे. 

(२) युद्ध सुरू झाल्यापासून व त्यापुर्वी जी एकमेकांची जहाजे एकमेकांनी 
घेतली असतील, ती त्यातील सामानासह एकमेकांस परत करावी. 

(३) उभयतांनी पकडलेले कंदी सोडून द्यावेत. 

(४) वसईच्या मुलुखातील गावखंडी व दमण प्रांतातील चोथाई ज्या- 
प्रमाणे रामनगरच्या राजाला देत असत त्याप्रमाणे संभाजी राजास पोर्तुंगेजांनी 
द्यावी आणि त्याच्या बदल्यात संभाजीने त्या प्रदेशाचे रक्षण करावे. 

(५) उभयतांना एकमेकांच्या मुलुखात पूर्वीप्रमाणे व्यापारास मोकळीक 
भसावी व एकमेकांच्या प्रदेशातून व्यापारानिमित्त सामनासह ॒ जाण्यायेण्यास 
कोणतीही अडचण असू नये. 

(६) पोर्तुगेजांच्या किल्ल्यातील तोफखान्याच्या संरक्षणाखाली धान्य- 
सामुग्री धेऊन मुघल फौजेकडे जाणार्‍या जहाजांना पोर्तुगेजांनी परवाग्री देऊ 
नये. पण ज्या प्रदेशात पोर्तुगेजांचा तोफखाना नसेल तेथे त्यांस हे कलम लागू 


होणार नाही' 
१. पोम-पि, पृष्ठ ११९ 


१९२ : शिवपुत्र संभाजी 


(७) संभाजी राजांनी कोला (018) येथे सुरू केलेले गडाचे बांधकारु 
थांबवावे. ठे 

(८) जे कोकणातील देसाई संभाजी विरुद्ध बंड करून गोव्यात पोर्तु- 
गेजांच्या आश्रयास राहिले होते त्यांस माफी देण्यात यावी. 

(९) दुसऱ्या कलमान्वये पोतुंगेजांच्या मुलुखाच्या सीमांशेजारी संभाजीने 
किल्ला बांधू नये. 

दि. २५-१-८४ नंतर व दि. ४-२-७४ पूर्वी संभाजी व पोर्तुगेज यांच्यात 
तह झाला.तह पूर्ण होण्याभाधीच मराठे व पोर्तुगेज यांच्यातील लढाई थांबली 


हा तह॒करण्यासाठी संभाजीराजांनी सुलतान अकबर, राय कीतिसिंग 
आणि महादजी नाईक यांना गोव्याच्या विजरईकडे पाठविले. गोव्याच्या विजरईने 
महादजी नाईकाबरोबर संभाजीराजांना देण्यासाठी एक पत्र व बक्षिस पाठविले. 
विजरईने पत्रात लिहिले होते की. “ संभाजीराजांनी ठरल्याप्रमाणे तह पाळावा. 
मी माझ्या बाजूनेही तहातीत कलमे अमलात आणून तह॒ पाळीन. दोन्ही राज्यांत 
मंत्री व व्यापार व्यवस्थितपणे चालावा व शांतता राहावी.” 

लढाईमध्ये झालेल्या फेरफारामुळे संभाजीराजे नेमके कोठे असतील हे 
माहीत नसल्याने हे पत्र विजरईला आपल्या वकिलाबरोबर प्रत्यक्ष पाठविता 


पत्र पावून तहाची पृर्तेता करण्याबद्दल विनंती केली. परंतु प्रत्यक्षात संभाजी- 
राजांकडून हा तह पाळला गेळा नाही. संभाजीराजांनी हा तह॒ का पाळला नाही 
याचे कारण ग्रॅंट डफने अगदी वेगळेच दिले आहे. त्याच्या मताप्रमाणे संभाजीराजांनी 
विजरईकडे ५ करोड रुपयांची मागणी केल्यामुळे हा तह फिसकटला. परंतु 
पोर्तुगेज कागदपत्रांप्रमाणे वरील कारण योग्य वाटत नाही. तह फिसकटण्याची 
कारणे वेगळीच आहेत. कवी कलश, अंकोल्याचा राजा, अकबराची पत्नी आणि 
अकबर यांना हा तह॒ पसंत होता. परंतु निळोपंत पेशवा आणि केशवपंत यांना 
हा तह॒ मान्यच नव्हता. पोर्तृगेजांच्या उत्तरेकडील हद्दीतील अधिकाऱ्याने लिहिले 
होते की, कवी कलशाने ठरविलेला तह मान्य होऊ नये म्हणून पेशव्याने काही 
प्रश्‍न उपस्थित केले होते. हा तह होत नव्हता म्हणून दि. २३-३-८४ रोजी 
विजरईने नरहर पंडिताला कळविले की, “ तहात ठरविल्याप्रमाणे शत्रूकडून 
वर्तणूक होत नाही .उलट त्यांनी लढाई चाळूच ठेवली आहे. पेशव्याने उत्तरेकडील 
जिकून घेतलेला प्रदेश सोडलेला नाही. तसेच संभाजीराजांनी कोला येथे चालू 
केलेले गडाचे बांधकामही थांबविलेले नाही. अजूनपर्यंत भिमगडचे कैदीही सोडलेले 
नाहीत. भामची मैत्री त्यांस हवी असल्याने त्याने ह्या गोष्टींकडे लक्ष द्यावे. तसेच 


मराठे आणि पोर्तृगेज फिरंगी : १९३ 


देसायांना नोकरीत घ्यावे.” था पत्रावरून विजरई तह॒ घडवून आणण्यास बराच 
उत्सुक होता असे दिसते. डर 

१६८४ च्या मार्च महिन्याच्या अखेरीस पोर्तृगेजांनी रायगडास आपला 
टं पाठविला. तसेच संभाजीराजांकडून तह मंजूर करून घेण्यासाठी जी वकिलात 
त्यात आगुस्टीन पाद्री, फ़रायंर आंतोनियु द सांव जोसेफ, फादर व्ह्र 
ओो द कॉन्सिको, आंतोनियु अल्हारा थेमुडो व इतर काही मंडळी होती. 
य त्यांच्याबरोबर विजरईच्या विश्वासातील रामकृष्ण नाईक हा होता. 
अकबर, कवी कलश आणि गंगाधर पंडितांना लिहिलेल्या पत्राची उत्तरे 
नाईकानेच आणली होती. या दोन राज्यांत झालेल्या वाटाघाटीसंबंधी 
पूर्ण माहिती होती. रामकृष्ण नाईक आणि कवी कलश यांचे संबंध चांगले 
असून [तो कवी कलह्ाचे घरी जात-येत असे. 
६८४ च्या मार्चअखेर ही सर्व वकोल मंडळी गोव्याहून निघाली. प्रथम ते 
गेले व तेथून पुढे रायगडला पोहोचले. रायगडावर पोर्तुगेज वकील, 
कवी कलझा आणि इतर मंत्री यांच्यांत वाटाघाटी झाल्या. संभाजीराजांना मनातून 
पोर्तुगेजांशी तह करावयाचा नव्हता. केवळ वेळ काढण्यासाठीच त्यांनी पोतुंगेजांशी वेळ काढण्यासाठीच त्यांनी पोर्तुगेजांशी 
तहाची बोलणी सुरू केली होती. पोर्तूः केली हो गेज वकोल जेव्हा प्रत्यक्ष तह मंजूर करण्या- 
साठी आले तेव्हा. मानुयेल सारायव्ह द आल्वुकेर्की याने आम्ही अंजदीव बेट सोडू 
आणि वकिलाबरोबर संभाजी राजांना मोठे बक्षिस पाठवू असे वचन दिले होते 
असा नवीनच प्रश्‍न राजांनी उपस्थित केला. 

तहात नमूद न केलेल्या वरील ,दोन गोष्टींसंबंधी पोतुंगेज व संभाजीच्या 
वकिलामध्ये मतभेद झाले. पोतृंगेज वकील रायगड येथे गेला असता, शहाजादा 
अकबर, दुर्गादास आणि गंगाधर या तिघांनी दि. १८-४-८४ रोजी विजरईस 
पत्रे लिहून अंजदरीव सोडण्याबद्दल व संभाजीस एक मौल्यवान भेट पाठविण्याबद्दल 
लिहिले होते. या गोष्टी पोतृंगेजांनी मान्य केल्या नव्हत्या म्हणून उत्तर हद्दीतून 
पेशवा हलला नाही व त्याने जिंकलेल्या जागाही सोडल्या नाहीत. तसेच कोला येथे 
सुरू केलेले बांधकामही थांबविण्यात आले नव्हते; भिमगड - येथील कंद्यांना 
सोडण्यात आले नव्हते व बारदेश येथे पकडलेल्या तोफा परत केल्या नव्हत्या. 

तहाच्या बाबतीत नवीन उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नासंबंधी विजरईने दि. १७ 
एप्रिल १६८४ रोजी आपल्या वकिलास पत्र लिहून तहात नमूद न केलेल्या गोष्टीं" 
बद्दल आइचर्य व्यक्‍त केले. नव्याने उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नासंबंधी विजरईने मानुयेल 
सारायव्ह द आल्वुकेर्की यास विचारणा केली होती. या वकिलाने विजरईस लिहिले 
की, ' आम्हीच अंजदीव बेटाचे मालक असल्याने, आम्ही ते बेट सोडणार नाही आणि 
त्या गोष्टीचा विचार देखील करणार नाही. ' तसेच वकिलाने सुलतान अकबरास 
शि. सं....१३ 


१९४ : शिवपुत्र संभाजी 


कळविले की, ' मैत्रीप्रीव्ययं आम्ही काहीतरी बक्षिस देऊ. पण ते भारी किंमतीचे 
असेल असे कबल केले नव्हते.' पोतुंगेज वकिलाने या;संबंधात कवी कलशालाही पत्र 
लिहिले. या पत्रात तो.: म्हणतो, '* आम्ही अंजदीव,-ब्रेट सोडावे हे ऐकून मला 
आईइचयंच वाटले. यासंबंधी मी तुम्हास काहीच कवूल केले नव्हते. वरील मुद्यासंबंधी 
गैरसमज झालेला दिसतो. हा गैरसमज केवळ दुभाषांच्या भाषांतरामुळेच झाला 
असावा. मौ असे ऐकले की, आमच्या कौन्सिलमध्ये तहासंबंधी ठरलेल्या अनेक 
गोष्टी तुम्ही रहित केल्या आहेत. अंजदीव बेट सोडण्यासंबंधी आपण तीन रात्री 
चर्चा केली पण मी ही गोष्ट तुम्हास कबूल केली नाही. याबद्दल कोण साक्षीदार 
उभे करू? परंतु मी तुम्हास कबूल करतो की, बेटावरील हवा पोतुंगेज लोकांना 
मानवणारी नसल्याने ते दोन वर्षात बेट सोडून देतीलच. इंग्रजांनी सुद्धा प्रथम हे 
बेट ताब्यात घेतले तेव्हा त्यांचीही स्थिती अश्यीच होऊन त्यांना हे बेट प्तोडावे 
लागले होते. त्या बेटाचा तुम्हाला किंवा आम्हाला काहीएक उपयोग नसल्याने 
त्यासंबंधीची चर्चा आपण थांबवू. छत्रपतींना भेट म्हणून द्यावयाच्या वस्तूसंबंधी 
आमच्या कोन्सिलमध्ये चर्चा झाली नव्हती. परंतु या संबंधात अकबराने तुम्ही 
असा नजराणा दिला तर बरे होईल असे सांगितले होते. संभाजीराजे देखील 
मैत्रीदाखळ एक हत्ती पाठविणार होते. विजरईने जर बक्षिसादाखळ काही दिले 
नाही तर (अर्थात्‌ तो देईल याची मला खात्री आहे. ) तह घडावा म्हणून मी 
माझ्या घरून बक्षिस पाठवीन. या किरकोळ गोष्टींमुळे मतभेद होऊन तह लांबवावा 
ही गोष्ट बरी वाटत नाही. पुष्कळांना तह घाटत असल्याबद्दल बरे वाटत नव्हते. 
या गावातील मल्हार जाधव यानेही त्याबद्दल माझ्या घरात कटुता प्रदशित केली. 
तो म्हणाला की,  पोतुंगेज लोक संभाजीकडे तह करण्यासाठी पुष्कळ पैसे 
पाठंवतील. ' ही गोष्ट मला न आवडून मी त्याला तंबी दिली. या संबंधात रंगाजी 
लक्ष्मीधरला विचारा कारण त्यावेळी तो हजर होता. ” ' 

पोतुंगेजांनी अंजदीव बेट व बक्षिस या गोष्टी तहनाम्यात नसल्याने त्यांना 
नकार दिला. होवटी संभाजी राजांनी आपले वकील गोव्यास पाठवून त्या दोन 
मुद्यांसंबंधी विजरईकडून शेवटचे काय ते उत्तर आणण्याचे ठरविले आणि 
तोपयंत लढाई तहकूब करावी असे दि. ६ सप्टेंबर १६८४ रोजी पोतृंगेज वकील 
आणि कवी कलश यांच्यात ठरले. आंतोनियु द सांव जोसेफ व त्याच्या बरोबरची 
इतर मंडळी आबटोबर्‌मध्ये रायगडाहून निघाली. आणि ती चेऊलमार्गे नोव्हेंबर 
महिन्यात गोव्यास परतली. या वकिलांबरोबर मराठ्यांकडील वकील गोव्यास 
गेले नाहीत. त्यानंतर १६८४ च्या डिसेंबर अखेरीस रंगाजी लक्ष्मीधर, सिधोजी 
फजंन्द हे फोंड्यास पोहोचले. रंगाजीस पोतुंगेज भाषा येत होती. गोवे शहरात 


१, पोम-पि, पृष्ठ १२२. 


मराठे आणि पोतृंगेज फिरंगी : १९५ 


*मोति ' च्या पायाजवळ दोन घरांमध्ये या वकिलांची पोतृंगेज सरकारने सोय 
केली होती. या वकिलांना दि. २०-१-८५ नंतर विजरईने भेटीस 
बोलाविले. ते गोव्यात असतानाच दि. २३-२-८५ च्या रात्री मराठ्यांनी 
क हल्ला केला. त्याचा बदला म्हणून संभाजीच्या दोन्ही वकिलांवर 
रा ठेवण्यासंबंधी विजरईने आज्ञा केली. त्यामुळे रंगाजी/लक्ष्मीधरने दि. ११ 
प्रिल १६८५ आणि दि. १३ मे १६८५ रोजी आंतोनियु द सांब जोसेफला 

लिहून तक्रार केली. या पत्रात तो म्हणतो, '“ आपण आम्हास रायरीहून येथे 

ले. त्याप्रमाणे मी आपणास रायरीस नेले असते व आमच्याप्रमाणे आपणां- 

पहारा ठेवला असता, तर चोवीस तासांच्या आत मी आपणास सोडविले 
असते व हे शक्‍य न झाल्यास मी दाड (दाढी? ) मिश्‍्या छाटून जोग्याप्रमाणे छत्र- 
पतीपुढे जाऊन उभा राहिलो असतो ! संभाजीने किंवा त्याच्या वडिलांनी राज- 
द्रोही व बंडखोर माणसास देखील दिलेला शब्द आतापर्यंत केव्हाच मागे घेतला 
नाही ! ” 

सिधोजी फजंन्दने दि. १० मार्च १६८५ रोजी आंतोनियु द साव जोसेफ 
यास लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, “ छत्रपति साहेबांचा हुकूम कीं, फिरंगी 
यासी दोन गोस्टीची किताबती लिहिली आहे. एक गोस्टी की अंजदीव सोडून 
द्यावे; दुसरी गोस्टी पोख्ती भेटी देतील ते घेवृनु यावे. ह्या दोन्ही गोस्टीबद्दल 
ईमोहिबास सिनोर विजरई अजमाचे मुलाखतीस पाठविले होते. याखेरीज आणखी 
काही मजकुरास पाठविले नाही. हा मजकुर मोहिबांसही मालूम आहे. ऐसियासि 
रद्बबदलमुळे विजरई आजम या दोनी गोस्टी मान्य करीत नाही, तरी आम्ही 
येथे असिलियाचे काय साथंक आहे ? त्याहीमध्ये मोहिबाचे इमानावर आम्ही 
गोवियास आलो आहो. आता कायंहि नाही आणि येथे कस्टी होत राहावें हेहि 
वाजीब नाही. ” १ 

अश्या तर्‍हेने दीड वर्ष चाललेल्या तहाच्या वाटाघाटीतून कांहीच निष्पन्न 
झाले नाही आणि अलेरीस पोठुंगेज व मराठे यांच्यात मैत्री झालीच नाही. 

मुघल सैन्य परत जाताच मराठ्यांनी पोतुंगेजांवर स्वारी करण्याची तयारी 
चालू केली ( ८-३-८४). पोर्तुगेजांनी सुद्धा आपला गेलेला मुलूख परत घेण्याचे 
प्रयत्न सुरू केले. काही ठिकाणी विजरईला यश आले. नाही. मार्च १६८४ मध्ये 
झालेल्या चकमकीत पोर्तृुगेजांकडोळ चारपाचशे सैनिक मरण पावले. 
त्यामुळे विजरईने पोर्तृुगालहून मदत मागविली. ऑगस्ट १६८४ च्या सुमारास 
मराठे पुन्हा गोव्यावर स्वारी करण्यासाठी फोंडा येथे जमत होते. कारवार येथील 
मराठ्यांच्या आरमाराने पो्तुंगेजांकडील तांदूळ घेऊन जाणारी काही जहाजे 


१. पोम-पि; पृष्ठ १२१-१२२. 


१९६ : शिवपुत्र संभाजी 


पकडली. याशिवाय साष्ट येथेही मराठ्यांनी पोतुंगेजांची लाकडे वाहून नेणारी 
जहाजे पकडली. 


पोतुंगेज व मराठे यांच्यामधील युद्धात मराठ्यांच्या सरहद्दीवरील दळवी, 
देसाई यांनी पोर्तुगेजांची बाजू घेतली. तसेच गोव्याच्या परिसरातील साखळी, 
डिचोली, पेडणे व फोंडे येथील देसाई, कुडाळचे खेमसावंत, तान सावंत, राम 
दळवी वगैरे देसाई संभाजीविरुद्ध फितूर होऊन पोतुंगेजांना मिळाले. साखळीचें 
रुद्राजी राणे व येसोबा यांनी संभाजीविरुद्ध बंड करून आपली कुटुंबे पोतृंगाल 
सरकारच्या आश्रयास पाठविली. या देसायांप्रमाणेच कारवारच्या देसायाने संभाजी- 
विरुद्ध बंड पुकारले. या देसायांनी आपले कबिले अंजदीव बेटात ठेवले. मराठ्यांच्या 
ताब्यात असलेला कारवारचा किल्ला त्यांनी आपल्या ताब्यात घेतला. इतके 
करूनही हे देसाई थांबले नाहीत. कारवारचा किल्ला व त्याच्या परिसरातील 
भटकळपासून अवर्सा नदीपर्यंतचा प्रदेश कारवारच्या देसायाने सवंदेकरांच्या 
स्वाधीन केला. सवंदेकरांनी आपले सन्य पाठवून रामाच्या भूशिरापासून अंकोल्या- 
पयंतचा प्रदेश हस्तगत केला. मुघलांचे सैन्य घाटावरून खाली उतरत असताना 
कारवारच्या देसायाने कारवारजवळील मराठ्यांचे आरमार हस्तगत केले. या 
आरमारात सात लढाऊ गलबते ( (81४८३ ) , दहा पाले ( 08185 ) व कार- 
वारच्या नदीत तयार झालेली दोन नवीन जहाजे आणि सर्व तारवांतील मिळून 
३०० तोफा कारवारच्या देसायाने सवंदेकरांच्या स्वाधीन केल्या. मराठ्यांच्या 
ताब्यातील खोलगड, कुमं गड उफं सिंपी गड, सिवेशवरचे कोट, कदरे येथील कोट 
आणि मधुरगड, अंकोलेचा कोट व महेंद्रगड हे ७ किल्ले त्याने सवंदेकराच्या स्वाधीन 
केले. संभाजीराजांनी दक्षिण कोकणातील देसायांच्या वतनातील बराचसा भाग 
स्वत:कडे ठेवल्यामुळे हे देसाई त्याच्यावर रुष्ट झाले होते. कदाचित्‌ युद्धपरिस्थिती- 
मुळे संभाजीला असे करणे प्राप्त झाले असेल. डिचोली, साखळी व पेडणे येथील 
देसायांनी पोर्तुगेजांशी तह॒ करून ते पुर्वी आदिलशहाला दरसाल जी रक्‍कम देत 
होते तेवढी पोर्तुगेजांना देण्याचे कबूल केले. संभाजी व पोर्तुगेज यांच्यात युद्ध सुरू 
झाल्यापासूनच पोर्तुगेजांनी देसायांशी संग्रनमत केले आणि त्यांना संभाजीविरुद्ध 
बंड करण्यास प्रवृत्त केले होते. शेवटी दि. ८-२-१६८५ रोजी पोतुंगेज व देसाई 
यांच्यात एक गुप्त करार झाला. या कराराप्रमाणे दि. १२-२-१६८५ रोजी 
त्यांनी एकदम उठाव करून संभाजीच्या राज्यात निरनिराळ्या ठिकाणी छापे 
घालून लूट मिळविली. मराठ्यांकडील मुलूख हस्तगत करण्यासाठी पोतृंगेजांनी 
सावंतास आरमाराचे सहाय्य देण्याचे व वेळ पडल्यास पैशाची मदत करण्याचे 
आश्वासन दिले. सावंत जो मुलूख जिकील त्यातील एक हिस्सा त्याच्याकडे राहील 
व दोन हिस्से पोतुंगेजांना द्यावे असे या करारात ठरले. 


मराठे आणि पोर्तुगेज फिरंगी : १९७ 


कुडाळकर खेम सावंत हा इतर देसायांचा पुढारी असल्याने विजरईने 
त्याच्याशी करार केला होता. इ. स. १६८९ च्या सुरुवातीपर्यंत फोंडा व मदनगड 
मराठ्यांच्या ताब्यात होते. पोतुंगेजांनी जरी देसाई व सावंत यांचे सहाय्य घेतले 
असले तरी त्यांना त्यांचा फारसा उपयोग झाला नाही. संभाजीशी लढाई चालू 
असताना पोर्तुगेजांची जशी परिस्थिती झाली होती त्ीच परिस्थिती जानेवारी 
१६८८ पर्यंत राहिली होती. अशा तर्‍हेने पोर्तुगेज-मराठा संघर्प संपुप्टात माला. 


वरील सर्वे बारीकसारिक हालचाली पाहिल्या म्हणजे सहजच एक विचार 
समोर उभा राहातो. संभाजीने या लढाईतून मिळविले काय आणि गमावले काय? 
मुघलांसारखा शत्रू दाराशी येऊन मराठी राज्य नष्ट करण्याच्या विचारात नसताना 
संभाजीने पोतृंगेजांनी लढाई करून आपली सैन्यशक्‍ती निष्कारण खर्ची घातली 
नव्हती काय ? संभाजीने पोर्तृुगेजांविरुद्ध लढाई करून आपली संन्यशवती व पैसा 
खर्च केला असे काही इतिहासकारांचे व इतिहासाच्या अभ्यासकांचे मत आहे. 
त्यांच्या मते संभाजीने ही लढाई करावयास नको होती. कारण त्यामुळे त्याचा 
मुघलांविरुद्ध प्रतिकार कमी पडला. संभाजीराजांनी पहिल्यापासूनच सावधगिरीने 
वागून शिवाजीमहाराज व पोरतुंगेज यांच्यातील संबंध लक्षात घेऊन राज्यावर येता- 
क्षणीच पोर्तुगेजांशी मित्रत्वाचे संबंध प्रस्थापित केले. पोर्तुगेजांनी मुघलांची मदत 
घेऊन, तहात ठरल्याप्रमाणे या दोन शत्रूंनी एकत्र होऊन कदाचित्‌ कोकण प्रांत 
१६८३-८४ मध्ये सहज हस्तगत केला असता. अश्या आणीबाणीच्या प्रसंगी राजे 
जातीने फोंड्यास गेले आणि त्यांनी दक्षिण कोकणात असलेला महत्त्वाचा फोंडागड_ 
शत्रूच्या तावडीतून वाचविला. मराठी सैन्य गोवाहद्दीत गेलेच होते त्याचा फायदा 
घेऊन गोव्याच्या परिसरात संभाजीने चढाई करून पोतृंगेजांची फटफजिती केली. 
पोतृंगेजांच्या आशियातील इतिहासात संभाजीने त्यांच्या केलेल्या फजिती इतकी 
फजिती कोणीही केली नाही, हे त्यांनीच मान्य केळे आहे. अशा तऱ्हेने संभाजीने 
कोकण प्रांत जिकण्याचा त्यांचा बेत हाणून पाडला. पोतुंगेजांच्या उत्तर हद्दीतील 
चेंबूर, तळोजा, दंतोरा, कोळवे, करंजा, असेरी इत्यादी गड जिकून घेतले. गोवा 
हृद्दीतीक मार्गोवा (मडगाव), कुकळी, असोळणे, बारदेशमधील कायसुव, थिये 
इत्यादी गडही जिंकले. साष्ट व बारदेश मधून मराठ्यांनी लूट मिळविली. तसेच 
जमेळ तेवढा तोफखाना सुद्धा हस्तगत केला. गेलेला मुलूख परत मिळविण्यासाठी 
पोर्तुंगेजांना दोन वर्षे खटपट करावी लागली. संभाजीराजांनी या गोष्टी केल्या 
तसत्या तर १६८३ मध्येच मुधल य पोतगजानी एकण पेऊन कोकणात सहन, तर १६८३ मध्येच मुघल व पोतुंगेजांनी एकत्र येऊन कोकणप्रांत सहज 
हस्तगत केला असता आणि त्यामुळेच १६८४ मध्येच घडणाऱ्या गोष्टी ३-४ व 


अशा तर्‍हेने संभाजी राजांनी आपल्या दोन्ही शत्रूंवर, वयाच्या आणि 


१९८ : शिवपुत्र संभाजी 


शक्तीच्या मानाने चांगलीच दहशत बसविली. तरीही पोर्तृगेजांविरुद्ध लढाई चालू 
असताना त्यांनी मुघलांच्या प्रतिकाराकडे दुलंक्ष केल्याचेही दिसत नाही. उलट 
याच वेळी मुघलांनी दोन आघाड्यांवर ( उत्तर व दक्षिण कोकण ) चढाई केल्याचे 
पाहताच राजांनी मराठी सैन्य वाढविण्याचे प्रयत्न केळे. औरंगजेबाचा मोठा मुलगा 
शहाअलूम दक्षिण कोकणच्या स्वारीवर येत असल्याचे पाहताच राजांनी आपला 
पवित्रा बदलला आणि पोतूंगेजांशी तहाच्या वाटाघाटी सुरू केल्या आणि शहा 
आलमचे सैन्य कोकणात उतरण्यापुर्वीच संभाजी राजे तत्परतेने रायगडावर परतले. 
राजांना पोर्तुगेजांशी खऱ्या अर्थी तह करण्याची इच्छा नव्हती. परंतु प्रसंग बाका 
आहे हे पाहून त्यांनी चढाईचे धोरण बाजूस सारले. दीड वर्ष राजे व पोतृंगेज 
यांच्यात . तहाच्या वाटाघाटी चालू होत्या; परंतु प्रत्यक्ष तह नको होता म्हणून 
तहाच्या वाटाघाटीत न ठरलेल्या नवीनच अटी त्यांनी उपस्थित केल्या. या दृष्टीने 
राजांनी पोर्तुगेजांबरोबर जे धोरण स्वीकारले होते ते योग्यच होते. 


७७0 


५. विजापूर आणि गोवळकोंडा 


शिवाजी महाराजांच्या उदयापूर्वी शतक दीड शतक बहामनी राज्यातून 
अहमदनगरची निजामशाही (१४८९), विजापूरची आदिलशाही (१४८९), 
वऱहाडची. इमादशाही (१४९०), गोवळकोंड्याची कुत्बशाही (१५१२-१३), 
आणि बीदरची बरीदशाही ( १५२६ ) या पाच शाह्या स्थापन झाल्या होत्या. 
शिवाजी महाराजांच्या जन्मापूर्वीच वऱ्हाडची इमादशाही ( १५७४ ) आणि 
बीदरची बरीदद्याही (१६१८-१९) या दोन शाह्या नष्ट झाल्या. शिवाजी 
महाराजांच्या जन्मानंतर सहा वर्षांनी म्हणजे १६३६ मध्ये अहमदनगरची निजाम- 
शाही नष्ट झाली. त्यामुळे शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यस्थापनेच्या काळात 
दक्षिणेत विजापूरची आदिलशाही आणि गोवळकोंड्याची कुत्बशाही या दोन 
शाह्याच अस्तित्वात होत्या. युसुफ आदिलशहा हा आदिलशाही राज्याचा 
संस्थापक. आदिलशाहीत एकूण नऊ सुलतान होऊन गेले. शिवाजी आणि संभाजी 
महाराजांच्या कारकीर्दीत महंमद आदिलशहा ( १६२६-१६५६ ), दुसरा अल्ली 
आदिलशहा ( १६५६-१६७२ ) आणि शिकंदर आदिलशहा ( १६७२-८६ ) 
हे सुलतान होऊन गेले. कुली कुत्बशहा हा कुत्बश्याहीचा संस्थापक. इब्राहिम, 
मुहमद कुली, त्याचा पुतण्या व जावई मोहमद. मोहमदचा मुलगा अब्दुला हुसेन 
आणि त्याचा जावई अबुल हसन (१६७२-८७) हे सुलतान या शाहीत 
होऊन गेले. 

शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना व प्रसार आदिलशाही मुलूख 
जिंकून केला होता. त्यामुळे महाराजांचे व आदिलशाही सुलतानांचे सख्य असणे 
संभवनीय नव्हते. तरीसुद्धा ज्यावेळी मुघलांचे आक्रमण भादिलशाहीवर होई तेव्हा 
शिवाजी महाराज आदिलशाही सुलतानास सर्व तऱ्हेचे साहाय्य देत असत. 

आदिलशाहीतील अली आदिलशहा दि. २४-११-१६७२ रोजी मरण 
पावला. त्यानंतर चार वर्षांच्या शिकंदर आदिलशहाला सुलतान करण्यात आले. 
पठाण बहुलोलखानाने दि. ११-११-१६७५ रोजी आदिलशाही वजीर खवासखात 
यास कंद केळे आणि त्याला ठार मारून ( जाने. १६७६ ) सवं सत्ता आपल्या 
हातात घेतली.' खवासखानाच्या कारकीर्दीतील दक्षिणी लोकांना काढून बहुलोल- 


१. विआपा-(बु.-स.) , पृष्ठ ५००. 


२०० : शिवपुत्र संभाजी 


खानाने राज्यात पठाणांचा भरणा केला. शिकंदर आदिलशहा सात वर्षांचाच 
असल्याने ते तख्त व छत्र बहालोलखानाच्या कबजात गेले. त्यामुळे या राज्यात 
खवासखानाचा दक्षिणी 'पक्ष आणि बहलोलखानाचा पठाणी पक्ष, असे दोन पक्ष 
निर्माण होऊन त्यांच्यात सत्ता स्पर्धा सुरू झाली. बहलोलखानाच्या नेतृत्वाखाली 
पठाणी पक्षाचा जोर वाढत होता. त्यामुळे उत्तरेतील मुघलांना दक्षिणेत पाय 
रोवण्यास चांगली संधी मिळणार होती. त्या दृष्टीने मुघली सरदार बहाद्‌दूरखानाने 
विजापूरवर स्वारीही केली. यावेळी कर्नाटकाच्या स्वारीवर जाण्यासाठी म्हणून 
क्षिवाजी महाराजांनी विजापुरच्या बंहलोलखानाशी जरी तह केला असला तरी 
त्यांना तेथे पठाणांची सत्ता वाढू द्यावयाची नव्हती. 

शिवाजी महाराज ज्यावेळी कर्नाटकच्या स्वारीवर गेले त्यावेळी त्यांनी 
वाटेत गोवळकोंड्याच्या शहाची भेट घेतली. शिवाजीचे आणि गोवळकोंड्याच्या 
अबुल हसनचे संबंध मित्रत्वाचे होते. या भेटीमुळे ते अधिकच दृढतर झाले. 
“ आपली पातशाही वाढवावी, पठाणांची नेस्तनाबूत करावी, दक्षिणची पातशाही 
आम्हा दक्षिणियांच्या हातात राहील ते करावे. उत्तरेतील मुघलांचा हात इकडे 
शिरकू देऊ नये.” ' हे दुरदर्शीपणाचे धोरण शिवाजी महाराज व अबुल हसन 
यांच्यात ठरले. 

हे धोरण अमलात आणण्यासाठी दक्षिणी पक्षात विजापूरचे सरदार सामील 
करून घेण्याचे ठरले. आदिलह्याही राज्यात बाजी घोरपड्याचा मुलगा मालोजी 
घोरपडे हा एक प्रमुख सरदार होता. शिवाजी महाराजांनी मार्च १६५७ मध्ये 
त्याला एक विस्तृत पत्र लिहून सर्वे दक्षिण्यांनी एकत्र होऊन पठाणी सत्तेला आळा 
घालण्याची आणि ती नेस्तनाबूत करण्याची योजना मांडली. राजे लिहितात, 
“ दक्षिणचे पातशहा तीन. निजामशहा, आदिलशहा आणि कुत्बशहा. त्यांमध्ये 
निजामशाही पादशाही बुडाली ते समई निजामझ्याही उमदे वजोर होते. त्यांनी 
आदिलशाहीसी रुजवाती (स्नेहसंबंध) करून आपणास रोजगारास जागा केली. 
हृल्ली आदिलशाही बहलोलखान पठाणी घेतली. पातशाहा लहान लेकरू नाम मात्र. 
ते आपले कंदेत ठेवले आहेत आणि तस्त व छत्र (आणि) (विजापूरचा कोट 
पठाणाने कावीज केला आहे. ऐशियास दक्षिणचे पातशाहीस पठाण जाला हे गोष्ट 
बरी नव्हे. पठाण बळावला म्हणजे एका उपरी एक कुली (सवं) दक्षिणियांची घरे 
बुडवीळ. कोणास तगो देणार नाही. ऐसे आम्ही समजोन हरजर कुत्बशाहा पातशाहा 
यांसी रुजवात राखिली होती. 

* ,, त्यावरून सांप्रत हजरत कुत्बशाह!नी मेहेरबानी करून ' हुजूर भेटीस 
येणे ' म्हणून दस्तखत मुबारक व दस्त पंजियानिसी फर्मान सादर केला... या 


१. शिचप्र, पृष्ठ २७. 


विजापूर आणि गोवळकोंडा : २०१ 


उपरी राजकारण विषयी हजरत कुत्बशाहानी मादण्णापंतास व भाम्हास एकत्रित 
करून ऐसा तह॒ केला की जो काय उभयवर्गी तह॒ व्हावा तो आपण कबूल करा- 
वाच ऐसा कुल मनसबा मदार आम्हावरी टाकला आहे की, ' आपली पातशाही 
जितकी वाढवू ये तितकी वाढविणे. पठागाची नेस्तनावूत करणे. दक्षिणची पात- 
शाही आम्हा दक्षिणियांच्या हाती राहे ते करावे म्हणून त्यास हा मनसुबा ये 
प्रसंगी आमचे हातास आलीया उपरी आम्ही हाच विचार केला की, जे काही 
आपले जातीचे* मराठे लोक आहेती ते आपल्या कटात येऊन कुत्बश्याहासी त्यांची 
रुजवात करावी. दौलत देवावी... आपल्या जातीच्या मराठिया लोकांचे बरे करावे 
हे आपणास ' उचित आहे... तुम्ही मराठे लोक कामाचे, तुमचे बरे करावे, ऐसे 
मनी धरून हजरत कुत्बशाहासी बहुत रीती बोलोन तुम्हास हजरत कुत्बशहाचा 
कौलाचा फर्मान घेऊन पाठविला आहे... आणि पठाणास जरी कुत्बशहा व आम्ही 
तमाम दख्खनी. मिळोन चालोन घेऊन बुडवितच आहो. ”' अश्या तऱहेने एक 
राजकीय मनसुबा ठरला. शिवाजी महाराजांनी वैयक्तिकरीत्या जरी मुघलांविरुद्ध 
विजापूरकरांना मदत दिली होती तरी मुघलांच्या सत्तेला दक्षिणेत पायबंद 
घालण्यासाठी दक्षिणेतील दोन झाह्या व मराठी सत्ता यांच्यात वरीलप्रमाणे 
प्रथमच तह होत होता. 

जानेवारी १६८० मध्ये मुघलांचा सेनापती दिलेरखान विजापूरवर चाळून 
गेल्याचे कळताच ठरल्याप्रमाणे शिवाजीमहाराजांनी आणि आदिलश्याही सरदार 
मसूदखान यांनी गोवळकोंड्याच्या सुलतानाकडे मदत मागितली. त्याप्रमाणे 
सुलतानाने मदत पाठविण्याची तयारी केली. ही बातमी कळताच गोवळकोंड्यातील 
मुघल वकिलाने सुलतानास दम दिला की, जर मदत पाठविली गेली तर मुघली 
सन्य विजापूरहून गोवळकोंड्यावर चालून जाईल. म्हणून अबुल हसनने प्रत्यक्ष 
मदत न पाठविता, गुप्तपणे पैशाची मदत पाठवून राजांना विजापूरकरांना सैन्याची 
मदत देण्यास सांगितले.' 

उत्तरेतील मुघली सत्तेविरुद्ध दक्षिणी सत्ताधाऱ्यांचा गट करून शिवाजी- 
महाराजांनी जणू काय दक्षिणेत येणार्‍या भावी संकटाची कल्पना येऊन आपल्या 
मुलासाठी संरक्षणाची फळी निर्माण करून ठेवली होती. 

संभाजीराजे गादीवर आल्यानंतर त्यांना अंतर्गत व प्रजासत्ताक परिस्थितीला 
ज्या तऱ्हेने तोंड द्यावे लागले त्यातून त्यांचे कुत्वशहा व आदिलशहा सुलतानांशी 
संबंध बिघडण्याचे कारणच उद्‌भवले नव्हते. शिवाजी व कुत्त्रशाही सुलतानांचे 
जसे मंत्रीचे संबंध होते तसेच संभाजी व त्या सुलतानांचे राहिले होते. १६८० च्या 


१. सरस्वती मंदीर इतिहास मंजिरी, पृष्ठ ९७. 
२. ठार8-षठ, 473. 


२०२ : शिवपुत्र संभाजी 


डिसेंबरच्या दुसऱया आठवड्यात मुघलांचे सैन्य कुत्बशाही राज्यावर चालून गेले. 
त्यावेळो कुत्बशहानें हरजी राजाचा धनी संभाजी राजे याला चार लक्ष पागोडे 
पाठवून त्यांच्याकडून सैन्याची व मदतीची अपेक्षा केली होती. मादण्णा व 
आकण्णा यांनी सुलतानानंतर संभाजीलाच राज्य देण्याचे कबूल केल्याची बातमी 
पसरली होती.' 

आदिल्झाही सुलतान व संभाजी राजे यांचे संबंध घनिष्ठ व मित्रत्वाचे नसले 
तरी ते शत्रुत्वाचे नव्हते. अधूनमधून मराठे व आदिलशाही सैन्यात किरकोळ 
चकमकी उडत. 

१६८२ मध्ये ऑक्टोबर-नोव्हेंबरच्या सुमारास माण परगण्यातील नाझरे 
कर्यातीमधील मौजे सेखापूर येथे संभाजीच्या व मुघलांच्या झालेल्या धामधुमीत 
पिकाची बरीच नासधूस झाली. त्यामुळे तेथील रयत परमुलखात गेली. मराठ्यांनी 
मुद्दाम आदिलह्याही मुलखाची खराबी केली नव्हती. मुघलांविरुद्ध मराठ्यांना 
लढावे लागे. त्यात केव्हातरी अशी नुकसानी होई. परंतु त्यामुळे आदिलशाही 
सुलतान व संभाजी राजे यांच्या संबंधावर विज्षेष परिणाम झाला नाही. 

१६८२ मध्ये तेरदळ परगण्यातील सर्जापूर पेठेतील महानाडचे शेतकरी 
मुघली शहाजाद्याने तेथे केलेल्या नुकसानीमुळे परागंदा होऊन मुधोळच्या ठाण्यात 
राहावयास गेले. तेव्हा त्यावेळी रयतेने पेठ मामुरी करण्याकरिता आदिलशहाकडून 
कोलनामा ( अधिकारपत्र ) मागितला. तेव्हा दि. ३-७-१६८३ रोजी तेरदलचा 
आदिलशाही सुभेदार भगवंतराव याने सर्जापूर पेठेतील सिवया मुछोर्डाला लिहिले 
की, “ हजरत... साहेबी नजर इनायत करून मुदेमवाफिक तपासिले कोल मऱ्हामत 
करून पाठविले कौल प्रमाणे आम्ही चालवून घेवून यासी काही फरक होऊ 
देणार नाहो... छत्रपतीचे कौल आणौन देऊन... ते प्रमाणे सरंजामी करून देऊ ” १ 
संभाजी महाराज कौलनामा देतील अश्ली खात्री आदिलशाही सरदाराने दिली होती. 
हे संभाजीचे केवळ तोंडी आश्वासन नव्हते तर साबाजी घाटगे यांनी संभाजी 
राजांकडून पेठेच्या मामुरीकरिता पत्रे रवाना केली होती." यावरून हे स्पष्ट होते 
की येथपर्यंत संभाजीराजे, आदिलशाही व कृत्बह्माही सुलतानांचे संबंध मंत्रीचे होते. 
पुढे ते वृद्धिगतच होत गेले. 

औरंगजेब एका विशिष्ट ध्येयाच्या पूर्तीसाठी दक्षिणेत आाला होता. संभाजी 
राजांकडे आश्रय घेतलेल्या मुलाला पकडणे आणि दक्षिणेतील आदिलशाही, 


१. ए. २१. : 989 ॥ 8. ३. 29-12-1681, 
२. शिचसा, खंड ७ ले. ६५. 

३. श्िचसा, खंड २ ले. २७१ पृष्ठ ३६८. 

४. कित्ता, ले. ३७६. 


विजापुर आणि गोवळकोंडा : २०३ 


कुत्वशाही व मराठी राज्य पादाक्रांत करणे हे ध्येय त्याच्या पुढे होते. प्रथम त्याने 

आपली नजर मराठी राज्यावर केंद्रित केली. त्यासाठी सव तर्‍हेचे प्रयत्न तो करीत 
होता. प्रथम त्याने आदिलशाही सुलतानाचे संभाजी विरुद्ध मन वळविण्यास सुरुवात 
केली. औरंगजेव दक्षिणेत येण्यापूर्वीच त्याने व त्याच्या शहाबान्‌ बेग ( शिकंदर 
सुलतानाची बहीण) या सुनेने सर्जाखान व शिकंदर आदिलशहा यांना पत्रे पाठविली. 
दोन्ही पत्रांचा मतिताथ असा होता की, '“ अकवर संभाजीकडे गेला आहे. संभाजी 
व अकबर यांच्या पारिपत्यासाठी वादशहा दक्षिणेत येणार आहे. तरी या संधीचा 
फायदा घेऊन आदिलशहाने, मुघल सैन्याच्या मदतीने, मराठ्यांनी घेतलेला आपला 
मुलूख परत मिळवावा, आणि पुर्वीचे संबंध प्रस्थापित करावेत. ” ' या पत्रांचा 
फारसा उपयोग झाला नाही. 

औरंगजेब १६८२ च्या माचं महिन्यात औरंगाबादला येऊन दाखल झाला.' तो 
आल्यानंतर आदिलशाही व कुत्बशाहीचे मोठमोठे नामांकित सरदार त्याला जाऊन 
भेटले. व्यांना योग्य ते मानमरातब देण्यात आले.' मुघलांनी आदिलशहाला संन्याच्या 
खर्चासाठी ९ लाख रुपये दिले. मुघल बादशहा व आदिलशहा यांच्यात चाललेल्या 
वाटाघाटीतून निरनिराळ्या बातम्या उठत होत्या[कारवारकर दि.३०॥७॥१६८२च्या 
सुरतकरांच्या पत्रात लिहितात, “ मुघलाने आदिलशहास संन्याच्या खर्चासाठी ९ लाख 
रुपये दिले, तो आपल्या कित्येक उमरावांसह सर्जाखान व सिही मसूदच्या मुलास व 
आदिलखान यास घेऊन घाटावरील मजबूत अद्या मिरजच्या किल्ल्यात आला आहे. 
बरोबर २० हजार घोडेस्वार आहेत. अशी बातमी आहे की संभाजीने वकील पाठवून 
त्याच्या खास आश्रयाची मागणी केली आहे. परंतु पन्हाळा किल्ला आदिलशहास 
दिल्याविना त्याला संभाजीच्या संरक्षणाची हमी देता येत नाही. संभाजी त्याच्यावर 
विश्वासेल की नाही हे नक्की सांगता येत नाही. काहींना वाटते तो त्यास पन्हाळा 
देई. परंतु बऱ्याच लोकांस तो आदिलशहावर विसंबणार नाही असेच वाटते." या 
कारवारकरांच्या वातमीत काहींच अथं नव्हता. १६८६ मध्ये मुघलांनी मिरज घेतली 
आणि पन्हाळा संभाजी राजांच्या अखेरीपयंत तरी मराठ्यांच्या ताब्यात होता. संभाजी 
राजे स्वतंत्रपणे मुघली आक्रमणाला तोंड देत होते. 

आदिलशाही राज्यातील राजकीय परिस्थिती विस्कटलेली असल्याने ओरंग- 
जेबाने देऊ केलेल्या मदतीचा फारसा उपयोग झाला नाही. 

सिद्दी जौहरचा जावई व मुख्य वजीर सिद्दी मसऊद आणि मुख्य सरदार 
सय्यद मरुदुम यांच्या हातात सवं सत्ता एकवटली होती. विजापुरकर आणि संभाजी 


१. विआपा, (बु.-स.) पृष्ठ ५८२, ५८५, ५९०. 
२. मवओ-प, पृष्ठ २२. ३. कित्ता, पृष्ठ २३. 
४. ए. ॥ : (681 (०50 30-7-1682. 


२०४ : शिवपुत्र संभाजी 


या दोघांनी धूर्त औरंगजेबाचा कावा ओळखला होता. संभाजीराजांनी मुघलांच्या 
आक्रमणाला उत्तर देण्य'साठी प्रतिचढाई केली होती. आपल्यापरीने विजापूरकरां- 
नीही औरंगजेबाच्या राजकारणाला कलाटणी देण्याचा प्रयत्न केला. एकीकडे 
मैत्रीचा आव आणून तह॒ करण्यासाठी आदिलशहाने यादगार अली या वकोलास 
औरंगजेबाकडे पाठविले. दुसरीकडे संभाजीकडून मदत मिळविण्याची खटपट केली. 

विजापूरकरांचे हे दुटप्पी धोरण, लक्षात येऊन औरंगजेबाने यादगार अलीस 
भट नाकारली. आदिलशहाने पाठविलेला हत्ती व एका अंगठीची पेशकश बादशहाने 
मान्य न करता परत दिली. ' 

साम आणि दंड या दोन उपायांना विजापूरकर दाद देत नाहीत हे घ्यानात 
येताच औरंगजेबाने दाम आणि भेद या नीतीचा अवलंब करण्याचे ठरविले. धूर्तपणे 
औरंगजेबाने मुख्य वजीर सिद्दी मसऊद आणि सय्यद मख्दुम सर्जाखान यांना 
आपल्या बाजूला वळवून घेण्याचा प्रयत्न केला. संघर्ष न करता त्याला आदिलशाहो 
गिळंकृत करावयाची होती. युद्धनीती न अवलंबता पोलादी पडद्याआड तो विजापूर- 
करांविरुद्ध राजकारणी डावपेच खेळण्यात गुंग होता. 

औरंगजेबाच्या योजनेनुसार शहाजादा आज्जमने सिद्दी मसऊद आणि सर्जा- 
खान यांच्याशी वाटाघाटी सुरू केल्या. सर्जाखानाने मुघलांची चाकरी पत्करावी 
अशी अट शहाजाद्याने विजापूरकरांना घातली. खर्चासाठी मुघलांनी विजापूरकरांना 
मदत करावी अश्ली अट मसऊद आणि सर्जाखान यांनी आज्जमला कळविली. तसेच 
वाटाघाटींचा घोळ घालीत त्यांनी औरंगजेबाला उत्तर देण्यात जानेवारी ते एप्रिल 
१६८३ इतका वेळ लावला. या काळात त्यांनी यशवंतराव नावाच्या सरदाराकरवी 
अंत:स्थपणे संभाजीशी मित्रत्वाच्या वाटाघाटी सुरू केल्या. यशवंतराव हा मराठा 
असून सिद्दी मसऊदच्या विशवासातला होता. त्याचे संभाजीवरही बरे वजन होते. 
हा यशवंतराव कोण हे मात्र उपलब्ध ऐतिहासिक साधनांवरून समजत नाही. 
यशवंतरावाने मियानजी नावाच्या मध्यस्थामाफंत संभाजीशी बोलणी सुरू. केली. 
संभाजीनेही आपला एक माणूस विजापूरास पाठविला. या गृहस्थाशी मियानजीची 
बोलणी चाळू असताना यशवंतरावाने मियानजी आणि हा गृहस्थ यांच्या माफंत 
संभाजीस निरोप पाठविला की, “ तुम्ही (स्वतः) लक्ष घातल्यावाचून विजापूरचा 
कार्यभाग घडून येणार नाही. 

वुडण्याच्या मार्गावर असलेल्या विजापूरकरांना संकटकाळात प्ंभाजीचा 
आधार वाटे विजापूरकराविरुद्ध दिलेरखानाने स्वारी केल्यावर पूर्वी शिवाजीराजे 
त्यांच्या मदतीस घावळे होते. तसाच संभाजीराजा औरंगजेबाविरुद्ध धावून येईल 
असा विइवास विजापुरकरांना वाटत असावा. 


१. ४७-18, 9. 135. 


विजापूर भाणि गोवळकोंडा : २०५ 


संभाजीशी चाललेल्या गुव्त चर्चेची कुणकुण आणि मसकद व सर्जाखान 
यांचा काळकाढूपणा आज्जमच्या लक्षात आला. त्यामुळे त्याने मुस्तफा काशी 
नावाच्या अफगाण सरदाराल। धाडून' दीघंकाळ चाललेल्या वाटाघाटींचा सोक्षमोक्ष 
लावण्याचे ठरविले. त्याचे मसऊद याच्याशी विजापूरच्या किल्ल्यात गुप्त खलवत 
झाले. मिया नजीने' या भेटीच्प़ावेळी मध्यस्थ म्हणून काम केले. दोघांनी शाब्दिक 
पेच टाकून एकमेकांवर मात करण्याचा प्रयत्न केला. मसऊदखान आपल्याला बघत 
नाही असे दिसताच मुरतफाने त्याला उघड धमकी देण्यास सुरुवात केली. 


याच सुमारास संभाजीनेही विजापूरकरांचा एक किल्ला ( विजापूरचा ? ) 
हस्तगत करण्याची योजना आखली होती. या कटात मियानजी सहभागी आहे असा 
संशय मुस्त्तफा काशी यास आला. त्याच्यामुळेच मुघल-विजापूरकरांच्या वाटाघाटी 
फिसकटत असून तोच विजापूरकर आणि संभाजी यांचे संबंध जुळवीत आहे असा 
संशय मुस्तताफा काशीला येतच होता. त्यामुळे मियानजीला पकडण्याचे प्रयत्न 
करण्यात आले. किल्ल्याच्या बदल्यात एक गाव देतो असे सांगून मियानजीच्या 
नोकराने किल्लेदाराच्या जनाऱ्यावरील प्रमुखाला वश करून घेतले. किल्लेदाराशी 
बोलणी करण्याच्या निमित्ताने जाऊन त्याला ठार करावयाचे आणि किल्ला 
संभाजीच्या हवाली . करण्यात यावयाचा होता. हे कारस्थान यशस्वी करण्यासाठी 
संभाजीचे ६० मावळे, प्यादे; किल्ल्यात दडून वसलेले होते. किल्लेदाराला या 
कटाचा सुगावा लागल्याने त्याने किल्ल्यातील साठही मावळ्यांची कत्तल केली. ही 
बातमी समजताच आपले कारस्थान फसल्याबद्दल संभाजीला फार वाईट वाटले. 


सिद्दी मसऊदने ज्यावेळी यशवंतरावामाफंत संभाजीकडे मदत मागितली 
त्यावेळी त्याला मुघल-विजापूरकर यांच्या वाटाघाटींचा सुगावा लागला असावा. 
परस्पर मुघलांना शरण जाऊन विजापूरकर विजापूरचा (?) किल्ला त्यांच्या 
स्वाधीन करतील अशी शंका येऊन संभाजीने तो शत्रूच्या हाती पडण्यापूर्वीच 
पदरात पाडून घेण्याच्या उद्देशाने मियानजीकरवी हा कट केला असावा. 

हा किल्ला कोणता हे समजू शकत नसले तरी या कटामागील संभाजीचा 
धूतंपणा लक्षात येतो. सिद्दी मसभूद व सर्जाखान हे गराठे आणि मुघल यांच्याशी 
संबंध ठेवून स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करीत होते. औरंगजेब व सिद्दी मसअूद 
यांच्या शहाला काटशह देण्याचे मुत्सद्दी धोरण संभाजीने अवलंबिलेले दिसते. 
विजापूरकरांच्या मंत्रीचे धोरण ओळखून त्याला प्रतिसाद देत असतानाच त्यांच्या 
डावपेचाला योग्य उत्तर देण्याची संभाजीची वास्तव दृष्टीच या मागे होती असे 
म्हटलें पाहिजे. हा कट यझस्वी झाला नाही हे मराठी राज्याचे आणि राजाचे 
दुदेवच होय. या कारस्थानाची हकीकत वाचताना शिवाजी महाराजांनी १६७९ 
साली विजापूरचा किल्ला अश्याच मार्गाने घेण्याचे कारस्थान केल्याचे आणि तेही 


२०६ : शिवपुत्र संभाजी 


फरल्याचे अभ्यासूंना स्मरण होणे साहजिकच आहे.' 

सिद्दी मसळद याने आदिलशाही कारभार सुधारण्याचा प्रयत्न केला. पण 
त्यात त्याला यश आले नाही. ज्यावेळी परीस्थिती सुधारण्याची आझ्या दिसेना 
तेव्हा त्याने वजीरपदाचा राजीनामा दिला आणि तो आदोनीला जाऊन बसला. 
आकाखुसरो वजीर झाला पण तो थोड्याच दिवसांत मरण पावला. मसऊदखानाने 
वजिरी सोडल्यामुळे आदिलशाही कारभारात अंदाघुंदी माजली. शेवटी शिकंदर 
आदिलशहाने सय्यद मखदम सर्जाखान यास वजीरी दिली.' 

संभाजीचे राज्य जिंकण्यात विजापूरकरांचा फारसा उपयोग होत नाही हे 
औरंगजेबाच्या लक्षात आले. राग व्यक्‍त करण्यासाठी आदिलशहाने दिलेल्य 
नजराण्याचा त्याने स्वीकार केला नाही. आदिलशहाचा वकील यादगार अली यास 
१० हजार रुपये आणि सय्यद मसूदचा वकील शेख हसन यास १ हजार रुपये 
बक्षिस देऊन माघारी पाठविला. आदिलशहाने पाठविलेला हत्ती व एका अंगठीची 
पेशकश बादशहाने मान्य न करता परत दिली. * 

एकीकडे राग व्यक्‍त करीत असताना ओरंगजेवाचे आदिलशहावर 
दडपण आणण्याचे प्रयत्न चाळूच होते. ओऔरंगजेव आणि त्याचा मुलगा 
शहा आलम यांनी शिकंदर पादशहाकडे अनुक्रमे दि. ३०-४- १६८४ आणि 
१७-४- १६८४ रोजी फर्माने पाठविली. यात खालील मुख्य कलमे होती. 
(१) स्वारीचा खर्च व रसद काही एक सवब न सांगता पोहोचविणे. (२) आपले 
मुलखातून फौजेचा व रसद येण्याजाण्याचा मार्ग मोकळा ठेवणे. (३) संभाजीची 
मित्रता व सख्य बाह्यात्कारी व अंतर्यामी करून सोडून देणे व सर्वांनी एक दिल 
होऊन संभाजीचा निर्मूळ फडशा करण्याकरिता विचार करणे. * 

फर्मानातील बहुतेक कलमे शिकंदर शहाने मान्य केली. परंतु प्रत्यक्षपणे 
त्याला तसे वागणे शक्‍य नव्हते. आथिक मदत देऊन, करारपत्रे करून, दम 
देऊन काहीही उपयोग झाला नव्हता. औरंगजेब वरकरणीच शिकंदरशी 
मित्रत्वाचा आब आणीत होता. औरंगजेबाने घाडलेल्या फर्मानातील एकाही 
कलमाची शिकंदरकडून अंमलबजावणी झाली नव्हती. रसदही येऊन पोहोचली 
नव्हती, तेव्हा बादशहाला फितुरी व वाकडेपणाची शंका आली. आदिलशहा 
संभाजीशी मित्रता व सख्य करतो असा त्याला संशय येऊ लागला. औरंगजेव 
वाकडेपणाचे कारणच शोधत होता. त्यातच मराठ्यांविरुद्ध सुरू केलेल्या मोहिमेत 


१. भाइसंमं-त्रे, बसंनि, खंड १७, वर्ष ५४, अंक ३-४, पृष्ठे २४ ते ३५. 
२. विआपा, (बु.-स.) पृष्ठ ५९२३-९४ 

३. )॥-18, 9 135. 

४. विआपा, (बु.-स.) पृष्ठ ५९४ 


विजाधूर आणि गोवळकोंडा : २०७ 


मूषलांना बटूतक शर्थ आघाड्यांवर अपयद्ष आळे होते. संभाजी, द्रिकंदर 
भदिष्ठणाद्दा आणि अवूळ हूरान यांच्यात एकजूट होर्ईळ असाही त्याळा संग्य येळ 
छागला. संभाजीयिरुद्ध युद्धात टिकाव लागेना म्हणून औरंगजेवाने दि. ३०-१०- 
१६८४ रोजी आदिलझाहीविद््ध स्वारी केळी. 
ओरंगजेय आणि गोवळकोंड्याचा अवुल हसन: 

औरंगजेब दक्षिणेत उतरताच कृत्वद्याही राज्यात त्याने काही मामुली 
हाळचाली केल्या असल्या तरी कुःबग्हाने त्याची फारद्यी दखळ घेतली नाही. 
कोणत्याही तर्‍हेने मुघलांशी वाकडेपणा येळ नये म्हणून पूर्वीपासूनच अवुल हसन 
आपण होऊन खटपट करीत असे. तो स्वतः मुघलांचे शत्रुत्व ओोढवून घेण्यास 
तयार नसे. दि' २-१-१६८२ रोजी मोहमद शहा दारा श्िकोही ' वकील 
म्हणून गोवळकोंड्यास गेला. दि. १४-५-१६८२ रोजी कृत्वशहाचा वकील 
मोहमद मासुमने बादशहाची भेट घेऊन दोन लाख चव्वेचाळीस हजार 
ख्पये पेशकश सादर केली. ' संभाजी विरुद्ध लढाई सुरू करताच औरंगजेबाने 
आपले हेजीब गोवळकोंड्याच्या सुलतानाकडे धाडून वरकरणी सख्य राखण्याचा 
देखावा चाळू ठेवळा असला तरीही त्या शाहीत अंतगंत यादवी माजेल असे 
प्रयत्न सुरू केळे. 

विजापूरकरांवर मुघली सैन्य चाळून गेले तेव्हा संभाजीराजे व कुत्वशहा 
यांनी आदिलयाहीला मदत पाठविली असल्याने गोवळकोंड्याच्या सुलतानावर 
औरंगजेबाचा राग होताच. * त्यातच कुत्बशाही राज्यात आकण्णा व मादण्णा 
आणि त्यांच्या नातेवाईकांना बरेच महत्त्व प्राप्त झाले होते. आकण्णा राज्याचा मुख्य 
अधिकारी शाळा होता. मादण्णा आणि आकण्णा हे अधिकारपदावर होते 
तोपर्यंत कृत्वशाद्दी राज्य दुर्बळ होण्याची चिन्हे दिसेनात. 

[मुपळ वाळून येतील अक्ली भीती कुत्बशाही राज्यात उत्पन्न झाली होती 
औरंगजेबाच्या स्वारीची कृत्बदहाळा भीती वाटत असे. त्यामुळे स्वारी टळावी 
म्हणून तो जास्तीत जास्त प्रपत्न करी. राय्यद मुजपफर कुत्वहाच्या कंदेत होता. 
औरंगजेबाने त्याळा मुवतत करण्याचा आदेश देताच कुत्वशहाने त्याला मुक्‍त तर 
फेळेध पण त्याळा नजराणा देऊन रवाना केळे. याशिवाय जडाऊ हार, मोतियाची 
आरती, दोन दृत्ती त्याने बादशहाकडे पाठविले. इतकेच नव्हे तर त्याने ६० 
छाख रुपये देऊन मुघलांशी मंत्री संपादण्याचा प्रयत्न केला] " 


४४५५५८५८५८: 


१. ॥॥॥-75, 0 146. २. म्हणजे एके काळी दाराक्षिकोच्या पदरी असलेला. 
३. ७१-7७, 1 146 

४ 5. २१: ४. २१०४18४७ (0 17. 81. 8. 6-9-1682. 

7. : ४. २०७4४६ (0 5. 5. 8. 17-5-1682, 6-9-1682, 


दी 


२०८ : शिवपुत्र संभाजी 


औरंगजेबाने मराठी मुलखातील हालचाली कमी करून विजापुर घेण्याच्या 
इराद्याने जेव्हा स्वारी,केली, त्यावेळी आदिलशाही सुलतानाने जंजिऱ्याचा सिही, 
कुडाळचा देसाई, सावंतवाडीचा देसाई यांना पत्रे धाडली. त्यात मुघलांबरोबर 
मैत्री ठेवू नये, मार्गाच्या रह॒दारीचा बंदोबस्त राखावा वगेरे गोष्टी त्याने लिहिल्या 
होत्या.' 

१६८४-८५ च्या सुमारास क्िकंदर आदिलशहाने कुडाळच्या खेम 
सावंतास लिहिले, “ ...... तुम्ही: आपले वडिलाजित बादशहाचे चाकरीवर 
आला आहा व पुढाही कराल सबब. मेहरबानी तुम्हावर होणार. तुम्ही सवं प्रकारे 
खातरजमा ठेवून कोणते तर्‍हेने राजा संभाजीशी ममता राखून मोंगल याजबरोबर 
मैत्री न ठेवावी. बादशाही मुलूख खराबी झाला त्याची मेहनत बहुत चांगली 
करावी. तुमचे वाडवडिल या सरकारातून इनाम पावले त्याप्रमाणे तुम्ही. भोगून 
सर्फराजी पावाल व तुमची योग्य चाकरी हुजूरच्या समजात येईल ...चाकरीवर 
निष्ठेने खंबीर पायी व निश्चयाने रहाणे जाणिजे. ” * 

वरीलप्रमाणे प्रयत्न करूनही शिकंदर आदिलशहाला सहकार्याचा प्रति- 
साद मिळाला नाही. सिद्दी व देसाई यांच्याकडे मदतीसाठी केलेले प्रयत्न असफल 
झाले. परंतु यावेळी संभाजीराजांनी आणि गोवळकोंड्याच्या सुलतानाने मदतीचा 
हात पुढे केला. 

१६८४ च्या सुरुवातीस संभाजी राजांचे जानोजी, जाजूजी व इतर तीन 
सरदार १८००० घोडदळासह विजापूरच्या बाजूस घुसले. हे कळताच ख्हुल्ला- 
खानाने अक्कलकोटपासून अलीकडे दहा कोसांवर असलेल्या अफझलपूर गावाहून 
स्वारी केली. इंडी गावाजवळ सामना झाला. याच वेळी विजापूरकरांचीही ३००० 
स्वारांवी फौज मदतीसाठी गेली. मराठ्यांच्या तुकडीतील १००० माणसे ठार 
झाली व काही जखमी झाली. या चकमकीत मुघल विजयी झाले. 

औरंगजेवाने विजापूरला दिलेल्या वेढ्याची विस्तृत माहिती येथे दिलेली 
नाही. ती देण्याचे येथे कारण नाही. केवळ संभाजी राजांनी दिलेल्या मदतीचाच 
भाग येथे घेतलेला आहे. विजापूरकर व मुघल यांचा झगडा चालू असताना 
संभाजी राजे आदिलशाहीच्या सुलतानाला मदत करीत होते. कारवारकर इंग्रज 
१५-६-१६८४ रोजी या हालचालीसंबंधी सुरतकरांना कळवितात, “ मुघली 
सैन्याच्या एका मोठ्या तुकडीने विजापूर भोवती किल्ल्यास वेढा दिला आहे... 
मुघळ आदिलशहाला आपल्या सैन्यानिशी संभाजी राजांवर लढाई करण्यास भाग 


१. शिचसा, खंड १३, ले २२. 
२. सासंइ, ले. १४-१५. 
३. अख: (२-१-१६८४. 


विजापूर आणि गोवळकोंडा : २०९ 


पाडील किंवा त्याचा सर्व मुलुख काबीज करील. बिचारा आदिलशहा मात्र 
पेचात सापडला आहे... संभाजीराजे त्याला पैशाची व माणसाची फुकट मदत 
करीत आहेत. ”' 

आदिलशाहीवर चाललेल्या चढाईचा प्रतिकार करण्यासाठी दक्षिणेतील 
तीन सत्ताधीश एकत्र झाले होते. १६७० मध्ये शिवाजी महाराजांनी घडवून 
आणलेल्या मनसुब्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची वेळ येऊन ठेपली होती. 
मुघलांच्या फौजा विजापूरच्या भोवती वेढा देऊन बसताच, तेथील सुलतानाला 
संभाजी राजांनी व कुत्बशहाने मदत पाठविली. संभाजीराजे, आदिलशहा आणि 
कुत्बशहा -यांचा एक गट निर्माण होऊन, हे त्रिकूट मुघलांशी सामना देण्याची 
तयारी करीत होते. कारवारकरांना वाटत होते की एका वर्षात या झगड्याचा 
निकाल लागून तिघांचा गट या प्रांताचा मालक होईल.' 

संभाजीराजे व आदिलशाही सुलतान यांच्यात एकमेकांना मदत करण्या- 
संबंधी वाटाघाटी चालू होत्या. दि. २२-२- १६८५ रोजी संभाजी राजांचा 
दिवाण मेलगिरी पंडित रायरीहून निघोन जोगी मठानजिक उतरला. दि. 
२५-२-८५ रोजी सिकंदर पादशहा जोहरापूरचे बुर्जावर येऊन बसला. संभाजी- 
कडील सरदार लोकांनी पादशहास मुजरा केला. संभाजीचा वकोल मेलगिरी पंडित 
दिवाण याजला पादशहाने मोआतेमदराव असा किताब दिला.' 

या त्रिकुटाच्या कारस्थानाची कल्पना कुत्बशहा सुलतानाने शिकंदर 
आदिलशहाला लिहिलेल्या पत्रावरून सहज करता येते. जे धोरण शिवाजीमहा- 
राजांनी मालोजी घोरपडे याला लिहिलेल्या पत्रात होते, तेच धोरण अबुल हसनने 
अंगीकारलेले होते. अबुल हसन आदिलशहाला लिहितो, ' अलमगीर पादशहा 
दोलताबादेस आल्यानंतर त्याने आमच्याकडे एक हेजीब पाठविला. आम्ही छत्रपती 
संभाजीवर डोळा ठेवून आलो आहोत तरी आपण आपला फौजफाटा आमच्या 
मदतीस द्यावा. असा त्याने निरोप दिला. त्यावर आम्ही उत्तर पाठविले की, 
दक्षिणेची पादशाही व आमची पादशाही निराळी नाही तेव्हा मुघळ आपलेवर 
चाळून आला असला तरीसुद्धा भिण्याचे कारण नाही. आम्ही पैसे पुरवू. आपण 
सर्जाखानास दिलदिलासा देऊन सर सुभा त्याला देऊन, मुधलांवर रवाना करावा. 
महाराज संभाजी राजांकडे एक पत्र हेजीवबाबरोबर देऊन मुघलांचा फन्ना उडविण्या- 
साठी घोडदळाची मदत मागावी. आम्ही खासे कंबर बांधून गुलबर्ग्यास जात 


१. ४, एर, : (831 10 $पा, 7-5- 1684, 
२. उ. 7१ : (081 10 50, 15-9-1684. 
३. विआपा. ( बु.-स. ), पृष्ठ ५९९. 

शि. सं.... १४ 


२१० : शिवपुत्र संभाजी 


आहोत. तुम्हीही कंबर बांधून तयार राहा. संभाजी राजे सज्ज होऊन आले म्हणजे 
तिघे मिळोन मुधलांवर तुटून पडू. यात तुमच्या राज्यास धक्का लागणार नाही. 
माघवराव हेजीब तुमच्याकडे पाठविला आहे. ते तुम्हास सर्व सांगतील. आपल्या- 
साठी एक दोन मेवा ( ? ), एक दोन घोडे, चार हत्ती, सहा सारंगी घोडे पाट- 
विले आहेत.... संभाजी राजांकडे चार हिशे करड्या घोड्यांची संचणी केली आहे. 
कर्नाटकाच्या राजांनाही बोलावले व त्यांनी त्या बाजूने काही जोर केला तर वरे 
होईल. संभाजी राजांनी आम्हाकडे रामचंद्रपंत हेजीब पाठविला आहे. त्याने 
अनेक गुप्त गोष्टी सांगितल्या; त्या सर्व गोष्टी ऐकून आम्ही त्यास तुमच्याकडे 
पाठविला आहे. ते ज्या गोष्टी सांगतील त्यावरून तुम्ही खूष व्हाल. ” १ 

-वर दिलेल्या पत्राप्रमाणे संभाजीराजांनी विजापूरकरांना मदत पाठविली. 
१६८५ च्या माच महिन्याच्या सुरुवातीस मराठ्यांची फौज आणि आदिलशाही 
सैन्य विजापूरपासून १५ कोसांवर एकत्र झाले. मोठ्या हुझारीने ते मुघली 
सैन्यावर हल्ला करण्याच्या विचारात होते. हे कळताच अज्जम शहाने रातोरात 
हल्ला केला. दोन्हीकडील सैनिक मरण पावले. * 

जून-जुल॑ १६८५ मध्ये संभाजीराजांनी आदिलशहाला मदत करण्यासाठी 
कवी कलह्यास पाठविले. त्याने पन्हाळ्याला जाऊन तेथून फौजा रवाना केल्या.* 

कलह्याने घाडलेली फौज ऑगस्ट १६८५ च्या अखेरीस विजापूरला पोहोचलो. 
सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीस आदिलशाही सरदार शिरजा-गिरजा (सर्जाखान), 
हैद्रावादचे आणि संभाजीचे सन्य मिळून पन्नास हजार फोज एकत्र जमली होती. 
गाजीउद्दीनखानाने दि. ४॥९॥ १६८५ रोजी उपनंदिर (? ) येथे मुक्काम केला होता. 
तेथून तो शत्रूशी मुकाबला करण्यासाठी रवाना झाला; फार मोठी लढाई झालो. 
दक्षिणी पक्षाचे २००० सैनिक मेले, बरेच जखमी झाले. नाल्यातून पळता पळता 
काही पढले. पुढे जाऊन त्यांनी छावणी केली. दि. ५॥९॥ १६८५ रोजी गाजीउद्दीखान 
तेथे पोहोचला. पुन्हा चकमकी उडाल्या. सर्जाखान जखमी झाला. गाजीउद्दीन 
खानाळा सवं सैनिकांना नष्ट करण्याची हिंमत होती. त्याने जमालुद्दीन हैद्राबादी 
आणि ३०० सरदारांना जिवंत पकडले. त्यांपैकी २७० तलवारीने व हत्तीच्या पायी 
देऊन मारळे. बाकीच्यांना रसूलपूर येथे पाठविण्यात आले. गाजीउद्दीनखानाला २०० 
बंदुका, १५० भाळे, ढाल-तलवारी, एक नगारा, सरदारांची ४ निशाणे मिळाली. 
या लढाईत मुघल विजयी झाले. * 


१. णिचसा, खंड २, ले. ३९४. 
२. अव: १२-३-१६८५. 

३. किचप्र, पृष्ठ २३. 

४. अख: १५-६०-१६८५. 


विजापूर आणि गोवळकोंडा : २११ 


१६८५ च्या नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस नागोजी बल्लाळ ७००० ची: 
कोज घेऊन विजापूरकरांच्या मदतीसाठी निघाला होता. हे कळताच गाजीउद्दीन- 
खान त्याचा पाठलाग करण्यासाठी कृष्णा नदीच्या बाजूस गेला. दोघांच्यात लढाई 
झाली. झालेल्या लढाईत बरेच मराठे मृत्युमुखी पडले. नागोजी बल्लाळ 
माघारी फिरला. ' 

डिसेंबर महिन्यात हंबीरराव स॑न्यासह विजापुरास पोहोचला. * 

आदिलश्याहीवर सुरू असलेले आक्रमण हे एकट्या आदिलशाहीवरील 
संकट नसून हे संकट सर्व दक्षिणीयांवर आहे असे समजून गोवळकोंड्याचा सुलतान 
व संभाजी वागत होते. दोघेही आदिलशाही सुलतानास मदत करीत होते. आदिल- 
शाहीचा प्रतिकार वाढविणे, त्यांचा विनाश लांबणीवर टाकणें हे कुत्बशहाला 
आणि संभाजीराजांना फायद्याचे होते. आदिलशाही राज्य मुघलांच्या हाती पड॒ 
नये म्हणून मराठे शेवटपर्यंत प्रयत्न करीत होते. शिवाजीमहाराज नेहमी मुघलांची 
स्वारी विजापूरवर आली तर विजापूरची जागा आपलीच समजून त्याच्या मदतीला 
धावून जात. तेच धोरण मराठ्यांनी संभाजी राजांच्या काळात चालू ठेवले होते. 
दि. १५ मार्च ते १२ एप्रिल १६८६ मध्ये मुघलांनी मिरज घेतली. ' यानंतर बक्षी 
'रोहिला खान ( रुहुल्लाखान ) व रणमस्तखान आणि हंबीरराव मोहिते यांच्यात 
कोल्हापूर व पन्हाळ्याच्या दरम्यान चांगलीच लढाई झाली. हंबीररावाने त्यांना 
पन्हाळा, कोल्हापुराहून हटविले तेव्हा मुघली संन्य बेळगावच्या बाजूला गेले. 
मिरजेचा किल्लेदार असदखान याने उतावीळ होऊन मिरज मुघलांना दिल्यामुळे 
त्यांना तेथे राहावयास जागा मिळाली. अशाच तर्‍हेने बेळगावचा कोटही मुघलांच्या 
ताब्यात जाणार होता. मुघलांना न जुमानता हंबीरराव मुघलांचा पाठलाग 
करीतच होता. विजापूर झाले तरी पहिल्यापासून आमचेच आहे असे समजून त्याने 
बेळगावचा किल्लेदार खानेअजम मुरादखान यास “ मुघलांना भासरा देऊ ' नका. 
तुम्ही आम्ही मिळोन गनिमाला सजा देऊ ” असे पत्र पाठविले. त्या मुलखातील 
गोपाळराव हा आदिलह्याही सरदार मराठ्यांना सामील झाला होता. त्याचे व 
हुकेरीच्या देसायाचे संबंध चांगळे असल्याने हंवीररावाने हुकेरीच्या देसायाला पत्र 
लिहून त्यास बजावले की वाटेने शत्रू जात आहे तरी त्याला थार! देऊ नका. 
आम्हो लष्करानिसी त्या प्रातांत असता तुम्हाला कोणत्याच बाबतीत भिण्याचे 
कारण नाही. रूपाजी भोसले व संताजी जगताप यांनाही त्यावेळी तेथे बोलविण्यात 
आले आणि सर्वांनी मिळोन मुघलांना गर्देस मेळविण्याची केलेली खटपट 


१. : अख ३-१२-१६८५. 
२. विआपा. ( बु.-स. ), पृष्ठ ६०२. 
३. शिचप्र, पृष्ठ २३. 


२१२ : शिवपुत्र संभाजी 


हंबीररावाने लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट होते. या पत्राचा उपयोग होऊन १६८६ 
मध्ये तरी बेळगावचा कोट मुघलांच्या ताब्यात गेला माही. तो पुढे १६८७ मध्ये 
त्यांनी घेतला. हंबीरराव शिवाजी महाराजांच्या वेळेपासून सरनोबत होता. त्याला 
महाराजांचे धोरण माहीत होते. म्हणून तो या पत्रात स्पष्ट म्हणतो, “ गनिमाचा 
हिसाब धरीत नाही एक विजापूर जाले तरी काय जाले. विजापूर हा जागा 
पहिले पासोन आमचाच आहे. त्याची मदत हर बाबेने आम्हास करणे लागते.” 
मिरज व बेळगाव हे आदिलशाहीच्या . ताव्यात होते. मिरज मुघलांच्या हाती 
पडल्यानंतर बेळगाव त्यांच्या हातात जाऊ नये म्हणून हंबीररावाने जोराचा 
भ्रयत्त केला होता. 

मराठ्यांच्या प्रमाणे कुत्बशाही सरदारही विजापूरकरांना मदत करीत होते. 
कुत्बशाही सुलतान पूर्वीचे संबंध लक्षात घेऊन मुघलांविरुद्ध शस्त्र उचलण्यास शक्‍य 
तो टाळीत होता. परंतु मुघलांनी सुलतान अनाथ व दुर्बळ आहे असे पाहून 
विजापूरला जेव्हा वेढा दिला तेव्हा तो पेचात सापडला. त्यावेळी विजापूरकरांच्या 
सैन्यास एका बाजूने संभाजीराजांनी आपल्या अगणित लोकांनिशी मदत केली व 
गोवळकोंड्याच्या सुलतानाने खलिलुल्लाहखानाच्या सेनापतित्वाखाली चाळीस 
हजार घोडेस्वार दुसर्‍या बाजूने मुघलांना तोंड देण्यास पाठविले होते. मुघली 
दरबारातील आपल्या हेजीबास सूचना पाठविण्यासाठी लिहिलेल्या पत्रात वरील 
तपझ्ील गोवळकोंड्याच्या सुलतानाने लिहिला आहे. नेमके हेच पत्र औरंगजेबाच्या 
हाती पडले. 

औरंगजेबाला काही करून त्रिवर्ग संघांच्या हालचालींचा बंदोबस्त करणे 
भाग होते. वाटेल त्या मार्गाने त्याने त्रिवर्ग संघ मोडण्याचा प्रयत्न केला. त्याने 
गोवळकोंड्याच्या सुलतानास आक्रमणाची धमकी देऊन काही अटी मान्य करावयास 
लावल्या. त्यात खालील अटी महत्त्वाच्या होत्या : 

(१) कुत्वशहाने ताबडतोब मादण्णा व आकण्णा यांना दूर करावे. 

(२) राहिलेली खंडणी व पेशकश देऊन सेडम * व कोहीर* हे प्रांत परत 
मुघळांस द्यावे. याशिवाय सर्वात उत्तम असा जो हिरा कुत्बशहाजवळ आहे तो 
त्याने मुघलांस द्यावा. सुलतानाला सर्व अटी मान्य करणे अशक्य होते. 
त्याने वीस लाख रुपये किमतीचा हिरा मुघलांस देऊन औरंगजेबाशी मिळते 
घेण्याचा प्रयत्न केला. कुत्बशहाने ओरंगजेब!बरोबर चांगले संबंध ठेवण्याचा प्रयल 
केला, तरी शेवटी औरंगजेबाने कुत्बशाही राज्यावर आक्रमण करण्याचा निर्णय 


१. शिचसा, खंड १२, ले. ७. ३. गुलबर्गा जिल्ह्यातील ( कर्नाटक ) 
तालुक्‍याचे ठिकाण. 
२. &-38. 0 159. ४. पूर्वी बिदर जिल्हा, आता आंध्रप्रदेश. 


विजापूर आणि गोवळकोंडा : २१३ 


घेतला. त्रिकूट संघ मोडण्याचा तेवढाच मार्ग उरला होता. चढाईचे दुसरे कारण 
म्हणजे मादण्णा व आाकण्णा या हिंदू अधिकाऱ्यांना दुर करण्यास कुत्वश्याही सुलतान 
तयार नव्हता. याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्या दोघांचा त्या राज्यातील शासन 
यंत्रणेवर चांगलाच ताबा होता. त्यांच्या सेवेची सुलतानाला अत्यंद आवड्यकता 
होती. सुलतानाने हा प्रयत्न केला तरी अखेरीस मादण्णा व आकण्णा यांचा विदवास- 
घाताने खून झालाच. 

औरंगजेब व आदिलशाही सुलतान यांच्यातील युद्ध जिंकून औरंगजेंवाने 
दि. _१२-९-१६८६ ला आदिल्झाहीच संपुष्टात आणली. २-९-१६८६ ला आदिलझाहीच संपुष्टात आणली. त्यानंतर त्याने गापळे 
सर्व लक्ष गोवळकोंड्यावर केंद्रित करून त्याप्रमाणे गोवळकोंडा किल्ल्यास वेढा 
दिला.' सुलतानाने क्षमायाचना केली व औरंगजेबाला या कार्यापासून परावृत्त 
करण्याचा यत्न केला. औरंगजेबास कुत्बशहाने संभाजीशी केलेली मंत्री व त्याने 
दिलेले आथिक सहाय्य ठाऊक असल्याने त्याने कुत्वशहाची. विनंती धुडकावून 
लावली. येथे औरंगजेब नि आदिलशहा आणि औरंगजेब नि कुत्वशहा यांच्यातील 
युद्धाची हकीगत पाहण्याचे कारण नाही. औरंगजेब जेव्हा गुलबर्ग्याहून गोवळ- 
कोंड्याकडे निघाला तेव्हा अबुल हसनने क्षमेची याचना केली, संभाजीस एक 
लाख पागोडे दिल्याच्या आरोपावरून ती झिडकारण्यात आली. औरंगजेबाने 
सुलतानाविरुद्ध तीन तक्रारी केल्या-(१) त्याने नास्तिक व कमनशिवी संभाला 
मदत करण्याची शक्‍य तेवढी कोशीस केली त्यामुळे तो ईश्वराच्या व माझ्या 
लोकांच्या असंतोषास कारण झाला आहे. (२) आम्ही फर्माने काढून व चांगले 
लोक पाठवून सल्ला दिला तरी त्याने तो धुडकावून लावला. (३) अगदी थोड्याच 
दिवसांपुर्वी संभास एक लाख होनांची नवी मदत पाठविली. 

गोवळकोंडा किल्ल्याला वेढा दिल्यानंतर काही काळ अवषणामुळे आणि 
मुधळ सैन्यात प्केगची साथ पसरल्यामुळे असंख्य लोक मेळे. त्यातच भर म्हणजे 
संभाजीचे जे सन्य सुलतानाच्या मदतीला जात होते त्याने मुगल सैन्याला बाहेरून 
येणारी रसद लुटण्याचा सपाटा चालविला होता. अखेरीस फितुरी करून औरंग- 
जेवाने २२ सप्टेंबर १६८७ ला गोवळकोंड्याचा किल्ला जिंकून कुत्बशाही राज्याचा 
शेवट केला. 

आदिलशाही व कुत्बशाही बुडाल्यानंतर दक्षिणेत मुघल व मराठे असे दोनच 
प्रतिस्पर्धी उरे. या दोन शाह्या वुडाल्यानंतर औरंगजेबाने आपली सर्व शक्‍ती पुन्हा 
मराठी राज्यावर केंद्रित केली. 


१६७७ मध्ये शिवाजी महाराजांनी मालोजी घोरपडेला पत्र लिहू न 
आदिलशाही राज्यात पठाणांचे वर्चस्व वाढू देऊ नये आणि दक्षिण दक्षिणी पक्षाच्या 
हातात ठेवावी असा प्रयत्न केळा होता. दक्षिणेतील सवं राजांनी एकत्र येऊन मुघ- 


२१४ : शिवपुत्र संभाजी 


लांचा बंदोबस्त करावा अशी त्यासाठी त्यांनी योजना आखली होती. या योजनेची 
अंमलबजावणी करण्याची वेळ संभाजी राजांवर येऊन ठेपताच, त्याप्रमाणे त्यांनी 
पावले टाकली. संभाजी राजे व दोन्ही श्याह्यांचे सुलतान एकत्र झाले आणि त्यांनी 
मुघलांना टक्कर देण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न केला. परंतु ही एकजूट फार काळ 
टिकू शकली नाही. औरंगजेबाने त्या शाह्यांतील आणि या राज्यांच्या व मराठी 
राज्याच्या सरहद्दीवरील देसायांना प्रलोभने दाखवून आपल्या पक्षात ओढून 
घेतले. आदिलशाही व कुत्बशाही ही दोन्ही राज्ये शिवाजी महाराजांच्या वेळे- 
पासूनच मोडकळीस येत चालली होती. त्यांची मुघलांबरोबर टिकाव धरण्याची 
ताकद नव्हती. संभाजी राजांनी आपल्या शक्तिनुसार, स्वतःच्या राज्याचे संरक्षण 
करीत असताना आदिलद्याहीला मदत दिली हेच कौतुकास्पद होते. त्रिकूटांचा 
संघ स्थापन करून संभाजी राजांनी आदिलशहाला मदत दिली नसती तर ते राज्य 
व गोवळकोंड्याचे राज्य औरंगजेबाने ताबडतोब गिळंकृत केळे असते नि मराठी 
राज्यावर अधिकच लवकर संकट ओढविले असते. १६८६ पर्यंत ही दोन्ही 
राज्ये टिकून होती म्हणून काही काळ तरी मराठी राज्यावरील औरंगजेबाचे 
आक्रमण लांवणीवर पडले. संभाजी राजांनी कुत्बशहा व आदिलशहा यांना मदत 
केली; परंतु स्वतःवरील संकटाच्या वेळी मात्र त्यांना कोणाचेही सहाय्य मिळाले 
नाही. १६८१ ते १६८८ पर्यंत सवे आघाड्यांवर त्यांना एकाकीच लढा 
द्यावा लागला. 


(0090 


९, मराठा-मुघल संघर्ष : भाग १ ला 


संभाजीची उभी कारकीर्द औरंगजेबाच्या विरुद्ध झालेल्या युद्धाने व्यापलेली 
आहे. मराठ्यांचे स्वातंत्र्ययुद्ध शिवाजीमहाराजांनी संभाजी राजे जन्मले त्या वर्षी 


म्हणजे १६५७ मध्ये प्रथम जुन्नरवर छापा घालून सुरू केले. हे सुरू झालेले युद्ध 
१७०७ मध्ये औरंगजेब मेल्यानंतर थांबले. मराठ्यांच्या स्वातंत्र्ययुद्धाचे तीन भाग 
पडतात. पहिला लढा शिवाजीमहाराजांच्या कारकीर्दीतला असून, त्याचा काळ 
१६५७ ते १६८० हा होय. या काळात औरंगजेब स्वतः दक्षिणेत युद्धासाठी आला 
नव्हता. शिवाजीमहाराजांच्या विशुद्ध लढण्यासाठी त्याने शायस्ताखान, मिर्झा राजा 
जयसिंग, शहाजादा मुअज्जम, महाबतखान, बहाद्‌दूरखान, दिलेरखान, या मातबर 
सरदारांना पाठवून स्वराज्याच्या स्थापनेत वारंवार अडथळे निर्माण केले होते. 
१६७४ मध्ये शिवाजीमहाराजांनी स्वतःला राज्याभिषेक करून स्वतंत्र मराठी 
राज्याची स्थापना केली. या गोष्टीची बादशहाला चीड येऊन त्याने १६७६ मध्ये 
बहाददुरखानास शिवाजीशी युद्ध करण्यासाठी हुकूम दिला. शिवाजीमहाराजांच्या 
निघनामुळेही हे युद्ध थांबले नाही. 


मराठ्यांच्या स्वातंत्र्ययुद्धाचा दुसरा भाग संभाजीराजे यांच्या कारकीर्दीत 
सुरू झाला. या युद्धातील संभाजीची कारकीदं महत्त्वाची मानावी लागेल. शिवाजी 
महाराजांच्या मृत्यूने मराठी राज्य नष्ट करण्याचा आपला हेतू तडीस जाईल अशी 
औरंगजेबास आशा वाटू लागली. त्यातच संभाजीराजे यांनी औरंगजेबाचा चवथा 
मुलगा शहाजादा अकबर याला आश्रय दिल्यामुळे मराठ्यांविषयी बादशहाचा द्वेष 
वाढला. औरंगजेबाला काबूलपासून कन्याकुमारीपर्यंत सर्व हिंदुस्थान, आपल्या 
एकछत्री अमलाखाली आणावयाचा होता. या इच्छेविरुद्ध जे जे येतील ते सवं 
औरंगजेबाचे शत्रू बनले. त्याच्या या इच्छेविरुद्ध संभाजी व अकबर यांची युती 
आड येऊ लागली. शहाजादा अकबर याला संभाजीराजांनी आश्रय दिला हे पाहून 
औरंगजेबाला आपल्यावर फार मोठे संकट आले आहे याची जाणीव झाली. कारण 
राज्यपद मिळविण्यासाठी आपल्या लहान वयात जी नीती औरंगजेबाने अवलंबिली 
होती तिचेच अनुकरण अकबर करीत होता. अकबर मराठ्यांना मिळाल्याचे 
निमित्त करून औरंगजेबाने दक्षिण जिकण्याचे, फार दिवस लांबणीवर पडळेळे काम 
आपण स्वतःच तडीस नेण्याचे ठरविले. संभाजीराजे यांनी अकबराला आश्रय देऊन 


२१६ : शिवपुत्र संभाजी 


औरंगजेबाचे आव्हान स्वीकारल्याने संभाजी व अकबर यांचा मोड करण्यासाठी 
औरंगजेब आपली सर्वं शक्‍ती केंद्रित करून दक्षिणेत उतरला. यामुळे मराठा-मुघल 
संघर्षाचे स्वरूप पार बदलले. 

दक्षिणेस निघण्यापूर्वी औरंगजेबाने उत्तरेत रजपुतांविरुद्ध सुरू असलेले युद्ध 
थांबविले. त्यांच्याशी तह करून दिनांक ५-९-१६८१ रोजी तो अजमेरहून 
निघाला. दि. १३-११-१६८१ रोजी तो बऱहाणपुरला पोचला. स्वत: निघण्यापूर्वी 
त्याने दि. ३१-७-१६८१ रोजी आपला मुलगा शह)जादा आज्जम याची दक्षिणेच्या 
स्वारीवर जाण्यासाठी नेमणूक केली होती. औंरंगजेबाबरोवर त्याचे मुलगे शहाजादा 
मुअज्जम (शहाआलम), शहाजादा कामबक्ष; शहाजादा मुइजुद्दीन हे नातू, याशिवाय 
शहाबुद्दीन ऊर्फ गाजीउद्दीन फीरोजजंग, बख्शी रुहुल्लाखान, ह्सनअलीखा हे होते. 
तसेच रणमस्तखान पत्नी, बहाद्दूरखान, राव दलपत बुंदेला, लुत्फुल्लाखान, इ. 
अनेक सरदार त्याला येऊन मिळाले. त्याचे स॑न्यबळही मराठ्यांच्या मानाने 
अफाट होते. त्याच्या सैन्यात जवळजवळ ३ ते ४ लाख घोडदळ व चार लाख 
पायदळ असावे. 

[या प्रकरणातील सर्व लढायांचा तपझ्षील मुख्यत: फारसी अखबार आणि 
श्री. सेतुमाधवराव पगडी यांनी मातबरखानाच्या प्रसिद्ध केलेल्या अप्रकाशित 
पत्रांवरून, फारसी व इतर साहित्यावरून घेतलेला आहे. मराठी कागदपत्रांत 
या संबंधी अतिशय त्रोटक माहिती मिळत असल्याने आजपर्यंत या लढाया इति- 
हासाला अज्ञातच होत्या. अर्थात ही माहिती केवळ शत्रुपक्षाकडील आहे हे घ्यानात 
ठेंवळे पाहिजे. हे फारसी अखबार म्हणजे औरंगजेबाच्या सरदारांनी पाठविलेली 
बातमीपत्रे आहेत. सरदारांचा पराभव झाला किवा त्यांच्या हातून काही चुका 
झाल्या तर आलमगीर बादशहा त्यांच्या मन्सबी कमी करून त्यांना पदावनत 
करीत असे. त्यामुळे ओरंगजेबाला या बातम्या पाठविताना ते आपले पराभव 
आणि 'चुका शक्‍य तितक्‍या दडवून आणि जयाच्या हकीकती फुगवून कळविण्याचा 
प्रयत्न करीत असत. अशा परिस्थितीत शत्रूपक्षाकडील एकांगी माहितीवर संपूर्ण 
पणे विश्वास ठेवता येत नाही. या लढायांची आज तरी इतरत्र माहिती उपलब्ध 
नसल्यामुळे फारसी कागदपत्रांची उपयुक्तता मोठी आहे. या साधनांवरून मरा- 
ठ्यांशी सतत कराव्या लागलेल्या युद्धामुळे प्रबळ मुघलही सैनिकी आणि आथिक 
दृष्टींनी कसे जेरीस आलेले होते हे स्पष्ट दिसते] 


राज्यविस्तार : 


संभाजी आणि औरंगजेब यांच्यातीत संघर्षाचे स्वरूप कळण्यासाठी प्रथम 
मुघल, गोवळकोंडेकर, विजापूरकर आणि मराठे यांच्या राज्यांचा विस्तार किती 
होता हे पाहणे आवश्यक आहे. मुघल साम्राज्य जवळ जवळ सर्व हिंदुस्वानभर 


मराठा-मुधल संघर्ष : २१७ 


पसरले होते. दक्षिणेत मुघलांचा राज्यविस्तार नमंदेच्या दक्षिणेकडील प्रदेशापासून 
मांजरा, ब भीमा नदीपर्यंत म्हणजे धरणगाव, अजंठा, दौलताबाद, संगमनेर, जुप्नर, 
चांभारगोंदे, परिडा, कल्याणी, सोलापुर व गुलबर्गा येथपर्यंत होत. 

विजापूरकरांचे राज्य उत्तरेत भीमेपयंन्त; पश्चिमेकडे मिरज, बेळगाव, 
बंकापूर; दक्षिणेत मांडलीक राज्य धरून पूर्वेकडे यादगीर व कृष्णा व पेन्नर 
नदीच्या मधील प्रदेशात पसरलेले होते. 

गोवळकोंडेकरांकडे उत्तरेत गोदावरी नदीच्या दक्षिणेकडील प्रदेश, पड्चिमे- 
कडे कडप्पापासून बिदूरपर्यन्त, दक्षिणेत मद्रासच्या दक्षिणेपयंन्तचा प्रदेश होता. 

मराठ्यांचा राज्यविस्तार लहान होता. सध्याच्या महाराष्ट्राच्या एकपंचमांश 
भागापेक्षा तो जास्त नव्हता. शिवाजीमहाराजांचे राज्य नाशिक जिल्ह्यातील 
बागलाण म्हणजे साल्हेर, कण्हेरगड, दिडोरी ते नाशिकपर्यन्त होते. जंजिऱ्याचा 
मुलूख व मुंबई सोडून कुलाबा, पुणे ( जुन्नर सोडून ), सातारा, कोल्हापूर, सांगली 
( जत सोडून ). रत्नागिरी, ठाणे ( पोर्तुगोज प्रदेश वगळून ) हे जिल्हे स्वराज्यात 
होते. महाराष्ट्राच्या बाहेर दक्षिणेत कारवार, अंकोला, बदामी, लक्ष्मेश्‍वर, कोपळ, 
वालापुर, कोलार, बेंगळूर आणि तामिळनाडमधील जिंजीलगतचा प्रदेश, असा 
एकूण सुमारे पन्नास हजार चौरस मैलांचा भाग मराठ्यांच्या ताब्यात होता. 

औरंगजेब दक्षिणेत उतरताच त्याने मराठी राज्यावर आक्रमण सुरू केले. या 
आक्रमक हालचालींच्या आणि मराठ्यांच्या चढाईच्या हालचालींच्या हकीकती 
कळण्यासाठी खालीलप्रमाणे विभागणी केलेली आहे: 

(१) पद्चिम महाराष्ट्राच्या उत्तरेतील हालचाली. 

(२ ) पद्चिम महाराष्ट्राच्या मध्यभागातील हालचाली. 

(३ ) पश्चिम महाराष्ट्राच्या दक्षिणभागातील हालचाली. 


(१) पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या उत्तरेकडील आक्रमण : 

दक्षिणेत येण्यापुर्वी औरंगजेब रजपुतांचे बंड मोडण्यास गुंतला होता. तेव्हा 
त्याने दक्षिणेतील हालचालींवर लक्ष देण्यासाठी दि. १-३-१६८० रोजी बहाददुर- 
खान खानजहान बहाद्‌दुर कोकलताश याला दक्षिणेचा सुभेदार नेमले. दि. ९ जूनला 
खानजहान बहाद्‌दूर औरंगाबादला पोचला. लगेच त्याने मराठ्यांच्या ताब्यात 
असलेल्या हनुवंतगडास ( अहिवंत गड ) वेढा घातला. मराठ्यांनी या वेढ्याला 
यशस्वोपणे तोंड दिल्यामुळे मुघलांना हा वेढा उठविणे भाग पाडले. दि. ७ जुल 
१६८० रोजी रणमस्तखान आपल्या ४०० संनिकांच्या तुकडीसह हनुवंतगड येथे 
पोचला त्यावेळी खानजहान बहाद्‌दुर धूपगडास गेला ( आगस्ट १६८० ). ' 

१६८० च्या ऑगस्ट महिन्यात पावसाळ्यानंतर मुघलांशी उघड उघड 


१. शिचप्र, पृष्ठ ३०; 27२5 । पठ. 514, 5 315. 


८ : क्िवपुत्र संभाजी 


सामना देऊ असे संभाजीराजांनी खानजहान बहाद्दुर यास कळविले होते. 

औरंगजेब दक्षिणेत उतरताच त्याने नाशिक जिल्ह्यातील गडांना वेढा देण्यास 
सुरुवात केली. 

साल्हेर : साल्हेर किल्ला नाशिक जिल्ह्यात, बागलाण तालुक्‍यात, सटाणाच्या 
वायव्येस ८ मैलांवर आहे. खानदेशातून आणलेली लूट मराठे या किल्ल्यावर ठेवीत 
असत. साल्हेर गडाच्या जवळच मुल्हेरगड आहे. हा किल्ला मुघलांच्या ताब्यात 
होता. १६८१ च्या सप्टेंबर महिन्यात मुल्हेरच्या किल्लेदाराला हुकूम देण्यात भाला 
होता की त्याने मुल्हेरची व्यवस्था कहून मराठ्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी तयार 
राहावे. या हुकुमाची अंमलबजावणी तेथील किल्लेदार राजा देवीसिह याने केली 
होती- ' १६८१ च्या नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस शहाबृद्दीनखान* मुल्हेरला 
थोचला. साल्हेरच्या परिसरात असलेल्या काल्या किवा काळ्या येथे मराठे सज्ज 
होते. हे कळताच मराठ्यांना तेथून हटविण्यासाठी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात 
शहाबुद्दीनखान साल्हेरच्या मुलखात शिरला. तो काल्यापासून सात कोस 
स्मंब पोचताच मराठे आणि मुघल संन्यात चकमक उडाली. दोन्ही बाजूंची 
माणसे मेली; अनेक जखमी झाली. शहाबुद्दीन खानाने मराठ्यांचा 
दोन कोस पाठलाग केला. त्याने साल्हेरपासून १०-१५ कोसांवर छावणी 
घातली." मराठ्यांविरुद्ध आक्रमण सुरू केल्यापासूनच औरंगजेबाने प्रत्यक्ष लढाई 
बरोबर फितुरीच्या मागनि गडकोट घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. साल्हेरच्या 
किल्ल्यात संभाजीच्या बाजूने परशुराम जोगीचा भाळ लढत होता. मुघलांनी 
काही लोकांना प्रलोभने दाखविण्यास सुरुवात केली. रुहुल्लाखान आणि जोगी 
यांच्यात गडासंबंधी वाटाघाटी झाल्या असाव्या. १६८२ च्या ऑगस्ट महिन्यात 
जोगीने रुहुल्लाखानास कळविले होते की, जर बादझ्याही फौजा माझ्याबरोबर दिल्या 
तर साल्हेरचा किल्ला मी बादशाही अंमलात आणून देईन. * ही गोष्ट कळताच 
त्याला हुजुरास पाठविण्याचा हुकूम आला होता. परंतु प्रत्यक्षात या जोगीकडून 
मुघलांच्या हवाली गड गेला नव्हता. माचे १६८३ पययन्त तरी साल्हेर गड 
मुघलांच्या हाती पडलेला नव्हता. किल्ले दहकमा (? ) येथील जमीनदार लोकांच्या 
साहाय्याने तो किल्ला पारसचा ठाणेदार मुहम्मद वदी वलखी मुघलांच्या अंमला- 
खाली आणणार होता. त्याने तेथे ठाणेही कायम केले होते. त्या जमीनदारांना 
दिलासा देऊन त्यांना २०० रुपये रोजही कबूल केलेला होता. या छोकांचे बाद- 


१. ९२१५ : 1४० 514, 5 315. २. अख : २४-९-१६८१. 
३. यालाच पुढे गाजीउद्दीनखान ही पदवी मिळाली. याचाच मुलगा पुढे 
निजामउल्मुल्क म्हणून प्रसिद्धीस आला. 


४. अख : “-२-१६८१. ५. अख : २९-८-(६८२. 


ऱ्भ 


मराठा-मुघल संघर्ष । २१९ 


शहापाशी उजित झाले असते तर साल्हेरचा किल्ला मुघलांच्या तेव्हाच ताब्यात 
आला असता.' या संबंधाची हकीकत खाफीखान आणि ईइवरदास नागर हे देतात. 
ईश्वरदास नागर म्हणतो, " साल्हेरचा किल्ला बागलाणात प्रसिद्ध आहे. पुर्वी 
खानजहान बहाद्दूर, दिलेरखान इखलासखान, राजा जयसिंग, कुतुबुद्दीन रव्वेशगी 
आणि मुघल सरदारांनी हा किल्ला प्रचंड सैन्यानिशी जिकून घेण्याचे प्रयत्न केले 
होते. पण तो फत्ते झाला नाही आणि मुघ्रल सरदारांना वेढा उठवून परत जावे 
लागले. मुल्हेरचा किल्लेदार नेकनामखान हा मोठा शहाणा आणि दूरदृष्टीचा 
मनुष्य होता. खटपट करून साल्हेरचा किल्ला ताब्यात येण्यासारखा आहे असे 
त्याला वाटले. त्याने काही शहाणी माणसे साल्हेरचे गडकरी असोजी कृष्णाजी * 
यांजकडे पाठविली. नेकनामखानाने कृष्णाजीला गोडगोड बोलून आणि सोने, नाणे, 
घोडे इत्यादि वस्तू भेटीदाखल देऊन त्याचे मन आपल्याकडे ओढून घेतले त्याने 
कृष्णाजीला सांगितले की “ किल्ला मुघलांच्या हवाली करावा म्हणजे बादशहा- 
कडून मोठी मन्सब मिळून मानसन्मान वाढेल. ' अनेक मराठे बादशहाच्या पदरी 
लागून मोठमोठय़ा जागेवर नेमले गेले होते हे कृष्णाजीला दिसत होते. त्याने किल्ला 
मुघलांच्या हवाली केला. नेकनामखानाच्या शिफारसीवरून बादशहाने कृष्णाजीला 
तीन हजार जात आणि दोन हलनार स्वार यांची मन्सब दिली. कृष्णाजीला त्याच 
भ्रांतात जहागीर देण्यात आली. नेकनामखान यास पाचशे जात आणि पाचशे स्वार 
अशी त्याच्या मन्सबीत वाढ करण्यात आली. त्याला झेंड्याचा मान देण्यात आला. 
मिर्जाफर्रकबेग हा पाचक्षेचा मन्सबदार होता. साल्हेरचा किल्लेदार म्हणून त्याची 
नेमणूक करण्यात येऊन किल्ल्याचे नाव सुलत!नगड ठेवण्यात आले. ” १ 
खाफीखानानेही साल्हेरगड फितुरीमुळे गेला असेच म्हटले आहे. तो 
म्हणतो, “ शहाजादा महंमद आज्जम याला साल्हेरचा किल्ला घेण्याच्या कामावर 
नेमण्यात आले.“ त्या किल्ल्याला वेढा घालणे अशक्‍य होते, कारण तो इतर 
किल्ल्यांप्रमाणे नव्हता. त्याच्या भोवती प्रचंड अश्या खोल दऱ्या होत्या. तेथून 
पमुद्रही जवळ होता. लाखो स्वार, शिपाई जरी त्या गगनचुंबी किल्ल्याभोवती 
लमविले तरी त्याला चहूकडून वेढा घालणे अशक्य होते. बागलाणचा फौजदार 
आणि मुल्हेरचा किल्लेदार नेकनामखान याने त्या प्रदेशात उत्तम व्यवस्था ठेवली 
होती. साल्हेर आणि मुल्हेर यामधील अंतर सहा कोसांपेक्षा अधिक नाही. साल्हेर 


१. अख. : ३१-३-१६८३. 

२. अखबारात असोजी किवा येसोजी असे दिलेले आहे. कृष्णाजीचा 
उल्लेख नाहो. 

३. मोमसं-प, २३-२४; 11-15, 0 183 

४. ही गोष्ट १६८० मध्ये घडली. 


२२० : शिवपुत्र संभाजी 


किल्ला जिंकण्याच्या कामी झालेली शहाजादा आज्जमची नेमणूक अद्यापि जाहीर 
झाली नव्हती. नेकनामखानाने साल्हेरच्या मराठा किल्लेदाराला फोडला. त्याने 
त्याला गोड आश्‍वासने दिली. त्याच्याकडे भेटीदाखल वस्तू पाठविल्या आणि मान- 
सन्मानाची प्रलोभने दाखविली. त्याने किल्लेदाराकडे भक्कम रक्‍कम आणि इतर 
जिनसा पाठविल्या. त्याच्याकरिता नेकनामखानाने चार हजारी मन्सबदारीच्या 
नेमणुकीचे हुकूम मागविले. महंमद आज्जम साल्हेरपाझी आला पण नेकनामखानाने 
अशी व्यवस्था केली होती की:शहाजाद्याला वेढा घालण्याचे कामच पडले नाही. 
युद्धाची वेळ न येताच किल्ला मुघलांच्या हाती पडला. ही गोष्ट शहाजाद्याच्या 
मर्जीविरुद्ध घडली. त्याने बादशहापाशी अनेक प्रकारे नेकनामखानाची कागाळी 
केली. पण युद्धाचा प्रसंग होऊ न देता किल्ला हाती आल्यामुळे बादशहाला समाधान 
वाटले. त्यामुळे नेकनामखानाला ते प्रशस्तिपत्र वाटले.” ' हा किल्ला १६८७ सालच्या 
अखेरीस मुघलांच्या ताब्यात आला. 

ईशवरदास नागर आणि खाफीखानाच्या तपशिलात बरेच साम्य आहे. 
दोघांच्या मते किल्ला फितुरीमुळे मिळाला असे आहे. किल्लेदार असोजी याला 
औरंगजेबाकडून खिलतीची वस्त्रे, नगारे, झेंडा, घोडा, हत्ती व २०,००० रुपये 
बक्षिसी मिळाली. * 

१६८१ सालच्या एप्रिल-मे महिन्यापासून नाशिक जिल्ह्यात मुघलांनी 
आक्रमक हालचाली सुरू केल्या होत्या. या जिल्ह्यात दिडोरी तालुक्‍यात, राम- 
सेजच्या उत्तरेस दोन मैलांवर असलेल्या इंदोर गावात मराठे दक्ष आहेत असे 
कळताच, खानजहान बहाद्‌दूरने आपला मुलगा मुजफ्फरंखान याला सैन्य देऊन 
मराठ्यांचा पाठलाग करण्यासठी रवाना केले. मुघली सैन्य मराठ्यांचा पाठलाग 
करीत ५० मँल दूर ठाणे जिल्ह्यातील डहाणू व जव्हार तालुक्‍याच्या हद्दीवर 
असलेल्या धरमपूरपर्यन्त गेले. धरमपुर येथेच मराठे आणि मुघल यांच्यात 
चकमक उडाली. ' 
रामसेजचा बेढा : 

रामसेज किल्ला नाशिक जिल्ह्यातील दिडोरी तालुक्‍यात दिडोरीच्या दक्षिणेस 
चार मैलांवर नाशिकच्या उत्तरेस आहे. किल्ल्याच्या पुढील भागात एक मोठा 
दरवाजा आहे. किल्ल्याकडे जाण्यासाठी असलेल्या वाटेस चोरवाट म्हणतात. 
तटाच्या आत दोन-तीन दारुगोळयाची कोठारे आहेत. या किल्ल्याची शहाबुद्दीनला 
माहिती असल्यामुळे औरंगजेबाने १६८२ च्या एप्रिल महिन्यात त्याला रामसेजच्या 
किल्ल्याला वेढा देण्यासाठी पाठविले. या वेढ्याची माहिती खाफीखान व भीमसेन 


१, मस्वायु-प, पृष्ठ ८-९. 
२, १1४७-75, ? 181; अख: २९-९-१६८८. ३. अख: एप्रिल-मे १६८१ 


बराल-मुपक बश्र्त £ १११ 


सक्‍सेता माती दिली भाहे, शीमगेत शवरैता हा बहाधूधूरक्षाताचा अधिकारी म्हणून 
रामसेजला गै७ा होता, फाफीशातही रागगैजच्या वैद्याच्या वेळी हजर होया, 
खाफीणात लिहितो, '' बादशहाने रागतेजचा किला निकल बैल्याच्या कामावर 
शहाबुद्दीनक्षान याची तेमणूक कैशी ( एप्रिल १९८५९ ) ; किश्ल्याळा वैदा पाळने, 
सुरंग लाबणे, मोचे बांधणे, वमवमे तयार करून वर थढविणे, इथ्यादि शर्व शीब्टी 
शहाबुद्दीनलानाने केल्या, पण रागसेजचा किल्केवार हा शर्व मराठयांव अर्थ्यव 
अनुभवी आंणि कसलेला होता, त्याच्या प्रयत्नामुळे आणि ग्रावधगिरीमुळे शॉक 
फौजेचे काही 'चालेना, प्रस्तुत ग्रंथकार ( ग्राफीक्षात ) हा त्यावेळी तैथे अठेल्या 
मोंगल फौजेत होता, किल्ल्यात होश्षंडी तोफा नव्हत्या, पण कातढे बरेच होते, 
किल्ल्यातील लोकांनी हाकडाच्या तोफा बनविल्या, त्यात तै कातढे भरून तीक 
उडवीत. अशी एक एक तोफ दहा तोफांचे काम करी, ” 

“ नंतर बादशहाने शहाबुद्धीनखानाळा परत बोळावळे आणि त्याच्या भागी 
खानजहान बहाद्दर कोकल्ताश यास किल्ला घेण्यासाठी पाठविळे, त्याने षण या 
वेढ्यात शिपाईगिरीची पार्थ केली. त्याचे तपशीलवार वर्णन मी केळे ठर ठी 
अतिशयोक्ती वाटेल. पण काम काही पार पढळे नाही. ” 

एके दिवशी रात्री खानजहान कोकल्ताश म्हणाळा, “ किल्ल्याच्या एका 
बाजूला आपण हल्ला करणार म्हणून पुकारा करावा. तिकडे तोका आणाव्या, 
दारुगोळा न्यावः. तोफखान्याची माणसे, लष्करातीळ लोक आणि बाजारवुणने 
यांनी तिकडे खूप गडबड उडवून द्यावी. म्हणजे किल्ल्यातीळ ळोक ठिकडे गोळा 
होऊन बंदोबस्त करू लागतील. 

त्याच वेळी किल्ल्याच्या दुसऱया बाजूस योग्य जागा शोधून काढून शे 
दोनशे शूर शिपायांनी जावे. किल्ले चढून जाण्यात ते पटाईत असावेत. त्यांनी 
काही आवाज न करता गुपचुपपणे जावे. त्यांच्याबरोबर हल्ला करण्याचे सामान 
किवा मशाली वर्गरे उजेड पाडणार्‍या वस्तू असू नयेत. त्यांनी अगदी सापाप्रमाजे 
जावे, आणि दोराच्या साहाय्याने ह्रप्रयत्नाने किल्ल्यावर पोहोचावे. ” 


पण किल्लेदाराला बहादूदुरखानाचा हा बेत समजला. त्यानेही युक्ती केली. 
त्याने असे ठरविले की ज्या बाजूने मोंगल बाजारबुणगें आणून हल्ला नारडा- 
ओरडा करतील त्या बाजूने आपणही किल्ल्यातील शूर शिपायांना गोळा करावे 
आणि नगारे-नौबती-कर्णे इत्यादींचा घोष करावा. मोंगलावर वरून दगड लोटून 
द्यावे, तेलाने माखलेले कपडे पेटवून वरून टाकावे. त्या कामात कसूर करू नवे- 
आणि ज्या जागी खानजहानची माणसे गुपचुप चढून येणार होती त्या ठिकाणी 
किल्लेदाराने शूर, निवडक आणि सवं प्रकारच्या शस्त्रांनी युक्त असलेले शिपाई 
घेऊन दबा धरून बसावे. त्यांनी कोणत्याही प्रकारचा आवाज करू नये. अशा 


२२२ : शिवपुत्र संभाजी 


रौतीने दवा धरून मराठे त्या आगंतुक पाहुण्यांची ( मिहमोन ना ख्वांदा ) म्हणजे 
ऑंग्लांची वाट पाहात बसले. 

ढरलेल्या वेळी मोंगलांची दोन माणसे वर चढली त्यांची डोकी दिसताच 
किभ्ल्यातील सैनिकांनी आपल्या प्राणहरण करणाऱ्या शस्त्रांनी त्यांच्यावर इतक्या 
जोराने आघात केला की त्यांचे डोळेच बाहेर आले. ते मोठ्या कष्टाने वाट चढून 
आळे होते तिकडेच ते फेकले गेले. इतर माणसे त्यांच्या मागे चढत होती. पण 
ती वरून पडणार्‍या माणसांबरोबर खाली पडली. 

एके दिवशी खानजहान बहाददुरचा मोतदार ( सईस ) म्हणाला, “ भुते 
बे करण्याच्या कामात मी पटाईत आहे. शंभर तोळे वजनाचा एक सोन्याचा साप 
तयार करा. तो माझ्या हाती द्या आणि हल्ल्याच्या वेळी मला आघाडीवर ठेवा. 
मी भुतांच्या मदतीने किल्ल्याच्या प्रवेशद्वारापयंन्त कोणतीही अडचण न येता जाऊ 
शकेन अज्ली मला आझ्या आहे. ” खानजहान बहाददुरने त्याच्या म्हणण्या प्रमाणे 
ब्यवस्था केली. 

तो मोतदार हल्ल्याच्या वेळी पुढे होता. अर्ध्या वाटेपरयन्त तो पोहोचला 
होता. इतक्यात किल्ल्यावरून गोफणीचा गोळा येऊन त्याच्या छातीवर इतक्या 
जोरात लागला की, मोतदाराच्या हातून सोन्याचा नाग उडाला आणि मोतदार 
खालो कोसळून पडला. 

सारांश-खानजहानवहाद्दूरने खूप परिश्रम केले. पण काम काही निघू 
शकते नाही. शेवटी बादद्वहाच्या आज्ञेने तोही वेढा उठवून निघाला. मोर्चे आणि 
किल्ल्यावर चढण्याची साधने तयार करण्यासाठी म्हणून मोंगलांनी खूप लाकडे 
जमविली होती. त्यात त्यांना बराच खर्च आला होता. कूच करण्याच्या दिवशी 
खानजहानच्या आज्ञेने मोंगळांनी लाकडांना आग लावून दिली. या वेळी किल्ल्या- 
तीळ लोक तटावर जमले होते. ते नगारे चोघडे इत्यादि वाजवीत होते. तोंडाने 
ते जे काही म्हणत होते ते उच्चार करण्यासारखे नाही ( हरफहाते नागुफतंना 
बजबान आवर्दद, ऑक्टोबर १६८२ ). कासिमखान किरमाणी हा शूर आणि 
तडफदार सरदार होता. त्याची या वेढ्याच्या कामावर नेमणूक झाली. त्यानेही 
खूप परिश्रम केले, पण काम काही पार पडले नाही. शेंवटी बादशहाने वेढ्याचे 
काम तहकूब केळे. कासिमखानला दुसर्‍या कामगिरीवर रवाना करण्यात आले.” ' 

खाफीखानाने दिलेल्या माहितीप्रमाणे भीमसेन सकक्‍सेनानेही या वेढ्यासंबंधी 
माहिती दिली आहे. भीमसेन सक्सेना म्हणतो, ' वाहाबुद्दीन याने किल्ल्याला मोचे 
लावले. किल्ल्याच्या बु्जासमोर शहाबुद्दीन याने लाकडाचा एक प्रचंड बुरुज उभा 
केला. त्यावर चढून पाचशे माणसे एका वेळी किल्ल्यावरील लोकांवर गोळ्यांचा 


१. मस्वायु-प, पृ'्ठ ९-१०. 


मराठा- मुघल संघर्ष : २२३ 


मारा करू शकत, इतक्यात बातमी आली की किल्ल्यातील लोकाच्या मदतीसाठी 
मराठ्यांचे सेन्य चाल करून येत आहे. बादशहाने बहादुदुरखानाला ताबडतोब 
मोंगलांच्या कुमकेस जाण्याची आज्ञा केली. बहाद्दुखानाने आपळे बाजारबुणगे 
आणि जड सामान बहाद्दुरगडाला ठेवले आणि तो गुलशनाबादेस (नाशिक) 
पोहोचला. बादशहाने त्याला तेथेच छावणी करण्याची आज्ञा दिली. त्याप्रमाणें 
बहाद्दुरगडचा तळ हलवून गुलशनाबादेस नेण्यात आला. मी (भीमसेन) आणि 
सय्यद कबीर हे बुणग्यांबरोबर गुलशनाबादेस पोहोचलो. दलपतराय याची गाठ 
घेण्यासाठी मी रामसेज येथे गेलो. रामसेज येथे शहाबुद्दीन याने लाकडी बुरुज उभा 
केला होता तो मी पाहिला. खरोखरच तो प्रेक्षणीय होता. शहाबुद्दीनखान याने 
रामसेजच्या किल्ल्यावर हल्ला चढविला. पण त्याला यशच आले नाही. मोंगलांची 
अनेक माणसे मारली गेली. दलपतराय याला दगडाच्या मार्‍यामूळे जखमा झाल्या. 
शहाबुद्दीन हा जुन्नरकडे रवाना झाला. बहाद्दुरखानाने रामसेजचा वेढा चालू 
ठेवला. त्याने किल्ल्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याचा काही उपयोग 
झाला नाही. शेवटी बादशहाच्या आज्ञेने त्याने किल्ल्याचा वेढा ७ठविला. शहाबुद्दीन 
याने अफाट खर्च करून लाकडी बुरुज तयार केला होता. त्यात पॅढा आणि दारू 
भरून बुरुजाला पेटविण्यात आले. प्रचंड जाळ झाला.”' भीमसेन व खाफीखान 
यांच्या माहितीत बरेच साम्य आढळते. 

औरंगजेबाच्या बातमीपत्रातून त्याने कोणत्या सरदाराला केव्हा धाडले, 
वेढा किती दिवस चालला होता, मराठ्यांनी कश्या तर्‍हेने प्रतिकार केला इ. 
गोष्टींचा बोध होतो. रामसेज जिकून घेण्यासाठी औरंगजेबाने शहाबृद्दीन खान, 
खानजहान बहाद्दुर, कासीमखान, मुहमंद खलील, शुभकरण बुंदेले, रामसिंह इ. 
मातब्बर सरदारांना रवाना केले होते. जेधे शकावलीप्रमाणे शके १६०४ चैत्र 
महिन्यात म्हणजे मार्च-एप्रिल १६८२ मध्ये शहाबुद्दीनखानाने रामसेज किल्ल्यास 
वेढा घातला * अखवबारांप्रमाणे दि. १६-४-१६८२ पूर्वी काही दिवस शहाबुद्दीन- 
खानाने रामसेजला वेढा घातला. हा वेढा सुरू झाल्यानंतर शहाजादा अकबर याने 
शहाबुद्दीन नावाच्या एका सरदाराबरोबर मराठ्यांच्या मदतीसाठी कुमक 
पाठविली होती. शहाबुद्दीन व मुघली सैन्य यांच्यात चकमक उडाली. 
मराठ्यांनी मुघली संन्यावर हल्ले सुरू केले. दि. ८-५-१६८२ रोजी शुभकरण 
बुंदेळाचा मुलगा दलपत बुंदेलाच्या मोर्चावर मराठ्यांनी हल्ला केला, त्यामुळे 
बुंदेल्याकडील अनेक माणसे मेली; काही जखमी झाली. त्यानंतर मराठे रतन- 
राठोड्चा मुलगा रामसिंग याच्या मोर्चावर तुटून पडले. दोन्ही बाजूंची माणसे 
तेथे झालेल्या चकमकीत जखमी झाली. रामसेजचा किल्लेदार चांगल्या तऱ्हेने वेढा 


१. मोआम-प, पृष्ठ ८०-८१. २. शिचप्र, पृष्ठ ३१-३२. 


२२४ : शिवपुत्र संभाजी 


लढवीत होता. त्याला मदत करण्यासाठी दि. १२-५-१६८२ पूर्वी रूपाजी 
भोसले निघाला. तो भाशिकच्या जवळपास पोहोचला; त्याच सुमारास एक 
मुघली अधिकारी रामसेजपासून दोन मैलांवर असलेल्या बाणगंगेपर्यंत गेला. 
रूपाजी भोसलेला थोपविण्यासाठी तो नाशिकला पोहोचला. मुघलखान यानें 
लिहिलेल्या माहितीप्रमाणे मराठ्यांची मोठी फौज रामसेज येथे एकत्र जमली होती 
म्हणून कासीमखानाला शहाबुद्दीनखानाच्या मदतीसाठी जाण्याचा हुकूम मिळाला. 
खू्पाजी भोसले व मानाजी मोरे नाशिकच्या परिसरातच वावरत होते. त्यामुळे 
शहाबुद्दीन खान रामसेजहून गणेदागावाजवळ गेला.' गणेशगाव नाशिकच्या 
पड्चिमेस दहा मैलांवर आहे. शके १६०४ वैशाखात (एप्रिल-मे १६८२) रूपाजी 
भोसले व मानाजी मोरे यांनी शहाबुद्दीनखानाशी गणेशगावाजवळ लढाई दिली. 
झालेल्या चकमकीत मराठ्यांनी मुघलांच्या पाचशे घोड्यांचा पाडाव केला. ' यानंतर 
शहाबुद्दीनखानाने मोचे लावून, लाकडी बुरुज उभारून किल्ला घेण्याचा प्रयत्न केला. 
मराठ्यांच्या विरुद्ध त्याचा टिकःव लागेना. शहाबुद्दीनखानाला वेढ्याच्या बाबतीत 
यश येत नाही असे दिसताच ओरंगजेबाने खान जहानबहाद्दूरला १२मे १६८२'च्या 
सुमारास हुकूम केला की, “ नसरतखानाला माझ्या दरबारात पाठवून तू मराठ्यांना 
तंबी देण्यासाठी पेडगावाहून नीघ.” हुकूमाप्रमाणे खानजहान बहाददुर १४-१५ 
मेच्या सुमारास रामसेजला पोहोचला. खानजहान बहाद्दुर व शहाबुद्दीन- 
खान हे मराठ्यांना तंबी देण्यासाठी निघाले. मे १४ ला मराठ्यांनी त्याच्या 
सैन्यावर छापा घातला. दाहाबुद्दीनखानाच्या पथकातील ( बिरादरी ) मुहंमह 
अरीफ व मराठे यांच्यात चकमकी उडाल्या. मराठे सतत हल्ले करीत 
राहिले, म्हणून मे १५ ला शरीफखान नाशिकहून रामसेज येथे रसद घेऊन 
पोहोचला.' मराठ्यांनी चारी बाजूंनी मुघली सैन्यावर अचानक हल्ला केला. 
तेव्हा भयंकर लढाई झाली. रामसेजच्या किल्लेदाराच्या मदतीसाठी मराठ्यांची 
कुमक वरचेवर जात होती. सात हजार मराठ्यांच्या तुकडीने डोंगराच्या दरीतून 
मुघल संन्यावर पुन्हा हल्ला केला. मे १४-१५ ला त्यांची शरीफलानाच्या 
संन्याशी लढाई झाली. झालेल्या लढाईत जाहिदखान, फंजुल्लाखान, व अनेक 
सरदार मारले गेले. महंमद अरीफही जखमी झाला. ही बातमी कळताच बादशहाने 
म्हटले की, "मी तुम्हाला सांगतच होतो को मराठे थांबून थांबून हल्ले करतात, 
तरी सावधगिरीने रहा. ” वरील चकमकोत मराठ्यांच्याकडील पाचशे-सहाक्े 


१. भख: १०-४-१६८२, १२-५-८२, १३-५-८२, ११-८-८२. 

२. शिचप्र, पृष्ठ ३२. 

३. मख: १२-५-१६८२, १७-५-१६८२, १९-५-१६८२; मवओर-प, 
पृष्ठ २२. 


मराठा-मुघल संघर्ष : २२५ 


माणसे दगावली व दोन हजार जखमी झाली.' या चकमकीत मुघलांचा जय झाला, 
असे शरीफखानाने कळविले होते पण प्रत्यक्षात मात्र मराठ्यांचा पराभव 
झालेला नव्हता. 

महिना सव्वा महिना रामसेजला वेढा देऊन झाला होता; तरी मुघलांना 
यश मिळाले नव्हते. औरंगजेबाने शहाबुद्दीखानाच्या मदतीसाठी एकामागून एक 
सरदार रवाना केले. २० मे १६८२ ध्या थोडे दिवस आधी कासीमखानाला 
हुकूम देण्यात आला की तू ताबडतोब शहाबुद्दीनच्या मदतीला जाऊन किल्ला 
ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न कर. किल्ला जिंकता आला नाही तर तोफखाना वर्गरे 
सामान शहाबुद्दीनंजवळ ठेवून परत फीर.* गढ लवकर ताब्यात यावा म्हणून 
बादशहाने हयातखान यास सजावल ( तांतडीची अंमलबजावणी करविणारा 
अधिकारी ) नेमला.' दि. ३० मे पूर्वी शहाबुद्दीन खानाने गडाच्या बुरुजावरील 
दरवाज्यावर गोळीबार केला. दरवाज्याजवळील भित कोसळली. बरेच सैनिक 
जखमी झाले. अशा तर्‍हेच्या चकमकी एप्रिलपासून जूनपयंत चालू होत्या. गणेश- 
गावाजवळ लढाई दिल्यानंतर रूपाजी भोसले रामसेजला पोहोचला. २१ जून 
१६८२ च्या सुमारास शहाबुद्दीनखानाच्या सैन्यातील करणसिह व रूपाजी भोसले 
यांच्यात दोन तीन वेळा चकमकी उडाल्या. मुघलांनी मराठ्यांना हटविण्याचा 
प्रयत्न केला त्यात रूपाजी भोसले व इतर काहीजण जखमी झाले. जून महिन्याच्या 
अखेरीस शहाबुद्दीनखानाने लढत लढत रामसेजच्या दरवाज्यापर्यंत मोर्चा पोहोच- 
विला होता. त्याला २०० मण दारू व २०० गोळे इत्यादी गोष्टींची आवश्यकता 
असल्यामुळे सलाबतखान याला सामान घेऊन जाण्यास सांगितले. 

शहाबुद्दीखान व कासीमखान यांनी दि. ११ जुलै १६८२ रोजी रामसेज 
किल्ल्याला वेढा दिला. त्यांनी किल्ल्यावर हल्ले सुरु केले. किल्ल्याचा दरवाजा 
बराच उंच होता. मुघली संन्य किल्ल्याच्या दरवाजापर्यंत पोहोचले. परंतु 
त्यांना किल्ल्यांत शिरता आले नाही. मराठ्यांनी किल्ल्यावरून मोठमोठे दगड 
ढकलून दिल्यामुळे मुघली संन्यातील अनेक लोक मरण पावले. वरील जागा 
चढण्यास बरीच कठीण आहे हे लक्षात येताच मुघली सन्य आपल्या संन्यात परत 
गेले. यानंतर शहाबुद्दीनखान व खानजहानबहाद्‌दूरने रामसेजवर दोन-तीनदा हल्ला 
केला. १८ जुलला शहाबुद्दीनखानाने आपल्या संन्यासहित किल्ल्यावर हल्ला 
केल्यानंतर चार माणसे आत शिरली; परंतु मराठ्यांनी त्यांना कापून काढले, 
इतर माणसे जखमी झाली. इतके करूनही मुघलांना कोठेच यश मिळेना तेव्हा 


१. अख: १९-५-१६८२, २२-५-१६८२, ३०-५-१६८२. 
२. अख: २०-५-१६८२. ३. मवओ-प, पृष्ठ ररे. 
शि. सं....१५ 


२२९६ : शिवपुत्र संभाजी 


शहाय्‌दीनखांने आपल्या मोर्चाकडे परत गेला. औरंगजेबाने छानजहानला परत 
थोळाविळे. मुघलांच्या प्रत्येक हल्ल्याला मराठे यशस्वीपणे तोंड देत होते. सतत 
केकेल्या प्रतिकारामुळे तेथे शिबंदी कमी पडणे साहजिकच होते. संभाजीराजांचे या 
बेढ्याकडे लक्ष होतेच. दिनांक ३०-७-१६८२ च्या सुमारास संभाजीराजांनी एक 
हजार सैन्याची तुकडी रामसेज येथील अधिकार्‍याच्या मदतीसाठी घाडली. या 
तुकडीने मुहमंद खलीलच्या मोर्चावर हल्ला केला. खानाकडील माणसे मेली. 
शहाबुद्दीन खानही पळाला. म्हणून महासिंग कदोरियाला मुकाबला करण्यासाठी 
पुढे धाडण्यात आले ' इतक्या निकराने झालेल्या वेढ्यासंबंधी इंग्रज वखारवाल्यांना 
फारशौ माहिती नव्हती. दि. ३०-७-१६८२ रोजी कारवारकर सुरतेला कळवितात 
की, ' हंबीरराव जखमी झाला व रामसेजगड मोंगलांनी घेतला.” * पण त्यांच्या 
बातमीत तथ्य नव्हते. 

मुघल सैन्य रामसेजच्या किल्ल्याकडे जातच होते. २१-८-१६८२ 
च्या सुमारास ५००-६०० मेवाडी लोक बालाकुंडच्या रस्त्याने रामसेजच्या 
जवळ घुसले. त्यांनी बेलगाडीवाल्यांना बोलविण्यासाठी मोठ्याने आरोळ्या ठोकल्या. 
त्या आवाजाने मराठ्यांना जाग आली. मुघल संन्य येत आहे हे पाहताच 
मराठ्यांनी वरून दगड फेकले. पुन्हा चकमकी उडाल्या. मुघलांकडील बरेच लोक 
जखमी झाले. शेवटी आपले सामान शहाबुद्दीन खानाजवळ ठेवून बादशहाच्या 
भेटीस जावे असा कासीमखानाला हुकूम देण्यात आला * औरंगजेबाने अनेक 
सरदार धाडूनही रामसेजगड मुघलांना जिंकता आला नव्हता. दि. २०-९-१६८२ 
रोजी शहाबुद्दीनखानाने चारी बाजूंनी गडाला वेढा दिला. त्यावेळी किल्ल्याचा एक 
बुरुज बादशाही अमलाखाली गेला होता. प्रत्यक्षात जेधे शकावलीप्रमाणे शहाबुद्दीन- 
खानाने अइवीनमासी ( २० सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर १६८२ ) वेढा उठविला." 
त्याने किल्ला घेण्याबाबत खूप कष्ट घेतले होते. स्वत.च्या जिवाचीही पर्वा 
केली नव्हती. बादशहाने त्याला हुकूम दिला की त्याने तोफखाना खानजहान 
बहाद्दूरच्या जवळ सोडून अंतूरचा ठाणेदार अहमद याच्याजवळ जावे. रामसेजगड 
खानजहानबहाद्दुरच्या आअधिकाराखालील विभागात होता. १६८* च्या 
सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस खानजहान बहाद्दुरने किल्ल्याला वेढा 
घातला. त्याला वाटत होते की किल्ला लवकरच आपल्या ताब्यात येईल. 
प्रत्यक्षात खानजहान बहाद्दुरला काही प्रगती करता आली नव्हती ऑक्टोबर 


१. अव: २३०-५-१६८२, * १-६-१६८रे, २-७-१६८२, १२-७-१६८रे 
१६-७-१६८२, २४-७-१६८२, ३०-७-१६८२. 

२. €्ाणळा (0 50, 30-7-1682; 50. ४०. 109. 

३. अख: २७-८-१६८२. ४. शिचप्र, पृष्ठ ४८. 


मराठा-मुधल संघर्ष : २२७ 


महिन्यात खानजह!नबहाद्वुशला हुकूम देण्यात आला होता की त्याते रामसेज 
किल्ल्याच्या जवळ थोडे लोक सोडून तळ कोकणच्या खोऱ्यात बहाद्दुरखानाच्या 
मदतीस जावे. प्रत्यक्षात खानजहानबहाद्‌दुर रामसेजलाच होता. १६८२ च्या 
ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस उम्दतुल्मुल्क (म्हणजेच खानजहानबहाद्दूर) याने 
रामसेजच्या किल्ल्याला वेढा घालून मोर्चे कायम केले होते. परंतु बादशहाते 
त्याला हुकूम दिला की त्याने जमेअतिस (जुम्रात) वेढ्यात ठेवून स्वतः तळकोकणच्या 
खोर्‍यात जावे. ' औरंगजेबाने रामसेजच्या वेढ्याचे लक्ष कमी करून तळकोकणात 
सवं सैन्य घाडण्याचे ठरविले होते. रामसेज किल्ल्याचा मराठे यक्षस्वीपणे प्रतिकार 
करीत होते. त्रिबकगडावरून केशव त्रिमल रामसेजला युद्धसाहित्य पुरवीत होता. ' 
नोव्हेंबर महित्याच्या पहिल्या आठवड्यात मराठे एक तोफ वत्रिवकगडावरूत 
रामसेजला नेत असताना मुघलांनी मराठ्यांना अडवून त्यांच्याकडून ती तोफ 
घेतली. खानजहानबहाद्‌दुरने किल्ला जिंकून घेतो म्हणून बादशहाला कबूल केले 
असले तरी प्रत्यक्षात त्यालाही यश आले नव्हते. खानजहान बहाद्दुरला या वेढ्यात 
३७,६३० रु. खरचं आला होता. ' कदाचित्‌ खाफीखानाने म्हटल्याप्रमाणे 
खानजहानबहाद्‌दुरने जादूटोण्यासाठी, नाग वगैरे केलेल्या गोष्टींमुळे इतका खर्च 
आला असेल. रामसेज किल्ल्यातून कूच करून तो तळकोकणच्या खोर्‍्याकडे 
रवाना झाला. 

या वेढ्यासंबंधी जेधे करीन्यात थोडक्यात पण मुद्देसूद माहिती दिळेली 
असून ती वर दिलेल्या माहितीशी जुळणारी आहे. ' किल्ले रामसेजेस वेढा 
घालावयास शाब ( हा? ) दीखान पाठविला. वेढा घातला धमधमे गनीमाने 
बांधोन बहुत लगट केला परंतु राजश्री केसो त्रिमाल पेशवे यांनी त्र्यंबकगडी 
राहोन सामा पुरविला. हरभातेने मदती केली. सहा महिने किल्ला आडविला. 
किल्ला न येई याकरिता पातवाहानी शाब (हान) दीखानास बोलावून नेला.” * 

१६८४ पर्यन्त रामसेज किल्ला मुघलांना जिकता आला , नव्हता. १६८४ 
च्या डिसेंबर महिन्यात मराठ्यांची फौज मोंगली गावांवर हल्ला करण्यासाठी 
किल्ल्याच्या जवळपास जमली होती. ही बातमी कळताच नाशिकहून इकरामखान 
बहादुदुरने दि. १२-१२-८४ रोजी मराठ्यांबरोबर मुकाबला केला. मराठ्यांच्या- 
कडील २०० माणसे मेली. या चकमकीत मुघल विजयी झाले. " अशा प्रकारे 
अनेक तर्‍हेच्या चकमकी किती दिवस चालू होत्या हे समजत नाही. मुघलांनी 
१६८२ च्या फेब्छवारी-मार्चमध्ये प्रथम रामसेज घेण्यासाठी वेढा दिला. १६८४ 


१. अख: ३०-९-१६८२, १९-१०-१६८२, २६-१०-६६८२. 
२. शिचप्र, पृष्ठ ४८- ३. अल: १२-११-१६८२, ७-१२-१(६८२. 
४. शिचप्र, पृष्ठ ४८. ५. अख: २२-१२-१६८४. 


२२८ : शिवपुत्र संभाजी 


अर्यन्त त्यांना भड घेण्यात यश आले नव्हते. रामसेजच्या किल्लेदाराने वेढा परतवून 
लावला म्हणून संभाजीने किल्लेदाराकडे खिलतीचा पोषाख, रत्नजडित कडे आणि 
नगद रक्कम पाठवून त्याचा गौरव केला. इतर किल्लेदारांच्या मानाने तो श्रेष्ठ 
म्हणून त्याचा मानसन्मान करून आपल्या प्रमुख किल्ल्यावर त्याची बदली करण्यात 
आली. रामसेजवर दुसरा किल्लेदार आला. ' इतक्या चांगल्या तर्‍हेने ज्याने 
किल्ला लढविला, त्या किल्लेदाराचे नाव आणि त्याला कोणत्या गडावर प्रमुख 
नेमले यासंबंधी काहीही माहिती उपलब्ध नाही. खाफीखानाच्या म्हणण्याप्रमाणे 
संभाजीराजे यांनी किल्लेदाराला दुसर्‍या गडावर नेमले. त्यानंतर सुमारे २-३ 
बर्षानी रामसेज भागात असलेल्या अबदुल करीम ' नावाच्या एका जमीनदारामाफंत 
भुल्हेरचा किल्लेदार नेकनामखान याने रामसेजच्या नवीन किल्लेदाराला वश करून 
घेतले. ' ईइवरदास नागर लिहितो, “ परमेश्वराच्या कृपेने आणि बादशहाच्या 
भाग्याने रामसेजचा किल्ला मोंगलाच्या ताब्यात आला आहे. बादशहाने अब्दुल- 
करीम यास खिलतीचा पोशाख, जडावाचा खंजीर, एक हत्ती, पांचहोची मन्सब 
आणि १०००० रु. रोख बक्षीस म्हणून दिले. * अशा प्रकारे १६८७ मध्ये 
रामसेज किल्ला केवळ फितुरीमुळे मोंगलाच्या ताब्यात गेला. इतर मूलुख किवा 
काही गड ज्याप्रमाणे मुघलांनी फितुरीने घेतले तश्याचप्रकारे रामसेज गडही घेत 
छेला आहे. 
पत्रक गड : 

मुघली संन्याच्या एका वेळी अनेक ठिकाणी आक्रमक हालचाली चालू 
होत्या. रामसेजला वेढा घातलेला असतानाच मुघल त्रिबकगड घेण्याचा प्रयत्न 
करीत होते. हा गड नाशिकच्या आग्नेयेस २० मैलांवर आहे. रामसेजच्या वेढ्याच्या 
वेळी केशव त्रिमल याच गडावरून रामसेजला दारुगोळा व युद्धसाहित्य पुरवीत 
असे* १६८२ च्या डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मराठ्यांची फोज 
पत्रवकगडाच्या बाजूला गेल्याने खानजहानबहाद्‌्दूरचा मुलगा मुजफ्फरखान याला 
'फौजेच्या जोरावर तंबी देण्यासाठी नेमण्यात आले. मुजफ्फरखान आणि मराठ्यांच्यात 
चकमक झाली. त्यानंतर बहरामंदखानाने त्रिबकगडाच्या तीन वाड्या जाळल्या. 
या विजयाबद्दल त्याला १००० रु. किमतीचा हत्ती देण्यात आला.* संभाजीच्या 
बाजूने राघो खोपडा याने १६८३ च्या फेब्रुवारी महिन्यापूर्वी अनामतखानाकडे 
चाकरी करण्याची इच्छा व्यकत केली. त्याच्यावर बादशाही कृपा झाली असती 


१. मस्वायु-प, पृष्ठ ११. २. नासिक जिल्ह्यातील पेठचे धर्मांतरित 
घराणे. पेठकरांचे उल्लेख पेशवे कागदपत्रात आहेत. 

३. मस्वायु-प, पृष्ठ ११. ४. मोआम-प, पृष्ठ २३. 

५. शिचप्र, पृष्ठ ४८. ६. अख: ६-१२-१६८२. 


.मराठा-शुघल संघर्ष : २२९ 


तर तो भुधलांना त्रिबकगड भिळवून देणार होता. यासाठी त्याला ७०० जात व 
२०७० स्वारांचा भान देऊन काही रोख रबकमही देण्यात आली. राघो खोपडा 
किवुर होऊन त्रिवकगडाच्या किल्लेदाराकडे गेला. किल्लेदार मुघलांना वश होऊन 
त्यांना किल्ला देईल अशी राघो खोपडा याची समजूत होती. परंतु तो फितुर न 
होता संभाजी राजांशी एकनिष्ठ राहिला. राघो खोपड्याचे कारस्थान अयशस्वी 
झाल्यःने तो तेथून पळाला. त्याच्या हातून काम झाले नाही म्हणून त्याच्या माफंत 
मध्यस्थी करणाऱया जमनाजीची स्वारांची वाढ कमी करून इहतमामखानाने त्याला 
केद केले. माझा राघो खोपड्याशी संबंध नाही असे जमनाजीने सांगितल्यावर 
त्याला जामिनावर सोडण्यात आले.' लढण्यापेक्षा फितुरीने गड घेण्याचे मुघलांचे 
प्रयत्न सतत चालत असले तरी त्यांना नेहमीच यश मिळत होते असे दिसत नाही. 

बह्रामंदखानाने पूर्वी त्रिबकगडाच्या जाळलेल्या तीन वाड्या मराठ्यांनी 
पुन्हा वसविल्या. मराठ्यांच्या हालचालीचे निरीक्षण मुघल अधिकारी नाशिकहून 
करोत असत. १६८४ च्या नोव्हेंबर महिन्यात अकरमतखान आणि मरहमतखान 
स्वार होऊन त्रिबकगडास गेले. त्यांनी पुन्हा वाड्या जाळल्या आणि लोक व जनावरे 
हस्तगत केली. झालेल्या चकमकीत मराठ्यांचा पराभव झाला. 

रामसेज अणि त्रिबकगड येथे मुघलांनी वेढे दिले तेव्हा १६८२ च्या 
ऑक्टोबर महिन्यापूर्वी त्यांनी नाशिकला ठाणे घातले. त्यानंतर मराठ्यांची एक 
तुकडी नाशिकला जाऊन तिने जवळपासची काही गावे लुटून त्या गावांना आगी. 
लावल्या.' नाशिकचा ठाणेदार अकरामखान याने १६८४ ध्या ऑक्टोबर महि- 
न्यात मराठ्यांच्या २४ लोकांना अटक केली. त्यात रामसेजच्या किल्लेदाराचा 
एक ओरस पुत्र आणि दुसरा तळकोकणातील देशमुखाचा मुलगा होता. या 
दोघांकडून माहिती काढून घेऊन त्यांना इहतमामखानाकडे पाठवावे असा हुकूम 
देण्यात आला होता." 

मुघल अधिकार्‍यांची नाशिकला ये-जा चालू असे. १६८४ च्या डिसेंबर 
महिन्याच्या दुसऱया आठवड्यात बऱहाणपूरचा सुभेदार सय्यद मुनव्वरखान 
नाशिकला पोचला. तेव्हा पिंपळगाव येथे ठाणे कायम करण्याचा त्याला हुकूम 
देऊन सावध राहण्यास सांगण्यात आले. संभाजीकडे नाशिकच्या भागातून अन्नधान्य 
जात असल्याने मुनव्वरखानाला ते जाऊ देऊ नये असे बजावण्यात आले होते. 
मराठघांकडील कोणालाही या प्रांतात येऊ देऊ नये असेही त्याला सांगण्यात आलेले 
होते." इंग्रजांच्या बातमीप्रमाणे यावेळी मराठ्यांच्या प्रदेशात महागाई झालेली 


१. अल : ८-२-१६८३. २. अख: २६-११-१६८४. 
३, अख: १४-१०-१६८र. 
४. अख: १२-१०-१६८४. ५. अख: २४-११९-१६८४. 


३१० : शिवपुभ संभाजी 


दिशते.' संभाजी राजे सैनिकांना अन्नघात्य कभी पडू नये म्हणून अहमदाबाद, 
शुरतेहून, गुजराथेतून पुरवठा करण्याचा प्रयत्न करीत असावे. 

१६८५ सालच्या जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीला संभाजीचा सरदार 
तात्याराव ( कात्यारांवे ) ५०० स्वारांसह नाशिकजवळ सिन्नर आणि भगोरच्या 
( भणूर ) भागात मुकाबला करण्यासाठी गेला होता. तेव्हा शिवनेरचा ठाणेदार 
मुहम्मद खलील व भगोरचा ठाणेदार गोविदराव हे त्याला सामना देण्याची 
कामगिरी बजावीत होते.' मराठ्यांची फौज नाशिकच्या बाजूस गेल्याचे तेथील 
ठाणेदार अकरामखान व सय्यद मुनव्वरखान यांच्याकडून समजताच लुतफुल्लाह- 
खान व इअतकादखानास फोजेसह मराठ्यांना तंबी देण्यास सांगितले.' त्याचप्रमाणे 
आतिझखानही मराठ्यांना तंबी देण्यासाठी फोजेसह नाशिककडे गेला. * नाशिक 
शहराच्या संरक्षणासाठी तेथील ठाणेदार अकरामखान यास तेथेच ठेवून सय्यद 
मुनव्वरखानाने त्याच्या लोकांसह आणि नियुक्‍त केलेल्या २०० स्वारांसह नाशिक 
जिल्ह्यात आलेल्या मराठ्यांना तंबी देण्यासाठी स्वारी केली." आतिशखान 
नाशिकला पोचल्यावर त्याला तेथे गुप्तचरांकडून मराठ्यांची फौज नाशिकहून 
बागलाणात गेल्याचे समजले. तेव्हा आतिदखानाच्या मुलाने बुणगे व जास्तीचे 
सामान मुहम्मदपूर येथे ठेवून मराठ्यांचा पाठलाग केला. मराठ्यांची फोज 
नाशिकहून वऱ्हाडात गेली होती. म्हणून अकरामखानाने काही लोक सय्यद 
मुनव्वरखानाजवळ ठेवून उरलेल्या लोकांसह मराठ्यांचा पाठलाग केला. 
आतिशखान नाशिकला पोचेपर्यंत सय्यद मुनव्वरखानाने तेथेच राहावे असा 
त्याला हुकूम होता.' याच वेळी घोडेस्वारांसह मराठ्यांना तंबी देण्यासाठी गाजी 
उद्दीनखान नाशिकला गेला." मराठ्यांनी मुघलांना बराच त्रास देऊन सतावले 
असावे असे मुघलांच्या या घावपळीवरून दिसते. 

१६८२ आणि १६८४ मध्ये व्रिबकगड घेण्याचा मुघलांचा प्रयत्न फसल्या- 
नंतर मुघल सरदार मातबरखान याने तो गड घेण्यासाठी १६८८ च्या ऑगस्ट 
महिन्यात वेढा घातला. 

१६८८ मध्ये औरंगजेबाने मातबरखाताच्या नावाने फर्मान सादर केले. त्यात 
म्हटले होते की, “ तुमची अर्जी (अजंदाश्‍त) मिळाली. मजकूर आमच्या नजरेस 
आला तुमची कामगिरी पसंत केली जात आहे. तुम्हाला खिलतीची वस्त्रे, एक 
हत्ती, वीस हजार रुपये रोखही देण्यात येत आहेत. तुमच्या मन्सबीत पाचशेची वाढ 


१. ४१ : 2-12-1681. २. अख: ५-१-१६८५. 
३. अख: ५-१-१६८५. ४. अख: २-२-१६८५. 
५. अख: ४-२-(६८५. 

६. भख: ६-२-१६८५. ७. अख: ८-२-१६८५. 


मराठा-मुषल संघर्ष : २३१ 


करण्यात येत आहे. तुमची विनंती आम्ही मान्य करतो. त्याचा तपशील बल्शी 
उल्मु”क बहरामखान याच्या पत्रावरून कळून येईल. मुहंमद अफझलच्या मन्सबीत 
बाढ करण्यात आली आहे. बादशाही कृपेबद्दल तुम्ही आभारी राहावे आणि बाद- 
झाहाची अधिकाधिक सेवा करावी. त्र्यंबकचा किल्ला घेण्याचा हरप्रकारे प्रयत्न 
करावा. त्याचे चीज होईल हे जाणावे.” 

मातब रखानाने पट्टागड आणि इतर गड जिकल्यानंतर १६८८ च्या ऑगस्टच्या 
अखेरीस त्रिबकगडाला वेढा घातला. त्या वेढ्यासंबंधात बादशाहाला कळविताना 
मातबरखान लिहितो, “ त्र्यंबकच्या किल्ल्याला मो सह। महिन्यांपासून वेढा घातला 
होता. किल्ल्याभोवती मी चोक्या बसविल्या होता. सहा महिन्यांपासून किल्ल्याच्या 
लोकांना ये-जा करणे मुष्कोल झाले होते. किल्ल्यात रसदेचा एक दाणा पोहोचू 
नये अशी मी व्यवस्था केली होती. यामुळे किल्ल्यातील लोक हवालदिल झाले. 
त्यांनी शरण येण्याची तयारी दाखविली. 

* गुल्शनाबाद नाशिकच्या ठाण्यात आमचे सन्य थोडे होते. या भागात 
मराठ्यांच्या हालचाली सुरू झाल्याच्या बातम्या पसरल्या. ही परिस्थिती पाहून मी 
त्र्यंबकच्या किल्लेदारांना बादशाही कृपेची आश्‍वासने दिली. जुलूस बत्तीस रबिलावल 
महिन्याच्या सव्वीस तारखेस (८ जानेवारी १६८९) त्र्यंबक किल्ल्याचे अधिकारी 
तेलंगराव आणि इयामराज हे किल्ल्यावरून खाली उतरले. आपल्या कृपेने त्र्यंबकचा 
किल्ला आमच्या ताब्यात आला. तेलंगराव आणि शयामराज यांना कोणत्या मन्सबी 
द्यावयाच्या याचा तपशील सोबतच्या यादीवरून दिसून येईल. त्यांची अर्जी आणि 
किल्ल्याच्या किल्ल्या या काका मन्सबदार याच्या भावाबरोबर पाठविल्या आहेत. 
त्या आपल्या पाहण्यात येतील...” 

त्र्यंबकच्या किल्ल्याच्या मोहिमेत औगडचा (ओंढा ? ) किल्लेदार श्यामसिंग 
याचा मुलगा हरीसिंग याने आपल्या जमेतीनिशी कामगिरी केली आहे. त्याच्या- 
बरोबर तीनशे स्वार आणि एक हजर पायदळ देऊन मो त्याला त्र्यंबकचा किल्ला 
सांभाळण्याच्या कामावर नेमले आहे. नवीन किल्लेदार नेमून येईपयंत तो हे काम 
सांभाळील. त्याच्या मन्सबीत पन्नास (जात) आणि पन्नास स्वार अशी वाढ कर- 
ण्यात यावी ही आशा तो बाळगून आहे.” * 

हा किल्ला ताब्यात आल्यानंतर औरंगजेबाने मातबरखानास फर्मान पाठविले, 
ते असे (१६८९ फेब्रुवारी) : “ मातबरखानाने जाणावे की तुमची अर्जी पोचली. 
आपण '्र्यंबकचा किल्ला जिकून घेतला असून त्र्यंगलवाडीच्या किल्ल्याला वेढा 
घातला आहे असे तुम्ही कळविले आहे. त्र्यंबकच्या किल्ल्या तुम्ही पाठविल्या त्या 


१. नवभारत, सप्टेंबर १९६९, पृष्ठ २०. २. कित्ता. 


२३२ : शिवपुत्र संभाजी 


आमच्या नजरेखालून गेल्या. तुमची कामगिरी पसंत करण्यात येत आहे. तुमच्या 
स्वत:च्या मन्सबीत (जात) पांचशेची वाढ करण्यात येत आहे. तुमच्या मन्सबी- 
(स्वार) तील सहाशे स्वार हे बिनशतं राहातील. तुमची पूर्वीची आणि आताची 
मन्सब मिळून तीन हजारी (दोन हजार जात आणि एक हजार स्वार दो अस्था) 
होईल. तुम्हाला खिलतीचा पोशाख, झेंड्याचा मान आणि तीस हजार रुपये रोख 
देण्यात येत आहेत. याबद्दल तुम्ही आभार मानावे आणि प्रथम बालाघाटातील किल्ले 
जिकून घेण्याचा प्रयत्न करावा. त्यानंतर घाटाखालचे किल्ले जिकून घ्यावे. त्र्यंबकची 
किल्लेदारी कदीमकुलीखान याजकडे देण्यात आली आहे. 

कदीमकुलीखान तिकडे पोहोचताच तुम्ही कोकणांत उतरावे आणि माहुली 
आणि त्या भागातील इतर किल्ले ताब्यात आणावे. कल्याण, भिवंडी वगैरे महालांत 
ठाणी बसवावी आणि त्या जिल्ह्याचा बंदोबस्त तुम्ही करावा.” ' 

ईशवरदास नागरने दिलेल्या माहितीप्रमाणे मुघल सरदार मोतिमदखानाने 
(मातबरखान) त्रिबकचा किल्ला जिकून घेतला होता. त्याला बक्षीस म्हणून 
३०,००० रूपये देण्यात आले.' 


नाशिक जिल्हा : 

साल्हेर, मुल्हेर, रामसेज, त्रिवकगड येथील मुघल आक्रमणाला मराठे 
चांगले तोंड देत होते. नाशिक जिल्ह्यात औंढा-पट्टा, कंचनगड, अंकाई-टंकाई, 
हनुवंतगड, आवळा-जवळा इत्यादी ठिकाणी मराठे आणि मुघल यांच्यात चकमकी 
उडाल्या. य़रा लढाया मोठ्या नसल्या तरी त्यावरून मराठ्यांच्या हालचालींचा 
विस्तार सहज ध्यानात येतो. १६८२ च्या जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात 
मराठे व मुघल यांच्यात ओंढा-पट्टा गडावर लढाई झाली. औंढा गड नाशिक 
जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्‍याच्या नैक्हत्येस आणि देवळालीच्या दक्षिणेस १० 
मैलांवर आहे. पट्टागड अहमदनगर जिल्ह्याच्या अकोला तालुक्‍यातील अकोल्याच्या 
वायव्येस १६ मैलांवर आहे. हे दोन्ही गढ मराठ्यांच्या ताब्यात होते. मुघलांनी 
या गडांना वेढे दिले तेव्हा मराठे व मुघलांच्यात चकमकी झाल्या. पण त्यात” यश 
न भाल्याने खानजहानबहादूदूरने मुजफ्फरखान, रणमस्तखान व मोहकमसिह यांना 
रवाना केले. मराठ्यांनी तेथून त्यांच्या विशिष्ट यृद्धतंत्रानासार पळाल्याचा आव 
माणला आणि संधी मिळताच पुन्हा हल्ला केला. पुन्हा झालेल्या लढाईत दोहोकडील 
माणसे मेली.' मुघलांना हे दोन्ही किल्ले जिकता आले नाहीत १६८५ च्या फेब्रुवारी 
महिन्याच्या दुसऱया आठवड्यात रूपाजी भोसले मोठी फौज घेऊन औओंढा-पट्टा 
येथून मुघलांच्या प्रदेशात शिरला. तेव्हा नाशिकला असलेला गाजिउद्दीन फिरोजजंग 


१. नवभारत, सप्टेंबर १९६९, पृष्ठ २०-२१. 
२. मोमसं-प, पृष्ठ २६. ३. अख: ९-६-१६८२- 


मराठा- मुघल संघर्ष : २३३ 


लेथे धावून गेला. मराठे तेथून पुढे गेले. मराठ्यांच्या फौजेतील बरीच माणसे 
भेली' असा मुधलांचा दाबा आहे. 
पषट्टागड : 
१६८८ साली मातबरखानाने बागलाणातील अनेक गड घेण्यास सुरुवात 
केली होती. पट्टागडासंबंधी १६८८ मध्ये मातवरखानाने औरंगजेबाकडे अज 
पाठविला. त्यात तो लिहितो, “ हा सेवक मातबरखान अर्ज करतो कीं या 
सेवकाने काही दिवसांपासून , सुमारे एक हजार कोळी, भिल्ल आणि मावळे यांचे 
पायदळ पथक चाकरीत घेतले होते. मराठ्यांच्या ताब्यात असलेले पट्टा आणि 
इतर किल्ले यांच्या लगतच्या जमीनदारांना रकमा पुरविण्यात आल्या आणि 
त्यांना मन्संबी आणि इतर बक्षिसे यांची प्रलोभने दाखवून त्यांना बादशाही कृपेचे 
उमेदवार बनविण्यात आले. हरजी जाखडे याचे आणि तरतीबखान याचे आपसात 
वाकडे आले होते. त्यामुळे हरजी हा सिन्नर परगण्यातील सोना या आपल्या 
गावी जाऊन बसला होता. त्याला रोख रक्‍कम, घोडा आणि शिरपाव ही दिली 
होती; उभे केलेळे पथक त्याच्या दिमतीला देण्यात आले आणि पट्टा किल्ला 
जिकून घेण्याच्या कामगिरीवर तो रवाना झाला. तो किल्ला घेण्याची योग्य संधी 
शोधीत होता पण ही मोहीम पार पडेना. त्याला कारण तरतीबक्षानाने निर्माण 
केलेल्या अडचणी होत. 

याच सुभारास बादशहानी मला गुल्शनाबाद नाशिकच्या ठाणेदारीवर 
नेमले. मी हरजीची हरप्रकारे समजूत घातली. बादशहाच्या राज्यारोहणाच्या 
एकतिसाव्या वर्षी ( जुलूस एकतीस ) रबिलावल महिन्याच्या सतरा तारखेस 
(११ जानेवारी १६८८) मी सरकारी सैन्य आणि माझी पथके किल्ला घेण्याच्या 
कामावर रवाना केली. रबिलावलच्या तेवीस तारखेस ( १७ जानेवारी ) माझे 
सैनिक मध्यरात्रीच्या सुमारास दोर लावून किल्ल्याच्या तटावर चढले आणि त्यांनी 
किल्ला जिंकून घेतला. या मोहिमेत उभय पक्षांपैकी जे मारले गेले आणि 
शत्रूपेकी जे कंद झाले त्यांचा तपशील पाठविण्यात येईल. 

या मोहिमेसाठी मला पंचेचाळीस हजार रुपये कर्ज काढावे लागले. ती 
रक्‍कम मोहिमेत खर्च झाली आहे. आपल्या कृपेने अल्पावघीत इतर किल्ले जिकून 
घेण्याची आशा बाळगून आहे. मुहंमद अफझल याला मी संगमनेरहून या मोहिमे- 
साठी बोलावून घेतले होते. त्याच्या बरोबर पट्टा किल्ल्याच्या किल्ल्या पाठवीत 
आहे. केशवदास बुंदेला याच्याबरोबर भगूरचा ( नाशिकजवळ ) ठाणेदार 
गोविदराव याचे निम्मे पथक देऊन केशवदासला तूर्त किल्ला सांभाळण्यास सांगि- 
तले आहे. किल्ल्याच्या पायथ्याच्या इलाख्यावर मी गोविदरावची फोजदार म्हणून 


१. अलख: १८-२-१६८५. 


२६४ : शिवपुत्र संभाजी 


नेमणूक केली आहे. त्याचा पुतण्या राजाराम याची नेभणूक भगूरचा ठाणेदार 
म्हणून करावी. केशवदास हा शिपाईगडी असून कामाचा मनुष्य आहे. त्याची 
मन्सब वाढवावी. लवकरच चांगली मन्सब असलेल्या किल्लेदाराची आणि हशमाची 
तैनात व्हावी ही विनंती. 

हा किल्ला मोठा असून याच्याभोवती मराठ्यांचे किल्ले आहेत. या 
किल्ल्याच्या संरक्षणासाठी कमीत कमी दोन हजार तोपची ( बंदुकधारी-मस्केटीयर) 
लागतील. त्यास पाठविण्यात आले तर योग्य होईल. नसल्यास मला आज्ञा करावी 
म्हणजे दोन हजार पायदळ नव्याने उभारून मी किल्ल्याची खात्रीलायक व्यवस्था 
ठेंबोन. तोपच्याना औरंगाबादच्या सरकारी खजिन्यातून दोन महिन्यांचा पगार 
आगाऊ देण्याची व्यवस्था व्हावी." ' 

पट्टागड जिंकल्यानंतर मातबरखानाने कलंग, बाबहार, तबाका, रोहतगड 
हे गड जिकून घेण्याची तयारी सुरू केली. त्या संबंधात बादशहाला १६८८ साली 
पाठविलेल्या अर्जात तो लिहितो, “ रोहतगड हा घाटाच्या माथ्यावर आहे. 
कुलंगच्या किल्ल्यात मराठ्यांनी आपले ठाण मांडले होते. त्यांनी तेथे मोठ्या 
इमारती बांधल्या होत्या. मी कोळी, भिल्ल आणि मावळे यांची पथके चाकरीत 
घेतली आणि त्यांना कुलंगच्या (कुलंग इगतपुरीपासून नऊ मैल आहे.) किल्ल्या- 
कडे पाठविले. माझी पथके जवळच्या दर्‍यातून दबा घरून बसली. चौकी पहारे 
ढिले झाले की किल्ला ताब्यात घ्यावा असा त्यांचा बेत होता. पण कुलंगचा 
किल्ला मजबृत आहे. दौलताबादच्या किल्ल्याप्रमाणेच हा डोंगरी किल्ला चार- 
पाचझे गज डोंगर तासून बनविला आहे. उघड हल्ला करून अगर दोर लावून 
किल्ल्यावर चढून तो जिकून घेणे कठीण होते. या किल्ल्यातील संनिकांची 
बायकामुले तळकोकणात प्रबळगड ऊफं मुरंजन किल्ल्याच्या पायथ्याच्या खेड्यातून 
राहात होती. त्यांना कैद करण्यासाठी मी एक हजार शिपाई पाठविले. त्यांनी 
प्रबळगडच्या पायथ्याच्या गावोवर रात्री छापा घातला. या दंगलीत बरीच माणसे 
ठार अगर जखमी झाली. शेवटो अनेक बायका-मुलांना कंद करून गुल्शनाबाद 
नाशिक येथे आणण्यात आले. 

याच सुमारस किल्ल्याजवळच्या दऱ्याखोऱ्यात आमची माणसे दबा घरून 
बसली होती. त्यांनी किल्ल्यावर काही दोर लावून, चढून अनेकांना ठार मारले. 
आणि कित्येकांना किल्ल्यावरून खाली दरीत ढकलून दिले. हे पाहून किल्ल्या- 
वरचे लोक घाबरले. त्यांची बायकामुले आमच्या कंदेत सापडली होती. ते 
आम्हाला शरण आले आणि किल्ले आमच्या हवाली करण्याची त्यांनी तयारी 
दाखविली. त्यांना योग्य बक्षिसाची आणि मानमरातबाची आश्‍वासने देण्यात येऊन 


१. नवभारत, सप्टेंबर १९६९, पृष्ठ १९-२०- 


मराठा-मुघल संघषं : २३५ 


किल्ळे तान्यात घेण्यात आले, त्याच्या किल्ल्या पाठविण्यात आल्या आहेत. त्या 
आपल्या पाहण्यात येतील, 

यावेळी या सेवकाने किल्ले आउंधा, किल्ले कवनी, किल्ले हरीशगड, किल्ले 
ब्रिगळवाढी, किल्कळे मदनगड आणि किल्ले मोरदंत यांना वेढे घातले आहेत. 
वरमेश्‍्वर करील तर आपल्या कृपेने हे किल्ले मी अल्पावधीत जिकून घेईन. 
त्यातंतर मी त्र्यंबकचा किल्ला जिकून घेण्याचा प्रयत्न करीन. वरील किल्लेदारांना 
मी आश्‍वासने दिली आहेत. ती मान्य व्हावीत. म्हणजे या सेवकावर त्यांचा 
विश्वास बसेल. जिंकून घेतलेल्या किल्ल्यावर किल्लेदारांच्या नेमणुका व्हाव्या. 
हृशम आणि रसद ही पाठविण्यात यावी. म्हणजे किल्ल्याची समाधानकारक 
व्यवस्था होईल आणि त्यांच्या सुरक्षिततेची खातरजमा होईल.” ' 

सोनगड : प्रतापगड किल्ला पुघलांच्या ताब्यात होता. सोनगड किल्ला 
सिश्नर तालुक्यात सिन्नरच्या दक्षिणेस ७-८ मंलांवर आहे. मराठ्यांनी जुलै 
१६८२ मध्ये दोरीचा जिना करून या गडात शिरण्याचा प्रयत्न केला. परंतु 
येथील किल्लेदार असदुल्लाखान याच्या सावधगिरीने ते सोनगड जवळच्या परता- 
बगड (प्रतापगड) येथे गेले. तेथे छोटीशी गढी बांधून एकत्र जमण्याचा त्यांचा 
विचार होता. ही गोष्ट असदुललाखानाने खानजहानबहाद्दुरला कळविली.* 

* यानंतर मराठ्यांची फौज ऑक्टोबर १६८२ मध्ये बागलाणात घुसली 
होती म्हणून मामूरखान याला त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी रवाना, करण्यात 
आले होते ' अशीच एक तुकडी चांदोरकडे (चांदवड ) गेली होती. तेव्हा तेथील ठाणेदार 
अब्दुल्लाह याने मराठ्यांना तंबी देण्यासाठी स्वारी केली नाही म्हणून त्याची 
मन्सब कमी करण्यात आली." 

कंचन-मंचनचा किल्लेदार अल्लाहयाखानाला ऑक्टोबर महिन्याच्या दुसर्‍या 
आठवड्यात बातमी समजली की मराठ्यांनी कन्हेरी गडाला वेढा देण्यासाठी त्या 
वरिसरात प्रवेश केला होता. म्हणून त्याने मराठ्यांशी मुकाबला करण्यासाठी 
कौज रवाना केली. मराठ्यांकडील काही लोक जिवंतच पकडण्यात आले." 
काचणागढ (कंचन) कळवण तालुक्‍यात कळवणच्या आग्नेयेस ५-६ मैलांवर आहे. 
डिसेंबरमध्ये मराठ्यांची फौज या गडापर्यंत पोचली तेव्हा अंकाई-टंकाईचा 
ठाणेदार (अंकाई-टंकाई येवला तालुक्‍यात येवल्याच्या उत्तरेस ६-७ मैलांवर 
आहे. ) अहमदखान तेथे पोचला. त्याने मराठ्यांबरोबर मुकाबला केला, आणि 
त्यांचा १० मेलांपर्यंत पाठलाग केला. या चकमकीत १५० माणसे जख्रमी झाली 


१, नवभारत, सप्टेंबर १९६९, पृष्ठ २०. 
२, अख : १४-७-१६८२. ३.॥4॥-०$. 
४. अग्न : १-११--१६८२. ५. अख: १८-१०-१६८२., 


२४६ : शिवपुत्र संभाजी 


थ ४० जणांची कत्तल करण्यात आली. मराठ्यांच्या १३० तलवारी 
५० घोडे मुघलांच्या हाती पडले. ' मराठे कांचनगडावरून निघून हनुवंतगड, 
आवळा-जवळा येये चौथाईच्या वसुलीसाठी गेले. (हनुवंतगड कळवण तालुक्‍यात 
कळवणच्या नैक्रत्येस ६ मैल व जवळा गड ८ मैलांवर आहे. ) ही बातमी 
समजताच धोडपगडचा किल्लेदार नेकनामखान हा सामना देण्यासाठी तेथे गेला. 
झाळेल्या चकमकीत दोन्हीकडील लोक मारले गेले. पकडलेल्या लोकांना अंकाई- 
टंकाईचा ठाणेदार अहमदखान याच्या स्वाधीन करण्यात आले. 

नाशिक जिल्ह्यातील मराठे व मुघल यांच्या हालचाली १६८३ ते 
१६८५ पर्यंत थंडावलेल्या दिसतात. १६८५ च्या सुमारास मराठे या भागात 
चढाईसाठी पुन्हा गेले होते. १६८५ च्या फेब्रवारी महिन्यात मराठ्यांची फौज 
हनुवंतगडावर चाळून गेली होती. चांदोरचा ठाणेदार तेथे पोचला आणि त्याने 
मराठ्यांबरोबर सामना दिला. झालेल्या चकमकीत मराठ्यांकडील फक्‍त ३० 
माणसें मेळी, १७ जणांना पकडले. मुघल सैनिकांच्या हाती १ निश्ञाण, छत्री, 
भाले इत्यादी सामान मिळाले.' 
मराठ्यांचो मुघल प्रदेशात चढाई : भाग १ ला 

संभाजी राजांनी अंतर्गत कटांचा बंदोबस्त केल्यानंतर वातावरण थोडेसे 
स्थिरस्थावर झाले होते. ते राज्यावर येताक्षणी सिद्दीवाचून कोणाबरोबरही 
युद्ध करावयाचा मराठ्यांना प्रसंग आलेला नव्हता. या सुमारास ओरंगजेबही 
रजपुतांविरुद्ध लढण्यात गुंतला होता. त्यातच त्याचा मुलगा अकबर याने बंड 
करून तोही रजपुतांना सामील झाला होता. साजिकच औरंगजेबाचे दक्षिणेकडे 
थोडेसे दुलंक्ष होते. ही संधी साधून मराठ्यांनी मुघलांच्या प्रदेशात आक्रमक 
हालचाली केल्या. 

बऱ्हाणपूर : शिवाजी महाराजांनी आपल्या शेवटच्या काळात (सन १६७९-८०) 
मुघली हद्दीत ल्टमार करणें, मुलूख उद्ध्वस्त करणे इत्यादी गोष्टी सुरू केलेल्या 
होत्या. गादीवर आल्यावर संभाजीने आपल्या वडिलांच्याच धोरणाचा अवलंब केला. 
१६८० सालच्या नोव्हेंबर-डिसेंवर महिन्यात हंबीररावाने बर्‍हाणपुरास. जाऊन ते 
लुटले. या लुटीची थोडीशी झळ तेथील इंग्रज वखारवाल्यांनाही लागली होती. 
नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात शिवाजीचे सन्य बाहेर पडल्यामुळे चोपड्याजवळ 
भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे, मराठ्यांची एक तुकडी सुरतेवर, दुसरी 
बऱ्हाणपुरास आणि तिसरी बहादुदुरखानाला हुलकावणी देत गुंतवून ठेवणार 
असल्याची बातमी चोपड्यास इंग्रजांनी आपल्या १०-११-१६८० च्या पत्रात 


१. अख: १३-१२-१६८२- २. अक्ष : २६-(२-१६८२. 
३. अख: १८-२-१६८५. ४. ठ्िचप्र, पृष्ठ ३१. 


मुघल प्रदेशात चढाई : २३७ 


नभूद केली होती.' संभाजीच्या सैन्याने धरणगाव लुटल्याचे आणि वखारीची बरोच 
नुकसानी केल्याचे धरणगावच्या वखारवाल्यांनी आपल्या ११-२-१६८१ च्या 
पत्रात कळविले होते.' या लुटीची विस्तृत हकीकत खाफोखानाने दिलेली आहे. 
गशिबाय यासंबंधी जेधे शकावली आणि अखबारात बऱर्‍हाणपूरच्या लुटीचे उल्लेख 
आहेत. खाफीखानाने बऱर्‍हाणपूरच्या लुटीचे वर्णन दिलेले आहे. खाफोखान लिहितो, 
* बऱ्हाणपूरलळा खानजमान हा सुभेदार होता. त्याचा नायब काकरखान अफगाण 
हा जिजिया कराच्या वसुलीच्या कामावर होता. बऱहाणपुरात त्यावेळी तोच हजर 
होता. त्याच्यापाशी दोनतीनशपेक्षा अधिक स्वार नव्हते. सुमारे वीस हजार 
स्वारांनिशी तो दुष्ट संभाजी वऱ्हाडात उच्छाद घालीत फिरत होता. बऱ्हाणपुरापासुन 
वर्‍हाडचा सुभा पस्तीस कोसांवर आहे. तो मुलूख उद्ध्वस्त करून तो पस्तीस 
कोसांची मजल मारून एकाएकी बर्‍हाणपुरावर चालून आला. काफरांची फौज 
कुठल्याही दिशेने बर्‍हाणपुरावर येईल अक्षी मुळीच कल्पना नव्हती. तज्षी 
बातमीही पसरली नव्हती. बऱहाणपुरापासून दीड कोसावर बहादुदुरपुरा म्हणून 
एक पुरा आहे. तो अतिशय संपन्न होता. लक्षाधीश असे सराफ, सावकार तेथे 
राहात. देशोदेशीचे जिन्नस, जडजवाहीर, सोने, नाणे, रत्ने असा लक्षावधी 
रुपयांचा माल येथील दुकानांतून साठविला होता. शहराच्या तटबंदीच्या बाहेर 
बहाद्दुरपुरा आणि इतर सतरा पुरे होते. त्यांना मराठ्यांनी घेरले. विशेषतः 
बहाद्दुरपुऱ्यावर ते इतक्या अनपेक्षितपणे तुटून पडले की त्या पुऱ्यातून एक माणूस 
किवा एक पैसा लोकांना हलविता आला नाही. पुर्‍्यात आगी लागून त्यांचा धूर 
आकाशापर्यंत पोचला. तेव्हा कुठे बऱ्हाणपूरचा नायब आणि शहरातील इतर लोक 
यांना मराठे आल्याची खबर कळली. काकरखानाला मराठ्यांचा प्रतिकार करण्याची 
शक्‍ती नव्हती. त्याने शहराचे दरवाजे बंद केले आणि तट, बुरुज, वेशी इत्यादींचा 
बंदोबस्त करू लागला. हसनपुरा, शाहगंज, शहाजहानपुरा, खुरंमपुरा, नबाबपुरा 
इत्यादी सतरा पुरे शहराच्या तटाला लागून होते. ती जणू काही शहराची केन्द्र 
होती. प्रत्येक पुऱ्यात लाखो रुपयांचा माल सराफ, व्यापारी इत्यादींच्या पाशी होता. 
मराठ्यांनी ते सवं पुरे ताब्यात घेतले. त्यांची ळूट करून त्यांना आगी लावून दिल्या. 
काही अब्रूदार माणसांनी आपल्या बायकांना ठार मारले आणि ते स्वत: लढत 
लढत मारले गेले. कित्येक जण परमेश्‍वरावर हवाला ठेवून बसले. शहराच्या 
तटाला लागून असलेले अनेक लोक आपल्या बायकापोरांना घेऊन त्या भयंकर 
संकटातून मोठ्या कष्टाने निघून शहराच्या आत पोचळे. तीन दिवसपर्यंत मराठे 
नि:शंकपणे पुरे लुटीत होते. त्यांना मुबलक लूट मिळाली. अनेक वर्षांची जमिनी- 


१, 7१ : लाळ 1०501; 10-11-1680. 
२. 77२ : 001 ० $७1, 11-2-1681. 


२१८ : शिवपुत्र संभाजी 


साली पुरकेली संपत्ती त्यांच्या हाती पडली. या संपत्तीचा घरमालकांनाही पत्ता 
नव्हता. ती मराठ्यांनी शोधून काढून हस्तगत केली. मराठ्यांनी शिड्या लावून 
तटावर चढण्याचा प्रयत्न केला. शहरातील सवं मन्सबदारांनी वेशी, तट, बुरुज 
इत्यादी ठिकाणी मोच बांधून निकराने मराठ्यांचा प्रतिकार केला. त्यामुळे ते 
शहरात दाखल होऊ शकले नाहीत. मराठ्यांनी सोने, चांदी, जडजवाहीर आणि 
मूल्यवान सामान घेतले. इतर जिनसांची त्यांनी पर्वा केली नाहो. त्यांनी भांडीकुंडी, 
काचेचे सामान, घान्य, मसाले, वापरलेली वस्त्रे इत्यादी सर्व लुटली होती पण ती 
वाहून नेणे शक्‍य नाही म्हणून त्यांनी ते सामान टाकून दिले व नंतर ते निघून गेले. 
ते गेल्यानंतर रस्त्यात जळलेल्या आणि इतर वस्तूंचा इतका सडा पडला होता की, 
त्याचे वणंन करणे अशक्य आहे. 

मराठे बर्‍हाणपूरच्या भागात पसरल्याची बातमी हेरांच्या द्वारे औरंगाबादेस 
सुभेदार खानजहानबहाद्दूर कोकलताश याला कळली. त्याने ताबडतोब कूच करून 
तीन चार दिवसांचा मार्ग एका दिवसात आक्रमिला. तो फर्दापूरच्या घाटापाशी 
पोहोचला. औरंगाबादेहन हे ठिकाण ३२ कोसांवर आहे. सन्य कूच करून येत होते. 
त्याच्या हाळचालीसाठी आणि जनावरांना विश्रांती देण्यासाठी म्हणून खानजहान 
तेथे तीन-चार प्रहर थांबला. 

पण खानजहानाच्या हितशत्रूंनी उठविले की, संभाजीचा वकील खानजहान 
याला भेटला. त्याने त्याला भक्‍कम पैसे चारले आणि चारपाच प्रहर आपण येथेच 
रेंगाळावे म्हणून खानजहानला विनंती केली. मराठ्याच्यापाशी लुटीचे ओझे बरेच 
होते. खानजहान आपल्या पाठलागावर आहे याची बातमी त्यांना लागली होती. 
त्यांचे किल्लेही दूर होते. तेथपर्यंत पोहोचणे त्यांना शक्‍य नव्हते पण त्यातल्या त्यात 
जबळ असलेला त्यांचा किल्ला म्हणजे साल्हेरचा असून तो बागलाणात होता. 
मराठे परगणे चोपडा ऊफं मुस्ताफाबादच्या वाटेने चालले होते. 


अश्या स्थितीत खानजहानने फर्दापूरहून डावीकडे वळून धरणगाव आणि 
चोपडा या गावांची वाट धरून काफरांचा मारग अडविण्यास हवा होता. पण 
गनिमाच्या वकिलाच्या विनंतीवरून तो सारासार विचाराच्या विरुद्ध वागून 
उजवीकडच्या वाटेने एदलाबादकडे रवाना झाला. गनिमांनी ही बातमी ऐकली. 
बरे झाले असे त्यांना वाटले. बरोबर असलेली सोने-चांदी ६त्यारींची लूट जितकी 
त्यांना नेता आली तितकी त्यांनी नेली. त्यांनी सगळे कंदी बरोबर घेतले. खान- 
जहान बऱहाणपूरला जाऊन पोहोचेपर्यंत मराठे चोपड्याच्या वाटेने तडक निघून 
चार-पाच दिवसांत साल्हेरला पोहोचले. 

बऱर्‍हाणपूरचे प्रतिष्ठित नागरिक, मौलवी, विद्वान्‌ इत्यादींनी बादशहाकडे 
एक अर्जी पाठविली. काफरांचा जोर झाला आमची अब्रू आणि संपत्ती नष्ट शाली. 


मुघल प्रदेशात चढाई : २३९ 


यापुढे शुक्रवारची नमाज बंद पडेल असे अर्जीत लिहिले होते. यावर बादशहाने 
खानजहानाला चिड्न पत्र लिहून कळविले की, दक्षिणेत काफरांचा बीमोड करण्या- 
साठी मी स्वत: येत आहे. बादशहा खानजहानावर अतिशय चिडला. त्याला 
मन्सबीची बाढ झाली होती, ती त्याने वहिवाटीविरुद्ध नामंजूर केली. दक्षिणेतील 
उच्छाद आणि शहाजादा अकबर याचे पलायन या दोन्ही गोष्टींचा विचार करून 
बादशहाने आपले डेरे बर्‍हाणपुराकडे पाठविण्याचा हुकूम केला.' 

सुलतान अकबराने आपल्या वडिलांना लिहिलेल्या पत्रात बर्‍हाणपूरच्या 
लुटीची हकोकत लिहिली आहे. तो म्हणतो, ' दक्षिण प्रांताची अशीच दुर्दशा 
झाली आहे. वास्तविक पाहता हा विस्तीणं दक्षिण प्रदेश म्हणजे भूवरील स्वर्गच 
होय. आणि बऱ्हाणपूर म्हणजे विशवरूपी सुंदरीच्या गालावरील तीळ होय पण ते 
शहर आज उद्ध्वस्त होऊन गेले आहे.* या वर्णनावरून मराठ्यांनी बऱ्हाणपूरची 
कितो शोचनीय स्थिती केलेली होती हे ध्यानात येते. मराठ्यांनी बऱ्हाणपूरचे 
केलेले नुकसान पाहून औरंगजेबाने खानजहानबहाद्दुरची बर्‍हाणपुराहून बदली 
केली, आणि त्या जागी ईरजखा नाची नेमणूक केली.' 

१६८० सालच्या नोव्हेंबर, डिसेंबर महिन्यात मराठ्यांनी सुरू केलेली लूट 
पुढे बरेच दिवस चालू होती. त्याचे परिणाम त्या परिसरातील डचांच्या व्यापारा- 
वर पुढे सहा महिने झाले. उत्तरेतील रजपुतांच्या हालचालींमुळे आग्रा आणि 
अहमदाबाद येथील मार्गात सुरक्षितता नव्हती. रस्ते जवळजवळ बंद झाले होते. 
त्यामुळे डचांना सर्व माल बऱ्हाणपूरमार्गे न्यावा लागत होता. परंतु संभाजी राजांनी 
बर्‍हाणपुरावर हल्ला केल्यामुळे त्यांना त्या मार्गानेही मालाची ने-आण करणे 
धोक्याचे झाले होते. १६८१ सालच्या जून महिन्यापर्यंत त्यामुळे डचांच्या व्यापाराचे 
बरेच नुकसान झाले. 

बर्‍हाणपूरच्या लुटीनंतर परत येताना संभाजी राजे आपल्या संन्यासह 
सुरतेपासून पाच कोसांवरच्या प्रदेशात थांबले. त्यांनी तो प्रदेश लुटून गाजियापूर 
(6७51॥४००1) शहराला आग लावली. तेथील रहिवाशांनी या कृत्याचे कौतुक 
केले होते." 

ईरजखानाला बर्‍्हाणपूरचा सुभेदार नेमले होते; परंतु त्याला तेथून 
बर्‍हाडच्या सुभेदारीवर पाठवून त्याच्या जागी दि. १ जुले १६८१ रोजो खात- 
जमानखानाला नेमण्यात आले." 


१. मस्वायु-प, पृष्ठे २ ते ४. २. मोमसं-प, पृष्ठ ६०. 

३. मवओऔ-प, पृष्ठ २०. 

४. 017२ -1)7२, ४०1 29; 18-20 107८, 2151 1091८, 1910 1019 1681, 
77 379, 382, 427. ५. मवओ-प, पृष्ठ २०. 


२४० : शिवपुत्र संभाजी 


संभाजी राजांनी बर्‍हाणपूरच्या भागात केलेल्या लुटीचा बंदोबस्त करण्या- 
साठी आणि अकबराला पकडण्यासाठी भौरंगजेब निघाला आणि तो दि. १३-११- 
१६८१ रोजी बऱर्‍हाणपूरला पोहोचला. तो तेथे येऊन राहिला तरी मराठ्यांनी 
त्याला न जुमानता पूर्ववत्‌ चढाई चालूच ठेवली होतो. ते बऱ्हाणपूर आणि भोव- 
तालच्या प्रदेशाची नासधूस करीतच होते. दि. २३-११-१६८१ ला बर्‍्हाणपुरातील 
राजवाड्याला ( किले अकं ) लागून असलेल्या दोन कोठारात दारूचा स्फोट 
झाला. त्यामुळे बरीच माणसे ठार झाली. त्याच रात्री लालबागेजवळ असलेल्या 
लुत्फुल्लाखान कोका याच्या तळावर डाका पडला. सहा माणसे मारली गेली; 
बीस जखमी झाली आणि तेथील मालमत्ता लुटण्यात आली.' या हालचाली 
मराठ्यांच्याच होत्या. 

डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मराठ्यांनी बऱ्हाणपूर गावातील बहा- 
द्दुरपुरा पूर्णपणे लुटला. तेथे अनेक सावकार राहात आणि देण्याघेण्याचे अनेक 
व्यवहार होत. मराठ्यांनी वरच्यावर लूटमार केल्यामुळे बर्‍हाणपुऱ्यातील रहि* 
वाऱ्यांनी तेथे एक तटबंदी (किल्ला! ) करावी म्हणून सुचविले होते. त्यामुळे 
औरंगजेबाने मुहम्मद अलिखानाला तेथील जागेची पाहणी करण्यासाठी धाडले. 
त्याने जागा पाहून किल्ला बांघावयास तेथे सोयीची जागा नसल्याचे कळविले 
होते. शेवटी बहादुदूरपुऱ्यातून बर्‍हाणपुरातील तटबंदीत येऊन सावकारांनी आपला 
धंदा करावा असे सांगण्यात आले. 

१६८२ सालच्या फेब्रुवारी महिन्यापयंत विजापूरच्या राज्यावर आाऊमण 
करण्यासाठी आणि संभाजीराजांच्या हालचालोंवर नजर ठेवण्यासाठी ओरंगजेब 
बर्‍हाणपुरातच राहिला होता. मराठी मुलखातील सदं प्रदेशावर त्याने सैन्य रवाना 
केले होते. यामुळे मंदावलेल्या डचांच्या व्यापाराला पुन्हा तेजी आली होती. परंतु 
संभाजी, रजपूत आणि मुघल यांच्या व्यापारी काफिल्यावरील (11३०८ 1८३1135) 
हल्ल्यामुळे व्यापार्‍यांना अडथळा निर्माण होऊन त्यांचे बरेच नुकसान झाठे होते.' 
बऱ्हाडातोल लूट : 

१६८० आणि १६८१ सालांमध्ये बऱ्हाणपूर लुटून धुमाकूळ उडवून 
दिल्यानंतर मराठ्यांनी आपला मोर्चा वऱ्हाडात वळविला. यावेळी ओरंगबेबाचा 
आणि मराठ्यांचा संघर्ष सुरू होण्याच्या बेतात होता. अशा वेळो सभाजी आणि 
मराठी फोजांनी न डगमगता मुघली प्रदेशात चढाईचे धोरण चालूच ठेवहे होते. 
१६८१ सालात मराठे बर्‍हाणपुरातून वऱ्हाडात पोहोचले. १६८१ सालच्या डिसेंबर 
महिन्यात अकोला जिह्यातील मूतिजापूर तालुकयातील करंजा आणि खकूलो (?) 


१. मवओ-प, पृष्ठ २१. २- अखबार : 
३. 0२-0४, ४०1 24, 26, 30, १189 1682, 5 580, 647, 


मुधल प्रदेशात अढाई : २४१ 


श्वेचे लूटमार करावयांसाठी भराठे गेले. ही बातमी कळताच वर्‍हाडया सुभेदार 
कुरजणान तायडतोब तेथे गेळा. मराठे लूट घेऊन जात असता ईरजखानाने त्यांना 
अदजिळे, काहींना मारले व जखभी केले. त्याने भराठ्यांच्या हातून लुटलेले सामान 
काकूने घेण्याचा प्रयत्न केला. तो त्यांचा पाठलाग करीत राहिला.' 

थेथून मराठ्यांची फोज मलकापूरला गेली. मलकापूर कारंजाच्या नैक्रंत्येस 
भूतिजापूर तालुक्‍यात ३ मैलांवर आहे. त्यांच्याशी मुकाबला करण्यासाठी रुहुल्ला- 
श्लान तीनचार हजार स्वार घेऊन तेथे पोचला. त्याच्या मदतीसाठी अन्दूतनबी 
कामदद यालाही धाडण्यात आले होते. डिसेंबरच्या अलेरोस किवा जानेवारी 
महिन्याच्या प्रारंभी त्यांच्यात मलकापूरपासून सात कोसांवर धामणगाव येथे लढाई 
झाली. यानंतर मराठे कारंजाच्या बाजूला पळाले. मराठे आणि मुघल यांच्यात 
शिवाशिवीचा खेळ चालू राहिला. मराठे कारंजापासून वीस कोसांपर्यंत पौसाना 
घाटापर्यंत पळत राहिले. तेथील एका गढीत मराठे व मुघल यांच्यात लढाई झाली. 
मराठे लूट घेऊन पळाले. रुहुल्लाखानाने मराठ्यांकडून परत हस्तगत केलेली लूट व 
सामान ईरजखानाकडे सोपवून तो मलकापूरला निघून गेला.' 
थोयाईची वसली आणि लूट : 

भलकापूरच्या लुटीनंतर मराठे चोथाईच्या वसुलीसाठी गेले असता त्यांच्यात 
आणि बहरोजखान व आतिशखान यांच्यात कासा व थालंना (थालनेर) येथे झटापट 
उडाली. खानाने जासूदांना सूचना देऊन हल्ला केला त्यात मराठ्यांमराठे लुटालूट 
कडील १००० माणसे मेली. मुघलांच्या हातात बरेच सामान पडले.' वऱ्हाडात करीत 
असता त्यांच्यातील एक तुकडी चांदा जिल्ह्यातील खुद्द चांदा येथे पोचली. तेथील 
जमीनदार रामसिंग हा त्यावेळी तेथे हजर नव्हता. तो तेथे परतण्यापूर्वीच मराठ्यांनो 
चांदा येथे लुटालूट केली. रामसिंग आणि मराठ्यांच्या संन्यात झटापटी झाल्या. राम- 
सिंगाच्या सैन्यातली १५० व मराठ्यांची ५०० माणसे मारली गेली. शाही फर्सान 
मिळून बऱ्हाडाचा सुभेदार ईरजखान आपल्या मदतीस येईल असे त्याला वाटत होते." 

बऱ्हाडात मराठ्यांनी धुमाकूळ घातला होता. काही ठिकाणी ते चोथाई वसूल 
करीत तर काही ठिकाणी लुटालूट करीत होते. अकोला जिल्ह्यात लूट केल्यानंतर 
१६८२ सालच्या फेब्रुवारी महिन्यात मराठे बालाघाट (मेहेकरजवळ ) आणि देवलगाव 
येथे गेळे तेथे त्यांनी चौथाई वसूल केली हे कळताच ईरजखानाला लिहिण्यात आले 
की त्याने मराठ्यांचा पुर्ण बंदोबस्त करावा व काय करीत आहे ते कळवावे." 


१. अख : १-१-१६८२. २. अख : १०-१-१६८२. 
३. अख! १६-१-(६८२. ४. अख : २९--६८२. 
५. अख । १५-२-६६८२, 

शि. सं...१६ 


९४१ : शिवधृभ संभाजी 


१६८२ सालच्या एभ्रिल महित्यातील पहिल्या आठवड्यात नागोजी बल्लाळ 
हा (९००० फौज घेऊन बुलाण्यातील मेहेकर येथे गेला. त्याने त्या भागात 
शरीच लूट केली, आणि लुटलेले सामान व जनावरे खोलापूर परगण्यापर्यंत नेले, 
( थबतमाळ जिल्हा, दारव्हा तालुका ). ही बातमी समजताच मुकरंमक्लान २५ 
कोस आलकंते तेथे गेला. त्याने मराठ्यांना घेरले. मराठे आणि मुघल यांच्यात 
अकभकी उदाल्या.' नागोजी बल्लाळची तुकडी वाशिम किल्ल्याजवळ जमली होती. 
त्यामुळे बालापूरहून ईरजखान आणि त्याच्या मदतीसाठी मुकरंमखानही तेथे गेला. 
त्यांनी मराठ्यांबरोबर सामना दिला. दोन्ही बाजूंचे लोक जखमी झाले आणि 
भरण पावळे* हे दोघे आणि कादरखान यांनी बाळापूरला ठाणे उभारले. बाळा- 
धूरहून मराठे पळून गेले.* 

याच सुमारास वर्‍हाडातून मुघलांचा खजिना अलाहाबादहून औरंगजेबाकडे 
थाठविष्यात येत. होता. मराठे हा खजिना लुटण्याच्या विचारात आहेत असा 
जमीनदारांनी अजं केल्यामुळे सुभेदार संफखान ३५ मैल दोड करून गला आणि 
त्याने तो परत आणला." 

मराठ्यांनी मुघलांच्या प्रदेशातील समृद्ध गावांवर रोख धरला होता. 
अहमदाबादच्या जवळपास (नगर भागात) तालाब-साकोदा (सारोंदा) येथे अनेक 
सावकार होते. मराठ्यांच्या ४० स्वारांच्या तुकडीने या सावकारांच्या हुंड्या वसूल 
केल्या. तेव्हा जमीनदार जसवंत याला हुकूम देण्यात आला होता की त्याने मराठ्यां- 
कडून त्या हुंड्या हस्तगत कराव्या. त्याचप्रमाणे ते कोठून येतात व कोठे जातात 
याची त्याला चौकशी करण्यास सांगितलेले होते." 

मुघलांनी मराठी सरहद्दीवरील व इतर गडांना वेढे दिले होते. ते परतवून 
लावण्याच्या काम।त मराठे गुंतले असले तरी मुघलांचा मुलूख उद्ध्वस्त करून तेथे 
हूटमार करण्याचे धोरण ठेवून त्यांच्या हालचाली चालूच होत्या. वर्‍हाड समृद्ध 
असल्यामुळे तेथे लूटमार करावयास मराठ्यांना चांगला वाव होता. अशा प्रका- 
रच्या हालचालीत मराठ्यांचा दुहेरी फायदा होत असे. सैन्य वाढवून पोसण्या- 
साठी पैसा उपलब्ध होई आणि शत्रूच्या मुलुखातच जाऊन व्यापारी शह्रांची 
नासधूस केल्याने शत्रूचेही चांगलेच नुकसान होत असे. 

१६८३ सालच्या मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात खानजहान- 
बहाददूरळा मराठे बऱर्‍हाडात पोचल्याचे कळताच तो त्यांना तंबी देण्यासाठी 
ग्ेला.' बर्‍हाणपूरचा नाजीम सय्यद मुनव्वरखान याला बातमी समजली की 


१. अव : १२-४-१६८२. २. अख: १५-४-१६८२. 
१३. अब: २०-४-१६८२. ४. अख : १९-४- १६८२. 
५. अख: १-८-१६८२. ६. अख : ३-३-१६८३. 


मुघल प्रदेशात चढाई : २४३ 


भराठ्यांची फौज अकोल्याकडे गेली आहे. आपल्या मुलांना अजिमुद्दीनाच्या 
चाकरीत ठेवून तो मराठ्यांना तंबी देण्यासाठी रवाना झाला.' यानंतर 'मराठ्यांची 
एक तुकडी बाळापूर जिल्ह्यात चौथ वसूल करण्यासाठी गेली. त्यामुळे बाळापूरचा 
फौजदार मुहम्मद हुसेन स्वारी करून तेथे गेला. परंतु मराठ्यांच्या लुटीपैकी त्याच्या 
हातात काहीच पडले नाही. फक्त दोन घोडे आणि पाच लोकांना त्याने पकडून नेले. 

मराठे जामोद्याजवळ चौथ वसूल करण्यासाठी गेले. तेव्हा तेथील फोजदार 
शेखजहा याने मुनव्वरखानास कुमक घेऊन बोलाविले. मुनव्वरखान स्वतः न जाता 
त्याने शेखजहा यालाच कुमकेस जाण्यास सांगितले. हुकुमाप्रमाणे तो ४ :॥१६८३ला 
येथे पोचला. मराठे आणि शेखजहा यांच्यात मोठी लडाई होऊन मराठ्यांकडील अनेक 
लोक मारले गेले; अनेक जखमी झाले. ७० घोडेघोड्या, ४७ भाले इत्यादी सामान 
मुघलांच्या हातात पडले.' नेकराय आणि संभाजीचे चार सरदार यांनी मोठ्या जमि- 
अतीसह बादशाही मुलखातील अकोला तालुक्‍यात मौजे मकनगाव येथील लोक आणि 
जनावरे लुटली. हे कळताच सैफुल्लाहखानाने मुखेडजवळील वाशिम गावाहून आपल्या 
लोकांसह शत्रूला तंबी देण्यासाठी स्वारी केली. मराठे आणि मुघलांच्यात चकमकी 
उडाल्या. दोन्ही बाजूंचे लोक जखमी झाले. मराठ्यांनी नेलेळे लोक आणि जनावरे 
मुघलांनी परत मिळविली. संफुल्लाहखान मराठ्यांचा पाठलाग करीत राहिला," 

यानंतर मराठे तळगाव जवळ गेले. तेव्हा खानजहान बहाद्‌दूर तेथे गेला. त्याने 
मराठ्यांबरोवर सामना दिला, तेव्हा मराठे चांद्याच्या वाटेने हद्राबादेकडे निघून 
गेले.' खानजहान बहाद्दूर त्यांचा पाठलाग करीत राहिला. तळगाव जवळ मराठे 
गेळे असताना वर्‍हाडचा सुभेदार ईरजखानाने स्वारी केली. तेथून काही मराठे 
एलिचपूरला गेले.' 

मराठ्यांनी ठिकठिकाणी असे हल्ले चालविले असल्याने आणि मराठी 
मुलखात घातलेले वेढेही फारसे यशस्वी होत नसल्यामुळे औरंगजेब हैराण झाला 
होता. मराठ्यांच्या डावपेचांचे वणंन त्याच्या कानावर जाताच त्याने मुकरंमखान, 
शहाबुद्दीनखान, बहरोजखान आणि इतर अनेक अधिकाऱयांना मराठ्यांच्याकडील 
लोकांना कंद करावे किवा त्यांचा पाठलाग करावा असे हुकूम दिले. मराठ्यांचे 
स॑न्यबळ जास्त असेल तर मुघल अधिकार्‍यांनी एकमेकांना मदत करून मराठ्यांना 
तंबी द्यावी. इतके करूनही मराठे वरील अधिकार्‍यांच्या मुलखात शिरले तर 
औरंगजेबाने त्यांची मन्सब थांबविण्याची पूर्वसूचना दिलेली होती.* 


१. अख : १०-६-१६८३. २. अख : १२-३-१६८३. 
३. अख : १८-३-१६८३- ४. अख : १९-३-१६८२३. 
५. अख : २१-३-१६८३. ६. अल : २४-३-१६८३. 


७. अख : १६८३. 


४ : शिवपुत्र संभाजी 


मराठे आपल्या घोड्याझा सेन्याने चपळ आणि यनिमी हातचाती करून 
मुघलांना कितो त्रासदायक होत याची यावरून कल्रना येते. 
धरणगाव : 

१६८५ सालो बोरंगजेब विजापूर जब योजळकोंडा घेण्यात शुंतत्त होला. 
हो संघो साधून मराठ्यांनी पुन्हा एकदा घरषणादाजर चढाई केलो. १५९८५ 
च्या फेब्कवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात भिमाजी मोरे बर्‍हाडात रेत्प 
होता. तेथे एका मुघधळ अधिकार्‍याने त्याचा पाठलाग केला, तेव्हा तो धरषरास्क्ता 
पोचला. धरणयावची लूट आणि जनावरे घेऊन जात असता सग्यद मुरुस्वर- 
खानाने त्याचा पाठलाग केला. याच वेळो निळो मोरेश्वर आणि रवराश हे दोघे 
सहासातशे स्वारांसह घरणगावला गेले. मराठ्यांनो सकाळो ८ वाजताच, उसळ 
थोडे सैन्य असूनही, शहर लुटून अनेक घरांना आयो लादल्या. मराठ्यांनो यावेळी 

धरणगाव येथील इंग्रजांची वखारही जाळली. हो रूट एक आठवडाभर घाल 

होती. या लुटीत इंग्रजांचे तोन-चार हजारांचे नुकसान झाले. ओरेषजेब्ाचे 
आपले अधिकारो धरणगावला घाडले. दि. ७-२-१६८५ रोजी मराठे ब मुधरू 
यांच्यात चकमकी उडाल्या.' मोठे मुघकत सैन्य आल्यामुळे मराठे तेथन निघून 
गेले. लुटीपैकी मुघलांच्या हाती ५०० घोडे, भाले, छतर्‍या इत्यादी सामान अहे. 
मुघलांनी मराठ्यांचा १४ मैल पाठलाग केला. भिमाजी मोरे याने धरणयावच्या 
वायव्येस ४ मैलांवरील महानकला येथे आध्य घेतला. भिमाजीच्या मरतोने 
किल्ल्यावरील गोलंदाजाने धुमधडाक्याने दारूचे गोळे फेकण्यास सुरुवात केली. 
त्यामुळे मुघलांनी एकदम हल्ला न करता, किल्ल्याच्या चारी बाजू रोखून धरल्या 
होत्या.' या लुटीचा स्थानिक लोकांवर बराच परिणाम झाकता. धरणयादात धरे 
मिळणे दुरापास्त झाले. प्रांतातही बराच गोंधळ माजला होता सरदे लोक हताश 
होऊन भयग्रस्त वातावरण निर्माण झाले होते. ओरंगजेबाने आपल्या मुलया सु्ततान 
कामबक्ष याला १२ हजार स्वारांसह त्या प्रांताच्या संरक्षणासाठी पाडदिले. 
या लुटीबद्दल सुरतकर इंग्रजांनी खेद व्यक्‍त केला होता.' काहो घरे इंध्रजांची 
आहेत असे त्यांच्या एका नोकराने मराठ्यांना सांगितळे. तरी त्यार दोन मराठी 
अधिकाऱ्यांच्या पुढे नेऊन, मारपीट करून, १०० रुपये आणि ५०० घोडे रेण्याची 
लालूच दाखवून इंग्रज कोठे पळाले ही माहिती मिळविण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. 
त्याने माहिती पुरविली नाही तर त्याचे डोके उडविष्याचाहि त्याला दभ रिक्षा, 
इंग्रज बऱ्हाणपूरला पळाले यापेक्षा त्याच्याकडन अधिक माहिती मिळत नाही अशे 

१. एर : 6-2-1685; 12-12-1685. 

२. भव: १२-२-१६८५. 

३. 7२-५१ ० 8७1 12-2-1685; $७1 ० 1)9 8-१-168. 


मुघल प्रदेशात चढाई : २४५ 


ध्यानात येताच त्यांनी त्याचेच १५ रुपये काढून घेऊन त्याला हाकलून दिले, 
एवढ्या थोड्या संन्याने इतक्या थोड्या वेळात मराठ्यांनी बराच धुमाकूळ घात- 
ल्याचे ” त्यांनी नमूद केले आहे. 

वऱ्हाड, खानदेश आणि बागलाणातील लुटीसंबंधी ईश्‍वरदास नागर लिहितो, 
«“ बादशहा विजापुरास होता (१६८५). तेव्हा त्याला वर्‍हाड, खानदेश आणि 
बागलाण या प्रांतांतून पुढील बातम्या कळविण्यात आल्या :-संभाजी आणि हंबीर- 
राब हे आपल्या सैन्यासहित बादशाही मुलखात पसरले. त्यांनी गावेच्या गावे 
उद्ध्वस्त केली. विशेषतः त्यांनी मुसलमानांतील सय्यद, शेख, विद्वान मुल्ला- 
मौलवी यांची फारच दुर्दश/ केली. पुष्कळ प्रतिष्ठित माणसे कोकणात जाऊन 
राहिली होती, त्यांचा छळ करण्यात आला. मोंगल अधिकारी त्यांच्याशी लढले, 
पण त्यांपैकी कित्येकांना पकडण्यात आले. रस्ते बंद करण्यात येऊन, अनेकांना कैद 
करून त्यांना किल्ल्यात नेऊन छळण्यात आले. सारांश, मराठ्यांचा उच्छाद 
अतिशय झाल म्हणून त्यांचा मोड करण्यासाठी बादशहाने विजापुराहून प्रयाण 
केले.” १ 

हंबीरराव १६८०-८१ आणि १६८५ या दोन वर्षांत वऱ्हाडात गेला 
होता. त्यावरून ईश्‍वरदास नागरने दिलेली माहिती वरील दोन हालचालींसंबंधी 
असावी असे वाटते. 
नोरंगाबाद : 

ही मुघलांची दक्षिणेतील राजधानी होय. त्यावर मराठ्यांनी स्वारी केली 
होती. १६८१ ते ८३ पर्यंत मराठ्यांनी वऱहाडमध्ये मुघ लांच्या प्रदेशात धुमाकूळ 
घातलाच होता. मुघलांच्या आक्रमणाला तोंड देत ते त्यांच्या भागात हल्ले करीतच 
होते. १६८१ च्या एप्रिल-मे महिन्यात मराठ्यांची एक तुकडी औरंगाबादच्या 
परिसरात गेली होती. तिने मुघलांचा प्रदेश उद्ध्वस्त केला. रणमस्तखान, मुझफ्फर- 
खान, दाऊदखान आणि इतरांनी मराठ्यांशी सामना दिला. मराठ्यानी केलेली 
लट त्यांनी परत मिळविली.' जवळजवळ १५०० मराठे सैनिक मेले. राव अनुप- 
सिंगाने मराठ्यांशी लढण्यात खूप शौय दाखगिले.' असा अखबारात उल्लेख असला 
तरी त्या संबंधात सुलतान अकबराचे पुढे दिलेले पत्र अधिक बोलके आहे. 

औरंगाबादच्या या लुटीचे वर्णन भीमसेन सक्‍्सेनाने केलेले आहे. त्याचे 
घरही तेथे होते. तो लिहितो, “ बहाद्‌दुरखानाने औरंगाबादपासून सोळा कोसांवर 
बाबुळगाव येथे आपली छावणी केली. रात्रीचा प्रहर राहिलेला असताना बातमी 
आली की, मराठे अहमदनगर आणि मुंगीपैठण या मार्गाने येत असून औरंगा- 


१. मोमसं-प, पृष्ठे २७-२८. २. अख: एप्रिल-मे, १६८. 
३. अख: २४-१०-१६८१. 


२४६ : शिवपुत्र संभाजी 


बादवर हल्ला करण्याचा त्यांचा हेतू आहे. बहाद्दुरखानाने त्याच वेळी निघण्याची 
तयारी केली. बाजारबुणगे मागाहून आणण्याची त्याने ताकोद केलो. त्यांच्या 
रक्षणासाठी त्याने थोडे सैन्य मागे ठेवले आणि तो दुपारी तातडीने निघून 
नौरंगाबादेस पोहोचला. तो इतक्या तातडीने आला नसता तर अनथं ओढावला 
असता. बाईजोपुऱ्याच्या (नबाबबाई या ओरंगजेबा*या बायकोच्या नावावर वसलेला 
पुरा) उपनगरात आणि जवळील सातारच्या खेड्यात मराठ्यांचे सैन्य जमले आहे 
अशी बातमी आलो. राजा अनुपसिंग तयार होऊन आपल्या पुऱ्यातच उभा राहिला, 
पुढे चाल करून जाणें त्याच्याने शकय होईना. बहाद्दु रखान तातडीने पोहोचला पण 
तो येण्यापूर्वीच मराठे बाईजीपुऱ्यापर्यंत चाल करून आले होते. त्यांनी तेये घामधूम 
माजविली पण बहाद्दुरखानाशी युद्ध न करता ते निघून गेले. बहाद्दुरखानाने 
जसवंतसिंगाच्या तलावाच्या (? ) काठावर आपला तळ दिला. 

“ माझ्याबरोबर बायका माणसे होती. मी मध्यान्हाच्या वेळी औरंगाबादेत 
दाखल झालो जे दृश्य दिसले ते विलक्षण होते. लोकांनी आपापल्या घरांचे 
दरवाजे बंद केले होते. ते आपापल्या वाड्यात तयार होऊन उभे होते. बाज रात 
आणि गल्ल्यांतून मनुष्य दिसत नव्हता. कोतवालीच्या ओट्यावर मला फक्त तीन 
शिपाई बसलेले आढळले माझा चुलत भाऊ हरराय आणि इतर हे औरंगाबादेत 
होते. माझ्या येण्याने ते निश्‍चित झाले. 

“ पावसाळा आला म्हणून बहाद्दुरखान ओरंगाबादेतील जुन्या राजवाड्यात 
राहू लागला. मराठ्यांची धामधूम पाहता औरंगाबाद शहराभोवती तट बांघावा 
अशी बादशहाने आज्ञा केली. हे काम बहाददुरखानाने हाती घेतले. 

“मी बर्‍याच दिवसांनंतर औरंगाबादेस आलो होतो. आमच्या घराची 
डागडुजी करणे मला आवश्यक वाटले. माझे चुलते घर्मंदास यांच्या सल्ल्याने मी 
घराच्या डागडुजीचे काम हाती घेतले, पावसाळ्यातही बांधकाम चालू होते. मला 
या कामावर बराच खर्च आला. ' 

या वणंनावरून औरंगजेब बादशहाच्या नावाने वसविलेल्या शहराची 
मराठ्यांनी कशी अवस्था केली होती आणि मराठ्यांचे आक्रमक धोरण ओरंग- 
जेंबाला कसे आणि किती त्रासदायक होत होते याची चांगली कल्पना येते. 

मराठ्यांनी औरंगाबाद शहरावर केलेल्या हल्ल्याचे वर्णन सुलतान 
अकबराने आपल्या वडिलांना-औरंगजेबाला-ल्हिलेल्या पत्रात केळे आहे. तो 
म्हणतो, “औरंगाबाद शहर हे आपल्याच नावाने बसविण्यात आले आहे. पष 
शत्रूच्या सैन्याच्या आघाताने ते पार्‍यासारखे अस्थिर झाले आहे." * ऑक्टोबर 
महिन्यात मुहम्मद आजमशहा औरंगाबादला जाणार होता तेथे तो पोचताच 


१. मोआम-प, पृष्ठ ७५-७६ २- मोमस-प, पृष्ठ ६७ 


मुघल प्रदेशात चढाई : २४७ 


क 
खानजहाबहाददूरही मराठ्यांना तंबी देण्यासाठी निघणार होता.' 

१६८२ च्या एप्रिल महिन्यात मराठे जालनाच्या बाजूस चोथाईच्या 
वसुलीसाठी गेले. जालना शहर औरंगाबादच्या पूर्वेस ४० मैलांवर आहे. 
१०००० मराठे सैनिक जालना येथे गेले. त्यांनी जालना येथील शेख जान 
मुहम्मद या फकीराला निरोप पाठविला को त्याच्या रक्षणाखाळी आलेल्या लोकांना 
बाहेर काढावे. सरदार संभाजीने (आका ?) सांगितले आहे की फकीराची भीड 
न बाळगता चौथ वसूल करा. फकिराने मराठ्यांना निरोप दिला की माझ्या 


आश्रयाखाली आलेल्या लोकांना मी काढून कसे टाकू ? त्याने मराठ्यांना जाण्यास 
सांगितले तेव्हा त्यांनी जालना शहर लुटले. आग लावली; तेथील लोकांना मारले; 
हातात आलेले सामान लुटले.' अशा चकमकीत मराठे मुघलांच्या हाती सापडत 
किवा मुघल अधिकारी मराठ्यांच्या हाती पडत. १६८२ च्या ऑगस्ट पूर्वी 
झालेल्या हालचालीत कन्नडचा ठाणेदार शहा अलीलनरा जखमी झाला. मरा- 
ठ्यांनी त्याला कैद करून नेले. तो ऑगस्टमध्ये मराठ्यांच्या क॑देतून सुटला आणि 
खानजहानबहाद्‌दूरला मिळाला.* ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीस मराठ्यांची 
एक तुकडी अन्तूर भागात" (औरंगाबादपासून ४० मल, कन्नडच्या ईशान्येस ६ 
मैल) शिरली असता तेथील ठाणेदार अहमद याने मुकोबला केला. मराठ्यांनी 

१. अव: ३१-१०-१६८१. २. अख: ६-४-१६८रे 

३. अख: २२-८-१६८रे ४. अख : २१-९-१६८रे 


२४८ : शिवपुत्र संभाजो 


काही वेळ पळात्यासारखे केले; परंतु १०-१२ हजारांची जमीयत पुन्हा तेथे 
गेली. ते लूटमार करणार होते. इतकी मोठी फौज आलेली पाहताच अन्तूरचा 
ठाणेदार घाबरला. त्याने लिहिले की जर मला वेळेवर कुमक आली नाही तर 
मराठ या ठाण्यावर कवजा करतील आणि मी बरबाद होईन. तेव्हा शहाबुद्दीन 
खानाला त्याच्या मदतीस जाण्यास सांगण्यात आले. तो लगेच मदतीसाठी रबाना 
झ्ञाला. परंतु मराठ्यांच्या इतक्या ठिकाणी हालचाली सुरू होत्या को त्यामुळे 
मुघलांच्या अधिकार्‍यांची घावपळ होत असे. एके ठिकाणी जावयाचा हुकूम 
व्हावयाचा तोच दुसरीकडे जावे लागे- शहाबुद्दीनखानाला ताबडतोव अहमदनगरला 
जाष्यास कळविण्यात आले. मराठे अन्तूरमध्ये शिरले तेव्हा अब्दुल अझीजखानाचा 
मुलगा अबुल खरखान लोकांसह तेथे वेळेवर पोचला. त्याने आणि अहमद याने 
मराठ्यांशी सामना दिला. ' ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस मराठे अन्तूरहून 
दैजापूरकढे लूटमार करण्यासाठी गेले, म्हणून खानजहान बहाद्दुरचा मुलगा 
मुजफ्फरखान याला तेथे नेमले.' 

१६८२ सालच्या डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात चोथ वसूल करण्यासाठी 
मराठे पुन्हा जालनाच्या परिसरात गेले. त्यांनी बीदर (पूर्वीच्या हेद्राबाद राज्यात 
आणि आता म्हैसूर राज्यात असून महाराष्ट्रातील उस्मानाबाद जिल्ह्याला लागून 
आहे. ) येथील चोयाईच्या वसुलीसाठी काही गावे लुटली, जनावरे व पुष्कळ 
सामान घेऊन ते वर्‍हाडकडे निघून गेले. मुकरंमखानाने ही बातमी कळूनही 
मराठ्यांचा बंदोबस्त केला नाही म्हणून त्याची मन्सब कमी करून त्याला बाद- 
शहाने भेटीस बोलाविले.* 

१६८३ च्या जानेवारीत खानजहानबहादूदूर बादशाला भेटण्यासाठी नोरंगा- 
बादपासून तीन कोसांवर आला असतां बादशाहने त्याला भेटीस न येता बीदरच्या 
बाजूला कूच करण्याचा हूकूम पाठविला." 

१६८३ च्या फेबछवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात ७००० मराठे 
जालनापासून १४ मैलांवर गेले. त्यांनी प्रवाश्यांचे उंट वगरे लुटून चोष 
वसूल केली." 

यानंतर मराठ्यांनी जालनापासून २४ मैलांवर असलेले शहा आलमचे 
हृत्ती बाणि बहुतेक लोकांचे उंट लुटून नेले. त्या जिल्ह्यात फोजदारीवर अमानत- 
खानाचा मुलगा होता. त्याने मराठ्यांनी लुटून नेळेला माल परत मिळवावा, 
नाही तर स्वतः त्याची भरपाई करावी असा हुकूम देण्यात आला. त्याच्या हातून 


१. अख: ३-१०-१६८२- २- अख: ३१-१०-१६८रे- 
३. अक्ष : १६-१२-१६८२- ४. मवबौ-प, पृष्ठ १४. 
५. अख : २७-२-१६८३. 


मुघल प्रदेशात चढाई । २४९ 


दराठ्यांचा बंदोबस्त होऊ शकणार नाही म्हणून बुणग्यांना पाठीमागे ठेवून 
भाम्रखानाला जालन्याकडे जाऊन मराठ्यांना तंबी देण्यास सांगण्यात आले.' 

भीमसेन सक्सेना नांदेड येथे जाऊन राहिलेला होता. मराठ्यांच्या या 
भागातील हालचालीसंबंधी तो लिहितो, '* मराठे नांदेड भागात पसरले. त्यांचा 
मोड करण्यासाठी शहाजादा मुअज्जम याचा मुलगा शहाजादा मुइजुद्दीन याला 
बादशहाने तिकडे रवाना केले. बहादंदूरखानाने दहाजादा मुइजुद्दीन याच्या 
बरोबर राहावे अशी आज्ञा झाली. बहोद्दूरखानाने आपले बाजारवुणगे बोलावून 
घेतले ब औरंगाबादपासून १६ कोसांवर गोदावरीच्या काठी रामइ मुक्कामी 
शहाजादा मुइजुद्दीन याची गाठ घेतली. 

शह्मजादा मुइजुद्दीन याने नांदेड येथे काही दिवस मुक्काम केला. नांदेडचा 
फौजदार रक्षीदखान हा शहाजाद्याबरोबर बीदरपर्यंत गेला. त्या दिवशीच बातमी 
आली की बादशहाचे आणि शहाजादा मुअज्जम याचे हत्ती) चरण्यासाठी म्हणून 
पाथरी भागात ठेवण्यात आले होते. त्यांच्यावर मराठ्यांनी हल्ला केला. हे ऐकून 
बहाददुरखानाने शहाजाद्याला बाजारबुणग्यांसह बीदरजवळ सोडले. तो निवडक 
सरंजाम घेऊन निघाला. इतक्यात बातमी आली की, मराठ्यांनी हत्ती हाकलून 
नेले...जड सामान नांदेडचा फौजदार रशीदखान याच्याकडे रवाना करून 
बहाद्दुरखानाने मराठ्यांचा पाठलाग करून हत्ती सोडविले. मराठे पळून गेले" 
जाता जाता ते काही हत्ती घेऊन गेले. बहाददुरखान मराठ्यांच्या पाठलागावर 
निघाला ... गोवळकोंड्याच्या सरहद्दीजवळ त्याने मराठ्यांना गाठून बाकीचे हत्ती 
सोडविले... या मोहिमेत सैनिकांना अतिशय त्रास झाला. बहाद्दुरखानाचा 
तंबृही त्याच्याबरोबर नव्हता. जेवणाखाण्याचेही हाल झाले. मोहिमेत अनेक सैनिक 
टिकटिकाणी मागे राहात गेले. ते बर्‍याच दिवसांनी छावणीत आले.”* 

पुढे एक वर्षभर मराठ्यांच्या या भागातील हालचाली मंदावल्या होत्या. 
त्या १६८४ मध्ये पुन्हा सुरू झाल्या. बीड जिल्ह्यात लढाई केल्यानंतर मराठ्यांची 
फौज औरंगाबाद जिल्ह्यातील आंबड तालुक्‍यातील आंबडच्या ईशान्येस ४ मैलांवर 
असलेल्या सारंगपूर गावात शिरली. मुझफ्फरखान मराठ्यांचा पाठलाग करीत 
होता. त्याची मराठ्यांशी लढाई झाल्यावर मराठे पैठणच्या भागात गेले. बहरा- 
मंदखानाला त्यांचा मोड करण्यासाठी रवाना करण्यात आले.' खानजहान बहा- 
दूरचा मुलगा मुझफ्फरखान सारंगपूरला पोचला. रात्रीच्या वेळी त्याने बुणग्यांवर 
हल्ला केला." 


१. अख १-३-१६८३ २. मोभाम-प, पृष्ठ ८२-८३. 
३. मवओ-प, पृष्ठ २६. ४. अख: ८-१-१६८४. 


५१५९ ' शिवपुत्र संभाजी 


भराठ्यांनी ५८५ साली पुन्हा बऱ्हाणपूरवर चढाई केली. त्याच वेळी ते 
जानेबारी भहि्यात जालन्याच्या ईक्षान्येस ३-४ मैलांवर असलेल्या कादिराबादच्या 
जवळपास ( आता जालम्याचे उपनगर ) लूटमार करण्यास निघणार होते. 
त्यामुळे सैम्यद ओगलान सैन्यासह तेथे पोचला. 

मराठ्यांची फौज बरीच असून त्या प्रमाणात माझ्याजवळ सैन्य कमी आहे 
असा अर्ज कादिराबादपासून ४ मैलांवर येताच त्याने केला. त्यामुळे शहाआलम 
बहाद्दुर याचा बक्षी मुल्तफितखान याला कादिराबादच्या जवळ जाण्यास हुकूम 
देण्यात आला.' हा सरदार तेथे पोचण्यापूर्बीच मराठे तेथून निघून गेले. कादिरा” 
बादच्या बाजूला गस्त घालण्यासाठी गझनफरखान तेथे गेला. त्याने मराठ्यांचा 
पाठलाग चालू ठेवला. मराठ्यांचा पाठलाग करीत कोठपर्यंत जावे हे त्याला कळेना, 
त्याने भीमा नदीपर्यंत जावे आणि मराठे भीमा ओलांडून पलीकडे गेले नसतील तर 
त्यांचे पारिपत्य (तंबी) करावे, असा त्याला हुकूम देण्यात आला.'* 

अशा प्रकारे मराठे १६८१ सालापासून १६८५ पर्यंत मुघलांच्या हद्दीत शिरून 
लूटमार करीत, छापे घालीत. माघार घेत पळून जाऊन आणि संधी मिळताच 
अुन्हा फिरून मुघलांचे अनेक सरदार आणि बरेच मोठे सैन्य इकडे गुंतवून ठेवण्याची 
योजना राजांनी आंखलेली असावी असे दिसते. 
मराठा-मुघल पंघषं : भाग रे रा 

मराठा-मुघल संघर्षापैकी स्वराज्यातील पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या मध्य भागातील 
हालचाली फार महत्त्वाच्या आहेत. औरंगजेबाने ज्यावेळी साल्हेर, रामसेज आणि 
नाशिक जिल्ह्यातील गडकोटांवर आक्रमण सु केले त्याच वेळी त्याने तळकोकण 
कल्याण-भिवंडी, कोथळागड आणि पुणे जिल्ह्यातील आक्रमक हालचालींना प्रारंभ 
केला. प्रत्येक ठिकाणी औरंगजेबाने आपले अनेक नामांकित सरदार घाडले होते. या 
आक्रमणाला मराठ्यांनी तडफदारपणे तोंड दिले. 

तळफोकण : औरंगजेबाने दि. ७-११-१६८१ च्या सुमारास हसनअली 
खानाला १४,००० घोडदळ देऊन तळकोकणच्या मोहिमेवर रवाना केले. त्याच्या 
बरोबर त्याचा मुलगा हुसेन अलीखान यालाही बढती देऊन पाठविण्यात आले 
होते.' हे दोघेही १६८२ च्या जानेवा री महिन्याच्या अखेरीस तळकोकणात पोहोचले. 
भराठ्यांवर हल्ला करण्याची संधी ते पाहात होते. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठव- 
डात हसन अलोश्लान आणि रछोदीखान तळकोकण सोडून ( दर्या खोर्‍यात ) 
प्रदेशात शिरले. पुसणार्‍या डाव्या बाजूच्या तुकडीवर हल्ला न करता, राजा महासिग 
कदोरिगा य जादुराय दनी असलेल्या उजव्या बाजूबर मराठ्यांनी हल्ला केला. 


१. अलल: २१-१-१६८५. २. अथ: ३१-१-१६६८५, १-२-१६८५. 
३. अक्ष; ७-११-१६८१. 


मराठा-मुघल संघष : २५१ 


लोदीखानाचा मुलगा मेहमूद डाव्या बाजूच्या तुकडीत होता. तो उजव्या बाजुच्या 
तुकडीला मदत करण्यास गेला. झालेल्या चकमकीत दोन्ही पक्षांचे लोक जखमी 
झाले. जाधवराव, राजा महासिंग कदोरीया, दलपत शुभकरण बुंदेला आणि मेहमूद 
हे मुघल संन्यातील अधिकारी जखमी झाले.' राणाजी आणि रावजी जखमी 
होऊन पडले असता मराठ्यांनी त्यांना उचलून नेले. या आणि कल्याण-भिवंडी 
येथील हालचालींचे त्रोटक वणंन भीमसेन सक्‍्सेनाने दिले आहे, “ कोकण भागा- 
तील गनिमांचा मोड करण्यासाठी हुसेनेअलीखान ( हसन अलीखान ) कल्याण- 
भिवंडीकडे रवाना झाछा. या मोहिमेत राव दलपत हा त्याच्या बरोबर होता. 
कोकणात अनेक युद्धप्रसंग झाले. त्या राव दलपत याने उत्कृष्ट कामगिरी 
केली. जाधवराव दखनी ( शिदखेडचा जाधव ) मारला गेला. त्याचा नातू 
जगदेवराय याला मन्सब आणि नगारे, नौबतीचा मानटी देण्यात आला. जाघव- 
रावाचा मुलगा वयाने लहान होता. त्याला बापाची जहागीर आणि मन्सब देण्यात 
आली. या मोहिमेत राव करणं याचा मुलगा पदमसिंग हजारी शौर्याने लढत 
असता मरण पावला. “ * १६८२ च्या फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात हसन 
अलीखान तळकोकणातून निघून नाश्षिकला पोचला.* औरंगजेबाने ऑगस्ट 
१६८२ मध्ये तळकोकणातील हालचाली पुन्हा सुरू केल्या. जुलंच्या अखेरीस 
जमीनदार राणूजीला ( कानुजी ) तळकोकणातील मुलूख नष्ट करण्यासोठी इनाम 
खिलअत, ५००० प्यादे देऊन रवाना केले. त्याच्याबरोबर बसवंतरावाला 
३००० प्यादे देऊन मराठ्यांच्या मुलुखात पाठविण्यात आले.* संभाजीचा 
मुलूख उद्ध्वस्त करण्यासाठी आणि कबजात आणण्यासाठी खानजहान बहाद्दुरला 
त्याच्या साथीदारांसह ऑगरंट १६८२ च्या अखेरीस तळकोकणात पाठविलेले 
होते. तेथे जाण्यापूर्वी औरंगजेबाने त्याला. शहाजादा शहाआलम यास भेटण्यास 
सांगितलेले होते." 

मधघलांच्या चालू असलेल्या सर्व हालचाली संभाजीराजे रोखण्याचा प्रयत्न 
करीत होते. तळकोकणात मुघल संन्याची अडवणूक करण्यासाठी संभाजीराजांनी 
आपल्या अधिकार्‍यांना हुकूम देऊन मुघलांच्या वाटा अडविण्यास सांगितले. 
तळकोकणातल्या ठाण्यांवरील अधिकार्‍यांना बोलावून त्यांनी येणाऱ्या संकटाची 
कल्पना दिली. अधिकार्‍यांनी हुकुमाची ताबडतोब अंमलबजावणी केलेली दिसते. 
१६८२ च्या ऑक्टोबरात तळकोकणचा एक अधिकारी अली चौधरीने एक 
सरदार, १००० स्वार व २००० प्यादे आपल्याला दिले तर सुरतपासून तळ- 


१. अख:१-२-१६८२, १०-२-१६८२. २. मोआम-प. पृष्ठ ७९. 
३. अख : २५-२-१६८२. ४. अख: २-८-१६८२- 
५. अख: ३०-८-१६८२. 


२५२ : शिवपुत्र संभाजी 


कोकणापर्यंतचा मुल्ख तो लुटू केल असे त्याने सांगितले.' या वाटेवर संभाजीच्या 
सैन्याचो ये-जा चालु असल्याने मुघली अधिकार्‍यांना व पायदळाला तळकोकणात 
मराठ्यांनी ज्षिरू दिले नाही. 

कान्होजोच्या बरोंबर असलेल्या पायदळाला चाकरीत ठेवण्यासाठी मीर 
बहदत गुर्जंबदार गेला होता. मावळे जातीच्या प्याद्यांना चाकरीत ठेवावे असा 
औरंगजेबाचा हुकूम होता. परंतु संभाजीराजांनी दर्‍याखोर्‍यातील संबं रस्ते बंद 
करून॒ पायदळाला खोर्‍यात झिरू दिले नाही. खोर्‍याची वाट बंद असल्यामुळे 
घोडेस्वारांना आणि मुघली पायदळाला तळकोकणात शिरता आले नाही. ' 

१६८२ सालाच्या नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात खानजहान 
बहादडूर रामसेजच्या किल्यातून उतरून तळकोकणात गेला आणि तेथून तो चांदोरला 
(चांदवडला) रवाना झाला. याच सुमारास शहाबुद्दीनखान जुन्नर येथे होता. 
जादा सामन आणि बुणग्यांना जुन्नर येथे सोडून तो तळकोकणाच्या खोर्‍यात 
शिरला. या तालुकयातील जवळजवळ २० गावे त्याने लुटून जाळली. त्याने 
अनेकांना मारठे. खोर्‍यातच मुक्काम करून जवळपासची गावे लुटून त्यानंतरच 
खोर्‍्याबाहेर पडण्याचा त्याचा विचार होता. ' तळकोकणाचा एक इनामदार इसा 
याने आपल्याला तातडीचा अंमलबजावणी करणारा अधिकारी नेमले तर तेथ 
त्याची बहिवाट असल्याने तळकोकृण लुटता येईल अशी विनंती केली होती. 
याला झहाबुद्दीनखानाने आपल्या डाव्या फळीवर ठेवून तळकोकणात दौड केली. 
दोघांनी खोऱ्यातील काही गावे लुटून अनेकांना मारले. १००० मराठ्यांना कंद 
करून त्यांचो ४००० जनावरे पकडली. नंतर झहाबुद्दीनखान जुन्नरला गेला, 
थालनेरच्या बाजूस मराठ्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी नोव्हेंबरच्या अखेरीस तो 
जाणार होता. मराठे तळकोकणच्या खोऱ्यात मुघलांची खोडी काढीत असत. 
संरक्षणासाठी खबरदार राहून मराठ्यांचा पाठलाग करून त्यांचे पारिपत्य करावे 
(तंबो) असा शहाबुद्दीनखानाला हुकूम देण्यात आला. * 

१६८२३ च्या सुरुवातीस बहाद्दूरखानाला तळकोकणच्या खोऱ्याच्या 
सरहद्दोवर नेमण्यात येऊन यशवंतराव जाधव याला प्याद्यांसह त्याच्या मदतीस 
जाण्यास सांगण्यात आले." फेब्ट्वारी १६८३ पर्यंत बहाददूरखान तेथेच होता मराठे 
त्याला सामना देत होते. मराठ्यांविरुद्ध एकट्याने टक्कर देणे बहाद्दूरखानाला 
कठीण जात असावे. त्यामुळे फेब्ट्वारी १६८३ च्या अखेरोस कासिमखान यास 
बहाद्दूरखानाच्या कुमकेसाठी जावयाचा हुकूम देण्यात आला. त्याला तळ" 


१. अख: ११-१६०-१६८२. २. अख : २४-१२-१६८२. 
३. अख: १०-११- १६८२, २२-११-१६८र. 
४. अख: १४-१-१६८र. ५. अख : ७-१-१६८२. 


मराठा-मुघल संघर्ष : २५३ 


कोकणाच्या बाजूची माहितो नसल्याने त्याने तिकडे जाण्याचे टाळले. त्यामुळे 
औरंगजेबाने रुहुल्लाखानाला फोजेसह कासिमखानाला बरोबर घेऊन बहाद्दूर 
खानाच्या, कुमकेसाठी तळकोकणाच्या खोर्‍यातील वाटेच्या तोंडःशी जाण्यास सांगि- 
तले.' रुहुल्लाखान आणि बहांद्दुरखान तेथून १५ मार्च १६८३ च्या सुमारास 
कल्याणच्या किल्ल्याला वेढा घालण्यासाठी रवाना झाले.' १६८१ च्या नोव्हेंबर 
महिन्यात मुघलांनी ह्सनअलीखान, लोदीखान, त्याचा मुलगा मेहमूद, दलपत 
बुंदेला, राजा महासिंग, जाधवराव, खानजहानबहाद्दूर, शहाबुद्दीनखान, इसा, 
बहाद्दूरखान इत्यादी मातब्बर सरदारांना तळकोकणात घाडून कसोशीचे प्रयत्न 
केले तरी येथे त्यांना यश मिळाले नव्हते. 
कल्याण-भिवंडी : 

कोकण पट्टीच्या उत्तरेच्या भागात ठाणे जिल्ह्यात हे गढ आहेत. हे ताब्यात 
असले तर मराठी मुलुखात शिरणे सोपे होते. जुन्नर येथे मुघलांचे ठाणे असल्याने 
तेथून त्यांना या प्रदेशात आक्रमक हालचाली करणे सोईचे होते. औरंगजेबाने 
नाशिक जिल्ह्यातील गडांना वेढे घातले त्याच वेळी त्याने ठाणे जिल्ह्यातील 
मोक्‍याचे गड घेण्याचा प्रयत्न केला आणि रामसेजप्रमाणेच या जिल्ह्यातील कल्याण- 
भिवंडी आणि कोथळागडाला वेढे दिले. मराठ्यांनी मुघलांचे हे वेढे परतवून 
लावण्याचा चिकाटीने प्रयत्न केला. तळकोकणातील मोहिमा कोकण पट्टीत शिरकाव 
करण्याच्या दृष्टीनेच केलेल्या असल्याने तेथे प्रवेश केल्यावर मुघलांना कल्याण- 
भिवंडीपर्यंत पोचणे सोपे झाले. 

हसनअलीखान हा १६८२ च्या जानेवारीत तळकोकणात शिरला. येथून पुढे 
तो कल्याण-भिवंडी येथे गेला." जेधे शकावलीप्रमाणे माघ मासी ( जानेवारी 
१६८२ ) हसनअलीखान कल्याण-भिवंडी जाळून फिरोन गेला.* तळकोकणात 
शिरताना हसनअलीखानाजवळ १४ हजार संन्य होते. * कल्याण-भिवंडी येथे 
शिरताना त्याचे सैन्य वाढलेले दिसते. या सैन्यात २० हजार स्वार व १५ हजार 
पायदळ होते. कल्याण येथे पोहोचेपर्यंत ह्सनअलीक्वानाने संभाजीच्या मुलुखात 
जाळपोळ करून कल्याण येथे तळ दिला. वाटेत त्याने पोतुंगेजांच्या होड्या 
जाळल्या. हसनअलीखान व घाटावरून आलेल्या संभाजीच्या सैन्याची लढाई झाली. 
या लढाईत नबाबाची सरशी झाली. परंतु या बातमीची सत्यासत्यता नीट समजली 
नाही असे मुंबईकरांनी सुरतकरांना कळविले होते. हसनअलीखानाजवळ कल्याण- 
भिवंडीकडे जाताना पुरेसा दाणागोटा व दारूचा साठा नव्हता, म्हणून त्याने सिद्दो 


१. अख: २३-२-१६८३. २. अख: १३-३-१६८३. 
३. अख: ३१-१-१६८२. ४. शिचप्र, पृष्ठ ३१. 
५. अख: ७-११-१६६८१. 


२५४ : शिवपुत्र संभाजी 


महंमद याला पत्र देऊन दि. ३-२-१६८२ रोजी इंग्रज वखारवाल्यांकडे धाडले. 
हसनअलीखान कल्याण येथे राहणार असता तर इंग्रजांना त्याच्या मागण्या पुऱ्या 
कराव्या लागल्या असत्या. संभाजीराजांना सुगावा लागू न देता इंग्रजांना हसनअली- 
खानास दाणागोटा द्यावयांचा होता. यासंबंधी सुरतकर दि. २४-२-१६८२ रोजी 
कळवितात की, “ हसनअलीखानाच्या सभाधानासाठी तुम्हाला देता येण्यासारखी 
जादा दारू ब इतर वस्तू रोख पैसे घेऊन द्या. परंतु त्या अगदी गुप्तपणे द्या 
संभाजीला हा व्यवहार न समजेल अशी दक्षता घ्या. . . धान्यसामुग्रीबाबत मात्र 
स्पष्ट सांगा की, ती आपल्याजवळ नाही. ” ' हा दाणागोटा मिळण्यापूर्वीच 
हसनअलीखानास माघारे जावे लागले. कारण बादशाही लष्कराची व संभाजीच्या 
सैन्याची अलमालच्ष्या ( ? ) नजीक लढाई झाली. आलमगीर पादशाहाकडील 
हसनअलीखान लढाईत जखमी झाला; बरेच लोक जखमी झाले, पुष्कळ मेले, 
संभाजीकडील सैन्याची फत्ते झाली. अशी माहिती बुसातिन-उस सलातीनमध्ये दिली 
आहे. ' फेब्ट्वारी महिन्याच्या अखेरीस हसनअलीखान हा तळकोकणातून निघून 
नाशिकला पोहोचला * 

१६८१ सालच्या नोव्हेंबरमध्ये फेंचांनी मराठ्यांना तोफा आणि दारुगोळा 
पुरविल्याबद्दल सुरतेच्या मुघल सुभेदाराने निषेध व्यक्‍त केला होता. १६८२ साली 
त्याने फ़ेंचांकडून मराठ्यांविरुद्ध लढण्यासाठी जहाजे आणि खलाकझी यांची मागणी 
केली होती, परंतु पुरेशी जहाजे व खलाशी उपलब्ध नसल्याच्या सबबीवर फ़ेंचांनी 
मुघलांची मागणी फेटाळली होती. * 

एप्रिल महिन्यात हसनअलीखषानाला १९ हजार फौजेची सरदारी देऊन 
संभाजीच्या राज्यात रवाना केले होते. * या सैन्याला दाणागोटा मिळावा आणि 
समुद्रमागेही ह्या आघाडीवर हल्ला करावा म्हणून मेच्या अखेरीस मोर मुहम्मद 
मोमिन याला ६ हजाराची फौज घेऊन जहाजातून सुरतमार्गे रवाना केले होते. १ 
ह्या आघाडीवरील हालचाली नोव्हेंबरमध्ये पुन्हा निकराने सुरू झाल्या. नोव्हेंबर- 
मध्ये रणमस्तेखान कल्याणला येऊन बसला होत. * हा वेढा रामसेजच्या वेढ्या- 
प्रमाणेच निकराने चालू होता. हे गड घेण्यासाठी औरंगजेबाने आपले अनेक अनुभवी 
सेनापती रवाना केले होते. परंतु ह्या सर्वांना संभाजीच्या ध्येयनिष्ठ सरदारांनी 
परतवून लावले. कल्याण -भिवंडीपासून ५ मैलांवर असलेल्या मेहेंदळी गावात 
मराठ्यांच्या दोन हजार स्वारांनी मुघल ठाण्यांची लुटालूट केल्याची बातमी 


१, 5७. ० छेठ्या : 4-24-2-1682, 50. ४०90; 108, 54, 55, 61, 
२. बुसा-उस्‌-सला, पा, पृष्ठ ५९१. ३. अख: २५-१२-(६८२- 

४. 5१॥२-प, ? 26. ५. अख : ६-४-१६८र. 

६. अख: ३०-५-१६८२. ७. शिचप्र, पृष्ठ ३२. 


मराठा-मुघल संत्रपं : २५५ 


समजत्यावरून मुकरंमखान २० नोव्हेंबरला जादा सामान व बुणग्यांना किल्ल्यात 
सोडन भराठ्यांना तंबी देण्यासाठी धावला. मुकरंथखान व मराठे यांच्यात मेहेंदळी 
गावाच्या अलीकडे ३० कोसांवर असलेल्या उरण खेड्याजवळ लढाई झाली. 
दोन्हीकडोळ संनिक मेले, काहो जखमी झाले. त्यानंतर मुकरंमखानाने मोजे मेहेंदळी 
येथे डेरा उभा केला. 

रणमस्तखान ऊर्फ बहाद्दूरखान ( रणमस्तखानाला “ बहाददूरखान ' ही पदवी 
दिलेली होती. ) कल्याणला येऊन बसला असताना मराठ्यांची ७ हजार स्वारांची 
आणि ८ हजार प्याद्यांची तुकडी कल्याण-भिवंडीजवळ गेली.' ही बातमी कळताच 
तो तेथे पोहोचला. त्याने तेथे गढी तयार करून ठाणे मजबूत केले. २८ नोव्हेंबर रोजी 
बहाद्दूरखान व मराठे यांच्यात लढाई झाली. मराठ्यांनी पळून जाण्याचा आव 
आणला.' यानंतर रणमस्तखानाबरोबर मुकाबला करण्यासाठी संभाजीराजे यांनी 
नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये रू्पाजी भोसले, केसोपंत व निळोपंत यांना रवाना केले." 
त्यांच्याबरोबर १० हजार स्वार व १२ हजार पायदळ होते. ४ डिसेंबर रोजी 
बदाददूरखान व या संन्यात लढाई झाली. मराठ्यांकडील बरेचसे सामान मृघ- 
लांच्या हाती लागले. त्यानंतर बहाद्दूरखान स्वार होऊन त्याने मराठ्यांच्या 
कडील किल्ले बितिगा (?) तेथील वाडीस आग लावली." डिसेंबरच्या दुसर्‍या- 
तिसर्‍या आठवड्यात मराठ्यांनी रणमस्तखानाच्या सैन्यावर दोन-तीन वेळा हल्ले 
केले. त्याने ते परतवून लावले. मराठ्यांनी पुन्हा एकदा रात्रीचा हल्ला केला. 
तेव्हा त्याने कल्याणचा किल्ला दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला. तटाच्या भितीचे 
काम अपुरेच राहिले होते. त्याने पहाऱ्यासाठी २००० माणसे नेमली' हे कळताच 
संभाजीराजे यांनी तुकोजी सरदाराबरोबर मोठे सैन्य घाडले. या संन्याने कल्याण- 
वासून आठ मैलांवर असलेल्या गावी मुक्काम केला. तेथे त्याने मोचे लावले व 
खंदक खणले. ही बातमी कळताच बहाद्‌दूरखानाने याकुतखान, रुमीखान, दाऊद- 
खान यांच्या तीन तुकड्या तयार करून मराठ्यांना तंबी देण्यासाठी रवाना केले. 
सिद्दी याकुतखान हा मुघल संन्यासाठी दाणागोटा घेऊन आला होता. या तिन्ही 
तुकड्यांनी मराठ्यांवर हल्ले केले. या चकमकीत बंदुका व धनुष्यबाणांचा उपयोग 
करण्यात आला होता. याच एका चकमकीत तुकोजी व त्याचे सायीदार मारले 
गेले. मराठ्यांनी मुकाबला केल्यानंतर ते डोंगरात निघून गेले. मुघल संन्याने 


१. अख: २६-११-१६८२. 

२. अख: ११-१२-८२, 1)13187120॥ (0 $5 12-11-1682, 5. 
शग 108. 0 203. 

३. अख: २३-१२-८२- ४. शिचप्र, पृष्ठ ३१. 

५. नख: २३-१२-१६८२- ६. कित्ता. 


२५६ : शिवपुत्र संभाजी 


त्यांचा (० मैलांपर्यंत पाठलाग केळा, मराठ्यांनी पुन्हा बाणांचा वर्षाव कैला, 
हात्धाईचा सामना झाला. 

बर दिलेल्या मजकुरात व मल्हार रामराव चिटणीसाच्या बखरीतील 
मजकुरात बरेचसे साम्य आहे. चिटणीस लिहितो, ' रणमस्तख्रान कल्याणप्रांती 
येऊन उपद्रव केला. हे वर्तमान महाराजांस कळल्यावरि रायगडाहून निघोन 
फौजेसुद्धा कल्याणास गेले. रणमस्तश्मान यांशी युद्ध देऊन रसदबंदी (करून) 
ब कष्टी मारून जेर केळे असता याकुतखांन जंजिऱ्याहून कुमकेस गेले, त्यांती 
जहाजातून उतरून, मधी मोरचे देऊन रणमस्तश्लान यास रसद पोचविणे बगैरे 
पुरावा केळा. तो घाटावर रोहिलाखान होते त्यास कळालियावरि तेही करुमकेस 
येऊन रणमस्तखात यास निभावून धेऊन धाट चढून गेले. महाराज माघारे राय- 
गडास आठे, ”' चिटणीसाला कल्याण-भिवंडो येथे झालेल्या संग्रामाची विस्तृत 
माहिती नसावी. त्याने त्यातील काही हाकछचाली दिलेल्या आहेत. स्वत: संभाजी- 
राजे या संग्रामात कल्याणला गेल्याची माहिती चिटणीसबखरीत आणि बुसातिन- 
उस्‌ सलातीन यात दिलेली आहे. या आघाडीवर रुपाजी भोसले, केसोपंत, 
निळोपंत, हंबीरराव सेनापती, तुकोजी या सर्वांना जावे लागले होते. हे सर्व 
शर्थीने लढत होते. तुकोजी मारला गेला होता, हंबीरराव जखमी झाला होता. 
प्रसंग बाका आहे असे पाहून राजे त्या आघाडीवर गेले असावेत. 

१६८३ च्या जानेवारी-फेब्रुवारीत कल्याण-भिवंडीला संग्राम चालूच होता. 
रणमस्तखान कल्याण-भिवंडीला ठाणे घाळून बसला होता. त्याच्या मदतीस 
यशवंतराव (जाधव) या मुघळ अधिकार्‍याला त्याच्याजवळ असलेल्या प्याद्यासह 
जाण्याचा हुकूम रहुल्लाखानाने दिला होता.' रणमस्तखान यास दाणागोट्याची 
आवश्यकता होती, जहाजातून हा दाणागोटा याकुतखान पुरवीत असे. ठाणे ते 
कल्याणपर्यंत जहाजातून दाणागोटा आणण्यासाठी पोर्तुगेजांनी मुघल सैन्याला 
परवानगी दिली होती. ही परवानगी दिल्यामुळे पोर्तुगेज ब संभाजीराजे यांचे 
संबंध बिघडले होते, कल्माण-भिवंडीकडे जाणाऱ्या मुघलांच्या तारवास प्रतिकार 
करण्यासाठी मराठ्यांनी पारसिक येथे किल्ला बांधण्याची तयारी केली होती. ही 
बातमी समजताच पोर्तुगेजांनी ती जागा ताब्यात घेऊन तेथे आपला किल्ला 
बांधला." जहाजातून दाणागोटा आणण्यासाठी मुषलांनी इंग्रजांकडे परवानगी 
मागितली होती, इंग्रज संभाजीराजांचे शत्रुत्व ओढवून घेण्यास तयार नसले तरी 
बुसरीकडे मुलांना नाखूष करण्यासही तयार नव्हते. इंग्रजाकडे मुघलांनी परवानगी 
मागताच मुंबईकरांनी लंडनला आपल्या दि. ८-१-१६८३ च्या पत्नात कळविले 

१, अक्ष : ८-(-१६८१. २. मराचिब, पृष्ठ १५. 

१, अक्ष: ७-१-१६८१. ४. पोम-पि, पृष्ठ ९१. 


मराठा-मुघल संघषषं : २५७ 


होते की, “ मुघल आरमारास॑ आपण आपल्या बंदरात येऊ दिल्यास संभाजोराजा 
त्याबद्दल तीव्न नापसंती दाखवील व रागावेलही. त्याने याच कारणावरून पोर्तु- 
गेजांना शत्रू लेखून त्यांच्या कित्येक होड्या जाळल्या. त्यांनी नबाब रणमस्तखानाचे 
हाताखालील मुधल संन्यास अन्नसामुग्री पुरविल्यावरून आणि जाऊ दिल्यावरून 
संभाजीराजे त्यांचेवर चिडले आहेत. त्यातून हल्ली तर संभाजोची शंभर गलबते 
खाडीत आपल्या समोर नांगरून उभी आहेत” ' मराठ्यांनी ठाणे-वसई भागातील 
पोर्तुगेजांचे दोन किल्ले जिकले होते. तेथे तोफखाना तयार ठेवून सुरतेहून 
रणमस्तखानाकडे जाणार्‍या जहाजांना अडवणूक करण्याचा त्यांचा विचार 
होता, म्हणून त्याने याकुतखानाला तेथे धाडले. त्याने एक किल्ला मोडून 
टाकला व दुसरा किल्ला त्याला घेता येईना म्हणून रणमत्तखान दि. १६-१- 
१६८३ रोजी तेथे पोहोचला. मराठ्यांबरोबर लढाई करून त्याने तो गड 
ताब्यात घेतला. त्यावेळी रसदोचे जहाजाचे मार्ग आपल्याच ताब्यात आले * 
असे त्याला वाटले. तरी मुघळ फोजेला दाणागोटा मिळणे मराठ्यांनो कठोण 
करून ठेवले होते. 

फेब्ह्वारी महिन्यात मराठ्यांनी ४००० घोडदळ व पायदळ घेऊन मुघलांच्या 
वाटा अडविल्या होर्‍या. ही बातमी समजताच स्हुल्लाखानाने पदमसिह यास धाडून 
त्याला डावी बाजू आणि दुसर्‍या अधिकार्‍यांना उजबो बाजू सांभाळण्यास सांगितले. 
दि. १९-२-८३ रोजी दोन्ही संन्यांत लढाई झालो. या चकमकीत मराठ्यांच्या 
कडील ४०० संनिक मेले. काही जखमो झाले. रणमस्तखानाचे लष्कराने मराठ्यांचा 
सहा (? ) मेल पाठलाग केला. या चकमकीत पोतुंगेज सैनिकही मुघलांना मदत 
करीत होते. ' ओरंगजेंब जसे आपले एक एक अधिकारी रवाना करीत होता त्याच- 
प्रमाणे संभाजीराजेहो कल्याण-भिवंडोच्या आघाडीवर आपल्या लडाऊ आणि शूर 
सेनापतीबरोबर कुमक धाडीत होते फेब्रवारी महिन्याच्या तिसर्‍या आठवड्यात 
हंबीरराव व इतर तीन मोठे सरदार २०००० घोडदळ व १०००० पायदळ 
घेऊन कल्याण-भिवंडी येथे पोहोचले होते. ते पूण तयारीनिशी गेळे होते. त्यांच्या 
सैन्यात हत्यारे, भाले, छत्र्या, तंबू इत्यादी सामान होते. मुघलांच्या बाजूने 
रणमस्तखान व पदर्मासह हे उजव्या बाजूचो आघाडो सांभाळीत होते. याशिवाय 
त्यांच्या संन्यात भगवंतसिह, त्याचे वडील माझूजी, रामसिह, हरिसिह, रघुनापसिह, 
काबुलीसिह हे अधिकारी होते. दि. २७-२-८र३े रोजी दोन्होकडील बड्या सैन्यात 
चकमकी उडाल्या. हंबीरराव व पदर्मासह हे शोर्षाने ठडत होते. झालेल्या चक- 


१. छेठ्प़ा. 10 [ञा, 8-1-1683, 0. €. ४०. 42. 
२. अल: ८-१-१६८३. ३. अख: १५-२-१६८२३. 
शि. सं.... १७ 


२५८ : शिवपूत्र संभाजी 


मकीत हंबीरराव जखमी झाल्यामुळे तो रणातून माघारा फिरला. त्याच्या बरोबर 
असलेले तीन अधिकारी मरण पावले. या लढ्यात मुघल अधिकारीही जखमी झ्ञाले, 
आणि काही मेले. पदमसिहाला ३५ जखमा झाल्या. भगवंतसिह व त्याचे वडील 
भेले. पदमसिह मेल्याचे समजल्यावरून रतन राठोडचा मुलगा रामसिंह हा आजारी 
असूनही चिलखत घालून मराठ्यांशी मुकाबला करण्यासाठी निघाला. परंतु आजारात 
अविचाराने हालचाली केल्यामुळे तो मरण पावला. इतर २५ सरदार जखमी झाले. 
हरिसिह हा मैदानात पडला असता मराठ्यांनी त्याला उचलुन नेले. अश्या तर्‍हेने 
मोठी फोज धाडूनही मुघलांना कल्याण-भिवंडीच्या आघाडीवर प्रगती करता 
आली नाही ' 

मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सलाबतखानास हुकूम झाला होता 
की त्याने कल्याण-भिवंडी जवळ असलेल्या फर्दापूरच्या ठाण्यास जाऊन सावध 
राहावे. मार्च महिन्याच्या दुसऱया आठवड्यात रणमस्तखानाच्या मदतीस रुहुल्ला- 
खान जाऊन मिळाला. आतापर्यंतच्या हालचालींवरून कल्याणचा किवा भिवंडीचा गड 
पडलेला असावा. कारण यापैकी कोणतातरी किल्ला दुरुस्त करून तेथे रणमस्तखानास 
पावसाळयात राहता येईल की नाही असे तळकोकणात राहणार्‍या मुहम्मद 
अफझल याला विचारण्यात आले होते. मुहम्मद अफझलने उलट कळविले होते की 
पावसाळी हवेत तेथील घोडे मरतात. परंतु तेथून अलीकडे बारा कोसांवर मवेली (? ) 
नावाच्या ठिकाणी राहता येईल. कारण वाटेत कोठे राहण्यास पठार नाही. 
मुघल संन्याची अशा तर्‍हेने तयारी चालू असता संभाजीराजे यांच्या सैन्याने 
जहाजामागे मुघलांकडे जाणारी अन्नधान्याची रसद लुटली होती. पठार- 
मार्गे रसद पोहोचण्यास बरीच अडचण निर्माण केली होती. ' रुहुल्लाखान दि. १५-३- 
१६८३ रोजी रणमस्तखानाच्या फौजेस मिळाला. तेव्हा त्याने रुहुल्लाखानास 
कल्याण-भिवंडी येथील किल्ल्यात उतरण्यास सांगितले. किल्ला लहान असून 
रहुल्लाखानाजवळ मोठा जमाव होता म्हणून तो बाहेरच डेरा टाकून राहिला. 
दुसरे दिवशी त्याने रणमस्तखानास निरोप दिला की एके ठिकाणी बसून राहणे 
ठीक नाही. गस्त घालण्यासाठी स्वारी केली पाहिजे. त्याच सुमारास बादशाही 
कर्मात आल्यामुळे स्हुल्लाखानाने मराठ्यांची फौज दिसताच त्यांच्यावर हल्ला 
केला. दोन्हीकडील सैनिक मेले. रुहुल्लाखानाचा मराठ्यांविरुद्ध टिकाव लागणे 
कठीण होते, कारण त्याला दक्षिणी लोकांच्या लढाईची माहिती नव्हती. त्याने 
सरदारकीच्या कामात ढिलाई न करता त्या परिस्थितीतही तो २४ मल पुढे गेला. 
त्याने रणमस्तखानास आपल्या फौजेबरोबर आणून शत्रूची माहिती करून घेतली. 


१. अख: १७-३-(६८३, २-४-१६८३. 
२. अलल : ५-३-१६६८३, १३-३-१६८३. 


मराठा-मुघल संघर्ष : २५९ 


मराठ्यांनी खोडी काढून पिछाडीवर हल्ला केला. रुहुल्लाखानाला दक्षिणी लोकांच्या 
लढाईची माहिती नसतानासुद्धा तो धडाडीने पुढे गेला. याबद्दल शहाआलमकडे 
( औरंगजेबाचा मोठा मुलगा ) त्याचे कौतुक करण्यात आले होते. तो औरंग- 
जेबाच्या मावस बहिणीचा मुलगा होता.' 

एप्रिलमध्ये रुहुल्लाखांनाचा मुलगा संफुल्लाखान यालाही कल्याण-भिवंडीच्या 
आघाडीवर घाडले होते. मुघल स॑न्याचा प्रतिकार करण्यासाठी संभाजीराजे यांनी 
या आघाडीवर रूपाजी भोसले आणि मानाजी मोरे यांना धाडले होते. हंबीरराव 
जखमी होऊन माघारी आला होता. म्हणून कल्याण-भिवंडीपासून १४ मैलांवर रूपाजी 
भोसले व मानाजी मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांचे सैन्य एकत्र जमून शत्रूच्या 
सैन्याची खोडी काढण्याच्या विचारात होते. हे कळताच एप्रिलच्या पहिल्या 
आठवड्यात संफुल्लाखान तेथे पोहोचला. दोन्ही सैन्यांत लढाई झाली. सैफुल्ला- 
खानाने दोन, तीन गावे जाळली. छत्र्या, हत्यारे टाकून मराठे जंगलात लपले. 
तेथील चकमकीत जखमी झालेले रूपाजी भोसले व मानाजी मोरे मेले अशी 
संफुल्लाखानाने बातमी दिली होती. परंतु या बातमीत तथ्य नव्हते. 
मुघळ अधिकारी आपली प्रोढी मिरविण्यासाठी अफवाही उठवत असावेत 
कारण प्रत्यक्षात रूपाजी भोसले संभाजीराजे यांच्या अखरीपयंत जिवंत होता 
व मानाजी मोरे दि. २९-१०-८४ रोजी अन्य कारणासाठी संभाजीच्या 
कँदेत होता. 

वरील चकमकीनंतर संफुल्लाखान कल्याण-भिवंडीला जाऊन नंतर तो 
नाशिककडे रवाना झाला. * वर दिलेल्या माहितीसंबंधी जेधे शकावलीत त्रोटक 
हकीकत दिली आहे. १९ माचं ते १६ एप्रिलच्या दरम्यान ( चैत्र मास, शके 
१६०५ ) रोहिलाखान कोलवणातून ( पौड खोर्‍यात कल्याणजवळ ) उतरून गेला 
व रणमस्तखान घाटावर येऊन गेला. तेव्हा त्याशी रूपाजी भोसले याने तिटोलिया- 
जवळ ( टिटवाला कल्याणच्या ईशान्येस ४७ मैल ) लढाई केली, पद्मसिंग रजपूत 
व इतर कित्येक थोर लोक ठार केले. * रुहुल्लाखानाला बादशहाने बोलाविल्याचे 
फर्मान दि. ८-४-८३ च्या सुमारास देण्यात आले. त्याप्रमाणे तो मे महिन्यात 
बादशहाच्या भेटीस गेला. * 

कल्याण-भिवंडी येथील त्रोटक प्रसंग एकत्र करून मराठी साम्राज्याच्या 
छोट्या बखरीत खालोल मजकूर दिला आहे: “ तो रणमस्तखान मनसबदार 
पातशहाकडील फौजेनिशी कल्याणास आला. त्याजवर संभाजीराजे फौज सरंजामा- 
निशी गेले. मुकाबला लढाईचा झाला. मोगलाचे लष्करात दाणा न मिळे. राजाचे 


१. अख: ३१-३-१६८३, ३-४-१६८३. 
२. अख: ९-४-१६८३. ३. शिचप्र-पृष्ठ ३२. ४. मवओ, पृष्ठ २४-२५. 


२६० : शिवपुत्र संभाजी 


फौजेत आरमारावरून भरती सामान पुरविले. युद्ध भारी झाले. रणमस्तखान बहुत 
जेर केला. मोगलाचे कटकास धरून मोरचे लावले. त्याजवर रुहुल्लाखान धावून 
येऊन रणमस्तखान याजूला काढून घेऊन गेला. रणमस्तखानाने बहुत युद्ध केले. 
महाराज रायगडास आले. ”' या बखरकाराला वर दिलेली विस्तृत माहिती 
नसली तरी त्याने दिलेली माहिती चुकीची नाही. दोन्ही बखरकार राजे स्वत: या 
आघाडीवर गेल्याचे नमूद करतात. परंतु फारसी साधनात किवा जेधे शकावलीत 
त्यासंबंधी माहिती दिलेली नाही. 

१६८२ च्या जानेवारीत कल्याण-भिवंडी येथे आक्रमण सुरू झाले. रण- 
मस्तखान, हसनअलीखान, रुहुल्लाखान, संफुल्लाखान, पदर्मासह व इतर अनेक 
मातब्बर अधिकारी धाड्नही यश न मिळाल्याने १६८३ च्या एप्रिलमध्ये ओरंग- 
जेबाला या आघाडीवरून सैन्य मागे घ्यावे लागले होते. हंबीरर,व, रूपाजी भोसले, 
मानाजी मोरे, तुकोजी व इतर अनेक अधिकारी यांनी स्वराज्याच्या रक्षणासाठी 
यशस्वीपणे मुषलांच्या आक्रमणाला तोंड दिले होते. १६८८ च्या अखेरीपर्यंत 
कल्याणचा प्रांत संभाजी राजे यांच्या ताब्यात होता. १६८८ पयंन्त मुघल सैनिक 
या प्रांतात लुटालूट करीत होते. कल्याण प्रांतातील हातनोली, वडगाव, असडोती 
या गावचा प्रयागजी दिनकरराव हा मुघलांचा बंदोबस्त करीत होता. मुघलांनी 
स्वाऱ्या करून गावे मारून नेली. त्यामुळे तेथील रहिवासी गावे सोडून गेले होते. 
गनिमाला मारून काढण्यासाठी लोकांना इनामजमिनी, वतने हवी होती. रयतेला 
'घोर-भरवसा देण्यासाठी, आणि शत्रूचा बंदोबस्त करण्यासाठी, प्रयागजी दिनकर- 
रावाने वतने, इनामे मागितली होती. औरंगजेबाविरुद्ध लढा देण्यास उद्युक्त 
करण्याआठी संभाजीराजे यांनी वतने, इनामे दिली होती. कल्याण प्रांतातील 
मुघलांचा प्रतिकार करण्यासाठी संभाजीराजे यांच्या मुख्य प्रधानाने, नीळकंठ 
मोरेशवराने दि. ९-११-८८ रोजी प्रयागजी दिनकरला कल्याण प्रांतातील 
हातनोली, वडगाव या गावचे वतन दिले होते. 

कल्याण-भिवंडी येथे झालेल्या लढायांत संभाजीच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांनी 
मुघलांच्या ताब्यातील प्रदेश उजाड केला होता. तेथील मशिदी आणि मदरसे 
( धामिक शिक्षण देणार्‍या शाळा ) उद्ध्वस्त केल्या होत्या. या मशिदी व मद्रसांची 
दुरुस्ती करण्यासाठी बादशहाने पुढीलप्रमाणे आज्ञा केलो होती. '* सय्यद कुतुबुद्दीन 
सज्जादानशीन यांनी पुढीलप्रमाणे अर्ज केला आहे. नकंवोसी संभाजीने धमंद्रेषामुळे 
तळकोकणचे मद्रसे आणि मशिदी उद्ध्वस्त केल्या. मी ( कुतुबुद्दीन ) दोन जुम्मा- 
मशिदी आणि एक मद्रसा ही दुरुस्त केली आहेत. पण इतर मद्रसे आणि जुम्मामशिदी 


१. मसाछोब-मो ( काव्येतिहाससंग्रह, ) क्र. २९, पृष्ठ ६१. 
२. शिचसा, खं. १२, लेख ११२, पृष्ठ ७५-७६. 


मराठा-मुघल संघषं : २६१ 


अद्याप नामशेष आहेत. इकडील पाऊस तर सर्वांना माहीत आहे. एखाद्या 
प्रामाणिक अधिकाऱ्याला हुकूम व्हावा की काळजीपूर्वक रवकम खर्चन पवित्र 
इमारती दुरुस्त कराव्या. म्हणजे बादशहांच्या साहाय्याने ठिकठिकाणी मशिदी 
आणि मद्रसे चालू होतील. 

* तर तुम्ही त्या भागातील मशिदींच्या परिस्थितीवर प्रतिवृत्त ( रिपोटं ) 
पाठवावे. वस्तुस्थिती अशी आहे की पूर्वी या भागात मुसलमानांची वस्ती वरीच 
होती. कसब्यातून मशिदी आणि मद्रसेही होती. 

* मराठ्यांच्या धामधुमीच्या काळात हा भाग पूर्णपणे उजाड झाला. काफराने 
( संभाजी ) सगळय़ा मशिदी पाडून टाकल्या. आता परमेश्‍्वरकृपेने हा प्रदेश 
बादशहांच्या'तान्यात आला आहे. विद्वान आणि धमंकास्त्रज्ञ मुसलमान परागंदा 
झाले होते. ते परत आपापल्या गावी आले आहेत. कल्याण, इस्लामाबाद ( भिवंडी) 
पनवेल आणि झेणोला या ठिकाणी मुसलमान वस्ती बरीच आहे. आपण बाद- 
शहांना हे कळवून हे कायं होईल असे करावे. हे काम सय्यद कुतुबुद्दीनच्या देख- 
रेखीखाली करविण्यात यावे. मनुष्य विद्वान आणि साधुवृत्तीचा आहे. तो व्यवस्थित- 
पणे आणि काटकसरीने हे काम पार पाडील.” ' 
माहुली गड : 

हा गड ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्‍यात, शहापूरच्या वायव्येला ४ 
मैलांवरील माहुली नावाच्या डोंगरावर बांधलेला आहे. त्याची उंची २८१५ फूट 
असून गडाचा रस्ता पूर्वेकडून नाचोवरून जातो. १६६१ साली शिवाजीमहाराजांनी 
हा गड मुघलांकडून जिंकला. पुढे जयसिंगाबरोबर झालेल्या तहात तो मुघलांकडे 
गेला. पुन्हा तो मोरोपंत पिंगळे यांनी १६७० साली जिंकून घेतला. संभाजी- 
राजांच्या कारकीर्दीत तो १६८८ सालापर्यंत मराठ्यांच्याच ताब्यात होता. 
१६८७-८८ च्या सुमारास मातबरखान फोजदार म्हणून काम करीत असताना 
त्याला बादशहाचे फर्मान मिळाले. त्यावर त्याने बादशहाला १६८८ मध्ये एक 
अर्ज पाठविला. त्यात तो म्हणतो, '* कोकणात उतरून माऊली आणि इतर किल्ले 
घेण्याची शथं करीन. बालाघाटाचे किल्ले घेण्यात मी जिवाची पर्वा केली नाही. 
त्याचप्रमाणे घाटाखालचे किल्ले घेऊन तिकडील महालांचा बंदोबस्त करीन. 
बादशाही सेवेत मी काही कसूर करणार नाही.” 

दि. २१-८-१६८८ रोजी माहुलीचा मराठ्यांचा किल्लेदार द्वार्कोजी 
अब्दुल कादिरला भेटला आणि म्हणाला कौ, “ साल्हेरचा किल्लेदार आसोजी- 
प्रमाणे मला मन्सब दिली तर मी किल्ला खाली करीन, आणि ४०००० रुपये 
रोख, १० घोडे, खिलअत इनाम आणि राहण्यासाठी जुन्नरजवळचो दोन गावे 


१. नवभारत, डिसेंबर १९६१५, पृष्ठ २६. 


२९२ : शिवपु्ष संभाजी 


बतन म्हणून दिली तर भी स्वतः दरबारात हजेरी देण्यासाठी येईन.'' बादशहाने 
ही गोष्ट मान्य करून बह्रामंद्ानाला अब्दूल कादिर मास लिहिण्यास सांगून 
किल्लेषाराला दरबारात बोलावून इनाम देण्याचे कबूल केले." 

माहुलीचा किल्ला मुघलांना दिल्याबद्दल किल्लेदार द्वारकोजी याला अडीच 
हजार अध्रफ्या भिळाल्या. * 

१६८९ साली मातबरखानाने बादशहाला अर्जी पाठवून कळविले की, 
" माहुलीचा किल्ला म्हणजे तळकोकणची राजधानीच. तिच्या (माहुली मराठयांच्या 
ताब्यात असताना) भोवती मुघलांची ठाणी टिकून राहणे अशक्य, किल्ल्यावर 
रसद, सरंजाम मुबलक. किल्ला अतिशय मजबूत. किल्ल्याभोवती वेढा घालून 
चौक्या बसविल्या तर त्यासाठी पाच सहा हजार पायदळ सहज लागेल. किल्ला 
जिकून घेणे लांबणीवर पडेल. खर्चही बराच येईल. म्हणून मी नरसू महाडीक 
याला मध्यस्थ नेमे. माहुलीचा हवालदार द्वारकोजी आणि किल्ल्यातील इतर 
इसम यांनी बादशाहाची ताबेदारी पत्करण्यास मने वळविली. त्यांना बादशाहाकडून 
मन्सबी, बक्षिसे व इतर कृपेच्या वस्तू देण्यात येतील अशी मी त्यांना आशा 
दाखविली आहे. बादशाहाकडून हवालदारांना मन्सबीच्या सनदा मिळाल्या आणि 
किल्ला बादशाही अधिकार्‍याच्या ताब्यात देण्याचे फर्मान आले की माहुलीचा 
किल्लेदार आणि लगतचे महींद्रगड, पळासगड आणि इतर किल्ल्यांचे किल्लेदार 
शरण येतील, आणि किल्ले सुपुदे करतील. * 

१६८८ सालच्या जुल॑ महिन्याच्या शेवटी सैय्यद अब्दुल्लाखान (प्रसिद्ध 
सैय्यद बंधूंचा बाप ) याने आपला मुलगा हसनअलीखान यास सैन्य घेऊन होलगड 
( बागलाण ) किल्ला जिकून घेण्यासाठी पाठविले होते. तेथील किल्लेदाराने 
त्याच्याशी झुंज दिली, परंतु मुघल संन्यापुढे त्याचा निभाव लागला नाही. मुघलांनी 
किल्ला जिकल्यावर सैय्यद अब्दुल्लाने होलगडाच्या किल्ल्याची सोन्याची किल्ली 
बादशहाकडे रवाना केली. " 

कोथळागड : ओरंगजेबाने तळकोकण व कल्याण-भिवंडी येथील आपले 
सैन्य काढून घेतले तरी त्याने १६८४ मध्ये उत्तर कोकणात आक्रमक हालचाली 
पुन्हा सुरू केल्या. कोथळागड तळकोकणातील तेल्याघाटाच्या डोंगरात असून, ठाण 
जिल्ह्यात, शहापूर तालुक्‍यात, शहापूरच्या ईशान्येस १०-१२ मैलांवर आहे. 
कोथळागडाच्या वेढ्यासंबंधीची माहिती मराठी व इंग्रजी कागदपत्रात मिळत नाही. 
औरंगजेबाच्या बातमीपत्रातून ह्या वेढ्यासंबंधी तपशीलवार माहिती उपलब्ध 
झालेली आहे. 

१. अ: २१-९-१६८८. २. नवभारत, डिसेंबर १९६९, पृष्ठ २९. 

३. कित्ता, पृष्ठ २३. ४. अख: ९-८-१६८८. 


मराठा-मुधल संघर्ष : २६३ 


औरंगजेबाने दि. १२-११-८४ च्या सुमारास अब्दुल कादर ( मुखलीस- 
खानाचा जावई ) व अलिबिरादरकानी, हैदरचा प्रुतण्या, यांना संभाजीच्या 
ताब्यातील किल्ले घेण्यासाठी धाडले. यापूर्वीच काजी हेदरने औरंगजेबाला लिहून 
कळविले होते की, कोथळीगड महत्त्वाचा असून, जो कोणी तो ताब्यात ठेवील 
त्याचा ताबा तळकोकणावर राहील. अब्दुल कादिर या गडाच्या जवळपास गेला. 
त्याने तेथे राहणाऱ्या अनेक लोकांना नोकर म्हणून ठेवून घेतले. कोयळागड येथे 
मराठ्यांच्या हत्याराचा साठा असे. ह्याच किल्ल्यातून ते लढण्यासाठी हत्यारे नेत 
नसत. हे कळताच अब्दुल कादिर व त्याचे ३०० बंदुकघारी दि. ८-११-८४ 
रोजी कोथळागडाच्या पायथ्याशी पोहोचले. मराठ्यांनी या लोकांना मागे हटविले, 
तरीदेखील काही लोक किल्ल्याच्या मगरकोट दरवाज्याजवळ पोहोचले. दरवाजा 
उघडा म्हणून त्यांनी आरडाओरड केली. किल्ल्यावरील मराठी सैनिकांना वाटले 
की, आपलीच माणसे हत्यारे नेण्यासाठी आली आहेत. त्यामुळे आतील सैनिकांनी 
किल्ल्याचे दार उघडताच मुघल सैनिक किल्ल्यात शिरले. किल्ल्यात मराठ्यांची 
फौजही होती. मराठे व मुघल यांच्यात लढाई झाली. तेवढ्यात अब्दुल कादिरही 
गडावर चढला. पुन्हा मुकाबला झाला. अब्दुल कादिरच्या मदतीसाठी माणकोजी 
पांढरेही गेला. झालेल्या चकमकीत मुघलांना यश आले. दि. ९-११-८४ रोजी 
म्हणजे दुसर्‍याच दिवशी मराठ्यांनी अचानकपणे किल्ल्याला घेरले, धनुष्यबाणांची 
फार मोठी लढाई झाली.' त्यामुळे अब्दुल कादिरची स्थिती कठीण झाली. अब्दुल 
कादिर गडावर गेल्यापासून त्याच्या मदतीसाठी कोणीही गेले नव्हते, म्हणून त्याने 
बादशहाला लिहिले की माझ्या मदतीसाठी कोणी आले नाही तर मी जगेन असे 
नाही. मराठ्यांनी किल्ला वेढला; बाणांची व बंदुकांची लढाई झाली. किल्ल्यातील 
दारूगोळा अग्नीच्या भक्ष्यस्थानी पडला. गडावर जाणारी सामुग्री मराठ्यांनी 
लुटली * असल्याने मुघल संन्याला दारूगोळा व दाणागोटा मिळेना. १९-२० 
तारखेच्या सुमारास जुन्नरचा किल्लेदार अब्दुल अजिजखान याने आपला मुलगा 
अब्दुलखान याला संन्यासह अब्दुल कादिरच्या मदतीसाठी पाठविले. अन्दुलखान 
तेथे पोहोचला तेव्हा मराठ्यांचा सरदार नारोजी त्रिबक याने मुघली सैन्याची 
बाट अडविण्यासाठी तेथील लोरे रोन धरले होते, म्हणून अब्दुलखानाने हल्ला 
केला. तलवार, खंजिरांनी हातघाईची लढाई झाली. झालेल्या लढाईत नारोजी 
पकडला गेला. मराठ्यांनी किल्ल्याचे खोरे रोखून धरल्यामुळे करोराचा ठाणेदार 
अब्दुल कादिरख्षान, शिकारपूरचा ठाणेदार माणकोजी, करडेनिमोणीचा ठाणेदार 
रअदअंदाजखान येथे पोहोचले. मराठे व मुघल यांच्यात चकमकी होऊन नारोजी 
त्रिक व इतर सरदार घारातीर्थी पडले व कोयळागड दि. १६-११-८४ रोजी 


५. अख: १२-११-१६८४. २. अख:- १४-११-१६८४. 


२९% : शिवपृ्र संभाजी 


मुधलांच्या हाती गेला. हहतमामखानाने नारोजी त्रिबकचे डोके रस्त्यावर टांगले. 
किल्ला कून घेतला म्हणुन गडाची सोन्याची किल्ली औरंगजेबाकडे पाठविण्यात 
भली. ' जेघे शकावलीत कोथळागड मोगलांनी दि. ७-११-८४ ( शके १६०६, 
कातिक शुद्ध ११ ) रोजी घेतला म्हणून नोंद आहे.' मुघलांनी कोयळागडाला 
मिफ्ताहुलफतह असे नाव दिले. अब्दुलाखानाने किल्ल्यात प्रथम प्रवेश केला व गड 
जिकला म्हणून त्याला १०००० रु. बक्षिस देण्यात आले.' औरंगजेबाचा आपल्या 
अधिकार्‍यांवर विश्वास नसे. त्याला १६८१ पासून मराठ्यांविरुद्ध भाक्रमक हाल- 
बाली करूनही फारसे यश मिळाले नव्हते. हा गड घेतल्याचे कळताच तो गड मुळात 
आहे की नाही याची खात्री करून घेण्यासाठी आतीशखानाला पाठविण्यात आले. 
त्याने कळविले की काजी हैदरने सांगितल्याप्रमाणे खरोखरच कोथळागंड किल्ला 
तान्यात आल्यामुळे तळकोकणच बादशाही अंमलाखाली आल्यासारखे आहे. औरंग- 
जेबाने खाश्री करून घेण्यासाठी कोथळागडचा नकाशाही मागविला होता. 
दगड फोडणारे ४० लोक गडाच्या दुरुस्तीसाठी पाठविण्यास, दक्षिण तोफखान्याचा 
अधिकारी आतीशखान याला हुकूम धाडण्यात आला होता. हा गड घेण्यातही फितुरी 
झालेलो दिसते. कारण गोविदराव व इतर मावळ्यांनी मन्सबीच्या आशेने कोयळागड 
घेण्यास मदत केल्यामुळे त्यांना २५०० होन बक्षिस म्हणून देण्यात आले होते. ज्या 
मावळ्यांनी किल्ल्यात प्रथम प्रवेश मिळविला त्यांनाही सोन्याचे व चांदोचे कडे 
बादशहाने दिले." 

एकीकडे अशा तर्‍हेची फितुरी झालेली दिसत असली तरी दुसरीकडे 
ध्येयनिष्ठ मराठ्यांनी कोथळागड परत घेण्याचे प्रयत्न सुरू केलेले दिसतात. 
१६८४ च्या डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीस भराठ्यांनी गडाकडे जाणार्‍या मुघल 
संन्यास अडविले. तसेच पायदळाच्या एका तुकडीने किल्ल्यात प्रवेश मिळविला, 
किल्लेदार सय्यद अब्दुल करीमखानाबरोबर बाण व बंदुकीची चकमक उडाली, 
अब्दुलखानाला यापूर्वीच गडावर मदत पोहोचविण्यास सांगितले होते. मराठ्यांनी 
त्याला अडविले असल्याने तो तेथे वेळेवर पोहच्‌ शकला नाही. यानंतर मऱ्हामत- 


१.; अख १६-११-८४, २०-११-८४, २१-११-८४; 1५-15, 0157. 

२. शिचप्र, पृष्ठ ३३. 

३. अस: ३-१२-८४, ९-१२-८४, १४-१२-८४, २१-१२-८४, १२-१-८५. 

४. या कोथळ!गडालाच कोंडाणा समजून सर जदुनाथ सरकार यांनी तसे 
भाषांतर केल्यामुळे मुघलांनी सिहगड घेतला असा त्यांचा समज झाला. तो 
चुकीचा आहे. किल्ला घेणारा अब्दुल कादिर, तात्पुरता नेमलेला किल्लेदार 
अब्दुल करीम आणि किल्ला घेतल्याची तारीख वर दिलेल्या कोथळा- 
गडाशीच जुळते; कोंडाणा गडाशी नव्हे. 


मराठा-मुघल संघर्व : २६५ 


सान हा कोथळागडाकडे मदत घेऊन निघाला. त्याला ७००० मराठ्यांच्या 
तुकडीने अडविले. त्यांच्याशी सामना झाला; परंतु त्यात मराठ्यांना यश लाभले 
नाही. मऱ्हामतखान दि. २४-१२-८४ रोजी कोथळागडावर पोहोचला. 
मुघलांनी किल्ला घेतल्यानंतर मराठी फौजेतील ४०० पायदळ मावळ्यांचा 
जमादार राजजी हा चाकरीच्या आक्वोने गडाच्या नव्या मुघल किल्लेदाराकडे 
गेला. अश्या गोष्टी घडत असल्या तरी काही सैनिकांनी किल्ला परत घेण्याचे प्रयत्न 
सोडले नाहीत. ७०० पायदळाच्या तुकडीने हत्यारे व दोर घेऊन किल्ल्यात 
शिरण्याचा प्रयत्न केला.' दि. ९९-४-८५ रोजी दोरीच्या शिडीने २०० लोक 
किल्ल्यात शिरले. त्यांची अब्दुल कादिरशी चकमक झाली. पण याही प्रयत्नात 
मराठ्यांना यश आले नाही. दोन्हीकडील माणसे जखमी झाली. पकडलेली. माणसे 
व शिड्या बाददहाकडे पाठविण्यात आल्या. ' मुघलांनी जरी कोथळागड 
जिकला तरी मराठ्यांनी तो परत घेण्याचे अनेक प्रयत्न केले. परंतु त्यात त्यांना यश 
लाभले नाही. कोथळागडासारखा दारूचा साठा असलेल्या, तळकोकण ताब्यात 
ठेवणार्‍या महत्त्वाच्या गडाला मराठ्यांना मुकावे लागले. मराठय़ांना अनेक 
आघाड्यांवर लढावे लागत असल्यामुळे त्यांना तेथे कदाचित कुमक कमी पडली 
असण्याचा संभव होता. 

संभाजीराजे व त्यांचे ध्येयनिष्ठ सेवक मुघली आक्रमणाविरुद्ध स्वराज्याच्या 
रक्षणासाठी कशा तऱहेने लढत होते हे वरील दोन वेढ्यांवरून सहज लक्षात येईल. 
पुरणे जिल्हा : दक्षिण बाजू 

पुष्याजवळच जुन्नर, अहमदनगर इत्यादि ठिकाणी मुघलांची ठाणी होती. 
या ठाण्यांवरून त्यांना पुणे जिल्ह्यात येणें फारसे कठीण नव्हते. तळकोकणात 
जाण्यापूर्वी आजमशहाने हसन अलीखान यास खिल्लत, आणि १०००० फोज 
देऊन १६८१ च्या अखेरीस पुरंदरच्या वाजूस रवाना केले.' संभाजीकडे १००० 
जात व २०० स्वार असलेला एक मन्सबदार शेख इब्राहीम याला मुघलांनी 
५००० स्वार किंवा प्यादे मुक्रर केले तर तो त्यांच्या बाजूने पुरंदरच्या बाजूचा 
बंदोबस्त करावयास तयार होता. दर्‍याखोर्‍यातून पुरंदरकडे येण्याच्या मराठ्यांच्या 
वाटा तो रोखणार होता. पण त्याच्या मागणीचा विचार झालेला दिसत नाही. 
मुगळखानाला ३६१५ स्वारांच्या फोजेचा सरदार कटून त्याला पुरंदरच्या बाजूस 
जाऊन मराठ्यांना तंबी देण्याचा हुकूम मिळाला." 

१६८२ च्या डिसेंबरच्या अखेरीस शहाआलमचा मुलगा आणि औरंग- 
जेबाचा नातू मुइजुद्दीन पुरंदरच्या पायथ्यापर्यन्त पोचला. त्या दोघांनी २ खेड्यांना 


१. अव: १-१-८५, १२३-(-८५. २. अख: २८-४-८५. 
३, अल: १५-१२-१६८१. ४. अख : १८-१२-१६८(. 


२६६ : क्िवपुत्र संभाजी 


आग लावून ती नाश केली. मुघल संन्याने काही मराठ्यांची कत्तल केली आणि 
काहींना कैद केले. मुइजुद्दीन आणि मुगलखान यांच्याबरोबर मुकाबला करण्यासाठी 
धाकू वंजार्‍्याचा मुलगा आणि संभाजीचा सरदार माणकोजी गेले होते. पण तेथून 
ते निघून गेले. ' मुघल सैन्य पुण्याच्या आजूबाजूचा प्रदेश उद्ध्वस्त करी किवा 
तेथे लुटमार करीत असे. त्यांच्या बंदोबस्तासाठी १६८३ च्या जनिवारीच्या 
सुरुवातीस मराठी सन्य राजगड, पुरंदर आणि शिवापुरात जमा झाले होते. मुघल 
मुलूख उद्ध्वस्त करावयाचा त्यांचा विचार होत।. ही बातमी शहाबुद्दीनखानाला 
समजली म्हणून तो पुरंदर, राजगडच्या परिसरात शिरला. त्याने मराठ्यांबरोबर 
मुकाबला केला. झालेल्या चकमकीत मुघलांच्या हाती ४० तलवारी, नगार्‍याचा 
१ जोड आणि झालरीची एक पालखी सापडली. * 

मुघलांनी पुरंदर, शिवापूर, शिरवळ येथे सतत लूटमार सुरू केली होती. 
सातार्‍याच्या आजूबाजूस लूटमार केल्यानंतर १६८२ च्या जानेवारीत खानजहान 
बहादुदूरने शिवापूरचा कसबा लुटला. पुढे १६८४ च्या ऑक्टोबर महिन्याच्या 
सुरुवातीस मुघलांनी शिवापूर जिंकले व त्या प्रदेशावर अब्दुरंसूलखान यास 
ठाणेदार म्हणून नेमले. ' परंतु मराठे पुन्हा शिवापूर घेण्यासाठी केव्हा हल्ला 
करतील याचा नेम नव्हता. शिवापूरच्या ठाण्यावर आपला भाऊ अजमत याच्या- 
जवळ निम्मे लोक ठेवून अब्दुरंसूल स्वतः गाजीउद्दीनखानाच्या मदतीस गेला. 
सय्यद मन्सूर वल्दजानबाज खानाला भाऊबंदांसह शिवापूरवर जाण्याचा आणि 
तेथील बंदोबस्त करण्याचा हुकूम देण्यात भाला होता. * 

थोड्याच दिवसांत मुघलांनी शिरवळजवळ ठाणे कायम केले." तेथील 
ठाणेदार बहरामंदखान याला मराठ्यांना तंबी देण्यासाठी हुकूम देण्यात आला 
होता. हे ठाणे कायम होण्यापूर्वी मराठ्यांनी मुघलांशी सामना दिला होता. या 
किवा पुढील चकमकीत कृष्णाजी दादाजी नरसप्रभूने चांगली मर्दुमकी केली होती. 
शिरवळला बहरामंदखानाला धान्याची जरूरी होती, सरकारकडून त्याच्याकडे 
२००० बैल धान्य जात असताना मराठ्यांनी ते लुटले. लुटीतून उरलेले घान्य 
पुण्याला पोहोचविण्यात आले. या लुटीमुळे बहरामंदखानाला सावध राहण्याविषयी 
हुकूम देण्यात आला. 

पुणे प्रांतात मुघलांनी धुमाकुळ धातला होता. किल्ले शाबूत राहिले असले 
तरी श्रिडी, घाट, खोरी आणि मदाने यांत मराठे आणि मुघल यांच्यात चकमकी 
उडत होत्या. अशा प्रसंगांत सर्जेराव जेधे याचा भाऊ शिवाजी जेधे हा शिरवळ 


१. अख: (-१-१६८२३. २. अख : १६-१(-१६८२३. 
३. नख : ४-१०-१६८४. ४. अख : २७-१२-१६८४. 
५. अख: १३-१-(६८५. ६. अख: १५-१-१६८५; १७-१-१६८५. 


मराठा-मुघळ संपर्ष : २६७ 


येथे मुषलांना मिळाला, त्याच्या पाठोपाठ सर्जेरावही गेला. आपल्यासाठी रदबदली 
करण्याची त्याने रोहिड्याचा किल्लेदार संताजी निबाळकर याला विनंती केळी 
होती संताजीकडून ही गोष्ट संभाजी राजांना समजताच त्यांनी सर्जाराऊ जेधे 
याची कडक शब्दात हजेरी घेतली.' मुघलांच्या शिरवळ ठाण्यावर मराठ्यांचे हल्ले 
करणे चालूच होते. १६८५ 'च्या नोव्हेंबर महिन्यात मराठ'थांची फौज शिरवळच्या 
आसपास गेली. या फौजेत बिजलीसारखे चांगळे शिपाई होते. मराठे आणि 
मुषळ यांच्यामध्ये झालेल्या चकमकीत नाहरखानाचे तीन मुलगे जखमी झाले 
आणि मराठ्यांचा बाकेनिगार पकडला गेला. * यानंतर मुघल सन्य रोहिडखोऱ्यात 
शिरले. 

मुघलांनी शिरवळ घेतल्यानंतर त्यांनी मावळप्रांतात चाल केली. मुघलांच्या 
प्रत्येक हालचालीचा मराठे तत्परतेने प्रतिकार करीत होते. रोहिडखोर्‍यात कृष्णाजी 
दादाजी नरस प्रभ सबनीस होता. धात्रू कसा येतो, कोठे ज|तो याची बारीकसारीक 
माहिती कळून त्यांचा बंदोबस्त करावा म्हणून शंकराजी नारायण १६८५ -८६ 
मध्ये कृष्णाजी दादाजी नरस प्रभू देशपांडे यास लिहितात, '“ मावळप्रांती 
गनिमांनी चाल केली म्हणोन समजले. त्यास कोरळखिड, ढवळाघाट 
ब मांडरदेवचा सडा येथील जागा जागा चौक्या घालून गनिमाची खबर ठेऊन 
कमकसुर खास बातमी पावती करणे. राजगडी कळविताच, तुमची कुमक रोहिडा 
बगैरे जागाहुन होईल. तुम्ही शिरवली मर्दुम चांगली केली. हे खबर येथे समजली. 
यावेळी गनीम नामोहरम सर्वांनी करावा. तुम्ही जमेदार व सरचाकर महाराजांचे 
वेळचे (नामोश) करोन दाखवतील हा भरवसा आहे. बहुत काय लिहिणे.” ' 

दि. ४-६-१६८७ पर्यंत रोहिंडागड मराठ्यांच्या ताब्यात होता. संभाजी 
आणि निळो मोरेषवर यांच्या विनंतीला मान देऊन सर्जेराव जेधे राजांच्या भेटीस गेला 
होता. त्यावेळी राजांनी मुघलांकडून हा गड घेण्याची त्याला आज्ञा केली होती. 
संभाजीच्या मृत्यूपर्यंत रोहिडा, पुरंदर, राजमाची इत्यादी गड मराठ्यांच्या ताब्यात 
होते.' राजे पकडले गेल्यानंतरच हे गड मुघलांना घेता आले हे घ्यानात ठेवले 
पाहिजे, 
धुण्याचो आग्नेय बाजू : 

पुण्याच्या दक्षिण भागात मुघल सैन्य ठाणी कायम करीत होते त्याच वेळी 
त्यांनी पुण्याचा आग्नेय प्रदेश काबीज करण्याचा प्रयत्न केला होता. १६८३ च्या 


ले ३४२. 


२. अल्न : १८-११-१६८५. ३. मइसा, खंड १५, ले २८०, 
४. शिचप्र; पृष्ट ३४; शिचसा, लंड १, ले ६९. 


२६८ : शिवपुत्र संभाजी 


ऑक्टोबरपर्यंत भराठ्यांच्या ताब्यात सुपे, इंदापूर ही ठाणी होती. तसेच १६८४च्या 
सुरुवातीस तरी कर्‍हे पठारावर त्यांचा अंमल दिसतो. ' याच सुमारास मुघठ 
अधिकारी मामूरखान याने या भागात मराठ्यांवर हल्ला करून त्यांचा मोड 
केला होता. त्याने सुपे येथे ठाणे कायम केल्यावर तेथे रसूलखान मयाणी याला 
नेमले.' यानंतर त्या ठाण्यावर १६८४ च्या ऑक्टोबर महिन्यात फकरुद्दीन यास 
नेमण्यात आले.' मराठ्यांची फोज सुपे घेण्यासाठी त्या परिसरात गेल्याचे समज- 
ताच गाजीउद्दीनखान ताबडतोब तेथे गेळा. मराठे आणि मुघल यांच्यात चकमकी 
उडाल्या.* या चकमकीनंतर बहुधा सुप्याच्या ठाण्यावर रअद अंदाजखान याची 
नेमणूक करण्यात आली. सुपे येथे मराठ्यांची ये-जा चालूच राहिली. या ये-जा 
करणाऱ्या मराठ्यांच्या फोजेशी सामना देण्याकरिता रअद अंदाजखान याच्या- 
जवळ पुरेशी संन्यशक्ती नसल्यामुळे लुतफ़ुल्लाहवानाला स्वार नेमण्याचा हुकूम 
देण्यात आला." यानंतर रअद अंदाजखान पुण्यास गेला. १६८७ च्या अखेरीस 
पाटस, नीरथडी, सांडस, कर्‍हेपठार येथे मुघलांचा अंमल बसला. 

पुण्याची ईश्यान्य बाजू : 

१६८२ च्या अखेरीपासूनच मराठ्यांनी पुण्याच्या ईशान्य भागात मुघलांच्या 
शिरूर तालुक्‍यात चढाई केली. मुघल ठाणेदार माणकोजी हा शिक्रापूर येथे होता. 
संभाजीचा सरदार नारोजी त्रिमळ मोठी फौज घेऊन क्िक्रापुरच्या परिसरात 
घुसला. माणकोजी व नारोजी यांच्यात चकमक उडाली. मराठ्यांकडील अनेक 
लोक जखमी झाले व काही मारले गेले. माणकोजीच्या हातात ५० घोडे व ४० 
तलवारी सापडल्या.* करडे-निमोणे येथे खोजा हमीद ठाणेदार होता. करडे 
शिरूरच्या दक्षिणेस ५ मैलांवर असून निमोणे हे करड्याच्या आग्नेयेला ५-६ 
मैलांवर आहे १६८५ च्या जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मराठे या भागात 
मुघलांना सतावीत होते. खोजा हमीद जवळ मराठ्यांशी सामना देण्यास 
पुरेसे सन्यबळ नव्हते. आहे त्या फोजेनेच मराठ्यांना तंबी द्यावी असे त्याला 
कळविण्यात आलें होते; आणि मराठ्यांची फौज असली तरी त्याने त्याच ठिकाणी 
राहावे अशी त्याला आज्ञा देण्यात आली होती.“ यानंतर मराठ्यांची ७०० 
स॑न्याची एक तुकडी मलठण येथे शिरली. ( मलठण हे शिरूरच्या पश्चिमेला ७ 
मैलांवर आहे. ) हे कळताच खोजा हमीदने बुणग्यांना पाठीमागे टेवून मराठ्यांना 


१. शिचसा, खंड १, लेख ६८; खंड २, लेख, ६९. 

२. मवऔ-प, पृष्ट २६, 10००. 1683 राखं, २०, पृष्ठ ५०. 
३. कित्ता. ४. अख: ३-११-१६८४. 

५. अख: ७-१-१६८५. ६. मइसा, खं. १८, ले ३२. 
७ अख: ५-२-१६८२ <. बख: (२-६-१६६८५ 


मराठा-मुधल संघर्ष । २६९ 


हबी देण्यासाठी स्वारी केली. तो तेथे पोहोचेपर्यंत मराठ्यांची सैना श्षिरूरमध्ये 
शिरली असल्यामुळे खोजा हमीदने त्याचा पाठलाग केला. त्यांच्या मदतीसाठी 
शिक्रापूरचा ठाणेदार माणकोजी याचा भाऊ जीवाजी आपल्या लोकांसह तेथे गेला. 
त्यानंतर खोजा हमीद करडे-निमोणे येथे परतला. मराठ्यांनी धुमाकूळ घातल्याने 
बुणग्यांना ठेवण्यासाठी खोजा हमीदला सुखरूप जागाच राहिलेली नव्हती. त्यासाठी 
गंढीच्या भोवती तट बांधण्यास त्याला सांगितलेले होते आणि स्वारीच्या वेळी 
बुणग्यांना आत ठेवून जावे असाही त्याला हुकूम देण्यात आला होता.' मराठ्यांनी 
मुघल सैन्याला सतावले होते. करडे-निमोणेपासून ७ कोसांवर असलेल्या रादूल 
(१?) गावी जाऊन मराठे रात्रीच्या वेळी हल्ले करीत असत. हुकूम आला नसता 
तर रात्रीच्या वेळी खोजा हमीद हल्ला करून मराठ्यांना तंबी देणार होता. परंतु 
त्याला तशी परवानगी न देता मरहमतखानाला पाठविण्यात आले होते. * 

फेब्ह्वारी महिन्यात संभाजीचा सरदार खंडोजी याने आपल्या लोकांसह 
सरसगावला वेढा घातला होतां. हे गाव निमोणेच्या दक्षिणेस ७-८ मैलांवर आहे. 
या स्वारीची बातमी लागताच खोजा हमीद तेथे पोचला आणि त्याने मराठ्यांशी 
मुकाबला केला. मराठ्यांनी मुघलांचे उंट आणि जनावरे पळविली होती ती खोजा 
हमीदने पुन्हा हस्तगत करून मराठ्यांचा भीमेपयंत पाठलाग केला. ' खोजा हमीद 
या विजयाने खूष झाला. 
पुण्याची उत्तर बाजू : 

मराठे १६८२ सालच्या ऑक्टोबर महिन्यात मुघल प्रदेशातील चाकणच्या 
भोवतालच्या भागात स्वारीसाठी गेले होते. चाकणचा किल्लेदार जानवाजखान 
आजारी असल्यामुळे त्याच्या जवळचे लोक घाबरले. ते किल्लेदारापासून लांब 
जावयास तयार नव्हते. त्यामुळे शहाबृद्दीनखानाला तेथे जाण्याचा हुकूम देण्यात 
आला होता. * परंतु मराठे तेवढ्यात जुन्नरच्या आसपास गेले. तेव्हा जुत्ररजवळच्या 
आलाबंद ठाण्यावर जाऊन त्या बाजूने मराठ्यांना प्रवेश करू देऊ नये असा 
शहावुद्दीनखानाला हुकूम देण्यात आला. * तो ताबडतोब जुन्नरला पोहोचला. 
गुरुवार दि. ९-११-१६८२ ला जादा सामान आणि बुणग्यांना जुन्नर येथे ठेवून 
मराठ्यांचा पाठलाग करून त्याने त्या प्रदेयातील जवळ जवळ २० गावे लुटली 
आणि जाळली. काही जनावरे त्याच्या हातात पडली, अनेकजण मेले. आणखी काही 
गावे लुटल्यानंतर तो खोऱ्याच्या बाहेर पडणार होता. * 


१. अख: २१-१-१६८५. २. अख: २९-१-१६८५- 
३. अब : ७-२-१६८५. 

४. अख: १९-१०-१६८२; २१-१०-१६८२. 

५. अख : ७-१०-१६८२. ६. अल : १३-११-१६८२. 


२७० : शिवपुत्र संभाजी 


ऑक्टोबरच्या अखेरीस कुलीजखान भीमानदीपासून ४० कोसांवर 
असलेल्या मराठ्यांच्या मुलखात शिरला. तेव्हा संभाजी राजांच्या २० हजार 
स्वार व प्यादे यांसह हंबीरराव आणि विठोजी सामना देण्यासाठी त्याला सामोरे 
गेले. तेव्हा कुलीजखानाने सरफराजखान, यलबशंखान, कमालुद्दीनखान व 
किशोरसिंग हाडा वगैरेंना सात हजार स्वारासह डाव्या बगलेस नेमून स्वारी 
केली. दोन्ही सैन्यांत जोरदार चकमको झाल्या. मराठ्यांचे ४०० लोक मरण 
पावले, पुष्कळ जखमी झाले. मुघल संन्याने मराठ्यांचा पाच कोस पाठलाग 
केला. मराठे डोंगरात लपले. कुलीजखानाने सय्यद ओघलान यासर लिहिले को, 
“ हंबीरराव वगैरे शत्रूच्या जमीअतीस उत्तम तंबी दिली. बादशाही सुदेवाने 
मोठा विजय मिळविला. बादशाही कृपेची आशा करीत आहे.” हुकूम आला की, 
आपले निशाण उभारले नसावे. खान मजकुराने लिहिले आहे की इतके शत्रूचे 
लोक मारले की शबहुनूबप्रमाणे तो दिवस उजाळला होता. शत्रूच्या लोकांना जर 
मारलेले आहेस तर बादशाही लोक कामास कसे आले ? आणि ह्याशिवाय तू 
मुहम्मद आज्जमशहाकडे परत कशासाठी आलास ? अर्ज आला को तो चाकर 
असा नाही की जो खोटे सांगेल. ' या पत्रव्यवहारावरून औरंगजेबही अधिकार्‍यांच्या 
प्रतिवृत्तावर संपूणंपणे विश्‍वास ठेवू शकत नसे व ठेवीतही नसे हे स्पष्ट दिसते. 

डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात शहाबुद्दीनखान चाकणमध्ये होता. 
मराठ्यांची फोज लोहगडच्या बाजूस आल्याची बातमी त्याला समजलो तेव्हा तो 
तेथे पोहोचला. झालेल्या चकमकीत त्याने ६० माणसांची कत्तल केली. तेथेच 
त्याला मराठे विसापूरमध्ये चोथ वसूल करण्यासाठी गेल्याचे कळले; म्हणून 
शहाबुद्दीनखान तेथे पोचला. त्याने मराठ्यांबरोबर सामना दिला. त्यांचा शिवा- 
शिवीचा खेळ चालू होता. तो जेथे जाईल तेथे त्याला मराठे दुसर्‍या ठिकाणी 
गेल्याचे समजत होते. तो विसापूरला पोहोचताच त्याला मराठे कुसुरपुरात जमा 
झाल्याचे कळले; म्हणून तो कुसुरपूरला गेला ( कुसुरसूर जुन्नर तालुक्‍यात 
खानापूरच्या पश्‍चिमेस ४ मैलांवर आहे, तेथे शहाबुद्दीन आणि मराठे यांच्यात 
फार मोठी लढाई झाली. दोन्हीकडील सैनिक जखमी झाले. शहाबुद्दीनखानाने 
मराठ्यांची १८ खेडी बरबाद केली. मुघलांच्या हातात २७ तलवारी, बंदुका, 
४३ भाले; १ पालखी, २ नगारे जोड व ५ निशाणे सापडली. या यादीवरून 
मराठी फौजेजवळ कोणते साहित्य असे हे कळते. यानंतर शहाबुद्दीनखानाने 
पृण्यास तळ ठोकला आणि तेथूनच रायगडाच्या बाजूस त्याने लढाई सुरू केली. 

१६८४ च्या जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मराठे लोहगडच्या 
आसपास गेल्याचे कळताच टोके उमराचा ठाणेदार फकरुद्दीन याने स्वारी करूत 


१. भख: ३-११-१६८२, ७-११-१६८२. २. अख: १८-१२-(६८२. 


मराठा-मुधल संघर्ष : २७१ 


मराठ्यांशी सामना केला.' ऑक्टोबर महिन्यात संभाजीचे स्वार व प्यादे मुघ- 
लांच्या जुत्नर येथील ठाण्यावर चढाईसाठी गेले असताना जुन्नरचा किल्लेदार 
अब्दुल अझीजखान त्यांच्यावर चाळून गेला. चकमकीत मराठ्यांकडील हत्यारे 
मुघलांच्या हाती पडली आणि मराठ्यांचा मुख्य अधिकारीही मुघलांच्या हातात 
सापडला व मारला गेला. गळा कापून त्याचे शीर अब्दुल अझीज घेऊन गेला. 

शिवनेर प्रांतात चौथ वसूल करण्यासाठी मराठ्यांचा सरदार आढळराव 
याला नेमले असता तो चाकरीच्या आदोने शिवनेरचा मुधल ठाणेदार मुहम्मद 
खलील यास भेटला.* 

जुन्नर तालुकयातील वेल्हा गावाजवळच्या किल्ल्याजवळ मराठे चढाईसाठी 
गेले असता ते वेल्हा ठाण्याच्या आसपास खोडी काढून गेले. त्यावेळी जुन्नरचा 
किल्लेदार अब्दुल अझीजखान आणि त्याचा मुलगा यांनी स्वारी केली नाही 
म्हणून त्यांची मनसब कमी करण्यात आली. * 

पुण्याच्या वायव्येला २०-२२ मैलांवरील नवलाख उमरा येथे मराठ्यांची 
फोज गेली. तेथे त्यांनी पुंडाई चालू केली. तेथील मुघल ठाणेदार अब्बुल खर 
याच्याजवळ फारशी फौज नव्हती म्हणून काळजीपूवक व्यवस्था करून आतिश- 
खानाने पुण्याहून नवलाख उमरा गावी जावे असा त्याला हुकूम देण्यात आला." 

१६८५ सालच्या माचं महिन्यापयंत मुघलांनी पुण्याच्या परिसरात 
लूटमार करून मुलूख उद्ध्वस्त केला असला तरी त्यांना पुणे प्रांतावर पूर्णपणे 
ताबा मिळविता आलेला नव्हता. भोर, वीर, न्हावी (भोरच्या पूर्वेस ५ मैल) 
इत्यादी प्रदेश मराठ्यांच्या ताब्यात होता. * 

१६:५ च्या जानेवारीत पुण्याच्या ठाणेदारीवर फकरुद्दीन हा मुघल 
अधिकारी होता. मराठे त्याच्यावर चालून गेले. फकरुद्दीनने त्यांच्यावर स्वारी 
केली व मराठ्यांचा पराभव केल्याचे त्याच्या अधिकार्‍याला कळविले.* त्याच 
सुमारास पुण्यात रअद अंदाजखान व कमरुद्दीन हे हजर होते. ते कदाचित्‌ 
सिहगडाच्या ब!जूस निघाले असावे. त्यावेळी संभाजीराजे १०००० स्वारांसह 
चालून गेले. तेव्हा रअद अंदाजखान आणि फकरुद्दीन यांनी स्वारी केली. ही 
लढाई बरेच दिवस चाल होती. मुघलांचे सैन्य कमी होते म्हणून अधिकाऱ्यांनी 
कुमक मागविली. आतीशखानाबरोबर १४५५ स्वार आणि रु. २००० ची मदत 
पाठविण्यात आली. या लढाईत मराठे विजयी झालेले दिसतात. “ 


१. अख : ७-१-१६८४. २. अख : ९-१०-१६८४. 
३. अख । २३-१०- १६८४. ४. अख : २९-१२-१६८४. 
५. अख : १३-१-१६८५. ६. पेद, ३१, लेख ४४, पृष्ठ १६२. 


७. अख । १२-१-१६८५. ८- नख: १३-(-१६८५. 


२७२ : शिवपुत्र संभाजी 


१६८५ च्या नोव्हेंबर महिन्यात पुण्याला कादरखान हा ठाणेदार होता. 
पृण्याच्या जवळपासच्या गडावर दि. २९-१०-१६८५ रोजी मराठ्यांनी दोरीचे 
जिने आणि दोरखंड घेऊन वेढा दिला. दहा दिवस धनुष्यबाणांची लढाई झाली. 
मराठ्यांचे ३०० सैनिक मेले, अनेक जखमी झाले आणि मराठे तेथून पळाले. 
चाकावर घातलेली तोफ, ३० मण दारू, १०० भाले, १०० घोडे मुघलांच्या 
हाती सापडले. ' ही लढाई रोहिडा येथील असावी असे वाटते. मुघलांनी रोहिडा 
घेतल्यामुळे संभाजी राजांनी सजराव जेघेला हा गड घेण्यास पाठविले होते. 
दि. ३-४-१६८७ रोजी सिहगड मराठ्यांच्या ताब्यात होता हे स्पष्ट आहे; कारण 
* मोरो भास्कर कारखानीस किल्ले सिंहगड तकदमा ५॥। १५ देविले असत. 
आदा करणे, पावल्याचा जाब घेणे या अन्वये वरात ' अशी नोंद सापडते. ' 
मराठ्यांनी रोहिडा किल्लाही मुघलांकडून जिंकून परत घेतला होता. ' 

पुण्याच्या काही भागात १६८६ पयंत मुघलांचा अंमल बसला होता. पुणे 
प्रांतातील मुघल अधिकारी, पुण्याच्या परिसरातील देशमुख, देशपांडे यांना 
भेटावयास बोलावीत असता मराठी अधिकारी त्यांना भेटावयास गेले नव्हते. तेव्हा 
मुघल अधिकारी त्यांना लिहितो, ' आमची स्वारी प्रांत मजक्रुरी एउनी, तुम्ही 
भेटावयासी न आलेती ऐसे सुस्त आणि प।॥। मर करारवाके होत नाही. खालसे फॅल 
टाकीत नाही तरी तुम्ही समानगीर राहाणे. आम्ही प्रांत मजकुरी स्वारी करून 
येतो तो पौतो तयारी करून ठेवणे ' * मरोठी माणसे मुघलांशी सहकायं, करण्यास 
नाखूष होती असे या पत्रावरून दिसते. 

अशाच प्रकारची अभय पत्रे १६८८ च्या सुमारास रोहिडखोर्‍याच्या देशमुखांना, 
पुरंदरच्या वाजी घोलप आणि बकाजी नावडकर यांना पाठविण्यात आली होती. 
प्रत्यक्ष बादशहाला भेटल्यावाचून वतनाची सनद देण्यात येणार नाही असाही त्यात 
दम देण्यात आला होता. * 

पुण्याच्या पूवकडील आणि परिचिमेकडे म्हणजे राजमाची गडापासून गुंजण 
मावळ, प्रचंडगडापयंत आणि बावधन, कोथरूड, भुकूम, भूगाव, चिंचवड इत्यादी 
प्रदेश संभाजी राजांच्या अखेरीपर्यंत मराठ्यांच्या ताब्यात होता. 


पुण्याचा नंत्रंत्य भाग-खृद्द राजघानोवर हल्ले : 

पुण्याच्या चारही बाजूने मराठे आणि मुघलांच्या सतत चकमकी चालू 
होत्या. शहाबुद्दीनखान रामसेजच्या वेढ्यात अयशस्वी झाला होता म्हणून ओरंग- 
जेबाने त्याला पुण्यास रवाना केले. १६८३ सालच्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 


१. अख: २५-११-१६८५. २. मइसा, खंड १८, लेख ५७. 
३. शिचसा-खंड २, पृष्ठ २३४. ४. मइसा, खंड १८, लेख २८. 
५. मइसा, खंड १५, लेख ३ इ४._ पा 


मराठा-मुषल संघर्ष : २७३ 


महिन्यात ( शके १६०५, कातिक ) शहाबुद्दीनखान पुण्यास येऊन राहिला. ' 
पुण्याला ठाण मांडून त्याने पुण्याच्या नैक्छंत्येस आणि उत्तर कोकणातील राय- 
गडच्या परिसरात चढाई केली. दि. २७-१२-१६८३ रोजी शहाबुद्दीन 
आणि माणकोजी पुण्याहून दोड करून देवघाट उतरून ( पुणे-कुलाबा सरहद्दीवर 
निजामपूरच्या ईशान्येस उंबारडीजवळ देवघाट आहे ) ते रायगडाच्या उत्तरेस 
गेले. रायगडाच्या वायव्येस निजामपूर गावावर त्यांनी हल्ला केला. त्यांनी निजाम- 
पूर आणि त्याच्या आसपासची खेडी लुटली. या लुटीत २००० कंदी आणि 
६००० जनावरे त्यांच्या हाती लागली. नंतर ते पुरंदरच्या बाजूस निघून गेले. 
सरबुलंदखान यास शहाबुद्दीनखानाच्या मदतीला जाण्याचा हुकूम झाला होता. * 
संभाजीराजे यावेळी गोव्याच्या स्वारीवर गेले आहेत असे पाहून ही स्वारी 
करण्यात आली असावी. या हल्ल्यापूर्वी दोनतीनच दिवस गोव्याहून रायगडला 
येण्यासाठी राजे निघाले होते.' रायगडाच्या परिसरात केलेल्या हल्ल्यांबद्दल 
शहाबुद्दीनखानाला गाझीउद्दीनखान बहाद्‌दूर हा किताब मिळाला. माणकोजीच्या 
मन्सबीत वाढ करण्यात आली." 

१६८४ वर्षाच्या मार्चमध्ये गाझीउद्दीनखान बहाद्दूर ( निजाम उल्मुल्कचा 
बाप ) याला पुणे आणि गढ नमुना या प्रदेशात रवाना करण्यात आले. त्याला 
दोन मण सोने, धनुष्यबाण आणि दहा हजार रुपये रोख देण्यात आले. सप्टेंबर 
महिन्यात त्याला रायगडाच्या मोहिमेवर रवाना करण्यात येऊन त्याला खिलतीची 
वस्त्रे आणि पाच घोडे इत्यादी वस्तू देण्यात आल्या. * त्याचा मुलगा कमरुहीन 
(निजाम उल्मुल्क) याला एक तलवार व गाझीउद्दीनच्या इतर अधिकार्‍यांना 
वस्त्रे देण्यात आली." 

गाझीउद्दीनखान १६८४ च्या अखेरीस पुण्यास पोचला. रायगडाच्या 
मोहिमेवर निघण्यापूर्वी बोरघाट साफ करण्यासाठी त्याने माणसे मागितल्यामुळे 
१०० लाकूडतोडे आणि ५० दगढ फोडणारी माणसे पाठविण्यात आली. “. 
१६८५ च्या जानेवारीच्या प्रारंभी गाझीउद्दोनखान रायगडाला निघाला. यावेळी 
त्याने आपला मार्गे बदलला होता. देवघाटाने न जाता तो बोरघाटाने उतरून 


१. शिचप्र, पृष्ठ ३२२. 

२. अख: ३-१-१६८४, मोभाम-प, पृष्ठ ८४. 

३. शिचेप्र, पृष्ठ २२. 

४. मवओ-प, पृष्ठ २६; अख : ३-१-१६८४. 

५. मवओ-प, पृष्ठ २७. ६. मवऔ-प, पृष्ठ २८. 

७. कित्ता. ८. नख: (४-१(२-१६८४. 


शि. सं....(८ 


२७४ : शिवपुत्र संभाजी 


निजामपूरक्या परिसरात पोचला. निजामपूरजवळची तीन ठिकाणे त्याने नष्ट 
केली. नंतर तो रायगडाच्या बाजूस निघाला. संभाजीराजे रायगडावरच होते. 
शहाबुद्दीनखानाने रायगडच्या पायथ्याच्या खेड्यांना आग लावली. तेव्हा राजे 
आपल्या बायका-मुलांना घेऊन बालेकिल्ल्यात गेले असे शहाबुद्दीन म्हणतो. खानाने 
रायगढ किल्ल्याजवळील मोजे पानुसवाडी ( पाचोरवाढी ) जाळून, ४ मैलांवर 
त्याने छावणी घातली. स्वतः राजे आणि त्यांचे अधिकारी मुघलांच्यावर हल्ले 
करण्यात दक्ष होते. सेनापती हंबीरराव आणि खूपाजी भोसले यांना राजांनी 
१५००० स्वारांसह त्याच्यावर पाठविले. दोघा शत्रूत बाण, बंदुका, गोळे 
यांनी लढाई झाली. आपण शोर्याने कसे लढलो हे शहाबुद्दीनखान।ने बादशहाला 
कळविले; परंतु आपल्याकडील कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने रायगडाजवळील 
ळढाईच्या या एकतर्फी माहितीवर भरवसा ठेवावा लागतो. खानाने मराठ्यांना 
घेरले, खूप मोठी लढाई झाली, चोदा मैल मराठ्यांचा पाठलाग केला, चकमकीत 
अनेकजण जरूमी झाले, काही मेले.' पाठलाग करीत मुघल सन्य गांगोलीस 
पोचलेले दिसते. त्यावेळी कवी कलशाने त्यांच्याशी सामना केला आणि खानाला 
घाटावरी घातला. तेव्हा खान कोथळागडास निघून गेला. यासंबंधातली माहिती 
मात्र मुघल अख़ूबारात मिळत नाही. कवी कलशाने खानाशी केलेल्या भुंजीचे 
कौतुक अकबराने संभाजीराजांना पाठविलेल्या पत्रात केलेले वाचावयास मिळते. 

मुघलांनी स्वराज्याच्या प्रत्यक्ष राजघानीवरच दोन वेळा हल्ले केले आणि 
रायगड घेण्याचा प्रयत्न केला. मराठ्यांनी हे हल्ले यशस्वीपणे परतविले होते" 
संभाजीराजे पकडले गेल्यानंतरच रायगड मुघलांच्या हाती पडला. 
सातारा : 

पृष्यात आक्रमक हालचाली सुरू करण्यापूर्वी मुघलांनी १६८२ च्या सुरुवाती- 
सच सातार्‍याच्या परिसरात चढाई केली होती. या आघाडीवर खानजहान बहाद्दूरला 
नेमळेळे होते. १६८२ वर्षाच्या जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात तो सातारच्या 
परिसरात शिरला. त्याने रहिमतपूर आणि इतर मौजे लुटली. या लुटीत मराठ्यांचे 
काही लोक व जनावरे मुघलांना सापडली. खानजहान बहादूदूरने सातारागड, 
आदळ, सुबदल, रहिमतपूर या भागातील जंगल ताब्यात घेतले आणि काही 
ठिकाणी आगी लावल्या; सरदार भीमराव आणि त्याच्या मुलांना पकडले. त्याच- 
बरोबर त्याच्या हातात पंचवीस हजार कंदी सापडले, त्यातील दहा हजार मुसल- 
मानच होते. ८००० जनावरेही त्याने पकडली. ही सवं लूट पेडगाव येथे ठेवून 
मराठी मुलखात तो पुन्हा हल्छे करणार होता.'* 


१. अख: २२-१-१६८५. २. शिचभ्र, पृष्ठ ३२; कित्ता. 
३. बख: ९-१-१६८२; १-९-१६८२. 


मराठा-मुघल संघर्ष : २७५ 


यानंतर ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मध्ये सातारा जिल्ह्यातल्या माण तालुकयातील 
मौजे सेखापूर कर्यात नाझरे येथे मराठे आणि मुघल यांच्यात चकमकी उडाल्या. 
त्यामुळे तेथील रयत परमुलखात गेली होती; शताचीही नासाडी झाली होती.' 
सस्तुमखान ऊर्फ सर्जाख्रान विजापुरी याला सातारच्या बाजूस मराठ्यांविरुद्ध 
लढण्यासाठी आज्जमशहाकडे रुजू होत्र्यास सांगितले असता तो मराठ्यांनाच मिळाला. 
तेव्हा त्याच्या भाऊवंदांना बडतर्फ करण्यात आले.' 

१६८४ च्या नोव्हेंबर महिन्यातीळे पहिल्या आठवड्यात संभाजी राजांचा 
सरदार नारूजी भोसले १०००० स्वार घेऊन साताऱ्यास गेला. तेथूनच शत्रूची 
खोडी काढण्याचा त्याचा विचार होता. ही बातमी प्रृण्यात गाझीउद्दीनखानाला 
कळल्यावर तो २४ कोस दौड करूत तेये पोचला. त्यांच्यात चकमकी झाल्या. 
दोन्ही पक्षातील माणसे मेळी आणि जखमी झाली.' 

१६८५ च्या फेब्रुवारी महित्यात मराठ्यांची एक तुकडी चंदन-वंदन येथे 
पोचली. तेव्हा अमानुल्लाखान त्यांच्यावर तुटून पडला. चकमकोत मुघलांच्या 
हातात .२५ घोडी, २० बंदुका, २ निशाणे व १ नगारा सापडला." 

१६८५ च्याच मे महिन्यात हंबीरराव साताऱ्याच्या डोंगराच्या आसपास 
गेळा होता. हे कळताच गाझीउद्दीनखानाने दि. २५-५-१६८५ पूर्वी मुजाहिद 
आणि इतर लोकांना मराठ्यांशी मुकाबला करण्यासाठी रवाना केळे. चकमकीत 
काही मराठे मृत्युमुखी पडले आणि काही पळाले. खटाव भागात मुघलांनी ठाणे 
घातले. सातारा, चंदन, वंदन येथे मराठी सैन्ये एकत्र जमत असत. नागोजी बल्लाळ 
५००० फौज चंदन, वंदन, सातारा येथे एकत्रित करीत होता. ही तयारी येथून 
विजापूरकरांच्या मदतीसाठी चालू होती.* या सैन्याचा प्रतिकार करण्याइतके सैन्य 
खटावला नव्हते. त्याने जादा कुमक मागितळी असता त्याला नकार देण्यात आला 
होता. नागोजी पुढे विजापूरकरांच्या मदतीसाठी गेला. 

याच सुमारास १०००० संन्याची तुकडी घेऊन नारोजी भोसले साताऱयाजवळ 
पोचला. हे समजताच शिरवळ येथे असलेल्या गाझीउद्दीनखानाने मराठ्यांचा पाठ- 
छाग केला. दोन्ही सैन्यांत मोठी लढाई झाली. दोन्हीकडील लोक मेळे आणि जखमी 
झाले. ही लढाई अनिणितच राहिली. 

१६८७ सालातील मराठ्यांची सर्वांत मोठी हानी म्हणजे सेनापती 
हंबीरराव मोहिते याचा मृत्यू होय. त्याने मुघलांविरुद्ध कल्याण, भिवंडी, पन्हाळा 
इत्यादी अनेक ठिकाणी लढून मुघलांना यशस्वीपणे थोपवून धरले होते. विजापूर 


१. शिचसा, खंड ७, लेख ६५. २. गल: २७-१-६६८३., 
३. अख: २०-(१-६६८४. ४. अख: २७-२-(६८५, 
५. अल : (५-१०-१६८५. ६. नख: (५-१०-१६८५. 


:२७६ : शिवपुत्र संभाजी 


जिंकल्यानंतर तेथील मुख्य सरदार सर्जाखास यास औरंगजेबाने मराठी मुलखावर 
पाठविले होते. सर्जाखान॑ वाईपयंत आला. तेव्हा तेथे हंबीररावाचा तळ होता. 
तेथे झालेल्या लढाईत मराठ्यांना जग मिळून बरीच लूट मिळाली. परंतु निकराची 
झुंज देताना स्वत: हंबीरराव गोळा लागून ठार झाला. त्याच्या अंगी इमान, स्वामि- 
सेवा हे लोकोत्तर गुण होते. अफरातफर केल्यावाचून लुटीचा ऐवज तो नेहमी 
घन्याच्या पायाजवळ आणून ठेवीत असे. संभाजीशी तो शेवटपर्यंत एकनिष्ठ होता. 
राज्य कारभाराच्या भानगडीत मात्र तो पडलेला दिसत नाही. शिवाजी महाराजांच्या 
कारकीर्दीत तयार झालेला तो एक उत्तम सेनापती होता. 

१६८८ च्या डिसेंबर महिन्यांत नाहरखान घोरी वाईचा देशमुख आणि 
ठाणेदार होता. मनाजी क्ंकर निळकंठराव हा स्वराज्यात होता. पुरंदर तालुक्‍यात 
चामिली, किकवी, जेजोरी, नारायणपूर येथे त्याचे इनाम होते. त्याला कोल देऊन 
नाहरखानाने शिरवळास आणले होते. त्याच्या मागून त्याचा कबिला येत असता 
आसवलीजवळ मराठ्यांनी तो लुटला होता.' 

मुघलांनी १६८२ सालापासून सातारा भागात आक्रमक हालचाली करून 
छूटमार केली असली तरी त्यांना गडकोटांवर ताबा मिळविता आला नाही. १६८९ 
सालच्या सप्टेंबरपर्यंत मराठ्यांच्या ताब्यात सातारा, परळी, निब इत्यादि 
भ्रदेश होता. 
मुघल प्रदेशात चढाई : भाग रे रा 

संभाजीराजांच्या अधिकार्‍यांनी अहमदनगर जिल्ह्यात आणि विजापूर 
राज्यात आक्रमक हालचाली केल्या. अहमदनगर, सोलापूर, उस्मानाबाद, आणि 
खीड जिल्ह्यात मुघलांप्रमाणेच मराठ्यांनी मराठा-मुघल सरहद्दीवर आपले लक्ष 
केंद्रित केलेले होते. या हालचाली येथे कालानुक्रमाने न घेता अहमदनगर जिल्ह्य!च्या 
उत्तरेपासून खाली दक्षिणेकडील गावांप्रमाणे त्यांची माहिती दिलेली आहे. 


अहमदनगर जिल्हा : 

संगमनेर : संगमनेर हे संगमनेर तालुक्‍यात, अकोल्याच्या पूर्वेला ८ ते १० 
मेलांवर आहे. १६८२ सालच्या मे महिन्यातील पहिल्या आठवड्यात संगमनेर- 
पासून ८ मैलांवरील गावात २०० मराठे घोडेस्वारांची तुकडी शिरलो. ही बातमी 
समजताच संगमनेरचा ठाणेदार नारूजी याने इंद्रसिह कछवाह आणि सैयद 
समुजफ्फरखान यांना मुकाबला करण्यासाठी रवाना केले. हे दोघे तेथे पोहोचताच 
मराठ्यांनी नेहमीच्या पद्धतीने पळाल्याचा आव आणला. तेव्हा मुघल संन्याने 
त्यांचा पाठलाग केला. तेवढ्यात एका ओढ्याच्या काठी लपून बसलेले ४००० 


१. शिचसा, खंड १ व ३ लेख, ९१ आणि ४०३. 


मुघल प्रदेशात चढाई : २७७ 


मराठे सैनिक मुघलांच्या सैन्यावर तुटून पडले. लढाईत इंद्रसिह कछवाह जखमी 
होऊन मराठ्यांना जय मिळांला. ही बातमी कळताच नारूजी आणि सुलेमान बेग 
मदतीसाठी कुमक घेऊन तेथे गेले. पुन्हा लढाई झाली. त्यांत मराठ्यांचा एक 
मोठा सरदार आणि ६०० घोडेस्वार मरण पावले. सुलेमान बेगच्या डोक्याला 


जखम झाली.' 
यानंतर आगस्ट महिन्यात कसदे सिन्नर, येथे मराठ्यांची २०० स्वार 


आणि ५०० प्याद्यांची एक तुकडी गेली. त्यांनी तेथील १५०० जनावरे ताब्यात 
घेतली. ही बातमी ऐकून संगमनेरचा ठाणेदार नारूजी स्वारी करून तेथे गेला; 
परंतु मराठ्यांना सामना देता येईल इतकी फोज त्याच्याजवळ नसल्याने तो 
परत फिरला. 

सप्टेंबर महिन्यात तळकोकणातून येऊन मराठे संगमनेर जवळच्या दावरी 
(?) गावाहून जात होते. संगमनेरचा ठाणेदार रावजी याने आपल्याला त्या 
ठाणेदारीवर नेमले तर शत्रूचा बंदोबस्त मी करू शकेन असे कळविले.' संगमनेर- 
जवळ मराठ्यांच्या हालचाली सतत चालू होत्या. २८ नोव्हेंबरपूर्वी मराठयांची ६-७ 
हजार स्वारांची तुकडी संगमनेरजवळ चौथाई वसूल करण्यासाठी गेली होती. 
तेव्हा तेथील ठाणेदाराने मुजफ्फरखान आणि राव मोहकमसिंग यांच्या बरोबर 
संन्य पाठवून त्यांना औंढा-पट्टाच्या बाजूचे रस्ते अडविण्यास सांगितले. नारूजीही 
तेथे पोचला आणि त्याने मराठ्यांना घेरले. सिन्नरच्या दक्षिणेस ५-६ मैलांवर 
असलेल्या भोजापुराजवळ बरीच मोठी लढाई झाली. त्यांत लक्ष्मण किवा लखुजी 
हा मराठ्यांचा सरदार रणांगणावर पडला. त्याचे शीर कापून खानजहान 
बहादुदुरकडे पाठविण्यात आले. मुख्य सरदार पडताच मराठे तेथून पळाले." 

१६८३ सालात मराठ्यांनी या भागात काही हलचाल केलेली दिसत 
नाही. १६८४ च्या जानेवारीत संभाजीचा सरदार हिंमतराव हा १५०० स्वार 
घेऊन या प्रदेशात घुसला. त्यावेळी कन्करचा (? ) ठाणेदार शिवसिह याने त्यांचा 
सामना केला. चकमकीत काही जण जखमी झाले व काहो मेले. हिंमतराव शत्रूच्या 
हातात सापडून कैद झाला. त्याला औरंगजेबाकडे पाठविण्यात आले" याच 
वर्षाच्या डिसेंबरात मराठे संगमनेरच्या आसपास गेले. त्यांचा मोड करण्यासाठी 
इतिकादखानाला रवाना करण्यात आले. ' यानंतर १६८५ च्या जानेवारी महि- 
न्यात संगमनेरच्या आसपासचा मुलूख उद्ध्वस्त करून तेथील जनावरे आणि 
लोकांची लूट केली, तरीही तेथील ठाणेदाराने मराठ्यांवर स्वारी केली नाही" 


१. मख: ११-५-६८र. २. अख: २-९-१६८२. 
३. अख: ६-९-१६८२. ४. अख: २८-६१-१६८२. 
५. मख: १६-१-१६८४- ६. 1१-75; अख: ६-(-१६८५. 


२७८ : शिवपुत्र संभाजी 


म्हणून त्याची मन्सब कमी करण्यात आली आणि यापुढे त्याला सावध राहण्याचा 
हुकूम देण्यात आला. ' अशा तर्‍हेने १६८२ ते १६८५ पर्यन्त जमतील तेव्हा हाल- 
चाली करीत संगमनेरच्या आसपासचा मुलूख आक्रमीत मराठ्यांनी तेथील ठाणदार 
नारूजी याला हैराण केले होते. 

अहमदनगर : हे मुघलांचे मुख्य ठाणे होते. येथे एक भुईकोट किल्ला आहे. 
तो १५५३ ते १५६५ सालच्या सुमारास हुसेन निशामशहाने अहमदनगरच्या 
पूवेस बांधला. हा गड १६०० साली मुघलांनी घेतला. १६५७ साली शिवाजी 
महाराजांनी अहमदनगरवर अचानक हल्ला केला होता. संभाजीराजे गादीवर 
आल्यावर त्यांनी या किल्ल्यावर सतत हल्ले सुरू केले होते. १६८१ च्या नोव्हेंबर 
महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात संभाजीराजांचे २५००० प्यादे अहमदनगर 
लुटण्यासाठी तेथे पोचले. येथून हुलकावणी देऊन ही फोज वैजापूरकडे रवाना 
झाली. वैजापूरापासून २२ मैलांवर बुलंदखान पोचला. त्याने दिवस मावळण्याच्या 
वेळी मराठ्यांबरोबर लढाई केली. त्यात मराठ्यांची हत्यारे शत्रूच्या हातांत 
पडली आणि मराठे तेथून पळाले. दोन्ही कडचे सैनिक मारले गेले. अहमदनगरचा 
किल्लेदार मुकीमखानाने मराठ्यांना किल्ल्यात शिरू दिले नाही. ज्या मराठ्यांनी 
किल्ल्यात घुसण्याचा प्रयत्न केला त्यांना किल्लेदाराने मारले. या कामगिरीबद्दल 
बादशहाने किल्लेदाराला ५०० जात व १०० स्वारांची तैनात दिली. * मराठे 
तेथून पळाले तरी त्यांनी अहमदनगर आणि भोवतालच्या प्रदेशात लूटमार चालूच 
ठेवली. ही बातमी ओरंगजेबाला कळताच त्याने मुकीमखान आणि त्याच्या मुलाला 
देऊ केलेलो तैनात बंद केली, आणि मराठ्यांना तंबी देण्याचा हुकूम केला. * 
१६७८ साली संभाजी जेव्हा मुघलांना मिळाला तेव्हा त्याच्या बरोबर त्याची 
बायको दुर्गाबाई आणि बहीण होती. मुघलांच्या तडाक्यातून एकटा संभाजी 
निसटला तरी या दोघी मागेच राहिल्या. दिलेरखानाने त्यांना कंद करून अहमह- 
नगरच्या किल्ल्यात ठेवले. संभाजी गादीवर आल्यावर संधी मिळताच त्याने बायको 
व बहिणीला सोडविण्याचे प्रयत्न सुरू केले. मराठ्यांची फोज वरचेवर अहमद- 
नगरच्या किल्ल्याजवळ जाऊन राजांची बायको आणि बहीण यांना तेथून सोड- 
विण्यासाठी किल्ल्यात घुसण्याची संधी पाहात होती. किल्लेदाराजवळ मराठ्यांचा 
मुकाबला करण्याला पुरेल इतकी फोज नव्हती. तो अगदी हैराण झाला होता. 
किल्लेदाराने आपली हलाखी रुहुल्लाखानाला कळविल्यावर त्याच्या मदतीसाठी 
आज्जमशहा आणि संय्यद मुनव्वरखान यांना नेमण्यात आले * यावरून मराठ्यांनी 
केलेल्या हल्ल्यांची तीव्रता ध्यानात येते. शहाजादा आज्जमने आपली जमोयत सैय्यद 


१. अखबार. २. अख : ७-११-१६८१. 
३. अख : २०-११-१६८१. ४. अक्ल : २७-११-१६८१. 


मुघल प्रदेशात चढाई : २७९ 


मुनव्वरखानाच्या मदतीसाठी रवाना केली. तेवढ्यात मराठ्यांनी किल्ल्यावर 
अचानकपणे हल्ला केला. मराठे आणि मुघलांच्यात चकमकी उडाल्या. ही बातमी 
समजताच किल्लेदाराला मदत करण्यासाठी कुलीजखान रवाना झाला. त्वाने 
मराठ्यांच्या सैन्यातील निम्या लोकांबरोबर मुकाबला केला. एक! बाजूने कुलीज- 
खान आणि दुसर्‍या बाजूने मुनव्वरखान यांनी मराठ्यांना घेरले. पुन्हा चकमकी 
झाल्या. दोन्हीकडील लोक मेले. ज्यांना मारले त्यांची यादी औरंगजेबाकडे 
पाठविण्यात आली. ' यानंतर बादशहाने संभाजीच्या बायकोला आणि बहिणीला 
दौलताबादच्या किल्ल्यात हलविलेले दिसते.' तिच्यासाठी रोज दोन रुपये मुकरर 
केले होते. मध्यंतरी ४-५ महिने मराठ्यांनी अहमदनगरच्या किल्ल्यावरील हल्ले 
थांबविले होते. परंतु मराठ्यांच्या आक्रमक हालचालींनी सावध होऊन औरंगजेबाने 
२३-५-१६८२ रोजी रुहुल्लाखानाला मराठ्यांचा मोड करण्यासाठी अहमद- 
नगरच्या दिशेने पाठविले.' मे महिन्याच्या अखेरीस मराठ्यांनी अहमदनगरवर 
हल्ला केला. तेव्हा हसन अलीखानाने दिलावरलान आणि शेखजी यांना तेथे धाडले. 
कालव्याजवळ लढाई झाली. मराठे छापा घालून जनावरे आणि सामान लुटून नेत 
असताना मुघलांच्या संन्याने ते हस्तगत केले.* 

औरंगजेबाने अहमदनगर किल्ल्याच्या आणि शहराच्या रक्षणासाठी दि. 
२८-९-१६८२ रोजी शहाजादा महंमद मुइजुद्दीन (शहाआलमचा मुलगा) याला 
आठ हजार प्यादे आणि सहा हजार स्वारांचा मन्सबदार बनवून त्याला रत्नजडित 
कंठा, एक घोडा आणि खिलतीची वस्त्रे देऊन, मराठ्यांचा मोड करण्यासाठी अहमद- 
नगरच्या दिशेते रवाना केले." तो तेथे पोचण्यापूर्वीच ऑक्टोबरच्या प्रारंभी शहा- 
बुद्दीनखान यास भंतूरच्या ठाणेदाराच्या कुमकेस न जाता अहमदनगर येथे रवाना 
होण्याचा हुकूम देण्यात आला. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात मराठ्यांचे 
५००० सैन्य अहमदनगरजवळ गेले. किल्लेदार सय्यद ख्वाजा अहमद याला कसे 
नाहीसे करावे याचा मराठे विचार करीत होते. त्यामुळे पेडगावला न जाता अहमद- 
नगर येथेच राहण्यास शहाजादा मुइजुद्दीन याला कळविण्यात आले. मराठ्यांपासून 
सावघ राहण्याची त्याला सूचना मिळली." अहमदनगर भोवताली मराठ्यांची फोज 
थांबून थांबून धिरट्या घालीत असे. १६८३ च्या फेढ6वारी महिन्यात तिरंदाजखान 
आणि इतरांना अहमदनगर भोवतालच्या जमीथतीचा बंदोबस्त करण्यासाठी रवाना 
केले.“ यानंतर मराठ्यांनी अहमदनगरवर हल्ले केले नाहीत. 


१. अख: ६-१२-१६६८१, २. अख: ३-४-१६८२. 
३. मवओ-प, पृष्ठ २२. ४. अख: २-६-१६८र. 
५. मवओऔ-प, पृष्ठ २४. ६. अख: ३-१०-१६८२. 


७. अख : १९-१०-१६८२. ८. अख: २३-२-१६८३. 


२८० : शिवपुत्र संभाजी 


औरंगजेबाने मराठ्यांच्या अनेक गडांना वेढे घातलेले असूनही प्रत्यक्षात 
ह्याच्या पदरात कोठेच यश पडले नाही. बादशहाच्या मताप्रमाणे मराठ्यांचा 
मोडही झाला नाही, किवा किल्लेही हस्तगत झाले नाहीत. त्यामुळे बादशहाने 
आपली छावणी अहमदनगर येथे नेली. ' दि. ११-११-१६८३ ला औरंगजेब 
अहमदनगर येथे पोचला.' 

१६८४ च्या ऑक्टोबर महिन्यात अहमदनगरच्या किल्ल्यात जे बंदुक" 
धारी सैनिक होते त्यांचे भाऊबंद संभाजी राजांकडे नोकरी करीत असत. 
त्यांच्यापासून खतरा आहे हे किल्लेदाराच्या ध्यानात आल्यावर काय करावे असे 
त्याने बादशहाला विचारले. अशा नोकरांना ताबडतोब पकडण्याचा त्याला हकूम 
मिळाला. * प्रत्यक्ष हल्ले करूनही आत घुसता न आल्याने मराठ्यांनी तेथील 
बंदुकघारी संनिकाशो संगनमत करून किल्ल्यात फितुरी करण्याचा प्रयत्न केला 
होता असे दिसते. 

दुर्गाबाई आणि संभाजीच्या बहिणीला सोडविण्यासाठी हे हल्ले होत 
असल्याने बहुघा औरंगजेबने त्या दोघींना दोलताबाद किल्ल्यावरून बहाद्दूर- 
गडावर हलविले असावे असे वाटते. कारण १६८४ सालच्या मे महिन्यात 
संभाजीच्या दोन बायका (दोघी कोण ते कळतच नाही), एक मुलगी आणि 
तीन दासी आपल्या ताब्यात घेतल्याची सहीशिक्क्याची पोचपावती बहाद्दुर- 
गडाचा किल्लेदार अब्दुरंहमान याने बादशहाला पाठविली असल्याचे आढळते. " 
या किल्ल्यातील कंदेत दुर्गाबाई असल्याचा उल्लेख आहे. तिला सोडविण्यासाठी 
गिर्जोजी यादवला संभाजीराजांनी पाठविले होते. तो दुर्गाबाईला भेटला होता. 
त्याने परत येऊन संभाजी भाणि येसूबाई यांना त्यासंबंधी माहिती दिली होती." 
दुर्गाबाईला सोडविण्यात गिर्जोजीला यझ्ष आले नाही. 

दुर्गाबाई येसूबाईच्या बरोबर दक्षिणेत आल्याचा उल्लेख मात्र सापडतो. 
पारनेर : 

अहमदनगरच्या पश्चिमेस १६ मैलांवर पारनेर आहे. १६८४ सालाच्या 
अखेरीस मराठ्यांनी पारनेरच्या आसपास चढाई केली, म्हणून मराठ्यांचा मोड 
करण्यासाठी एतिकादखानाला बादशहाने रवाना केले. ' याच सुमारास बह्रामंद- 
खान पारनेरच्या जवळ होता. त्याच्याशी लढाई करण्यासाठी संभाजीचे सैनिक 
गेल्यामुळे इअतिकादखान भमिर्झाखानासह २७८० स्वार घेऊन मराठ्यांना जरब 


१. मोमसं-प, पृष्ठ १९. २. मवओ- प, पृष्ठ २९. 
३. अख: ११-१०-१६८४. ४. मवओ-प, पृष्ठ २८. 
५. ताकाका-प, पृष्ठे, १९५, ४८४,५४८. ६. मवओ-प, पृष्ठ २९. 


मुघल प्रदेशात चढाई : २८१ 


बसविण्यासाठी रवाना झाला. ' या हालचालीत संभाजीराजे स्वत: गेले असावे. ते 
स्वतः जाण्याचे कारण समजत नाही. कदाचित्‌ त्यांच्या बायकोला व मुलीला 
पेडगावाला हलविल्यामुळे त्यांनी पारनेरला जाऊन तेथून त्यांना सोडवून आणण्याचा 
प्रयत्न केला असावा. पारनेरजवळील मराठ्यांची तुकडी त्याच परिसरात वावरत 
होती. पारनेरजवळ मराठे गेल्याचे कळताच गझनफरखानाने ७०० स्वारांच्या 
फौजसह जाऊन शत्रूळा शासन करावे असा हुकूम देण्यात आला. त्याचप्रमाणे 
पारनेरच। ठाणेदार अब्दुल करीम आणि करडे-निमोणे येथे असलेला खोजा हमीद 
यांनी एकमेकांच्या सहकार्याने वागून मराठ्यांना कापून काढावे असे लुत्फुल्लाह- 
खानाने त्यांना कळविले होते. गझनफरखानालाही मराठ्यांना तंबी देण्यासाठी 
पाठविले होते.' 
वेडगाव (बहाद्दूरगड) : 

श्रीगोंदे तालुक्यात श्रीगोंद्याच्या दक्षिणेस पेडगाव आहे. पेडगाव येथेच 
बहाद्दूरगड आहे. संभाजी राजांनी ३१-१०-१६८१ पूर्वी औरंगावाद आणि 
सोलापूर येथे सन्य घाडण्यासाठी जमवाजमव केली त्याच वेळी त्यांनी पेडगावच्या 
बाजूला फोज धाडण्यासाठी नेमणुका केलेल्या होत्या.' दि. ५-११-१६८२ रोजी 
मुइज्जुद्दीनला पेडगावास धाडण्यात आले व मराठ्यांना पेडगावजवळ प्रवेश करू 
देऊ नये अश्या सूचना देण्यात आल्या. मराठे पेडगावच्या परिसरात शिरले 
असल्याने मुइज्जुद्दिनने तेथे पोचताच त्यांना तंबी देण्यासाठी लोक नेमले. तो 
स्वत: बारा कोस गेला, परंतु मराठे तेथून पळून गेल्यामुळें परत आला.' नोव्हेंबरच्या 
अखेरीस राजा दुर्गासिंग वलद, राजा देविसिंग बुंदेला मराठ्यांच्या बंदोबस्ता- 
साठी पेडगाव येथे होता. तेवढ्यात थाकू वंजारी तेथे आल्यामुळे इहितमामखानाला 
तेथे जाण्याचा हुकूम देण्यात आला. तो पेडगावपासून १५ कोसांवर पोचल्या 
नंतर त्याने मराठे चौथ वसूल करण्यासाठी आले तर मला कळवा म्हणजे मी 
त्यांचा बंदोबस्त करीन असे जमीनदारांना सांगितले. माणको बल्लाळ पंडित आणि 
लखमाजी ३००० स्वारांसह पेडगाव जवळ, परगणे कोठा येथे चौथाईच्या वसुली- 
साठी गेले. हे कळताच दुर्गासिंगाने त्यांच्याशी सामना केला; बारक्या हत्यारांनी 
लढाई झाली. त्यात माणको बल्लाळ आणि इतर ३०० लोक ठार झाले. लखमाजी 
पळून गेला. निशाण, तुरा, छत्री, सरदाराच्या स्वारीचा एक घोडा आणि ९८ 
घोड्या मुघलांच्या हातात पडल्या. त्यांच्याकडील लोक जखमी झाले त्यात दुर्गासिंग 
धूप लागून जखमी झाला." १६८३ सालच्या जानेवारी महिन्यात आज्जमशहा 

१. अख: ४-१-१६८५. २. अख: २०-१-१६८५. 

३. अख: ३१-११-१६६८१- ४. अख : १४-१(-१६८२- 


५. अख : २-१२-१६८२. 


२८२ : शिवपुत्र संभाजी 


टेंभुर्णीच्या मार्गाने पेडगावला जाणार होता.' वाटेत संभाजी राजांच्या मुलखातील 
रहिमतपुरा येथे असलेले महादेवाचे देवालय पाडण्याची त्याने परवानगी मागितली 
होती. परवानगी मिळाल्यावर ते देवालय पाडून तो पेडगावला जावयाचा होता. 
त्याच वेळो सलाहखानाला तेथे पोचण्यास बजावलेले होते. ' मार्च महिन्यात मरा- 
ठ्यांची एक तुकडी पेडगाव येथे हल्ला करावयास गेल्याबरोबर आज्जमशहाने 
त्यांना तंबो देण्यासाठी दिलावरखानाला पाठविले आणि मामूरखानास त्याच्या 
कुमकेसाठी जाण्याचा हुकूम दिला. मामूरखान पोचताच ' मराठे तेथून निसटले 
आणि ३५ कोसांवर उतरले. त्यामुळे मामूरखान, दिलावरखान आणि कमालुद्दीन- 
खान यांनी बुणग्यांना पेडगाव येथेच ठेवून ते मराठ्यांवर चालून गेले. दि. 
२५-३-१६८३ रोजी मराठे आणि मुघल यांच्यात लढाई होऊन दोन्हीकडील 
बरेच लोक मरण पावले. " ऑक्टोबरमध्ये मराठ्यांनी बहादुदूरगडावर (पेडगाव) 
हल्ला केल्यामुळे दि. १६-११-१६८३ रोजी ख्वाजा याकूब सरबुलंदखान 
याला मराठ्यांचा मोड करण्यासाठी तिकडे रवाना करण्यात आले. * मराठे केव्हा 
हल्ला करतील याचा नेम नसल्याने १६८४ च्या जानेवारीत दिलेरखानाला 
येडगावच्या आवतीभोवती ७-८ कोसांपर्यंत गस्त घालण्यासाठी ५०० स्वारांची 
नेमणूक करावी असे सांगण्यात आले. परंतु त्याच्याजवळ पुरेसे संनिक नव्हते. * 
यानंतर बहादुदूरगड येथे असलेल्या सरबुलंदलानाच्या मदतीसाठी शहाजादा 
आज्जम आणि त्याचा मुलगा बेदारबख्त यांनी दि. १३-२-१६८४ रोजी 
बादशहाचा निरोप घेतला व ते बहाद्दूरगडाकडे गेले.* आज्जमशहा बहादूदूरगडास 
वोचल्यावर मराठ्यांचा सरदार तिमाजी याने फौजेसह त्याच्या छावणीवर आणि 
भोवतालच्या प्रदेशात हल्ले केले. त्यामुळे किशोरसिंग हाडा त्यांच्यावर धावून गेला. 
या लढाईत मराठ्यांचा पराभव झाला. मुघलांनी तिमाजीला पकडले. 

यापूर्वी मराठ्यांची एक तुकडी जामखेड तालुक्‍यात, जामखेडच्या पश्चिमेस 
असलेल्या पाटोदा येथे चोथाईच्या वसुलीसाठी गेली होती. तेथील ठाणेदाराचा 
भाऊ मुहम्मद शरीफ याने त्यातील २ स्वार आणि पायदळातील १ सैनिक कंद 
केला होता. त्यांना आज्जमशहाकडे पाटविण्यात आले. “ 

मुघल हद्दीतोल महत्त्वाच्या ठाण्यावर आणि गडांवर मराठ्यांनी वारंबार 
हल्ले केल्यामुळे मुधल सैन्याची धावपळ होत असे. ते पाहून औरंगजेबाने इखलास- 
खानाला सवं गडांची पाहणी करून जरूर तेथे दुरुस्त्या करण्याचा हुकूम दिला, 


१. अल : १९-१-१६८२. २- अख: १-२-१६८२३- 
३. अख : २६-३-१६८३. ४. अख : ३१-३-१६८२. 
५. मवओऔ-प, पृष्ठ २६. ६. अख : १३-१-१६८४. 


७. मवऔ-प पृष्ठ २७. <- अलख: १२-१-१६८४. 


मुघल प्रदेशात चढाई : २८३ 


जागजागी सर्व प्रकारचा पुरवठा आहे किवा नाही याचीही त्याला पाहणी करावयास 
सांगितले होते. त्याला अहमदनगर, पेडगाव या मार्गाने जाऊन संगमनेर, नेवासे 
या बाजूने परत येण्यास बजावलेले होते. 


शोकापूर जिल्हा: 

रेभुर्णो : सोलापूर जिल्ह्यात पंढरपूरच्या उत्तरेस १६ मॅलांवर आहे. 
आज्जमशहाने १६८२ च्या ऑक्टोबर : महिन्यात तेथे छावणी केली होती. ' 
नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात मराठे टेंभुर्णी येथे वारंवार हल्ले करीत होते, त्यामुळे 
बहाददूरखान तळकोकणातून टेभुर्णी येथे गेला. तेथून एका मुक्कामाच्या अंतरावर 
त्याने एक किल्ला तयार करवून घेतला; त्या जिल्ह्यातील जमीनदारांना एकत्र 
केले. मराठ्यांचे हल्ले चालूच असल्याने बहाद्दूरखानाच्या फोजेत अन्नधान्याची 
चणचण होती. त्याच्या लष्करात एक रुपयास ९ ते १० शेर घान्य व एक रुपयास 
एक शेर तेल व तूप होते.' मराठ्यांची २० हजार स्वारांची फौज खवासपूर 
वासून १६ मैलांवर गोळा झाली होती. (खवासपूर सांगोला तालुक्यात सांगोल्याच्या 
वश्चिमेस ८ मैलांवर आहे.) हे कळताच मुहम्मद आज्जमशहाने हसनअली खान 
आणि इतर काहींना मराठ्यांशी मुकाबला करण्यासाठी पाठविले. मुघलांचे सन्य 
तेथे पोचल्यावर मराठ्यांनी त्यांना सामना दिला. फार मोठी लढाई देऊन मराठे 
तेथून पळाले. शहाजादा खजिल झाला. त्याच्या हुकुमानुसार मुघलांनी मराठ्यांचा 
४ कोस पाठलाग केला * 

मंगळवेढे या विजापूरकर आणि मुघल यांच्या सरहद्दीवरील गावातील 
जहागिरदारांना आपल्याकडे नोकरीस घ्यावयासाठी संभाजी राजांनी प्रयत्न केले 
होते. १६८३ च्या जानेवारी महिन्यात राजांनी मियाखान, बहामनी खानाचा मुलगा 
सैय्यदक्वान, हसनखान, मेहमन्द आणि बहाद्दुरखान पन्नी (रणमस्तखान), अब्दुल 
करीम दाऊजी इत्यादी मंगळवेढ्याच्या जहागिरदारांना पत्रे लिहिली होती. या 
पत्रांत जहागिरदारांनी आपल्याकडे चाकरी करावी असे सुचविले होते. राजे 
स्वत:च्या मुलखात त्यांना जहागीर द्यावयास तयार होते. पहिली जहागीर 
मान्य करून किंवा दुसरी जहागीर देण्याची त्यांची तयारी होती. परंतु हे 
विजापुरी सरदार मुसलमान असल्याने संभाजी राजांकडे नोकरी करावयास 
तयार झाले नाहोत. दिलेरखानाने या जहागीरदारांना बहादूदूरखानाकडे 
जहागिरी दिल्यास मंगळवेढे बादशाही अंमलाखाली आणण्यास ते तयार असल्याचे 
सांगितले." 

१. अख : २२-१०-१६८२. २. अल: ११-१२-१६८र. 

३. अख: १५-११-१६८२. ४. अख: २३-(-१६८२. 


२८४ : शिवपुत्र संभाजी 


दिलेरखानाने वरील माहिती शेख मरब्दुम मुन्शी यालाही लिहिली होती. 
बादशाही कुमकेमुळे मंगळवेढे हाती येईल तर ठीक असे त्याला वाटत असावे. हे 
ठिकाण मरब्दुम मुन्शीच्या हातात राहणार असले तर बादशहाने त्याला 
कुटुंबासह बोलाविले होते. त्याला वतनासारखी जहागीर देण्यात येणार होती. 
ज्यावेळी विजापुरी अधिकार्‍यांना संभाजी राजे जहागिरीची आमिषे दाखवून 
आपल्या बाजूला वळविण्याचा प्रयत्न करीत होते त्यावेळी औरंगजेबानेही तसाच 
प्रयत्न चालू केलेला होता.' 

१६८५-८६ सालात मुघल आणि विजापूरकर यांच्यात लढाई चालू 
होती. संभाजी राजांचे सन्य विजापूरकरांच्या मदतीसाठी गेले होते. १६८६ च्या 
ऑक्टोबरात संभाजी राजांनी आपले स॑न्य मंगळवेढ्यास पाठविले. त्यांचा मोड 
करण्यासाठी एतिकादखान यास रवाना करण्यात आले.* मराठे विजापूरकरांच्या 
मदतीसाठी गेले तेव्हा काही गडांवर संभाजी महाराजांतफे अधिकारी नेमण्यात 
आले होते. १६८७ साली माणकोजो हा संभाजी राजांच्या वतीने सालोना (सांगोला) 
येथे अधिकारी होता. सांगोल्याच्या किल्लेदाराने मुघलांबरोबर लढाई दिली परंतु 
त्याचा पराभव होऊन तो कैद झाला. किल्लेदाराला बादशहाकडे पाठविण्यात 
आले.' हा किल्ला मुघलांनी घेतल्यावर मे १६८७ मध्ये माणकोजी औरंगजेबाला 
भेटला. तेव्हा त्याला खिलतीची वस्त्रे, दोन ह॒जार जात, एक हजार स्वार यांची 
मन्सब देण्यात आली." 


सोलापूर : 


मराठ्यांनी सोलापूर जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी आक्रमण केले. सोलापूरचा 
किल्ला विजापूरकर आणि मुघल यांच्यातील १६६८ च्या तहानुसार मुघलांना 
मिळाला होता. संभाजी गादीवर येताच त्यांनी या किल्ल्यावर हल्ले सुरू केले होते. 
खानजहान बहादूदूरच्या आज्ञेनुसार या किल्ल्यावरील २५ तोफा दुसरीकडे नेण्याचे 
काम चालू होते. ऑगस्ट १६८० मध्ये मराठ्यांनी त्या हस्तगत केल्या. अली 
आगामी, जगतसिंग हाडा आणि राजा जसवंतसिंग बुंदेला यांच्यावर तोफा हल- 
विण्याचे काम सोपविलेले होते. त्यांची मन्सब कमी करून त्यांच्याकडून नुकसान" 
भरपाई घेण्यात आली. १६८० च्या डिसेंबर महिन्यात संभाजी राजे जातीने 
सोलापूरजवळ गेले होते. त्याचा हेतू कदाचित त्या मुलखाची पाहणी करण्याचा 
असावा. रणमस्तखान आणि इतर मुघल अधिकार्‍यांनी त्यांच्याबरोबर मुकाबला 


१. अख: २८-१-१६८३. 
२. अक्ल : ऑक्टोबर १६८६, मवओ-प, पृष्ठ ३३. 
३. गोमसं-प, पृष्ठ २१. ४. मवओो-प, पृष्ठ ३४. 


मराठा-मुथरू यसंथर्व : २८५ 


केला. लढाई झाली त्यात दोर्ही पक्षांचे लोक जश्वभी झाळे.' अक्टोबर महिन्यात 
ज्या वेळी औरंगाबाद आणि पेडगाव येये फौजेची नेमणूक श्लराळी त्याच वेळी संभाजी 
राजांनी सोलापूर येथेही सैन्य घाडण्याची व्यवस्या केळेळी होती. त्यामुळे खान- 
जहान बहादूदूरने आपला डेरा उठविला. ज्या वेळी मुहम्मद आज्जमध्हा औरंगा- 
बादच्या सुभ्यात पोचणार होता त्या वेळी खातजहान बहाद्दूर मराठ्यांना ठंबी 
देण्यासाठी कूच करणार होता. सोलापूरळा योजिळेळी मराठ्यांची कौज सोळापूर 
किल्ल्याजवळ गेली. नोव्हेंबरच्या अखेरीस संभाजी राजांनी ६००० स्वारांची 'ोज 
सोळापूर उद्ध्वस्त करण्यासाठी रवाता केली. ती सोळापूरळा पोचताच राजा 
मनोहरदास गौड किल्ल्यावरून मुकाबळा करावयास निघाळा. खानजद्ान वहाददुरने 
रजबखानाला गौडच्या मदतीसाठी पाठविळे. मराठे व मुधळ यांच्यात लढाई 
होऊन मराठ्यांचे बरेच लोक कामास आले. मुघलांना जय मिळाल्याने मराठे 
तेबून पळाले.' 

१६८३ च्या एप्रिल महित्यात मनोहरदास गोडचा मुठ्या द्िोरदास 
याला सोलापूरचा किल्लेदार नेमण्यात आठे." १६८५ च्या एप्रिलच्या दुसर्‍या 
आठवड्यात संभाजी राजांचा एक सरदार सुदबी सोलापूर तालुक्यात घुडला होता. 
तेव्हा शिरवळच्या ठाणेदाराने मुहम्मद ठाणेदाराठा रवाना करून, लवकर जाऊन 
मराठ्यांचा पराभव करण्यास सांगितठे. ठाणेदार दि. २२-४-१६८५ रोजी 
तेथे पोचला. दोन्ही सैन्यांत लढाई होळन अनेकजण मेळे जाणि जखमी झाले. 
मराठे तेयून पळाले. मराठ्यांनो लुटलेल्या सामानार्पकी ३१ घोडे आलि माठे 
मुघलांच्या हातात पडले. सुदजी सरदाराचा कबिला नदरबल्छा (? ) येये होता. 
ही बातमी समजताच अबू मुहम्मद इत्यादी लोकांनी तेये जाऊत कुविला पडूडला." 
उस्मानाबाद जिल्हा : 

परिडा : विजापूरच्या राज्यातील परिडा हा भुईकोट गड १६६० साली 
औरंगजेबाकडे ( झाहिस्तेखानाने घेतल्याने ) आळा. परिडा गड उस्नानाबादच्या 
वायव्येस ३३ मैलांवर आहे. मराठ्यांचे सोलापूर, अहमदननर, ओरंगाबाद इत्यादी 
ठिकाणी आक्रमण चालू असतानाच त्यांनी मुलांच्या इतर मुख्य अज्यांवर लूट 
चालूच ठेवली होती. दि. ७-१२-१६८१ पूर्वी काही दिवस कराठे दारंबार 
परिडाच्या परिसरात लूटमार करीत होते. त्यामुळे ठेवो क्ल्ठेदार खोरावखान 
खूपच त्रासला होता. त्याची जहानोर परिड्याच्या कासपासच होती. त्वाचेडो 
बरेच नुकसान झाले. त्याला हुकूम मिळाल्यास आतिबत मेहनद या आपल्या मुठा 


१. अख : नॉंगस्ट १६८७. २- अख: ३१-१०-१६८१. 
३. बल: १-१२-१६८१. ४- मदञो-र, पृष्ठ २९- 
५. नख: ६-५-१६८५- 


२८६ : शिवपुत्र संभाजी 


किल्ल्यावर सोडून स्वत: अमानतखानाला भेटावयाचा किवा स्वतः किल्ल्यावर 
थांबून मुलाला तिकडे धाडण्याचा त्याचा विचार होता; किवा त्याला आपल्या 
हलाखी विषयी अज करावयाचा होता. जेव्हा अमानतखान औरंगाबादला पोचेल 
तेव्हा त्याला बोलावण्यात येईल असे सोराबखानाला कळविण्यात आले.' मध्यंतरी 
मराठ्यांच्या परिड्याकडील हालचाली थंडावल्या. तरी वऱ्हाडात आणि इतर 
मुघल प्रदेशात त्यांच्या आक्रमक हालचाली सुरू होत्या. १६८३ च्या जानेवारीत 
नळदुर्गला रहल्लाखानाकडे न जाता, फौजेसह परिड्याला जाण्याचा कासीम- 
खानाला हुकूम देण्यात आला.' १६८५ साली मुघल आणि विजापूरकर यांच्यात 
लढाई सुरू होती. या संधीचा फायदा घेऊन मराठ्यांनी पारिडा गडार पुन्हा हल्ले 
सुरू केले. १६८५ सालाच्या फेब्ट्वारीच्या मध्यावर संभाजीचा सरदार राणा 
जयसिंग परिडा किल्ल्याच्या बाजूस गेला. त्यामुळे नामदारखानाचा मुलगा 
मरहमतखान यास ५००० रु. कमतीचा हत्ती आणि रोख रु १०००० देऊन 
मराठ्यांना जरब बसविण्यासाठी रवाना करण्यात आले. सोराबखानाचा मुलगा 
आतिबत मेहमद भालवणीहून २५ कोसांवर थांबला. १६८५ च्या जानेवारी 
महिन्याच्या अखेरीस मराठ्यांनी परिड्याकडे जाऊन खोडी काढली. त्यांना इअत- 
कादखानाने तिकडे जाऊन तंबी द्यावी; परंतु तो आजारी पडल्यामुळे त्याची 
फौज घेऊन गझनफरखानाला मराठ्यांना तंबी देण्यासाठी हुकूम देण्यात आला.' 

इंदापूर आणि उदगाव या गावांच्यामध्ये मराठे आणि मुघल यांच्यात चकमक 
उडाली. आतिबत मेहमदने राणा जयसिंगास मारले. मराठ्यांकडील बरेच लोक 
जखमी झाले; काही मेले. २०० घोडे, भाले, छत्र्या बर्गरे सामान मुघलांच्या 
हातात पडले." 
नळदुर्ग : 

उस्मानाबादच्या आग्नेयेला ३० मैलांवर नळदुर्ग आहे. १६८१ च्या मार्च- 
एप्रिल महिन्यात संभाजीराजांची फौज नळदुर्ग येथील प्रदेश लुटावयास गेली. 
तेथील मुघल किल्लेदार कलंदरखान याने मराठ्यांबरोबर मुकाबला केला. 
खानजहान बहाददूरने रणमस्तलान आणि इतर अधिकार्‍यांना मराठ्यांना तंबी 
देण्याकरिता नेमले. मराठे आणि मुघल यांच्यात लढाई झाली" १६८३ च्या 
जानेबारीच्या अखेरीस संभाजीचा सरदार माणको बल्लाळ ५००० स्वार घेऊन 
नळदुर्गपासून ५ कोस अलीकडे गेला. ही बातमी कळताच कासीमखान तेथे पोचला. 
मराठे आणि मुघल यांच्यात फार मोठी लढाई झाली. छत्र्या, निशाण इत्यादी वस्तू 


१. अख: ७-(२-१६८१. २. अख: ३०-१-१६८३. 
३. अख: ३१- १-१६८५. ४. अख: २७-२-१६८५. 
५. अख: मार्च-एप्रिल १६८१. 


मुघल प्रदेशात चढाई : २८७ 


मुघलांच्या हाती पडल्या. मुघलांकडील अबीद दिवान सैना आणि इतर गुर्जबदार 
लढाईत मेले. फेब्रुवारीत नळदुर्ग येथे गेलेले मराठे त्या महिन्याच्या अखेरीपर्यंत 
नळदुगं आणि कल्याणीच्या आसपास लूट करीत राहिल्यामुळे खानजहान बहाद्दूर 
त्या बाजूस निघाला. 

बोड जिल्हा : 

१६८४ च्या जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात खानजहान 
बहाददूर मराठ्यांना तंबी देण्यासाठी फोजेसह औशास पोचला. औसा उस्माना- 
बादच्या पूर्वेस १५/१६ मैलांवर आहे. मराठ्यांची फौज उद्‌गीरला जाणार 
असल्याची बातमी तेथे त्याला समजली उद्‌्गीर उस्मानाबादच्या ईशान्येस ६० 
मैल आहे. खानजहान बहाद्दूर आपला मुलगा मुजफ्फरखान यास तेथे घाडणार 
होता. तो वर्‍हाडातून येत असताना मराठे औरंगाबाद जिल्ह्यातील अंबडच्या 
ईशान्येला ४ मैलांवरील सारंगपूर येथे आल्याची बातमी मिळताच त्याने तेथे 
मराठ्यांबरोबर लढाई दिली. तेथून मराठे बीड जिल्ह्यातील बीडच्या वायव्येला 
असलेल्या सोनगावापर्यंत पळत गेले. मुजफ्फरखानाने त्यांचा सोनगावापर्यंत पाठलाग 
केला. २० कोस अंतर काटून तो मौजपुरीला पोचला. तेथे दोघांत लढाई झाली. 
मराठ्यांच्या फौजेतील मुख्य सरदार जाधवराव आणि काकोजी हे दोघे जखमी 
झाले. काही स॑निकही जखमी झाले. मराठ्यांचे सामान मुजफ्फरखानाच्या हातात 
पडले त्याने मराठ्यांचा ५ कोसपयंत पाठलाग करून तेथेच आपली छावणी 
घातली." 

त्याच वेळी मराठ्यांची एक तुकडी बीड जिल्ह्यातील पाटोदे (बीडच्या 
नंक्रत्येस ) येथे चौथ वसूल करण्यासाठी गेली होती. तेव्हा तेथील ठाणेदार मुल्ला 
अहमद याचा नातेवाईक मुमम्मद शरीफ याने चोथ वसूल करणारांना अटक केली, 
आणि त्यांना आज्जमशहाकडे पाठविण्याचे ठरविले." 

संभाजीराजांनी १६८५ पुर्वी विजापूरकरांकडील काही किल्ल्यांप्रमाणे 
धारवाडचा किल्ला घेतला होता. तो बीड जिल्ह्यात केजच्या उत्तरेस ४ मैलांवर 
आहे. तो पुन्हा मुघल अधिकारी मुहम्मद आज्जमने १६८५ च्या फेब्रुवारीत जिकून 
घेतला. या किल्ल्याची सोन्याची किल्ली त्याने बादशहाकडे पाठविली." 
बंगाल आणि पाटणा येथोल चढाई : 

गंगाराम गुजराथी नावाचा वाणी बहाद्दूरखाना/चा नोकर होता. त्याला 
बहादूदूरल्लानाने आपल्या उत्तर हिंदुस्थानातील जहागिरीच्या व्यवस्थेसाठी पाठविले. 


१. अख : ३-२-६६८३. २. अख: १-३-१६८३. 
३. अख : ८-१-६८४. ४. अख: १३-१-१६८४. 
५. अख : २१-२-१६८५. 


२८८ : क्िवपुत्र संभाजी 


तेथे गेल्यावर गंगाराम आणि बहाद्दूरखान यांच्यात गैरसमज झाले. गंगारामाला 
त्याने परत बोलाविले तरी तो आला नाही. उलट त्याने धामधूम सुरू केली.' 
यानंतर गंगारामाने अलाहाबाद येथे बंड केले. 

बहाददूरखानाची नोकरी सोडून गंगाराम बर्‍याच संपत्तोसह संभाजी आणि 
अकबर यांच्या आश्रयास आला. मुघली दरबारात गंगारामाला त्यांच्या कपटी- 
पणाचा आणि लबाडीचा अनुभव आला होता. संभाजी राजांनी गंगारामाला 
१०,००० सैन्याची तुकडी देऊन बंगालच्या सरहद्दीवर पाठविले. तेथे गंगारामाने 
गुप्तरीतीने माहिती काढून, रक्‍तपात न करता पाटणा आणि मोंगीर ही शहरे 
घेतली. तेथील रहिवाशांचे त्याने काही दुकसान केले नाही. हो चढाई तेथील 
प्रजेविरुद्ध नसून राजाला पदच्युत करण्यासाठी केलेली होती गंगाराम १६८२ च्या 
जुलं-ऑगस्ट महिन्यात पाटण्यास गेला होता. त्याच वर्षाच्या डिसेंबर महिन्यात 
गंगारामाला पाटणा येथून हाकलल्यामुळे तो दक्षिणेत आला. तेव्हा त्याचे सन्य २५ 
ते ३० हजारापर्यंत वाढले होते. पुन्हा एकदा अकबराच्या नावाने बंगालमध्ये 
जाण्याचा त्याचा बेत होता.' रजपुतांच्या साहाय्याने संभाजी राजांनी रचलेल्या 
मोठ्या मनसुन्याबरोबरच औरंगजेबाचे लक्ष दक्षिणेतून उत्तरेकडे वळविण्यासाठी 
संभाजीराजांनी हा प्रयत्न केला असावा. 
मराठा-मुघल संघर्ष : भाग ३ रा 

संभाजीराजांचे राज्य नष्ट करण्यासाठी औरंगजेबाने १६८२ सालापासून 
एकाच वेळी अनेक आघाड्या सुरू केल्या. त्यात पहिली आघाडी उत्तर भागात 
होती. दुसरी आघाडी स्वराज्याच्या मध्यभागात आणि तिसरी स्वराज्याच्या 
दक्षिण भागात होती. तिसर्‍या आघाडीची सुरुवात सुलतान आज्जमने केली. तो 
पन्हाळा-कोल्हापूर येथे स्वारी करण्यासाठी १६८२ च्या जानेवारी महिन्याच्या 
दुसऱया आठवड्यात निघाला. आज्जम पन्हाळ्यापासून सहा कोसांवर आल्यावर 
सेनापती हंबीरराव १५००० घोडदळ आणि ५००० पायदळ घेऊन त्याला तोंड 
देण्यास निघाला; त्याने शहाजाद्याच्या डेऱ्याच्या पिछाडीवर तुटून पडण्याचा 
विचार केल्यामुळे स्वतः: शहाजादा आणि फिरोजखान यांनो कुलीजखान, हसन 
अलीखान, राव अनुपसिंग, अनिरुद्धसिंग हाडा आणि सरफराजखान वगेरे लोकांना 
डाव्या आणि उजव्या बाजूला नेमून स्वारी केली. ढाल, तलवार आणि खंजीर 
इत्यादी हत्यारांनी मुघल शत्रूशी लढले. त्यांनी ८०० मराठ्यांना मारले ब जखमी 
केले आणि ७०० लोकांना पकडले. छत्र्या, निशाणे, बंदुका इत्यादी गोष्टी 
मुघलांच्या हातात पडल्या. मुघलांचेही बरेच लोक मेले. फिरोजखान आणि त्याचा 


१. मोआम-प, पृष्ठ ८८. २. 1१४8-18, 0 127. 
३. 072-1)2, 1682, ४ ॥] 09. 979, 1442. 


मराठा-मुघल संघर्ष : २८९ 


मुलगा जखमी झाला. कुलीजखानाला बंदुकीने जखम झाली. त्याने हंबीररावा- 
बरोबर झालेल्या लढाईसंबंधी औरंगजेबाकडे एक विनंती-अर्ज पाठवून त्याच्या 
कृपेची याचना केली. बादशहाने या अर्जाचा विचारच केला नाही. उलट त्याला 
लिहिले, “ तू यशस्वी झाला म्हणतोस तर आपले इतके संन्य रणांगणावर का 
पडले ? आणि तू एकटाच आज्जमकडे का परतलास ?"” याचा अर्थ एकच की 
मुघलांना या लढाईत खरा विजय मिळालेला नव्हता.' या लढाईनंतर १८ जानेवारी 
१६८३ च्या सुमारास शहाजादा कोल्हापूरच्या बाजूस गेला. हंबीररावाने त्याच्या 
सैन्याचा पाठलाग केला. हा पाठलाग जवळ जवळ महिनाभर चालू होता. शेवटी 
हंबीररावाने शहाजाद्याला भवरेच्या अलीकडे हटविले.' आज्जम माणिकघाट उतरून 
टेंभुर्णी मार्गे पेडगावास जाणार होता.' 

सुलतान आज्जमने दक्षिण कोकणात पहिली स्वारी केली तर दुसरी 
सुलतान मुअज्जमच्या नेतृत्वाखाली झाली. औरंगजेबाने दि. १५-९-१६८३ 
रोजी शहाआलम बहाद्दूर ( शहाजादा मुअज्जम ) ची कोकण, रामदरा आणि 
मराठ्यांच्या इतर प्रदेशातील पाळेमुळे खणून काढण्याच्या कामावर नेमणूक केली. 
त्या दिवशी शहाजाद्याचे तंबू औरंगाबादच्या बाहेर उभारण्यात आले; 
शहाजणे वाजविण्यात आली." स्वतः: बादशहा औरंगाबादहून अहमदनगरकडे 
रवाना झाला." शहहाआलम बरोजर मोठे सन्य आणि पुढील मोठे आणि नामां- 
कित सरदार होते. तोफखान्याचा दारोगा आतिशखान, लतीफ शहा, दखनी 
ऊर्फ सरफराजखान, बहलोलखानाचा भाऊ इखलासखान, नागोजी माने मराठा (हा 
नामांकित आणि त्या प्रदेशाचा जाणकार होता), ख्वाजा मकारम (जाननिसारखान) 
हा शहाजाद्याचा एकनिष्ठ सेवक असून त्याला नुकतीच नऊशेंची मन्सब देण्यात 
आलेली होती. वीस हजार फौज तयार करण्यात आली होती. सादतखान ऊर्फ 
महंमद मुरादखान (सुप्रसिद्ध इतिहासकार खाफीखान हा याचाच आश्रित होता.) 
हा तमाम दक्षिणेचा वाकेनिगार होता. त्याला शहाजाद्याच्या फौजेचीही वाकेनिगारी 
देण्यात आली. सर्वांना खिलतीचे पोशाख, हत्ती, घोडे वर्गरे देऊन त्यांच्यावर कृपा 
करण्यात आली. आत्तापर्यंत मुघलांनी अनेक ठिकाणी आक्रमण केले असले तरी 
त्यांना यश मिळालेले नव्हते. शहाआलम मोठ्या जिह्ीने कोकण जिकण्यासाठी 
मोठा लवाजमा घेऊन निघाला होता. त्याच्या सैन्याची संख्या प्रारंभी वीस हजार 
होती. मानुतूची हा इटालियन प्रवासी त्याच्याबरोबर होता. त्याने या सैन्याचा 


१. अल: २४-१२-१६८२; १-(-१६८३. र. शिचप्र, पृष्ठ ३२. 

३. अव: १९-१-१६८३. ४..मवओ-प, पृष्ठ २५. 

५. मवओऔ-प, पृष्ठ २५. ६. मस्वायु-प, पृष्ठ १३. 
णि. सं....(९ 


२९० : शिवपुत्र संभाजी 


आकडा पंचेचाळीस हजार असा दिलेला आहे. त्यावरून असे वाटते की औरंगा- 
बादेहून कूच करताना मुअज्जमचे सैन्य वीस हजार असले तरी वाटेत इतर सरदार 
मिळाल्यावर त्याच्या संन्याची संख्या पंचेचाळीस हजारापर्यंत गेली असावी. पोर्तु- 
गेज कागदपत्रात मुघल सैन्याची संख्या ४० हजार घोडेस्वार, ६० हजार पायदळ, 
१९०० हत्ती आणि २० हजार उंट अशी दिलेली आहे.' ही अतिशयोक्ती 
असावी. 

शहाआलम दक्षिण कोकणच्या स्वारीवर निघाला तेव्हा सुरतकर इंग्रजांना 
काय वाटले ते त्यांनी लंडनला दि. ३०-१२-१६८३ रोजी लिहिलेल्या पत्रात 
नमूद केलेले आहे, “ मुघल बादशहाने आपला मोठा मुलगा फार मोठ्या 
संन्यानिशी राजांच्या विरुद्ध धाडला आहे. त्यामुळे सर्वांचा असा समज झाला 
आहे की युवराजाने (शहाआलम) जर का बापाचे सव हुकूम निष्ठेने पाळले 
तर संभाजी मोठ्या आपत्तीत सापडल्याशिवाय राहणार नाही. ही स्वारी टाळा- 
वयाची असेल तर राजाला शहाजादा व त्याचे अधिकारी यांना पैशाची लाच 
दाखवावी लागेल. आम्हाला या गोष्टीत अडचण दिसत नाही. कारण संभाजी- 
जवळ उमरावांना द्यावयास पैसा आहे, आणि हे उमराव पैझाच्या आक्षेने बाद- 
शाही हुकूम आणि हित विकावयास तयार होतील. सैन्य दलातील सवंच संनिक 
संभाजी राजांना मानतात. कारण तेच त्यांचे अन्नदाते आहेत. त्यामुळे ते संनिक 
स्वार्थासाठी संभाजी राजांचा नाश करणार नाहीत. त्यांना माहीत आहे की 
संभाजी राजे आहेत म्हणून नोकरी व पैसा मिळू शकेल. असे बोलले जाते की राजे 
आणि शहाजादा यांचा गुप्त पत्रव्यवहार चालू आहे.' 

शहाआलमच्या या मोहिमेविषयी खाफीखान, ईइवरदास नागर आणि 
मानुत्‌ची यांनीही माहिती दिलेली आहे. याशिवाय पोर्तुगेज कागदपत्रांतही त्याध्या 
हालचालींची माहिती मिळते. 

दि. १३-९-१६८३ रोजी शहाजादा कोकण प्रांताकडे रवाना झ्लाला. 
हसनअलीखान भीमेच्या काठावर होता शहाजादा मुअज्जम याला येऊन 
मिळावे अश्ली त्याला आज्ञा देण्यात आली. मुअज्जमने मजल दरमजल करीत 
कृष्णा ओलांडली.' वाटेत मराठ्यांच्या फोजेने प्रतिकार केला. वाटा अवघड 
आणि असद असल्याने शहाजाद्याच्या आघाडीवरील फोजेशी शत्रूची प्रखर युद्धे 
झाली. मुघलांचे अनेक लोक मारले गेले आणि शत्रू पराजित होऊन पळून गेला. 
मुघल फोज संपगावच्या किल्ल्यापाशी पोचल्यावर किल्ल्याला वेढा घालण्याचा 


१. ९१91-70, ? 59. 
२. 5२ : 5७ 10 1.01 30-11-1683, 501 ४० 91, 07 229, 
३, मोमसं-प, पृष्ठ १८. 


मराठा-मुघल संघर्ष : २९१ 


हुकूम देण्यात आला. मुघल सरदारांनी उत्कृष्ट शौय दाखविले. जाननिसारखान 
आणि इतर दोन तीन नामांकित सरदारांना जखमा झाल्या. अल्पावधीत किल्ला 
फत्ते झाला. ' शहाजाद्याने संपगड ( संपगावचा किल्ला ) सुमारे १६८३ सालच्या 
डिसेंबरात बादशाही अंमलाखाली आणून अब्दुल फ॑याजखानाला तेथील किल्लेदार 
नेमले. हा गड जिंकल्यावर सोन्याची किल्ली, आणि चांदीची ढाल यांसह शहा 
आलमने बादशहाकडे अज केला.' 

[रामघाट उतरत असतानाचे वर्णन करताना ईइवरदास नागर लिहितो, 
** शहाजादा मुअज्जम घाटाच्या तोंडाशी पोचला. त्या भागात घनदाट अरण्ये होती. 
नाइलाजाने शहाजाद्याने घाटाच्या तोंडाशी चार मुक्‍्कांम केले. सन्य आणि बुणगे 
यांना घाट ओलांडण्यास फार कष्ट झाले. यानंतर शहाजादा मुअज्जम हा आपली 
स्वत:ची पथके घेऊन घाट ओलांडून कोकणात उतरला]”' 

यावेळी संभाजी राजे गोव्यात लढत होते. मराठ्यांची फोज पोर्तुगेज 
आणि मुघल संन्याच्या कंचीत सापडू नये म्हणून संभाजी राजे चपळाईने 
रायगडला माघारे गेले. दि. २३-१२-१६८३ ला रायगडला जाताच त्यांनी 
कविकलद्य याला कुलयेखत्यार केले. " वाटेत संभाजी आणि अकबर यांची मुघल 
सैन्याशी गाठ पडते आणि चकमकी उडतात. यासंबंधात ईईंवरदास नागर लिहितो, 
“ तेथून शहाजादा मुअज्जम पुढे दोन मजला पार करून गेला असेल नसेल तोच 
शहाजादा महंमद अकबर आणि संभाजी हे प्रचंड सन्य घेऊन त्यांच्यावर चालून 
आले. मोठे निकराचे युद्ध झाले. उभय पक्षांचे अनेक लोक ठार झाले. शेवटी 
गनिमांचा धीर सुटून ते रणांगणातून पळून गेले, आणि रायरी व राजगड या 
किल्ल्यांच्या आश्रयाला जाऊन राहिले. ” ईदवरदास नागरने म्हटल्याप्रमाणे 
मराठ्यांचा धीर मात्र सुटलेला नव्हता. संभाजी राजे पोतुंगेजांची संपूण फजिती 
करून आपले संन्य पोर्तुगेज आणि मुघल यांच्या कचाट्यात सापड्‌ नये म्हणून 
जलदीने रायगडालाच निघालेले होते. वाटेवर त्यांची मुघलांशी गाठ पडलेली होती. 
उलट या ठिकाणी झहाआलमची पुरी फजिती उडालेली होती. त्यामुळे 
मराठ्यांनी येथे धीर सोडला असावा असे वाटत नाही. या संबंधात ऑरलीन्स म्हणतो, 
4५ 5811003 5 ग0४८॥1८1(5 8 1८ 82011 0 1115 ६000018912 ठाव, 
हा०%०८०0 ७०४ ग0एला ७८ ट्काट0 ॥, 8106 11 ७७३ 5001 015000८1८0 (18 
11 ४७६ (1८ 1108९0) हाणा, णाला फर8$ ९102890010 10 लिटल ८ 
४९51८8० (0 ७३1८. 5801918, ॥०%८४८, 010 101 ० $ठेदा छापा$र्का 
झाट लाण्ण्ी) 10 एवडांडा इली 8000100 810 (॥०0४७( 0119 ०1 $९001- 


१. मस्वायु-प, पृष्ठ १३. २. अख! ८-१-१६८४. 
३. मोमसं-प, पृष्ठ १८. ४. शिचप्र, पृष्ठ ३३. 


२९२ : शिवपुत्र संभाजी 


काक ७७ ६७ टि ७9 8 ग8$ल119 ला ७७८ ॥८ 8022120 50 2८०८1४, 
कका ७९ यच 10158 1851005505 ७००1७ (82 ७1०201 गा 9 ९०७6 
या्श४० ग ॥ 000051. ” 

गोव्याहून परत जाताच, संभाजीराजांना हहाभालमच्या दक्षिणेत उतरणार्‍या 
अफाट सैन्यबळाची कल्पना असल्यामुळे, त्यांनी ताबडतोब या स्वारीला तोंड 
देण्यासाठी सैन्यशक्ती वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू केले. त्याची कल्पना पुढील 
अत्रावरून येते. दि. ४-१-१६८४ ला राजे वाईच्या देशमुखाला लिहितात, 
“* सुलतान मोजम आणि शाबदीखान गनीम दोहीकडून कोकणात उतरला, या 
असंगे हशभांचे बहुत प्रयोजन आहे. करिता रा. संताजी यमाजी सरमिरा -- यांला 
नौसंचणी हशमांचा जमाव करावयाबद्दल वरघाट प्रांते पाठविले असे. ते सांगतील 
तेष्हेश्रमाणे नौसंचणी करून पाठऊन देणे. हे काम बहुत नाजूक आहे. याप्रसंगी 
जरी हशमांचा पोस्त जमाव जाला तरी गनिमांचा काय गुमान लागला. बुड- 
बिलाच जातो. जमाव पाठविणे. स्वामी संतोषी होतील. आजीवरी स्वामीने तुमचे 
चालविले ते सार्थक ह्या दिवसात करून आपला मुजरा करून घेणे. तलाश तरतूद 
करून हशम पाठवून देणे. ” 

मुघल संन्याचे यावेळी जे हाल झाले त्याचे वर्णन करताना खांफीखान 
जििहिवो, “ मोगली संन्याने मुलूख उद्ध्वस्त करून गगनचुंबी डोंगर आणि खोल 
दऱ्या असलेल्या मुलखात प्रवेश केला. तो प्रदेश काटेरी वृक्षांनी आणि घोर 
अरण्यांनी व्यापला होता. अनेक काफरांना ठार मारण्यात आले. ख्वाजा अबुलमकारम 
झा शहाजाद्याचा जुना आणि एकनिष्ठ सेवक होता. त्यालाच पुढे जाननिसारखान 
डौ पदवी मिळाली. तो आणि इतर बादशाही सरदार यांनी या मोहिमेत डोळ्यात 
'भरण्यासारखे शौय गाजविले. पण त्या देशात कुळीथ इत्यादी निकृष्ट धान्ये 
मिळतात. इतर भागातील लोक आणि प्रवासी यांनी ते अन्न खाल्ले तर त्यांच्यावर 
विषारी अन्न खाल्ल्यासारखा परिणाम दिसून येतो. वरील धान्ये, नारळ आणि 
चोफळी याशिवाय दुसरे काही मिळत नाही. घोडे आणि उंट यांना तेथील हवा 
मुळीच मानवत नाही. या मोहिमेत अनेक माणसे व जनावरे नाश पावली. सैन्यात 
धोडे शिल्लक राहिले नाहीत. शेवटी परिस्थिती अशी आली की शहाजाद्याच्या 
खास पाग्यांतही स्वारी करण्यायोग्य घोडा राहिला नाही. काफरांनी चोहोकडून 
बाटा अडविल्या. "१ 

दि. २८-१२-१६८३ रोजी शहाञलमने कुडाळ आणि बांदे जाळले. * 
यानंतर तो दि. १५-१-१६८४ ला डिचोलीस पोचला. * 


१.२५, 5 341. २. शिचसा, खंड २, ले. २७१; खंड ५, ले. ९४४. 
३. मस्वायु-प, पृष्ठ ८. ४. शिचप्र, पृष्ठ ३२. ५. मोमसं-प, पृष्ठ ११२. 


मराठा-मुधल संघषं : २९३ 


संभाजीराजांच्या कारकीर्दीच्या प्रारंभापासून कुडाळ प्रांतावर छत्रपतींची 
सत्ता चालत आली होती. ' १६८३ सालच्या जुलंपर्यंत छत्रपतींची सत्ता त्या 
वरगण्यावर आहे. १६८३ च्या डिसेंबर महिन्यात शहाआलम रामघाटाने उतरून 
कुडाळ आणि बांदे जाळतो. त्यानंतर त्या भागावर आदिलशाही सत्ता सुरू झाली. * 
पण आधीची सत्ता छत्रपतींची असल्यामुळे आणि छत्रपती संभाजी आणि आदिल- 
शहा ह्यात तह झालेला असल्यामुळे हा परगणा पून्हा छत्रपतींकडे एप्रिल १६८४ 
मध्ये आला. म्हणून कवि कलशाच्या पत्रात “ हली साहेबास मुलूख अर्जानी जाला 
म्हणजे संभाजीराजांच्या ताब्यात हा परगणा आला, असे आहे. ' १६८६ सालच्या. 
अक्टोबरपर्यंत कुडाळप्रांत स्वराज्यात होता. * 

शहाभालमच्या डिचोली येथील मुक्‍कामासंबंधी ईश्‍वरदास नागर लिहितो, 

“ यानंतर मोगलांचे सन्य कूच करीत बिचोली ( डिचोली ) मुक्कामी आले- 
तेथे मोगलांनी छावणी केली. डिचोली हे मोठे शहर असून तेथे इंग्रज, डच, फ़ेंच 
आणि पोर्तुगीज राहतात. त्यांनी तेथे मोठे वाडे बांधले आहेत. ते किल्ल्याप्रमाणे 
मजबूत आहेत. त्यांनी आकर्षक अशा मोठ्या बागाही तयार केल्या असून त्यातून 
विविध प्रकारची फळझाडे लाविली आहेत. शहरातून कालवेही काढण्यात आले: 
आहेत. याशिवाय महंमद अकबर आणि संभाजी यांनीही तेथे मोठ्या हवेल्या 
बांधल्या आहेत. शहराला लागून एक खोल नदी वाहते. तिला हिंदू पंचमंगा 
या नावाने ओळखतात. दरवर्षी भोवतालच्या प्रदेशातून हिंदू लोक या 
नदीत स्नाने करीवयास येतात. सारांश शहाजादा मुअज्जमने अकबर आणि 
संभाजी यांनी बांधलेल्या हवेल्या पाडून टाकल्या आणि वागा नष्ट केल्या. यानंतर 
कूच करीत तो गोव्याजवळ आला... गोव्याजवळ पोचल्यानंतर मोगल संन्यास 
रसदेची फार महगंता झाली. धान्य कोठेच मिळेनासे झाले. उपासमारीने लोकांचे 
प्राण कंठाशी आले. ”* 

शहाआलमच्या गोव्यातील मुक्‍कामाची माहिती पोर्तुगेज कागदपत्रांतूट 
मिळते. डिचोली शहर बेचिराख करून मुघलांचे सैन्य भत्‌ग्रामातल्या नारवेच्या 
बाजूस नदीच्या तीरावर जाऊन राहिले. मुघलांनी डिचोली जवळच्या पिळगाळ: 
येथील श्रीरामाचे देवालय आणि मूर्ती उद्ध्वस्त केली. श्री सप्तकोटीदवरादी भत्‌- 
ग्रामातील देवालयेही मोडली. कुडाळ आणि बांदे जाळून वेंगलं लुटले होते. * 

शहाआलमच्या संन्यात धान्यसामुग्रीची जरूरी होती. “ मोगल संन्यात 
रसदेची फार महर्गता झाली. ही महगगंता इतकी वाढली की कधी कधी तीन तीन 

१. मइसा-खंड २०, लेख २७१, २८१. २. शिचसा-खंड २, लेख ३३०- 

३. सासंइ-लेख १२१; पेद ३१ लेख १८४. ४. शिचसा-खंड ४, लेख ७३८- 

५. मोमसं-प, पृष्ठ १९. ६. पोम-पि, पृष्ठ ११८. 


२९४ : श्षिवपृत्र संभाजी 


चार चार रुपये देऊनही एक शेर गव्हाचे पीठ मिळेनासे झाले. फोजेतील माणसां- 
पैकी जे मृत्यूच्या दाढेतून वाचले, त्यांच्या शरीरात तर अर्धेच प्राण शिल्लक 
राहिल्याप्रमाणे होते. ते रोड आणि हैराण झाले होते. प्रत्येक श्‍वासागणिक त्यांना 
वाटे की तेवढेच आयुष्य लाभले; हीच खैर झाली. एकाही सरदाराच्या तबेल्यात 
स्वारीयोग्य असा एकही घोडा राहिला नाही. मग शिपायांची काय कथा ? 
उपासमारीने लोकांचे प्राण कंठाशी आले. मोगल सैन्याची झालेली ही दुर्दशा 
बाहशहाला कळविण्यात आली. त्याने सुरतेच्या ख॑रीयतखान आणि याकृतखान यांना 
आज्ञा करून शक्‍य तितके धान्य जहाजांत भरून समुद्राच्या मार्गाने शहाजाद्याच्या 
सैन्याकरिता पाठविण्यास सांगितले." १ 

डिचोलीहून गोवेकरांकडे वकोल आणि पत्र पाठवून धान्यसामुग्री घेऊन 
सुरतेकडून येणाऱ्या आरमाराला मांडवी नदीतून नारवेकडे जाण्यास दहहाआलमने 
परवानगी मागितली. विजरईने कायसूवच्या नदीतून या आरमाराला जाण्याची 
वरवानगी दिली. मांडवी नदीतून हे आरमार गेळे असते तर गोवे शहरास 
धोका उत्पन्न होण्याचा संभव होता. दि. २३-१-१६८४ रोजी सायंकाळी 
विजरईने आपला वकील शहाआलमकडे पाठविला. तो डिचोलीला 
पोचण्यापूर्वीच शहाआलम वेंगुर््यास गेला होता. पोर्तुगेज वकील वेंगुर्ल्यास 
जाऊन त्याने शहाजाद्याची भेट घेतली. त्यांचे झालेले बोलणे विजरईने मुघल 
बादशहाला दि. २०-३-१६८४ रोजी लिहिलेल्या पत्रात नमूद केलेले आहे. 
विजरईने शहाआलमला पावसाळ्यात कोकण सोडू नये अशी विनंती करून 
संभाजीविरुद्ध युद्ध चालू ठेवण्याचे सुचविले होते. मराठ्यांनी पोतुंगेजांशी 
केलेल्या युद्धात वीस लाख असुर्प्यापेक्षा ( बीस लक्ष रुपये ) जास्त नुकसानी 
केल्यामुळे पो्तुगेजांना पैशाची चणचण असून मुघलांनी हो रक्कम आणि ६०० 
घोडे द्यावे अशी विजरईने अट घातली होती. याशिवाय पोतुंगेजांनी बांद्यापासून 
मिरजनपयंतच्या कोकणच्या भागाचीही मागणी केली होती. 

या विजरईच्या मागणीसंबंधात प्रत्यक्ष काहीच घडले नाही. मुघलांनी 
पाठविलेली रसद मराठ्यांचे समुद्रकाठावर ठिकठिकाणी किल्ले असल्याने शहा- 
आलमला मिळू शकली नाही. सुरतेहून जहाजे निघाल्याची मराठ्यांना बातमी 
लागताच त्यांनी हल्ले करून ती लुटली. या हल्ल्यातून जी थोडी जहाजे वाचली 
त्यातील धान्य कितीसे असणार ? लष्करातील प्रत्येक सरदाराच्या बाजारात ३०- 
४० पल्ल्यांपेक्षा अधिक धान्य पोचले नाही. अखेर शहाजाद्याला परत यावयाची 
बादशहाने आज्ञा दिली.* 


१. मोमसं-प, पृष्ठ १९; मस्वायु-प, पृष्ठ १४. 
२. पोम-पि, पृष्ठ ११८-११९. ३. मरवायु-प, पृष्ठ १४. 


मराठा-मुझल रांधषं : २९५ 


पावसाळ्य़ापूर्वीच कोकण सोडण्याचे मुअज्जमने ठरविले. पोर्तुगेज विजरईने 
पावसाळ्यापर्यंत थांबावयाची विनंती केळी असली तरी या सर्वं त्रासाला कंटाळून 
झहाआलम ताबडतोब परत निघाला. रामघाट चडत असताना रसदेच्या टंचाई- 
मुळे, मराठ्यांच्या हल्ल्यांनी आणि रोगराईमुळे मुघल स॑न्याचे अत्यंत हाल झाले. 
परतीच्या वाटेत त्यांना मराठ्यांशी सतत झगडा देत पुढे जावे लागत होते. 
या प्रवासात शहाआलमबरोबर मानुत्‌ची ,हा इटालियन प्रवासी होता तो म्हणतो, 
“ आम्ही रामघाट चढू लांगलो. हो 'चढण तीन मैलांची आहे. घाट अतिशय 
अवघड असून वाट अरुंद आहे. भोवताली दाट आणि काटेरी झाडाझुडपांचे जंगल 
आहे. संभाजीने मनात आणले असते तर तो आमचे सैन्य गारद करू शकला 
असता. पण त्याने तसा प्रयत्न केला नाही. त्याचे आणि मुअज्जमचे संगनमत 
झाले असल्याची अफवा होती. परंतु जे संभाजीने केले नाही ते परमेश्वराच्या 
प्रकोपाने घडवून आणले. मुघल सैन्यात रोगांची इतकी भयंकर साथ 
पसरली की सात दिवसांत या रोगाने पछाडलेला प्रत्येक मनुष्य मेला. अशा 
रीतीने संन्यातील तिसरा हिस्सा माणसे मृत्युमुखी पडली. हा रोग माणसांनाच 
ज्ञाला असे नाही; हत्ती, घोडे, उंट इत्यादी जनावरेही त्याला बळी पडली. सगळी 
हवा दूषित होऊन गेली. अरुंद आणि अडचणीच्या रस्त्यामुळे रसदही नीट 
मिळेना. मी म्हटल्याप्रमाणे यावेळी लष्करात मुबलक गहू होते; परंतु ते वाहून 
नेण्यासाठी जनावरे नव्हती. त्यामुळे शिपायांचे फार हाल झाले. ज्यांचे घोडे मेले 
त्यांना घोडे विकत घ्यावयासाठी पैसे नव्हते, आणि घोडे विकावयास लप्करात 
कोणीच तयारही नव्हता. अनेकांना पायी रखडपट्टी करावयाचा प्रसंग आल्याने 
उन्हामुळे आणि तहानेमुळे अनेक लोक मरण पावले. आम्ही घाट ओलांडून वर 
आल्यावर विजापूर राज्याच्या दिशेने जाऊ लागलो. मराठे आमच्यावर सतत 
टेहळणी करून संधी मिळताच आमच्यावर आणि बुणग्यांवर हल्ले करीत होते. ' 

शहाजादा मुअज्जम रामदऱयाच्य़ा घाटातून बाहेर पडून बादशहाकडे 
जाण्यास निघाला. तो इंडीपासून दहा कोसांवर आला तेव्हा त्याच्याजवळ फार 
थोडे घोडेस्वार होते. बहुतेक माणसे पायीच येत होती. मराठ्यांचे हल्ले चालूच 
होते. शहाआलमला भेटून बहाद्‌दूरखानाने त्याला लागणारा सर्व सरंजाम दिला. 
दि. २०-२-१६८४ या दिवसाच्या जेधे शकावलीतील नोंदीत “ शहाआलम 
घाटावर जातो व जाताना लष्कर फार मरते ” असे नमूद केलेले आहे. 

कारवारच्या प्रदेशात मुघलांनी बरेच नुकसान केले होते. डचांचे जसे 
नुकसान झाले त्या मानात इंग्रजांचे नुकसान झाले नव्हते. १ 


१. 8॥॥-१२॥॥, ४०] 2, 0. 287-88. २. हिस्वमामो-प, पृष्ठ ५४. 
३. एर: €851 (० 5७, ११-२-१६८४ 


२९६ : शिवपुत्र संभाजी 


१६८४ सालच्या एप्रिल-मे महिन्यात शहाआलम विजापूर जवळील शेकक्‍्स 
येथे जाऊन राहिला. ' जून महिन्यात तो भीमेच्या काठावर पोचला. तेव्हा त्याची 
मराठ्यांच्या ५००० स्वारांच्या तुकडीबरोबर लढाई झाली. या चकमकीत शहा- 
आलम जखमी झाला, आणि त्याचे बुणगे व पेशखाना मागे राहिला. २५००० 
मराठे सैनिक २५ कोस येऊन बुणग्यांवर कोसळले आणि त्यांनी त्यांना लुटले. 
शहाजाद्याने नगारे वाजवून त्यांना परत जाण्यास सांगितले. 

शहाआलमच्या या स्वारीने मुघलांचा काहीच फायदा झाला नाही. त्याच्या 
सैन्याचे पुष्कळ नुकसान झाले द्रव्यशक्ती आणि सैन्यशक्तीचा खर्चच अतोनात 
झाला. “ संभाजीच्या मुलखात मोठे सैन्य घेऊन शहाआलम गेलेला असला तरी 
त्याला एकही गड घेता आलेला नाही. त्याने मराठी प्रदेशाचे नुकसान केले 
आहे. ” असे सुरतकर इंग्रज हुगळीच्या वखारवाल्यांना कळवितात. * 

१६८४ सालच्या कोकणच्या स्वारीत शहाआलभला कोकण जिंकता आला 
नसल्याने तो औरंगजेबाच्या मर्जीतून उतरला. " 


औरंगजेबाची मन:स्थिती : 

१६८२ सालच्या प्रारंभापासून ओरंगजेब मराठ्यांच्या सरहद्दीवरील 
अनेक गडांना वेढे देऊन तो स्वतः सरहद्दीवर मोठे सैन्य घेऊन बसलेला होता. 
त्यामुळे एक प्रकारचे भीतीचे वातावरण निर्माण झालेले होते. संभाजीराजांना 
स्वतःच्या राज्याला मुकावे लागणार असे इंग्रजांना वाटत होते. दि. ३०-७- 
१६८२ च्या पत्रात कारवारकर सुरतेला कळवितात, “असे खात्रीपूवंक समजते की 
संभाजीराजांचे बरेच नुकसान झाले असून थोड्याच दिवसांत त्यांचे राज्य खलास 
होईल, औरंगजेब स्वतः अफाट संन्यानिशी सरहद्दीवर बसला असून, संभाजी 
राजांच्या किव्येक गडांना वेढे घालून त्याने त्यातील २ किवा २ गड घेतलेही आहेत. 
त्यातील मुख्य गड म्हणजे त्रिवक जवळील रामसेज. संभाजीचा सेनापती हंबीरराव 
शत्रूला आडकाठी करण्यासाठी १८००० पायदळ घेऊन वेढा उठविण्यासाठी 
गेला; पण त्याळा माघार घेऊन साताऱ्यास जावे लागले. औरंगजेब संभाजी 
राजांवर इतका चिडलेला आहे को त्याने आपल्या डोबयावरची पगडी फेकून 
दिली. राजांना पकडल्याशिवाय किवा ठार मारल्याबाचून तो पुन्हा डोक्यावर 
घालणार नाहो असा त्याने पण केला आहे ”* 

इंग्रजांच्या पत्रात ज्या रामसेज गडाचा उल्लेख आहे तो १६८२ मध्ये 
मुघलांनी घेतलेला नव्हता; त्यांनी तो १६८७ साली घेतला. औरंगजेबाच्या 

१, शिचप्र, पृष्ठ ३३. २-अख : १७-६-१६८४ 

३, हार :80110 प्र०४॥, २८-३-१६८४. ४. ताकाका-प, लेख ३७,पृष्ठ ५९. 

५. 7२ : ९81 (० 501, 30-7-1682. 


मराठा-मुघल संघष : २९७ 


अफाट सामर्थ्यापुढे संभाजीराजांचा टिकाव लागणार नाही अशी इंग्रजांची समजूत 
होणे स्वाभाविक होते. नोरंगजेबाने रामसेज, त्रिबक, साल्हेर, पुरंदर, पुणे 
सातारा येथे वेढे घातलेले असले तरी तोपर्यंत त्याला प्रत्यक्षात कोठेच यश 
मिळाले नव्हते. सवंत्र एकाच वेळी आक्रमण केले की संभाजीचे राज्य चुटकीसारखे 
नाहीसे करता येईल, अजी औरंगजेबाची समजूत होती. मराठ्यांनी मुघलांना 
प्रत्येक आघाडीवर तोंड दिले व त्यांचे हल्ले परतविले. औरंगजेबाने ज्या प्रमाणात 
पैसा आणि शक्‍ती पणाला लावलेलो होती त्या मानात त्याला जवळ जवळ यश 
लाभलेच नाही असे म्हटले पाहिजे. मराठ्यांच्या प्रतिकारशक्‍्तीची, शोर्याची, 
घाडसाची आणि तंत्राची कल्पना आल्यामुळे औरंगजेब चिडला आणि त्याने 
आपल्या डोक्यावरची पगडी फेकून दिली. १६८३ च्या जून महिन्यापयंत परि” 
स्थितीत काहीच फरक झालेला नव्हता. अनेक ठिकाणचे वेढे मुघलांना उठवावे 
लागले होते. मराठ्यांनी वर्‍हाड आणि नहमदनगर जिल्ह्यात केलेल्या लुटीचा 
आणि आक्रमक हालचालींचा त्याला बंदोबस्त करावा लागला होता. या अपयशा- 
मुळे औरंगजेब निराश होऊन दिल्लीला परत जावयाच्या विचारात होता. त्याच्या 
मन:स्थितीचे वर्णन सुरतकरांनी दि. १९-६-१६८३ च्या पत्रात नमूद केलेले 
सापडते. '' मोगल (ओरंगजेब) अद्यापपावेतो तेथून हललेला नाही. अशी वदंता 
आहे की संभाजीराजे आणि सुलतान अकबर यांच्या विरुद्ध केलेले युद्ध आपल्या 
उमरावांवर सोपवून तो माघारा दिल्लीला जाण्याच्या विचारात आहे. तो अतिशय 
चिडखोर बनला असून मनात अस्थिर झालेला आहे. त्याचे उमरावही असमाघाती 
झालेले आहेत जर त्याचे आयुष्य लवकर संपुष्टात आले नाही तर कटकटी 
वाढतील आणि आपल्याला सतत शोतीच्या वातावरणात दिवस काढावे लागतील.” ' 

फारसो बातमीपत्रातहो ओरंगजेब लढाईची सारी सूत्रे आपल्या अधिकार्‍यांवर 
सोपवून दिल्लोला जावयाचा बेत करीत असल्याचे नमूद केलेले आहे. औरंगजेबाने 
उत्तरेत परतण्याचा आपला विचार उमरावांना सांगितल्यावर ते म्हणतात की, 
तुम्ही स्वतः दक्षिणेत असूनही मराठ्यांविरुद्ध लढण्यात य्च मिळत नाही तर तुम्ही 
गेल्यानंतर आमचे कसे होणार ? औरंगजेबाच्या या मन स्थितीचा विचार केला 
म्हणजे त्याच्या अफाट सामर्थ्याला आव्हान देऊन मराठ्यांनी त्याला किती हैराण 
केले असेल याची चांगली कल्पना येते. औरंगजेबाच्या तुलनेत विचार केला तर 
संभाजीचे वयही लहान होते. त्याचा अनुभव कमी होता, तशीच त्याची ताकदही 
कमीच होती. सैन्यशक्ती आणि आथिक बळ कमी असूनसुद्धा संभाजी राजांच्या 
नेतृत्वाखाली १६८२-८४ सालातील मुघलांचे हल्ले मराठ्यांनी यशस्वी रीतीने 
परतवून लावलेले होते असेच म्हणावे लागते. 


१. फार : 5० (० 0791 8! ७००४८; १९-६-१६८३. 


२९८ : शिवपुत्र संभाजो 


महाराष्ट्रातील गड आणि घाट किती कठीण आहेत याचा ओरंगजेबाला 
अनुभव आला होता. दक्षिणेतील भोगोलिक स्थितीची माहिती फोजेदारखान बलोच 
याच्या अबुमुहम्मद या मुलाला होती. ओरंगजेबाने ती मिळविण्याचा हुकूम बख्‌ता- 
बरखानास दिला. त्याने कळविले की त्या प्रांतात उतरण्यासाठी एकूण ३६० 
घाटमार्ग आहेत. त्याथैकी ६५ मार्ग हत्ती, उंट वगेरे प्राणी घेऊन जाण्यास योग्य 
आहेत. बाकोच्या वाटा अरुंद आहेत. असे कळताच फेरचौकशी करून सविस्तर 
माहिती कळवावी अशी बादशहाने आज्ञा केली." 

मराठ्यांविरुद्ध यश मिळत नाही असे दिसताच औरंगजेबाने आपला पवित्रा 
बदलला. मराठी राज्यावरील आपले आक्रमक धोरण बदलून त्याने आपल्या अधि- 
कार्‍यांना अनेक ठिकाणचे वेढे उठविण्यास सांगितले आणि आपली छावणी अहमद- 
नगर येथे हलविली.* 

संभाजीराजे, विजापूरचा सुलतान आणि गोवळकोंड्याचा सुलतान या 
तिघांनी तह॒ करून औरंगजेबाला तोंड देण्याची तयारी केली होती. औरंगजेबाने 
संभाजीराजांशी मैत्री करणार्‍या आणि त्यांच्या प्रभावाखाली असलेल्या दोन्ही 
सुलतानांच्या राज्यांवर स्वारी केली. १६८५ सालच्या एप्रिल महिन्यात औरंगजेबाने 
बिजापूरचा वेढा सुरू केला. औरंगजेबाने एकीकडे लढाईचा पवित्रा बदलला आणि 
दुसरींकडे मराठी राज्याच्या सरहद्दीवर असलेल्या दळवी, देसाई यांना संभाजी- 
राजांपासून फोडण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्याच्या अधिकार्‍यांनी सरहद्दीवरील या 
बतनदारांना आपल्या पक्षात ओढण्याचे प्रयत्न सुरू केले. 

औरंगजेबाचा मुख्य वजीर असदखान सावंतवाडीच्या खेम सावंताला 
दि. ४-१०-१६८३ रोजी लिहिलेल्या पत्रात म्हणतो, “ पादझ्ञाही हुकुम यैसे 
सादीर आहे जे येरिन्तयार होऊन खिजमत करणे. जातीस च्यार हजारी मनसब व 
च्यार हजार स्वारांचे दोलत पावोन आणिकही पादशाहांचे मरहमता व नवाजीस 
पाविजेल ये बाबे बहुत कोसीस करणे व हे फलश्रुतीचे उमेदवार असोन आपला 
फाइदा समजणे. “' असदखानाने खेम सावंताला चार हजारी आणि चार हजार 
स्वारांची मनसब देऊन बादशहाची मर्जी राखली तर अधिक फायदा होईल असे 
त्याला आश्वासन दिले होते. याप्रमाणेच छोटाराम दळवी, तान सावंत, देव 
सावंत, यांना पत्रे पाठविली होती. खम सावंत आणि तान सावंत मराठ्यांशी 
लढून त्यांचा प्रदेश बादशाही कबजात आणण्याचा प्रयत्न करीत होते. हो माहिती 
शेख मुहम्मदाने बादशहाला यापूर्वीच कळविलेली होती. बादशहाने त्यांना प्रोत्सा- 
हन देणारी पत्रे पाठविली. विजापूर जिंकल्यानंतर औरंगजेबाच्या फोजा, पाद- 

१. अख: ५ जून १६८३. २. अख: १३-११-१६८३. 

३. शिचसा-खंड ३, पृष्ठ ९. 


मराठा-मुधल संघर्ष : २९९ 


शहाजादा आणि बूबराव कोकण प्रांतात उतरणार होते. खेम सावंत आणि तान 
सावंत यांनी केलेल्या मुघलांच्या सेवेला पादशहाची मान्यता मिळाली होती. ' 
दळबी देसाईना वतनाचे आमिष दाखविले की ते मुघलांच्या बाजूने लढत. धरशी 
असेल त्याची बाजू घ्यावयाचे त्यांचे धोरण असे. औरंगजेबाच्या बलाढध सामर्थ्या- 
पुढे मराठ्यांचा टिकाव लागणे कठीण आहे असे वाटू लागताच ते मराठ्यांच्या 
शत्रु-पक्षात सामील होत. अशाच धोरणाने सर्जा आणि खानगौडा या बंकापूरच्या 
देसायांना सरकारातील गावे इनाम देण्याचे कबूल केलेले होते. ' अशा दळवी 
देसायांच्या स्वार्थी धोरणामुळेच औरंगजेबाला मराठी राज्यातील मुलूख जिंकणे 
सोपे झाले. 


काहो फितुरांचो नांवे : 

दळवी-देसायांप्रमाणेच औरंगजेबाने संभाजीराजांकडे असलेल्या नोकरांना, 
अधिकार्‍यांना जहागिरी, मन्सब यांचे आमिष दाखवून त्यांना आपल्या नोकरीत 
घेतले. संभाजीराजांना अशा फितुरांचा त्रास झाला आणि त्यामुळेच त्यांचा 
दोंबटही झाला. 

शिवाजीमहाराजांच्या काळापासूनच मराठी जनतेला वतनांचे आकर्षण होते. 
वतनांचा सांभाळ करण्याच्या हेतूने अनेक मंडळी मुघलांना मिळाली. संभाजी आणि 
राजाराम असे दोन पक्ष पडल्यामुळेही अनेक मंडळी शत्रुपक्षात गेली. 

(१ दि. ६-४-१६८२ रोजी संभाजीचा सेवक आणि खडगगडाचा 
जमीनदार चिमणाजी बादशाही सेवेत रुजू झाला. त्याला खिलतीची वस्त्र 
देण्यात आली. 

(२) दि. १८-८-१६८२ ला गणोजी आणि येसूबाईचा चुलत भाऊ 
कान्होजी हा तानाजी शिर्क्यांचा मुलगा बादशहाला भेटला. त्याला पाच हजारी 
> आणि पाच हजार स्वारांचा मन्सबदार करण्यात आले." 

(३) शिवाजी महाराजांचा मेव्हणा बजाजी हा १६८२ सालापूर्वीपासूनच 
मुघलांकडे मन्सबदार होता. १६८२ च्या ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीस बजाजी 
मरण पावला. त्याचा मुलगा महादजीची ठाणेदारीवर नेमणूक करण्यात आली. 
४००० जात आणि ३००० स्वारांची मन्सब त्याला देण्यात आली. याशिवाय 
त्याचा भाऊ भूदोजी (? ) याला त्याच्या तैनातीत नेमले. इतर भावांना खानजहान- 
बहाद्‌दूरच्या तैनातीत नेमण्यात आले." 

महादजी औरंगजेबाशी एकनिष्ठ होता. त्याला बहाद्दूरगडाची ठाणेदारी 
दिलेली होती. त्यानेच दि. १३-१-१६८६ या दिवशी खेम सावंताला पत्र पाठवून 


१. शिचसा- खंड १३, पृष्ठ ७-८. २. शिंचसा-खंड ६, लेख ७७-७८ 
३. मवओ-प, पृष्ठ २२, २३. ४. अख: ७॥८-८-१६८२. 


३०० : शिवपुत्र संभाजी 


त्याचे बादशहाकडे येण्याविषयी मन वळविले. पत्रात, '“ या समान दुसरा कोणी 
नाही ” अशी बादशहाची तरफदारी केलेली आहे. इतकेच नव्हे तर औरंगजेबाने 
विजापूरच्या राज्याची जी गत केली आणि भागानगर किवा गोवळकोंड्याच्या 
मोहिमा संपल्या म्हणजे संभाजीचीही खोड तो मोडणार आहे, तेव्ह। त्यापूर्वीच खेम 
सावंत बादशहाला मिळाला तर त्याचा फायदा होईल असेही त्याने आपल्या पत्रात 
स्पष्ट केलेले आहे.' 

(४) दि. ९-१०-१६८२ पूर्वी संभाजी राजांचा नायब शेख इब्राहिम हा 
१००० जात आणि २०० स्वारांच्या मन्सबीवर होता.* 

(५) दि. २९-६-१६८३ ला शिवाजी महाराजांचा मुन्शी काजी हैदर 
बादशहाच्या सेवेत ह॒जर झाला. त्याला दोन हजारी मन्सबदार करण्यात येऊन, 
दहा हजार रुपये आणि खिलतीची वस्त्रे देण्यात आली. * 

१६८४ सालानंतर फितुरीला जास्त वाव मिळाला. त्याची नावनिशीवार 
यादी खाली दिली आहे: 

(६) दि. २५-१०-१६८४ रोजी गाजीउद्दीनखान बहाद्दूर याने पदाजी, 
एकोजी मल्हार आणि राव सुभानचंद्र यांना बादशहाकडे पाठविले. त्यांना वस्त्रे 
देण्यात आली * 

(७) दि. १-८-१६८४ ला संभाजी राजांचा खास नोकर पुरषा याने 
मुघलांची नोकरी धरली आज्जमशहाच्या नोकरीत त्याला १५०० जात आणि 
१००० स्वारांची मन्सब देण्यात आली." 

(८) अशाच पद्धतीने भद्रोजी, खंडोजी, रंभाजी, शंकराजी यांनी मुघलांची 
नोकरी पत्करली. त्यांना मन्सब बहाल करण्यात आली. ' या लोकांची संपूर्ण नावे 
किवा आडनावे समजत नाहीत. 

(९) १६८५ सालच्या जानेवारीत दिनाजी, किदवानराव, भगवंतराव, निवाजी, 
अंकाजी या नोकरांना शहाआलमकडे मन्सब देण्यात आली.* 

(१०) १६८५ च्या मार्च महिन्यात परसूजी, राघूजी, विश्वंतराव, दुंदाजी 
हे मुघलांना मिळाले. 

(११) दि. ३०-४-१६८५ ला संभाजीचा चुलत भाऊ अरजूजी 
(अर्जुनजी ?) याला दोन हजारी आणि एक हजार स्वार यांचा मन्सबदार 
करण्यात आले.“ 


१. शिचसा-खंड १३, लेख ८. २. अख: ९-१०-१६८र. 
३. मवऔ-प, पृष्ठ २५. ४. कित्ता, पृष्ठ २८. 
५, अख: १-८-१६६८४. ६. अख: २४-९-१६८४. 


७. अख: २२-१-१६८५- ८. मवओ-प, पृष्ठ ३०. 


मराठा-मुघल संघर्षं : ३०१ 


(१२) १६८५ वर्षाच्या मे महिन्यात जाऊजी, संताजी, मानाजी, मालोजी, 
अंताजी हे शत्रुपक्षाला मिळाले.' 

(१३) मलिकबेग, शेखहसन, अलीराजा हे संभाजीराजांकडे नोकरीस होते. 
१६८४ सालापासूनच मुघलांना मिळण्याचा त्यांचा विचार होता. ही मंडळो प्रत्यक्ष 
१६८५ च्या ऑगस्टमध्ये औरंगजेबाकडे गेली 

(१४) संभाजी राजे यांचा नायब सामाजी किवा रामाजी हा अमानुल्लाच्या 
बरोबर गेला. रामाजी, वंगोजी, नागोजी व शहःजी यांना मन्सब देण्यात आली.* 

(१५) १६८६ च्या सुरुवातीस शिवाजी महाराजांचा जावई अचलाजी 
याला पाच हजारी आणि दोन हजार स्वारांचा मन्सबदार बनविण्यात आले. त्याला 
नगारे, नौबतीचा मान, ध्वज, रत्नजडित अलंकार आणि एक हत्ती या वस्तू 
भेटीच्या वेळी देण्यात आल्या.* 

(१६। असोजी ( येसाजी ) दखनी हा संभाजी तफे साल्हेरचा किल्लेदार 
होता. तो बादशहाला ( गोवळकोंड्याच्या मुवकामात ) भेटला. त्याला वस्त्रे, वज 
नगारे-नोबतीचा मान; घोडा, हत्ती आणि २० हजार रुपये रोख देण्यात आले." 

याच वेळी माणकोजी सालोना ( सांगोला ) च्या मराठ्यांच्या किल्ल्यावर 
अधिकारी होता. मुघलांनी हा किल्ला जिकल्यावर तो बादशहाला भेटला. त्याला 
खिलतीची वस्त्रे आणि दोन हजारी व एक हजार स्वारांची मन्सब देण्यात आली. * 
सांगोला मुघलांकडे जाईपर्यंत माणकोजी स्वराज्याशी एकनिष्ठ होता. किल्ला 
पडल्यावर तो मुघलांना मिळाला. 

( १७ ) शिवाजी जेघे आणि सर्जाराव जेघे व त्याचा मुलगा वाजी सर्जा- 
राव हेही मुघलांना मिळाले होते. संभाजी राजे आणि निळकंठ मोरेश्वर यांनी जेघे 
मंडळींनी परत मराठी राज्यात येऊन आपली निष्ठा व्यक्‍त करावी अशी विनंतीही 
केली. संभाजी महाराजांनी सर्जारावाला खडसावणारे पत्रही पाठविले होते. ते इत रत्र 
दिले आहेच. 


फितुरांच्या कारवाया : 
औरंगजेबाने विजापूरचा वेढा चालू केला त्याच वेळी म्हणजे १६८५ च्या 


प्रारंभी शहाजादा आज्जम बेळगाव-धारवाड भागात उतरला. तेव्हा रामचंद्र पंडित 
आणि धर्माजी पंडित यांच्याकडे या भागाच्पा बंदोबस्ताचे काम होते. मराठे 


१. अख: २१-५-१६८५. २. कित्ता. 


शु 


३. मवओऔ-प, पृष्ठ ३२. ४. कित्ता, पृष्ठ ३४. 
५. मवओ-प, र्य ३४ , 
६. राखं, १५, लेख २८१, ३४१, ३४२; शिचप्र-पृष्ठ ३४; शिचसा-छंड 


३२ लेख-३२२. 


३०२ : शिवपुत्र संभाजी 


आणि मुघलांच्या हालचाली चालू असल्याने कारवारच्या इंग्रज वखारवाल्यांना 
मालाची ने-आण करण्यात अडचण येत होती. मराठ्यांनी घाटावरील वाटा अड- 
विल्या होत्या. ते दि. ४ आणि १६-१०-१६८४ ला या हालचालीसंबंधी सुरतेला 
कळवितात की, “ ... जोपयंत मुघलांची फौज माघारी गेली नाहो तोपयंत माल 
पाठविण्यास आम्ही संमती देऊ शकत नाही... कारण संभाजी राजांनी मुघल फोज 
इकडे उतरू नये म्हणून घाटावरील सर्व वाटा बंद करण्याचे हुकूम दिले आहेत... 
रामचंद्र पंडिताने घाटावरील आपला रस्ता रोखून घरला आहे. त्यामुळे काहीही 
खरेदी करता आले नाही. ' 

१६८५ सालच्या फेब्ट्वारी महिन्याच्या सुरुवातीस मुधल फौज कारवार 
शहराजवळ गेली होती. कारवारच्या इंग्रजांच्या बातमीप्रमाणे कारवारचा किल्ला 
आणि शहर मुघलांनी घेतले. याशिवाय त्यांनी विजापूरकरांकडून गोकाक आणि 
हुबळी घेतली. मुघल सैन्य या भागात राहिले तर ते बंकापूर वगेरे गावे घेतल्या- 
वाचून राहणार नाही अशी कारवारच्या इंग्रजांची कल्पना होती. ' मार्च १६८५ 
मध्ये आज्जम गदग येथे येऊन बसला होता. मुघलांचे सन्य या भागात वावरत 
असताना १६८५ च्या जानेवारी-फंब्ट्वारी महिन्यात “ कुडाळकर देसाई, खेम 
सावंत पारखा जाला, त्यास फिरंगी यांनी आश्रय दिला. ” * या खेम सावंताविषयी 
कारवारकर इंग्रज दि. १९-२-१६८५ च्या पत्रात लिहितात, '' गोव्याजवळ 
राहणारा देसाई ( खेम सावंत ) याने थोड्या दिवसांपूर्वी संभाजी राजाविरुद्ध बंड 
करून तो पोतुंगीजांना मिळाला. पोर्तुगीजांनी त्याला ३०० लोकांची मदत घाडली 
असून त्यांच्या मदतीने सावंताने गोव्याजवळचा प्रदेश लुटला आणि जाळला आहे. 
कुडाळ आणि सोंदे येथील देसायांनीही राजाविरुद्ध बंड पुकारले आहे. यात राम 
दळवीही सामील झाला आहे. १५००० च्या तुकडीने बंडखोरी केल्यामुळे कित्येक 
भागात संभाजी राजांच्या प्रजेची स्थिती वाईट झालेली आहे. ” 

कादरा येथील देसायानेही बंड करून संभ!जी राजांच्या प्रजेची घरे लुटली 
आणि जाळली होती. राजांच्या सुभेदाराचेही घर जाळल्यामुळे तो जंगलात पळून 
गेला होता. परंतु फोंड्याजवळच्या देसायाविरुद्ध असलेला दळवी त्याला मिळाला 
बसल्याने तो परत येऊन केव्हाही खोडी काढण्याचा सभव होता. * कारवारकरांना 
असे समजले होते की सर्जाखान वंडखोरात सामील असून तो ६००० स्वारांसह 
रामघाटात उतरला आहे. त्यामुळे रामचंद्र पंडित आणि धर्माजी पंडित हत्ती वगरे 
मागे टाकून पळून गेले. * 

१. 5९ : 3 1० 5851 4-10-1684, 16; 10-1684. 

२. तारे : 081 10 5७, 19-2-1685. 1.1 शिचप्र-पृष्ठ ३३. 

४. 7९ : 51 10 50, 8-4-1685. ५. 1७7. 


कड र 
मराठा-मुघल संघष : ३०३ 


मुधल सैन्याच्या आगमनामुळे आणि देसायांच्या बंडामुळे कारवारच्या 
इंग्रजांच्या व्यापाराचे बरेच नुंकसान झाले. १६८६ च्या जानेवारीपर्यंत कारवारची 
वखार दळवी आणि राजांच्या प्रजेमुळे धोक्यात होती. संभाजी राजांच्या विरुद्ध 
उठलेले लोक बलाढध झाल्याने संभाजीराजांचा लवकर नाश होईल असे मत सुरत- 
करांनी आपल्या दि. २३-१-१६८६ च्या पत्रात व्यक्‍त केले होते. ' 

अशा प्रकारे कारवार आणि गोव्याच्या सरहद्दीवरील देसायांनी वंड करून 
स्वराज्यावर संकटे आणली होती. 

कारवारच्या बाजूला देसाई व सावंत यांवी बंडखोरी चालू असताना 
मुघल संन्य खेळणा, पन्हाळा, मिरज, बेळगाव इत्यादी ठिकाणी घुसण्याचा प्रयत्न 
करीत होते. १६८४ सालच्या अखेरीस किवा १६८५ च्या सुरुवातीस संभाजी- 
राजे खेळण्याकडे रवाना होणार होते. तसे त्यांनी अकबराला कळविले असावे. 
त्यावरून दि. १८-१-१६८५ रोजी अकबर पत्र लिहून संभाजीराजांना कळवितो 
की, “ तुमच्या लिहिण्याप्रमाणे तुम्ही खेळण्णकडे रवाना झाला असाल; तसे 
असल्यास कळवावे. म्हणजे मी पण येऊन या मोहिमेत तुमच्याबरोबर राहीन. 
खेंळण्याकडील या मोहिमेचा उलगडा होत नाही. ज्या अर्थी स्वतः राजे तिकडे 
जावयाचे होते त्या अर्थी कोणती तरी महत्त्वाची मोहीम असावी. प्रत्यक्ष ते 
खेळण्याकडे गेळे किवा नाही ते कळण्यास मार्ग नाही. १६८५ च्या प्रारंभी 
शहाजादा आज्जम बेळगाव, धारवाड भागात उतरलेला होता हे पूर्वी सांगितले 
आहेच. 

१६८६ सालच्या मार्चपासून मिरज, कोल्हापूर, पन्हाळा या भागात मुघलांच्या 
आक्रमक हालचाली चालू झाल्या. १५ मार्च ते १२ एप्रिल १६८६ (शके १६०८ 
चैत्र मासी) मुघलांनी मिरज घेतले.' त्यामुळे मुघलांना राहावयास जागा मिळाली. 
मिरजेचा आदिलशाही किल्लेदार असदखान याने उतावळी करून गनिमास (मुघल) 
मिरज दिली होती.' यानंतर मुधलांचे सन्य कोल्हापुर, पन्हाळा, बेळगाव या 
भागात शिरले. स्वॉली मरीन ($५/31/ ॥॥०111८) हून दि. ३०-११-१६६८६ या 
दिवशी लंडनला लिहिलेल्या पत्रात मुघल सेन्याने पन्हाळघाला वेढा घातल्याचा 
उल्ठेख आहे. याच पत्रात थोड्याच दिवसांत संभाजी राजे आणि इतर छोटे 
जहागिरदार मुघलांना शरण जातील अशी इंग्रजांनी भीती व्यक्‍त केली होती. परंतु 
प्रत्यक्षात मात्र हंबीररावाने मुघलांना हटविले होते. मिरज येथे असलेला रुहुल्लाखान 
ब रणमस्तखान दि. २०-१२-१६८५ पूर्वी पन्हाळधापयंत गेले. या दोघांबरोबर 
हंबीररावाने मुकाबला करून मुघलांना जेरीस आणले. त्यांची अगदी फजिती 

१,100, 23-1-1686, २. शिचप्र-पृष्ठ ३४. 

३. दिचसा, खंड १२, लेख ७, पृष्ठ ८-९. 


३०४ : शिवपुत्र संभाजी 


ज्ञाली.' शेवटी रहुल्लाखान आणि रणमस्तखान खट्टू होऊन कोल्हापुराहून बेळ- 
गावच्या बाजूला गेले.. तेव्हा हंबीररावाने सेनासमुदायानिशी मुघलांचा पाठलाग 
केला. सेनापती शत्रूचा हिशेब धरीत नव्हता. हंबीरराव विजापूरकरांना आपलेच 
समजून त्यांच्या मदतीस धावून गेला. मुघलांनी मिरज घेतल्यानंतर बेळगावकर 
आपला कोट त्यांना द्यावयास तयार झाले असल्यामुळे मुघल सन्य बेळगावकडे 
निघाले होते. हे कळताच हंबीररावाने बेळगावचा किल्लेदार खानेअजम मुरादखान 
याला पत्र लिहून कळविले की मुघलांना आसरा देऊ नका. आम्ही एके जागी 
होऊन मुघलांना सजा देतो. 

कोल्हापुराहून मुघल सैन्य बेळगावकडे जाणार असल्यामुळे वाटेत हुकेरीचे 
देसाई मुघल अधिकार्‍यांना आपल्या बाजूला ओढून घेणारच हे लक्षात घेऊन 
हंबीररावाने हुकेरीच्या अलगौडा देसायाला . पत्र पाठविले. त्याने मुघलांना मिळू 
नये आणि मुघल सैन्याला आसरा देऊ नये. हंबीररावाने आपण मुघलांना कोल्हापूर 
पासून बेळगावपर्यंत कसे हटवीत नेले आहे तेही लिहिलेले आहे. हंबीरराव लिहितो, 
* या मुलकात राजश्री गोपालराऊ होते. ते लस्करास सामील जाले आहेत यानी 
तुमचे विशई कितेक रदबदल केली की आपणासी येक खुसीने चालत आहेत तरी हे 
गोस्टी बहुतच उत्तम आहे. गनीम वाटेने जात अहे तुम्हास कागदपत्र पाठवील तरी 
एकंदर गनिमास न भेटणे, असिरा न देणे, अम्ही लस्करानसी या प्रांते असता तुम्हास 
कोण्हे गोस्टीचे काही कसे नाही ? राजश्री रूपाजी भोसले व राजश्री संताजी जगताप 
यासिही बोलाविले अहे. येके जागा होऊन गनीम मारून गर्देस मेलवीतच अहो. तुम्ही 
आपले वर्तमान साकळघे लिहून पाठविणे. बहुत काय लिहिणे. शा छ १४ सफर.” 

दक्षिणेत आदिलशाही आणि कुत्‌बशाही बुडाल्यावर मराठे आणि मुघल अशा 
दोनच प्रतिस्पर्धी सत्ता उरल्या. दोन्ही सत्ता वतनदार देसायांना आपापल्याकडे 
ओढण्याचा सतत प्रयत्न करीत होत्या. येथे उद्धृत केलेल्या हंबीररावाच्या पत्रावरून 
शिवाजी महाराजांच्या तालमीत तयार झालेल्या लोकांचा आत्मविश्‍वास किती 
दांडगा होता हे प्रत्ययास येते. आमचे लष्कर या प्रांतात असताना तुमच्या सारख्या 
वतनदाराने भिण्याचे कारण नाही असे आत्मविश्वासाने हंबीरराव लिहितो. 

संभाजीराजे तकतारुढ जाहल्यानंतर सहासात वर्षांनी शामल तांब्र भारी 
फौजेनिशी आल्याने संपूण प्रांत उध्वस्त झाला. कित्येक मनुष्ये निघोन गेली... 
कुडाळप्रांती संपूर्ण घामधूम झाली. खेमसावंत सरदेसाई यांनी स्वामीच्या राज्याची 
निष्ठा सोडून तांब्रांचा अवलंब धरला. तांब्रांकडील फोजदार माहांमद आबास व 
आबदुळ रजाख यास जमावासह कुडाळास आणले. १ 


१. शिचसा, खंड १२, ले. ७. २. शिचसा, खंड १२ ले. ७. 
३. ताकाका-प, खंड २, पृष्ठ ४. 


मराठा-मुघल संघर्ष : ३०५ 


देसायांच्या मार्फत औरंगजेब मराठ्यांचा मुलुख काबीज करण्याचा प्रयत्न 
करीत होता. दि. ४-५-१६८६ रोजी बादशहाच्या अधिकार्‍याने खेम सावंताला 
पत्र लिहून चार हजार जात व चार हजार स्वारांच्या मन्सबीचे प्रलोभन 
दाखविले होते.' त्याचा हेतू त्याना वश करून मराठ्यांचा मुलूख मिळविण्याचा 
होता. 

१६८६ च्या आंगस्ट महिन्यात अशी पत्रे लानगो (लहान) राम दळवी, 
तान सावंत, देव सावंत यांना मुघल अधिकार्‍यांनी पाठविली होती. तान सावंताला 
दि. २१-८-१६८६ रोजी अशाच प्रकारचे पत्र गेले. त्यात औरंगजेबाने विजापूर 
जिकल्यानंतर बादशाही फौजा, पादशहाजादा (शहा आलम) आणि बुबराव 
कोकण प्रांतात उतरणार, त्यापूर्वी खेम सावंत आणि तान सावंत यांनी मुघलांनी 
केलेली सेवा बादशहाला मान्य झाली म्हणजे ठीक असे म्हटले होते. ते दोषे 
गनिमांशो म्हणजे मराठ्यांशी लढून त्यांचा प्रदेय पातशाही कबजात आणण्याचा 
जो प्रयत्न करीत होते त्याचो माहिती शेख मुहम्मदाने बादशहाला कळविली 
होती, आणि बादशहाने प्रोत्साहन देणारी पत्रेही पाठविली होती.' 

दि. १३-९-१६८६ रोजी शिवाजीचा जावई महादजी नाईक ६ मेव्हणा 
बजाजीचा मुलगा) याने खेम सावंताला पत्र लिहून पादशहाकडे येण्यासाठी त्याचे 
मन वळविण्याचा प्रयत्न केला होता. अशोच प्रलोभने हुकेरीच्या मोघेगोडा देसा- 
यालाही दाखविली होती. १६८६ च्या नोव्हेंबर-डिसेंबरात हुकेरीच्या देसायाला 
पत्रे लिहून “ मोघे गोडाने हुकेरी परगण्यात काही गडबड करू नये, त्याला नेसरी, 
नूल आणि कापशी या तीन कर्यातीची देसगत ( देशमुखी ) धन्याकडून मिळवून 
देऊ व पुढील वर्षी (संभाजी) राजाकडून उपर्युक्त परगण्याची कमावीस करण्याचा 
प्रसंग आला तर सोलापूर अणि कबूर या दोन कर्यातींमधून चोथाईची रक्‍कम 
त्यास द्यावी. "१ असे कळविले होते. बंकापूरचा संद आदम करीम सर्जा आणि 
खानगोडा लक्षमेश्‍वर यांना पादशाही कामावर रुजू होऊन शत्रूने (मराठे) पादशाही 
किल्ल्याभोवतालचा प्रदेश उद्ध्वस्त केला असताना कुमक पोचवून सरकारी 
फोजेत सामील झाल्याबद्दल आणि शत्रूस पिटून काढण्याबद्दल निरनिराळी इनामे 
दिली होती. * 

असे प्रयत्न संभाजी राजे आणि कवी कलश यांनीही केले होते. औरंगजेबाने 
आदिलशाही बुडविल्यावर तेथील सरदारांना मराठ्यांकडे जाण्याची इच्छा होती. 
खान आजम इदब्राहिमखान भाणि मुस्तफाखान यांनी आपला हेजीब राजश्री 


१. शिचसा, खंड १३, लेख ४. २. शिचसा, खंड १३, लेख ७. 
३. शिचसा, खंड १२, लेख १. ४. कित्ता, खंड-६, लेख ७७, ७८, ७९. 
णि. सं....२० 


३०६ : शिवपुत्र संभाजी 


बेदाजी केशव याला कवी कलशाकडे पाठवून संभाजी राजे आणि त्यांच्यात स्नेहाची 
थटाई करून घेतली होती. त्याच वेळी त्याने हुकेरीच्या मोघेगौडा देसायाची 
रदबदली केली होती. हे कळताच कवी कलशाने त्याला संभाजी राजांशी एकनिष्ठ 
राहण्याची विनंती केली. दि. २४-११-१६८६ रोजी कवी कलश त्यास लिहितो, 
"... त्यांनी ( वेदाजी केशव ) तुमची कित्येक रतबदल केली. तरी त्या प्रांतात 
राजश्री सामराज पाठविले आहेत. जो आपला मुदा असेल तो त्याला सांगणे आणि 
आपली रुजवात एकनिष्ठता दारूवून सेवेचा गुजरा करून घेणे. मशारनिल्हे तुमची 
सेबा आणि तुमचा मुदा लेहून पाठवितील तो मनास आणून त्यासारखी सरफराजी 
होईल. मोगलास व बाजे हरामखोरास एकंदर सुलूख लावाया गरज नाही. महाराज 
छत्रपती. स्वामीच्या पायाशी एकनिष्ठपणे राहोन आपली दौलतशाही जाहीर करणे. 
ये बाबे रा. वेदाजी केशव सांगतील त्यावरून कळो येईल. ” ' अशा रीतीने कवी 
कलाने वेदाजी केशवच्या माफत हुकेरीच्या मोघेगौडा देसायाला आपल्या पक्षात 
ओढण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. 

हंबीररावाच्या लष्करात सामील झालेले गोपालराऊ यांनी हंबीररावाकडे 
हुकेरीच्या अलगौडा देसायाची रदबदली केली होती. त्याला हंबीररावाने पाठ- 
विलेले पत्र मागे दिलेच आहे. 
एकनिष्ठांचे प्रयत्न : 

दि. १९-३-१६८६ पयंत लक्षमेश्‍वरचा खानगौडा देसाई संभाजी राजांशी 
एकनिष्ठ होता. त्याने संभाजी राजांसाठी काही स्वारी-शिकारीचे कोम केले होते. 
म्हणून राजांनी आनंदाने हसशीत होऊन मोजे नरती हे गाव त्याला इनाम दिले. 
याच देसायाने आणि किल्ले कोपलच्या नाडगौडा देसायाने १६८७ घ्या जून- 
जुलै महिन्यात महत्त्वाची कामगिरी बजावली होती. औरंगजेबाने विजापूर घेतल्या- 
बर या विजयाचा लाभ उठविण्यासाठी व भोवतालचा प्रांत जिकण्यासाठी सैन्याची 
नेमणूक केली. त्या सैन्याने कोपळ, भुजबळगड या प्रांतात ठाणी बसविली व मुलूल 
जिकला. पाळेगारांनीही कित्येक गडकोट हस्तगत केले. रजबखान नावाच्या सर- 
दाराने असाच उद्योग केला. या गडबडीत कोपळ आणि बहाददूरबंडा हे मराठ्यांचे 
किल्ले मुघलांच्या ताब्यात जाण्याचा प्रसंग आला. तेव्हा खानगौडा आणि नाडगौडा 
या लक्षमेष्वर आणि कोपळच्या देसायांनी फोपळ आणि बहादूदूरबंडा या दोन्ही 
किल्ल्यांवर पाला घातला. त्या किल्ल्यांवरचे कित्येक हशम पळून गेले. तेन्हा 
द्वेसायांनी आपले हृशम किल्ल्यात घालून किल्ल्याची मजबुती केली. तेथे स्वार 
ठेवले या सवं गोष्टी त्यांनी संभाजी महाराजांशी एकनिष्ठ राहून केल्या, संभाजी 


शः शित्रसा, लंड १२, लेख २, पृष्ठ ५. 
२. शिचसा-खंड ६, ले ७५, पृष्ठ ४२. 


मराठा-मुधळ संघषं : ३०७ 


दाजे आपळे सैन्य घेऊत तेथे गेळे तेव्हाही देसायांनी मदत केळी. दी एकनिष्ठता 
वाहून संभाजी राजांनी किल्ळे कोपळजवळचे अलंगढी गाव अजराहा मर्‍हामत 
्षेसायांना इनाम दिळा. ' 

१६८६ सालच्या जुळ अहिन्यात दोडवाड आणि वेळवढी येथे धारवाडकर 
गनिमांनी ( मुपळांनी ) ठाणे घातळे होते. त्यास मारून काढण्यासाठी भुजबळ- 
गढ्या सर सुभेदार यादव कोनेरी जमाव, करून भगवंतपुराला गेला. मुरगोडच्या 
देैसायाकढीळ जमाव मदतीळा ध्यावा आणि तह करावा म्हणून तो तळ्रास 
गेला. तेव्हा मनपा देसायाने त्याची भेट घेतली. त्याने सांगितळे की आमचे वडील 
कृद्रव्पा शिवाजी महाराजांशी एकनिष्ठ होते. पादशहापूरकर रहिमदश्वान याने एक 
दोत वेळा प्रांत मजकूरमध्ये येऊन त्रास दिळा तेव्हा मनपा देसायाने त्यांना मारून 
काढळे. इतर देसाई घारवाढकर व पादशहापूरकर यांना मिळाळे. तसा मनपा 
देसाई त्यांना मिळाळा नाही. त्याने सुभेदारावरोबर जमाव, घोढे, स्वार देऊन 
आपली संभाजी राजे आणि मराठे यांच्याशी एकनिष्य्ता व्यक्‍त केली होती. त्यामुळे 
यादव कोतेरी सरसुभेदाराने दि. २-८-१६८६ रोजी तोरगळचा सुभेदार नरहरी 
बल्लाळ याच्या सल्ल्याने एक गाव त्याला इनाम देण्यास सांगितले. एखादे 
गाव दिल्याने काही उणें पडत नाही पण देसाई एकनिष्ठ राहणे महत्त्वाचे आहे असे 
या पत्रात म्हटळे आहे. ' 

कोपळ प्रांतातील मौजे गुढलानूरचा हणमाजी बनवरस देसाई संभाजी 
राजांशी एकनिष्ठ होता. त्याने मराठ्यांच्या बाजने उत्कृष्ट कामगिरी केल्यामुळे दि. 
२८-५-१६८६ रोजी उमली (कर्नाटकातील इनामाचा एक प्रकार) इनाम दिले. हा 
शेवटपर्यंत मराठ्यांशी एकनिष्ठ होता. किल्ले बहाद्दूरवंडा येथीळ सबनीस गणेश 
रघुनाथ व कासी त्रिमळ यांती रायाजी सामराजाला हणमाजी देसाई हा आपण 
मराठ्यांशी कसे एकनिष्ठ आहो हे समजून देण्यासाठी त्याला भेट्‌ इच्छितो असे 
कळविळे होते. त्यावर दि. २१-७-१६६८८ रोजी रायाजी सामराजाने हणमाजी 
दवेसायाळा अभय पत्र देऊन अनमान न करता भेटीस बोलाविले होते. ' 

मुधळ अधिकारो खेम सावंताच्या मार्फत मराठ्यांचा मुलूख जिकून 
घेण्याचा प्रयत्न करीत असत हे मागे सांगितळेच आहे. बेळगावच्या परऱिचमेस ३० 
मैछांवर असलेला पारगड मराठ्यांकडून जिकून घ्यावा असे खेम सावंताला सांग- 
ण्यात आळे. पारगढाचा लढा शके १६१० पोष शुद्ध ४ते वद्य ८ म्हणजे सन 
१६८८ डिसेंबर ते ४ जानेवारी १६८९ च्या दरम्यान झाला. मुघल अधिकार्‍यांनी 
पारगड तुमच्या हद्दीत असल्याने तो हस्तगत करून इकडे यावे असे खेम 


१. शिचसा-खंड ६, ले. ७६, पृष्ठ ४२. २. शिचसा, खंड १२, लेख ९०- 
३. शिचसा, खंड ६, लेख ४६, ४७. 


३०८ : शिवपुत्र संभाजी 


सावंताला लिहिले होते. त्यानंतर तीन चार दिवसांत काही घडले नाही असे 
दिसल्यावर मुघलांनी खेम सावंताला पुन्हा पत्र पाठवून जलालखान, दुलभा नाईक 
आणि खेम सावंत यां तिघांनी पारगड घ्यावा आणि त्याची व्यवस्था लावून हुजूर 
यावे असा हुकूम दिला. त्याप्रमाणे पारगडला न जाता खेम सावंत घाटाखाली 
उतरला अशी बातमी मुघल अधिकाऱ्यांना मिळाली. त्यामुळे खेम सावंत, शहा- 
बाजखान आणि इतर जमिनदार यांनी एकत्रितपणे पारगडाला वेढा द्यावा अशी 
त्याला आज्ञा करण्यात आली. तरीही तो पारगडास गेल्याची बातमी न आल्यामुळे 
मुघल अधिकार्‍यांनी खेम सावंताकडे पुन्हा विचारणा केली. खेम सावंताने तात्काळ 
आपले सन्य पारगडाकडे पाठवून, त्याने राम दळवीला घेऊन मुघल अधिकाऱ्याकडे 
जावे असा हुकूम देण्यात आला. पारगड जिकून घेण्याचा माप सावंत, कान सावंत 
आणि राम दळवी हे प्रयत्न करणार होते. त्यांच्याबरोबर खेम सावंतानेही आपले 
सैन्य घेऊन जावे असे त्याला सांगण्यात आले. पारगड फत्ते झाल्यावर तुमचे 
ऊजित होईल असेही मुघल अधिक।र्‍्यांनी खेम सावंताला लिहिले. खेम सावंत गप्प 
बसल्यामुळे मुघल अधिकार्‍यांना पारगडाबद्दल उत्सुकता आणि काळजी वाटत 
होती. दि. ५ जानेवारो १६८९ रोजी खेम सावंताने जादा ५)ज पुरवून स्वतः 
माघारी यावे असा हुकूप देण्यात आला. मुघलांनी इतकी धडपड केली तरी पारगड 
जिकण्यात काहीच प्रगती झाली नाही. दुर्देवाची गोष्ट अशी की पारगडासंबंधी या 
सत्रव्यवहाराव्यतिरिकत अधिक माहिती मिळत नाही या लढ्यात मराठ्यांचे 
कोणकोणते अधिकारी शर्थीने लढत होते हेही कळू शकत नाही. ' 
मराठा-मुघल संघर्षाचे सार : 
सन १६८० ते १६८९ पर्यंत झालेल्या मराठा-मुघल संघर्षाचे, मुघलांच्या 
आक्रमणाचे आणि मराठ्यांच्या चढाईचे सविस्तर वणन वाचल्यावर संभाजी 
झहाराजांच्या काळात अनेक आघाड्यांवर मराठे मुघलांचा कसा प्रतिकार करीत 
हृ ते हे ध्यानात येते. त्यांच्या कारकीर्दीतील ८-९ वर्षांच्या अटीतटीच्या संघर्षा 
नंतर संभाजी राजांनी काय गमावले आणि औरंगजेबाच्या पदरात काय पडले याचे 
सार काढणे आवश्यक आहे. 
स्वराज्याच्या, पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या उत्तरेच्या भागात, नाशिक-बागलाणात 
१६८१ साली मुघलांचे आक्रमण सुरू झाले. या भागात १६८६ सालापयंन्त मुष- 
लांना गड जिकून घेता आले नाहीत. संभाजी राजे मुघलांच्या हातात सापडण्या 
धूर्बी एक-दोन वर्षे बागलाणातील मराठ्यांचे किल्ले मुघलांच्या हातात पडू लागले. 
हे खरे असले तरी यातील फारच थोडे मुघलांनी जिंकून घेतले हे घ्यानात ठेवले 
पाहिजे. सरळ सरळ सामना करून यश मिळत नाही असे पाहिल्यावर औरंगजेबाने 


१. शिचसा, खंड १३, लेख १३ ते १८. 


मराठा-मुघल संघर्ष : ३०९ 


फितुरीचा आश्रय केला. १६८६ च्या अखेरीस साल्हेरचा किल्ला किल्केदार असू- 
जीने शत्रकडून मन्सब स्वीकारून मुघलांच्या हवाली केला. रामसेजचा किल्लाही 
१६८७ साली मुघलांना फितुरी करूनच घ्यावा लागला. १६८८ सालच्या शेवटी 
किवा १६८९ च्या प्रारंभी मुघलांनी हरीशगड, त्रिगळवाडी, मदनगड, मोरदंत, 
आऊंधा ( औंढा ), कवनी हे किल्ले फितुरीने घेतले. १६८९ च्या सुरुवातीस 
मातबरखानाने श्रिबकगड इयामराज आणि तेलंगराव यांना मन्सब आणि रोख 
रक्‍कम देऊन आपल्या ताब्यात घेतला. पट्टागढाचा तेवढा याला अंपवाद नाहे. तो 
मुघलांनी लढाई करून जिंकला. म्हणजे बागलाणातील जवळजवळ सर्व मुलूख 
१६८६ पर्यन्त मराठ्यांच्या ताब्यात होता. त्यानंतर १६८७ सालापासून त्या 
भागात फितुरीला यश आले. 


स्वराज्याच्या पडचिम महाराष्ट्राच्या मध्यभागात म्हणजे तळकोकण, 
कल्याण-भिवंडी, कोथळागड, पुणे, आणि सातार्‍याच्या भागात मुघलांनी १६८१ 
सालीच आक्रमण सुरू केले. संभाजी राजांच्या वधानंतर मातबरखान नाशिकच्या 
ठाण्यातून बाहेर पडला. कल्याण, भिवंडी भागात ठाणी बसविणे किती कठीण 
होते हे त्याने बादशहाला पूर्वी लिहिलेच होते. ऑक्टोबर १६८९ ते सप्टेंबर 
१६९० या वर्षभराच्या काळात मातबरखानाने कल्याण-भिवंडी, दुर्गाडी आणि 
तळकोकणातील इतर किल्ले जिकले. 

ठाणे जिल्ह्यातील शहापूरच्या बायव्येस ४ मैलांवर असलेला माहुली 
गडही मातबरखानाने दि. २१-८-१६८८ रोजी तेथील किल्लेदार द्रारकोजी 
याला अडीच हजार अश्रफा लाच देऊन ताब्यात घेतला. १६८४ सालच्या 
अखेरीस ठाणे जिल्ह्यातील शहापूरच्या ईशान्येस असलेला कोथळागड जिंकून 
घेण्यात तेवढे मुघलांना यश आले. 

पुणे जिल्ह्यातील ठाणी घेण्यासाठी ओरंगजेबाने १६८१ च्या अखेरीस 
आपले सरदार पाठविले होते. १६८४ च्या मध्यावर मुघलांनी शिवापूर, शिरवळ 
आणि सुपे जिकले असले तरी संभाजी राजांच्या हयातीत रोहिडा, पुरंदर, श्रीवधंन, 
राजमाची, सिहगड, राजगड, रायगड हे सर्व किल्ले मराठ्यांच्या ताब्यात होते. 
राजांना पकडल्यानंतर हे गड मुघलांना घेता आले. १६८७ च्या अखेरीस पुण्याच्या 
आग्नेयेस असलेले पाटस, नीरथडी, सांडस, कर्‍हेपठार येथे मुघलांचा अंमल बसला. 
पुण्याच्या पूर्वेला आणि पड्चिमेकडे म्हणजे राजमाची गडापासून गुंजण-मावळ, 
प्रचंडगडापर्यंत आणि बावधन, कोथरूड, भुकूम, भूगाव, चिंचवड, मुळशी, वेल्हे 
महाल, भोर इत्यादी प्रदेश संभाजी राजांच्या अखेरपयंत मराठ्यांच्या ताब्यात 
होते. 

१६८२ सालापासून सातारा भागात आक्रमक हालचाली करून मुघलांनी 


३१० : क्िवपूत्र संभाजी 


छूटमार केलेली असली तरी त्यांना गडकोटांवर ताबा मिळविता आलेला नव्हता. 
१६८९ च्या सप्टेंबरपर्यंत सातारा, परळी, निंब, चंदन-वंदन, कऱ्हाड, माजगाव, 
मसूर इत्यादी प्रदेश मराठ्यांच्या ताब्यात होता. १६८८ सालपासून वाईला 
मुघल ठाणेदार निहारखान घोरी कायम झाला. 

दक्षिण कोकणात संगमेश्‍वर, राजापूर, पन्हाळा, परलकापूर, खेळणा, पारगड, 
कोपल, बहाद्दूरबंडा, शिरोळे, फोंडे इत्यादी प्रदेश स भाजी राजांच्या कारकोर्दीत 
मराठ्यांच्याचकडे होता. 

गोव्याच्या अंतरूज महालात १६८९ च्या फंब्ह्वारी महिन्यात मुघल 
अंमल सुरू झाला. 

उत्तर कोकण भागात कुलाबा, खंदेरी, राजकोट, सागरगड, पद्मदुर्ग, 
चेऊल हा परिसर स्वराज्यातच होता. 

कर्नाटकात बंगलोर, दोडुबाळापूर, तुमकूर. चिकनहळूळी ही गावे १६८७- 
<८ च्या सुमारास हातची गेली तरी जिंजी, तंजावर व त्याच्या भोवतालचा 
अदेश मराठ्यांच्या ताब्यात राहिला होता. 

शिवाजी महाराजांनी निर्माण केलेले. हिंदवी स्वराज्य जिकण्याच्या इपॅने 
स्वतः औरंगजेब प्रचंड सैन्यसंभार बरोबर घेऊन दक्षिणेत उतरला होता. या 
लढ्यात औरंगजेबाने आपली तीनही मुले-शहाजादा मुअज्जम, शहाजादा आज्जम, 
सुलतान कामब.त, आपले नातू, अनेक अनुभवी सरदार-सेनापती, प्रचंड सामुग्री, 
अफाट मनुष्यटळ आणि द्रव्यबळ पणास लावले होते. स्वराज्याच्या सुमारे वीस 
हजार त्तौरस मैलांच्या लहानशा प्रदेशात औरंगजेबाने अनेक आघाड्या उघडून 
एकाच वेळी आक्रमण सुरू केलेले होते. आठ वर्षे सतत झगडून, स्व शक्‍ती केंद्रित 
करून, वारंवार आपल्या सरदारांच्या बदल्या करूनही, उत्तरेत सर्व हिदुस्थान 
काबीज केलेल्या औरंगजेबाला दक्षिणेतील मराठी राज्यात फारसे यश मिळाले नाही, 
शिवाजी राजांनी निमिलेल्या छोट्याशा राज्यात आपल्या आयुष्याची सतत पंचवीस 
वर्षे औरंगजेबाला खच करावी लागली. संभाजी राजांविरुद्ध लढून यश येत नाही 
असे दिसताच त्याने फितुरीचे शस्त्र उपसले होते. संभाजी महाराजांच्या वघानंतर 
१६९० च्या सुमारास मराठी राज्याच्या बऱयाच भागावर औरंगजेबाचा अंमल 
चसला. त्यानंतर मराठ्यांनी राजाराम आणि ताराबाई यांच्या नेतृत्वाखाली ओरंग- 
जेबाला आणि त्याच्या अधिकार्‍यांना दे माय धरणी ठाय करून सोडले होते. 
महाराष्ट्रात २५ वर्षे लढूनही त्याला आयुष्याच्या अखेरीस अपेक्षित यश मिळाले 
नाही. महाराष्ट्रात निर्वेध सत्ता त्याला स्थापन करता आली नाही. एकूण विचार 
केला तर औरंगजेबाचे दक्षिणेतील घोरण अयशस्वीच ठरले असे म्हणावे लागते. 
ईक्षवाजीमहाराजांच्या मृत्यूनंतर आपण चुटकीसरशी, सहजपणे मराठी राज्य 


मराठा-मुघल संघर्ष : ३११ 


जकू असे त्याला वाटत होते, पण दक्षिगेतील मराठेशाहीच्या संबंघात अनुभवी व 
धोरणी औरंगजेबाचा अंदाज संपूर्णपणे चुकला होता. 

औरंगजेबाच्या महाराष्ट्रातील अपयशासंबंधी इतिहासकर क॑. जदुनाथ 
सरकार आणि व्हिन्सेंट स्मिथ यांनी काढलेले युढील उद्गार सववस्वी यथार्थ आहेत: 
* [| २३७०1८० ९०७18 589 (131 "1 ७३5 (0८ $डणांओा पोल्या पणाला 
7०0८0 ए३,' ७३1९7२0 ९०७8 8150 $३४ (81 ८ 1)22090 ७१७5 0. 
ग्या» ण्ण्ञाठे ॥इ 000 ४/०॥७ ७०६ 850 ४0०5९ 0 ॥15 91०02085$015- 

॥४० ७४०्णठेदा, शप्ाल्या| 5णा0ा. ७11305 (॥3( " ॥८ 196०080 ७/38 
0०: ०01४ ७८ 8९८ ० ७15 ७००१ ७० 8150 0! ७8 ब्ाद.' ” 

औरंगजेबाप्रमाणेच त्याच्या साम्राज्याचेही थडगे महाराष्ट्रातच बांघले गेले. 


७०0०0 


१०, मराठ्यांच्या कर्नाटकातील हालचाली 


आदिलशहाकडून शहाजीराजांना कर्नाटकची जहागीर मिळाली होती. या 
जह्ागिरीवर शिवाजीमहाराजांचा सावत्र भाऊ एकीजी (व्यंकोजी) राहात होता. 
क्षिवाजीमहाराजांना स्वत:प्रमाणेच व्यंकोजीला विजापूरच्या नोकरीतून मोकळे 
करावयाचे होते. यासाठी आणि इतर अन्य कारणांसाठी शिवाजीमहाराजांनी 
कर्नाटकात स्वारी केली. या स्वारीत त्यांनी जिंजी, वेलूर, तंजावर, कोलार, 
होसकोट, दोडुबाळापूर हा प्रदेश जिंकला होता. 

शिवाजीमहाराजांच्या मृत्यूपूर्वी संभाजी चिक्‍्कबाळापूर तालुक्‍यात नंदी 
गडावर राहात होता असे डॉ. मुद्याचारी म्हणतात. परंतु ते साफ चूक आहे. 
दि. २१ डिसेंबर १६७९ रोजी संभाजीराजे मोगलाईतून पळून पन्हाळ्यावर आले. 
दि. १३ जानेवारी १६८० ला शिवाजीराजे आणि संभाजी यांची पन्हाळ्याला 
भेट झाली. ' या भेटीत, तुला कर्नाटकचे राज्य देतो, असे शिवाजीराजांनी 
संभाजीला सांगितले. * 

महाराजांच्या मृत्यूनंतर अंतर्गत परिस्थितीशी आणि परकीय सत्ताधीशांशी 
सामना देत असताना संभाजीराजांनी महाराष्ट्रापासून लांब असलेल्या कर्नाटकातील 
प्रदेशाकडे दुलंक्ष केले नाही. १६८० च्या अखेरीस संभाजीमहाराजांच्या विरुद्ध 
झालेल्या कटात रघुनाथ नारायण हणमंते या कर्नाटकाच्या सुभेदाराचा हात 
असल्याच्या संशयावरून त्यास अटक करण्यात आली होती. या लांबच्या प्रदेशात 
विश्वासू माणूस नेमणे आवश्यक होते, म्हणून संभाजीराजांनी आपला मेव्हणा 
हरजी राजे महाडीक याची नेमणूक केली. त्याच्याबरोबर शामजी पुंडे यास कर्नाट- 
काचा कारभार सांगितला. १ 

हरजी राजे यांच्या नेतृत्वाखाली कर्नाटकातील मराठ्यांच्या हालचाली कशा 
होत होत्या हे पाहण्यापूर्वी कर्नाटकातील त्यावेळची राजकीय परिस्थिती काय 
होती, पाळेगार कोण कोण होते हे पाहणे आवश्यक आहे. कर्नाटकात म्हैसूर, मदुरा, 
तंजावर, रामनाड, इक्केरी इत्यादि छोटी छोटी पाळेगारांची राज्ये होती. 


१. शिचप्र, पृष्ठ ३०. २. सभाब, पृष्ठ ७७-७८. 
३. शिचप्र, पृष्ठ ३०-३१; ०55 ए. 81. 8. 8-1-1681. 


आराउठपयाच्या कन्टरेटकम्लोळ हयालचाती - रश 


ब्हेडूर:-दलर याण्ळेन्यारऐच्यासपेय म्हेचूरच्या रल्शकरचे राज्य स्टोल शोडे 
हे. १६४७२ के ९७५०४ अयेड म्हेकूर णाज्याठठ जिल्कडेशराय राज्य करोल होता. 
ल्याक्रे आरत्या दुकेळांचे आकन्सक झोरण अरोकगरूट आणएल्यया रान्यरचा ज्िल्कार 
डहेल्या होला. हूण बकिल्कार त्याते झेळारच्य्य स्ुरेच्या राज्याठुन्र केन्ट. व्विस्करेव- 
रक्‍्म्ल्य खजूये कल्योट्करत डाएरल्ये खाया अस्यार्हफरठ कराव्या'चो होेतो.. शिवाशयोर्‍- 
ब्ेल्यरळे. एकके डशएल्यो राकडाल्यो बत्योरटूत लंजाकरल्य हूम्किज्े. त्यज्यळे 
ककळोरच्या उत्तरेकडोळ अदेशग्त स्उन्याकिस्कार करप्ाल्य स्िक्क्ेशरव्याल्ट काला 
पेल्ळाल्या. त्याच्या हत्काड ह्य अदेश फड देष्ण्याच्ये शिकाजोराजांचे इच्छा स्व्ह्जो.. 
कल्‌ ठे त्मिझत्वाचे सव्ट्डे: दुरज्तेन्याये मिजडळेलळेच ले. डुऱ्ारन्या ह्य म्हेळुरो 
केलास्सेने काउत्या स्ान्टाल्या राज्या जाढाकिण्याच्य करे करोच म्टड झेल्ये हगोळो.. 
हदुस्कन्यांच्या आरकन्स्क जोरयाल्खुळे म्टुरेच्यय ्यकळशओे दा इतर रुळेन्ारशो 
त्याचे सेड विझले बेळे. * 
ल्ल्बन्लत्यात्खा ( १६५९--३१६८२ ) कंळावरच्या स्ाजरच्या 
शल्योब्ये रन्स कऱ्ल्यय्याचे ळे. र्‍या स्लन्याल्या ककाल्करच्य्य सल्यकरच्या त्हिरोड होत्का.. 
आ सतलबेत्टात्कुस आल्ल्कन्टत्य व कव्ात्दरच्या नाल्यक रच्या उट्य स्यत्त्शत्ट होळन् 
त्यांच्यात देर म्िर्तेषा झरल्ळे. च्योल्ल्वन्टत्याऱ्च्या कळतय स्टुरेच्या रान्याच्य स्न्ड इेळ 
खण्कळाः. चोलन्कन्ताव्यान्तकर त्याःच्या सुळ रता कृष्या कट स्िस्व्छा हू १६८२ सब्ये 
गादीवर बकवा. त्याच्या राज्या'च्य बरकत झार, म्हडुल्च्य रावा. खंष्छायो राजे, 
रुन्याक्षा मेळेळा रत्न उस्क स्यिळास्किव्या. * 
छग्याबर-र्‍सडुरेच्यय चोन्कन्ताव्यान्हे कब्लप्करच्यया स्किळय राजाच्या १६७ मळे 
दरवरव अनल तेव्ह डगएत्ळ झाल्यक शााऊ आल्कात्टिणे सल्स्क याल्ड अनक रुकेटार 
ख्बळे. ४६.४ सके आल्ल्म्रिणे सल्यक कळावरच्या राज्याच्या साळा झाल्ल्र. ल्याल्रे 
या्का्या छोनकन्टऱ्याचये क्हःर॒स्व्को स्सिळेलव्ो को. लऊाव्ारच्या काड्ये जुन्य्या 
धाहन्झा सळल्क ककम्यरच्यर र्‍्यादोयार बल्टात्विण्याल्ये कर्ल सरू केळे. म्हणन 


स्कटा्या कळान्यर आपणि स्िज्होर्‍्या रजज्या स्कू्यून्ह आझहोरर केन्ळे. को क्यकरचा केवळ 


१. कद. गावा. २. मिळे क एक, १न् 


३१४ : शिवपुत्र संभाजी 


प्रजेत लोकप्रिय झाला. पहिल्या राजाच्या कारकीर्दीत झालेल्या लोकांच्या यातना 
एकोजीने दुर केल्या. त्याने राज्याच्या उत्पन्नातही बरीच भर घातली. मदुरेचा 
नायक एकोजीवर स्वारी करण्याच्या विचारात असताना शिवाजी महाराजांनी 
कर्नाटकवर स्वारी केलो. शिवाजी महाराज परत गेल्यानंतर एकोजीने आपला 
गेलेला मुलूख परत मिळविण्याचा, प्रयत्न केला. एकोजी तंजावरचा नायक म्हणून 
राहिला वेलोरच्या भोवतालच्या 'प्रदेशात शिवाजी महाराजांनी आपले प्रतिनिधी 
ठेवले होते. ' 

मरुबनाड किवा रामनाडचे सेतुपतो-१६७४ मध्ये तिरुमलाई सेतुपतीनंतर 
राजा सूयं रामनाडच्या गादीवर बसला परंतु त्याचा खून झाला. यानंतर किला” 
व्हानला रामनाडचा सेतुपती नायक निवडले गेले. त्याने रामनाडच्या राज्यकार- 
भारात व्यवस्थितपणा आणला. 

इक्केरोचे नायक-चन्नम्मा राणीचा नवरा वेहसर असल्याने तीच राज्य- 
कारभार पाहात असे. राज्यावर होत असलेल्या आक्रमणाला तिला तोंड द्यावे 
लागत असे. म्हेसूरकरांविरुद्ध चन्नम्माला लढा द्यावा लागत होता. * 

हे सवं पाळेगार आपापली राज्ये टिकविण्याचा प्रयत्न करीत होते. जेव्हा 
जेव्हा पदुरेकरांवर म्हेसूरकरांची स्वारी होत असे त्यावेळी इतर पाळेगार मदुरे- 
करांना मदत करीत असत. सतत होणार्‍या एकमेकातील लढायांमुळे या सर्व 
पाळेगारांच्या एकंदर राजकीय परिस्थितीत गोंधळच होता. 

संभाजी राजांच्या आज्ञेवरून हरजी राजे, शामजी नाईक पुंढे, जैताजी 
काटकर आणि दादाजी काकडे हे सैन्यासह दि. ११ मार्च ते ८ एम्रिल १६८ 
च्या दरम्यान कर्नाटकात निघाले.' ही सवं मंडळी जुले महिन्यापूर्वी बालापूरम्‌ला 
पोहोचली. तेथून ती कोलार, मोलेव्हा येथून तिरुमल्लाईला जाणार होती. रघुनाथ 
नारायण हणमंते याचा सहाय्यक पोर्टो नोव्होचा हवालदार गोपाळ दादाजी आणि 
इंग्रजांचा वकील चंद्रशेखर हे हरजी व इतरांना भेटण्यासाठी मोलेव्होला गेले. 
संभाजी राजांनी शामजी नाईक पुंडे यास अटक करण्यास सांगितले असल्याचे 
गोपाळ दादाजीला वाटेतच समजले. संभाजी महाराजांवर झालेल्या विषप्रयोगाच्या 
कटात शामजीचा हात असल्याच्या संशयावरून, हरजी महाडीकने शामजीस १६८१ 
च्या ऑगस्टमध्ये महाराजांच्या आज्ञेवरून कद केले." 

परंतु थोड्याच दिवसांत त्याला सोडलेले दिसते.* 

व्यापारामुळे मराठ्यांचा आणि डच वखारवाल्यांचा संबंध आला होता. 


१. प्राश॥-4, 0 165-166, 183, 184. २. एग-९5. 0 119. 
३. शिचप्र, पृष्ठ ३१. ४. कित्ता. 
५. &80र्‍ा, ४० >, 1938-39, 0 244. 


मराठ्यांच्या कर्नाटकातील हालचाली : ३१५ 


तेघनापट्टणहून (॥८४॥॥91)9(॥9१) निघून हरजी राजे विजापूर आणि कर्नाटकातील 
प्रदेश श्यामजी नाईकपासून घेण्यासाठी गेल्याची बातमी डचांना समजली, डचांनी 
हरजीचे स्वागत केलेले नसल्याने तो रागावला होता. त्यामुळे त्यांनी संभाजी 
राजांच्या प्रतिनिधीला नजराणा देऊन संभाजीराजांनाही लवकरच नजराणा 
पाठविण्याचे आदवासन दिले होते. व्यापार करण्यास डच कंपनीला राजे परवानगी 
देतील अशी त्यांची समजूत होती. 

हरजी वगैरे मंडळी कर्नाटकात गेल्यापासून संभाजीराजांचा आणि म्हैसूरच्या 
चिककदेवरायाचा संबंध आला होता. स्वतः कर्नाटकात लक्ष घालावयास संभाजी 
राजांना वेळ नसल्यामुळे त्यांनी हरजीला कर्नाटकाचे सर्वाधिकार आणि कर्नाटका- 
तील सर्व गडकोटांचा अधिकार सोपविला होता. राजांनी तेथील सर्व सुभेदार थव 
हतर अधिकार्‍यांना ह्रजीच्या आज्ञेत वागण्याविषयी सूचना केली होती.' कर्नाटका- 
तील कृष्णाजी काशी यानेही ह्रजीच्या आशेत काम कराबे म्हणून राजांनी आज्ञा 
केली होती." 

इंग्रज वखारवाल्यांनी कर्नाटकात वक्लार काढण्यासाठी रघुनाथ नारायण 
हणमंते यांच्याशी बोलणी सुरू केली होती. परंतु तो कंदेत असल्याने त्यांनी नवीन 
येणार्‍या सुभेदाराशी बोलणी करण्याचे ठरविले. इंग्रजांनी आपल्या मागण्यांसंबंधी 
संभाजी राजांना पत्रे लिहिली होती; परंतु त्यांना त्या संबंधास काहीही उत्तरे 
आलेली नव्हती. हरजी महाडीक कर्नाटकात पोहोचताच त्यांना भेटण्यासाठी दि. 
७ ऑगस्ट १६८१ रोजी गोपाळ दादाजी आणि इंग्रजांचा वकील चंद्रशेखर पोर्टो 
नोव्होहून निघाले. इंग्रजांनी ह्रजीला दोन मोठे नजराणे, त्याच्या बायकोस 
( संभाजी राजांच्या बहिणीस ) मोठा नजराणा; हरजीचा पेशवा नरसो ब्यंकटा द्रि 
आणि दिवाण कारभारी यांना नजराणे देण्याचे ठरविले होते. 

१६८० च्या अखेरीस अटक केलेल्या रघुनाथ नारायण हणमंते यास, 
१६८२ मध्ये कंदेतून मुक्‍त करण्यात आले. त्यांनी संभाजी राजांना भेटीस येतो 
म्हणून पत्र पाठविले होते. संभाजी राजे व रघुनाथ हणमंते यांची भेट १६८२ 
च्या अखेरीस झाली.' या भेटीचा वृत्तांत मल्हार रामराव चिटणीसांचे बखरीत 
पुढीलप्रमाणे दिलेला आहे. " चंजीचे रघुनाथ पंतांनी भेटीस येतो म्हणून लिहून 
पाठवून पांब हजार स्वार व दहा हजार पायदळ बरोबर घेऊन दशंनास आले. 


१. ॥८४॥1819110811-म्हणजे आजचे फोटं सेंट डेब्हिड-ते कडलोरच्या 
उत्तरेस दीड मॅलांवर आहे. २. 1२-०१, ४०] 29, 0 687. 

३. ०091 1)80581 (० ए॥. 5. छ, 16-9-1681, 20-9-1681 

४. ऐसंसा. खंड ६ ले: १-२. । 

५. ट्गाड, ७ १. 5. 6, 8-1-1681. ६. मराचिब, पृष्ठ ३०-३२. 


३१६ : शिवपुत्र संभाजी 


समागमे तीस चाळीस लाख होन तिकडील रसद घेऊन आले. बिरवाडीस नदी- 
किनारा मांडव घालून पेटी समारंभ करून जाल्या. महाराजांस मेजवानी पंतांनी 
केली. सरकारकून वगेरे यांचे बहुमान केले, व महाराजांनी ( ही ) पंतांचा बहुमान 
केला. त्याजवरि जनादंनपंत व निळो मोरेश्‍वर प्रधान व आबाजी सोनदेव, प्रल्हाद 
निराजी व उमाजीपंत, सुंक्राजीपंत व न्रिकजी खासनवीस व रूपाजी भोसले व 
हंबीरराव मोहिते सेनापती व नेताजी पालकर व शिक, महाडीक व आणखी 
कित्येक लोक मजालसीत बसले असतां रघुनाथपंतांनी महाराजांस विचारले की, 
* राज्य दिवसेंदिवस वृद्धी व्हावी ते कमीच होत चाललें, याचें कारण काय? 
हबशी वगेरे पुंड पाळेगार बळावत चालले हे काय ? लोक बेदिल, कित्येक ब्राह्मण 
बगैरे सरदार लोक हे अन्यायी तरि त्यांस बेड्या घालून किल्ल्यावर ठेवून मारावें 
ते शिरच्छेद करून, कर्ते मारिले. असो. पुढे सवेळ शत्रू औरंगजेब येऊन भिडला, 
याचा विचार काय केला आहे ? महाराज क॑लासवासी होऊन बहुत दिवस जाहले 
नाहींत तो प्रांत उजाड जाले व पाळेगार बळाविले. महाराज कांहीं घेऊन गेले 
नाहीत.' ऐसा पंतांनी प्रश्‍न केला असतां महाराजांस हितावह वाटावें तें न घडले. 
वाईटच वाटून, ' राज्याचा खर्च वाढल आहे,' इतकेंच उत्तर केलें. मजालस 
जाहलियावःरि आपलें बोलणे महाराजांस वाईट वाटलें, हें पंतांस समजलियावरि 
व दिवसेंदिवस एक प्रकारची रीत व कबजीरचे प्राबल्य, त्यास राजे परमवश व 
लहान माणसे जवळ बोलाविलीं, महाराजांस त्यांची बोलणीं व करणी हितकर 
बाटतात, आपण आलो असतां पुढील राज्यभार अथवा मसलत (यांजबद्दल) 
कांहीं एक विचार नाही.” ' चिटणीस बखरीत रघुनाथ पंडिताच्या तोंडी वरील 
उद्गार घातलेले असले तरी प्रत्यक्षात १६८२ पर्यंत राज्याचा कोणताच भाग 
शत्रूच्या हातात पडलेला नव्हत/. मराठे यशस्वीरीतीने मुघल संन्यास तोंड देत होते 
आणि लढायांमुळे ख्चं पुष्कळच वाढलेला होता. 

या भेटीनंतर म्हणजे १६८२ अखेरीस संभाजीराजांनी रघुनाथपंतास मुजुम- 
दार पद दिले. परंतु पुढे चार पाच महिन्यांतच दि. ४-५-१६८३ रोजी ते वलणी 
येथे मृत्यू पावले.' नंतर त्यांचा मुलगा तिमाजी यास मुजुमदार केले.' 

हरजी महाडीक जिंजीला पोहोचताच त्याने आपल्या हालचालींना सुरुवात 
केली. हरजीने म्हैसूरकरांशी असलेले पूर्वीचेच घोरण चालू ठेवले. पाळेगारांच्या 
आपापसातील दुहीचा त्याने पूर्ण फायदा घेण्याचे ठरविले. म्हैसूरच्या नायकाचा 
सेनापती कुमारय्या याने मदुरेच्या चोक्कनाथाच्या राजघानीत त्रिचनापल्लीच्या 
किल्ल्यास वेढा दिला. यामुळे गोंधळून गेलेल्या चोक्कनाथाने हरजी आणि एकोजी 


१ मराचिब, पृष्ठ १५ व १६. २. शिचप्र, पृष्ठ ३२. 
३. इऐति, भाग ५ वा, पृष्ठ ४१. 


मराठ्यांच्या कर्नाटकातील हाचालली : ३१७ 


यांना मदतीसाठी बोलाविले. मरुबनाडच्या सेतुपतीने चोक्कनाथाच्या मदतीसाठी 
सैन्य पाठविले; परंतु त्या सैन्याने मदत करण्याऐवजी मिळेल तेवढी लूट केली 
एकोजी व हरजी महाडीक यांनी आपण चोक्कनाथाच्या मदतीस आलो आहो असे 
भासविले. पण प्रत्यक्षात म्हैसूरकरांना मदुरेच्या राज्यातून त्यांना हुसकावून 
यावयाचे होते. मराठ्यांनी म्हैसूरचा सेनापती कुमारय्या याला हुसकावून देऊन 
मदुरेच्या राज्यातील बराच मुलूख काबीज केला. कुमारय्याला मराठ्यांबरोबर 
लढणे कठीण जात असल्याने त्याने चोक्कनाथाबरोबर बोलणी सुरू केली. त्य 
दोघांच्यात तह होऊन एकोजी ब ह्रजी यांना मदुरेच्या हद्दीतून हाकलून देण्याचे 
ठरले. परंतु चोक्‍कनाथाचा कुमारस्यावर विश्वास नसल्यामुळे हा तह अमलात येऊ 
शकला नाही. चोक्कनाथ तहास तयार होत नाही हे लक्षात येताच कुमारय्याने 
हरजी राजांना पैशाचे आमिष दाखवून त्यांना जिंजीला परत जाण्याचो विनंती 
केली. म्हैसूरच्या नायकाकडून मदत येईपर्यंत कुमारय्याने मराठ्यांशी बोलणी सुरू 
केली होती. परंतु प्रत्यक्ष मदत न आल्याने कुमारय्याला माधार घ्यावी लागली. 
माघार घेत असताना कुमारय्या मराठ्यांच्या हाती सापडला. त्यावेळच्या लढाईची 
त्रोटक माहिती जेघे शकावलीत आढळते, ती पुढे दिली आहे.  चेत्र शके १६०४, 
माचं-एप्रिल १६८२; कर्नाटकात श्रीरंगपट्टणकर व ह्रजी महाडीक, जइतजी काट- 
कर, दादाजी काकडे हे त्रिचनापल्लीस मदतीस गेले. २००० घोडी पाडाव झाली. 
श्रीरंगपट्रणकरांचा सरदार कुमार हाही पाडाव झाला.” ' 

कुमारगय्यासारख्या शूर सेनापतीच्या पराभवाचा फायदा घेऊन हरजी महाडीकने 
म्हेसूरकरांना त्रिचनापल्लीहून आणि मदुरेच्या हद्दीतून हाकलून दिले. मदुरेच्या 
नायकाकडून म्हेसूरकरांनी घेतलेले सर्व गड मराठ्यांनी जिकून घेतले. या प्रगतीमुळे 
हरजीराजे दूरच्या प्रदेशात कारभार करण्यास किती योग्य आहेत हे संभाजीराजांच्या 
ध्यानात आल्यावाचून राहिले नाही. हरजीला कर्नाटकात पाठविण्याचा संभाजीमहा- 
राजांचा निणंय योग्य ठरला होता. 

कुमारय्या आणि हरजी हे दोघेही कुशल सेनानी होते. आपणच युद्ध कलेत 
निष्णात आहो असा कुमारय्याचा समज होता. परंतु हरजीने रणक्षेत्रावर आपलेही 
श्रेष्ठत्व सिद्ध केले होते. दोघेही युद्धकलानिपुण असले तरी दोघांचे स्वभाव मात्र 
वेगळे होते. ह्रजीला प्रतिभाशाली व्यक्तिमत्त्व असल्याने दूरवर पसरलेल्या सैन्यावर 
त्याचा ताबा राहात असे. शत्रूचे डावपेच पाहून हरजी आपल्या डावपेचात लवकर 
जरूर ते बदल करीत असे. थोडाही विलंब युद्धात घातकी ठरतो हे जाणीत असे. 
म्हैसूरच्या सैन्यातील शैथिल्य लक्षात येताच हरजी त्यांच्यावर चारही बाजूंनी 
तुटून पडत असे. सुसज्ज सन्य आणि पुरेसा पुरवठा या गोष्टींचा त्याला फायदा 
ब 

१. शिचप्र पृष्ठ ३१-३२. 


३१८ : शिवपुत्र संभाजी 


झाला; तसा कुमारय्याला मिळाला नाही. चिक्‍्कदेवरायाच्पा सांगण्यावरून कुमार- 
स्याने सैन्याची मोठी तुकडी म्हेसूरला धाडली; त्यामुळे उरलेले सेन्य हरजीच्या 
आणि इतर पाळेगारांच्या संन्याबरोबर लढा देण्यास पुरेसे नव्हते. कुमारय्याने 
कुमक मागविण्यासाठी जी पत्रे धाडली ती मराठ्यांच्या हाती सापडल्यामुळे म्हेसूर- 
करांची लंगडी बाजू मराठ्यांच्या ध्यानात आली, आणि मराठ्यांच्या हल्ल्याने 
कुमारय्याचा पराभव झाला. तो मराठ्यांच्या हातात सापडला. डॉ. मुद्दाचारी 
यांनी युद्धकौशल्याबद्दल हरजीचे कोतुक केले असले तरी ते संभाजीराजांशी राजनिष्ठ 
नव्हते असे मत व्यक्‍त केले आहे. परंतु ते योग्य वाटत नाही. हरजी तेथे सर्वाधिकार 
गाजवीत असल्याने त्यांचा असा गैरसमज झालेला दिसतो. 

त्रिचनापल्लीच्या यशामुळे ह्रजीची सत्ता पूर्व कर्नाटकात इतकी वाढली की तो 
तेथे सर्वसत्ताधीश झालेला होत. सर जदुनाथ यांनी यासंबंधात पुढील मत व्यक्‍त केलेले 
आहे. “10९ 1॥818103 ॥९॥॥४३ 9950171101 1॥ ४५९८, ॥८० ७॥॥८1) ]॥1८0001- 
18002 ० ॥९ 18४001८ 1९७४1॥६७॥७३॥ 10 ॥15 000521, ॥८ ००9150१021 
माडगाठक्ष त्र ढे ताटल्या, ७८ ताटाटळल्याह १७४७8 1055012 ठा 
॥७1४७७३॥७५॥॥8७ जाठंला (0९0९150091 012001०009 0 ०७0९2०७ 811 (20ठिल्ठ 
॥० लक्षणा $810081'5 8७1१0॥0०1(9 19 ८ ४ढारठी 109502 0 
उप्र 800 ॥18008 10991 ४09 ७8 0" हाडाला, तिठा, तिळात 
1०४०० 0०8) 10 ॥8 गा8डॉटा. पट ठल्लाडाल0 ॥७8( 02 ७०35 9 दा ८७. 
० 8$50॥00 ॥८ (८ ०. ॥७॥७॥818]. पढ ७५८ णॉँ७५७० 18011०० 0 
इपणां[॥॥७ ७९ 8010831 8000001150 ॥]८ ८४०७८ (0 15 $०४लांष्वाण 8 
17२७८७0. * 

आपण आतापर्यंत पाहिलेल्या संभाजीमहाराजांच्या सतत चाललेल्या हालचालीं- 
वरून त्यांना व्यसनाधीनतेत वेळ घालवावयास संधी होती किवा ते बेजबाबदारपणे 
वागत होते असेही दिसत नाही. कवी कलश याध्यासंबंधीची उपलब्ध माहिती 
विस्तृत रीतीने * राज्यकारभार ' या प्रकरणात दिलेली आहे. 

डॉ. मुद्दाचारी यांनी कन्नड साधने, शिलालेख आणि जेझुइट धमंप्रसारकांच्या 
बातमीपत्रांवरून संभाजीराजांनी कर्नाटकात दोनदा स्वारी केली होती असे मत 
व्यक्‍त केले आहे. इतर आघाड्यांवरील स्वार्‍यांप्रमाणेच त्यांच्या या स्वार्‍याही 
गौरवास्पद मानल्या पाहिजेत. संभाजीराजांनी आपला अधिकार कर्नाटकात 
प्रस्थापित केल्याने तेथील प्रजा त्यांच्या वर्चस्वाखाली जाण्याचा संभव असल्याचे 
मत फोटं सेंट जॉजंच्या इंग्रजांनी व्यवत केले होते.' संभाजी राजांना उत्तरेतील 
मुधलांविरुद्ध दक्षिणेतील सत्ताधीशांच्या बरोबर एक फळी उभी करावयाची होती.' 


१, त. &. 8. 10-12-1681., २. शिचसा, खंड २, लेख ३९४. 


मराठ्यांच्या कर्नाटकातील हालचाली : ३१९ 


म्हैसूरकरांनी मरुवनाडांच्या साहाय्याने मदुरेच्या राज्यातील काही गड जिकले होते. 
म्हैसूरकरांनी मदुरेच्या त्रिचनापल्ली या राजधानीपर्यंत केलेल्या प्रगतीने मराठ्यांना 
घास्ती निर्माण झालेली होती. म्हैसूरच्या चिक्कदेवरायाने त्रिचनापल्ली घेतली 
असती तर मराठ्यांच्या ताब्यातील जिंजी, तंजावर इत्यादी प्रदेशांना धोका 
निर्माण झाला असता. म्हैसूरकरांच्या आक्रमक धोरणामुळे संभाजीराजांनी म्9सूर 
राज्यात स्वारी करण्याचे ठरविले. 

संभाजी राजांना चिक्‍कदेवरायाच्या सामर्थ्याची जाणीव असल्याने कर्नाट- 
काच्या स्वारीवर जाण्यापूर्वी इक्केरीचा नायक आणि गोवळकोंड्याच्या सुलतानाशी 
त्यांनी तह केला होता. ' या दोघांचे आथिक आणि सैनिकी सहकार्य मिळवून 
संभाजी राजांनी म्हैसुर राज्यावर स्वारी केली. चिकमंगळूरच्या ईशान्येला 
आणि चिकनहळळीच्या पश्चिमेस असलेल्या बाणावर येथे राजांनी तळ ठोकला. 
अनपेक्षितरीतीने आलेल्या मराठ्यांच्या सैन्यामुळे चिककदेवरायला आश्‍चर्य वाटले. 
जून १६८२ च्या सुमारास संभाजी आणि चिक्कदेवराय यांच्यात मोठे युद्ध झाले. 
चिक्कदेवराय मराठ्यांच्या सैन्यावर तुटून पडला. या लढाईसंबंधी अप्रतिम वीर- 
चरितम्‌ मध्ये म्हटले आहे, “या मनुजरूपी उपेन्द्राने ( विष्णूने) बाणपुरामध्ये 
सामना द्यावयास आलेले शुंबू व बसव यांचा मद उतरविला, सिंहाला पाहून 
जंगलातील इतर जनावरे भयभीत होतात, बहिरी ससाण्याला पाहून इतर पक्षी 
घाबरतात, बाघाला पाहून ससे घाबरतात, त्याप्रमाणे संभाजी, शहा व बसप्पा 
इक्केरीचा नाईक हे नरसिहाप्रमाणे दिसणार्‍या चिक्कदेवरायाळा पाहून भयभीत 
झाले.' चिक्कदेवरायच्या विजयावर रचलेल्या या काव्यमय भाषेत वस्तुस्थितीचे 
चित्रण दिसत नाही. औरंगजेबासारख्या बलाढ्य शत्रूपुढेही जो सिहाचा छावा 
घाबरला नाही तो एखाद्या पराभवामुळे चिक्‍कदेवरायपुढे इतका भयभीत झाला 
असेल असे मानण्याचे कारण नाही. श्रीरंगपट्टणच्या शिलालेखात संभाजी, कुत्बशहा 
आणि बसप्पाच्या या पराभवाचा उल्लेख आहे. 

एकोजी संभाजी राजांच्या मदतीसाठी बाणावर येथे गेला; पण चिक्कदेव- 
रायाने त्याचाही पराभव केला. त्यामुळे बाणावर ही म्हेसूर आणि बेदन्‌रमधील हद्द 
ठरली. कर्नाटकात चिक्‍्कदेवरायाचे वजन वाढून म्ह॑सूरकर आणि मराठे यांचे 
पूर्वापार बिघडलेले संबंध सुधारण्याची आशा दुरावली.” 

संभाजी राजांनी बाणावर येथे पराभव झाल्यावर म्हेसूरकरांना मदुरेच्या 
राज्यातून पुर्णपणे हटविण्याचे ठरविले. युद्धाचा तळ बाणावर येथून त्रिचनापल्लीला 


१. प!४॥४-५, 7 290; शिचवृसं, खंड १, अप्रतिम वीरचरितम्‌, पृष्ठ ३२- 
२. एट-शा, 5 14, 0 36. ३. शिचव्‌, खंड १, पृष्ठ ३२. 
४. 1॥/॥1२-101, 0 102. 


३२० : शिवपुत्र संभाजी 


हलविण्यात आला. हरजी राजांच्या साहाय्यानेच हे घोरण आखण्यात आले. 
तंजावर-जिजी या मराठ्यांच्या प्रमुख केंद्रांतेनच संभाजी राजांना साहाय्याची 
अपेक्षा होती. या चढाईत बसप्पा नाईक आणि कृत्बशहा यांनी मदत केली. 
कुमारय्याचा पराभव केल्यानंतर हरजी महाडीकनेही म्हेसूरकरांना मदुरेच्या 
राज्यातून हाकलून देण्याचे ठरविले होते. त्याने मदुरेच्या नायकाकडून पैशाची 
ब संन्याची मदत मिळविण्यासाठी त्याला गेलेले राज्य परत मिळवून देण्याचे 
कबूल केले ह्रजीने आपले वचेन न पाळताच म्हेसूरकरांना मदुरेच्या राज्यातून 
हाकलून देण्याचा सपाटा लावला. ह्रजीने जिंकलेला मुलूख आता संभाजो 
राजांच्या ताब्यात होता. मदुरेच्या राज्यातील मदुरा आणि काही गड अद्यापही 
म्हेसूरकरांच्या तान्यात होते. त्यांना मरुवंनांडांचे साहाय्य होते. मदुरेच्या नायकाची 
यावेळी शोचनीय स्थिती झालेली होती. त्याच्याच सैन्याने त्याचा राज्यातील 
प्रदेशावरचा, त्याच्या उत्पन्नावरचा आणि संपत्तीवरचा हक्‍क हिरावून घेतला होता. 
दुसरीकडे संभाजीराजांनी त्रिचनापल्लीला निकराने वेढा घातला होता. चिक्कदेव- 
रायाने पूर्वी घातलेल्या वेढ्यापेक्षा हा वेढा जोरदार होता. अखेर निराश होऊन 
दुःखाने मदुरेचा नायक चोक्कनाथ मरण पावला. त्याच्यावर प्रजचे प्रेम आणि 
विश्वास नसल्याने प्रजेवर त्याच्या मृत्यूचा काहीच परिणाम झाला नाही.या 
क्रूर राजाच्या हातातील सत्ता दुसर्‍या राजाच्या हातात गेल्याने उलट त्यांना 
आनंदच झाला. 

यानंतर संभाजीराजांनी तेघनापट्टण व पोर्टो नोव्हो ही शहरे जिकून 
घेतल्यामुळे तेथील डच व्यापाराचे नुकसान झाले होते. या लढाईपूर्वी तेथे 
बराच माल विकला जात असे. आता व्यापार खूपच घटला होता. या लढाईत 
एकोजीने, मदुरेच्या जाणि टूव्हसंच्या ( 1८०४८15० ? ) लोकांनी संभाजी राजांना 
साहाय्य दिले होते. * 

संभाजी, एकोजी आणि हरजी यांच्या हालचालीमुळे दक्षिणेत म्हैसूरकरांपुढे 
नवे प्रश्‍न उभे राहिले. चिक्‍्कदेवरायाला कोणी मित्र राहिलेला नव्हता. चोक्क- 
नाथाच्या मरणानंतर मदुरेच्या गादीवर आलेला मुट्टू विरप्पा नायक हा दुबल 
असून मराठ्यांच्या हातातील बाहुले बनल्यामुळे, चिक्कदेवरायाला त्याच्या मदतीवर 
अवलंबून राहता येईना. याच्या उलट संभाजी राजांच्या बाजूला बसप्पा नायक, 
कुत्वशहा, हरजी आणि एकोजी यांच्यामुळे बळकटी आली होती. या परिस्थितीत 
चिक्कदेवरायला औरंगजेबाची मदत मागण्यावाचून गत्यंतर नव्हते. 

मुघलांची मदत येईपयंत त्याला एकट्यालाच कठीण परिस्थितीला तोंड 
द्यावे लागले. संभाजीराजांनी म्हैसूरकरांची पाठ सोडली नाहो. मदुरेच्या आजू- 


१. प्०॥४-4५, ७ 288, 289. २. 2९-०४, ४०1 ॥1, 0 1396. 


मराठ्यांच्या कर्नाटकातील हालचाली : ३२१ 


बाजूच्या प्रदेशात चढाई चालू असताना मराठ्यांनी उत्तरेच्या प्रदेशातही हल्ले करून 
काही गड घेतले. धर्मंपुरीच्या भोवतालचा प्रदेशही मराठ्यांनी हस्तगत केला. या 
सवं हालचालोंमुळे मदुरेचे फारच थोडे राज्य शिल्लक होते. मदुरेच्या नायकाजवळ 
सैन्यश्क्‍तीही नव्हती. म्हेसूरकर, मारवाड, संभाजी, एकोजी यांच्यात मदुरेचे राज्य 
बिभागले गेले होते. मदुरेच्या राज्यातील म्हैसूरकरांची सत्ता जवळ जवळ नाहीशी 
झाली होती. चिक्‍्कदेवरायाला स्वत:च्याच राज्यात मराठ्यांच्या सैन्याविरुद्ध लढावे 
लागल्याने मदुरेच्या राज्यात त्याला कुमक पाठविता येईना. मराठ्यांविरुद्ध टिकाव 
घरणे कठीण असल्यामुळे म्हेसूरकरांना माघार घ्यावी लागली. बेदनूरच्या राणी- 
नेही या लढाईत मराठ्यांना साहाय्य दिले होते. ' 

चिक्कदेवरायाने संभाजी राजांशी तहाची वोलणी सुरू करून मराठ्यांना 
खंडणी देण्याचे कबूल केले. १६८३ च्या सुरुवातीस राजे महाराष्ट्रात परत गेले. * 
मराठी साधनात या स्वारीची माहिती मिळत नसल्याने डॉ. मुहाचारी यांची 
विधाने सवंस्वी ग्राह्य घरता येत नाहीत. 

मराठे परत फिरल्यामुळे चिक्कदेवरायाला थोडी शांतता मिळाली. अशा 
श्रकारचा ताण त्याला अनेक वर्षात पडला नव्हता. बाणावर येथील पराभवाचा 
वचपा शंभूराजांनी त्रिचनापल्लीच्या लढाईत क!ढला. या लढायांमुळे आणि राजांनी 
म्हैसूरकरांकडून खंडणी मागितल्यामुळे दोघांचे संबंध अधिकच बिघडले. 

गोवळकोंडेकर आणि विजापूरकर यांनी संभाजी राजांना खंडणी देऊन, 
नजराणे पाठवून त्यांचा मोठेपणा वाढविला होता. त्यामुळे रागावून चिक्कदेवरायाने 
मुघलांची मदत मागितली. पेशकश घेऊन म्हॅसूरचा वकील मुघल दरबारात गेला. 
दि. १७-४-१६८४ रोजी औरंगजेबाने सुजायतखानाला श्रीरंगपट्टण येथे पाठवून 
म्हैसूरच्या नायकास साहाय्य दिले. ' ही मदत येण्यापूर्वी ग्हेसूरकर व मराठे 
यांच्यात लढाईचे आणि एकमेकांच्या प्रदेशात जाऊन लूटमार करण्याचे प्रकार 
चालूच होते. 

म्हसूरच्या नायकांनी मागितलेली मुघलांची मदत आगस्ट १६८४ मध्ये 
म्हैसूरमध्ये पोहोचली. मुघल व म्हैसूर यांच्या जोड सैन्याला तोंड देण्यासाठी 
मराठ्यांचे प्रयत्न चालूच होते " (६८४ च्या एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस मरा- 
ठर्घांनी घमंवुरीला जो वेढा घातला होता त्याची माहिती ' अप्रतिम बीरचरितम्‌ 
मध्ये दिली आहे. ही माहिती जेझुईट पत्रातील हकीकतींच्या सर्वस्वी उलट आहे. 


१. प्४४॥-$, 0 94, 290, 291. 
२. ॥॥॥९-४॥७॥; (0603 16 1. 8. ७. 14-11-1683. 
३. ७॥॥७-75, 0 148 ४. त. 8. ७. ० 1.9 28-8-1684. 


शि. सं...२१ 


३२२ : शिवपुत्र संभाजी 


म्हैसूरचा राजा चिक्कदेवराय ( १६७२-१७०४ ) याच्या पदरी तिरुमलायं 
हा कवी होता. त्याने ' अप्रतिम बीरचरितम्‌ ' हा ग्रंय लिहिला. यात चिककदेव- 
रायाच्या पराक्रमाचे गुणवणंन केलेले आहे. मराठ्यांनी म्हैसूर राज्यातील मुलूख 
पादाक्रांत केल्यामुळे साहजिकच राजा चिक्‍्कदेवराय आणि त्याच्या स्तुतिपाठकांचा 
मराठ्यांवर राग होता. हा राग वरील ग्रंथात निदशंनास येतो. हरजी राजे, 
दादाजी काकडे, जेताजो काटकर यांच्या संबंधी आणि धर्मपुरीच्या वेढ्यासंबंधी 
यात माहिती आढळते. * अप्रतिम वीरचरितम्‌ ' मध्ये म्हटले आहे, "...या 
चिकदेव राजाच्या अवतारामध्ये आपणास एक नरपति असे मानून चालले तरी 
दानववंशात जन्म घेतलेले जंताजी, दादाजी, हरजी, शहाजी, शंभूजी इत्यादी 
मराठ्यांचे समूळ उत्पाटन केलेले अवलोकन केले असता आपण साक्षात तो 
नारायणच आहात हे व्यक्‍त होते ” 

*“ चला, चिकदेवाच्या चरणी वंदन करावयास तुम्ही जात असाल तर 
भी तुमच्या आढ येणार नाहीं. पण त्याच्याशी दोन हात करण्यास जात असाल तर 
मीही तुमच्याबरोबर येते ” असे जैताजोची पःनी तो बाहेर निघाला असता त्यास 
बोलती झाली. येथे तुम्ही त्याच्याबरोबर संग्रामास जाऊ नका हा निषेधरूपी आशय 
तुम्ही जाऊन या अशी संमती सुचवून, पण युद्ध कराल तर मी अनुगमन करीन असे 
बोलून व्यक्‍त केला आहे. 

_ “हे अप्रतिम, तुझे खंदे बीर घरमंपुरीमध्ये निकराने झुंजत असता दुष्टबृद्धीचे 
है मराठे दक्षिणेच्या घमंपुरी प्रांतांत घुसले. ” याचे पुढे स्पष्टीकरण केलेले आहे 
ते असे :- 

*“ हरजी, दादाजी, अंताजी आदि मराठे पूर्वेच्या प्रदेशातल्या धमंपुरी नावाच्या 
किल्ल्यास आठ महिनेपर्यंत वेढा देऊन मोचे व कुंपण बांधीत असता, तेथील 
महिशूरच्या शूर सैनिकांनी बाहेर पडून ते मोचे व कुंपण उखडून टोकले. या 
कारणाने संताप पावलेले मराठे त्या किल्ल्यावर हल्ला चढवून तो हस्तगत करावा 
अशा इराद्याने दक्षिणेच्या प्रदेशांत असलेल्या धमंपुरी नावाच्या संयमिनी पट्टणाकडे 
चाल करून गेले. 


“... या गर्वामुळे फुगून शंभोजी ताडकन्‌ कन्नड देशांत घुसला. तेव्हा चिकदेव- 
रायाने युद्धात त्याला हतबल केलें, त्याचा सेनापती जंतजी काटकर यांस घोड्याच्या 
टांचाखाली खृप तुडविले. त्याचे नाक, कान, मान, हात, पाय तोडून त्या तुकड्यांनी 
भूतप्रेतांना संतुष्ट केले. तसेच दादाजी काकडे याचा गळा चिरून, त्याच्या ओल्या 
शिराची मिरवणूक काढली. पुढे त्याने आवेशाने शंभोजी यास भीतीच्या सम्‌द्रात 
बुडविले. त्याच्या सहायाथं आलेल्या एक्कोजीला जन्म नको नकोसा केला त्याच, 
महाप्रधान असा जो एसवंतराव त्याचे नाक कापले. 


मराठ्यांच्या कर्नाटकातील हालचाली : ३२३ 


त्यानंतर गोबलकोंडेकरांनी ब विजयापुरकरांनी शंभोजीला खंडणी देऊन व 
नजराणा पाठवून त्याचा मोठेपणा वाढविला. यारतव चिकदेवराय त्यांच्यावर 
शृष्ट झाला.” ' 

अशाच प्रकारे अतिशयोक्तिपर वर्णन “ बिश्नपम्‌ ' नावाच्या काव्यातर्ही 
केलेले आहे. 

म्हैसूर आणि मराठे यांच्यातील लढाई केव्हा झाली, दादाजी काकडे व इतर 
मराठे कधी व कोणत्या लढाईत जखमी झाले, ती केव्हा संपली हे दि. (८-१२- 
१६८४ च्या अखबारावरून समजू शकते. 

संभाजी राजांचा सरदार दादाजी काकडे ३००० स्वार व २००० पायदळ 
यासह मराठांच्या कर्नाटकातील मुलुखातील मंतोरच्या* किल्ल्यात ठाण मांडून होता. 
ही बातमी कळताच श्रीरंगपट्टणचा जमीनदार जगदेवराव याने आपल्या एका सरदा- 
राला ७००० स्वार आणि १५००० पायदळ देऊन मराठ्यांचा मुकाबला करण्या- 
साठी रवाना केले. या व मराठ्यांच्या सैन्यात लढाई झाली दादाजी काकडे, त्याचा 
मुलगा, आणि भाऊ भिमाजी यांना मुघल संन्याने जिवंत पकडले. तिमाजी जखमी 
झ्ञाला, १००० माणसे मेली आणि पुष्कळ जखमी झाली. मुघल नि म्हैसूरकर 
यांच्या हाती १००० घोडे घोड्या, हत्यारे, छत्र्या वर्गरे लूट मिळाली. मंतोर हा 
किल्ला मुघलांनी जिकला.' 
संभाजीराजांची कर्नाटकातोल दुसरो स्वारो : 

१६८३ साली झालेला तह चिक्‍्कदेवरायाने पाळलः नव्हता, खंडणीही दिली 
नव्हती. संभाजी, विजापूरकर आणि गोवळकोंड्याचे सुलतान औरंगजेबाविरुद्ध 
एकत्र येऊन लढत होते, तेव्हा इतर पाळेगारांबरोबर चिककदेवराय या गटात 
सामील झाला नव्हता. तटस्थ न राहता त्याने औरंगजेबाला विजापुरच्या लढाईत 
सं प्रकाराने साहाय्य दिले होते. त्यामुळे म्हैसूर राज्यातील अनेक गडांवर पुरेशी 
शिबंदी नव्हती. म्हैसूरकरांची मदुरेतील सत्ता कमी झाली होतीच. सत्तेखाली 
असलेले छोटे पाळेगार त्याच्या विरुद्ध उठले. 

या सवे गोष्टींचा विचार करून संभाजी राजांनी १६८६ मध्ये म्हैसूर 
राज्यात स्वारी केली असे डॉ. मुद्दाचारी म्हणतात. विजापूर आणि गोवळकोंड्याची 
राज्ये जिकून घेण्यात औरंगजेब गुंतलेला असताना संभाजीराजे काय करीत होते 
असा प्रश्‍न अनेक इतिहासकारांना पडतो. डॉ मुद्दाचारी यांचे वरील विधान मान्य 
केले तर त्या काळात राजे म्हैसूर राज्यातील लढाईत गुंतलेले होते असे म्हणता 


१. शिचवुसं, लंड १, पृष्ठ २९, ३२. 
२. हा श्रीरंगपट्टणच्या ईशान्येस असलेला मइडूर किल्ला असावा. 
३. अख: १८-१२-१६८४. 


३२४ : शिवपुत्र संभाजी 


येईल. या स्वारीत मोरस, तिगुड ( तामीळ ), कोडग व मलेय येथील नायकांनी 
संभाजीराजांना मदत केली. ' या नायकांना संभाजीराजांनी मानमरातब देण्याचे 
आमिष दाखवून त्यांना घेऊन संभाजीर'जांनी म्हैसूर राज्याचे केंद्रस्थान-श्रीरंगपट्टण- 
वर हल्ला केला. मोरस, तिगुड, कोडग, मलेय या प्रांतांच्या नायकांनी मराठ्यांच्या 
शोर्यावर भिस्त ठेवून दोन्ही बाजूंनी चिक्कदेवरायला त्रास दिला. या लढाईमुळं 
चिक्‍्कदेवराय आथिक मदत मिळविण्यासाठी त्याच्या राज्याच्य। पूर्वेकडील प्रांतात 
जाऊन राहिला. त्याने तेथील प्रजाजनांकडून बळजबरीने जबर खंडणी घेण्यास 
सुरुवात केली. त्यामुळे चिडून त्याचे मंत्री आणि प्रजेने चिक्कदेवरायविरुद्ध बंड 
केले. या लोकांनी विष्णू आणि शेव पंथाच्या दोन ब्राह्मणांना प्रमुख नेमून 
सैन्याच्या दोन मोठ्या तुकड्या केल्या. एका तुकडीने खुद्द म्हेसूरलाच वेढा 
देऊन चिक्कदेवरायाला वेढले. दुसर्‍या तुकडीने सत्यमंगलम्‌वर हल्ला केला. ' 
त्यामुळे चिक्कदेवरायने मदुरेच्या किल्ल्यातील सन्य परत बोलाविले. परंतु मरा. 
डठ्यांनी त्यांच्यावर हल्ले केले. संभाजी राजांच्या चढाईमुळे चिक्कदेवरायला मदुरेत 
अडकलेल्या सैन्याला मदत पाठविता आली नाही; तरीहो त्याने काही संन्याशांच्या 
करवी त्यांना १०,००० पागोडे धाडले. मरुवनाडांनी चिक्कदेवरायला मदत दिल्याने 
मराठ्यांना जय मिळणे कठीण झाले, ' आणि मदुरेत अडकलेले सैन्य त्याच्या 
मदतीस आले. 

श्रीरंगपट्रणचा वेढा चालू असतानाच मराठ्यांनी म्हैसूर राज्यातील प्रदेश 
छुटला. या संबंधात एडवर्ड स्कॉट वॉरींग लिहितो, “ 54110131, 11 1686, 
१५३५ ९0९3200 8831051 ॥॥८ 1015 8080 05पालिड ७ ष्ट (0 8850 
अठळ्शव्याणाला 19 ॥८ 1९3118111८” ओरंगजेब विजापूर जिकून घेणार असे 
पिसताच संभाजीराजांनी विजापूर राज्यातील गड ष्रेण्यास सुरुवात करून चिक्‍्क- 
देवराय आणि औओरंगजेबावर आघाडी मारलो. 

ओरंगजेब पन्हाळघाला वेढा देईल म्हणून संभाजी राजे घाईने कर्नाटक 
सोडून पुण्यास गेले. या युद्धाचा परिणाम म्हणजे एकोजीला बंगलोर-चिवकदेद- 
रायला द्यावे लागले. चिक्कदेवराय आणि संभाजी यांचे संबंध चांगले असते तर, 
आणि त्याने शिवाजी-संभाजी यांची मंत्री संपादिली असती तर मुघलांच्या दक्षिणे- 
तील सत्तेला आळा बसला असता. या लढाईने कोणाचाच फायदा न होता 
औरंगजेबाचे मात्र फावले." डॉ. मुद्दाचारी यांनी दिलेलो संभाजीराजांच्या दुसर्‍या 
रबारीची माहिती मराठी साधनात उपलब्ध नाही हे त्यांचे वरील विवेचन वाद- 
ताना धानात ठेवले पाहिजे. 


१. शिचवृसं, खंड १, पृष्ठ ३०; प!९॥॥-५, 9 292. 
२. कित्ता, खंड १, पृष्ठ २९. ३. प्र४१1-५, 0 292. 
४. 1010, 0 294. द. ७॥॥॥१-॥. 


मराठ्याच्या कर्नाटकातील हालचाली : ३२५ 


के >. 


क्ट 


। 


० रमन) 


व कोईमतूर“ 
र. 


क न > २५७ विक घोशत 
० वाटीका 
वा 


कर्नाटकातील काही हालचाली 


३२६ : शिवपुत्र संभाजी 


कर्नाटकात १६८६ नंतर हरजी महाडिकला मुघलांविरुद्ध लढा द्यावा 
लागला. मुघलांचे सैन्य कर्नाटकात उतरणार अशी बरेच दिवस बातमी पसरलेली 
होती. हे सन्य येत आहे असे दिसताच मदुरेचे व म्हैसूरचे नायक हरजीला 
विरोध करू लागले. हरजी महाडिकचा मुक्काम कुडालूरपासून एका मैलावर होता, 
तेथून जवळच असलेल्या एका कोटाच्या किल्लेदाराला गड देण्याविषयी हरजीने 
विनंती केली. परंतु किल्लेदाराने हरजीची विनंती अमान्य केली. हरजी राजाने 
तेथेच तळ ठोकला, आणि पुलिकतला पुढे पाठविलेले सामान आपल्या मेव्हण्याच्या 
ताब्यात असलेल्या किल्ल्यात घेण्याविषयी आणि तळ ठोकण्यासाठी विनंती केली. 
सुभेदाराने हे मान्य केले परंतु तेथील लष्कराने विरोध दशंविला. हरजीने त्यास 
स्वारी करण्याची धमकी दिली.' 

मुघलांनी गोवळकोंड्याचे राज्य जिकल्यानंतर त्यांचे सेन्य कर्नाटकात उतरू 
लागले तेव्हा मराठ्यांनी उत्तर अर्काटच्या प्रदेशात स्वारी केली होती. १६८७ च्या 
सुरुवातीस कावेरी पाक आणि चेटपॅट य़ा किल्ल्यांना मराठ्यांनी वेढे दिले. त्यामुळे 
या प्रदेशात घबराटीचे व दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. लोक सुरक्षितते- 
साठी जागा शोधू लागले. पाळेग)रांच्या राज्यात एकूण गोंधळच होता. मराठ्यांनी 
याचा पुरेपूर फायदा घेऊन अनेक गड व शहरे हस्तगत केली. त्यांना कोणीही 
विरोध करू शकत नव्हते. 

मुघलांचे सैन्य कर्नाटकात उतरताच हरजी महाडिकने कांजीवरम्‌ येथे 
असलेल्या गोपाळ दादाजो आणि विठ्ठल पल्लीरावला मुघलांचा बंदोबस्त करण्यास 
रवाना केले. त्याच्या आज्ञेनुसार त्या दोघांनी मुघलांचा पाठलाग करून, त्यांना 
पळवून लावले; दादाजी आणि विठ्ठल पल्लीराव यांनी आपले अधिकारी चेनापट्टम 
येथे पाठवून त्या भोवतालचा प्रदेश त्यांना घेण्यास सांगितले.* 

विजापूर व गोवळकोंडा औरंगजेबाच्या हाती पडल्यानंतर, तो महाराष्ट्रात 
आणि कर्नाटकात पुन्हा निकराचा लढा तुरू करणार हे उघड होते. संभाजीराजांना 
महाराष्ट्रातील स्वराज्याचा बंदोबस्त करणे आवश्यक होते. त्याचबरोबर कर्नाटका- 
तील मराठ्यांच्या प्रदेशाचे संरक्षण करणेही तितकेच अगत्यःचे होते. संभाजी- 
राजांनी सुरुवातीपासून या दूरवरच्या प्रदेशाकडे दुलंक्ष केलेले नव्हतेच. संभाजी- 
राजांना तेयील परित्थितीची जाणीव होती. मुघल आणि म्हेसूरकरांच्या विरुद्ध 
हरजी महाडिकला एकट्याला तोंड द्यावे लागू नये म्हणून राजांनी ऑंक्टोबर- 
नोव्हेंबर १६८६ मध्ये केशव त्रिमल आणि संताजी घोरपडे यांना तिकडे जाण्याचो 


१. ९003. गाड. 29-12-1686, 
२. 7. &. 8 ७९ 8/10-1-1687 
३. क| 102308) (0 (8०५००० ० 20०09093३0, 16-1-1686 


मराठ्यांच्या कर्नाटकातील हालचाली : ३२७ 


केली. या आज्ञेनुसार ते दोघे फेब्रुवारी १६८७ मध्ये १२००० सैन्यासह 
कर्नाटकात पोहोचले. 

केशव त्रिमल कर्नाटकात पोहोचताच तो स्वतः मुख्य सुभेदार आहो असे 
भासवू लागला. कर्नाटकात चालू असलेल्या संघर्षामुळे तेथे अस्थिरता निर्माण झाली 
होती. त्यातूनच वाटेल त्या अफवा उठत होत्या किवा तर्क केले जात होते. संभाजी 
भेला असून रामराजा राजा झाल्यामुळे. हरजी महाडिकचे दरबारातील संबंध 
बिघडून, तो जिंजीला जाईल तेव्हा त्याला नजरबंद करावे, अशा तर्‍हेच्या अफवा 
उठत होत्या. हरजी महाडिकला सर सुभेदारोवरून दूर करून केशव त्रिमल याला 
सरसुभेदार नेमण्यासंबंधी बर्‍याच बातम्या पसरल्या होत्या. केशव त्रिमलने गोपाळ 
दादाजी ऐवजी चिमाजी पंडितला सुभेदार म्हणून नेमल्याने बाजार गप्पा व अफवा 
छठण्यास जास्तच वाव मिळाला.' या तंट्यात इंग्रजांना कसे वागावे हेच समजेना. 
१६८४ मध्ये इंग्रज व मराठे यांच्यात तह झाला होता. १६८६ मध्ये या तहानुसार 
मराठ्यांना दारूगोळा देण्यासंबंधी आणि इंग्रजांनी कर्नाटकात वखारी काढण्या- 
संबंधी वाटाघाटी चालू होत्या. मराठ्यांशी चांगळे संबंध राहावे म्हणून इंग्रज 
नवीन आलेल्या सुभेदाराला नजराणाही देणार होते. परंतु लवकरच त्यांच्या 
ध्यानात आले की, केशव त्रिमलला सर्वाधिकार दिलेले नसून, त्याने हरजीच्या 
आधिपत्याखाली वागावे असाच हुकूम होता. त्यामुळे काही मागण्यांसंबंधी केशव 
त्रिमलच्या नावाने लिहिलेले पत्र इंग्रजांनी हरजी महाडिकच्या नावाने बदलून दिले. 
परंतु हरजी व केशव त्रिमल मुघलांच्या प्रतिकारासाठी गेल्यामुळे त्यांना इंग्रजांचे 
पत्र मिळण्यास विलंब झाला.* 
कर्नाटकातोंल मराठा-मुघल संघर्ष : 

गोवळकोंडा राज्य ओरंगजेबाने जिकून घेतल्यानंतर त्यातील जो भाग 
कर्नाटक राज्यात होता तो काबीज करण्यासाठी त्याने मुघल सैन्य रवाना केले. 
म्हैसूरच्या मदतीसाठी पाठविलेले सैन्य एप्रिल १६८७ च्या सुमारास कर्नाटकात 
पोहोचले. मुघल सैन्य कुडाप्पापासून जवळ असलेल्या चिकबाळापूरपर्यंत गेले होते. 
त्यांनी कोंडपिला हा महत्त्वाचा गड घेऊन मच्छलीपट्टम (? ) पर्यंत लूटमार केली 
होती. तुमकूर, चिकनहळूळी, चंद्रगिरी, पेनुगोडा ही म्हैसूर राज्यातील शहरे त्यांनी 
जिकलो. ते बंगलोरपर्यंत गेले." 

मुघलांची प्रगती पाहून एकोजीला त्याच्या बंगलोर आणि आजूबाजूच्या 


१. शिचप्र, पृष्ठ ३३-३४, प्-17२0 0 155 
२. €७03 (० ह. $( ७. 22-3-1687 
३. 02063 ॥० ए॥. 8. ७. 8/30-7-1687. 
४. (015. ०1 |]. 8(. ७. 29-7-1687. 


४२९८ : शिवपृत्र सं भाजी 


प्रदेशाची काळजी वाटू लागली. त्या भागातील त्याची सत्ता कमीच होऊ लागली 
होती. आतापर्यंत संभाजी, एकोजी व हरजी यांचे संबंध चांगले होते. संभाजी राजे 
आहाराष्ट्रात असले तरो हरजी जिंजी आणि त्यांच्या भोवतालच्या प्रदेशाच्या 
शंरक्षणासाठी जिजीच्या आसपासच होते. मुघलांना म्हेसूरकरांची मदत असल्याने 
एकोजीची घास्ती जास्तच बळावली. चिककदेवरायपुढे आपला निभाव लागणार 
जाही असे त्याला वाटू लागले. बंगलोरपर्यंत मुघल संन्य येत आहे असे कळताच 
एकोजीने चिक्कदेवरायबरोबर बोलणी सुरू केली त्याने चिक्कदेवरायला तीन लाख 
श्ययांना बंगलोर विकण्याचे ठरविले. ही बोलणी सुरू असताच मुघल सरदार 
कासिमखात बंगळलोरपर्यंत आला. यासंबंधात जेधे शकावलीत म्हटले आहे की, ' शके 
१६०९ प्रभव संवछरे, आषाढ शु. १० (म्हणजे दि. १०-७-१६८७) बंगळीर 
म्हैसुरकरी मदत आणून कासीमखानास फौजेनिसी घेतले. '' ' याचा अथं म्हैसूर- 
करांती कासिमखानाच्या फोजेच्या मदतोने बंगलोर घेतले. चिक्कदेवरायने हरजी 
वर्गैरेचे साहाय्य घेऊन कासिमखानास त्याच्या सन्यासह बंगलोरमधून घालवून दिले 
असा याचा अर्थ होत नाही. जेधे शकावलीतील वर दिलेल्या नोंदीचा अथं डॉ. 
मुद्दाचारी आणि क॑. शं. ना. जोशी यांनी असा लावलेला असला तरी तो चुकीचा 
वाटतो. मराठे आणि म्हेसूरकरांचे संबंध शिवाजीराजांच्या काळापासून जसे बिघड- 
हेहले होते तसेच ते १६८७ मध्येही बिघडलेले होते. त्यामुळे बंगलोरच्या प्रश्‍नात 
च्िककदेवरायाने मराठ्यांना मदत केली असेल अशी शक्‍यता दिसत नाही. 

कासिमखाताने बंगलोर घेतले त्याचवेळी हरजी आणि केशवपंत बंगलोर 
त्याच्या हातात पढू नये म्हणून तेथे गेळे होते. तेथे जाईपयंत कासिमखानाने 
बंगलोर सर केल्याचे कळल्यामुळे ते जिजीला परत गेले. चिक्कदेवराय आपल्याला 
उपयोगी पढे हे कासिमखान जाणत होता, त्यामुळे बंगलोर घेतल्यावर ते त्याने 
चिककदेवरायला विकत दिले. * 

इंपीरिपळ गॅललेटीयरमध्ये अशीच माहिती आहे. १ 

एकोजीच्या हाती पैसा न येताच बंगलोर त्याच्या ताब्यातून गेले. एकोजीने 
हरजीचा किवा संभाजीराजांचा या संबंधात सल्ला घेतला नसावा ह्रजीला या 
गोष्टीची थोडी कल्पना आली असती तर त्याचे सैन्य अगोदरच बंगलोरमध्ये 
येऊन बसले असते. र 

१, शिचम्र, पृष्ठ ३४ २. "गाळ. 

३. “ ४७४६०] (९॥०॥) ॥80 १७९6 1० 8९1 3818010062 (० ९ 
११५४०८ 1२७७७ 1913 1805 ० २७७९०५ ७७ 1९७३011101 1151 5९01200 
॥ 800 ७७ ०81100 001106 ७७1861 001018 110 घा0169 ७050." 
(1510181 08220९९ " 1195016 800 60018 ' 020) 


मराठांच्या कनांटकातील हाल्याली : ३१२९ 


एकोजीच्या निघनकाळाबददल मतभेद आहेत. जेघे शकावलीत त्याच्या 
मृत्यूचा दिवस पोष १६०६ म्हणजे डिसेंबर - जानेवारी १६८४-८५ असा 
दिलेला आहे. ' परंतु ऑर्म, विल्वस आणि राजदप्तरात एकोजी १६८७ मध्ये 
मरण पावला असे नमूद केलेले आहे. डॉ. मुद्दाचारी (६८७ सालच खरे मानतात. 
बंगलोर हातचे जाऊन पैसाही पदरात न पडल्यामुळे, त्या घववयाने एकोजी मरण 
पावल्याचा संभव अधिक योग्य वाटतो. 

शिवाजी आणि संभाजी यांच्याप्रमाणेच एकोजीचे चिक्‍कदेवरायशी मित्रत्वाचे 
संबंध नेव्हते. म्हेसूरकरांविरुद्ध चालू असलेल्या युद्धात एकोजीने संभाजीराजांना 
मदत केळी. होती. 

एकोजीच्या मरणानंतर मराठी मुलखाच्या संरक्षणासाठी ह्रजीच दक्षिणेत 
राहिला मुघल आणि म्हैसुरकरांच्या संन्याविरुद्ध कर्नाटकातील मराठी मुलखाचे 
संरक्षण करावयाची जबाबदारी त्याच्यावरच आली. 

बंगलोर घेतल्यानंतर कासिमखानाने तिकडील मराठी सत्तेचे केंद्रस्थान 
दोडुबाळापूर घेतले. '* अलमगीर बादशहा औरंगजेब याच्या कारकीर्दीत बाळा- 
पूर किल्ला संभाजीच्या घराण्याकडे होता. कर्नाटकचा फौजदार कासिमखान याने 
शिवपुत्र संभाजी याच्या ताब्यातील बाळापूर जिंकून घेतले " असा मजकूर एका 
शिलालेखात आहे. त्यानंतर कासिमखानाने जिंकलेला मराठ्यांचा प्रदेश चिक्कदेव- 
'रायबरोबर त्याने विभागून घेतला. 

या आक्रमणामुळे सवंत्र अंदाधुंदी माजली होती. कोठेही सुरक्षितता नव्हती. 
श्रिवकजी भोसले याने आपली मालमत्ता सुरक्षित राहावी म्हणून ती इंग्रजांच्या 
वखारीत हॅलविण्याची परवानगी मागितली होती.' 

मुघल सेंन्याने बंगलोर, सेवा गुंडा ही शहरे काबीज केल्यामुळे मराठ्यांना 
तेथून माघार घ्यावी लागली ह्रजीराजे जिजीजवळ ८ मैलांवर असलेल्या मात्येनूर 
आणि संताजी तिरुवन्नमलाई येथे परतले. मात्र मुघलांचा प्रतिकार करण्यासाठी 
केशव त्रिमल जगदेवगडच्या परिसरातच थांबला." 

इ. स. १६८७ च्या सप्टेंबर महिन्यात गोवळकोंडा राज्य मुघलांच्या हाती 
पडल्यानंतर. औरंगजेबाने कर्नाटकातील गोवळकोंड्याच्या सुलतानाध्या राज्यातील 
सवं मुलूख तान्यात घेण्याचे ठरविले. कर्नाटकातील अनेक गड मुघलांनी घेतले. 
पूलिकत आणि सेन थोमा येथील सुभेदार मुघलांना शरण गेले. कासीपमखानाच्या 
नेतृत्वाखाली जिंजी आणि त्या भोबतालचा प्रदेश घेण्यासाठी मुघल सैन्य निघाले. 


१. शिचप्र, पृष्ठ ३३. २. ४॥॥२-॥॥. 
३. €ळ5. ७६ ह. $&, ७. 1-8-1687. 
४. “०71 10 1. 8. 0. 16-8-1687, 5-9-1687. 


३३० : शिवपुत्र संभाजी 


दुसरो एक तुकडी मच्छलीपट्टणच्या बाजूस रवाना झाली होती. 

केशव त्रिमल कर्नाटकात गेल्यापासून त्याच्यात आणि हरजी राजांच्यात 
मतभेद सुरू झाले होते. हे मतभेद शेवटपर्यंत तसेच राहिले. त्यामुळे परिस्यिती 
बिघडून मुघल लवकरच तो प्रदेश जिंकतील असे इग्रजांना वाटू लागले होते.* 

या हेब्यादाब्यांमुळे हरजी महाडीकने कुडाल्रपासून ४ मंलांवर असलेल्या 
तेघनापट्टमूच्या गडावर जाण्याचे ठरविले. त्या दृष्टीने सुभेदार व इतर अधिका- 
च्यांनी तेथे तटबंदी सुरू केली. आपल्या स्वागताची तयारी करण्यासाठी हरजीने 
गडावरील लोकांना हुकूम पाठविले. 

हरजी राजे व इतर सवं मराठ्यांनी मुघलांचा प्रतिकार चालूच ठेवला. 
वूर्बीच्या गोवळकोंडा राज्यातील अनेक शहरे मराठ्यांनी घेतली. हरजीने विठ्ठल 
पिलाजी, नेमाजी गायकवाड, गोपाळ दादाजी यांच्याबरोबर अर्काटला वेढा देण्या- 
साठी सैन्य रवाना केले. त्यांनी मुधलांकडून अर्काट जिकून घेतले. तेथील सुभे- 
दाराला आणि इतर अधिकाऱयांना ठार केले. या लढाईमुळे त्या भागात भीतीचे 
वातावरण निर्माण झाले. कांजीवरम्‌ शहरातून अनेकांनी पलायन केले. मद्रास- 
वासून ६ कोसांवर मराठे लुटीसाठी गेले. मराठे फोट सेंट जॉर्जवर हल्ला करण्याचा 
संभव असल्याने इंग्रजांनी स्वतःच्या संरक्षणाची तयारी केली. मराठ्यांनी संदापेट 
लुटले; कावेरी पाक येथील कापसाची व्यापारी पेठ जाळून टाकल्यामुळे त्या 
भागात घबराट उत्पन्न झाली होती. " 

पूर्वीध्या गोवळकोंडा राज्यातील मुलूख हस्तगत करण्यासाठी हरजीने 
संताजी घोरपडेला मदतीस बोलाचिले. लढा चाल्‌ ठेवण्यासाठी त्याने संताजीकडे 
वैशाची मागणी केली. संताजीने पैसे देण्यास विरोध केला. हरजीने त्याच्या 
सुभेदारी खालील मुलूख ताव्यात घेण्याचा सताजीला दम दिल्यामुळे संताजीने 
हरजीला सहकायं देण्याचे ठरविले. या प्रदेशातील अस्थिर वातावरणामुळे बर्‍याच 
अफवबाही पसरत असत. हरजी गुप्तपणे मुघलांची मैत्री करून जिंकलेला प्रदेश त्यांना 
देणार असल्याचे समजत्यावरून संभःजीराजांनी त्याला पकडण्यासाठी हुकूम पाटविले 
आहेत अशा तर्‍हेच्या अफवा उठत होत्या. अर्थात त्यात फारसे तथ्य नव्हते. 

तेघनापट्टमूच्या गढावर राहून हरजी कारभार पाहात होता. त्याच्या हुकुमा- 
भ्रमाणे कोनिमेरपासून ३ मैलांवर असलेल्या गावी मराठ्यांनी मुक्‍्काम केला. तेथून 


१. €गा$. ७ 1. 51. 8. 29-10-1687, ४1७३० (७ (€00122-11-1687. 

२. गा (०5. 8. 8.7-12-1687 €068-0055. 15-12-1687. 
९0० 1० उ). 5. 8. 16-12-1687. 

३, “७608. €015, 1$-12-1687, 0०05. १६. ४1. 5. ७. 21-12-1687. 

४. €055. 8। ए॥. 8. 8. 26-12-1687, 6075. 27-12-1687. 


मराठ्यांच्या कर्नाटकातील हालचाली : ३ 


ते प्रतिकाराची तयारी करीत होते. गाढवांवरून दारूगोळा आणि तोफेचे गोळे 
नेऊन मराठ्यांनी कोनिमेरपासून ९ मैलांवर असलेले माराकान गाव लुटले. या 
लुटीत त्यांना जडजवाहिर, खजिना, घोडे, गाईही मिळाल्या; मुधली सैनिकांना 
त्यांनी कद केले.' 

यानंतर मराठे मद्रासच्या बाजूस गेले. त्या भागात त्यांनी बराच मुलूख 
लुटला. इ. स. १६८८ च्या सुरुवातीस त्यांनी दोन गड घेऊन कावेरीपाक आणि 
चेटपॅट या गडांना वेढे दिलें होते. त्या भागात मराठ्यांना कोणीही विरोध केला 
नाही मराठ्यांनी अनेक गड व शहरे घेतल्यामुळे त्यांच्याविषयी दहशत उत्पन्न 
झाली होती. इंग्रजांनी मराठ्यांपासून बचाव करण्यासाठी संरक्षणाची तयारी 
ठेवली होती. 

५०० सैनिकांच्या तुकडीने कांजीवरम्‌ लुटल्यामुळे तेथील रहिवासी गाव 
सोडून गेले. इ. स. १६८८ च्या जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात २ हजार 
घोडदळ आणि ५ हजार पायदळ असलेल्या मराठ्यांच्या तुकडीने, मद्रासच्या 
दक्षिणेस असलेल्या चिंगलपुटला वेढा दिला, आणि ते गाव लुटले. मराठ्यांच्या 
हल्ल्यामुळे इंग्रजांनाही भीतो उत्पन्न झाली होती. 

कांजीवरम्‌ येये मराठ्यांचे सैन्य वाढत होते. फोटं सेंट जॉजंपासून १२ 
मैलांवर असलेल्या गावी मराठ्यांचे २०००० घोडदळ आणि पायदळ सज्ज होते; 
शहरे घेणे आणि लूट मिळविणे चालूच होते.* 

मराठ्यांच्या या विजयामुळे औरंगजेबाने कर्नाटकात कुमक घाडली. इ. स. 
१६८८ च्या फेबुवारी महिन्यात महंमद सादिक, याचप्पाखान नाईक यांच्या नेतृत्वा- 
खाली ४००० घोडदळ आणि ७००० पायदळाच्या तुकड्या मराठ्यांच्या बंदो- 
बस्तासाठी मद्रासच्या बाजूस गेल्या." 

इस्माईलखान मका, याचप्पाखान नाईक व महंमद सादिक यांनी कांजी- 
वरम्‌ला वेढा देऊन ते शहर हस्तगत केले. हे कळताच दि. २२-३-१६८८ 
रोजी हरजी राजे त्रिचनापल्लीहून कांजीवरम्‌ला गेले." मोत्रामालोरच्या पलीकडे 
जाऊन मराठ्यांनी काही शहरे लुटली. परंतु याचप्पा नाईक २२०० घोडदळ 
आणि ४८०० पायदळाची तुकडी घेऊन वांदिवाशला गेला. मराठे ब मुघल यांच्यात 
लढाई होऊन दोन्ही पक्षांचे बरेच नुकसान झाले. कांजीवरम्‌ येथून महंमद सादिक 


१. (या (0 ४७० 3-1-1688., 

२. (०01 ॥० ४1७०. 3-1-1688; १1७० ॥० (0011 6-1-1688, (१015. 
3 ग. 58. उ. 13-1-1688. 

३. छा. 5, ७. ० $७, 1-2-1688. 

४. €०55. 8६ ग. 5. 0. 13 & 27-2-1688. ५. शिचप्र, पृष्ठ २४. 


३३२ : शिवपुत्र संभाजी 


याचप्पाच्या मदतीस धावून गेला.' 

हरजो राजे आणि केशव त्रिमल यांच्यातील तंटे चालू असले तरी त्याचा 
वरिणाम मुघलांबरोबर चालू असलेल्या युद्धावर झाला नाही. केशव त्रिमल आणि 
सुंदर बाळाजी हरजीच्या आज्ञेत वागत नसत. त्यांच्यातील भांडणाला थोडेसे तीवर 
स्वरूप आले होते. केशव त्रिमल हा संभाजीच्या आज्ञेवरून हरजी राजांच्या हाता- 
तून सत्ता काढन घेण्यासाठी गेला होता. केशव त्रिमलकडे संताजी घोरपडे, त्रिबकजी 
भोसले असले तरी त्याच्याकडे संन्यशक्ती पुरेशी नव्हती. हरजी राजाजवळ पुष्कळ 
संपत्ती होती. केशव त्रिमलला संभाजीचा पाठिबा होता,' असे मत तेथील इंग्रजांनी 
व्यक्‍त, केले होते. एकमेकांत हेवेदावे असले तरी मुघलांविरुद्ध लढण्यास ते एक होत 
असत. याचप्पा नाईक वांदिवाशहून तोफा आणण्यातताठो कांजीवरम्‌ला गेला होता. 
संताजी ४००० घोडदळाची तुकडी घेऊन कांजीवरम्‌ला गेला. तेथे मुघल व 
मराठे यांच्यात लढाई झाली; परंतु मुघलांनी तोफांचा भडिमार केल्यामुळे 
मराठ्यांचा पराभव झाला. याच वेळी मुघलांचो एक तुकडी मराठी मुलुखातील 
तोंडूर आणि माल्येतूर येथे गेली. मुघलांनी तेये सोने-चांदी व इतर सामान लुटले. 
कांजीवरम्‌पासून १२ मैलांवर मराठे व मुघल यांच्यात लढाई झाली, त्यात मुष- 
लांचा पराभव झाला.' इ. स. १६८८ अखेरपर्यंत मराठे व मुधल यांच्यात संघषं 
चालूच होता. हरजी राजे मुघलांनी घेतलेल्या गोवळकोंड्याच्या प्रदेशात लुटमार 
करीतच होता.' जिजी, अर्काट, सॅन थोमा,आणि त्या भोवतालचा प्रदेश मराठ्यां- 
च्याच ताब्यात होता. 

संभाजीच्या ऑजेवरून हरजीने पाँडिचेरीच्या फरेंचांना राजापूरच्या फेचां- 
कडून घेतलेल्या कर्जापंकी एक हप्ता दिला होता. यासंबंधीची माहिती ' आधिक 
घोरण ' या राज्यकारभाराच्या उपप्रकरणात दिली आहे. 
मराठे-फ्रच आणि डच: 

संभाजीराजे आणि फेंच यांचा संबंध १६८१ आणि १६८३ साली आला. 
त्यांचे संबंध मित्रत्वाचे होते. त्यानंतर मराठ्यांचा आणि फरेंचांचा संबंध (६८८ 
मध्ये कर्नाटकात आला. तेथे मराठ्यांचे मुधलांशी युद्ध सुरू होताच मराठ्यांशी 
मित्रत्वाचे संबंध असलेल्य फ़ेंचांना आपल्या सुरक्षिततेची धास्ती वाटू लागली. या 


१. टना. 8. ॥. 58. ७. 13 & 27-2-1688, €0:5 ०( ए.$ 0. 
9-3-1688. २. ल्या 1 ए. 5. ७. 10-3-1688, 

३, “याड. 8 (. 5(.. ७. 27-4-1688, ॥॥७१ (० (01) 30-4-1688; 
न. 9. ७. 1०68001001 13 & 21-9-1688, ॥॥७० (० 808. 
30 -9-1688, 

४. ए.. 5. 6. (० 850 13-11-1688. . 


मराठ्यांच्या कर्नाटकातील हालचाली : ३३३ 


युद्धात मुघल यशस्वो होतील अशा समजुतीने पाँडिचेरीचा गव्हर्नर फ्रेन्सिस मार्ता 
याने मुधल अधिकारी महंमद सादीक याची मंत्री संपादण्याचा प्रयत्न करून मरा- 
ठ्यांचे ्षत्षुत्व ओढवून घेण्याचा घोका पत्करला. स्थानिक अधिकार्‍यांना नजराणे 
देऊन फ्हेंचांनी पांडिचेरीच्या वखारीवर तटबंदी सुरू केली. तटबंदोच्या कामाचो 
प्रगती पाहून तेथोल मराठा अधिकार्‍यांनी तरीही परवानगीवाचन बांधकाम सुरू 
केल्याबद्द ह्रजीराजे यांच्याकडे तक्रारी केल्या. १६८८ सालच्या जुल॑ महिन्यात 
तटबंदोचे काम थांबविण्याचा हकूम देण्यात आला. वांधकामाची परवानगी 
मिळविण्यासाठी फेंच वकील ह्रजीराजे यांना भेटावयास जिंजीस गेला. वकिलाने 
या तटबंदोमुळे मराठी मुलखाचे आणि तेथील मराठी प्रजेचे संरक्षण होईल हे 
ह्रजीला पटवून दिले. फ़ेंच अधिकाऱ्यांचे हे प्रयत्न पांडिचेरीच्या मराठ्यांना आव- 
डे नाहोत त्यामुळे त्यांनी फेंचांना त्रास देण्यास सुरुवात केली. परवानगी लवकर 
मिळविण्यासाठी मार्तांने एमू-जरमेन (११. 1८111810) या वकिलाला हरजीकडे 
पाठविले. हरजीने तिमाजी केशव या सुभेदाराला फ़ेंच वकिलाशी बोलणी करण्यास 
सांगितले. फ़ेंच वकिलाला तिमाजी केशवचा पूर्वानुभव चांगला नसल्याने, वाटाघाटी 
न करताच जरूर पडल्यास बांधकाम थांबवून, पांडिचेरीची जागा सोडून तंजा- 
बरच्या वखारीत जाऊ, असे त्याने तिमाजीस सांगितले. तेव्हा मराठ्यांना 
५००० चक्र (९७३७5. १ चक्रर्‌ १-१२ आणे ) देऊन तटबंदीच्या चार 
बुरुजांची उंचो ठरविण्याचे अधिकार मराठ्यांकडे ठेवल्यास बांधकामाची 
परवानगी मिळेल असे तिमाजी केशवने सांगितले. या मागणीसंबंधात मार्ता 
टाळाटाळ करीत असला तरी जरमेन याने ताबडतोब संमती देऊन पसे जिजीला 
पाठविले. आणखो ६०० चक्र पाठविल्यानंतर दि. ९-१-१६८९ रोजी फ़ेंचांना 
तटबंदोसंबंधी अधिकृत फर्मान मिळाले. हे फर्भान हो पांडिचेरीच्या इतिहासातील 
महत्त्वाची घटना आहे. 

हो घटना डचांना आवडली नाही. युरोपात 1०3809 ०1 १५४५७७० चे 
युद्ध सुरू झाल्याने डचांनी हिंदुस्यानात फ्रेंचांवर हल्ले सुरू केळे आणि मराठ्यांची 
मदत मिळविण्यासाठी त्यांनी हरजोशी बोलणी सुरू केली. या वाटाघाटी चालू 
असतानाच संभाजीराजांना मुघलांनी केद करून ठार केले.' 

डचांनी मराठी अधिकार्‍यांना नजराणे आणि इतर !अभिवचने देऊन, 
फेंचांना मदत करण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. संभाजीराजांच्या 
हृदयद्रावक मृत्यूमुळे हरजो खचलाच होता. आत्तापयंत तो परिस्यितीला खंबीर- 
वणाने तोंड देत होता. डचांनी ह्रजीला देऊ केलेल्या मोठ्या रकमेची हकोकत 
त्याने फेंच प्रतिनिधीला सांगितली. तेव्हा मराठ्यांनी दिलेले वचन आणि फर्माना- 


१. ७॥२-पत, 9? 27, 32. 


१३४ : शिवपुत्र संभाजी 


संबंधी दिलेला शब्द पाळावा असे फ़ेंच प्रतिनिधीने उत्तर दिले. तरीही हरजीने 
डद्चांनी देऊ केलेल्या रकमेसंबंधी मार्तांला कळविले. त्याचप्रमाणे फ़ेंचांनी ५ ते 
६ हजार पागोडे दिले नाहीत तर पांडिचेरी डचांना द्यावी लागेल असेही हरजीने 
लिहिले. याच सुमारास ह्रजीकडे झालेल्या लग्नसंमारंभात मार्तांने हरजीला 
नजराणा पाठवून त्याचे मन वळविण्याचा प्रयत्न केला. ही संधी साधून हरजीने 
फ्रेंबांकडे १०,००० पागोडे कर्ज मागितले. हा व्यवहार पूर्ण होण्यापूर्वीच दि. 
२९ सप्टेंबर १६८९ रोजी हरजी मरण पावला. 

त्यानंतर राजाराम जिंजीला असताना त्याने डच आणि फ्रेंच यांच्याशी 
पाँडिचेरीसंबंधात वाटाघाटी सुरू केल्या. राजारामाने १८ पये शेकडा व्याजाने 
फ्रेंचांकडून ६०० चक्र कर्ज घेतले. बरीच चर्चा झाल्यावर राजारामाने डचांना 
पाँडिचेरी दि. ८-९-१६९३ रोजी २५००० पागोड्यांना विकली. ' 

मुघलांनी संभाजी राजांना पकडल्याची विपरीत बातमी ऐकून हरजी- 
राजांनी दि. ९-३-१६८९ रोजी केशव त्रिमल यास त्रिणामली येथे कंद केले' 
हरजी राजे आणि केशव त्रिमल यांच्यात सत्तेसाठी चढाओढ किवा काही वितुष्ट 
असले तरी ते दोघेही संभाजीशी एकनिष्ठ होते. मुघलांविरुद्ध लढताना ते दोघे एक 
होत असत. हरजी राजे मुघलांना जाऊन मिळतील अश्या अकवा पसरल्या होत्या. 
परंतु त्यात तथ्य नव्हते. शिवाजी महाराजांनी जिंकलेला मुलूख त्यांनी सांभाळला 
व त्यात थोडीफार वाढही केली असे दिसते. 

संभाजीराजांनी कर्नाटकाच्या बाबतीत शिवाजी महाराजांचेच धोरण 
चालु ठेवले. याशिवाय हरजी राजे, केशव त्रिमल, संताजी घोरपडे, दादाजी 
काकडे, जंताजी काटकर इत्यादी मंडळींना कर्नाटकात धाडून तेथील मुलूब 
सांभाळण्याची व्यवस्था केली. कर्नाटकातील मराठी सैनिकांनी मुघल आक्रमणाला 
तोंड देऊन मुलूल सांभाळल्यामुळे राजारामाला संकटकाळी कर्नाटकात आश्रय 
घेता नाला. 

हरजीने कर्नाटकाचा बंदोबस्त उत्तम केला. कपटभावाने स्वत.वर चालून 
आलेल्या केशवपंतांकडून त्याने राष्ट्राची कामगिरी करवून घेऊन राज्यवृद्धी केली. 
हरजीसारखा दूरदर्शी आणि धोरणी मुत्सद्दी कर्नाटकात असल्यामुळे काही हिंदू 
पाळेंगारांचा चांगला लाभ होऊन मराठ्यांच्या प्रांताचे संरक्षण झाले. हरजोसारखा 
शहाणा व धूर्त मुत्सद्दी तेव्हा कर्नाटकात होता म्हणूनच चंदी प्रांतातील मराठ्यांची 
सत्ता कायम राहिली आणि त्याचा पुढील काळात राजाराम महाराजांना फारच 
चांगला उपयोग झाला. 


१. ए॥॥९-प, 00 52-59. २. दिचप्र, पृष्ठ ३५. 


११. संभाजीराजांचा राज्यकारभार 


पृवंग्रह : 

देशाचा राजा म्हणून राजाने राजघमं पाळावयाचा असतो. या 
राजधर्मात राज्याचे रक्षण, घमंरक्षण, चोख न्यायदान, प्रजादक्षता, प्रजेचे अभय, 
रयतेची कळकळ इत्यादी अनेक कतंब्ये समाविष्ट होतात. संभाजीने, राज्याचे रक्षण 
करावयाचे कसे प्रयत्न केले त्याची हकीकत ' मराठा-मुधल संघर्ष ' या प्रकरणां- 
तून विस्ताराने दिलेली आहे. प्रस्तुत प्रकरणात संभाजी महाराजांच्या काळात 
राज्यकारभार कसा चालू होता याची चर्चा केलेली आहे. आताण्यंत त्यांच्या 
राज्यकारभाराविषयी फारशी माहिती नव्हती. उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांच्या 
अभ्यासाने आणि संकलनावरून संभाजी राजांच्या कारकोर्दीतील राज्यव्यवस्थेचा 
बोध होऊ शकतो. संभाजी महाराजांनी राज्यकारभाराकडे दुलंक्ष केले, त्यांच्या 
कारकीर्दीत बजबजपुरी माजून सवंत्र विस्कळितपणा आलेला होता, अश्ली सर्व- 
सामान्य समजूत आहे. 

मल्हार रामराव चिटणीस संभाजी राजांच्या कारभाराविषयी लिहितो, 
“ दिवसेदिवस कबजीचे स्वाघीन अधिकच होत चालले. इतबार मनसबा सवं 
त्याचेच स्वाधीन. कोणीही पुरातन राज्यातील इतबारी त्याचो प्रतिष्ठा ठेवावी 
अथवा मसलतीत घ्यावा हे गोष्ट राहिली उद्रपणे शासन कोण्ही वर्णविचार न 
करितां शिरच्छेद करावा, एसे करोत चालले. कबजोचे सहवासे त्याचे वाममागं 
कर्म तेणेकरून फारच विचार राहिला नाही. माणूस मात्र फारच त्रास पावते 
जाले. सवं प्रजेचीही क्षोभता जाली. न्यायाची रोत राहिली नाही. देवद्वाह्मणांचे 
ठायींही निष्ठा राहिली नाही असे आच रण धरिले एक कबजी सांगतोल ते प्रमाण. 
दैवयोगे करून होणार काल प्राप्त झाला...मातबर व बुद्धिबंत व शूर होते ते 
हतवीर्य झाले. महाराजांनी नूतन पराक्रम करावा, नवे राज्यसाधन करावे. हे 
राहिले नाही. सुभेदार प्रांतातील वगरे तसेच गड किल्ले यांचे कारभारी, यांजवरि 
हा कारभार खातो म्हणून चुगली करितांच त्याचा विचार न कग्तां त्यास 
आणावा, मारावा, नागवावा. अंतरच असलिया शिरच्छेद करावा या भर्येकरून 
मातबर चार होते ते कोण्ही जवळ बोलन पावत. त्यास आपली आपलीच अवरू 
प्रतिष्ठा जतन होणे हेच येऊन पडले कबजीचे सांगणे मात्र प्रमाण. त्या नादे 


३३६ : शिवपुत्र संभाजी 


महाराज चालणार. त्यासच अनुमोदन देणे. मग विचार काय राहिला? तमकरे 
ध्यावे ( लुक्ष्वेगिरीने दुसर्‍याचे वित्त हरण करणे ), घरे बुडवावी, नागवावे. माणूस 
राज्यात वाढले ते काही परराज्यातून आणून वाढविले ऐसे घडत नाहो. ऐशी 
राज्यक्षयाचो लक्षणे होत चालली...वडिलोपाजित सेवकांच्या प्रतिष्ठा राहिल्या 
नाहीत...राज्यातील सर्व कारभारी किल्ले सुभे यांनी रोजमुरा वाटणे इत्यादिक 
बारीक मोठी वतंणूक करणे ते आज्ञा नेऊन करावी, तसे चालावे. हे थोरल्या 
महाराजांनो रीत घातली. बंदोबस्त हुकुमाशिवाय काडी न हालावी असे केले होते. 
त्या चालीने सरव जागजागांची लिहिली जावो. ते समयी सर्वाध्यक्ष कबजी (यांजवर) 
अतिप्रीती, त्यांनी इतका कारभार कोठवर करावा ऐसे म्हणावे व त्यास ' छंदो- 
गामात्य कवि कलश पंडितराव ' ऐसा किताब दिल्हा. तेव्हा सवं आला कारभार, 
* त्याजकडे जा ' म्हणावे. बाबांनी कागद पाहणे केलेलेच आहे, तथापि लिहिणार 
इतके काय म्हणून लिहितात, यात काय आहे, हंशील कलम ल्याहावे, ते चराठी 
कशास लिहितात व चंदोपर्यंत किल्ले घेऊन काय समजोन करणारांनी केले 
कळत नाही. ” ' 

इतिहासाची अस्सल आणि पुरेशी साधने उपलब्ध नसल्यामुळे इतिहास- 
कारांची मतेही बखरीत लिहिलेल्या गोष्टीसारखीच असत. क॑. गो. स सरदेसाई 
आपल्या ' उग्र प्रकृती संभाजी ' या पुस्तकात लिहितात की, “ संभाजीचा 
राज्यकारभार मराठी राज्याला हितकारक नव्हता. ” ' डॉ. सेन आपल्या 
१ १ठपाा$181102 895(ल्या 0 (1९ ७181311135 ” या पुस्तकात म्हणतात की, 
४ 5811003) ७80 5०७९८८0 ७३ 31021 5 5४डॉटय ० डठणाणांझाडठया 
6 ७८७30 00 000 (0 100010४८ 11” * कै. न्या. महादेव गोविद रानडे 
आपल्या “ १15०८ 0 ॥॥८ १७1313 ०0७८ ” या पुस्तकात म्हणतात की, 
१ ,,0/ 5800109081 ९8 100८ ७८ 830 (0 ७8४८ 10९6. ७८ ०0000४. 
1०८ ७५॥(३ ?1301855, ७९०७ ५1(03119 5९1 8510८, ०८35920 (० ७८31 ८ 
16$90॥४७॥!४ ० 1012 10 5801008315 ऐप. 110८ लश] 810 एका 
ब्ा802टला21(5 0 1151810010 ४टा८ 1९216021०0, (७८ 50ठाटा5 कला ७0 
१४0 ८९०8119, ॥८ ७॥ 10115 फटाट 00 0100119 छढया$0008 00 
छ़०१३७००८0 हात ठीडयालट 1८४०॥००५ भटाट डिपालत (0 ८ एषट्रोत्ड 
७००५. ०३०0४ 1८४11८0. 2४०१ '0टाट, 300 ॥ ७०७5४ ]७$. डॉ 
(७६ ७८ १018827200 0९50200020 10(0 (1८. 1)०0०030 छा 80 डागा ऱ 
८५॥॥8(८6 8( (0166 18015 01 311 80015... ”" 


१. मराचिब, पृष्ठ १९-२०. २. उंस-स, पृष्ठ १०३. 
३. 4801-55, 9 55 (० 80. ४. २११1-10, 0 78. 


राज्यकारभार-राजाचे अधिकार ३३७ 


पूर्वी याच बखरींच्या आधारावर नाटके लिहिण्यात आली. त्यामुळे या 
नाटकांतूनही संभाजी महाराजांच्या गैर कारभाराबद्दल उल्लेख आढळतात. ' राज- 
संन्यास ' या कै. राम गणेश गडकरी यांच्या नाटकात संभाजीने राजधर्म सोडला 
या मुद्यावरच भर दिलेला आहे. के. ओंधकरांनी तर * बेबंद्ाही ' हे नाव आपल्या 
नाटकाला देऊन संभाजी राजांच्या कारकोर्दीत अंदाधुंदी माजल्यावरच आपले 
कथानक आघारलेले आहे. “ पिढ्यान्‌ पिढ्या पसरलेल्या पारतंत्र्याची अंधारी रात्र 
ओसरून नुकता कुठे मराठ्यांचा स्वातंत्र्यसूयं उगवला नाही तोच बेबंदशाहीने 
ग्रासले. या बेबंदशाहीत केव्हा काय घडेल याचा भरवसा राहिलेला नाही. ” असा 
उल्लेख केला आहे. 

उपलब्ध असलेल्या मराठी साधनातून संभाजी महाराजांचा कारभार कसा 
चालत होता याचे विवेचन या प्रकरणात करावयाचे योजिले आहे. 


राजाचे अधिकार : 


शिवाजीमहाराज हे राजा म्हणून शासनाचा मध्यविदू होते. ते शास्त्रांच्या 
आधाराने कायदेकानू करणारे, न्यायदानाचे प्रमुख आणि सेनाप्रमुख होते. म्हणजे 
ते सावंभोम होते. राज्याचे प्रमुख म्हणून समाज-व्यव€्थाही त्यांच्याचकडे होती. 
मराठ्यांच्या राज्ययंत्रणेची ती एक अपरिहायं स्थिती होती. शिवाजीमहाराज 
विविध धर्माच्या प्रजेच्या स्वास्थ्याची आणि स्थर्याची हमी देत असत. ' राजा 
कालस्य कारणम्‌ ' ही उक्ती शिवाजी राजे किवा इतर प्राचीन राजांच्या बाबतीत 
अगदी सत्य होती. 

संभाजी राजेही शासनाचे मध्यबिंदू होते. ते शास्त्राच्या आघाराने कायदे- 
कानू करणारे, न्यायदानाचे प्रमुख आणि सेनाप्रमुख होते तेही विविध धर्मांच्या 
प्रजेच्या स्वास्थ्याची आणि स्थर्याची हमी देत असत. संभाजीने राज्याचे वारस 
म्हणून सर्व सत्ता आपल्या हातात घेतली. त्यांचा राज्याभिषेक होऊन अष्टप्रधानांची 
नेमणूक होईपयंत त्यांनी स्वतःच्या अधिकारात अनेक ठिकाणी पत्रव्यवहार केला. 
अशी सुमारे २०-२५ पत्रे उपलब्ध आहेत. त्याशिवाय त्यांच्या नावाची इतर 
अनेक पत्रेही उपलब्ध आहेत. ' शिवाजीमहाराज निघन पावल्यानंतर एक महिन्याने 
लिहिलेल्या म्हणजे दि. ६ मे १६८० रोजी लिहिलेल्या पत्रात त्यांच्या नावाचा 
शिक्का उपलब्ध आहे. 

संभाजीराजांचा शिक्का : ' “ श्री. शंभो : शिवजातस्य मुद्राद्यौरिवराजते । 

यद्‌ कसेविनी लेखा वतंते कस्यतो परि ।। याचा अयं असा : संभाजीची 


१. संकाप-जो २. अमराअ-जो, भाग १ ला, पृष्ठ २२२- 
शरि. सं....२२ 


३३८ : शिवपुत्र संभाजी 


हो मुद्रा सूयंप्रभेप्रमाणे शोभते व ज्या मुद्रेचा आश्रय करणारी लेखासुद्धा कोणावरही 
सत्ता चालविते, ती ही शिवाजोपुत्र शंभूची-संभाजीची मुद्रा प्रकाशित होत आहे. 


दि ५ मे १६८० पासून संभाजीने पोर्तुगीज व्हॉइसरॉयशी पत्रव्यवहार 
सुरू करून आपण राजा झाल्याचे जाहीर केलेले होते. सवं सत्ता हातात घेण्याच्या 
दृष्टीने त्यांनी योग्य तीच पावले टाकलेली होती. 

शिवाजीमहाराजांप्रमाणेच त्यांनी सवं बाबतीत आपल्याकडे अधिकार 
घेतलेले होते. या अधिकारांची अंमलबजावणी करावयाची वेळही त्यांच्या कार- 
कोर्दीच्या पहिल्या वर्षा दीडवर्षातच आली. त्यांच्याविरुद्ध झालेल्या दोन कटांमुळे 
भे १६८० च्या दुसऱया आठवड्यात रायगडावर काही लोकांना आणि मोरोपंत- 
प्रधान, अण्णाजीपंत-सचीव आणि न्यायाधीश प्रल्हादपंत यांस कंद केले. परंतु चार 
महिन्यांनीच त्यांना मुक्‍त करण्यात आले. प्रल्हादपंतांना दोन महिन्यांनी मुक्‍त 
केलेले दिसते. ' १६८१ सालच्या जानेवारीत संभाजीमहाराजांचा राज्याभिषेक 
झाला. परंतु १६८१ च्या ऑगस्ट महिन्यात त्यांच्यावरील विषप्रयोगाच्या कटा- 
नंतर संभाजीराजांनी कविकलशाच्या सांगण्यावरून अण्णाजी दत्तो, बाळाजी 
आवजी चिटणीस, सोमाजी दत्तो, हिरोजी फर्जद आणि इतर २०॥ २५ लोकांना 
देह॒दंडाची शिक्षा दिली. 

शिवाजीमहाराजांच्या पद्धतीनुसार संभाजीराजांः्या राजमंडळात ते स्वतः 
आणि ९ प्रधानांचा समावेश होता. हे राजमंडळ आठ शाखांत विभागलेले होते. 
(१) स्वारी राजश्री स्वामी ( राजा स्वत: ), (२ ) स्वारी अष्टप्रधान, (३) 
सुभे लष्कर. (४ ) सरदेशमुखी ( राजाचे खाजगी वतन ), (५ ) किलेहाय, 
(६) हाशमराव, ( ७ ) सुभे मामलेदार, ( ८ ) वतनदार. * 

राजाचे दरकदार हे पुष्कळ वेळा राजमंडळाचे मंत्री म्हणून काम करीत. ते 
पृष्कळ वेळा निणंय देण्यासाठी असलेल्या मजलीसमध्ये (५. 01 01 8550015 
फ्रि ४७९३॥ : 3 २०४७ (6०७1 ) भाग घेत. मजलीसमध्ये राजमंडळातील 
इतर सभासद असत. ' संभाजीच्या कारकौर्दीत राजमंडळाचा उल्लेख आढळतो. * 

राज्याच्या राजमंडळातील सर्व वरच्या दर्जाच्या अधिकार्‍यांची, मंत्र्यांची 
नेमणूक राजाकडून होत असे. राजमंडळ हे कारभारी मंडळ आणि न्यायमंडळ 
अशा दुहेरी कक्षेत काम पाहात असे. राजमंडळातील राजाचे मंत्री व दरकदार 
यांना राज्यात निघालेल्या हुकुमांवर ते बरोबर असल्याची मान्यता द्यावी लागे. 


१. शिचसा, खंड १२, लेख ८९, पृष्ठ ५५. 
२. 1801-0. ३. कित्ता. 
४. शिचसा, खंड ९, ले. ६५-६६; खंड २, ले. ३९७, पृष्ठ ३९९. 


राज्यकारभार-अष्टप्रधान : ३३९ 


अष्टप्रधान * 

संभाजी महाराजांनी पूर्वीची अष्टप्रधानांची पद्धत तशीच चालू ठेवलेली 
होती. ती पुढे दिल्याप्रमाणे होती. 
(१) पेशवा: 

शिवाजी महाराजांच्या काळातील मोरोपंत पिंगळे हा पेशवा संभाजी 
राजांच्या कारकोर्दीच्या प्रारंभीचे काही दिवसच पेशवा होता. महाराजांना 
पकडण्याच्या कटात त्यांचा हात अतल्यामुळे मे जून १६८० च्या सुमारास त्यांना 
कैद केले. ते रायगडी २९ सप्टेंबर ते १२ ऑक्टोबर १६८० च्या दरम्यान वारले. 
मध्यंतरी संभाजी राजांनी कोणालाही पंतप्रधान पदावर नेमले नसावे. दि. २८-८- 
१६८० च्या महाराजांच्या पत्रावर प्रल्हाद निराजीची मुद्रा आहे.' पण त्यावरून 
त्यांचा नेमका हुद्दा समजत नाही. मोरोपंताबरोबर त्यांचा मुलगा निळो मोरेश्‍वरही 
कंदेत होता. दि. २९ सप्टेंबर ते १२ ऑक्टोबर १६८० च्या दरम्यान निळोपंतांना 
मुक्‍त करून पेशवाई दिली.* संभाजी महाराजांच्या अखेरीपर्यंत निळोपंत हाच पेशवा 
होता. दि. ९-७-१६८१ पासून दि. ९-१२-१६८८ पर्यंतच्या काळातील निळो- 
पंतांची २०-२१ पत्रे उपलब्ध आहेत. 

महत्त्वाच्या कागदपत्रांवर “ श्री शंमुभुज नोत्कंठ मोरेश्‍वर सुत निलकंठ ” 
असा त्यांचा शिक्का आहे. 

निळोपंतांकडे कल्याण-भिवंडी प्रांतांचा सरसुभा होता. निळोपंत आघाडी 
वरही जात असे. १६८५ सालच्या मार्चमध्ये थोडे दिवस निळोपंतांचा भाऊ 
गंगाधर मोरेश्‍वर हा प्रधान होता. जून १६८५ सालचे निळो मोरेइवरचे पत्र 
उपलब्ध आहे.' हा इंग्रजांशी बोलणी करीत असे." 
(२) मुजुमदार किबा अमात्य : 

संभाजी महाराजांच्या कारकीर्दीच्या सुरुवातीस रघुनाथ नारायण अमात्य 
होता. संभाजी महाराजांच्या दानपत्रावर ( सन १६८० ) रघुनाथ नारायण याचा 
अमात्य म्हणून शिक्का आहे. परंतु अण्णाजी दत्तोला दि. २९ सप्टेंबर ते (२ 
ऑक्टोबर १६८० च्या दरम्यान अटकेतून मुक्‍त करून त्याला मुजुमदार केले." 
त्यानंतर दि. १२-१२- १६८० ते ९-१-१६८१ च्या दरम्यान रघुनाथ नारायण 
हणमंते यास चंदी येथे कंद केले. 


१. शिचसा, खंड १२, ले ८९, पृष्ठ ५५. २. शिचप्र, पृष्ठ ३०, 
३. सनदापत्रे पृष्ठ १३२, ले ४; शिचसा खंड २, ले ३९७. 

४. शिचप्र, पृष्ठ ३०. 

५. शिचप्न, पृष्ठ ३०. ६. कित्ता. 


३४० : शिवपुत्र संभाजी 


अण्णाजी दत्तोकडे मुजुमदारीचा कारभार १६८१ च्या ऑगस्ट पर्यन्त होता, 
वबिषप्रयोगाच्या कटांत त्यांचा हात होता म्हणून त्यांना मारळे तेव्हा सारा कारभार 
खंडेराव पानसंबळ यांजकडे दिला होता.' कदेत असलेल्या रघुनाथ नारायण हणमंते 
यांस १६८२च्या डिसेंबर महिन्यापूर्वी केव्हा तरी मुक्‍त केले. त्यानंतर ते कर्नांटकातून 
येऊन संभाजीला भेटले, डिसेंबर १६८२ ते जानेवारी १६८३ या काळात ( पौष 
१६०४) संभाजीराजे आणि त्यांची भेट झाली. त्यानंतर राजांनी रघुनाथ नारायण 
हणमंते यांस मुजुमदार केळे.' मुजुमदा'रपद मिळाल्यापासून चार-पांच महिन्यांतच 
म्हणजे दि. ४ मे १६८३ रोजी ते वलणी येथे मृत्यू पावले.' 
त्यानंतर्‌ त्यांचा मुलगा नारायण रघुनाथ याला अमात्यपद दिले. दि, 
१९-९-१६८५ ब दि. (६-३-१६८६ ची त्यांची दोन पत्रे उपलब्ध आहेत." 
रघुनाथ नारायणचा दुसरा मुलगा तिमाजी याला कर्नाटकात मुजुमदार म्हणून 
नेमळे होते. " 


(३) सचीव-सुरनोस : 

शिवाजी मह!राजांच्या काळात हे पद अण्णाजी दत्तोकडे होते. त्यांचा 
कटात हात असल्याने मे-जून १६८० मध्ये अटक करण्यात आल्यावर सचीव 
वद काही फोळ आबाजी सोनदेव यांच्याकडे देण्यात आले. १६८० च्या ऑगस्ट 
महिन्यात राजांनी केलेल्या दानपत्रावर आबाजी सोनदेव यांचा सचीव म्हणून शिक्का 
आहे. आबाजी सोनदेव मरण पावल्यावर हे सचीवपद रामचंद्र निळकंठ भादणेकर 
याला दिले.' कुडाळपासून तुंगभद्रेपयंन्तचा प्रांत त्याच्या तान्यात होता. त्याने 
१६८३ मध्ये पोतृंगेजांशी पत्रव्यवहार केला होता. त्याची पत्रे उपलब्ध आहेत." 
त्याच्याकडे १६८५ सालापर्यन्त सचीवपद होते. मे १६८५ मध्ये ते शंकराजी 
नारायण गांडेकर याला दिले. हे पद त्याच्याकडे संभाजीराजांच्या अखेरपर्यंत 
राहिले. त्यांच्याकडे मावळ व उत्तर कोकण सुभा सोपविला होता. शंकराजीची 
चार पत्रे उपलब्ध आहेत. “ सचीव म्हणून काम करण्यापूर्वी शंकराजी नारायण 
संभाजीच्या कारभारात अधिकारी होता. 


१. भाइसंम, द्वितीय वृत्त, शके १८३६, पृष्ठ ६२. 

२. शिचप्र, पृ'्ठ ३२. ३. कित्ता. 

४. श्रीसाका, ठेख ५९; मइसा, खंड ८ लेख ४०. 

५. इऐति-शके १८४०, वर्षे ३ रे, पृष्ठ ४१. ६. 1591-60, 9 270. 
७. पेद, ३१, ले. १८४, पृष्ठ १६९, 

<. महसा, खंड १५, ले. २८९, २१५; मइसा, खंड १७, ले. १८1१९ 


राज्यकारभार-अष्टप्रधान : ३४१ 


(४) डबोर सुमंत: 

शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या वेळी जनार्दैत नारायण हणमंते 
यांची नेमणूक सुमंत पदावर केठेली होती. त्यांच्या मृत्यूपर्यंत म्हणजे दि. २५-६ 
१६८३ पर्यंत ते या पदावर होते. ' यांच्याकडे पन्हाळघाचा सुभा होता. त्यांनी 
दि. २८-७-१६८० रोजी सोम नाईकास प्र लिहिलेळे आहे. ' संभाजीराजांनी 
रामसिगाला लिहिलेल्या पत्रात जनार्दन पंडिताचा उल्लेख आढळतो. ' 

परंतु डवीरी पुढे वासुदेव जनार्दनकडे चालू राहिली असावी. त्यानंतर 
बाळकृष्ण बासुदेव यांजकडे ती गेली. पुढे वासुदेव जनार्दनाते संभाजी महाराजां" 
जवळ सेवा केली होती-" 


(५) सरनोबत : सरसेनापती : 

हंबीरराव मोहिते हा शिवाजी महाराजांच्या वेळेपासून सेनापती होता, 
(एप्रिल १६७४). संभाजीच्या कारकीर्दीत तो त्याच्या मृत्यूपर्यंत त्याच पदावर 
होता. एका साक्ष पत्रावर हंबीररावाचा शिक्का आहे." हा शिक्का असा : 

श्री “ मंछि व माहानुभाव सेनाधीश हंबीरराव. ” 

युद्धकलेत हंबीरराव तरबेज असून त्याते अनेक आघाड्यांवर मुळांना 
चांगल्या प्रकाराने प्रतिकार करून युद्धात उत्कृष्ट कामगिरी बजावलेली आहे. 

दि. २० डिसेंबर १६८६ च्या सुमाराचे हंबीररावाचे एक महत्त्वाचे पत्र 
उपलब्ध भाहे. या पत्रात कोल्हापूर-पन्हाळा भागात झालेल्या मुघल हल्ल्याला 
हंबीररावाने प्रतिकार केल्याचा उल्लेख आढळतो. त्यावरून शिवाजी महाराजांच्या 
तालमीत तयार झालेल्या लोकांचा आत्मविश्वास कोणत्या प्रकारचा होता हे 
चांगले समजते. १६८७ च्या ऑक्टोबरमध्ये मुधळांनी वाईपर्यंत घडक मारली 
होती. त्या झुंजीत हंबीरराव गोळा लागून ठार शाला. हुंबीररावाच्या मृत्यूनंतर 
मालोजी धोरपडे सेनापती झाला. तोही फेब्रुवारी ६८९ मध्ये भाळेल्या लढाईत 
मरण पावला. 
(६) पंडितराव किवा दानाध्यक्ष : 

१६७३ सांलापासून मोरेश्वर पंडितरावाकडे दानाध्यक्षाची कामगिरी 
होती. संभाजीच्या कारकीर्दीतही हे पद त्यांच्याकडे चाळू होते. १६८१-१६८६ 
सालातील त्यांची पंडितराव म्हणून ८-९ पत्रे उपल्ब्ध आहेत. * 


१. शिचप्र, पृष्ठ ३२. २. मासघ-स, खंड २, ले. ४५७. 
३. प्05-15, 7 209/4. 

४. सातारा नोंदणी नं. ३५५ : हणमंते-सातारा ४०1 1४०. 15. वे. द. 
५. मइसा खंड १५, ले. १०-११ पृष्ठ १९-४० ६. संकाप-जो. 


३४२ : शिवपुत्र संभाजी 


अनुपुराणात केशव पंडित पंडितराव असल्याचा उल्लेख आढळतो. परंतु 
त्याच्या नावाची पत्रे मिळत नाहीत. याच केशव पंडिताने संभाजीला लहानपणी 
'रामायण सांगितले होते. 
(७) वाकेनिबीस : 

शिवाजोमहाराजांच्या काळात दत्ताजी त्रिमल यांच्याकडे वाकनिसाचे काभ 
होते. त्याच्या ताब्यात कर्नाटक होता. “ वरघाट वाईपासून कोपल तुंगभद्रेपावेतो 
देश नेमून दत्ताजी वाकनीस याचे स्वाधीन केले. त्याच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा 
रामचंद्र मुतालिक होता. ” 
(८) मुख्य न्यायाधोज् : 

शिवाजीमहाराजांच्या वेळेपासून प्रल्हाद निराजी हा न्यायाधीश होता. 
संभाजीराजांच्या कारकीर्दीत नोव्हेंबर १६८८ सालापर्यंत म्हणजे तो पकडला जाई- 
थ्यन्त त्याच पदावर होता. (६८० च्या ऑगस्टमध्ये काही काळ तो मुख्यप्रधान 
असावा. * त्याच्या नावाची पत्रे उपलब्ध आहेत. ' त्याने इंग्रजांशी पत्रव्यवहार 
केला होता. " 

न्यायदानाच्या बाबतीत सर्व अधिकार प्रल्हाद निराजीकडे होते. त्याने दिलेले 
निर्णय कविकलश अमलात आणीत असे. 

त्याचा शिक्काही उपलब्ध आहे. * ही मुद्धा अशी : 

* लक्ष्मीनृसिभ । क्तश्रीनीररायान्धि । सन्मणे : ॥ 
प्रल्हादव । धिनी मुद्रा । प्रल्हादस्य । विजयते ।॥ '' 

कविकलश-छंदोगामात्य : 

संभाजी राजांच्या कारकीर्दीत छंदोगामात्य या पदाची भष्टप्रधानात भर 
पडली असा समज असला तरी शिवाजीमहाराजांच्या राज्याभिषेक प्रसंगी, 
“ उत्तरेस छंदोगामात्य प्रधान रघुनाथ पंडितराव सुवणं कलश मधुपूर्ण घेऊन उभे 
राहिले.” असा उल्लेख आढळतो.* 

संभाजी महाराजांच्या कारकीर्दीत कविकलश याचा प्रामुख्याने उल्लेख येतो. 
संभाजी राजांशी अनेकजण एकनिष्ठ: होते. अशाच स्वामिनिष्ठ सेवकांत कविकल- 
झाची गणना करावी लागेल. कविकलशासंबंधी अनेक गैरसमजुती प्रचलित आहेत. 


१. ऐसंसा, खंड ५. लेख २५. २. शिचसा, खंड १२, लेख ८९. 

३. कित्ता; मइसा, खंड २१, लेख ४५. 

४. रे : 081080 ॥४॥७]॥ (० 861, 16-2-1684. 

५. मइसा, खंड १५, लेख ११, पृष्ठ ४०; शिचसा, खंड १२, लेख, ८९. 

६. इतिसं-पा, सन १९०९, पुस्तक २ रे, अंक ३ रा, पृष्ठ ९; सशिचिदर, 
पृष्ठ ३३०७. 


राज्यकारभार-कविकलश : ३४३ 


काब्यातून, बखरीतून, त्याच्याविषयी बराच विपर्यास केलेला दिसतो. कविकलशाला 
कँबजीवांबा, कलुशाकवजी म्हणून म्हणत असत. काही ठिकाणी त्याला कलीचा 
अवतार समजून श्विवाजी महाराजांनी सुरू केलेल्या राज्याचे व धमंसंस्थापनेचे 
उच्छेदन करण्याकरिताच तो प्रकट झाला होता असेही म्हटके आहे. काही जुन्या 
लेखांचा रोख असा होता की कळशा हा औरंगजेबाकडून संभाजी राजास भ्रष्ट 
करण्याकरिता व कुमार्गास लावून, त्याला धरून बादशहाचे स्वाधीन करण्याकरिता 
विडा उचलून आला होता 

मल्हार रामराव चिटणीस बखरीत कविकलशाविषयी खालील माहिती 
दिली आहे : “कवि कलुषा कबजी म्हणोन कनोजी ब्राह्मण बहुत विद्ान, मंत्र- 
झास्त्र विद्या आगम त्यास बहुत गम्य, असे होते. त्याची स्त्रीही चतुर होती. 
त्यांणी महाराज वश्य करावे म्हणून वद्चीकरण मंत्रप्रयोग करून महाराजांची बहूत 
जवळीक व कृपा संपादून अगोदर समीप राज्याभिषेकापूर्वी होतेच. वशीकरण-मार्गा 
विशी अनुष्ठाने प्रयोगसंपत्तीकारणे व राज्यवृद्धी होणे, यश येणे असे समजावून 
प्रयोग अनुष्ठान करविले. पुढे दिवसेंदिवस बुद्धीस भ्रंश पडून त्या मार्गात अनु" 
सरावे असे केले. रेडे मारून त्यांचे ओले कातड्यावर अनुष्ठाने व मद्यमांस पशु- 
वघाची बहूत करू लागले. ब्राह्मणापासून प्रयोग करविणे यांत महाराजांचे अंत:- 
करण बहुत व्याप्त जाहले. कोणी हे करणे युक्‍त नव्हे असे बहुत सांगून कळविले 
असता त्यासच दरबार मना करून कद करावे, असे होळ लागले.”' वर 
दिल्याप्रमाणे इतरही बखरींत कविकलश्ाविषयी असेच वणंन केलेले आढळते* 
बखरींच्याच आधारे लिहिलेल्या संभाजीराजांवरील नाटकातही संभाजीला दारू 
आणि इतर व्यसनांच्या स्वाघीन करणारा एक सूत्रधार म्हणून कविकलशाचे 
ब्यक्तिचित्र रेखाटले आहे. एका नाटकात त्याला मुख्यप्रधानपदही अर्पण करण्यात 
आलेळे आहे. तुळशी आणि संभाजी यांच्या व्यभिचाराला उद्युत करणारा, 
कपटवृत्तीने संभाजीला संगमेश्वरला आणून मोगलांच्या स्वाघीन करून देणारा 
खल्पुरुष म्हणून तो रंगविलेला आहे. ईशवरदास नागर, मानुत्‌ची, रॉबटं ऑमं या 
समकालीन लेखकांनी कलशाने फितुरी केली असे आरोप केलेले आहेत. 

परशुराम चरित्रात कविकलशाविषयी खालील उल्लेख केलेले आहेत : 

* पाछा पासोनी मंत्रश्ञास्त्री कबजी आला नृपा आश्रये । संभाजीवर 
मोहोमंत्र पडता दुर्बुंधी झाला वस्ये । मंत्री मुख्य करूनि तोचि कवजी होणार 
इच्छा हरी । ”' संभाजी महाराजांच्यावरील एका पोवाड्यात कविकलशाचे वर्णन 
आढळते : “ संभाजी राज। राज्य करू लागला ॥ कबजी बाबाध कारभार दिधला ॥ 
तेणे मोगल संतोषला ॥ येऊन पुण्यात बैसला ।। मोगले हीकमती जे केली।। विलाती 


१. मराचिब, पृष्ठ ९. २. ताकाका-प, क्र. ३ पृष्ठ १४. 


३४४ : शिवपुत्र संभाजी 


वोस पाडिली ।। बापडी मावळे गड टाकून पळाली । यकापुढं यक पळती गडापुढं 
गड सांडितो ॥। बापडी हवालदारे सबनिसे दीने होती ।। यैस्तो गडाची गति । 
तैसीच घोड्याराऊता'ची व्याती । पंच हजारीस पांच तटे उरती ॥ बाबाने केले 
बाबापण ।। राज्य बुडवीले आपण ।। बांधोन दील्हे संभाजी तुज जाण ॥ ' हा 
पोवाडा अपूर्णच आहे. 

बहिरो विठ्ठल लोणकर याच्या चाकरीच्या संदर्भात कवि-कलशाचा संबंध 
आला होता. तुकोजी कृष्ण लोणकर हा वाडवडिलांपासून शिवाजीमहाराजांकडे 
नोकरीस होता. हा बारा मावळचा मुजुमदार होता. नोकरीत असता बराच पैसा 
खाऊन तुकोजी श्रीमंत झाला होता. अण्णाजी दत्तो कमाविसदार आपल्याकडे 
केव्हातरी पहाणीस येईल य भीतीने तो संपत्ती झाकून असे. अण्णाजी दत्तो 
एकदा फिरत फिरत मावळात गेला. त्यावेळी तो तुकोजीच्या घरी गेला. तुकोजीने 
अण्णाजीला मेजवानी दिली, व आपली संपत्ती न झाकता त्याचे प्रदश्षंनच केले. 
अण्णाजीने जेवण झाल्यावर त्याचे घर जप्त केले. यासंबंधी अण्णाजीने सर्व माहिती 
महाराजांना कळविली. त्याची सर्व मालमत्ता घेऊन शिवाजी महाराजांनी तुकोजीला 
बोलाविले. त्याला चाळीस हजार खंड बसवून, त्याचा रोजगार बंद करून त्यास 
महाराजांनी वाराणशीस जाण्यास सांगितले. यात्रेला जाताना तुकोजीने महालचा 
मोहसबा बहिरो विठ्ठलाकडे दिला. तुकोजीपंत यात्रेला गेला असताना शिवाजी 
महाराज मरण पावले. 

संभाजी महाराज राज्य करू लागताच एक ब्राह्मण व दोन माणसे घेऊन 
बहिरो विठ्ठलळ लोणकर दरबारात गेला. त्याने पेशवे, सुरनीस, अष्टप्रधान, 
यांच्याकडे रोजगारासाठी विनंती केली. तेव्हा ते त्याला म्हणाले की, “या 
राज्यात काही रदबदल चालत नाही. अवघी रदबदल कविकलस कबजीबाबा 
यांजकडे जाली आहे. त्याकडे जाणे. त्याचा उपार्जना करणे ते रोजगार सांगतील." 
परंतु कविकलशाने, जो रोजगार मागावयास येईल त्याने आपणास येऊन भेटावे, 
आपण त्यास प्रायश्चित्त देऊन आपले पंक्तीस आपले बायकोचे हाते भोजन 
घालावे, मग त्यास रोजगार घालावा, अशी प्रथा पाडली होती. हा करार ऐकून 
बहिरो विठ्ठल कबजीकडे गेला नाही. संभाजी महाराज गांगोलीस जाण्यास निघाले 
तेव्हा बहिरो विठ्ठलने त्यांची घाटात गाठ घेतली, आणि रोजगार मिळविण्याची 
खटपट केली. ' 

त्या काळी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण तद्देशीय ब्राह्मणांना कमी लेखीत असत. 
कविकलश हा कनोजी ब्राह्मण असल्यामुळे महाराष्ट्रीय ब्राह्मण त्याच्याशी सह- 


१. ऐपो-के, पृष्ठ ३३८. 
२. श्री. य. न. केळकर यांनो भा. इ. सं. मंडळात वाचलेले एक अश्रकाशित टिपण . 


राज्यकारभार-कविकलश : ३४५ 


भोजन करीत नसावेत. या खूढीतून दिसून येणारा स्वत:चा कमीपणा नाहीसा 
करण्यासाठी जो ब्राह्मण नोकरी मागण्यास येईल त्याला प्रायश्चित्त देऊन आपल्या 
वंक्तीस भोजन देऊन त्यांना आपल्यासारखे करण्यासाठी कविकलशाने वरोलप्रमाणे 
करार केला असावा. 

कविकलश कशाक्‍त पंथाचा होता. त्याला मुख्य प्रधानपद दिल्यामुळे राज्य 
कारभारात तांत्रिक पंथाच्या लोकांचे वर्चस्व वाढले होते असे अनुपुराणात म्हटले 
आहे. ' 

कविकलशाच्या वर वणंन केलेल्या चरित्रापेक्षा अगदी वेगळे चित्र संभाजी- 
राजांच्या काळातील अस्सल ऐतिहासिक कागदपत्रातून पाहावयास मिळते. कवि- 
कलश हा एक उत्तर हिंदुस्थानी कनोजी ब्राह्मण. हा हिंदी कवी होता. शिवाजी 
महाराज आग्र्‍्याहून सुटून आले तेव्हा त्यांनी कबकलश नावाच्या भोसल्यांच्या 
कुलोपाध्यायास, काही पसे व रत्ने देऊन संभाजी याला बनारस येथे त्याच्या 
स्वाधीन केले. शिवाजी महाराजांनी त्यास सांगितले की “ मी सुखरूप पोहोचल्याचे 
तुला पत्र लिहिले की सांगितलेल्या मार्गाने त्याला परत आणावे, ” ' असे खाफीखान 
म्हणतो. खाफीखानाची माहिती ग्राह्य धरली तर संभाजीचा बालपणापासूनच 
कविकलशाशी संबंध आला होता असे दिसते. यानंतर शिवाजी, संभाजी व कवि- 
कलश यांची गाठ केव्हा पडली यासंबंधी कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. उपलब्ध 
कागदपत्रांवरून संभाजीराजे व कविकलश यांचा संबंध राजे गादीवर आल्यानंतरच 
आलेला दिसतो. 
राज्यकारभारात प्रवेश : 

शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर वारसा हक्‍्कावरून झालेल्या कलहात 
अष्टप्रधान मंडळात दोन गट पडले. सोयराबाई व राजाराम यांच्या पक्षाचे 
काही मंत्री होते, तर काही संभाजीराजे यांच्या पक्षाचे होते. अशा परिस्थितीत 
महाराजांना आपल्या बाजूचा आणि आपल्या विश्‍वासातला कोणीतरी असावा असे 
वाटणे साहजिकच होते. या परिस्थितीतून कबिकलशाचा राजकारणात प्रवेश 
झालेला असावा. अजितोदय नामक संस्कृत ग्रंथाप्रमाणे संभाजी राजे व कविकलद 
यांचा संबंध औरंगजेबाचा चौथा मुलगा सुलतान अकबर हा आश्रयास येण्यापूर्वी 
( मे-जून १६८१ ) केव्हा तरी आला. 

१६८१ च्या ऑगस्ट-सप्टेंबरपासून संभाजीने कलशाला विश्‍वासात 
घेऊन त्याच्या सल्ल्यानुसार काही राजकीय निणंय घेतले होते. स्वतःविषठद्ध 
झालेल्या विषप्रयोगाच्या कटानंतर संभाजी राजांनी कविकलशाच्या बोले (सांगण्या- 
वरून ) मागती अण्णाजी दत्तो सचीव याजवर इतराजी करून मार दिल्हा त्या 


१. पका-स. २. शिचवृ, खंड ३. 


३४६ : शिवपुत्र संभाजी 


माराने राजश्री अण्णाजो पंत व बाळ प्रभु व सोमाजी दत्तो व हिरोजी फ्जन 
वरळी खाले कंद करूत मारिले, ' असा जेघे शकावलीत उल्लेख आहे. जेघे- 
झकावलीत व उपलब्ध मराठी साधनांत कलशाविषयी हाच पहिला उल्लेख 
आढळतो. 

कविकलशाला छंदोगामात्य हे पद दि. ३-८-१६८४ पूर्वी केव्हातरी 
दिलेळे असावे; कारण त्याच पत्रात प्रथम त्याच्या नावापुढे छंदोगामात्य हे पद 
जोडलेले आढळते. छंदोगामात्य ह्या शब्दाबद्दल ग्रॅंड डफ छंदोगौमात्य असे लिहितो 
आणि या शब्दाचा अर्थ ४४५७००10८८ 01 ४८१8'5 असा टीपेत देतो. परंतु या 
दोन्हीही गोष्टी बरोबर नाहीत. शुद्ध शब्द छंदोगामात्य असा असून त्याचा अथ 
“ सामवेदाध्यायी प्रधान ” असा आहे. छंदोगामात्य म्हणजे सामवेदी ब्राह्मणांची 
व्यवस्था करणारा अधिकारी. या इसमाची दुसरी पदवी कविकलश होती असे 
ग्रॅंड डफ म्हणतो. कलश ह्या शब्दावरून तत्कालीन मराठ्यांनी कलुशा हे कुविख्यात 
विशेषनाम निर्माण केले. फारसी व उदूं भाषेत कलुशा म्हणजे कुंटण असा अथ 
आहे. कविकलश या नावातील कवि हो अक्षरे गाळून कलश या शब्दाचा कलुशा 
असा उच्चार थट्टेखोर व मत्सरग्रस्त लोक करू लागले. विक्रमांकदेव चरित्रात 
बिल्हणाने आपल्या पूर्वजांची राजकलस, ज्येष्ठकलस, मुक्‍तीकलस, अशी नावे 
दिलेली आहेत. त्याच धर्तीचे हे कविकलश नाव असावे. ग्रेड डफ म्हणतो त्या- 
प्रमाणे हो पदवी नाही. कविकलश व छंदोगामात्य या दोन्ही संबंधातील ग्रॅंड 
डफची विधाने निराधार व अज्ञानमूलक आहेत. कविकलशाला “ पंडीतराई " 
( पंडीतराव ) हे पद दिले होते असे ग्रेंड डफ म्हणतो, पण तेही निराघार आहे. 
कारण संभाजी महाराजांच्या कारकीर्दीच्या सुरुवातीपासून मोरेश्‍वर पण्डीतराय 
यांची १६८६ पयंतची अनेक पत्रे उपलब्ध आहेत.' कविकलशाला दिलेले छंदो- 
गामात्य हे पद पुढे पेशवाईतही चालू होते. सन १७२८ मध्ये नारो प्रल्हाद याला 
छंदोगामात्य पद लावलेले आढळते. * 

१६८१ मध्ये अष्टप्रधानांच्या नेमणुका झाल्यानंतर कलशाकडे काही कामे 
सोपविली होती. संभाजीराजे व जयपूरचा राजा रामसिंग यांनी औरंगजेबाची 
सत्ता उलथून पाडण्यासाठी एक मनसुबा रचला. तेव्हा रामसिंगला लिहिलेल्या 
पत्रात ( १६८२ ) संभाजीने कलशाचा उल्लेख केला होता." १६८३ च्या डिसेंबर 
महिन्यात कलशास “ कारभाराचे अध्यक्ष ' किवा “ कुलयेख्तीयार ' म्हणून नेमलेले 

१. शिचप्र, पृष्ठ ३१. 

२. शिचसा खंड २, ले. २४१, माइसंप १८३५ इव, पृष्ठ १७७. मइसा, खंड 

८ ले. ४०. 


३. मइसा खंड २०. ले. ४७, पृष्ठ ७२. ४. प्०05-15, 99 205-208. 


राज्यकारभार-कविकलश : ३४७ 


दिसते.' हा अधिकार त्याला पोर्तुगेजांशी तह करण्यासाठी दिलेछा दिसतो. 
कलशाच्या नावाचा शिक्का दि. २३-३-१६८५ च्या पत्रात प्रयम आढळतो. तो 
श्रिकका असा आहे : 

बिधिराथिमनीषाणामवधिर्नयवर्त्मनां 

शेवधिः कार्यसिद्धीनां मुद्रा कलशहस्तगा * 
“म्हणजेच सर्व याचक लोकांची इच्छा पूर्ण करणारी, राज्यब्यवहाराचे नियंत्रण 
करणारी आणि कार्यसिद्धीचा निधी असलेंली अशी मुद्रा कल्शाच्या हातात आहे. 

दि. ३-७-१६८३ पासून कविकलशाची राज्यकारभारविषयक अतेक पत्रे 

मिळतात. आत्तापर्यंत उपलब्ध झालेल्या पत्रांत कलक्याचे पहिले पत्र दि, ३-७- 
१६८३ चे आहे. सोमनायक नरनायक हा सैतवडे येथे देशमुख होता. सोमाजीने 
सरकारी वसुलाची अफरातफर केली आहे अशी तक्रार संभाजीमहाराजांच्या 
कानावर घालण्यात आली. कविकलशाने या गोष्टीचा शहानिशा कक्कन सोमाजीस 
लिहिळे की, '“ तुझ्याकडे चोरीमारीचे लिंगाड नाही कोणे गोष्टीची चिंता न करता 
आपले गावात येऊन राहणे ” * 

१६८३ मध्ये फोंडा पोर्तुगेजांच्या वेढ्यातून जिकून घेण्यासाठी मराठ्यांच्या 
हवालदार, 'सरनौवत' सबनीस, नायकवाडढी यांनी तेथे असलेल्या पिरास नवस केला 
होता; म्हणून कलशाने दि. २1१॥ १६८४ रोजी फोंड्याचा सुभेद/र धर्माजी नागनाथ 
यास फोंडानजीक असलेल्या पिरास नवसाची फेड करण्याविषयी लिहिले होते. * 

कविकलशाकडे कुडाळ भागाचा सुभा होता. १६८४ च्या एप्रिलमध्ये त्याचा 
मुक्काम पाटगावी होता. ज्याप्रमाणे लोक संभाजी राजांकडे तक्रारी घेऊन जात 
त्याचप्रमाणे कविकलशाकडे लोक आपली गाऱ्हाणी घेऊन जात असत. पाटगावच्या 
मुक्कामात पितांबर शेणवी चिटणिसाचा मुलगा जिवाजीराम चिटणीस हा कलशाला 
भेटला. पितांबर शेणवी यास शिवाजी महाराजांनी चिटणिसीबद्दळ सालळिना 
४०० होनांची सनद दिलेली होती. पितांबर शेणवी मेल्यानंतर जिवाजीराम 
चिटणिसीचे काम करू लागला, परंतु त्याला वतन बारमाहे पाच होनांचा तह 
करून दिला होता. पालखी होती तीही बंद केली होती. इतक्या थोड्या रकमेत 
भागेना व उदरनिर्वाह करणेही कठीण होते म्हणून त्याने कलशाकडे तक्रार केली 
त्यावर कविकलशाने त्याला १०० होनांची सनद करून दिली. जिवाजीराम 
याच्याकडून चिटणिसीचे काम घेत जावे म्हणून कलशाने कुडाळच्या भानजी 
गोपाळ सुमेदारास यासंबंधी कळविले होते. 


१. शिचप्र, पृष्ठ ३२-३३; ताकाका-प, ले. १४३, ३६१, पृष्ठ १९५, ५४९. 
२. पेद खंड ३१. पृष्ठ ४०. ३. मासघ-स ले. ७, पृष्ठ १४. 
४. शिचसा, खंड ८ ले. ४६, ४. सासंइ-चां, ले. ३१, पृष्ठ २७. 


१४८ : शिवपुत्र संभाजी 


एप्रिल १६८४ मध्ये संभाजीराजे व इंग्रज यांच्यात तह झाला होता. 
इंप्रजांशी झालेल्या तहाच्या बाबतीत महाराजांनी प्रल्हादपंत वकील आणि कवि- 
कलश यांना विश्वासात घेतले होते. वकील किवा कविकलश यांनी इंग्रजांना काही 
लिहिले तर त्यासंबंधी नीट दखल घेण्यास महाराजांनी मुंबईचा गव्हनंर केजविन्‌ 
यास लिहिले होते.' या तहापूर्वी प्रल्हाद निराजी न्यायाधीश व मुंबईकर यांच्यात 
झालेल्या पत्रव्यवहारात प्रल्हाद निराजीने इंग्रजांचा वकील, कविकलद्ष व इतर 
सरकारकून यांना न भेटता परत गेल्याबद्दल खेद व्यक्‍त केला होता * पोर्तुगेजांशी 
१६८३-८४ मध्ये झालेल्या तहातः संभाजीने कलशालाच मुख्य अधिकार दिले 
होते.' अशातऱ्हेने अंबरचा राजा रामसिंग, पोर्तुगेज, इंग्रज व संभाजीराजे यांच्यात 
झालेल्या राजकीय घडामोडीत कविकलश वाटाघाटी करीत असे. या सर्वांशी 
झालेल्या राजकीय हालचालीत कविकलशाने कोठेही फितुरी केलेली दिसत नाही. 
एकगुटीचे प्रयत्न : 
संभाजीमहाराज व कविकलश हे लोकांची एकजूट करण्यासाठी आणि 
त्यांची मने राजी राखण्यासाठी प्रयत्न करीत असत. १६८३ मध्ये संभाजीराजांनी 
बकाजी नावडकर यास कानदखोर्‍्याच्या देशमुखाकडे काही मुद्यांची चर्चा 
करण्यासाठी पाठविले होते. काही गोष्टी देशमुखांच्या मनासारख्या न झाल्यामुळे ते 
नाराज झाले होते. म्हणून कलशाने छत्रपतींना विनंती करून त्यांना राजांच्या 
भेटीस बोलाविले होते. दि. ३-८-१६८४ रोजी कलशाने देशमुखाला लिहिले की, 
“ ,.. त्यावरून आम्ही रा उत्रपतीस्वामीस विनंती करून तुम्हास भेटीस यावयाची 
आज्ञा केली आहे. येणे मुदा मनास आणून तदनुसार पारपत्य करून देऊ, या 
प्रसंगी अवघे वतनदार एकमते राहोन गनिमास सजा द्यावी. आपली सरफराजी 
करून द्यावी.” हे पत्र फार महत्त्वाचे आहे. राज्यात देशमुख नाराज व.असंतुष्ट 
झाले तर त्यांची प्रत्यक्ष संभाजीराजांशी गाठ घालून त्यांचे समाघान करण्याचा 
प्रयत्न कलशाने केलेला दिसतो. वतनदारांची एकजूट करून त्यांनी एकमताने 
बागून मुघलांचे पारिपत्य करावे म्हणून कविकलशाने प्रयत्न केले होते. वरील 
पत्रावरून कलशाला शत्रूच्या बंदोबस्ताचे महत्त्व कळलेले दिसते. तो स्वत: शत्रूशी 
फितुर दिसत नाही. उलट वतनदारांनी एकत्र येऊन मुघलांशी सामना द्यावा म्हणून 
त्याने प्रमत्न केलेले दिसतात. 
कविकलश सवंच बाबतीत स्वतःच्या अधिकारात एकटाच निणंय घेत नसे. 
पुष्कळ प्रसंगी तो इतर प्रधान मंडळोंच्या सल्ल्याने निर्णय घेई. महादजी जगदाळा 
१. ४९ : 58710७9) ॥० 8०0७७9 1८८] ) 81111, 1684, 
२. ]र : ७७1180 (४॥७]॥ (0 8०01039, 16-2-1084. 
३. पोम-पि, पृष्ठ ११२-११३. ४. शिचसा, खं. ५, ले. ८७२. 


राज्यकारभार-कविकलश : ३४९ 


ब संताजी घाडगा यांच्या शेतातील अनेक वस्तू सितोजी व त्याचा भाऊ सटवोजी 
भोसले यांनी चोरल्या होत्या. सितोजी भोसले यांनी चोरले किती याविषयी साक्षी 
गोळा केल्यानंतर मुख्य प्रधान नीळकंठ मोरेश्वर, प्रल्हादपंत न्यायाधीश, हंबीरराव 
सेनापती व कविकलश यांनी एकत्र बसून निर्वाह केला होता की, जर खोट्या 
गोष्टो दिसून आल्या तर संभाजी राजे कोणाची गय करणार नाहीत. चोरीच्या 
निकालपत्रावर प्रधान, न्यायाधीश व सेनापती यांचे शिक्के आहेत. पण त्यावर 
कलशाचा मात्र शिक्का नाही. ' 

१६७४ पूर्वी चेऊळ भागात पडिक जमिनीवर काही जादा कर घेतले 
जात होते.. पडिक जमिनीवर लादलेले कर (खरावे) कमी करावे म्हणून चेऊलचा 
सुभेदार बहिरो त्रिमल यांनी शिवाजीमहाराज व मोरोपंत पेशवे यांना सांगितले 
होते की जमिनीत उबार राहिला नसल्याने हरि शिवदेवला दहा-बारा वर्षे कर 
देता आला नव्हता. १६७४ मध्ये शिवाजीमहाराज व पेशवे यांनी कर रद्द 
करण्याची आज्ञा दिली होती. परंतु शिवाजीमहाराज कोलवंडतफे स्वारीस गेल्यामुळे 
हरि शिवदेऊला सनद मिळाली नाही. अशा तर्‍हेचे खराबे इतर ठिकाणी घेतले 
जात नव्हते. ते फक्त चेऊलमध्येच घेतलें जात असल्यामुळे दि. १६-८-१६८४ 
रोजी हरि शिवदेऊ याने कविकलशाला जादा कर रह करण्याविषयी विनंती केली.' 

शहाजी महाराज व शिवाजी महाराज यांच्या वेळेपासून पुण्यातील देशमुख 
व देशकुलकर्णी यांना अनुक्रमे ३०५ व ९५ होनाची इनामती खंडणीची मोइन 
करून दिली होती. मुलूख खराब पडल्यामुळे दस्तमाफीक इनामती खंडणी देश 
मुखांपासून देशमुखांची, व देशकुलकर्णी यांची देशकुलकर्णी यापासून, घेतलो जावी 
म्हणून मोरो विठ्ठल देशकुलकर्णी याने अज केला होता. त्यांना ज्या सवलती 
मिळाल्या होत्या त्या सवलती कविकलशाने दि. २२-३-१६८५ रोजी पुण्याचा 
बाबाजी तानदेऊ सुभेदार व कारकून यांना पत्र लिहून मोरो विठ्ठल याला सवलतीं 
देण्यास लिहिले होते.* 
बतनाचा निवाडा : 

शहाजी-शिवाजी यांच्या वेळेपासून वतनासाठी वतनदारांत नेहमी तंटे होत 
असत. पुष्कळवेळा एकाचे वतन काढून दुसर्‍याला दिले जात असे किवा जबर- 
दस्तीने एखाद्याचे वतन घेतले जात असे. चिपळूण येथील एका वतनाच्या वादात 
कविकलशाचा संबंध आला होता. काळो परशुरामची बायको गोतमाई हिने नवरा 
मेल्यानंतर व विनाजी व नरसो हे पुतणे विजापूरकराकडे नोकरीस गेले होते 
म्हणून, चिपळूण येथील आपल्या वतनाचा कारभार पाहण्यासाठी तिमाजी भास्कर 


१. मइसा, खं. १५, ले. ११. २. पेद, खंड ३१, ले ४३, पृष्ठ २८-३९. 
३. पेद, खं. ३१; ले.४५, पृष्ठ ३९-४०. 


३५० : शिवपुत्र संभाजी 


व गंगाजी भास्कर यांना नेमले. हे दोघे वतनावर हक्‍क सांगू लागले. त्यामुळे गोत- 
माईने आपल्या बहिणीचा मुलगा कृष्णाजी सोमनाथ याची वतनावर नेमणूक केली. 
तेवढ्यात गोतमाईचा पुतण्या विनाजी परत आला. तेव्हा त्याने तिमाजी व गंगाजी 
भास्कर यांना दूर करून कृष्णाजी सोमनाथ याच्या नावाने वतन करून दिले. गोत- 
माईला मुलगा नव्हता. तिने कृष्णाजी पंताचा एक मुलगा दत्तक घेण्याचे ठरविले. 
तिच्या सांगण्यावरून कृष्णाजीचा मुलगा जनादन याला विनाजीच्या मांडीवर दत्तक 
देण्यात आले. तेवढ्यात विनाजीला मुलगा झाला. काही दिवसांनी विनाजोने 
कृष्णाजीपंतास लिहून दिले की त्याच्या दोन मुलांनी व कृष्णाजीचा मुलगा हरोने 
एकदिलाने वंशपरंपरेने वतनाचा उपभोग घ्यावा. 


संभाजी महाराजांच्या कारकीर्दीत या वतनासंबंधी वाद निर्माण झाला. 
अण्णाजी दत्तोने संगमेश्‍वरच्या देशकुलकर्णीस कोणी खावंद नाही म्हणून महाराजां- 
कडून संगमेशवरचे देशकुलर्णीचे वतन करून घेतले. हे कळताच राहूजी सोम- 
नाथानेही अण्णाजी दत्तोच्या शिवेशेजारी वतनाची मागणी केली. त्या सुमारास 
तिमाजी भास्करचा पुतण्या (ज्याला गोतमाईने दूर केले होते.) रायगडास होता. 
त्याने राहूजीस व अण्णाजीपंतास सांगितले की, चिपळूणच्या देशकुलकर्ण्यांचे 
बतनावर कोणी नाही. तिमाजीने चिपळूणचे देशकुलकणंवतन राहूजी सोम- 
नाथाच्या नाबाने करून दिले. ही गोष्ट कृष्णाजीपंताला कळली म्हणून फडास 
जाऊन या वतनाकरिता त्याने ६ महिने वाद घातला. सरकारकुनांपुढे कृष्णाजी 
व राहूजी यांच्या वादाचा निकाल लागला नाही. एका प्रसंगी कविकलश संगमे- 
शवराहून परशुरामाला गेला होता. राहूजी सोमनाथ चिपळूणला गेला. कलश परशु- 
राम येथे भोजनास थांबला असता कृष्णाजीने विनाजी व त्याचे दोन पुत्र यांना 
कलशाच्या पायांवर घालून जुलूम होत आहे, दाद मिळावी म्हणून अजं केला. 
तेव्हा कलशाने कारभारी कोनेरपंत यास रागानेच विचारले की, '' हे प्रकरण 
माझ्यापर्यंत का आले, तुम्हीच याचा निकाल लावावयास हवा. ” त्यावर कोनेर- 
पंताने कृष्णाजीस निवाडा करून देतो म्हणून सांगितले. 


कोनेरपंत व कृष्णाजी रायगडला गेले. तेथे कोनेरपंताने हृष्णाजीच्या 
तोंडून सवं हकीकत ऐकून घेतली. सहज एकदा कविकलश भोजनास बसला 
होता. त्यावेळी पंडितांनी येऊन न्यायनीतीच्या शास्त्रची चर्चा केली. त्यामध्ये 
एकाची वृत्ती छेद करून दुसर्‍यास देणे या पापाला जोड नाही अशी वाक्ये 
उच्न्चारली गेली ही संधी साधून कोनेरपंताने कलशास सांगितले की, कृष्णाजीचे 
बतन खरे आहे. निष्कारण त्याच्यावर अन्याय होत आहे. शास्त्राच्या बोलण्यात 
ब त्याच्या सांगण्यात एकवाक्यता झाल्यावरून कलशाचे मन इवले त्याने निश्‍चय 
केला की राहूजीपंताचे वतन दूर करून कृष्णाजीचे वतन त्याचे त्यास दयावे. 


राज्यकारभार-कविकलश : ३५१ 


तेवढ्यात राहूजीपंताने त्वख करून चिपळुणास जाऊन महजर करून लोकांस तश्रीफा 
द्यावयाची ताकीद केली. कृष्णाजीने विनाजीला सांगितले की जेथे सभागण जमले 
असतोल तेथे जाऊन जुलुम होतो म्हणून बोंब मार. सुरवातीला अपशकून नको 
म्हणून राहुजीचे लोक आपापल्या घरी गेले. राहुजीपंत एवढेसे तोंड करून परशु- 
रामास गेला. तेथे कलशाची भेट झाली. तेव्हा कलश राहूजीला म्हणतो, 
तुम बुढे होकर राज्याजीका निशा करःकर गरीब बमणका वतन लेकर तुम लेते 

हो ये मनसुफी हम जानता नही । राज्याजीने दिया तुम राज्या देखकर लेवा । 
म्हणून निःभृंसून सांगिसले. नंतर कलश निघून गेला. राहूजीपंत डोलीत बसून 
निघाला असता वाटेत कृष्णाजी पंताने आपली डोली उभी केली व त्यास म्हणाला 
को, “ राहुजीनाना तु म्हातारा जाला आहेस. उद्या मरोन जासील तुजपासी पटकुल 
अपरांपर असता तुझ्या पुत्रास काय उणे आहे? हे टाकून माझ्या आंगावरील 
घोंगडी जुनी बलात्कारी हिरोन घेतोस. 

कृष्णाजीपंताने वतनाचा मामला सोडला नाही. त्याने रायगडास जाऊन 
भगवे कपडे घालून उपोषण आरंभिले. संभाजीराजे रोज बाहेर येताच त्यांना 
तो मुजरा करू लागला. महाराज एकदा गांगोलीस गेले. तेथेहो कृष्णाजी गेला. 
डोहात होड्या टाकून राजे तेथे गेले, तेव्हा तेथे कृष्णाजोपंत उभा राहिला व 
त्याने महाराजांना हाका मारल्या, “ साहेब सवंज्ञ, शास्त्रार्थाचा अथं *वतः 
पंडिताचा निशा होय, ऐसा करिताती ऐसे असोन माझे पारिपत्य होत नाही. 
महाराजांनी कृष्णाजीपंतांची कहाणी ऐकून घेतल्यानंतर त्यांनी न्यायाधीश प्रल्हाद- 
पंतास योग्य तो न्यायनिवाडा करण्यास सांगितले. प्रल्हादपंतानी सांगितले की, 
“ थोरले महाराज होते ते थोराची भिड पडली तऱही एकाचे वतन काढून दुसर्‍यास 
सहसा दिल्हे नाही. आणि साहेब महाराज पुत्र भीडेमारेने या ब्राह्मणचे खरेखुरे 
असता बलात्कारे काढून दिले. ” त्यावर महाराजांनी राहूजीपंताचे कुलकणं दूर 
करून कृष्णाजीपंतास करार करून राजश्री प्रल्हादपंती राजपत्र व आपले पत्र 
दाभोळचे सुभेदार वेकाजी निमदेव ह्यास दिले. कृष्णाजीपंत वतन उपभोगृ्‌ लागला. 
वतनाच्या करीन्यात संभाजीच्या काळातील रघुनाय नारायण पंडित, प्रल्हाद पंडित, 
रामचंद्र पंडित, शंकरजी पंडित, परशुराम पंडित, कोनेरपंत व कवजीबाबा अशी 
नावे आहेत. 

या वतनाचा वाद राजारामाच्या कारकीर्दीत पुन्हा उद्भवला. राहूजी 
सोमनाथ व कृष्णाजी सोमनाथ मरण पावले होते. कृष्णाजीपंताचा मुलगा हरि 
राजारामास भेटला. वतनाच्या कागदात हरीचे नाव नव्हते. परंतु त्याने आपल्या 
पुत्रांनी ब हरिपंतांनी मिळून वतनाचा उपभोग घेण्याविषयी विनाजीचे पत्र 


१. भाइसंमं, द्वितीय संमेलन वृत्त, १८३६ पृष्ठ ५२ ते ६७. 


३५२ : शिवपुत्र संभाजी 


दाखविले. पत्रात हरिपतांचे नाव घातले. राजारामाच्या कारकीर्दीत पैशाची अडचण 
निर्माण झालो होती. हरिपंतांच्या नावे दोनशे रु. येणे होते. तेवढयात राहूजी 
थंतांच्या मुलांनी राजारामास सांगितले की चिपळूणचे कुलकर्णाचे वतन संभाजी 
राजांनी दिले आहे. त्यावर राजाराम बोलले की, “ दाजीने एकाचे वतन काढून 
दुसऱ्यास काय समजोन दिल्हे ? ” त्यांनी राहूजीपंतांच्या मुलांच्या नावे वतन 
करून दिले. ' अशा तर्‍हेने कृष्णाजीवर झालेला अन्याय संभाजी महाराजांच्या 
कारकीर्दीत दूर होऊन त्याचे वतन त्यास मिळाले होते. गोतमाईच्या ह॒कीकतीवरून 
कृष्णाजीच्या मुलांचाच वतनावर अधिकार होता, परंतु राजारामाच्या कानावर 
राहूजी सोमनाथाच्या मुलांनी अर्धवट मजकूर घालून आपल्या नावाने पुन्हा वतन 
करून घेतले 

कविकलश राज्यकारभारातच लक्ष देत होता असे नाही; वेळप्रसंगी तो 
इतर सरकारकुनांप्रमाणे युद्धाच्या आघाडीवरही जात असे. १६८५ सालापयंन्त 
संभाजी महाराजांचे अनेक ध्येयनिष्ठ सेवक धारातीर्थी पडले होते. अनेक 
आघाड्यांवर मराठ्यांना मुघलांबरोबर मुकाबला करावा लागत होता. दि. 
१४-१- १६८५ च्या सुमारास मुघळ अधिकारी शाबदीखान रायगडावर चढाई 
करण्यासाठी पुण्याहून दौड करून बोरघाट उतरून गांगोलीस गेला. त्यावेळी 
कविकशाने त्याच्याशी सामना देऊन त्याला परतविले होते.' अशा तर्‍हेने आलेल्या 
संकटाला इतर सरदारांबरोबर कलशानेही तोंड दिले होते. 

एकीकडे संभाजी राजे व त्यांचे अनुयायी स्वराज्याचे संरक्षण करीत होते; 
तर दुसरीकडे महाराज मुघलांच्या आक्रमणाविरुद्ध विजापूरकर व गोवळकोंडेकर 
यांच्या मदतीस धावून जात होते. १६८५ च्या जून-जुलंमध्ये संभाजी राजांनी 
कविकलशास विजापूरकरांना मदत देण्यास सांगितले तेव्हा कलशाने पन्हाळधास 
जाऊन तेथून विजापूरकरांच्या मदतीस फौजा रवाना केल्या. १ 

सुलतान अकबरला गोव्याच्या हद्दीतून परत आणल्यानंतर संभाजी राजांनी 
त्याचा उपयोग पोर्तुगेजांबरोबर झालेल्या तहात मध्यस्थ म्हणून करून घेतला. 
त्यानंतर अकबर साखरपा, राजापूर परिसरात वावरत होता. तेथून तो संभाजी- 
राजे व कविकलश यांच्याशी पत्रव्यवहार करीत राहिला. दि. २७-७-१६८४ 
ते डिसेंबर १६८४ पयंत अकबराने कविकलशाला पाच पत्रे लिहिली * या पत्र- 
व्यवहाराची सविस्तर माहिती अकबर प्रकरणात दिलेली आहे. १६८४ च्या 
ऑगस्टमध्ये कविकलश॒ आजारी होता. त्याच्या आजारपणासंबंधी अकबराने 
आपल्या पत्रात उल्लेख केलेला आहे." कविकलश आजारी असल्यामुळे गोवेकरांनी 


१. पेंद. खं. ३१, ले. ७९, पृष्ठ ७०-७१. 
२, ३ शिचप्र, पृष्ठ ३३. ४, ५. मोमसं-प, पृष्ठ ६५-६७ 


राज्यकारभार-कविकलश : ३५३ 


त्यास फिरंगी औषधे पाठविली होती. ' पोर्तुगेजांबरोबर झालेल्या तहात कविकलश 
ब निळो मोरेश्वर प्रधान यांच्यात मतभेद झाले होते. * 

१६८६ मध्ये औरंगजेबाने विजापूर व गोवळकोंडा ही राज्ये हस्तगत 
केली. त्यावेळी मराठ्यांच्या सरहद्दीवरील देसायांची मनःस्थिती विचलित झाली 
होती. औरंगजेबाने अनेक सरदारांना जहागिर्‍या देऊन त्यांना आपल्या पक्षात 
ओढण्याचा प्रयत्न केला होता. या देसायांपकी काहींना दिलासा देऊन स्वराज्याशी 
हुकनिष्ठ राहण्याविषयी संभाजी महाराज व कविकलश प्रयत्न करीत होते. दि. 
२४-११-१६८६ रोजी मोघेगोडा देसायाला कलशाने पत्र लिहून त्याची मंत्री 
व एकनिष्ठता संपादण्यासाठी प्रयत्न केले होते.' कलश स्वतः शत्रूला फितूर 
झालेला नव्हता. उलट देसायांनाच मराठ्यांच्या बाजूने लढण्याविषयी त्याने प्रयत्न 
केलेले दिसतात. 
हुकुमांचो अंमलबजावणो : 

कविकलशाला मुख्य प्रधान किवा न्यायाधीशाचे पद दिलेले नव्हते. 
पंतप्रधानाने किंवा न्यायाधीशाने दिलेल्या हुकुमाची अंमलबजावणी कविकलश 
आपल्या प्रांतातील अधिकाऱ्याकडून करवून घेत असे. राजापूर प्रांतातील रागदे 
प्रभू व चांद प्रभू, देशमुख यांचे वारसदार गोविद प्रभू यांच्याकडे देशमुखीच्या 
वृत्तीसंबंधी पहिल्या तक्षिमा ठरल्या होत्या. तरी तो उगाच भांडण काढून जास्त 
हक्‍क तक्षिमा मागत होता म्हणून निळो मोरेइवरने महाराजांच्या आज्ञेनुसार दि. 
१०-५-१६८५ रोजी राजापूरचा देशाधिकारी देवाजी विठ्ठल यास लिहून 
कळविले होते की, “ गोविद प्रभू कथला करून जाजती हक्‍क तक्षीम मागतो 
म्हणून हुजूर कळो आले त्यावरून तुम्हास आज्ञापत्र सादर असे याच्या तक्षिमा 
पहिल्या जाहाल्या असता जो कथला करील त्याला ताकीद करून हालखुद ठेवणे 
ज्याजस्ती करू न देणे.” वरील निणंयाप्रमाणेच कविकलशानेही दि. २५६1 १६८५ 
रोजी राजापूरचा देशाधिकारी गंगाजी बाबाजी याला कळवून अंमलबजावणी 
करण्यास सांगितले होते. * 


फितुरोचे आरोप : 
ईइवरदास नागरने आपल्या फुत्‌हाने आलमगिरी यात कविकलशाच्या 


फितुरीसंबंधी वर्णन केले आहे. “ कविकलश हा संभाजीचा मंत्री होता. राज्य- 
व्यवस्था उत्तम ठेवणे आणि किल्ल्यांची निगा राखणे इ. कामे तो झटून करीत 


१, २.पोम-पि, पृष्ठ २२७, ११५. ३. शिचसा, खं. १२, ले. २, पृष्ठ ५. 
४. व ५. ऐसंसा, खं. ११, ले.१, २, पृष्ठ १. 
शि. सं...२३ 


३५४ : शिवपुत्र संभाजी 


असल्यामुळे संभाजीची त्याच्यावर कमालीची मर्जी बसली होती. संभाजीच्या 
कारभार्‍यांपैकी काहींना कवि कलशाच्या उत्कर्षांसंबंधी मत्सर वाटला. त्याला 
त्याच्या हुद्दयावरून खाली आणावे आणि त्याच्या जागी दुसर्‍याची स्थापना करावी 
असे त्यांनी ठरविले. या उद्देशाने ते रात्रंदिवस त्याच्या मागे लागले. त्याच्या 
चांगल्या कामाचाही विपर्यास करून त्यांनी त्याला बदनाम केले, शेवटी त्यांनी 
त्याला हुदघावरून खाली ओढले. कवि कलक हा फजीत पावून खेळण्याच्या किल्ल्यात 
ज्ञाऊन बसला. 

*% कविकलशचे खेळण्याच्या आश्रयाने जाऊन बसणेही त्याच्या विरोधकांना 
आवडळे .नाही. त्याचा सवंनाश करावा म्हणून ते झटू लागले. खेळण्याच्या 
किल्ल्मातही आपल्याला सुरक्षितता नाही असे कवि कलशाला वाटू लागले, 
संभाजीचे काही सरदार संभाजीवर चिडले होते. कविकलश आणि वरील सरदार 
सेवेत हजर झाले. बादशहाकडून त्यांचा योग्य तो मानसन्गान करण्यात येऊन 
त्यांना मन्सबी देण्यात आल्या .... . कविकलश आणि त्याच्याबरोबर गेलेले 
सरदार यांचे बादशहापाशी अजित होत असलेले पाहून संभाजीचे इतर सरदारही 
बादशहाच्या सेवेत हजर होऊन त्याची चाकरी करू लागले. ” ' यानंतर संभाजी 
राजांनी कविकलशास पत्र लिहून आपल्याकडे बोलावून घेतले. नंतर कविकलश 
संभाजीकडे येऊन, त्याने फितुरी करून राजांना मुघलांच्या हाती पकडून देण्याचे 
कारस्थान केले, असे ईशवरदास नागर लिहितो. 

औरंगजेबाला सरळ मार्गाने संभाजीमहाराजांविरुद्ध लढून यश मिळेना. कट 
कारस्थाने करून, फितुरीने महाराजांना पकडण्यासाठी ओरंगजेबाने कविकल् शाला 
पत्रे लिहिली. नजराणे व पैसा दिल्याने कलशाने संभाजीला पकडून देण्याचे बाद- 
शहाला कबूल केले.' असे इटालियन प्रवासी मानुतूची याने लिहिले आहे. मानुतृची, 
ईव्वरदास नागर व रॉबर्ट ऑमं यांनी कलश फितुर झाला असे म्हटले आहे. परंतु 
इतर फारसी व मराठी साधनात फितुरीचा पुरावा मिळत नाही. 

मुघल सरदार सय्यद अब्दुल्लाखान हा रायगडला वेढा घालण्याच्या विचारात 
होता. बादशहाने आज्ञा केली की संभाजी राजांचा मेव्हणा महादजी याने रायगड 
किल्ल्याची मेणाची प्रतिकृती तयार करावी. या कामात कविकलशाचा मुलगा याने 
महादजीला मदत करावी. ' असे ईश्‍वरदास नागरने नमूद केले आहे. 

१६८८ सालापासून तो कवि कलशाचे संभाजी राजांप्रमाणेच हालहाल 
होऊन झ्षेवट होईपयंतची हकीकत ' दुर्दैवी शेवट ” या प्रकरणःत दिलेली आहे. 
त्यातही कोठेच कलशाचे गैरवतंन किवा फितुरी दिसत नाही. 


१. मोमसं-प, पृष्ठ २८-२९. २. 891-)२९७/,४०1. 1. 0 310. 
३. मोमसं-प, पृष्ठ २६, २७. 


राज्यकारभार-मुलकी खाते : ३५५ 


राजारामाच्या काळात कविकलशाच्या बायकोचे व मुलांचे खूप हाल झाले. 
शेबटी कंटाळून ही मंडळी मारवाडात निघून गेली. अक्षा तर्‍हेने संभाजीशी आठ- 
नऊ वर्षे एकनिष्ठ राहिलेल्या कलशाचा व त्याच्या कुटुंबियांचा शेवट झाला. 


सुलको खाते : राजकोय विभाग व त्यावरोल अधिकारी 


महाल हा सर्वात लहान राजकीय विभाग होय. हे देशमुखांच्या परगण्यावर 
ठरविलेळे असत. त्यामुळे महालांची आणि परगण्यांची नावे बहुतेक एकच 
असत. परगण्याप्रमाणे महालही लहानमोठा असे. हवालदार हा महालावरचा 
अधिकारी. त्याचा दिवाण मुजुमदार-हवालदार व. कारकून मुजुमदार या 
जोड नावाने त्याला पत्रे जात. ' महालातील वसुलाच्या बाबी, दिवाणी-फोजदारी 
स्वलू्पाचे दावे आणि राजकीय उलाढाली यावर हवालदाराची देखरेख असे 
आणि मुजुमदार हिशेबी व्यवहार उलगडी. महालाच्या व्यवस्थेकरिता हवाल- 
दाराच्या हाताखाली शिपायांची तुकडी असे. या तुकडीचे अंमलदार नाइकवाडी 
या नावाने ओळखले जात. * गाव बतनदार आणि परगणे वतनदार आपली कामे 
कशी करतात ते हेवालदार पाही. परगणा मोठा असल्यास त्याच्या तर्फातर्फाने 
हवालदार नेमले जात. पुणे आणि वाई असे मोठे परगणे होते. त्याशिवाय कुढाळचा 
परगणा होता * 

अनेक हवालदार व परगणे वतनदार यावरील सुभेदार हा वरिष्ठ अंमल- 
दार होय. याची कचेरी तो सुभा. सुभेदार म्हणजे देशाधिकारी. सुभेदाराला 
भुजुमदार, ' निघावान ' (त्याच्या खालचा कारकून) असून त्याच्याजवळ शिबंदीही 
असे. त्याला चिटणीस, दप्तरदार, पोतनीस, सभासद वर्गरे निरनिराळघा हिशेबी 
विभागांच्या कामांकरिता कारकून असत. सुभेदार किवा देशाधिकारी ह्यांचे प्रत्यक्ष 
नाव दिलेले असून त्याच्या जोडीस कारकून, असे कारकुनाचे नाव न देता नुसतेच 
म्हटलेले असे; ' सुभेदार व कारकून किवा देशाधिकारी व देशलेखक '. सुभेदार 
ब देशाधिकारी हाच मुख्य व त्यासच संभाजीराजांच्या काळात अनेक पत्रे 
लिहिलेली आढळतात." संभाजी सुभेदार वारंवार बदलीत असे. सुभेदाराने हयगय 
केली तर त्याला जरबेचे पत्र लिहिले जात असे." लाख, सव्वा लाख उत्पन्नाच्या 
प्रदेशावर एकेक सुभेदार असे. (सुभेदारांची व देशाधिकार्‍यांची यादी परिशिष्टात 
जोडलेली आहे. ) 


१. शिचसा, ले. ६७; शिचसा, खं. २ ले. १३७; शिचसा, खं. ९ ले. 

१४९, १७७, शिचसा, खं. ५ ले. ९९४. २. शिचसा, खंढ ८ ले.४९. 
३. मइसा, खंड २०; ले. २८१; सासंइ-चा, ले. ३१; पेद ३१-ले, 1८४. 
४. संकाप-जो. ५. शिचसा, खं. १० ले. १५. 


३५६ : शिवपुत्र संभाजी 


सरसुभेदार : सुभेदाराच्या वरचा अधिकारी सरसुभेदार आणि त्याचा 
देशी प्रतिशब्द “ मुख्य देशाधिकारी ' ह्या सुभेदाराच्या जोडीलाही “* कारकून ' 
एवढेच मोघम लिहिलेले असते. ही सरसुभेदारी सूचितं करताना महालानिहाय * 
म्हणजे अनेक परगणे असे लिहिलेले असते. मुख्य देशाधिकारी व ' देशलेखक ' या 
नावाने पत्रव्यवहार होत असे. पुण्याचा नागोजी बल्लाळ, दामाजी रघुनाथ; 
कुडाळचा धर्माजी नागनःथ; चेऊलचा तुळजोजी गे; कऱ्हाडचा वेंकाजी रुद्र असे 
पाच सरसुभेदार होते. 

राज्याच्या व्यवस्थेसाठी पूर्वीप्रमाणेच राज्याची विभागणी पुणे, मावळ, 
कल्याण, इंदापूर, सुपे. माहुली, सातारा, वाई, कर्‍हाड, मलकापूर, राजापूर, 
कुडाळ, कोपल, दाभोळ या प्रांतांत केलेली होती. महाराज व सुभेदार, मुख्य 
देशाधिक!री व सुभेदार, अष्ट प्रधान व सुभेदार असा निरनिराळया सुभ्यातील 
सुभेदारात पत्रव्यवहार होत असे. या पत्रव्यवहारावरून महाराज, अष्टप्रधान व 
इतर अधिकारी राज्यकारभारात जातीने कसे लक्ष देत होते याचा बोध होतो. 
संभाजीमहाराजांना राज्यात गैरकारभार, अफरातफर केलेली खपत नसे. कोणा- 
वरही अन्याय झालेला चालत नसे. त्यांची एक प्रकारची शिस्तशीर, काटेकोर- 
पणाची आणि कडक वागणूक त्यांच्या पत्रव्यवहारावरून दिसून येते. रयतेची 
गाऱ्हाणी संभाजीमहाराज आणि त्यांचे प्रधान ऐकून घेत. त्यांच्या शंकांचे निरसन 
करीत. बेकायदेशीर किवा गंरवतणुकीच्या गोष्टी घडल्या तर ते योग्य ती 
कारवाई करीत. 


शिस्तोचो उदाहरणे : 


राज्यात बेकायदेशीर गोष्टी घडल्या तर त्यांचे निराकरण कसे होई याचा 
बोध खालील उदाहणावरून होईल. १६८१ च्या सुमारास परगणे शिराळे येथील 
तुलाजी देसाई निकम याच्याकडे देशमुखीच्या बिलासी तफंचा बारा गावांचा 
भोगवटा चालत असता सोमाजी बांदल याने बळेच वारणेचे देशमुखीकडे ते 
कमाविशीस लावले होते. १६८१ साली मे-जूनच्या सुमारास संभाजीमहाराज 
पन्हाळधाहून शिराळेच्या बाजूस गेले होते. त्यावेळी तुलाजी देसायाने त्याच्यावर 
झालेल्या अन्यायाचे वर्तमान राजांना विदित केले. तेव्हा त्यांनी वारणेचे देश- 
मुखीकडे ओढत असलेले बारा गाव सिरालेकडे लावून देशमुखीचा कारभार 
तुलाजीच्या हातून भोवगट्याप्रमाणे घेत जावा म्हणून कृष्णाजी भास्कर या सुपे- 
दारास आज्ञा केली. सोमाजी बांदल याने हरामखोरी केली म्हणून स्वामींनी त्याला 
शिक्षा केली. त्याची वारणेची मिरासी देशमुखी दिवाणात अमानत केली. खंडेराव 
पानसंबल यानी तुलाजो कडूला कमाविशेस पाठविले होते. तो त्या बारा गावा- 
संबंधी भांडत राहिला. त्यासंबंधी स्वामींनी पारपत्य करावे म्हणून तुलाजी देसायाने 


राज्यकारभार-मुलकी खाते : ३५७ 


त्यांना कित्येक तपश्षिलाच्या गोष्टी सांगितल्या. तेव्हा महाराजांनी दि. १२-६ 
१६८१ रोजी मलकापूरच्या राजश्री बापूजी त्रिबक देशाधिकारी व लेखक यास 
राजाज्ञा देऊन कळविले को, “... तुलाजी कडू यासी कथला करावया काय गरज. 
या उपरी रोखा देखताच बिलासी तफेचे बारा गावीचे देशमुखी तुलाजी निकम 
देशमुख याचे भोगवटा महत कदम चालत आला असेल तेणे प्रमाणे बाराही गावीचे 
देशमुखीचा कार भार याचे हाते ( घेत जाणें ). दिरंग व उजूर न करणे. सहरहू 
बारा गाव बिलासी तर्फच सिरालियाखाले दिधले आहेती तरी प!। मा। कड बारा 
गाव देऊन तेथील देशमुखीचे कार्ये तुलाजी निकम देशमुख याचे हाते घेत जाणे 
उजूर न करणे. ” या पत्रावरून गेर कायदेशीर गोष्ट घडल्यास विलंब न लावता 
संभाजो राजे अन्याय दूर करीत असत असे दिसते. ' 

१६८४ सालापूर्वी मामले चेऊल येथील दादाजी महादेऊ देसाई व 
देसकुलकर्णी यांच्यात व माजी सुभेदार राघो विश्‍वनाथ यांच्यात काही निमित्ताने 
भांडण झाले होते. म्हणून दादाजी महादेऊ हा राजश्री निळोपंत पेशवे हे महागडी 
होते तेव्हा तेथे गेला. त्याने पंतांना सव वतंमान विदित केले. तेवढ्यात राघो 
विश्वनाथ सुभेदाराने दादाजी महादेऊच्यां अपरोक्ष त्याच्या घरातील हीण रुपये, 
५ सनगे, मण्याची कंठमाला. २ रद्राक्षाच्या माला, कुडकियाचे मोतो, ६ मण 
रोकड, पितळ्याची थाली, पाखाडीचे तपेले, खुर्दे तपेळे अशी सवा अठरा शेराची 
भांडी नेली, म्हणून दादाजी निळोपंतांजवळ वतंमान विदित केले. हे कळताच 
पेशवे निळोपंत यांनी दि. ११-२-१६८४ रोजी संभाजी महाराजांचे राजाज्ञापत्र 
देऊन सुभेदाराकडून नगनगोटी द वस्तभाव सुभ्यात जमा करण्याविशी राजश्री 
सुभेदार व कारकून यास लिहून कळविले होते. या पत्रावरून एखाद्या सुभेदाराने 
बळजबरीने कोणावर अन्याय केला तर संभाजी राजे व निळोपंत पेशवे त्याचे त्यास 
परत देऊन अन्याय कसा दूर करीत हे दिसते. ' 

संभाजी महाराजांच्या कारकीर्दीत सर्व बाबींप्रमाणेच धाभिक बाबींच्या 
व्यवहारातही दक्षता घेण्यात येई, चाफळ देवस्थानचा गैरकारभार, रामदास 
स्वामींच्या शिष्यांची भांडणे, यात्रेकरूंना दिलेला त्रास व केलेली अफरातफर 
यासंबंधी विस्तृत चर्चा ' संभाजीचे आथिक धोरण ' या उप-प्रकरणात केलेली आहे. 

मराठी राज्यात राहणाऱ्या इंश्रजांनाही संभाजी महाराजांनी कोणत्याही 
जादा सवलती दिल्या नाहीत. शिवाजी महाराजांनी १६८० साली इंग्रजांबरोबर 
तह॒ केला होता. त्या तहातील कटींबरोबरच जादा कडक अटी घालून संभाजी 
राजांनी १६८४ साली इंग्रजांशी तह केला. या तहाच्या अटी संभाजी महाराजांचा 
राज्यकारभार, न्याय आणि शिस्त या विषयात अत्यंत बोलक्या आहेत. इंग्रजांनी 


१. शिचसा, खंड ६, ले. १११. २. शिचसा, खंड ९, ले. ६१ पृष्ठ ६२. 


१५८ : शिवपुत्र संभाजी 


कर्नाटकातील मराठी राज्यात वखारी घालण्याची परवानगी मागितली होती; 
संभाजीने त्या वखारी ठराविक जमिनीत आणि आकारात बांधण्याची अट घातली 
होती. वखारीसाठी ६० कोविद ( €0४0 ) लांब आणि १५ कोविद उंद 
जमीन द्यावी; वखारीची उंची २३ कोविद आणि भितीची रंदी १ कोविदपेक्षा 
जास्त नसावी; हों जागा अपुरी पडली तर त्याच लांबीचे एक घर बांधावे किवा 
इतरांप्रमाणे बाजारात दुकान बांधावे; तटबंदीसारख्या मोठ्या वखारी बांधू नये 
अशा अटी घातलेल्या होत्या. ज्या इंग्रजांना कॅ. रिचर्ड केजविन याने मान्यता दिली 
असेल अशा इंग्रजांनाच या वखारींची परवानगी मिळावयाची होती. 

मराठी राज्यात मालाची ने-आण करताना इंग्रजांना मजूर व रखवालीसाठी 
नोकर ठेवावे लागत. यांच्या संख्येवरही बंधन घातलेले होते. '““ अशी माणसे 
मालाच्या दृष्टीने जरूर तेवढीच ठेवावीत आणि तसे केल्यास सुभेदार किवा इतर 
अधिकारी त्यांना अडवणार नाहीत. परंतु ते जर जरूरीपेक्षा अधिक ठेवतील तर 
त्यास परवानगी मिळणार नाही. ” असे इंग्रजांना बजावण्यात आले होते. 

प्रत्येक प्रांतात तेथील अधिकारी आपापली कामे व्यवस्थित करीत असत. 
कोणत्याही तऱ्हेने विलंब होऊ दिला जात नसे. केसो त्रिमल याने दि. 
१२-८-१६८३ रोजी चेऊलच्या बाबाजी महादेऊ देशकुलकर्णी यास पत्र 
पोचताच स्वार होऊन येण्याविषयी लिहिले होते. येताना महालीचे कर व समजा- 
विसी कागद धेऊन येण्यास बजावले होते. ' त्याचप्रमाणे रंगाजी सवनीस यांनी 
चेऊलचा सुभेदार चिमणाजी आऊजी याला पत्र पाठविले होते. त्याचे उत्तर 
चिमणाजी आकऊजीने पाठविलें होते. त्यावरून मजकूर काय आहे ते दामाजी 
कुलकर्णी यास कळले होते. हे कळूनसुद्धा दामाजी कुलकर्णी चिमणाजीला भेटला 
नव्हता. दि. ११-२-१६८५ रोजी चिमणाजीने दामाजीस विलंब न लावता 
ताबडतोब येण्यास कळविले होते. ' ( या पत्रावर चिमणाजीची लांबट वर्तुळाकार 
मुद्रा आहे.) 
देशमुखांचे महत्त्व : 

संभाजीमहार!जांनी रयतेचा विश्वास देशमुखांवर असतो हे जाणले होते. 
त्यांनी त्यांच्याशी चांगले संबघ ठेवण्याची खटपट केलेली दिसते. मुधलांच्या 
आक्रमणाच्य। संकटात आणि राज्यात निर्माण झालेल्या अंतगंत फुटीच्या प्रसंगी 
देशम॒श्षांना सांभाळणे श्रेयस्कर होते. 

देशाधिकार्‍यांनी त्यांच्या बाबतीत हयगय केली तर ती संभाजीराजांना 
खपत नसे. या संबंधात राजे दि. ३-१-१६८४ रोजी प्रांत जावळीचा देशा- 


१. शिचसा; खं. ९ ले. ५९ पृष्ठ ६१. २- कित्ता, ले. ६२, पृष्ठ ६३. 


राज्यकारमार-मुळकी खाते : ३५९ 


घ्रिकारी विठ्ठल शंकर यास लिहितात, “ दत्ताजी केशवजी पिसाळ देशमुख, ठप्छं 
जोरखोरे, यांसी क॑. स्वामींनी ( शिवाळीमहाराजांनी ) हृक्‍कवतन करून दिल्हे 
आहे. त्याप्रमाणे मोईन चाळत आले. हल्ली कुसूर होतो तरी हे दिवसात गनीम 
कोकणात पेशक ( शत्रू कोकणात धुसळेला ). याप्रसंगे हृद्यमाचा जमाव करावया 
देशमुख मा निल्हेस आज्ञा केळी असे व पुढें कितेक काम याचे हातून घेणे असता 
उगेच माणूस दिलगीर करावे आणि स्वामीकार्याचा नाद करावा हे कोण कारकुनी. 
हे गोष्टीने स्वामीचा तरी फायदा :? तरटी कौडढीइतकी गोष्ट नाही. ऐसे असता 
असे करावया गरज काय? या उपरी देशमुख तरी रंजीस न करणे. त्यांचा एक 
हृक सालाबादप्रमाणे चालवणे. कसूर काढीइतकी न करणे. पुढे बोभाट आल्यास 
स्वामी तुमची भीड धरणार नाहीत हे नेमस्त समजणे-ठेन्ननालंकार. ”' संभाजी- 
राजांच्या या पत्राव्ून त्यांना त्यावेळी राज्यावर आठेल्या गंभीर परिस्थितीची 
जाणीव असल्याचे स्पष्ट दिसते. 

देशमुखांचे बंड घातक ठरले असते. त्याचप्रमाणे रयतेचीही त्यांना काळजी 
घेणे भाग होते; मुलखाची त्यांना आबादानी करावयाचो होती. परगण्यादिकांचे 
देशमुख आपल्या विलायतेची लावणी संचणी करून त्याची भरभराट करीत. 
जमीन कसणारी कुळे फुटू न देता ती गावी स्थिर कशी राहतील हे देशमुखांना 
पाहावे लागे. वाई प्रांताचा देशाधिकारी अंताजी सवदेव हा तेथील मुलखाचा 
तह्रह लावणी संचणी तेथील देशमुखाच्या मताने करीत नव्हता. त्यामुळे रयतेलाही 
दिलासा मिळत नव्हता. या गोष्टी गैर फायद्याच्या होतील हे जाणून संभाजी- 
महाराजांनी दि. २१-११-१६८५ रोजी वाईचा देशाधिकारी अंताजी सबदेव 
यास जो तहरह करणे तो देशमुखाच्या मताने करीत जावे, गेरफायद्याची गोष्ट करू 
नये म्हणून लिहिळे होते. देशमुखांना नाराज करावयाचे नसले तरी त्याचबरोबर 
शेतीचे कोणत्याही प्रकारे नुकसान होऊ नये म्हणून संभाजी राजे काळजी 
घेताना दिसतात. 

संभाजी महाराजांनी वतनदारांचे मिरासी हक्क व इनामती ( हकलाजिमा, 
इनामती व इसाफतीची ) जप्त केल्या होत्या. दादाजी नरस प्रभ भोर व उत्रोली 
तपे रोहिडखोर या देशकुलकर्णीच्या वतनाची हरदू खोरियाची गावगनाची जप्त 
झाळी असता ते तफ मजकूरचा वसूल घेत होते. हे कळताच शंकराजी नारायण 
यांनी १६८६ मध्ये दादाजी नरसप्रभूला अशा तऱ्हेने वसूल घेतला म्हणून स्वार 
पाठवून त्याच्याकडून रु. २५ मसाला घेतला.' 

१. सप-मापा. पृष्ठ १६१. २. श्िचसा, खं. २, ले. २७२, पृष्ठ २६८- 

३. मइसा- खंड १५, ले. ३१५. द 


३६० : शिवपुत्र संभाजी 


आर्थिक धोरण : 

त्वा. काळात शेतो हेच उत्पन्नाचे मुख्य साधन असे. दक्षिणेत रूढ असलेल्या 
मलिक अंबरच्या जमीनमहसुलात शिवाजीमहाराजांनी अर्‍याच सुघारणा केल्या 
होत्या. राज्यातील जमिनीची पाहणी व मोजणी करण्यापूर्वी त्यांनी जमिनो 
मोजण्याचे एक प्रमाण ठरवून दिले. या बाबतीत अण्णाजी दत्तो सचिवाने, प्रांताची 
पाहणी करून, मोजमाप करून सारा-आकारणी केली. त्याने नापीक जमिनी पिकाऊ 
करण्याचा प्रयत्न केला. गावकरी, दहेतकरी आणि पिके यांच्या रक्षणाची काळजी 
घेतली. सामान्यतः प्रत्येक वर्षी जमीनझाडा पाहून कोणती जमीन पड आहे आणि 
कोणती ' वाहाती कास * म्हणजे लागोपाठ पिकाऊ ठेवलेली आहे ते पाहून त्या त्या 
गावांचे जमाबंदीचे पाहाणीपत्रक तयार करोत असत. अण्णाजी दत्तोने जमिनीची 
विभागणी, निमताना व प्रतबंदी ठरवून सरकारी सार्‍याचा आकार ठरविताना त्या 
कामाचे तीन प्रकार पाडले होते. चावराणा, बिघावणी, चकबंदी मिळून एक भाग. 
अवल, दुम, सीम किवा चारदम म्हणजे प्रतबंदी हा दुसरा भाग. लावणी, बी, खरीप, 
एकपिकी, दुपिकी, कोरडवाहू म्हणजे जिराईत व बागाईत; बागाईतीतही मोटस्यळ 
व पाटस्थळ, बागमळा, राई असा तिसरा भाग केलेला होता. 

जमाबंदीच्या पाहणीस दोरीच्या ऐवजी काठीचे माप ठरविलेले असे. ही 
मोजणी कशी व कोणत्या प्रभाणाने करीत असत हे खाली दिलेल्या उदाहरणा- 
वरून ध्यानात येईल. ही जमाबंदी अण्णाजी दत्तोने रत्नागिरी जिल्ह्यातील पोलाद- 
पूर भागात केली होती. ही येथे हेतुतःच विशतृत दिलेली आहे. श्विवाजी महा- 
राजांच्या कारकोर्दीत सुरू केलेली हो मोजणी आणि धारा संभाजीराजांच्या 
काळातही चालु होता. सरकारी सारा आकारणे आणि तो कायम करणे याबाबत 
दक्षता घेण्यात येत असे. 

शिवाजीमहाराजांनी अण्णाजी दत्तो यास प्रांताची पाहणी करावयास हुकूम 
दिला. त्यावरून त्यांनी जमाबंदी केली. त्यांच्या शिरस्त्याप्रमाणे जमाबंदीचे पहाणीस 
“ काठी, पाच जणांचे पाच हात व पाच घोडमुठी लांबीचो काठी चौर्‍यांशी तसूची 
करून जमाबंदी केली. ” त्याचा शिरस्ता खालीलप्रमाणे होता ! 

* भातजमिनीची मोजणी केली त्या काठ्या लांबी तुलाच्या वीस व रंदी 
आर्जाच्या वीस झाल्या, म्हणजे एक विघा जमीन होत असे. या प्रमाणे मोजणी 
केली. चालती काठी टाकावी, त्याचा मान पाडीव काठया साडेबेवीस भरत. अज्ञा 
मानानी चालती काठी टाकून जमाबंदी केली. तलवटी, वरकसी, डोंगरी गावचे 
पिकाचा मान पाहून दर बिघा ठराऊन दिल्हा. भात दस्त केली. 

१ मोजे कापडे बु।। व पोलादपूर या हरदू गाबी दोन शिरस्ते 

१ प्रा शिरस्ता दर बिघा (खंडी) ।। प्रा 


राज्यकारभार-आधिक धोरण : ३६१ 


१ प्र॥ खराबा जभिनीस राज्यपाल दरबिषा ।- प्रा र 
१ वरकड गावी सिरस्ता दर बिधा .॥७ प्रा 
१ वरकसी सेनास नजरमापक पाच जणांनी जभीन तपासून आभभास करून 
खंडीचे पिकास थरू नजरास येई त्यास धारा घ्यावयाचा शिरस्ता 
१ नागरीचे सेतास धारा 
१ आवट जमिनीस खंडीचे पिकास ८७ शैली. 
१ डोंगरी जमिनीस छंडीचे पिकास ८४) केली. 
१ वरीचे सेतास धारा दर खंडीचे पिकास 
१ आवट जमिनीस आडीच मण प्रो! 1 
१ डोंगरी जमिनीस दोन मण प्रो 
१ हरोक सेत खडीचे पिकास धारा कैली «| प्रो 
१ तील, उडीद, तुरी या सेतास मण दोन मणाचे येके नजरेस आल्यास 
आघधोलो, पायली, दीड पायली प्रो सदरहू आनवये नजर माना करून धारा 
घ्यावयाचा सिरस्ता ठरवून बहिवाट करीत. कोठे रयतेची समजूत न होय तर 
काठीने मोजणी करण्याचा सिरस्ता. चालती काठी टाफून मोजणी करावी ते पंच- 
बीसाचे मानानी टाकावी. चालत्या काठ्या बीस त्याच्या पंचवीस येत आशा 
मानानी टाकून येक बिघा जमीन येईल त्मात झाड झाडोरा व खुरवेट दगड व 
बरड खरसील वजा देऊन बाकी जमीन राहो त्यास सवाई सूट देऊन वाकी 
जमिनीचा धारा खेरीज हाकदार. 
१ नागली दर बिघा -- १ आवट जमितीस ८७ 
१ शोंगर जमिनीस ८*॥ 


१ वरी दर बिघा -- १ आबट «6४ 
१ डोंगरीस «* प्रो 

१ हरीक दर बिघा १ माल जमिनीस ४४) 
१ डोंगरी ४ 


१ तोल उडीद तुरी दर बिपा : «| प्रा 
सदरटू प्रो वहिवाट माहाराज यांचे कारकीर्दीत आणाजी दत्तो (देश) 
कुलकर्णी त।॥ संगमेश्‍वर तालुके रत्नागिरी याणी जमाबंदी करून ठराऊन दिल्ही 
ते कारकीर्द आलेरपर्यंत बहिबाट. . संभाजीराजे यांचे कारकीर्दीत वहिवाट 
होत असे. १ 
जमीन महसुलात प्रथम साळी-भात, तांदूळ धाल्य असे. तूप, पेंड, भीठ 
अशा वस्तूंच्या रूपाने वसूल केला आई. पूर्वी मलिक अंबरते जो आकारणी 


| _ १. ऐसा-भाजो, क. २, पृष्ठे १११-११३. 


३६२ : शिवपुत्र संभाजी 


केली त्या आकारणीझ्षी अण्णाजी दत्तोने केलेल्या आकारणोत किती फरक पडेल 
त्या दृष्टीने पड्ध॒तशोर पाहणी केलो. एका मोठ्या जमिनीच्या डागामध्ये इतर अनेक 
जरो लहानमोठ्या पट्टया म्हणजे जमिनीचे पोटफोडी होऊन लागवड झाली 
असलो तरी तितक्या तितक्‍्याही तोड्या पिकाची प्रत कळून त्यावर सारा 
आकारणीचे प्रमाण ठरविले जात असे. तसेच एकजात व मोठ्या जमिनीतही 
हेच पीक असेल तर तेथील सारा आकारणोचे प्रमाण वेगळे असे. तालुक्‍यातील 
गावन्‌ गाव, त्यातील संपूर्ण जमिनीच्या पाहणी आकारणीसह चार जाणत्या 
मंडळींनी एकमताने ठरवून देशमुख व पाटलांना अण्णाजी दत्तो यास कळवावा 
लागे. देशमुख-पाटील ह्यांजकडून पोटफोडी जमीन, तीमधील पिके, त्यासंबंधी 
केलेला अंदाज आणि त्याच जमिनीबद्दल मलिक अंबरी सारा आकारणी किती 
हे पाहून जरी पहाणी खर्डा आला तरी अण्णाजी पंतांनी त्यातीलच तीन गाव 
तीन प्रतीचे त्या गावातील भिन्न भिन्न जमिनो व त्यातील पिके यांची चाचणी 
घेतल्यानंतरही पंतांनी स्वत: पहाणी करून सारावाढ केली होती ' 
सुरुवातीला सरासरी उत्पनाच्या २३२ टक्‍के कर ठरविलेला होता. पुढे जादा 
कर रद॒ केल्यानंतर ४० टक्‍के सारा आकारणी ठरविली होती. हीच पहाणीची व 
मोजणीची पद्धत संभाजी महाराजांच्या कारकीर्दीत चालू होती. 
चेऊल येथे जिरायेताचे तर्सराचा ( ? ) तह राजश्री केसोपंतांनी करून 
दर खंडीस लारी ( सुमारे तीन आण्याइतक्या किमतोचे जुनें नाणे ) बसरी 
४०८ प्रमाणे नसत घेण्यावे ठरवून जागजागी दिवाण दर खंडीस ४०८ लारी माणे 
घेत होते. परंतु १६८३ सालापासून दर खंडीस लारी ४५ प्रमाणे वसूल घेण्यास 
सुरुवात केलो होती. १ 
चेऊल प्रांतात १६८४ मध्ये बागाईत नारेल व सुपारीच्या वाड्यांची आणि 
बागांची पहाणी करून कर आकारला होता. १६८५ साली चिमणाजी आऊजी 
तेथे गेला. (६८४ साली जी झाडे होती त्या झाडांबर १६८२ सालातल्या पहाणीत 
प्रत्येक झाडावर जो सरासरी कर आकारण्यात आला होता तोच त्याने आकारला 
आणि त्याच सालात जमा केला. त्यातून पहाणीनुसार ठरविलेला कर वजा करून 
बाकी काढली. 
सामान्यत: प्रत्येक वर्षी जमीन झाडा पाहून म्हणजे कोणती जमीन पड आहे 
आणि कोणती “ वाहाती कास “ जमीन आहे हे पाहून त्या त्या गावांचे जमाबंदीचे 
पहाणी पत्रक तयार करीत. एखाद्याने जमीन असून ती पड ठेवली तर लगेच त्याचा 


१. अमराअ-जो, पृष्ठे १५४-१५५. 
२. शिचसा-खंड ९, ले. ६३, पृष्ठे ६४-६५. 


राज्यकारभार-आविक घोरण : २३६३ 


इनाम मना केला जाई. परंतु त्यांने बहितोला आणो तर पुढोल वर्षी सनद पुन्हा 
सादर होत असे. ' 

झंकराजही निलकंठराऊ याच्याकडे मोडे किकवीची इनाम जमीन कास 
रके ४४॥ होती. तो पडीक होती. परंतु किर्दीस उमेद धरून तो त्याला पिकाऊ 
करावयाची होती. म्हणून त्याने पुणे परगण्यातील तफं निरथडीच्या दिवाणाना 
जाऊन विनंती केली. निपिकी जमीन पिकाऊ करण्याबेदृळू झंकराजी निलकंठराऊ 
यांचा इनाम जमीन सेत कास रूके ४ ४॥ लावणी दुमाले केठे होते. या प्रमाणे 
पुण्याच्या सुभ्याहून निरथडीच्या दिवाणास सालाबादप्रमाणे जसे चालिले तसे 
चालविष्याविद्यी सांगण्यात आले होते. या प्रमाणे निरथडीच्या दिवाणाने मोजे 
किकदीच्या मोकदमाना दि. २०-६-१६८२ रोजो सुभ्याचे खुर्दखत आहे तेणे 
प्रमाणे वर्तणुक करून इनामती पडोक आहे. येसियास याचे दुमालेकिर्दी करष्याविशो 
लिहिले होते. पुढील वर्षी राजशी छत्रपती स्वामींचा हातरोलखा आणितोल तेणेशमाणे 
विल्हे होईल. तालिक लेहून धेऊन असल फिराऊन देणे म्हणून बजावले होते. ' 
पडीक जनिनीत एखाद्याने किर्दीस उमेद धरली तर त्यास त्याचे इनाम पूर्ववत 
चालविले जात असे. जमोन पडीक राहू नये म्हणून दक्षता घेतली जाई. उमेद 
धरून परस्पर कामे केली जात होती. 

घरबांधणी व बागाईती झेती करणार्‍यांना दिलासा दिला जात असे. 
माहादजी कमळाकर रबडे तकं हवेलीतील मोजे चिंचवडच्या कुलकर्णीचा मीरा- 
सोचा वाडा त्याच्या बापाभावाच्या समाईकीत होता. त्यांच्या वाटणोतून त्याच्या 
कडे थोडी जमीन आलो होती. म्हणून त्याने कुनबावा थलातील शेतापैको कासखडो 
१!-॥ पैको वजा धुपणी मण ८४<॥। ( अडीच )बाकी कास खडो १। (सवा) हे 
मिरासी करून कुनबियानी दिली आणि वाडा पांडरी नवी वसाहत हणवतानजीक 
सेताचे पाहटे ( ? ) त्यावरी त्याने वसाहत केली. त्यामध्ये त्याला वाडा मिळाला. 
हा पूवपासून पश्चिमेस ४९ हात व उत्तर दक्षण ६६ हात होता. या ठिकाणी 
रबडे याने विहीर पाडून अंबराईची लावणीची उमेद धरली होती. म्हणून त्याने 
परगण्यातील देशभुख व देशकुलकर्णी यांना आंबराई बारदार ( फळे घरू 
लागल्यावर ) झाल्यानंतर दर पडास सुके .॥- का मलिक अंबर चालले होते. 
इनामती आंबराईपेकी लावणी करून त्यास पड लावणी माफोक दर सदे पाच द 
मोकदम १ व कुलकर्णी १ पोशी १ व महार देझमुख १ देझकुलकर्णी १ येणेप्रमाणे 
चालवावे म्हणून विनंती केली होती. देशमुख व देझकुलकर्णी यांनो हो माहिती 
पुरणे येयील सुभेदार राजश्रो विनायेक उमाजी याला त्याप्रमाणे कोलनामा सादर 
करण्यास सांगितला होता. त्यानुसार दि. ५-७-१६८२ रोजी सुभेदाराने माहादाजो 


१. मइरा, खंड १५ ले. १३३-१२३४. २. श्षिचसा, खंड १, ले. ६६, पृष्ठ ८३. 


३६४ : शिवपुत्र संभाजी 


कमळाकर रबडे याला कोलनामा देऊन लावणीस इनाम दिले, कोणत्याही बाबतीत 
शक आंदेशा न धरता तुमच्या घराखेरीज भाऊबंदाचा संमंध नाही म्हणून कोल 
दिला. या कौलनाम्यांवर वाटोळ्या मराठी शिक्यात ' श्री प्रीत्या दांभ्‌ । छत्रपती 
उमाजो त । नूज मना । विनायकस्य मुद्रेषां श्रिय । -- -- तेतराम ” हा 
मजकूर आहे. ' 

राजश्री माहादाजी गोसावी सेकीन मोरेश्‍वर यांना तर्फ करे पठार येथे 
जिराईत हिवर टिके कास ४ रुके &1॥। बागाईत, पांढरी ८£ बिघे अशी इनाम दिली 
असून सालाबाद चालत होती. १६८४ मध्ये त्याने कोर्दी करणार म्हणून कळविले 
होते. म्हणून पूर्वीप्रमाणेच चालविण्याविषयी दि. २१-१-१६८४ रोजी पुण्याच्या 
सुभेदाराने-विनायक उमाजीने तर्फ करे पठारचा सुभेदार जिवाजी नारायण यास 
लिहून कळविले होते. * 

शिवाजी महाराजांनी देशमुखांची रयतेवरील सत्ता कमी करण्याचा प्रयत्न 
केला. परंतु देशमुखीचे काम त्यांच्याकडेच सोपविले. लावणी संचणीची कामे रयतेने 
त्यांच्याशी तह करूनच करावी असा शिरस्ता होता. १६८५ च्या सुमारास वाई 
प्रांताचा देशाधिकारी व लेखक अताजी सबदेव हा तहरह लावणी संचणीची कामे 
प्रांत मजकुरच्या देशमुखाच्या मताप्रमाणे करीत नव्हता. त्यामुळे रयतेला दिलासा 
रहात नव्हता, आणि गैरफायदा होत होता. म्हणून संभाजी महाराजांनी दि. 
२१॥११॥१६८५ रोजी वाईचा देशाधिकारी अताजी सबदेव याला देशमुखाच्या मताने 
तहरह करून मुलूख संपन्न होईल असे करण्याविषयी व रयतेला दिलासा मिळावा 
म्हणून लिहिले होते. ' कोणत्याही कारणाने शेतीचे नुकसान होऊ नये म्हणून काळजी 
घेण्यात येत होती. मुलखाची आबादानी होण्यासाठी महाराजांना कळकळ होती. 

इ. स. १६८२-८३ साली संभाजीने जमिनीवरील धारा फार वाढवून 
मकत्याने मामलती दिल्यामुळे रयतेने त्रासून गाव टाकले असे ग्रॅंट डफ यांती 
विधान केले आहे. " या विधानाला आघार दिसत नाही. या प्रकरणातील उदा- 
हरणांवरून रयतेने शत्रूच्या हल्ल्यामुळे आणि लुटीमुळे गावे सोडली असली तरी 
परागंदा झालेल्या लोकांना वसाहत करण्यासाठी अनेक सवलती संभाजीराजांच्या 
काळात दिल्याचेच आढळते. 


इतर उत्पन्न: 
शेतीच्या उत्पन्नाखेरीच उत्पन्नाच्या इतरही बाबी असत. कोकणात सुपारी, 
भात, नारळ यांच्या उत्पन्नावर कर आकारला जात असे. चेळल प्रांतात 


१. शिचसा, खंड ७ ले ६३, पृष्ठे १०३-१०४. 
२. शिचसा, खंड २, ले. १६७, पृष्ठ १८६. 
३. शिचसा, खंड २, २७२, पृष्ठ २६८. ४. ग्रॅंट डफ : ४७-४८. 


राज्यकारभार-आर्थिक घोरण : ३६५ 


१६८५ पूर्वी १०० नारळांमागे ५॥॥९ व सुपारीवर दर मणात ९८ कर घेतला 
जाई. १६८७ मध्ये नारळावरील कराचा दर ६॥ टक्के आणि सुपारीस दर 
मणास १० ।। असा तह करून जमाबंदी केली होर्ती. होटवाडा खाजगी व मामले 
यांच्या शाकारणीसाठी माडाच्या मालकाला दर माडामागे २ झाप द्यावे लागत. 
याशिवाय घरावर, मिठावर कर असे. शहरात व्यापार करणार्‍या व्यापार्‍यांवरही 
काही कर बसविला होता. '* 

प्रचंड गडावरील कोळी व मेटकरी गडाचे घेरीयात राहात होते. 
त्यापेकी कित्येक लोक गडमजकुरी चाकर होते. कित्येक सोनजी इतबारराऊ 
याचे दिमतीस होते. त्यांच्याकडे गुरे, म्हणी व गाई होत्या. हवालदार, रजपूत, 
नाईकवाडी यास दोन्ही गुरांची वणीसोड (कर) करून वरकड बद्दल मु॥। बार 
केल्याची सनद शिवाजो महाराजांनी करून दिली होती. त्या सनदेप्रमाणेच सनद 
मिळावी म्हणून त्या लोकानी शंभू छत्रपतींकडे अर्ज केला होता. त्या लोकांच्या 
विनंतीनुसार संभाजो राजांनी गाईवरचा एकंदर कर माफ केला होता. 
म्हणशीवरील कराविषयी दर एकास म्हशीची वर्णी सोड दिली होती. हवालदाराला 
२ म्हशी, नाईक वाडियास व रजपुतास २-२ म्हशींची सोड देऊन ज्याच्या 
जितक्या म्हशी उरतील त्याची जी वणी होईल त्यास, गड मजकुरी चाकर 
असतील त्यांची वणी त्यांच्या नावे लिहिन बाकी वजा करावीत असे संभाजी 
महाराजांनी दि. ३१-३-१६८१ रोजी प्रचंडगडाचा मुद्रघारी राजश्री रघोजी 
अहिरराव यास कळविले. सोनजी इतबार रायाचे दिमतीस असलेल्या लोकांची 
जी वणी होईल ती त्यांच्या नावे तपशीलवार खर्च लिहून नावनिश्षी हुजुरांकडे 
पाठबावी. असे बजाविले होते. त्यांना घरटकाही माफ करण्यात आला होता. * 
संभाजी राजांच्या कारकीर्दीत गाई-म्हशींवरील कर पूर्वीप्रमाणेच चालू होता. 

एखाद्याने दत्तक घेतला तर दत्तक घेणाराला सरकारला कर द्यावा लागे. 
पिलाई कोम केशवजी याते सिवाजी सुरो कारभारी व रामचंद्र दत्ताजी मुतालीक 
यांच्या सांगण्यावरून पिलाईचा दीर गंगाजी याचा मुलगा पिलाईने दत्तक घेतला 
होता. त्यावरून देसगतीची मोकरर सनद दिली पाहिजे म्हणून शिवाजी महाराजां- 
कडे बिनंती करण्यांत आलो. त्यावेळी ५००० होन शेरणी कबूल केली होती. 
केशवजी दत्ताजी नाईक याला खंड बांधून दिला होता. याप्रमाणेच संभाजी 
भहाराजांनी चालवावे अशी विनंती करण्यांत आली. त्याप्रमाणे करार केला होता. 
५२०० होनांपैकी पूर्वी २००० होन पावले होते. दि. ६-४-१६८१ रोजी 
शेभाजी राजांनी दत्ताजी केशवजो नाईकास कळविळे होते की क॑लासवासी 


१. सिसा, खंड ९ ते. ६९, ७०, पृष्ठ ७३, ७५, ७७ ७८- 
२. सरस, सेड २०, के २७३, पृष्ठ ३९५. 


३६६ : शिवपुत्र संभाजो 


स्वामींनी ठरवबिल्याश्रमाणे चालविळे जाईल. जे ३००० होन बाको येणे असेल 
त्याबाबत खिस्ती (हप्ते) बांधून त्याप्रमाणे वसूल करण्यात येईल असे अभयपत्र 
दिले होते. * 

देशमुखोच्या व सरदेझमुखीच्या सरकारी देण्याघेण्याबाबत चोख व्यवस्था 
होती. सरकारी येथे मिळाळे की पावती देण्यात येत असे. १६८८ सालच्या 
सप्टेंबरमध्ये कवि कलशाने सरदेशमुखोचे जे येणे शिराळघाच्या तुलाजी देसाया- 
कडून घेतले होते, ' त्याला पावतीहो दिलेली होती. 
आयात-निर्यात कर : 


क्षिवाजी महाराजांच्या वेळेगसून आयात-निर्यात मालावर जकात घेण्यात 
बेत असे. संभाजी महाराजांनी तीच पद्धत चालू ठेवली होती. जकातीसंबंधी 
तपशोलवार माहिती संभाजी राजे आणि इंग्रज यांच्यात १६८४ साली झालेल्या 
तहात गाढळते. 

(१) इंग्रजांना ब त्यांच्या व्यापार्‍यांना माझ्या राज्यात व बंदरात येण्याची 
मुभा असावी. व्यापारासाठी माल आयात व निर्यात करणे तो नेहमोचो ठरोव 
जकात देऊन करावा. जकातीवरील अधिकार्‍यांनी निष्कारण इतर त्रास देऊ नये. 
अडीच सवलत माझ्या व्यापार्‍यांना व प्रजेला इंग्रजांच्या बंदरात मिळेल. 

(२) इंग्रजांची जहाजे, गुराबे किवा होड्या व्यापारी माल आणण्यानेण्यास 
रवाना झाल्या असता, त्यातील एखादे वादळी हवेमुळे जर एखाद्या बंदरात शिरले 
तर त्याला हवा निवळताच परत जाण्यास विनात्रास लाणि जकात न धेता परवानगी 
द्यावी. परंतु एखादे जहाज वादळाने फुटून जर किनार्‍यास लागले व माझ्या सुभे- 
दारांनी वगेरे पकडले तर त्यांनी शक्‍य तो त्यास मदत करून त्यातील जो माल 
आयात होईल त्यावर नेहमीप्रमाणे जकात घ्यावी, माझ्या वडिलांचे वेळो जो 
शिरस्ता होता तोच मो पाळोन व इतर स्थ्रिश्‍चन व्यापार्‍यांना ज्या सवलती मिळतात 
त्या माझ्याही बंदरात मिळतील. 

(३) जो माल इंग्रज आयात करतील त्यावर २श टक्के जकात देतील. 
आणि निर्यात करतील त्यावर जकात नाही व इतर काही ताप होणार नाही. 

(४) इंग्रजांनी सुचविले को राजापुराहून बालाघाटाकडे जाणार्‍या त्यांच्या 
मालावर आदीलशाहीत जशी जकात घेतली जाईल तशी घ्यावी. तरो जी जकात 
आज ख्ढ असेल तीच घेतली जाईल. 

(५) इंग्रजांस व त्यांच्या व्यापाऱयास माझ्या राज्यात व बंदरात माझ्या 
रहिवाशांकडून व व्यापार्‍यांकडून न्याय्य किमतीत वाटेल तो माल विकत घेण्यास 


१, ऐसंसा, लंड ५, ले. २५, पृष्ठ २५ २. शिचसा, खंड ३, ले. ६४५ 


राज्यका रभार-आञआथिक घोरण : २६७ 


मुभा असावी. सुभेदार किवा इतर अधिकार्‍यांनी रीतसर जकात घ्यावी. त्याखेरीज 
आकसाने किवा इतर कारणाने अडवू नये. 

(६) मुंबई वेटावर जळणाची वाण असल्याने इंग्रजांना माझ्या प्रदेशात 
ते विकत घेण्यास व जकातीविना नेण्यास परवानगी असावी अशी सूचना होती. 
परंतु मागील प्रघात पुढे चालू राहील; जशी मागे जकात घेत असत तशीच ती 
घेण्यात येईल. 

(७) इंग्रजांनी नागोठणे व पेण येये वखारी काढाव्यात परंतु त्यांना घाटा- 
वरून आयात-निर्यात केलेल्या सवव मालावर राजापूरला जशी जकात असेल तशी 
द्यावी लागेल. त्यांना इतर त्रास होणार नाही. 

(८) इंग्रजांनी फक्त टांकसाळीतच नाणी पाडण्याकरिता सोने व चांदी 
भाणावी, इतरत्र नाही. अशा सोन्याचांदीवर नेहमीचे व्याज द्यावे लागेल. 

(९) इंग्जांनी ते ज्या ठिकाणी माल विकत घेतात तेथे एकदाच जकात 
घ्यावी असे सुचविले. नंतर तो माल नेत असता वाटेत जकात अटकाव होऊ नये. 
परंतु जो चाल माझ्या वडिलांपासून चालत आहे तोच यापुढे चालेल. ती 
सुरुवातीपासूनच लागू आहे. 

शिवाजी महाराजांचे इंग्रज वखारवाल्यांशी देण्याघेण्याचे काही व्यवहार 
झाले होते. जो व्यवहार अपूर्ण राहिला होता त्याबाबत संभाजी महाराजांनी 
खालील अटी घातल्या होत्या. 

(१) इंग्रजांची राजापूरला वखार होती, त्यावेळी राजापूरच्या ब्यापार्‍यांस 
माल विकला होता, त्याबाबत इंग्रजांचे येणे आहे. तरी सुभेदार व हवालदार 
यांनी चोकशी करून न्याय्य तो वसूल करून घेणे. 

(२) इंग्रजांकडून खुदा बंदापूर ब इतर ठिकाणांहून जो माल घेतला होता 
त्याबाबत माझे वडील शिवाजी राजे यांनी १० हजार पाछाई होन देष्यास संमती 
दिली होती. त्या रकमेपेकी राजापूरची वखार बांधण्यास जो खर्च जाला व त्यावर 
जो खर्च आणखी होणार तो आणि जी रक्‍कम आतापयंत दिली गेली ती वजा 
करून जी बाकी उरेल ती इंग्रजांना नारळ व सुपारी यांच्या रूपाने मी देन. 

इंग्रजांशी तह झाल्यानंतर राजापूरच्या वखारीसंबंधीच्या देण्याघेण्याबद्दल 
संभाजी महाराजांनी राजापूरचा सुभेदार व मुजुमदार दिनाजी विठ्ठल यास लिहिले 
होते, “ शिवाजीमहाराजांनी नुकसानभरपाईबद्दल ( शिवाजी महाराजांनी राजा- 
पूरची वखार लुटली त्याबद्दल ) इंग्रजांस दहा हजार पादशाही पागोडे देण्याचे 
कबूल केले होते. त्यापकी ३३६७ त्यांना दिलेळे असून बाकी ६६३३ शिलकेतून 
राजापूरची वखार बांधण्यास आतापर्यंत खच आला आहे तो व ती पूण करण्यास 
लागणारा खर्च वजा करून बाकीची रक्‍कम मुंबईकरास देणे. तसेच शिवाजी राजे 


३६८ : शिवपृत्र संभाजी 


व इंग्र यंजि वैमनस्य आठे त्यादेळी राजापूरच्या बद्यारीतील माल जप्ठ केला 
होता. शिल्छक असेल तर तो माठ देणें. नतेळ ठर त्वाची किरत काढून ठपावून 
अंतिम नि्जयार्य पाठविषे. ” 

काढी वेळेळा मराठी राज्याच्या अधिकाऱ्यांनी इंग्रजांचा माठ पकडला 
असला तर इंब्रड त्या माठाची मागणी करीत. या बाबदठीठटो इंब्रजांकडे जारर 
किमतीचा माळ जाळ नवे म्हणून संभाजी महाराज कोल्ह्यपूर प्रांताठील सुभेदात 
ब मुजुमदार गोपाळ परश्चराम वाख कळविठात, “ घाटाठ निरनिराळ्या ठिकाणो 
सर्व किरडोळ माळ २५९० पातझाडटी पागोडे किमठीचा गोपाळरावाने पकडून 
नेळेला परत करण्यासाठी इंग्रजांची मागती आहे. त्यांच्याशी मंत्री झालेली आहे. 
तरी पत्रात दिळेला ठपद्चील आपल्या जमावहोत झोघून तपासून घ्या. जो माठ 
नोंदळा असून तुमच्या खजिन्यात आहे तो द्या. परंतु जो विकला गेला असेल 
त्याचा व रोळीचा हि्लेब आमचेकडे पाठवा. नंतर अंतिम निर्णय घेऊत कळवू. 
यावरून हिलयेबाच्या काटी बाबतीत राजे स्वठः लक्ष घालीत नसत असे दिसते. * 

इंग्रजांची सूचना अश्ची की माझ्या राज्यातील कोणी सुभेदार यांना जो 
माळ लागेळ तो ते देठीळ. परंतु राजांच्या किवा वरील अधिकार्‍यांव्यतिरिक्‍त जे 
माळ घेतील तो देणे क्रिवा न देणे इंग्रजांच्या इच्छेवर राहावे. तरो माझ्या 
सरकारळूनांचे पत्र असेल तर माळ दिला पाहिजे. परंतु त्वाविना माल देणे किवा 
न देणे इंग्रजांच्या मर्जीवर अवलंबून राहील. 

या जकातीच्या आणि देष्या-बेष्याच्या व्यवहारावरून संभाजो महाराजांच्य 
कारकीर्दीत कारभार कसा होता याची दल्पता येऊ शच्ते. त्याचप्रमाणे इंग्रजांशी 
ब्यवहार करतांना संभाजी राजांनी शिवाजी महाराजांची नीती व घोरण चालू 
ठेवळे होते; आपल्या बढिलांच्या काळात कसा व्यवहार झाला नसेल हे घ्यानात 
घेऊनच ठे देण्या-बेष्याचा विचार करीत असत असे दिसते. 


गुळारमांवरीळ कर : 

इंग्रज वखारवाळे हिंदुस्थानात गुलाम विकत घेऊन त्यांची विकी करील 
असत. शिवाजी महाराजांनी प्रत्येक गुलामामागे दोन ते तीन पागोडे कर म्हणून 
घेण्याची प्रया पाढली होती. संभाजी महाराजांनी हा गुलामांवरील कर २-३ 
वागोड्यांपासून १२ पागोढ्यांप्यंत वाढविला. त्यामुळे सरकारी उत्पन्नात भर 
बढून गुलामांच्या व्यापाराला आळा बसला. ' 


१. भाइसंमं, त्रंमासिक ४०1 11 0 27-37 (१९३२). 
२. भाइसंमं, त्रमासिक ४०1 ॥[, 9 27-37 (१९३२)- 
३. 5९ 05110 5, 5-6-1686 


राज्यकारभार-आधथिक घोरण ३६९ 


श्ंट्णी अ चोयाई : 

कश्कापर्यत दिठेल्या उत्पन्नाच्या बादीव्यतिरिक्‍त खंडणी आणि चौथाई ही 
डत्श्काची साळवे असत. १६८० सालापूर्दी श्रिवाजी महाराजांनी मुरगोडचा देसाई 
स्ढळूका यांच्याकडून १०००० होन खंडणी घेण्याचे ठरविले होते. महाराजांच्या 
छिळल्टतर द्या देसा्याविषयी कटोरगडचा हवःलदार देवजी श्रीखंडे याने संभाजी 
'ाऊांकडे दितंदी केली की जिवाजी महाराजांनी वूर्वी बांघून दिलेल्या खंडणी- 
श्र्णेच संदाजी राजांनी खंडणी घ्यादी. या विनंतीनुसार दि. ७ मे १६८० रोजी 
कव्हाही राजांनी वूर्वीप्रमाणेच खंडणी धेतली जाईल असे स्ट्राप्पा देसायाला कळवून 
अब्यएत्र दिठे होते. * 

डट्पश्ल वाढविण्यासाठी परकीय किवा शत्रुच्या राज्यात लुटमार करण्यात 
केद कसे. मुधळ जाणि गादिलद्याही श्रदेव्यात मराठ्यांना लूटमार करण्यास पुष्कळ 
ढाद ट्रोठा. १६८० ते १६८२ पर्यंत मराठ्यांनो बऱ्हाणपूर आणि औरंगाबाद 
कई सटाल्ट करून बरीच संपत्ती मिळविली होती. या लुटीत मराठ्यांनी करंजा, 
श्हकोळा, सलकापूर, चांदा, तलाब, सार्रोदा येथील सावकारांना लुटले होते. 
अर्ट्यांठी सोलापूर, अहमदनगर व परिडा किल्ल्याची अशाच प्रकारची लूटमार 
केली द्रोदी. सत १६८२ ते १६८५ च्या दरम्यान मराठे आणि पोर्तुगेज यांच्यात 
अढाई चाट करताना मराठ्यांनी गोन्याच्या परिसरात असलेल्या साष्ट आणि 
अार्देश या श्रांताठून बरोच लूट मिळविले होती. 

शंशाळी महाराजांच्या कारकौोर्दीत मराठ्यांनी ठिकठिकाणी चोथाई वसूल 
क्रेल्वाचे कठेक उल्लेख फार्सी अद्ववारात सापडतात. मुवली मुलखातील वऱ्हाडा- 
श्री बासो, थाठेतो, बालाघाट, देवळगाव, जालना, बोदर येथून मराठ्यांनी 
कणळेबारी १६८२ ते जुन १६८२ च्या दरम्यान चौवाई वसूल केली होतो. 

अपड वेळतन एक मराठ्यांचे जहाज पोर्टो नोव्हो येथून १६८१ च्या 
आक्टोबर महिन्यात मलाक्काला (हे आजच्या मलावाच्या संघराज्यात आहे.) गेले. 
ह्रेद्षे बहाळातील सर्व माल विकण्यात माला. कोरोमेडळचा डच गव्हर्नर पिट याच्या 
इििटकीळुळे या जहाजाच्या नावाड्यास ( 1९०४७७०७ ) सर्वं प्रकारचे साहाय्य 
श्रेष्णाह आढे. * 

आ डच पत्रावख्न संभाजीराजांच्या काळात परदेज्यात व्यापारवाहतूक चाल 
अक्ादी असे दिसते. 


१. श्िच्सा, खंड १८, ठे. ८६-८७, पृष्ठे ५४, ५५. 
२. ०४-०8, ४० 29, 1681 5. 641. 
क्रि. श....रड 


३७० : क्शिवपुत्र संभाजी 


अंतर्गत व्यवहार : 
देण्याघेण्याचे, कर्जरोख्याचे अंतगंत व्यवहार सुरळीतपणे चालत होते. 
शिवाजी महाराजांच्या वेळेपासून दतसेटी सेटिया हा सावकार कर्ज देत असे. 
हिरोजी इंदुलकर हा रायगडावर बांधकामे करीत असे. दि. २७-९-१६८३ 
ब १६८६ मध्ये त्याच्या नावाने कर्जव्यवहार असल्याची नोंद होती. या कर्जाची 
गोपाळसेट सेटीया याने हमी घेतली होती. या कर्जापैकी कोंडाजी दामोदर सबनीस 
बीन फुटनाईक याला महिन्याच्या पगाराचे १७ होन दिले होते. त्याचप्रमाणे 
गोपाळसेट याच्या नावाने हुंडी होती. त्यात त्याने हिरोजी इंदुलकराचो हमो 
घेतल्याचे लिहिलेले होते. ' दि. २८-९-१६८५ रोजी निळकंठ मोरेझ्वरने दत- 
सेट्याला लिहिले होते की, “ तुजकडे ह्रकी ब।। इमारती किले पुरंदर ब।। सेरणी 
बाको ओढत आहे. त्यापैकी मुश्ञाहरा बदल देणे. शामजो केशव दफ्तरदार किल्ले 
अहिवंतगड प1। होन २० आदा करणे. पालियाचा कागद घेणे-वरात.” * 
नरससेट उधाप्पा याने रायगडनजीक पाचाड पेठा येथील कारकुनाला कर्ज 
दिले होते. घेतलेले ६० होन त्याने परत केले होते. म्हणून ते पावल्याचे कागद 
देण्याविषयी दि. २९-१-१६८७ ची नोंद केली होती.* 
या सवं उदाहरणांवरून अंतगंत देण्या-घेण्याचे व्यवहार सुसूत्रपणे चालू होते 
असे स्वच्छ दिसते. 
एक शिलालेख : 
फोंड्याजवळ अंत्रुज येथे तरीवर (नावेवर) मुसलमानांच्या राज्यात अंग- 
भाडे घेत नसत. हा कर शिवाजीमहाराजांनी केव्हा घेण्यास सुरुवात केली हे 
कळत नाही. अंगभाडे घेत नसत तेव्हा व्यापारी लोक सुखी होते. अंगभाडे घेण्यास 
सुरुवात झाल्यापासून मालाची ने-आण कमी झाली. त्यामुळे हे अंगभाडे घेऊ नये म्हणून 
सामनायक निमनायक या व्यापाऱ्याने छत्रपती संभाजी राजांना विनंती केली. हे 
अंगभाडे तेव्हा अर्धा कोसाला चवदा वैसे घेत असत. अंत्रुज तरीवरून कोणत्या तरी 
देवस्थानच्या यात्रेला जाण्याचा मार्ग असावा. सामनायकाच्या विनंतीप्रमाणे दि. 
२२-३-१६८८ रोजी संभाजोराजांनी फोंड्याचा मुख्य देशाधिकारी यास आज्ञापत्र 
सादर केले, आणि भाणस्तरी, पारवगवि मांदुस येथील अंगभाडे सोडून देण्यास 
सांगितले त्यात शेवटी लिहिले की '“ सहसा धमंकृत्यास नाश करू नये करतोल 
त्यास महापातक आहे.” या दोन वाक्‍यांवरून ते अंगभाडे कोठल्यातरी यात्रेकरूवर 
बसत असावे असे वाटते. 


१. मइसा, खंड १८ ले. ५७, पृष्ठ ७९, ८२. 
२. मइसा, खंड १८, पृष्ठ ८१. ३. कित्ता, पृष्ठ ७९. 


रोज्यक!रभार-आधिक घोरण : ३७१ 


संभाजीराजांचे हे आज्ञापत्र एका शिलालेखावर कोरलेले आहे. गोवे प्रांतात, 
फोंडे महालात अडकोळण गावी कुंडईपासून भाणस्तरीहून देवीच्या देवळाकडे 
जाणार्‍या डाव्या बाजूच्या दक्षिणाभिमुख एका चौथर्‍यावर हा शिलालेख सुबक 
कोरलेला आहे. दगड काळा व शिळेची बैठक जमिनीत गाडलेली असून संपूर्ण 
शिळा शाबूत आहे. शिळेची लांबी ३६ इंच आणि रुंदी २२ इंच आहे. चारी 
बाजूस समास सोडून मुख्य लेख खोदण्याकरिता २१" > १७" इतक्या क्षेत्रफळात 
अर्धा इंच खोल खोदलेले आहे. त्यावर लेखाच्या एकूण २० ओळी असून राहिलेल्या 
शेवटच्या दोन ओळी शिळेच्या खालच्या समासावर लिहिलेल्या आहेत. खालच्या 
समासावर या दोन ओळींच्या खाली उजव्या आणि डाव्या बाजूला गाईची दोन 
चित्रे काढलेली असून, मध्यभागी “ शुभं भवतु ” असे शब्द कोरलेले आहेत. आता 
मजकूर पुसट होत आला आहे. मथळ्याकडील समासात सूर्य, अष्टदलकमल व चंद्र 
कोरलेले असून सर्वात वर “ श्री रामाय ” ही रामदासी अक्षरे निराळ्या वळणात 
दुसर्‍या कोण्या खोदणाराने खोदली असावी असा संशय येतो. मुळातच ती खांद- 
लेळी नसतीलच असे म्हणता येत नाही. मुसलमान अगर फिरंगी यांच्याकडून 
शिळेच्या त्या भागाला इजा झाली असण्याचा संभव आहे. शिलालेखावर २२-३- 
१६८८ हा दिनांक आहे.' 

प्रस्तुत शिलालेखाचे छायाचित्र इतरत्र दिले आहे ते पाहिल्यास शिलालेखाची 
चांगली कल्पना येईल. महाराजांच्या आज्ञेनुसार तरीवरील अंगभाडे धर्माजी नाग- 
नाथाने व्यापार्‍यांच्या हितासाठी माफ केलेले होते असे या शिलालेखावरून दिसते. 


दुष्काळ आणि उत्पन्नाचो घट : 


आथिक व्यवहाराची काही उदाहरणे येथपर्यंत नमूद केली आहेत. त्यावरून 
अंदाधुंदी किवा गेरकारभार झालेला दिसत नाही. १६८५ सालानंतर मराठ्यांची 
आथिक स्थिती ढासळली असावी. संभाजी राजांच्या कारकीर्दीत लष्कराचा खर्च 
बराच वाढलेला होता. गादीवर आल्यापासून संभाजी महाराजांना जंजिऱ्याच्या 
सिद्दीबरोबर बरेच दिवस युद्ध करावे लागले होते. उत्तर कोकणात सिद्दी सतत 
लूटमार करीत असे. त्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी १० हजारांची खडी फौज सतत 
ठेवावी लागत होती. त्याचप्रमाणे पेण, नागाव, नागोठणे येथील खाड्यांतून नाविक 
दल सज्ज ठेवावे लागत होते. इंग्रजांना तीन महिने मुंबईच्या खाडीचे संरक्षण 
करण्यासाठी २० हजार अश्रफी खर्चे करावे लागले होते. ' यावरून त्यांच्याइतका 
नसला तरी मराठ्यांनाही बराच खचं करावा लागला असावा हे उघड आहे. 
*०००००००->> 

१. भाइसंमं, वा धिक इतिवृत्त शके १८३५; ले. ५० पृष्ठे २९१ ते २१२. 

२. राम-ग्र, भाग ४२, ले. ४६. 


३७२ : शिवपुत्र संभाजी 


१६८२ सालापासून औरंगजेबाच्या सैन्याने नासिक, पुणे, सातारा, कोल्हापूर या 
परिसरातील गडांना वेढे घातलेले होते. या स्व आघाड्यांवर मराठे तोंड देत होते. 
त्यामुळे सैन्यावरील खरचं वाढला होता. पोर्तुगेजांबरोबरही मराठ्यांना लढावे 
लागले होते. विजापूरकर आणि गोवळकोंडेकर यांच्याही मदतीसाठी संन्य धाडावे 
लागले होते. 

अशा तर्‍हेने एकीकडे खर्च वाढला होता तर दुसरीकडे सरकारी उत्पन्न 
कमी झाले होते. सिद्दी, फिरंगी आणि मुघल यांनी मराठ्यांच्या हद्दीत युद्ध सुरू 
केल्यामुळे लूटमार होऊन दोन तीन वर्षे मुलूख ओसाड पडला होता. लोकांना 
झेती करणे शक्‍य नव्हते. आणि त्यांना शेतीसाठी कर्जं द्यावे लागले होते. देशमुख 
आणि देशकुलकर्णी यांच्याकडून येणारी खंडणीही कमी करावी लागली होती." 
किती व कशा प्रकारच्या सवलती देण्यात येत याची माहिती इतरत्र दिलेलीच आहे. 
परकीय आक्रमणामुळे करांची व इतर उत्पन्नाची वसुली करणे कठोण झाले होते' 
वसुलीच्या धास्तीने लोक परागंदा होत होते आणि वसुलीसाठी सरकारी अधि- 
कार्‍्यांना तगादा लावावा लागत होता. 

१६८६-८७ सालाच्या दरम्यान मराठी राज्यात दुष्काळ पडला मोता. विजा- 
पूर आणि हुंद्राबाद येथे पडलेल्या दुष्काळाचे व साथीचे वणंन फार्सी आणि इंग्रजी 
पत्रात मिळते. १६८५ मध्ये चाकणच्या बाजूला पाऊस पडला नाही. त्यामुळे तेथील 
६४ खेड्यांतील मोकदमांनी अकरा दिवस अनुष्ठान केले. कचेश्‍वर भट, सिद्धेश्‍वर 
भट ब्रह्मे यांच्या हरिकथेमुळे पाऊस ' पडला असा उल्लेख सापडतो. 

१६८६ च्या नोव्हेंबर महिन्यात सातारा जिल्ह्यात दुष्काळ पडला होता. 
मौजे बोरगावचा अनाजी हरजी व जानोजी, तुकोजी, सोनजी, रेवजी पटेल यांना 
एका दिवसाचेही खावयास राहिले नव्हते. तेव्हा ते घनाजी जाघधवकडे गेले आणि 
आम्हाला वाचवा म्हणून अनाजी हरजी वर्गरे लोकांनी धनाजीला दि. २४-११- 
१६८७ रोजी आपल्या तकसीम्पकी तकसीम विकण्याविषयी लिहिले.* 

त्याचप्रमाणे सातारा जिल्ह्यातील परगणे माण येयेही दुष्काळ पडला होता. 
सांगोल्याचा देशकुलकर्णी सांगोजी बाबाजी आणि नागोजी बाबाजी यांच्यावर 
दुष्काळामुळे कठीण प्रसंग आला होता. त्यांना साहाय्य करण्यास कोणी नव्हते. 
म्हणून त्यांनी त्रिवक काकाजी, राघोजी काकाजी क॥ सांगोला परगणे माण यांच्या- 


१. शिचसा, खंड ५, ले. ९७१; पेद, ३१, ले. ४४, १८३; मइसा, खंड १८ 
ले. ४६. 

२. १८३५ शक भाइसंमं. इतिवृत्त पृष्ठ २४७-२५४; सनदापत्रे पृष्ठ 
१६१ले. २. 

३. मइसा, खंड ३, ले. ५६०. 


राज्यकारभार-आथिक धोरण : ३७३ 


पासून ५०० होन घेतले. त्याबद्दल कर्याती सांगोल्याचे देशकुलकर्ण्याच्या तकसीमपैकी 
चवथा भाग दि. ४-४-१६८७ रोजी दिला. त्याचप्रमाणे त्यांचे जे भालवण, म्हैस- 
वड आणि कासेगाऊ येथे वतन होते ते वारसदार रेटून खात होते. होनाजी 
बाबाजीस वतन सोडवृन घ्यावयाची ताकद नव्हती. त्यामुळे त्याने व्रिबक काकाजी, 
राघो काकाजी यांना पाठीराखी करण्यास आणि दरबारात खर्च देऊन वतन सोड- 
विण्यास सांगितले. ते स्वत: फक्त देखरेख करणार होते. ' 

असाच दुष्काळ पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्‍याते पडला होता. या 
दुष्काळामुळे माळशिरस येथील गाव खराब पडला होता. काळ कठीण आलेला 
होता. कित्येक लोक सुजोन मेले. कित्येकांची घरे बुडाली. कित्येक उठोन देशावर 
गेले माळशिरसचा मालजी रामजी यादव याचा मुलगा रामाजी व सुभानजी हे 
पोटासाठी सुजोन मेले. त्याची बायको मेली ब मालजी आणि त्याची सून मागे 
राहिली. त्यांना खाण्यास अन्न मिळेना. त्यांचे हातपाय सुजले. त्याच्याजवळ मोक- 
दमीची सनद व कागद होते ते बुडतील. तो आपले घर नाव नागर शेत देऊन जीव 
वाचविण्यास निघाला. इतर कोणाला ते देण्यापेक्षा आपल्या भाऊबंदांनाच द्यावे असे 
त्याने ठरविले. त्यानें दि. ३०-७-१६८७ रोजी गोपजी राघोजी यादव याला वडि- 
लांची भिरासी हक्‍क लाजिम दिले. तो जिवंत असेपर्यंत गोपजीने त्यास अन्नवरत्र 
द्यावे, मेल्यावर मूठमाती द्यावी असे सांगून त्याने वतनावरील हक्‍क सोडला. जो या 
गोष्टीला हरकत घेईल तो दिवाणोचा गुन्हेगार ठरणार होता.' या दोन तीन 
उदाहरणांवरून दुष्काळाची तीव्रता ध्यानात येईल. दुष्काळामळे लोक आपली 
वतने, घरेदारे विकण्यास तयार होते. १ 

अशा रीतीने मराठी राज्यातील शेतीचे उत्पन्न कमी होऊन राज्यावर 
खर्चाचा बोजा वाढला. लूटमार, दुष्काळ, शत्रूचे हल्ले यामुळे लोकांना सवं प्रका- 
रच्या सवलती द्याव्या लागल्या. कजं द्यावे लागले. संभाजी राजांना या आथिक 
ओढाताणीची कल्पना होती. खर्चाची तोंडमिळवणी करण्यासाठी त्यांनी राजा- 
पूरच्या फ़ेंचांकडून, पाँंडिचेरीच्या खजिन्यात परतफेड करण्याच्या कराराने, 
१५०० पागोडे * कर्ज मागितले. हे कज देण्यात आले. फ़ेंच कंपनीचा डायरेक्टर 
जनरल मार्ता याला वरात मिळाली. संभाजी राजांचा मेव्हणा हरजी राजे 
महाडिक जिंजी आणि पांडिचेरी प्रांताचा सुभेदार होता. मार्ताने या रकमेची 
वरात हरजीला दिली. या १५०० होन कर्जापैकी हरजी राजे यांनी फक्त २८० 


१. मइसा, खंड २०, ले. २१२-२१३. २. मइसा, खंड २०, ले. २२. 
३. मइसा, खंड १५, ले. १०७, पृष्ठे ३४ते ४०. 
४. पागोडे > साडेतीन रुपये. 


३७४ : शिवपुत्र संभाजी 


पागोडे परत केले, आणि बाकीची फेड होण्यापूर्वीच हरजी राजे मरण पावला. पुढे 
राजाराम गादीवर आल्यानंतर मार्ताने ती वरात राजाराम छत्रपतींना दाखवून 
उरलेल्या पैशाची मागणी केली. राजाराम महाराजांना ही रक्‍कम परत देता 
येईना. उलट आधिक ओढाताणीमुळे त्यांनीच फरेंचांकडून ६००० चक्र' कजं १८ रु. 
ब्याजाने घेतले. या पैशाबद्दल तारण म्हणून पाँडिचेरीतील आयात, निर्यात, सर्व 
गाव, तेथील वसाहतीचा सर्व भाग, बाजार, जोकड नदीत मासे मारण्याचा हक्‍क, 
हे सर्व अधिकार वरील रक्‍कम फिटेपयंत फ़ेंचांना देण्यात आले. या पैशाची फेड 
होऊन पुन्हा पांडिचेरी मराठ्यांच्या ताब्यात आली नाही * 
प्रजादक्षता : 
* संभाजीमहाराजांना अंतर्गत आणि परसत्ताक प्रश्‍न सोडविण्यात बरीच 
शक्‍ती खर्च करावी लागली होती. त्यांना आणीबाणीच्या अनेक प्रसंगांना तोंड द्यावे 
छागत होते. स्वराज्याला चारी बाजूंनी शत्रूने वेढले होते. अशा परिस्थितीतून 
जात असताना त्यांनी प्रजेकडे दुलंक्ष केलेले दिसत नाही. शत्रूने मुलूख लुटला तर 
तेथील रयतेला सवलती देण्यात येत असत. कोणी काही कारणाने परागंदा झाले 
तर त्यांना प्रोत्साहन देऊन पुनवसन करण्यासाठी सूट दिली जाई. ओसाड पडलेल्या 
जमिनीत लोकांनी पुन्हा झेती करावी म्हणून जास्तीत जास्त सवलती देण्यात येत 
असत. संभाजीमहाराज आणि त्यांच्या अधिकार्‍यांकडून अभयपत्र, कौलनामा दिल1 
लात असे. काही लोक बाकी थकली म्हणजे धास्तीने गाव सोडून जात. अशा 
भ्रसंगी त्यांनी आपापल्या गावी येऊन राहावे म्हणून अधिकारी त्यांना पत्रे देऊन 
अभय देत. कोणत्याही कारणाने शेतीचे नुकसान होणार नाही याची दक्षता घेतली 
जाई. लोकांना हर प्रकारे दिलासा देऊन राज्यात स्थिरस्थावर राहून कारभार 
नीट चालावा म्हणून काळजी घेण्यात येई. 

शिवाजीमहाराजांनी चंद्रराव मोरेवर स्वारी केली असता तीत बाजीने भाग 
घेतला नव्हता. त्यावेळी दिपाईने आपला मुलगा सरनौबताबरोबर पाठविला होता. 
शिवाजीने जावळी प्रकरणात दोनदा हस्तक्षेप केला होता. पहिल्या वेळी बाजी 
अंशभागी होता तर दुसर्‍या वेळी नव्हता. तेव्हा दिपाई बांदलने कोणता मुलगा 
पाठविला हे* कळू शकत नाही. कदाचित नातूही पाठविला असेल. त्याबद्दल 
दिपाईला शिवाजीमहाराजांनी साडी चोळीसाठी मोजे पर्‍हेर खुर्द येथे इनाम दिले 
होते. या इनामाच्या सनदेप्रमाणे अधिकारी वागत नसल्याने दिवाईचा नातू, 
शंकराजी रायाजीचा लेक संभाजीराजांना भेटला. त्याने सर्व हकीकत सांगितली. 
त्यावरून संभाजीराजांनी दि. १८-११-१६८१ ला ( राज्याभिषेक शके ८ 


१. चक्र र १ रु. १२ आणे. 
२. भाइसंमं, त्रैमासिक ४२, वर्ष ११, अंक २ रा, पृष्ठे २७ ते ३३. 


राग्यकारभार-श्रजादळता : ३७५ 


दुमंतीनाम संवत्सरे कातिक बहुल तृतीया भ॒गवासरे ) मावळ प्रांताच्या राजश्री 
गोपाळ रायाजीला लिहिले की, “.- .. कुलासवासी स्वामीने सन इहिदे खमनलेनान 
दिपाई। स बांदल ( लास ) साडी चोळी म्हणळन इनाम मोजे पन्हेर- - . चालळ्ठ 
आले आहे. हाली तुम्ही स्वामीचे सनदेची उजूर करिठा म्हणऊल दिपाईचा नातू 
शंकराजी, रायजीचा लेक हुजूर येऊन विदीत केळे व कुंलासवासी स्वामीची फत्रे 
दाखविली त्यावरून कळो आले. ऐसियासी मौजे पर्‍हेर बांदल साडी चोळी म्हृणून 
दिपाईस इनाम दिल्हे. अवलाद अफवाद चालवित जाजे ताजे सनदेची डजूर करीठ 
नजाणे”'१ 

चेऊलचा बाळाजी कुलकर्णी याच्याकडे बाकी वकळेली होती. त्या धास्तीने 
तो चेऊल सोडून रेवदंडा येथे राहावयास गेला. दि. २४-२-१६८२ रोजी चेऊल्चा 
सुभेदार, राघो विश्वनाथ सुभेदार याने त्याला पत्र लिटून बाकीच्या घास्तीते रेव- 
दंड्यास जाऊन राहावयाचे कारण नाही असे कळविले. बाढीसंबंधो विल्हे ढरून 
देऊ. आपल्या गावी येऊन सुखे राहाणे. कोणत्याही तऱ्हेचे तजवीज लागनार नाही 
म्हणून त्याला कौलपत्र दिले * 

फेब्रुवारी १६८४ सालापूर्वी पोर्तुगिजांनी आणि सिद्दीने चेऊल प्रांतातील कृदे, 
ब (दा) पोली व सिडकोली ही गावे लुटली. त्यामुळे तेवील रवत दिलनीर होऊन 
परागंदा झाली होती. त्यांच्यात काही दम राहिला नव्हता. यासंबंधी चेऊलच्य1 
हवालदाराने संभाजी राजांना कळविले. त्यावरून त्यांनी चिमणाजी आळजीस 
चौकशी करण्यास सांगितले आणि ते लिहून कळवतील त्याप्रमाणे विल्हेवाट लावली 
जाईल असे राजांनी आश्‍वासन दिले. 

मोजे वारले येथे दादाजी कुलकर्णी याचा शेताचा वसूल होता. त्यातील 
सवंच राजभाग आणि प्रजाभाग एकत्र होऊन खर्च झाल्याचे दादाजीने कळविठे 
होते. म्हणून दि. ५-२-१६८४ रोजी चिमणाजी आळजी यास हुकूम देण्यात जाला 
की राजभाग वजा घालून उरलेला प्रजाभाग, जितका होईल तितका दादाजोळा 
परत द्यावा.' सरकारात प्रजेचा वसूल जमा झाला तर त्याचा त्याला परत मिळवून 
देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असे. 

यानंतर निळकंठ मोरेइवर प्रधान यांना चेळलचे अधिकारी व देशमृख 
भेटले. चिमणाजी आऊजीने ज्याप्रमाणे कोल देऊन संचणी (? ) केली होती 
त्याप्रमाणे अधिकारी व देशमुख तयार होते. तसा कुदबा ल्टटिन दिला होता. 
चेऊलची काही गावे अमानत होती. त्याची लावणी, संचणी करण्यास निळकंठ 


१. भाइसंमं, वर्षं ४७ अंक १-४; ऐसंनि, खंड १०, पृष्ठ १३- 
२. राम--ग्रं, ले. डर. ३. शिचसा. खंड ९ ले. ६०. 


३७६ : शिवपुत्र संभाजी 


मोरेश्वराने चेऊलचा सुभेदार हरि श्विवदेऊ यास दि. २-६-१६८४ रोजो लहून 
भावच्या रयतेस सानरनडाटून, ५० खंडी गा लावणी संचणो करण्यासाठी देऊन 
जो जास्त वतूल होईलठो पुंडल्या वर्षी जमा करण्यास बजावठे होते. 


खक्लतोंचो मागणी : 

झेठी दी लोकांच्या उपजीविकेचे साघन आणि सरकारी उत्पन्नाची बाब 
असे. त्यामुळे सर्वं प्रकारांनी झेतीचे नुख्खान होणार नाही याचो काळजी घेण्यात 
येई. १६८५ सालच्या एजिल महिन्वापूर्वी थोडे दिवस चेऊलच्या रयतेत काही 
कारणामुळे उबर राहिला नव्हता. रयत बसहाय्य होऊन तिला गावात राहणभ्याचो 
ताकद राहिलेली नव्ह्ती. त्यामुळे सर्व लोक एकत्र होऊन आपापल्या बडचणो 
सांगण्यासाठी चेऊळच्या सुभेदाराकडे जाणार होते. मृग नक्षत्रास महिना दीड 
महिना राहिला होता. अडचणीठ रयत गुंतून राहिली असती तर शेतीचे नुकसान 
झाळे असते. बाचा विचार करून त्यांना दिलासा देऊन कोर्दीस लावच्यासाठी 
चेळल्चा खोत, पाटील वर्गैरे लोकांकडून चेऊलच्या सुभेदाराला विनंती करण्यात 
आढी. त्यांनी जे मुद्दे लिहून पाठविळे होते त्वाप्रमाणे त्यांना दि. ६-४-१६८५ 
रोजी रौळ सादर करण्यात आला. हा कोलनामा ७ कलमी असून त्यात नारळ, 
मुपारी, बागायेत, जिरायेत, राजभाग इत्यादी गोष्टी नमूद केलेल्या होत्या. त्यांनी 
खाळील गोष्टींसाठी सवल्तो मानितलेल्या होत्या. 

(१) बागाईत नारळ, सुपारीवरील कराची आकारणी १६८२ सालच्या 
पाढूणीप्रमाणे जमा धरून काढलेल्या बाकीप्रमाणे कर न घेता, १६८४ च्या 
वाहणीप्रमाणे तो घ्यावा. (२) १६८४च्या सुमारास जिराईतीच्या उत्पन्नावरील 
दर खंडीस लारी (३ आष्याचे नाणे) ४५८ प्रमाणे नख्त घेतलें जात. पूर्वी 
क्रेसोपंताने केळेल्या तहाप्रमाणे दर खंडीस लारी बरूरी ४०८ प्रमाणे नसत येते. 
त्याचप्रमाणे घ्यावे. (३) दिवाणे देणे धेऊन गेल्यानंतर वरातदार टूर करून 
ज्याच्याकडे रास्त बाकी असेल त्याच्यापासून ती घेऊन ज्यांच्याकडे बाकी नाही 
त्यांच्यावरील वरातदाराचा तगादा दूर करावा. (४) जिराईतीच्या संचणोच्या 
वेळी अडाणी वेठविगार नेहमी पाठीस लागल्यामुळे कौर्दी राहिली नव्हती. पुढील 
वर्षी संचणीची तसवोस लागू नये आणि पुढोल वर्षात हंगामाची पाहणी करून 
त्याप्रमाणे येईल तो कर घ्यावा. जास्त तसवीस लागू नये म्हणून ही मागणी. 
(५) राजभागाचा (सरकारचा) वसूल हंगामश्लीर किलेकोटास व सनदेवाइकास 
रयठ ऐवज देत असे. त्याशिवाय तेथे भात नेव््यात येत असे. त्यामुळे रयतेचे 
नुकसान होते. ठरलेल्या पैद्यापेक्षा सरकारी अधिकार्‍यांनी जास्त मागणी करू नये, 


१. राम--अरं, ४२. ले. ४४- 


'राज्यकारभार-प्रजादक्षता : ३७७ 


रास्त तेवढेच घ्यावे म्हणजे नुकसान होणार नाही म्हणून मागणी. (६) जिराईती 
व बागाईतीचे बाडवल व आनाडी यांच्या पाठीशी वेठबिगार लागली होती ती दूर 
करावी वेठबिगारीमुळे शेताच्या कष्टाची कामे, वाढीचे कुंपकुडण व झाडाचे देतपाणी 
होत नव्हते. म्हणून वेठबिगार दूर करण्यासाठी मागणी. (७) राजकोटास 
भाडे ( तोफा ) पावल्यावर वेठीची तसवीस लागणार नाही म्हणून 
बजाविले होते. 

था सवं सवलती चेऊलचा सुभेदार व कारकून ह्री शिवदेव याने देऊन 
त्याप्रमाणे कौलनामा दिला. ' 
खंडणो व करात सवलत : 

खंडणी हेही एक उत्पन्नाचे साधन असे. देशमुख देशकुलकर्णी यांच्यापासून 
किती खंडणी घ्यावी याचे प्रमाण दादाजी कोंडदेवाने ठरवून दिलेले होते. ही 
खंडणी दरवर्षी पातशाही होन ४०० द्यावी लागत असे. त्यातील ३०५ होन 
देशमुख आणि ९५ होन देशकुलकर्णीने द्यावे असा तह झालेला होता. सन 
१६७३-५८ च्या दरम्यान शत्रूच्या स्वारोमुळे पुण्याचा मुलूख खराब पडला 
होता. त्यामुळे वसाहतही जुजबी झाली होती आणि देशमुख आणि देशकुलकर्णी 
यांच्या हक्काच्या कराची वसुली होईना. तरीही दिवाणात वरकड पूर्वीप्रमाणे 
घेतले जात होते. त्यामुळे देशकुलकर्णींचा उदरनिर्वाह होणे कठीण होत होते. 
म्हणून पुण्याचे देशकुलकर्णी केसो त्रिमल यांस भेटले आणि त्यांनी आपली 
हकीगत सांगितली. त्यांना छत्रपतींची सेवा करण्याची इच्छा होती आणि ते एक- 
निष्ठपणाने सेवा करीतही होते. ४>० होनांचा तह॒ ज्यावेळो परगणा कोर्दी होता 
त्यावेळी केलेला होता. १६८३ सालच्या सुमारास झात्रूच्या आक्रमणामुळे परगणा 
खराब पडल्याने देशमुख व देशकुलकर्णी यांचाच वसूल होत नव्हता. त्यामुळे वसु- 
लीच्या मानातच खंडणी ध्यावी अशी त्यांनी विनंती केली. दि. १९-१०-१६८२३ 
रोजी केसो त्रिमल याने विनायक उमाजी सुभेदार यांस लिहून कळविले की, 
* ऐसियास हाली इनामती खंडणीचा तह॒ केला. ऐंनदस्त साल ब साल होईल 
त्यास दस्त माफीक. चौशा होनाची बेरीज दस्ताप्रमाणे वसेल ते यापासून घेत जाणे. 
हाली दस्तहो कमी आहे." * 

१६८५ सालापर्यंत हक्काचे व इनामतीचे दस्त कमी वसूल झाले तरी सदरहू 
४०० होन जावक व इनामती दस्त (कर) होईल त्याजवरी दस्त माफीक इनामती 
खंडणीची जी बेरीज बसेल ती देशमुखाचे निसबतीने देशमुख आणि देशकुलकर्णी 


१. शिचसा, खंड ९, ले. ६३, पृष्ठे ६३ ते ६५. 
२. मइसा ,खंड १८, ले. २५. 


३७८ : शिवपुत्र संभाजी 


यांच्यापासून घेतली जात असे. १६८५ सालापूर्वी परगणा खराव पडला आणि 
कराची वसुली पुरो होत नव्हती. म्हणून पुण्याचा मोरो विठ्ठल कुलकर्णी छत्रपतींना 
भेटला जाणि त्याने वरोल अडचण सांगितली. संभाजीराजांनी दि. २०-३-१६८५ 
रोजो पुष्याचा देज्ाधिकारी बाबाजी तानदेऊ यांस लिहून कळविले की, देशमुख व 
देशकुलकर्णी यांच्यापासून ४०० होनांवर ३०५ व ९५ या प्रमाणात जी वसुली 
होईल त्या मानात त्यांच्याकडून खंडणीची वसुली करावी. ' या पत्रातील हुकुमा- 
श्रमाणे कविकलाने पुण्याचा सुभेदार बाबाजी तानदेऊ यांस दि. २२-३-१६८५ 
रोजी ल्हिन कळविले होते. ' 

चेऊलच्या रयतेला कर (रयतपणा) देता येत नसल्यामुळे त्यांनी शेतीच्या 
बाबतीत चुकवाचुकवी सुरू केली होती. त्यावेळी १६८५ मध्ये निळकंठ मोरेइवराने 
त्यांना कौलनामा सादर करून कोणत्याही बाबतीत शंका न आणता कीर्दी मामुरी 
खुश्याल करावयास सांगितले. त्यांनी तसे चिमाणाजी आऊजीला लिहिले. ते कोल- 
बोल देतील त्याप्रमाणे निळकंठ मोरेश्‍वर त्यांचे चालवून घेण्यास तयार होता. 
लोकांच्या मनातील भीती काढून रयतेने लावणी-संचणीची टाळाटाळ करू नये 
म्हणून पंतप्रधानाने रयतेला दिलासा दिला होता. 

चेऊलचा दादाजी महादेव देशकुलकर्णी याने निळकंठ मोरेश्‍वर प्रघानास 
छत्रपतींकडून १२५ होनांची हुडी पाठविण्यात आल्यावर सरकारी अधिकार्‍यांनी 
बरीच कटकट केल्याचे कळविले होते आणि स्वामीना मनारोखा पाठवावा अशी 
विनंती केली होती. त्याप्रमाणे निळोपंताने दि. १९-५-१६८५ रोजी दादाजी 
महादेव देशकुळकर्णी यास कळविले की, अधिकार्‍याला मनारोखा पाठविला आहे. 
तो आळा तरी त्याला वाटेला लावावे. हुंडी आली असेल तर परत पाठवावी. 
रयतेला कर देण्याची ताकद नसल्याने पंतप्रधान हुंडीही रोखून तगादा लावणार 
नाही असे आश्‍वासन देत. 


वुनवंसनासाठी कोलनामा : 

जंजिरेकर सिद्दी आणि मुघल संन्य कुलाबा जिल्ह्यात सतत लूटमार करीत 
असे. सन १६८५ मध्ये त्यांनी चेऊल प्रांतात लुटालूट केलो. त्याबद्दल देशमुखांनी 
सुभेदार रायाजी सदक प्रभूला सांगितले. राजापूरकर गनीमांनी येऊन शहर जाळून, 
ळूटमार केल्याने रयत परागंदा होऊन दोन वर्षे मुलूख ओसाड आहे. रयत पुन्हा 
चेकलमध्ये येऊन वसाहत करण्यास तयार असली तरी त्यांना सवलती हव्या होत्या. 


१. पेद ३१, ले. १८३, पृष्ठे १६८-१६९. 
२- पेद ३१, ले. ४४, पृष्ठे ३९-४०, 
३. राम-ग्रं. ४२, ले. ४५. ४. शिचसा, खंड ९, ले. ६७, पृष्ठ ७०. 


रोज्यकारभार-प्रजादक्षता : ३७९ 


ब्यापारी ब सराफही गाव सोडून गेले होते. त्यांना कौल मिळाला तर तेही पुन्हा 
तेथे येऊन आपला धंदा पुन्हा सुरू करणार होते. रयतेच्या अनेक अडचणी होत्या. 
पंतप्रधानांचा कोलनामा आणून देतो असे सांगून सुभेदाराने पुन्हा वसाहत करून 
ब्यापार, हेती करण्यास सांगितले. 

हा कौलनामा खूप मोठा असला तरी त्यातील तपश्लील पाहिला म्हणजे 
रयतेच्या अडचणी कोणकोणत्या होत्या आणि त्यांनी काय सवलती मागितलेल्या 
होत्या हे लक्षात येते. २५/२६ कलमांचा हा कौलनामा दि. ३०-१०-१६८७ रोजो 
सादर करण्यात आला होता. 

११) चेऊलमधील सिद्दीच्या लुटीने रयत परागंदा झाल्यामुळे तेथोल घरे, 
राहाट, राहाटवड, माड, सुपारीची झाडे यांचे नुकसान झाले होते. राजापुरकरांच्या 
धास्तीने रयतेने वसाहत केली नव्हती. बागाईत करण्यास जागा नव्हती. दोन 
वर्षात चोरांनीही मन मानेल तशी सुपारीची झाडे, माड तोडून नेले होते. दुष्काळा- 
मुळे बरीच माणसे मेली. जे लोक राहिले होते ते आपल्या जागी खोपटे घालून 
राहावयास आणि वसाहत करण्यास तयार होते. जे माड शिल्लक असतील त्यांची 
मशागत करणार होते. परंतु त्यावर्षी खराबाचे जितके देणे घेतले होते तितकेच 
देणे बाकी राहिले होते. वसाहत करताना त्याची माफी करावी अशी रयतेने मागणो 
केली होती. झाडांचा कष्ट केल्यावर ती बारास येतील तेव्हाच पाहणी करून जमा- 
बंदी करावी अशी त्यांची मागणी होती. तोपर्यंत बाकीचीही तसवीस लागू नये अशी 
त्यांनी विनंती केलेली होती. बाकीची तसवीस लागणार नाही आणि पुढल्या वर्षी 
पाहणी झाल्यानंतरच बेरीज येईल त्याप्रमाणे वसूल घेतला जाईल असे आइवासन 
देण्यात आले होते. 

(२) पूर्वी १०० नारळांना ५॥॥८ व सुपारीवर दर मणाला ९८ कर होता. 
आगर खराब पडून वसाहत नव्हती तरी १६७७ प्रमाणे ( सन सबाकारणे ) हल्ली 
१०० नारळांचा दर ६॥ टक्के आणि सुपारीचा दर मणास १०॥ टक्‍के जास्त 
किमत लावून जमाबंदी केली. पुर्वी सरकारकुनांनी केलेला कर द्यावा, जास्त बस- 
विलेला घेऊ नये अशी मागणी होती. त्याप्रमाणे कौल देऊन जास्तीची तसवीस 
लागणार नाही असे आइवासन दिलेले होते. 

(३) अनाडी कुळाकडून घरटका आणि मीठ कर माफ करावा व वेठ- 
बिगारीची तसवीस लागू नये अशी मागणी होती. एका वर्षाकरिता मीठ टका घेऊन 
घरटका व वेठबिगारची तसवीस लागणार नाही असे आश्‍वासन देण्यात आले होते. 

(४) सरदेशमुखांनी जमाबंदी करून जो आकार बसविला असेल त्यातून 
सरदेशमुखी वजा करून बाकी राहील त्याचा वसूल घेऊन जास्ती तसवीस लागू 
नये ही विनंती मान्य करण्यात आली. 


३८० : शिवपुत्र संभाजी 


(५) महाल मजकुराचे कारकुनांनी वतनदारांनो झाडे व माड विक- 
ष्याची रोत नसता ते रयतेच्या पोटची लेकरे (झाडे) तोडत किवा खराब 
करीत. ही झाडे तोड॒ नयेत अशी ताकीद फर्मावण्यास महाराजांचा कौल 
मागितला होता. त्यावर निळोपंतांनी, जी झाडे तोडली असतील त्यांची यादी 
करवून व भरपाई देऊन कारकून आणि वतनदारांना ताकीद करण्याचे 
आडश्‍वासन दिले. 

(६) कोळधांनी सुपारी व माड तोडून नेले होते. प!हणीनंतर त्यांची किमत 
करून ती वजा घालून गुन्हेगाराकडून गुन्हेगारी घ्यावी, गुन्हा नसेल त्याला तसवीस 
लागू नये अशी विनंती करण्यात आली होती. ती मान्य करून त्याबाबत जास्त 
कटकट करील त्य़ाला देशमुख मोख्तसर आणि सरदेशमुख यांनी बसून मनसुफी 
करून शिक्षा केली जाईल असे मान्य करण्यात आले. 

(७) जे लोक शहरात वसाहत करून राहतील त्यांना घरटका व मीठटका 
माफ करावा. त्यांना एक वर्षापुरता घरटका माफ करण्यात आला. 

(८) किल्ल्यावरील व सुभ्यातील जुमलेदार, पाव लोक, घोडेस्वार स्वारी- 
बर जाताना रयतेचे भात व बीज घरातून, मार्गात व विलायेतीहून लुटून नेत 
असल्याने रयत हैराण झाली होती. सर्व कटकटी दूर व्हाव्या, हक्काचे असेल 
तेवढेच ध्यावे, जास्त वसूल घेऊ नये अशी विनंती होती. ज्या गावास स्वारी 
शिकारी होतील त्या तफेंच्या गावांना व एकंदर तसवीस लागणार नाही म्हणून 
कौल दिला. 

(९) १६८५ पासून १६८७ पर्यंत रयत परागंदा झाली होती. जागा 
उद्ध्वस्त झाली होती. वेळेवर खावयास मिळत नव्हते. रयत वसाहत करून, जीव 
बाचवूत कष्टास तयार होती. दरम्यान कोणी दबावितील त्यःची दहशतीची 
तसवीस लागू नये व जो गैर करील त्यास ताकद देण्याच्या मागणी प्रमाणे 
कौल दिला. 

(१०) रयतेच्या राहाट, राहटवड, देरिया, रूख इत्यादी गोष्टी नेल्या 
होत्या. कोणास राहावयास जागा नव्हती. तरी या गोष्टींसाठी मागितलेले कज 
मंजूर करण्यात आले. ज्याच्याजवळ बेल नसेल त्याला बैल देण्याचे आश्‍वासन 
देण्यात आले. ज्याच्या त्याच्या पात्रतेप्रमाणे आश्रय देण्याचे कबूल करण्यात आले. 

(११) शत्रूच्या त्रासाबरोबर जंजिरे, खंदेरी, कुलाबा, पद्मदुर्ग येथील 
कोळ्यांनी झाडे, चापे, फणस, उडी, राहाट, राहटवड, माड हे कराच्या निमित्ताने 
तोडून नेते होते. त्याची यथायोग्य किमत ठरवून वसाहत करण्यासाठी योग्य तो 
पैसा द्यावा अशनी मागणी होती. कोळी बंदरी गलबते नेऊन ठिकठिकाणी कारकून 
हुडकर (? ) जमा करून किल्ल्याचे नावे खरचं लिहून हुडे ब बाजे सिबार बंदरात 


'राज्यकारभार-प्रजादक्षता : ३८१ 


भाणून गलबते भरूत किल्ल्यात नेत असत. कोळी बॅगा करून मासळी मारण्यासाठी 
माड शखुंटास नेत. त्यांचा त्रास दूर व्हावा व किल्ल्यात जितकी झाडे नेली असतीळ 
त्याचा नावातिशी तपशील कळविल्यावर झाडाची तसवीस ळागणार नाही असे 
आश्‍वासन मिळाले, 

(१२) कोटवाढा व खासगीसाठी शाकारणी करण्यासाठी हवालदारांना 
ब मुजुमदारांना झाप द्यावे लागत. त्याऐवजी जुमठे, फूट, हवाले यांस झाप दिले 
जात. त्यामुळे आगर खराब होत असल्य,ने तसवीस दूर करावी अशी मागणी होती, 
तेब्हा फोटवाडा, खासगी व मामला यांचा शाकार करण्यासाठी दर माडास २ झाप 
देऊन वरकड होतील त्याची रास्त किमत देण्याचे कबूल करण्यात आले. 

अशा अनेक गाऱहाण्यांसंबंधी व परागंदा झालेल्या रयतेच्या पुनर्वसनासाठी 
ज्या सवलती दिल्या त्या दि. ३०-१०-१६८७ रोजी मान्य करण्यात आल्या, 


थ्यापाऱ्यांना सवलती : 


शेतीप्रमाणे गनीमांमुळे ब्यापाऱ्यांचेही नुकसान झालेले होते. दोन वर्षे चेकळ 
प्रांत ओसाड पडला होता. तेथील व्यापार-उदीम, सोनार निरनिराळया जागी निघून 
गेले होते. शहर खराब पडल्याने व्यापार उदीमही बसला होता. बसाहत झाल्यावर 
ब्यापारी शहरात जाऊन व्यापार सुरू करणार होते. तेव्हा हिसेब मनास आणून, 
विल्हे करून देऊन बारमाही वसूल घेऊन साल मजकुरी देणे माफ करावे. ही त्यांची 
विनंती मान्य करण्यात आली. 

काही व्यापार्‍यांचे मागील कर्ज दिवाणाकडे, मामलाकडे व महालाकडे 
होते. ते कर्ज मिळाल्यावर व्यापार सुरू करणार होते. त्यांच्याही मागण्या मान्य 
करण्यात आल्या, 

ब्रेऊल शहरात वसाहत झाल्यावर सोनार, सराफ तेथे वस्ती करणार होते. 
त्यांच्याकडून कोणी कज व उसनेपासने मागितल्यास त्यांना ते देणे शक्‍य झाले 
नसते. म्हणून त्यांना कोल देऊन कोणी कर्ज देऊ नये व जो कोणी ते बळजबरीने 
मागेल त्याप्त ताकीद केली जाईल असे आष्ववासन देण्यात माले. 

एकदोघा सोनारांना कोटवाडा खासगीमध्ये धरून नेऊन त्यांचे पैसे घेतले 
होते. अशी तसवीस पुन्हा लावणार नाही म्हणून कबूल केले. काही सोनारांना 
मुलखात फिरत असता भलताच किलेकरी धरून धाकदपटशा दाखवून त्यांच्या- 
जवळील दाणे, पसे घेई. ज्यांच्याकडून तसवीस लागेल त्याचा ठावठिकाणा कळ- 
बिल्यास पारपत्य करण्याचे त्यांना आश्‍वासन देण्यात आले. 

दिवाण लोक कामे करवून घेऊन त्याची मशागत देत नसत. म्हणून जे कामे 
करतील त्यांना मजूरी मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली. अशा तऱ्हेने जवळ 


३८२ : शिवपुत्र संभाजी 


जवळ १५-१६ कलमी कौलनामा चेऊलच्या व्यापाऱ्यांना व वसाहत करणार्‍यांना 
दि. ३०-१०-१६८३> रोजी सादर करण्यात आला. 

मुलखाची आबादानी व्हावी म्हणून संभाजी राजे आणि त्यांचे अधिकारी 
देशमुख, देशपांडे त्यांना दिलासा देत असत. पुष्कळ वेळा रयतेला वरातदारांचा 
त्रास होत असे. तोही दूर करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत. १६८६ च्या अखेरीस 
चेऊलच्या देशमुख, अधिकारी, देशकुलकर्णी यांनी आपल्या काही तक्रारी सुभेदार 
रायाजी सदक प्रभू व दत्ताजी विठ्ठल मजालसी सुभा यांच्याकडे लिहून 
पाठविल्या. म्हणून जिवाजी हरि सुभेदार, राजश्री तुलजोजी सुभेदार आणि 
नरसो सुरो सुभेदार यांनी एकत्र बसोन कलमाचा कलम मनास आणोन त्यांना 
कौल सादर केला होता. या कौलनाम्याप्रमाणे दि. १०-१- १६८७ रोजी 
सुघधागडचा सुभेदार व कारकून जिवाजी हरि याने चेऊलच्या देशमुख, देश- 
कुलकर्णी व रयतेस कळविले की, तुम्ही कोलनाम्याप्रमाणे गावचा गाव मामुरा 
करणे, कीर्दमशा... ची बेगमी करून स्वामी कार्ये ( करणे कीदं करणे ) तुम्ही 
याउपरि स्वामीकार्यास हरकत फितवा सवंथा न करणे. तुम्हास वरातदाराचा तगादा 
होता तोही दूर केला आहे. कोण्ही वरातदारही तगादा लावणार नाही. हर येकविसी 
तुमचे चालउनु सवंथा आम्हापासून अंतर पडणार नाही. तुम्ही आपले समाधान 
असो देणे. ” ' या पत्रावरून असे दिसते की चेऊलच्या देशमुख कुलकर्ण्यांनी राज्य- 
कारभारात काहीतरी अडचण निर्माण केली होती. त्या सरकारी अधिकार्‍यांचा 
तगादा दूर करून त्यांनी महाराजांपाशी एकनिष्ठ राहून जमीन संपन्न करावी म्हणून 
त्यांना कौल देण्यात आलेला होता. 

मेघःशाम ढेरे हा कर्याती मावळचा, मोजे पाषाण भुकूम, भुगाव, कोथरूड, 
हिंगणे या पाच गावांचा कुलकर्णी होता. सरकारकडून त्याच्याकडे वजाई ( कराची 
मागणी ) आली होती. त्या धास्तीने तो परागंदा झाला होता. त्याच्या संबंधी 
श्रीयाजी सिवप्रभू हवालदार यांनी सांगितल्यावरून संभाजी राजे आणि निळकंठ 
मोरेश्‍्वराने कौल सादर केला होता. त्याने आपल्या गावी येऊन वसाहत करावी 
म्हणजे त्याच्यावरील वजाई दूर केली जाईल. कोणत्याही बाबतीत शंका मनात 
आणू नये. मेघ:शाम ढेरे निळकंठ मोरेइवरला भेटल्यावर त्यांनी त्याला गावावर 
पाठविले. निळकंठ मोरेशवराने पुण्याच्या कर्याती मावळातील पाच गावच्या मोक- 
दमाला त्याच्यापासून पूर्वीप्रमाणे कारभार घेण्याविषयी दि. ११-९-१६८८ रोजी 
लिहिले होते. त्याला हरकत घेईल त्याची अब्रू राहणार नाही असेही बजावण्यात 
आले होते. त्याप्रमाणे भूगाव व बावघण ( प्रुष्याहून ५ मैल ) येथील मोकदमाना 
दि. १३-१०-१६८८ रोजी मावळातील दिवाणांनी लिहिले की, '“ मेघःशाम ढेरे 


१. शिचसा, खंड ९, लेख ६८. 


राज्यकारभार-प्रजापक्षता : ३८३ 


कुलकर्णी यांचे कुलकणं हुजरात पंतस्वामींनी याचे दुमाला केले आसे. तरी तुम्ही 
येकदिल असोन याचे हाते कुलकर्णांचे काम घेत जाणे गाव आबादान करून कीर्दी 
मामुरी करणे. देहाये मजकुरी याची माणसे गुरुढोर वस्तभाव असेल त्यास हिला 
हरकत करीत नव जाणे. याचा साल दरसाल सांभाल करीत जाणे. ”' या तीनही 
पत्रांवरून संभाजी महाराजांच्या कारकीर्दीच्या अखेरीपर्यंत राज्यकारभाराचे गाडे 
व्यवस्थितपणे चालू राहिलेले होते असे स्पष्ट दिसते. 

ओढ्याची दिशा बदलण्याची कल्पकता : 


जमीन सुधारण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त जमीन लागवडीखाली आणण्या- 
साठी केलेल्या प्रयत्नांना सरकारकडून साहाय्य मिळत असे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील 
संगमेश्‍वर तालुक्यातल्या तफ देवळे मौजे शिपोशी या गावी मोहळचा परिया 
(ओढा) व दाभोळच्या सीमेवरील ओढा असे दोन ओढे होते. विशाळगडचे 
पोतदार मल्हार रंगनाथ यांनी हे दोन ओढे मोडून नवे भातदोत करण्यासारखे 
आहे असे देवळे यथील ठाणेदारांना कळविले होते. मल्हार रंगनाथ मक्कागत 
करणारे असले तरी हे काम फार कष्टाचे होते. त्या जागी बराच खर्चही करावा 
लागणार होता. भातशेत तयार होऊन लागवडीस येण्यास बरीच वर्षे लागली 
असती. मल्हार रंगनाथ आणि देवळे येथील सरकारी कामगार यांनी ती जागा 
पाहून, तेथील मल्हार, गुरव यांना बोलावून सर्वांसमक्ष नदीस मिळालेला मोहोळाचा 
ओढा मोडून उत्तरेच्या बाजूने डोंगरात चर काढून नदीस मिळविण्यासाठी तो 
१४०० हात लांबीचा खणावा अशी योजना होती. त्यासाठी त्यांना देवळे तप्याचे 
ठाणेदार यांनी मल्हार रंगनाथ याला १६८२ साली कौलनामा सादर केला होता. 
ओढ्याची दिशा बदलण्याची आणि त्याखालील जमीन भातशेतीखाली आणण्याची 
योजना, त्या काळचा विचार करता, अत्यंत कौतुकास्पद होती असे वाटते. या 
कल्पनेला संभाजी राजांच्या अधिकाऱयांनी प्रतिसाद दिला. मल्हार रंगनाथ आणि 
काशी रंगनाथ यांनी डोंगरातून जो चर खणला त्याची लांबी १४०० हात, रंदी 
१८ ते २० हात आणि खोली ५ ते ७ हात होती. त्यांना या कामासाठी ८ हजार 
रुपये खच आला. श्रम, साहस व कष्ट मशागत करून केलेले हे बांधकाम फुटले, 
पुन्हा खचं आणि श्रम करण्यासाठी हुशारी यावी म्हणून शिपोशीपैकी नदीच्या 
पूर्वेकडील सर्व भाग कोंड म्हणून स्वतंत्र करून द्यावा यासाठी काशी रंगनाथ याने 
१६९२ साली विशाळगडचे अमात्य रामचंद्र निळकंठ यांना विनंती केली होती. 
त्याप्रमाणे त्यांना सनद देण्यात आली होती. सदर मोहोळापर्यंत बांधलेला बांघ 
आणि काढलेला चर अद्यापही प्रत्यक्ष दिसतो. हा बांध कित्येक जागी १५ ते २० 
हात रुंद असून आज त्याचा अवशिष्ट भाग दोन अडीचशे हात लांब आहे. खोदून 


१. संकापसं-जो, ले. २६५, २६९, २७०. 


३८४ : शिवपुत्र संभाजी 


तयार केलेला चर कित्येक ठिकाणी १० ते २० हात रुंद असून ७-८ हात उंचीचा 
आणि दोनअडीचशे हात लांबीचा आहे. या ठिकाणाला हल्ली ' चराची पट्टी ' असे 
म्हणतात. त्याचप्रमाणे दाभोळ गावाच्या सीमेच्या ओहोळासही बांध घालून बाजूने 
चर खणून, तो नदीपर्यंत नेलेला होता, आणि त्या ठिकाणी होत तयार केलेले होते. 
मोहोळाच्या ओढ्यातील बांध फुटल्यामुळे ते काम अपुरेच राहिले होते. चर 
खणण्याचे आणि बांध घालण्याचे काम १६८२ साली सुरू होऊन ८-९ वर्षे 
चाल्‌ होते. * १ 


वतनवृत्तो: 

बतनदार आपल्या वतनाला फार जपत असत. वतनवृत्तीसंबंधी पिढ्यान्‌ 
पिढ्या वाद चालत. शिवाजीमहाराजांपासून चालत आलेले तंटे कशा तऱहेने सोडविले 
जात, व एकाची वृत्ती दुसऱयाला जाऊ नये म्हणून कशा रीतीने योग्य निर्णय दिले 
जात हे खाली दिलेल्या उदाहरणांवरून स्पष्ट होईल. 

पुणे येथील देशकुलकर्णी राजर्षी घराणे राजकारणी आखाड्यात दक्षिण कर्ना- 
टकात हरजी राजे महाडीक यांच्या हाताखाली काम करीत होते. कृष्णाजी कासी, 
राजर्षी तिकडे कामावर असताना पुणे येथील त्यांच्या वतनाविषयी ते छत्रपती महा- 
राजांना दि. २३-१०-१६८१ रोजी पत्र लिहून कळवितात की, “ आमची कुलकरण- 
पणाची वृत्ति अमानतच आहे तशी असू द्यावी. आमचे घराण्यातील कोणी येऊन 
काही सांगून वृत्ति मोकळी करा म्हणतील, पण मोकळी करू नये, अमानतच असो 
द्यावी.” हे पत्र छत्रपतींना दि. २५-११-१६८१ ला मिळाले. लगेच दुसर्‍या दिवशी 
म्हणजे दि. २६-११-१६८१ रोजी महाराजांनी कृष्णाजी कासी यांस लिहून वृत्ती 
अमानत राहील व कोणी दाईज आला तरी मोकळी करणार नाही म्हणून 
आश्‍वासन दिले. यासिवाय हरजी राजे यांच्या आज्ञेत राहण्याविषयी कृष्णाजी 
कासी यास बजावले * 

इतक्या तातडीने संभाजीराजांनी पाठविलेले पत्र उद्धृत केल्यावर त्यांच्या- 
बरील आक्षेपाला उत्तर देण्याची जरूरो वाटत नाही. 

यादवांचो देशमुखी : परगणा कऱ्हाड येथे पूर्वापार चालत होती. परंतु 
आदिलशाही कारकीर्दीत मुधोजी निंबाळकर याने पुंडावा केला असता यादवांचे 
वाडवडील त्याला मिळाले म्हणून बादशहाने हे वतन खालसा केले. ते त्याने प्रथम 
रणदुल्लाखानास आणि नंतर शहाजी राजे यांना दिले. शहाजी राजांपासून ते 
बारसाहक्कानुसार शिवाजी महाराजांकडे असताना त्यांच्या पदरी असलेल्या 


१. आघइ-आ, प्रथम खंड, ले. ६ व १०; पृष्ठे १९, २९, ३०. 
२. ऐसंसा, खंड ६, ले. १, पृष्ठ १. 


राज्यकारगार-वतनवृत्ती : ३८५ 


अर्जोजी यादव याने ते परत मिळविण्याची खटपट केली. शक्‍यतो देशमुखीसारखी 
बतने वंशपरंपरेने द्यावयाची नाहीत असा महाराजांचा कटाक्ष होता. त्यांनी 
यादवाकडन जनार्दन नारायण हणमंते यांचा अधिक्षेप झाल्याच्या गुन्ह्यावरून त्यांची 
कसबा-ओंधची देशमुखीही सरकारजमा केली. अर्जोजीने ही दोन्ही वतने परत 
मिळावी म्हणून महाराजांची विनवणी केली. त्यांनी तिकडे लक्षच दिले नाही. 
कर्‍हाडची देशमुखी बादशहाकडून आम्हाला मिळाली असल्याने त्या वतनाशी 
यादवांचा संबंध नाही. तथापि त्यांना कऱ्हाडची देशमुखी द्यावयाची तर ती त्यांना 
आमची म्हणून देऊ असे त्यांनी यादवांना सांगितले. वतन देण्याचे कबूल केले पण 
बतनाची पत्रे द्यावयाची राहून गेली. 


अर्जोजी यादव हा मोठा स्थापत्यविशारद होता. शिवाजी महाराजांच्या 
आज्ञेनुसार त्याने प्रतापगड आणि पावनगड या किल्ल्यांचे बांधकाम केले. संभाजी 
महाराज सिंहासनारूढ झाल्यानंतर त्यांनी अर्जोजी यादव यास रायगडाचे इमा- 
रतीचा सुभा सांगितला. पाचवडात राजमंदिर उत्तम बांधले. या बांधकामावरून 
संभाजी राजे आणि येसूबाई खूष होऊन त्यांनी इमारतीच्या लोकांस तीन हजार 
होन व अर्जोजी यादव यास पाच हजार होन बक्षीस दिले. खासा जातीचे पाच 
हजार होन दिले. या संधीचा फायदा घेऊन अर्जोजी यादवाने राजांकडे अर्ज केला 
की औंधच्या देशमुखीचे वतन आम्हाला थोरल्या महाराजांनी दिले, परंतु कागद- 
पत्रे झाली नाहीत. तरी स्वामींनी दिलेले पाच हजार होन सेरणी म्हणून घेऊन 
ओंधची देशमुखीची पत्रे करून दिली पाहिजेत. त्यावर संभाजी महाराज बोलले 
की, “ क॑लासवासी स्वामींनी वतन दिल्हे ते आम्हीही दिल्हे असे. राजश्री कबजी 
बावा पनालेस आहेत. त्याची ब साहेबांची भेटी जहालियावरी पत्रे करून देऊ 
म्हणोन बोलोन बक्षिसाचे होन पाच हजार पोता घेतले.” त्याचप्रमाणे कबजी 
बावाने पाचवडामध्ये विहीर खणण्याचा हुकूम दिला होता. विहीर पुरी झाल्यावर 
अर्जोजीला १२०० होन बक्षीस दिले. ते बक्षीसही त्याने महाराजांना सेरणी म्हणून 
देऊन देशमुखीचे वतन मागितले. 

संभाजी राजे पन्हाळयास गेल्यावर त्यांची कविकलशाशी भेट झाली 
त्यावेळी अर्जोजीने वतनाचा अर्ज केल्यावर महाराजांनी कबजी बाबाला वतनाची 
पत्रे करून देण्याची आज्ञा केली. कविकलश पत्रे करून देणार तोच कऱ्हाडच्या 
देशमुखीवर असलेला तुलाजी कडू पन्हाळ्याला आला. त्याने यादवांना औंधची 
देशमुखी दिली तर कऱ्हाडची देशमुखी जाईल असे कविकलशाला सांगितले 
त्यामुळे त्याने वतनाची पत्रे देण्याचे लांबणीवर टाकले. अर्जोजो यादवने वतनाचा 
मामला सोडला नाही. काही दिवसांनी त्याने येसाजी फर्जंदबरोबर १००० होन 
शि. सं...२५ 


३८६ : शिवपुत्र संभाजी 


च नाणे होन १०० आणि एक उत्तम अरबी घोडा महाराजांना बक्षीस दिला, 
तुळाजीकडून मघे अडथळा आणला तरी महाराजांनी कविकलशास पत्रे देण्याची 
चरबानगी दिली. (तुलाजी कडू बारणेच्या देशमुखीसाठी नसते भांडण करीत 
होता म्हणून दि. १२-६-१६८२ रोजी त्याच्याकडून बारा गावचा कारभार 
काढून तुलाजी कदमला दिला होता ') 

यानंतर संभाजी आणि कविकलद अकबराची राजापुरास रबानगी करून 
रायगडला निघाले. कबजीबाबा पन्हाळधास रवाना झाले. त्यावेळी अर्जोजी यादवने 
पत्राची विनंती केली. त्यामुळे महाराजांनी कबजीला त्याच्याजवळ असलेल्या डबले 
(?) यात त्यांच्या वतनाच्या सनदा करून देण्यास सांगितले. त्याने महाराजांची 
आज्ञा सान्य करून वतनाचे कागद करून देतो असे अर्जोजीला सांगितले. कोणीतरी 
आप्त माझ्याबरोबर द्या, असे सांगितल्याने अर्जोजीने पदाजी यादवला कविकलशा- 
बरोबर पाठविले व स्वत: महाराजांबरोबर रायगडास गेला. कविकलशाकडून पदाजी 
यादव वतनाचे कागद मागत असता तुलाजी कडू पन्हाळ्यास गेला. पदाजी यादव 
आणि नरसिंग राऊ हे जमीनदारी करीत असता त्यांच्याकडून १६००० फाजील 
आहेत ते घेऊन वतनाचा कागद करून द्यावा असे तुलाजी कडूने कलशास 
सांगितले. तुलाजीने काही तरी भांडण काढले म्हणून पदाजी निघून गेला. ही 
गोष्ट कबजीने महाराजांस कळविली. त्यावर संभाजी राजांनी अर्जोजी व गिरजोजी 
यादव याला विचारले की, तुम्ही कितीजण भाऊ ? त्यावर अर्जोजीने उत्तर देताच 
स्वामी बोलले, कबजीबाबा जवळी वतनाच्या पत्रानिमित्त ठेविला होता तो कोण? 
त्यावर अर्जोजी म्हणाला, ' पदाजी आमचा काही नव्हे. ' या गोष्टीमुळे वतनाची 
पत्रे देणे राहून गेले. अरजोजीला लगेच ती करून घेण्याची संधी मिळाली नाही. 
अखेर संभाजी राजे आणि कविकलश शिवर्यांचा बंदोबस्त करून रायगडला 
जाण्यासाठी जेव्हा संगमेश्वरला थांबले होते तेव्हा तेथे अर्जोजी आणि गिरजोजी 
यांनी त्यांना भेटून वतनपत्रे द्यावयाची विनंती केली, महाराजांना त्यांनी २००० 
होन सेरणी दिली आणि त्यांना पत्रे द्यावयाची परवानगी मिळाली त्याप्रमाणे 
वनतपत्रे सिद्ध झाली. त्यावर राजमुद्राही झाल्या. सरकारकुनाच्या शिक्के निशाणा- 
साठी पत्रे गेली. त्याच दिवशी राजांवर तो दुर्धर प्रसंग ओढवला. शेख निजामाने 
वेढा दिला त्यात त्या सनदा गेल्या, आणि संभाजी राजे आणि कविकलश 
पकडले गेले. 

शिवाजी महाराजांच्या काळापासून अर्जोजी व गिरजोजी बतनपत्रे मिळ- 
विण्याचा प्रयत्न करीत होते. संभाजी राजांच्या कारकीर्दीत त्यांनी दोन-तीन वेळा 
प्रयत्न केले. अखेर सनदा तयारही झाल्या. परंतु शत्रूचा वेढा नेमका त्याच वेळी 


१. दिचसा, खंड ६, ले. १११. 


राज्पकारभार-वतनवृत्ती : ३८७ 


पडल्याने वतनाचे कागद यादव बंधूंच्या पदरात पडले नाहीत. शेवटी सन १७१६ 
मध्ये ताराबाईच्या कारकौर्दोत हे वतन त्यांना मिळाले. ' या हकोकतीवरून अर्जोजी- 
गिरजोजी आणि संभाजी राजे यांचे संबंध किती जवळचे होते ते दृष्टीस पडते. 
शिवाजी महाराजांनी योग्य ते मान्य केलेच होते. तेच धोरण सांभाळणार्‍या 
संभाजी राजांनीही यादव बंधूंना वतन देण्याचे मान्य केले होते. 

एखाद्या वतनाविषयी व'द चालू असेल तर तो मिटेपरयंत किवा वतनाला 
कोणी वारस नसेल तर ते अमानत करावयाची पद्धत शिवाजी राजांपासून चालत 
होती. तीच पद्धत संभाजीराजांच्याही कारकीर्दीत चालू होती असे दिसते. 

उपाध्येपणाच्या वतनाबद्दल देवळे महालातील आठल्ये व रेमणे यांच्यात 
कित्येक वर्षे वाद चालू होता. तो १६७२ पयंत अनिणित राहिला. त्या वर्षी 
शिवाजीमहाराजांच्या कारकीर्दीत त्याचा निकाल लागून आठल्ये यांचे उपाध्ये 
पणाचे वतन खरे ठरले. संभाजीराजांच्या कारकीर्दीत रेमणे आणि आठल्ये 
यांध्यात पुन्हा वाद निर्माण झाला. रघुनाथ रेमणे याला ३०० होन त॑नात, घोडा, 
अबदागीर देऊन सरकारात ठेवलेले होते. संभाजीच्या काळातील धामधुमीत रेमणे 
याने शोयं दाखवून महाराजांना संतुष्ट केळे आणि ते हे वतन अनुभव्‌ लागले, दोन 
तीन वर्षांनंतर प्रल्हाद निराजी संगमेश्वरला आलेले असताना आठल्ये यांनी त्यांना 
भेटून आपले गार्‍हाणे त्यांना सांगून शिवाजी महाराजांच्या वेळची कागदपत्रे 
दाखविली. प्रल्हादपंतांनी रेमणे यास बोलावून, महाराजांची पत्रे असताना जबर- 
दस्तीने वतनाचा उपभोग करण्याची गरज काय असे स्पष्टपणे त्याला विचारले. 
ही गोष्ट संभाजीभहाराजांच्याही कानावर आठल्ये यांनी घातली आणि ते निघून 
गेले यानंतर संभाजीराजे गोव्याच्या स्वारीवर असतान। आठल्ये यांनी भेटून 
आपले वृत्त महाराजांना निवेदन केले. महाराजांनी त्यांना संगमेश्‍वरास जावयास 
सांगितले तेव्हा आठल्ये म्हणाले की रेमणे जबरदस्तीने वतन खातो तरी आम्ही 
कसे जावे ? म्हणून महाराजांनी वतन ' अमानत करून महादेव ज्योतिषी याचे 
मुतालिक नारायण जोशी यास बारा गावचे उपाध्येपण दिले. ' 

आदिलशहाच्या कारकीर्दीपासून परगणा वारूणचे नाडगौडीचे वतन येसाजी 
गाईकवाड याच्याकडे होते. तेथे त्यांनी आपला मुतालीक नागोजीपंताला ठेवलेले 
होते. येसाजी मरण पावल्यावर राजश्री संभाजी राजांनी त्याचे वतन दिवाणात 
अमानत केले. * 


१. ताकाका-प, ले. ३२२. 
२. आघइ-आ, प्रथम खंड, लेख ४८, पृष्ठ ७६-७७. 
३. ताकाका-प, लेख २४०, पृर्ठ ३५७. 


३८८ : विवपृत्र संभाजी 


धुरंररपडावरोल तास : तास वाजविष्याच्या वृत्तीसंबंधी पुरंदरे आणि ठकार 
याच्यात शिवाजी महाराजांपासून वाद चालू होता. १६६९साली मराठ्यांनी पुरंद रगड 
भुघरांपासून घेतला. त्या वेळेपासून निळो सोनदेवाने वेदमूर्ती राजश्री विषवनाथभट 
ठकार ब सखंभट ठकार यांना प्रत्येकी १५ लारी म्हणजे एकूण ३० लारी जमीन 
दाभोळी देऊन तासाची सेवा सांगून ठेविले. या तासाचा मिरासदारी हक्‍क सिवभट 
बज नारायण भट यांचा होता. आम्हीच तासाची सेवा करू म्हणून त्यांनी निळो 
सोनदेवाकडे विनंती केली. परंतु त्याने ते मानले नाहो. शिवाजी महाराज पुरंदर- 
गडावर गेल्यावर सिवभट व नारायणभट पुरंदरे महाराजांना भेटले, त्यावेळी 
शिवाजी महाराजांनी * वृत्तासियाची वृत्ती ब तास द्यावी, ज्याचे त्यास द्यावे ' 
म्हणून सखंभट व विशवनाथभट ठकार यांच्याकडील तास बंद केला. परंतु नारा- 
यणभट व सिवभटाट तासाची सनद दिली नाही. तासच अमानत केला. पुरंदरे 
बंधूंनी दोन तीन वेळा महाराजांस भेटण्याचा प्रयत्न केला. परंतु काही ना काही 
कारणाने त्यांची व महाराजांची गाठ पडू शकली नाही. 


संभाजी राजांच्या कारकीर्दीत नारायणभट व सिवभट यांनी संभाजी 
महाराज व निळो मोरेश्वर प्रधान यांना विनंती केली की, “ पुरंदर सारिखा 
किला सदरेचा आणि नामोझ्याचा तेथे तास असलाच पाहिजे. आणि वृत्तोबंताचे 
संस्छापन करने हे स्वामोसही अगत्यच आहे. तरी स्वामींनी बाह्मणावरी 
कृपाल होऊनु यास तासाची सेव सांगितली पाहिजे. तासाची सेवा येकटी यास 
चाकरी होवेना तरी दोघेजण तासकरी नारायेणभट व सिवभट यांस तासाची सेवा 
सांगितळीयाने किलाचा मामला चौकस राईल. किला नामोश्याचा आहे तरी 
तासाची सेवा पुरंदरे उभयेता सांगितली पाहिजे.” अशी विनंती केली. त्या 
दोघांना तास द्यावा हे योग्यच आहे असे निळो मोरेश्‍वरास वाटले. त्यांना दर- 
बारची रीत माहीत होती. येकाचे मिरासीवर दुसरोयास तास द्यावा हे गोस्टो 
युबत तव्हे. आपले दरबारो येकाचो वृत्तो यकास द्याबो हे गोस्टो चालत 
नाहो. हे जाणून त्याने नारायणभट व सिवभट यास तात देण्यास पुरंदरचा हवालदार 
बाजी घोलप यास दि. १६-१०-१६८३ रोजी लिहून कळविले. परंतु त्यांना 
सनद देण्यात एक अडचण होती. पुरंदर किल्ला घेतल्यापासून पुरंदरे बंधूंनी 
तासाची चाकरी केली नव्हती. त्यामुळे पुरंदरे बंधूंकडून सेरणी घेऊन सनद करून 
देण्याचे ठरले. ते गरीब ब्राह्मण होते. त्यांना सांगितलेली सेरणोची रवकम देता 
येईना. म्हणून त्यांच्या वतीने मल्हार मुकुंद सुभेदाराने योग्य ती सेरणी घेण्याविषयी 
भ्रधानाला विनंती केली. त्यावरून निळो मोरेश्‍वरने नारायणभट यास १५ व सिवभट 
यास १५ लारी दरमहा देण्यास सांगून त्यांच्याकडून तासाची सेवा घेण्यास सांगितले. 
सेरणी खंडणी ५० होन ठरवून दिली. या खंडणीपैकी १० होन त्या वर्षी, नंतर 


राज्यकारभार-वतनवृत्ती : ३८९ 


प्रत्येक वर्षी ८ होन घेण्यास बांजी घोलप यास सांगितले. सखंभट व वि*वनाथभट 
यांची तैनात जाबिना ओढत होती ती बंद करण्यास हुकूम दिला. याशिवाय 
प्रत्यक्षात तास ज्या घटकेपासन सुरू करतील त्यावेळेपासोन त्यांना सिहगड गडी 
मोईन दिली असेल त्याप्रमाणे दररोज तेल देत जाण्याविषयी निळो मोरेशवराने 
बाजी घोलपास कळविले होते. ' हे पत्र महत्त्वाचे आहे. अंतर्गत व्यवहार किती 
सुरळीतपणे चाल्‌ होते याचाही या पत्रावरून बोध होतो. ज्या दिवसापासून पुरंदरे 
बंधू तास सुरू करणार होते त्या दिवसापासून त्यांना तासासाठी तेल मिळणार होते. 
प्रत्येके गडावर तेल किती द्यावयाचे हे ठरलेले होते. सिंहगडाप्रमाणेच पुरंदर 
किल्ल्यावर तासासाठी तेल मिळणार होते. चोख व शिस्तशीर कारभाराचे हे 
चांगले उदाहरण आहे असे म्हटले पाहिजे. 

पाटिलकीवरून नेहमी तंटे होत असत. सुपे खुद येथील पाटीलकी रायाजी 
काटकर, झंकराजी निळकंठ राऊ व हाउजी धणगर या तिघांची होती. यात 
रामोजी ब खंडोजी जगताप नसती कटकट करीत होते. हा वाद १६७६ पासून 
चालू होता. जगतापांनी धनगरांची माणसेही पकडून ठेवली होती. शिवाजी- 
महाराजांनी पाटीलकी निळकंठराऊ, धनगर आणि काटकर यांच्याकडे चालेल, 
नसती कटकट करू नये असे सांगितले. हा वाद पुन्हा निर्माण होऊ नये म्हणून 
दि. ९-७-१६८१ रोजी निळकंठ मोरेइवर प्रधानाने इंदापूर व सुपे येथील 
सुभेदार नागोजी बल्लाळ यास लिहून त्या तिघांच्या नावे पाटीलकी चालविण्यास 
सांगितले. परंतु १६८३ साली या पाटीलकीसंबंधी त्याने पुन्हा कटकट करून त्रास 
देण्यास सुरुवात केली. तेव्हा दि. २१-१०-६६८३ रोजी इंदापूर व सुपे येयील 
सुभेदारास लिहून कळविले को पूर्वीप्रमाणे तिघांची पाटोलकी आहे, त्याप्रमाणेच 
चालविणे. जगताप यास कटकट करण्याचे कारण नाही, नवा तंटा उत्पन्न करू 
देऊ नये. * 

रामचंद्र नीलकंठ १६८५ च्या अखेरीस कुडाळ येथे होता. तेथे मुरारराऊ, 
तिमाजी नीलकंठ व तिमाजी बाबाजी यांचे हेजीव त्यांना भेटले. त्यांनी आपल्या 
वृत्ती-वतनासंबंधी वतमान सांगितले. त्यांनी देसाई व देशकुलकर्णी यांच्या वतनाची 
दुमालापत्रे करून दिली. मुरारराऊ देशकुलकर्णी परगणे मजकूर याच्या नावाने 
अभयपत्र देऊन, संभाजी महाराजांनी सुभ्यास व देसाई यास आज्ञा पत्रे दिली होती. 
त्याप्रमाणे ते वर्तणुक करतील. मुरारराऊस शिवाजीमहाराजांनी वस्त्रे व बक्षीस 
दिले होते. त्याप्रमाणेच दि. ७-१२-१६८५ रोजी रामचंद्र नीलकंठ याने तिमाजी 
नीलकंठ व तिमाजी बालाजी यांस लिहून कळविले की, “ हल्लो मुरारराग्रास 


१. शिचसा खंड १, ले. ६७, पृष्ठे ८४-८५ 
२. शिचसा, खंड १, ले. ६०, पृष्ठे ६५-६८. 


३९० : क्षिवपुत्र संभाजी 


राजधी वैकुंठवासी स्वामीनी वस्त्रे व बकसीस दिल्ही होती. तेण्हेप्रमाणे आम्हीही 
कृपाळू होऊन वस्त्रे व बकसीसे देऊन याचे खासा ज्या रिकाबीचे इनामत चावराना 
आहेत ते कुली दुमाला करून आज्ञा देऊन विलायतीस पाठविले आहे तुम्ही व 
मुरारराऊ येकदील होऊन दिवाण शेवावरी तत्पर असणे व हेजीब ज्या रिकाबीचे 
इनाम याचे खासा अलाहिदा तुम्हाखेरीज आहे, त्यास तुम्हास संमंध नाही.... 
हे इनाम अलाहिदा फर्मानी मुराररायाचे आहे...एकंदर इनामतीचे वाटे न जाणे ” ' 
रामचंद्र पंताने व संभाजी महाराजांनी मूळच्या वतनदारावर कोणी हक्‍क सांगू 
रागला तर त्याला तसा हक्‍क दाखविण्यास मनाई केली होती. राजांच्या कारकोर्दी- 
तील रामचंद्र नीलकंठाचे हे पहिलेच पत्र उपलब्ध आहे. 

मोरो विठ्ठल होनप, पुण्याचा देशकुलकर्णी, याची जमीन मोजे न्ह!वी 
(भोरच्या पूर्वेस ५ मैल) व वीर (सासवडच्या दक्षिणेस ८ मैल) येथे पूर्वीपासून 
होती. त्याने त्यासंबंधी नवीन सनद करून द्यावी म्हणून लिहिले होते. म्हणून गंगाधर 
मोरेश्वर प्रधान याने दि. २३३१६८५ ला पुण्याचा सुभेदार बाबाजी तानदेऊ यास 
पूर्वीप्रमाणे चालत असेल त्याप्रमाणे नवीन सनद देण्यास लिहिले. * 

आडकुळे यांचे मोजे पाडळी, तफं हवेली, प्रांत सातारा येथे वंशपरंपरा 
अत्तन होते. त्यावर वाळिंबे आपला हक्‍क सांगू लागले. शिवाजी महाराजांच्या 
काळात वतनासंबंधी वाद निघाला असता राघो बल्लाळ अत्रे, मोकदम व बारा 
बलुते, देशमुख, देशपांडे यांच्य़ा समक्ष आडकुळे यांचे वतन खरे, वाळिबे यांचा 
अधिकार नाही असा निणंय देण्यात आला. आडकुळे अभय घेऊन आउल्या गावास 
ग्रेला. संभाजी राजांच्या कारकीर्दीत राजश्री केसो त्रिमल पन्हाळघास असताना 
जिवाजी विश्‍वनाथ वाळिवा त्यांना जाऊन भेटला. हे कळताच आडकुळा पन्हाळ्यास 
गेला. त्याने राजश्री प्रल्हादपंतास सर्व हकीकत सविस्तरपणे सांगितली, न्याया- 
धीश्लांनी भोगवटा मौजे मजकूरचे पाटिलांनी श्रीकृष्णेची क्रिया केली त्यात आडकुळे 
खरे झाले. त्यानंतर केलेल्या दिव्यातही वाळिंबे खोटे ठरले. * 

जेघे यांना सपज : ओरंगजेबाच्या अफाट सैन्याने स्वराज्यावर जे आक्रमण 
केले त्यावेळी स्वराज्यातील काही अधिकारी आणि वतनदार माणसे मुघलांच्या 
प्रलोभनाला किवा धाकाला बळी पडून त्यांना मिळू लागली. कोण कोण शत्रूला 
मिळून फितूर झाले त्यांची यादी ' मराठा-मुघल संघर्षात ' दिलेली आहे. शत्रूचे 
सैन्य आले की वतनदारांची घालमेल होते असे. वतने, इनामे सांभाळण्यासाठी ते 
मुघल अधिकार्‍यांपाश्ची रुजू होत. अशाच पद्धतीने कारीचा शिवाजी जेधे हा 


१. पेद. ३१, ले १८४, पृष्ठ ,९-१००, 
२- सनदा पत्रातील पाहिती, ले. ४ पृष्ठ १६२. ३. कित्ता, पृष्ठ २-३. 


राज्यकारभार-वतनवृत्ती : ३९१ 


१६८४ च्या सुमारास मुघलांना जाऊन मिळाला होता. त्याने कारीच्या आणि 
त्याच्या भावाच्या ( सर्जरावाच्या ) महालातील गुरे वळवून नेली; मुलूख उद्‌ध्वस्त 
करून उपद्रव दिला म्हणून विचित्रगडचा हवालदार संताजी निबाळकर. गडकरी 
आणि सर्जेराव जेधे एकत्र बसले. मुलखाचा बंदोबस्त कसा करता येईल याचा 
त्यांनी विचार केला. त्याने मुघलांकडे जाऊन मुलखाची वसाहत कशी होईल असे 
विचारावे असा संताजी निबाळकरने सर्जेरावाला सल्ला दिला. सर्जेरावाने मुघल 
अधिकाऱयांची भेट घेऊन सर्व' हकीकत सांगितली. त्यावरून शिवाजी जेघे वगरे 
लोकांस मुघलांनी दूर करून गावगनाची वसाहत करावयाची आज्ञा केली. सर्जे- 
रावाने मुलखाची वसाहत केल्यावर झालेली गोष्ट संताजी निबाळकर यास 
कळविली. आपण मुघलांकडे गेलो तरी '' आपण रा. स्वामींच्या ( संभाजी ) 
पायाशी एकनिष्ठच आहोत. स्वामी कृपाळू होऊन, आपले वतन देशमुखी आपले 
रवाधीन करतील आणि अभयपत्र सादर होईल आपण सेवेसी एउनु एकनिष्ठ 
होऊन सेवा करीन म्हणून " त्याने पत्रात लिहिले. हे सवं मुद्दे संताजी निबाळकराने 
छत्रपतींना कळविले. तेव्हा महराजांनी सर्जाराव जेधेला आज्ञापत्र लिहिले व त्याची 
कडक शब्दांत हजेरी घेतली. या पत्रावरून संभाजी राजांचा जागरूकपणा व 
देशमुखांनी आणि हवालदारांनी परस्पर कारवाई केल्याबद्दल त्यांची पोटतिडीक 
दृष्टीस पडते; त्यांच्या ब्यक्‍्तिमत्त्वावरही चांगला प्रकाश पडतो. दि. ५ ऑक्टोबर 
१६८५ रोजी संभाजी महाराज, सर्जारावास लिहितात, " स्वामी कृपा होऊन 
आपले वतन देशमुखी आपले स्वाधीन करतील आणि अभयपत्र सादर होईल तरी 
आपण शेवेस एउनु एकनिष्ट होउनु शेवा करीन म्हणून तरी तुमचा मुद्दा मा इले 
हवालदार एही स्वामीचे शेवेशी हुजूर लिहिला त्यावरून कळो आला. त्यावरून 
हे आज्ञापत्र तुम्हास लिहिले आहे तरी आधी तुम्हीच सरासरी हरामखोरी केली 
की वतनदार होउनु इमाने इतबारे वर्तावि ते गोष्ट न करिता स्वामींचे अन्न बहुत 
दिवस भक्षिले त्याचे सार्थक केलेत की स्वामींच्या पायासी दुर्बुद्धी घरून दोन 
दिवसांचे मोगल त्यांकडे जाउनु राहिलेस तुमचा भाऊ शिवाजी गनीमाकडे गेला 
तो तुम्हास बरे पाहेना-ऐसे होते तरी तुम्ही स्वामिसश्रिध हुजुर यावे होते म्हणिज 
तुमचे इतबारपण कळोन एकनिष्टता कळो एती. ते केळे नाही तरी बरीच गोष्ट 
जाली या उपरीहि गनीमाकडे राहणेच असेली तरी सुखेच राहणे. तुमचा हिसाब 
तो काय आहे. ए॒ क्षणी स्वामी आज्ञा करितात तरी गनीमादेखील तुम्हास कापून 
काढवीतच आहोत हे बरे समजणे. दुसरी गोष्ट की तेथे राहाणेच नाही एकनिष्ठेने 
स्वामीच्या पायाजवळी वर्तावे ऐसे असेली तरी तुम्ही परभारे मुद्दे सांगोन गड- 
किलियाकडे राबिते काय म्हणून करिता हे गोष्ट स्वामीस मानत नाही. जो राबिता 
करणे तो स्वामीकडेच करून हुजूर वतंमान लेहून पाठवावे. रवामी तुमचा मुद्दा 


३९२ : क्षिवपुत्र संभाजी 


भ्रतास आणून आज्ञा करायाची ते करितील. तरी ऐसी गोस्ट करावया प्रयोजन 
नाही. उजरातीखेरीज दुसरियाकडे एकंदर राबिता न करणे. जे वर्तमान लिहिणे ते 
स्वामीस लिहोत जाणे. तुमने ठाई एकनिप्टताच आहे ऐसे स्वामीस कळलियावरी 


जे आज्ञा करणे ते करून आज्ञापत्र सादर होईल तेणेप्रमाणे वर्तणूक करणे. ” 
संभाजी महाराजांनी पत्र लिहिल्यानंतर जवळ जवळ सव्वा वषं सर्जेराव 


जेघे स्वराज्यात परत आला नव्हता. राजांच्या कडक पत्रामुळे त्याला लगेच परत 
येण्यात संकोच वाटला असावा. मुघलांकडे गेला असला तरी त्यांची सेवा करताना 
त्याला मानसिक कष्ट होत होते. त्याला स्वामींच्या सेवेत येऊन कष्ट मेहनत 
करावयाची होती. त्यांच्याकडून सन्मान करून घ्यावयाचा होता. त्याची इच्छा 
निळकंठ मोरेश्‍वरास कळली. सर्जेरावाला परत यावयास संकोच वाटू नये म्हणून 
दि. १ फेब्ट्वारी १६८७ रोजी निळकंठ मोरेश्‍वराने सर्जारावाला अभयपत्र देऊन 
महाराजांच्या वतीने कोल दिला. मुख्य प्रधान सर्जारावाला लिहितात, “ ...म्हणून 
कलो आले तरी तुम्ही कदीम लोक तुमचा भरवसा राजश्री स्वामीचे बहुत अन्न 
भक्षिले आहेत. क्रिया घरनु आणि यावयाचे केले तरी बहुत उत्तम केले कदाचित 
गनिमाकडे गेले होतेस त्या गोष्टीकरिता यावयाचा अनमान कराल तर सरवस्वी न 
धरने बेशक येणे. तुमचे बरे करणे सुभे होऊन सर्फराजी करून बहुत चालऊन 
अंतर न पडे. समाघान असो देणे आणि येणे दरीबाब कबूल असे. ” * 

हे अभयपत्र मिळाल्यानंतर सर्जाराव स्वराज्यात परत आला व त्याने 


संभाजी राजांची प्रत्यक्ष गाठ घेतली. मध्यंतरी रोहिडागड मुघलांनी घेतला होता. 
(केव्हा ते कळत नाही.) तो परत घेण्याची कामगिरी सर्जारावास सांगून छत्र- 
पतींनी त्याला रवाना केले. महाराजांच्या आज्ञेप्रमाणे सर्जाराव गड घेण्यास 
निघण्यापूर्वी कारीस गेला. मुलामाणसांना तेथे राहावेना म्हणून त्यांना वाई 
परगण्यातील जांबळीस ठेवून लोकांचा जमाव करून त्याने किल्ले रोहिडा हस्तगत 
केला. नंतर त्याने महाराजांची भेट घेतली. त्यांनी मेहेरबान होऊन सर्जेरावास 


श्िरपाव दिला. * 
रोहिडा गड मुघलांनी केव्हा घेतला याची तारीख कळत नसली तरी 


मराठ्यांनी हा गड १६८५ नंतर आणि ४ मार्च १६८७ पुर्वी म्हणजे फेब्रुवारी- 
मार्च महिन्यात केव्हा तरी धेतलेला दिसतो. सर्जेरावाने स्वराज्यात यावे म्हणून 
१-२-१६८७ ला पत्र गेले आणि ४-३-१६८७ च्या मुख्य प्रघानांच्या पत्रात 
रोहिडा स्वराज्यात आहे भसे दिसते. * 


१. मइसा, खंड १५, ले. ३४२; पृष्ठे ३७१-३७२. 
२. मइसा. खंड १५. ले. ८१, पृष्ठ २८८ 

३. शिचसा, खंड २ रा, लेख २३९. पृष्ठ २३४. 
४. मइसा, खंड १५, ले. २८१ 


राज्यकारभार-वतनवृत्ती : ३९३ 


सत १६८७-८८ मध्ये सर्जाराव राजमाचीस प्रघानांच्या जवळ 
सेवेस होते. ' 

सर्जेराव जेधे याच्याप्रमाणे त्याचा मुलगा बाजी सर्जाराव हा १६८६ च्या मे 
महिन्यापूर्वी केव्हातरी मुघलांना मिळाला होता आणि त्यांच्या तावडीत सापडून 
क॑ंदेत होता. बाजी युक्‍तीने तेघून निसटला. नंतर त्याने पुरंदरच्या बाजी घोलप 
हवालदार व कारकुनास पत्र लिहून पुढे काय करावे म्हणून विचारले होते. या 
पत्राला दि. २८-५-१६८६ रोजी बाजी घोलपने उत्तर पाठविले की,'.... कळो 
आले. उत्तम गोष्टी बरीच केली आत्ता राजश्री छत्रपति स्वामींचे भेटीस जाऊन 
आपले उजित क€न घेतले पाहिजे. राजश्रीचे दरशन होताच बरीच सरंजमी होईल 
जाणिजे. “ * या पत्रावरून बाजी घोलपचो निष्ठा दिसते; तो खात्रीपूर्वक संभाजी 
राजांच्या वतीने आश्‍वासन देऊन त्याला महाराजांची भेट घेण्यास सांगतो. हे 
आश्‍वासन मिळाल्यावर बाजी जेघेने निलकंठ मोरेश्‍वर प्रघानास निरोप पाठविला, 
*“ मला स्वराज्याशी एकनिष्ठता दाखवून आपल्या वृत्तीवर यावयाचे आहे. मुले 
माणसे कबिला परत आणून सेवा करावयाची आहे. अन्याय झाला असेल तो माफ 
करावा.” छत्रपति बाजीला अभयपत्र देतील अशी निलकंठ मोरेश्वरला खात्री 
होती. त्याने दि. ४ मार्च १६८७ रोजी बाजीला कळविले की. ... तुम्ही 
आधोच या प्रांतीहन नव जावे आणि गेलेस तरी बहुत तरी सवं अन्याये तुमचे 
असतील, तुम्ही येकनिस्टता महाराज राजश्री स्वामीच्या पायासी धरून आलिया 
कुल माफच केले असेती. तुम्ही राजश्री स्वामीच्या अभयपत्राचा उजूर तरी 
सहसा न करणे, तेहि पत्रे आणून देऊनु तुम्ही आलियाने तुमच्या कबिल्याची 
खाया खर्चायाची विळे मामला करून देऊनु. तुम्हापासी जे जे लोक आसतील तेहि 
तुम्ही घेऊन आमचे भेटीत कविला घेऊतु येणे.” निळो मोरेशवराने बाजीबरोबर 
गेलेल्या इतर लोकांना परत आणण्याविषयी व त्यांचीही सोय केली जाईल म्हणून 
आश्‍वासन दिले. कबिला रोहिडगडी ठेवून बाजीला प्रधानाने श्रीवर्धनगडी भेटण्यास 
सांगितले होते. ' मुघलांना मिळालेल्या लोकांना परत आणून स्वराज्याच्या कार्यात 
एकनिष्ठ माणसे लावावयाच्या छत्रपति आणि मुख्यप्रधानांच्या प्रयत्नाची ही 
उदाहरणे नमूद करण्यासारखीच आहेत. 
स्व[मिनिष्ठ सेवक : 

शत्रूने दाखविलेल्या जहागिरीच्या किवा मन्सबोच्या लालचीने. काही मंडळी 
किटूर होऊन झत्रूला मिळाली असली तरी बहुतेक प्रजा संभाजी राजांशी एकनिष्ठ 


>“८८- 


१. शिचप्र, पृष्ठ ३४. 
२. मइसा खंड १५, ले. ३४१, पृष्ठे ३७०-३७१. 
३. शिचसा, खंड २, ले. २२२, पृष्ठ २२१- 


३९४ : शिवपुत्र संभाजी 


होती. निळो मोरेश्वर, प्रल्हाद निराजी, हरजी महाडिक, रूयाजी भोसले, हंबीरराव 
मोहिते, मालोजी घोरपडे, अर्जोजी व गिरजोजी यादव, येसाजी आणि कृष्णाजी 
कंक, केशव त्रिमल, खंडो बल्लाळ, कविकलश, यांच्याप्रप्ाणेच बहुसंख्य अधिकारी 
संभाजीशी एकनिष्ठ होते. यावाचून खालील एकनिष्ठ मंडळींचा उल्लेख करणे 
जरूर वाटते : 

(१) बाजी मुरार शिवाजी महाराजांच्यापाशी मावळ्यांचे सरदार होते. 
त्यांचा मुलगा महादजी बाजीही मावळ्यांच्या जमावाची सरदारी करून संभाजी 
राजांपाशी चाकरी करीत होता. संभाजी राजांनी त्याला पोतनीस केले. ' 

(२) शिवाजी महाराजांचा सरनोबत असलेला नेताजी पालकर संभाजी 
राजांचीही सरनोबत म्हणून सेवा करीत होता. नेताजी पालकरानेच शहाजादा 
अकबराची व्यवस्था केली. * तो वृद्ध होऊन मरण पावला. 

(३) संभाजी राजांनी जितोकर भोसले यास सेनासाहेब सुभा याची 
वस्त्रे दिली. * 

(४) जोत्याची केसकर संभाजीराजांचा स्वामिभकत सेवक होता. तो 
राजांच्या नेहमी जवळ राहात असे. स्वारी - शिकारीत, लढाईत त्याने कधी 
धन्याची पाठ सोडली नाही. संभाजी राजांच्या मृत्यूनंतर येसूबाईजवळ हाच विश्‍वासू 
मनुष्य होता. 

(५) पंताजीं गोपीनाथ बोकील यांचा पुतण्या महादजी यमाजी संभाजी- 
राजांच्या वाकनिसाच्या मुतालिकीचे काम करीत असे. तो व त्याचा पुतण्या भगवंत 
गंगाधर हे येसूबाई आणि शाहूबरोबर पकडले जाऊन मुघलांच्या कंदेत होते. 
न्याय ब कायदा : 

शिवाजी महाराजांच्या वेळी केंद्रीय आणि स्थानिक असे न्यायदानाचे दोन 
भाग होते. केन्द्रात राजा आणि हुजूर मजलीस किवा धर्मसभा असे दोन विभाग 
होते. १६७४ मध्ये शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाल्यापासून तेच न्याय- 
शाखेचे मुरूध होते. या क्षेत्रातील कतंव्य पार पाडण्यासाठी त्यांनी आपल्या अष्ट 
श्रघानांत न्यायाधीश व पंडितराव ( धर्मादायाचा मुख्य मंत्री ) यांचा समावेश 
केलेला होता. जुन्या परंपरेप्रमाणे महाराज धर्मसभेत किवा हुजूर हजीर मजलीस 
यात इतर मंत्र्यांच्या साहाय्याने फिर्यादीची चौकशी करून निर्णय देत. मजलीस 
आणि गोताच्या विचाराने चालू असलेली चौकशीची स्थानिक पद्धत त्यांनी सुरू 
केली. न्यायदानाच्या बाबतीत ते एकटेच निर्णय घेत नसत. न्यायाधीश व पंडित- 
राव हे राजाच्या खालोखालचे अधिकारी. त्यांची नेमणूक राजा करी आणि ते 


१. दसक॑, पृष्ठ १०५. २. शिचसा, खंड १०, पृष्ठ ५६. 
३. दसक॑, पृष्ठ ९२-९३. 


राज्यकारभार-न्याय व कायदा : ३९५ 


राजालाच जबाबदार असत. न्यायाधीशाचे अधिकार मुलको असले तरी निराजी 
रावजी, प्रल्हाद निराजी, होनाजी अनंत यांना सेनापतीची कामे करावी लागत 
होती. न्यायाधीशाचा पगार वाषिक एक हजार होन होता. 

राजा आणि न्यायाधीश यांच्याशिवाय हुजूर हजीर मजलीस किवा धमसभा 
न्यायदानात महत्त्वाची कामगिरी बजावीत असे. सिवाजीमहाराज प्रारंभी विजापूर- 
करांचे जहागीरदार होते. त्यावेळी ते अधिकाऱ्यांच्या व गोताच्या मदतीने 
मजलिसीमाफत न्यय देत. स्थांनिक राज्यकारभारात रूढ असलेली मजलीसची 
पद्धतच त्यांनी केन्द्र सरकारात लागू केली होती. परगण्यातोल मजलसीच्या 
विकासातून धमंसभा स्थापन झाली. यात राजमंडळातील सभासद व इतर अधि- 
कारी ( राजमुद्रा ) व गोत यांचा समावेश असे. धमंसभेत राजमुद्रा ही कायमची 
घटक सभा असे. ज्या प्रकारचा दावा समोर असेल त्याप्रमाणे इतर सभासद 
बदलण्यात येत. 
प्रांतिक न्यायपद्धती : 

दाव्याची सुनावणी मजलीसमाफंत करावची पद्धत स्थानिक कारभारातही 
महाराजांनी चालू ठेवली होती. राज्यकारभारातील तीन विभागांचे अधिकारी 
आणि सरसुभेदारापासून तफंच्या हवालदारापर्यंतचे अधिकारी हे गोत आणि फिर्यादी 
यांच्यात मध्यस्थ म्हणून काम करीत. राज्यातील तोन विभागांच्या मंत्र्यांना 
त्यांच्या कक्षेत येत असलेल्या विभागात मुख्य न्यायाघोशाचे अधिकार दिलेले होते. 
त्यांना कनिष्ठ आणि वरिष्ठ न्यायालयाचे ( 0118105॥ 85 ७/२॥ 35 800९13० ) 
अधिकार दिलेले होते. सरसुभेदार त्यांना साह्य करीत. दिवाण किवा सुभ्यात 
सुभेदार व सभासद हे न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे अधिकारी असत. सुभेदाराला 
सुभे मजलीस मधील कारभाराची पाहणी करावी लागे. त्याला मूळच्या आणि 
पुनविचारासाठी आलेल्या फिर्यादीबाबत ( 101150ॉटता 0४. भाट्राठड) काठ 
377018(2 50:85 ) निर्णय देण्याचा अधिकार असे. एखादा दावा सरसुभ्याकडे 
गेला तर सुभेदाराला सरसुभ्याने दिलेल्या निकालाप्रमाणे वागावे लागे. केन्द्रीय 
राजमंडळापासून ते सुभ्याच्या दिवाणापर्यन्त सभासदाच्या हुद्याची जागा असे. 
कृष्णाजी अनंत हा राजारामाच्या राजमंडळाचा सभासद होता. दाभोळच्या 
सुभ्यात बाळाजी विश्‍वनाथ हा सभासद होता. मजलीसमध्ये तो सरकारतफे मुख्य 
अधिकारी असे. सुभे, तर्फ आणि खेड्यातही मजलीसची पद्धत.होती. ठाणे आणि 
मजलीसमध्ये दिवाण ठाणे आणि गोत यांचा समावेश असे. खेड्यात मोकदम 
आणि इतर अधिकारी असत.' 


१. 381॥1-0, 0 33-34. 


३९६ : शिवपुत्र संभाजी 


संभाजी महाराजांच्या कारकीर्दीत न्यायाची रीत राहिली नव्हती. ' विचार 
न करता शिरच्छेद करावा, सुभेदार प्रांतातील वगरे तसेच गडकिल्ले यांचे 
कारभारी. याजवरि हा कारभार. खातो म्हणून चुगली करताच त्याचा विचार 
न करिता त्यास आणावा, मारावा, नागवावा, अंतरच असलिया शिरच्छेद करावा ' 
इत्यादी गोष्टी बखरकारांनी नमूद केल्या आहेत. परंतु प्रत्यक्षात पाहता यापूर्वी 
नमूद केलेली शिवाजी महाराजांची न्यायाची पद्धत संभाजी राजांच्या काळात केन्द्र 
सरकारपासून सुभे, तर्फपर्यन्त पुर्ववत चालू होती असे आढळते. शिवाजो महा- 
राजांच्या काळातील प्रल्हाद निराजी १६८० ते १६८८ पयंन्त न्यायाधीश होता. 
मोरेश्वर पंडितराव हाच पंडितराव होता. ह॒जीर मजलीसमार्फतच न्यायनिवाडा 
केला जात असे. पुढे नमूद केलेल्या न्याय निवाड्यांच्या आणि खटल्यांच्या 
उदाहरणांवरून संभाजी राजांच्या कारकौर्दीतही पूर्वीचीच पद्धत कशी तंतोतंत 
पाळली जात असे हे ध्यानात येईल. 


आपाजी बीन मलजी नाईक निगडे आणि विठोजी बीन गोरखजी यांच्यात 
वृत्तीतील वडीलपणाबद्दल आपापसात भांडणे लागली होती. भावंडात वाटणी 
झाली त्यात दिवाणात तश्रीफा मानपान बिठोजीस दिले होते. परंतु प्रत्यक्षात 
बहीरजी वडीलपणाचा मान अनुभवीत होता. हे कसे म्हणून बहीरजीस विचारले. 
तेव्हा तो म्हणाला की वाटणी झालीं तेव्हा त्याचे वडोल आपाजी बीन मलजी 
हे चंदीस गेले होते. ते ४-५ वर्षांनी परत आले. तेव्हा त्यांनी विठोजी बीन 
गोरखजीस विचारले की मी वडील असता तुम्ही स्वतःच्या नावाने वडीलपण कसे 
काढले ? या वादाचा निकाल लावण्यासाठी शिवाजी महाराजांच्या सन्निध जाऊन 
निबाडा करून घ्यावा म्हणून दोघेही कसबे हरणसास त॥ वेलवंड खोरे येथे जाऊन 
राहिले. तेथील देशमुखांनी उभयताना कोठे जाता म्हणून विचारले. तेव्हा त्यांनी 
आपले वर्तमान सांगितले. त्यावर देशमुखांनी त्यांना सांगितले की, '“ तुम्ही 
दिवाणात जाण्याची जरूरी नाही. आम्ही गोत बसोन हे स्थळी तुमचे समजावीस 
करून देऊ. उभयतांनी आपली कंफियत लिहून द्यावी. ” त्याप्रमाणे दि. १२-१२ 
१६८० ला तर्फ वेळवंड खोऱ्यात कसवे हरणस तेथे हजीर मजलसीत लिहू 
दिलले. या मजलसीत वेदमूर्ती हरभट, मोरेश्‍वर जोसी, मल्हार दत्ताजी कुलकर्णी, 
कृष्णाजी नाईक देशमुख व इतर देशमुख होते. त्याप्रमाणे उभयतांनी तकरिरा 
लिहून दिल्या. समस्त गोतयाले ब्राह्मण मिळोन श्रीच्या देवळात बसोन गोतात 
निवाडा करून दिला. आपाजी बीन मलजी नाईक निगडे याचेच वडीलघर असून 
विठोजी बीन गोरखजी याचे धाकटे घर असून त्यांनी वडीलपणाचा कारभार केला 
तरी वडील पण कोणी घेणार नाही दोन्ही कडील देशमुखांनी त्यास मानपान 
विडा, टिला ते सिका नांगर व वडीलपणास जमीन एक चावर व पाच होत 


राज्यकारभार-ऱ्याय व कायदा : ३९७ 


आहेत. त्यानेच वडीलपणाचा कारभार करावा. विठोजी बीन गोरखजी निगडे 
याचा वडीलपणाचा व कारभाराचा संबंध नाही. जो खोटा ठरेल त्याने दिवाणात 
«०० होन द्यावेत ' 

संभाजीराजे राज्यकारभार पाहू लागल्यापासून सुरुवातीच्या सहा-सात 
महिन्यांत तफं वेलवंड खोर्‍यात व्यवस्थितपणे कसा न्याय करण्यात येत होता त्याचे 
हे चांगले उदाहरण आहे. 
पाटोलकोचा वाद : 


पुणे प्रांतातील माणकोजी बीन नावजी पाटील चिंचवडे व केरोजी बीन 
साहसी क्चिवडें यांच्यात मौजे चिंचवडच्या मोकदमी संवंधी वाद निर्माण झाला 
होता. माणकोजीचे वडील, आजोबा, पणजोबा हे चार पिढ्या पाटीलकी करीत 
होते. माणकोजीचे वडील गेल्यानंतर त्यानेही काही दिवस पाटीलकी केली. असे 
असता केरोजी व कमलोजी यांनी कारण नसता उगीच भांडण करून वाद निर्माण 
केला. म्हणून माणकोजी चिंचवडा निळकंठ मोरेश्‍वर प्रधान आणि रामचंद्र 
नीलकंठ सचीव यांना भेटून त्याने सांगितले की आमच्या चार पिढ्या पाटीलकी 
करीत असता केरोजीने भांडण काढले आहे. तेव्हा प्रधान व सचीव यांनी 
पुण्याच्या देशमुख व देशकुलकर्णी यांना सदरहू वादासंवंधी गोताच्या साहाय्याने 
निवाडा करण्यास आज्ञापत्र दिले. नवी जिकीर होऊ नये म्हणून बजावले. या 
आज्ञापत्राप्रमाणे मौजे चिंचवड येथे गोत जमा झाले. त्यात अजहत सितोळे देशमुख, 
प्रांत पुणे येथील दोघे, हडपसर, तर्फ हवेलीधधील पिपरी, पिपले, कोरगाव येथील 
मोकदम, प्र॥॥ पुणे येथील देशपांडे, तर्फ पाटस मोजे बोरीव्याल येथील जोसी 
कुलकर्णी, मौजे ताथवडे. आकुर्डी, जांबे या गावांचे मोकदम, बारा बलुते 
इत्यादी जमा झाले. दोघांनी आपला राजीनामा लिहून चौगुले, थलकरी बारा 
बलुते देवळे बसोन बेल अंगारा पंचाच्या शिरी घालून बेचाळीस पूर्वजांच्या 
शपथा घाळून तकरीर लिहून दिल्या. शेवटी सदरहू हाजीर मजालसीने निकाडा 
देऊन त्यात माणकोजी खरा ठरला. या निवाड्यात साक्षीदारांची वये दिली 
आहेत. तत्कालीन कायंपद्धतीच्या दृष्टीने महजर महत्त्वाचा आहे. शिवाजीमहा- 
राजांनी घाळून दिलेली पद्धत अधिकारी व्यवस्थितपणे पाळून योग्य तो निवाडा 
करून रेयतेकरील अन्याय कसे दूर करीत * याचे हे चांगले उदाहरणच आहे. 


१. मइसा, खंड २०, ले. ५४, पृष्ठे ९२-९४. 

२. 18)॥-0, 0 270-273; क्र. ४. या महजराची नक्कल मला चिंचवड 
येथे पाहावयास मिळाली. संभाजीराजांना खंडोजी समक्ष भेटला आणि 
त्याने स्वतः आपल्या पाटीलकीचे वर्तमान सांगितले असा त्यात स्पष्ट 
उल्लेख आहे. १६८२ सालच्या या उपलब्ध निवाड्यात तसा उल्लेख नाही. 


३९८ : शिवपुत्र संभाजी 


पाटोलकोचो विकतो: 

दुष्काळाच्या आपत्तीने एखाद्याला आपली पाटीलकीची तकसीम विक- 
ण्याची वेळ आली तर ती घेणारा आणि देणारा हे दोघेही कायद्याने योग्य ती 
पद्धत आचरणात आणीत असत. संताजी बीन भिवजी चव्हाण याची दुष्काळामुळे 
हलाखीची स्थिती झाली होती. हा मौजे कोणेंगाऊचा पाटील होता. त्याचा 
चुलता विठोजी पाटील पटेलगी वडीलपण करीत होता, तो मेला. त्याचा 
मुलगाही दुष्काळात मेला. त्यामुळे संताजी एकटाच राहिला. शेती करावी तर 
त्याच्याजवळ वैल ढोरे नव्हते. खावयास अन्न न मिळाल्याने तो सुजू लागला, 
आपल्या तकसीमदार भाऊबंदाकडे गेला. परंतु ते त्याला भनुकूल होईनात. तेव्हा 
तो कर्यात्‌ मसूर येथील थोर नाईक महादजी पटेल जगदळे यांच्याकडे गेला. 
सुरुवातीला त्यांनीही लक्ष दिले नाही. संताजीने महादजीकडे बरेच हेलपाटे घातले, 
व त्यास सांगितले की “ माझी सवं नातेवाईक मंडळी मेली असल्याने मला कोणा- 
चाच आधार नाही. खावयास काहो नाही. काळ कठीण पडला. अन्न देऊन माझे 
रक्षण करावे भी आपली पटेलगीची जमीन विकण्यास तयार आहे.” महादजी 
पटेल त्यास म्हणाला को, ' तुझे तकसीमेमध्ये तकसीम घ्यावी हे गोष्टी काही 
मधे होत नाही. परगणे मजकूरचे देशाधिकारी व तुझे बापभाऊ या विद्यमाने त्यास 
राजी करून देत असतील तर जरूर घेऊ. ” हे कळल्यानंतर संताजीने आपल्या 
भाऊबंदांना विचारून रक्षणार्थ आपली मिरासी पैकी एक चावर खाजगत ठेऊन 
उरलेली जमीन चावर १४ व वडीलपण होन २० त्याला विकण्य!चे ठरविले. त्यासंबंधी 
क्रयपत्र हे राजमुद्रा देशक व गोत भोवर गांवार्पकी पाच सहा गावत्रे मोकदम 
कुलकर्णी बाप भावाच्या साक्षीने करून दिले. या क्रयपत्रासाठी ठाणा राजमुद्रा 
व देशक भाणि गोत यांचा महजर करून द्यावयाची शतं आहे म्हणून संताजीसाहेब व 
सदर देशक प॥। भोर व गोत यापाशी लागे. या महजराबद्दल महादजी जगदळे यास 
पृढील खर्च पडला. कोनेंर रंगनाथ सरसुभेदारास ह्रकी ब।। होन १००; देशमुख व 
सरदेशमुख होन ५०; देशकुलकर्णी होन २५; यांखेरीज गांवकरी यांस व परगणि- 
याच्या पाटिलास तश्रिफा १०० होन दिले. संताजी भिवजीने पूर्वी रुद्राजीपंत देश- 
कुलकर्णी याला चावर .॥१४ ठिकाणे दोन विकत दिली होती. ती पण त्याच्याकडून 
मागून घेतली. त्याला सारंगा घोडा होन १५० किमतीचा दिला. संताजी चव्हाणाकडे 
राहिलेला १ चावरही जगदालेनी ३० होनास विकत घेतली. याखेरीज खरचं जहाला. 
येणेप्रमाणे महजर होऊन त्यावर सह्या झाल्या. ' 

वरगणे वाईतील मौजे आभेपुरीच्या सूर्याजी व कृष्णाजी मांढरे व दुरगोजी 
ब इतर मांढरे वऱ्होलीकर यांच्यात गावाच्या पाटीलकीच्या तकसीमी विषयी (६८२ 


१. मइसा, खंड १५, ले. १०॥, पृष्ठे ३४ ते ४०. 


राज्यकारभार-न्याय व कायदा : ३९९ 


साली बाद निर्माण झाला. त्याचा निकाल हाजीर मजालसीत लावला. त्यात 
* राजमुद्रा गोत प्र॥ वाई हलीकमावीस सुभा त।॥। जावली, राजमुद्रा (६) नेताजी 
पालकर शिक्या सहित, त॥ जोर. व जांभुळखोरे येथील मुजुमदार ब हवालदार 
कासी रंगनाथ, फडणीस, प्रांत मजकूरचे देसाई १, देशकुलकर्णी १, गावगनातील 
मोकदम व पाटील १४, कुलकर्णी ६, सेटिये ४, एकूण ३२ सभासद मजालसीत 
होते निवाड्याबद्दल देदामुखाच्या वरास देशमुखांनी गोत बसवून, हरदोजणाचा 
आहावाल तमाम मनास आणून:...पुसिळे कों गोत करतील त्या राजी असाल तर 
श्रीकृष्णेची आंघोळ करून येऊन “ इमा ' देणे कौ गोत करतील तेणेप्रमाणे वतवि.” 
याप्रमाणे दि. २-८-१६८२ रोजी निवाडा होऊन दुरगोजी खरा ठरला. प 
बाईचा मोकदम मुसलमान आहे. सेरणोबद्दल नाणे होन २५ जमा सुभा जाऊली ते 
सदरहू तीन ठिकाणी वाटून घ्यावयाचे ठरले. ' 

१६८४ साली रामनाक भंडारीकडे राजगृहीच्या राजभागापैक्ी काही येणे 
होते. दरम्यान राजमंडळातील सेवक खंडोजी मोहिते याने त्याचे दोन टोणगे व 
दहा मण घान्य घेऊन गेला म्हणून रामनाक भंडारीने चेऊलच्या चिमणाजी आऊ- 
जोकडे तक्रार केली, त्यावर त्याने चोघांच्या मते टोणग्याची किंमत आणि घान्याची 
किमत बरोबर आहे की नाही याची चौकशी केली. ती खंडोजीच्या नावावर टाक- 
ष्यास बाबाजी कुलकर्णी यास सांगितले असल्याचे निळोपंत प्रधान याने दि. 
२१-१२-१६८५ रोजी चेऊलचा हवालदार व कारकून रायाजी सदक प्रभू 
यास लिहून त्यालाही ही गोष्ट चोकशी करून (नंतर) कळविण्याविषयी लिहिले 
होते. ' 
चोरोचा निवाडा : 


संभाजी राजांच्या कारकोर्दीत न्यायनिवाडा कसा चालत असे त्याची 
काही उदाहरणे येथपर्यंत दिली आहेत. त्या काळात चोरीमारीचेही प्रकार 
होत. एखाद्याने चोरी केली तर त्याची तपासणी कसून होत असे. ज्याची चोरो 
झाली असेल त्याला न्याय मिळावा म्हणून अधिकारी आपली कामगिरी बजाबीत 
असत. काही गाऱ्हाणी रायगडपयंत जात असत. तफं, उमरज, कसबे मसूर येथील 
महादजी जमदाळा व मोजे सिवडे व मोजे वराडे येथील संताजी घाडगा याच्याकडे 
सितोजी आणि सटवोजी भोसले यांनी चोरी केली होती. चोरीस काय गेले व 
शेतातून काय नेले यासंबंधीची सविस्तर माहिती निवाड्यात दिलेली आहे. महादजी 
पटेलच्या मौजे कोणे गव्हाण ब मोजे सिवडे येथील १०० बिघ्यांपैकी कोणे गव्हाण 
येथील ५० बिघ्यात सटवोजी भोसले याने आपली गुरे व शेरड्या घालून त्यांना 


१. 1501-09, 0 203, कारी व आंबवडे जेघे देशमुख. 
२. शिचसा, खंड ९, ले. ६४, पृष्ठ ६६. 


४०७० : शिवपुत्र संभाजी 


चरावयास घातले. सिवडे येथील ५० बिध्यातील काही मालिस्त करून नेले व 
काही श्रांकडून चारिते. महादनीच्या आकणीच्या सोप्याची मोडतोड करून त्यातील 
२२ तुळ्या, माळी व सोप्यातील ३० खांब, १०० कड्या, ४२ हसणो, सटवोजोने 
रात्रीच्या वेळो नेले. या भानगडीत महादजी पाटोळ व सटवोजो भोसले यांच्यात 
दंगा झ्ञाा. त्यावेळो सटवोजी भोसलेने महादजीच्या अंगावरील १ तलवार, 
१ कोचकी. १ झेला, १ तांबडी पासोडी, मोत्यासकट कुडियांचा जोड या गोष्टो 
नेल्या. याशिवाय बारा हजार कडबा, तुरीचे कटाची व बाजे हरजिनसो कूट 
ब पावसाळ्यातील झ्ञाकरणी करण्यासाठी २०० भारे सटवोजी भोसले याने नेले. - 


संताजी घाटया याच्या पिकलेल्या शेतातील ४१४ बिघे मालिस्त करून 
नेले. त्याच्या आकणोच्या माळ्या दोन जाळल्या. सितोजोने संताजीच्या पेके 
गल्लियाचे राळे सोळुले नवसेरी २ खंडी होते ते नेले होते. 

या सवं गोष्टी चोरल्यासंबंधी महादजीने रायगडला जाऊन सर कारकून 
आणि कविकलझ यांच्याकडे तक्रार केली. या सर्वांनी बसोन निर्वाह केला कौ 
देशाधिकारी व पारपत्यगार यांना आज्ञापत्र देऊन शंभर बिघ्यात सटवोजीने 
किती चोरिले व किती मालिस्त करून नेले याची चोकशी देशमुख व देशकुलकर्णी 
यांच्याकडे करण्यास सांगितले. ज्या सुतारांनो महादजीचे घर बांधले होते त्यांच्या- 
कडे जाऊन चौकशी करण्यात आली. चोरलेल्या तुळघा सुताराने खरेच वापरल्या 
होत्या का याची साक्ष लिहून द्यावी म्हणून हुकूम देण्यात आला होता. महादजोच्या 
अंगावरील वस्तू नेल्या त्या त्याच्या अंगावर होत्या की नाही व कुडलिया मोती 
कानात होते की नाही व असल्यास मोती कोठे खरेदी केले व त्याची किमत 
महादजी सांगतो त्याप्रमाणे ११२ होन आहे को नाही याची चोकशी करून साक्षी 
लिहून देण्याविषयी आणि चोरिस गेलेल्या इतर गोष्टींची खात्रोलायक चोकशी 
करून सर्वांनी आपल्या साक्षी लिहून द्याव्या म्हणून आज्ञापत्र देण्यात आले. यात 
खोट्या गोष्टी दिसल्या किवा वैमनस्य दिसले तर ते संभाजी महाराजांना चालणार 
नाही असे सरकारकुनांनी व कविकलशाने देशाधिकारो व पारपत्यगार यांना 
बजावले होते. हा निवाडा दि, ३१-१-१६८५ रोजी केला. यावर निळो मोरेश्वर, 
प्रल्हाद निराजी व हंबीरराव यांचे शिक्के आहेत. 

चोरीसंबंधी पूणं चोकशी केल्यानंतर रायगडला दि. ४-२-१६८५ रोजी 
छत्रपती स्वामी व हाजीर मजालसौत हंबीरराव मोहिते, शेसो बापूजी देसकुलकर्णी, 
सातारा किल्ल्याचा निबिस्ते बिलालराऊ, पुण्यातील परिचे येथील आवाजी बीन 
घारोजी जाधव पाटील, कर्‍हाड पुणे येथील पाटील सेकोजी बीन मतनोजी काळे 
देसाई, अंताजो लक्षुमण, सबनीस लश्करी हुजराती कर्‍हाड व पुणे येथील पाटील 
यांच्या समक्ष आपण नसता कथला केला. महादजीच्या शेतातील योध्टी चोरल्या, 


राग्यकारभार-ऱ्याय व कायदा ४०१ 


रापण दडियाणीचे शुन्हेगार आहोत म्हणून साक्षपत्र लिहून दिले. या साक्षपत्रावर 
शूर्षी दिळेल्या लोकांची नावे असून हंबीरराव मोहित्यांचा शिक्का आहे. हा तिवाढा 
हि. ३१-१- १६८५ ला केला. चोरीसंबंधी देशाधिकारी आणि पारपत्यगार 
थानी दि. ३१- १- ८५ रोजी माहिती दिल्यातंतर दि. ४-२- ८५ रोजी 
म्हणजे अवघ्या चार दिवसांत साक्षपत्र लिहून घेतले. १६८५ च्या सुमारास 
स्वराज्यावर सवं बाजूने आक्रमण होत असताना व त्याच्या प्रतिकारात राजे आणि 
त्यांचे अधिकारी गुंतलेळे असताना या कठीण व धामधुमीच्या काळातही न्याय- 
निवाड्याचे काम तत्परतेने व चोखपणे होत होते हे ध्यानात ठेवले पाहिजे. ' 
वटेलगोचा वाद : 

पटेलगीच्या वृत्तीसंबंधी नेहमी तंटे होत. काही तंट्यांची बातमी छत्रपतींच्या 
कानावर घातली जाई. माणकोजी बीन राहूजी जगयदाळा पटेल मोजे शिराडे तफं 
उंबरज व शिवाजी नाईकडा व नरसोजी नाईकडा कुणबी मोजे मजकूर यांच्यात 
निम्या पटेलगीवरून वाद निर्माण झोला. या वादाबद्दल माणकोजीचा भाऊ 
माहादाजी पटेल कर्यात मसूर याने छत्रपती स्वामींना भेटून आम्हा जगदाळियांची 
वृत्ती कदीम सालाबाद पहिल्याथासून चालत असता शिवाजी नाईकडा निमे पटे- 
लगीसाठी भांडत आहे म्हणून सांगितले. संभाजो राजांनी कऱ्हाडचा मुख्य देशा- 
धिकारी राजश्री कोनेर रंगनाथ याला आज्ञापत्र सादर करून माणकोजी जगदाळाला 
त्याच्याकडे पाठविले. शिवजी नाईकडा यास सुभ्यात बोलावून त्याची जबानी 
लिहून देशमुख, देशफुलकर्णी, गावातील मोकदम, मोजे मजकूरचे बारा बलुते 
असे वद्ध जमा करून श्रीचे देवळात नेऊन त्यांच्याकडून मौजे मजकूरची पटेलगी 
कोणाची, किती दिवस चालली आहे हे विचारून घेण्यास सांगून साक्षपत्र व त्यावर 
मुद्रा घालून रायगडास पाठविण्यास कोनेर रंगनाथला सांगण्यात आले. 

या आज्ञापत्राप्रमाणे कोनेर रंगनाथ, १ कुलकर्णी, १ कुणबी, १ खोत, 
१ चौगुला, ७ बलूती, ११ पाटील व बलुते या साक्षीदारांच्या समोर आणि 
श्रीकृष्णेची क्रिया व आपल्या वेचाळीस पिढ्यांच्या शफता घेऊन जगदाळे पाटील 
खरे ब नाईकडा: निष्कारण पटेलगीस झोंबतो म्हणून साक्षपत्र दि. २१-४-१६८५ 
रोजी रायगढ येथे रुज॒ केले हो बखेर त्यांनी संभाजीमहाराजांना दि. 
२२-४-१६८५ ला सादर केली. ज्या दिवशी जगदाळे व नाईकडा कुणबी यांच्या 
तक्रारीचा निकाल लागला त्यानंतर ते दोघे आपापल्या घरी परतले. त्याच दिवशी 
नाईकडा कुणवी पळून गेला. नाईकडाच्या जमीनदाराला बोलविले तर तो गैरहजर 

१. मइसा, खंड १५, ले. १०-११. 
शि. सं....२६ 


४०२ : शिवपुत्र संभाजी 


राहिला. जगदाळे पाटील खरे आहेत हे निवाडपत्र देण्यास स्वामी धनी आहेत 
म्हणून बखेर सादर केली. त्यावरून महाराजांनी निवाडा दि. १९-६-१६८५ 
रोजी सादर केला. साक्षपत्र, बखेर, करीना व भोगवट्यावरून मिरासी पटेलगी 
ही जगदाळियांची आहे हे खरे झाले. नाईकडा नसते भांडण करीत होता म्हणून 
त्याला दूर केले. जगदाळे यांच्या बाजूने निकाल लागला म्हणून त्यांच्याकडून २५ 
होन आणि नाईकडा हा खोटा ठरला म्हणून त्याच्याकडून ५० होन घेऊन ७५ 
होन सरकारात जमा करण्यास सांगितले. ' 


बतनाचो विक्रो: 

१६८५-८६ मधील वतन घेतल्याची व त्यासंबंधी न्यायनिबाड्याची एक 
चित्तवेधक गोष्ट चेऊल प्रांतात घडली होती. बतन विकत देणे व घेणे पासबंधी 
संभाजीराजे, प्रल्हादपंत न्यायाधीश हे शिवाजीमहाराजांनी घालून दिलेले नियमच 
अंमलात आणीत होते. हे ध्यानात येण्यासाठी येथे एक हकोकत जरा विस्तृतपणेच 
दिलेली आहे. 

विठोजी बापूजी व गोंदोबा नारायेण व बालाजी रघुजी आणि मल्हारजी 
व शामजी तान्हांजी यांनी आणि त्यांच्या वतनातील ६तर वाटेकर्‍यांनी कसबे 
चेऊल, तपे अष्टमी येथील वाडी सूर्याजी विसाजी प्रभू याला आत्मसंतोषाने विकली 
होती. सवं वाटेकर्‍यांनी आपली निशाणे घालून खरेदी खत करून दिले होते. 
यात तिमाजीचा वडील मुलगा सजणाजी होता. तो मेल्यानंतर त्याची मुले 
जिवाजी प्रभू, निलाजी प्रभू आणि गोजोबा प्रभू हे लहान असल्याने आपल्या 
आजोळी पेणला गेले. तेये मोठे झाले. खरेदी खतात त्यांचा उल्लेश्न नव्हता. 
सूर्याजी प्रभूला त्याची माहिती नव्हती. सूर्याजीने विकत घेतलेल्या वाडीत 
पदरचा पेसा घालून विहीर खणली. नवे घर बांधले. सूर्याजी प्रभ्‌ रोजगारासाठी 
रायगडास ग्रेला असता तेथे जिवाजी प्रभूने प्रल्हाद निराजीला सूर्याजीने बळजब- 
रीने वाढी घेतली म्हणून सांगितले. प्रल्हादपंतांनी खरेदी खत पाहिले. त्यात ती 
आत्मसंतोषाने विकली असे लिहिलेले होते. तेव्हा त्यांनी जिवाजीस आज्ञा केली 
की त्याने आपल्या ज्या वारसदारांनी वाडी विकली त्यांनाच विचारावे. त्यावर 
जिवाजी प्रभू म्हणाला की आपल्या वाटेकर्‍यांचे काही देणे होते. त्यावेळी सूर्याजी 
प्रभ्‌ मुजुमदार होता. बाकी येण्याच्या त्रासातून वाढी जुलमाने. विकत घेतली. 
त्यावर सूर्याजी म्हणाला की बाकी येण्याबद्दल हुंड्या केल्या असतील परंतु 
वाडी जुलमाने घेतली नाही. यानंतर जिवाजी रायगडहून चेऊलला गेला. त्याने 
विठोजी, गोदोबा, बालाजी यांना समजावून सांगून जुलमाने वाडी विकत घेत- 


१. मइसा, खंड १५, ले. १५ पृष्ठे, ४६-५०. 


राज्यकारभार-प्रजादक्षता : ४०३ 


ल्याच्या तक्रारी तो रायगडला न्यायाधीशयांकडे घेऊन जाणार तोच मुघलांनी 
कोकणात लूटमार केली. 

सूर्याजीची काही माणसे पालीत व काही अष्टमीत होती. चौकशीसाठी तो 
त्यांच्याकडे गेला. जिवाजो प्रभू पाचाडला गेला. सूर्याजी आपल्या माणसांची व्यवस्था 
करून रायगडास गेला. तेव्हा जिवाजी प्रभू रोजगार करून गेल्याचे त्याला कळले. 
मनसुबी तसीच राहिली. त्यानंतर सूर्याजीने विठोजी, गोदोबा, बालाजी, रघुजी, 
शामजी यांना विचारले की तुम्ही जिवाजीला जुलमाने बाडी विकत घेतल्याचे 
लिहून दिले आहे तरी या गोष्टीचा निकाल लावा. तुम्हाला वाडी पाहिजे असल्यास 
वाडीत खर्च केलेला पैसा व बांधलेल्या घराचे पैसे देऊन वाडी विकत घ्या. 
ते ऐकेनात म्हणून चेऊलचा सुभेदार राजश्री येशवंतराव अनंत यांस सर्व वतंमान 
सांगितले. विठोजी ब गोदोबा यांना बोलावून नेल्यावर त्यांनी जुलमाने वाडी 
विकत घेतल्याची तक्रार लिहून दिली. सूर्याजी, विसाजी व जिवाजी, निलाजी, गोदोबा 
प्रभ यांच्यातील वाद मिटविण्यासाठी सुभेदाराने बजाबा माहाले दि ग्यानबंक 
हुजरी लोक यास फडशा करावयास सांगितला. त्यांनी हाजीर मजालसीत बसून 
मनसुबा आरंभला. राजमंडळात अंताजी सिवराव कवस. येसाजीराव दरेकर 
सुभेदार, हाशमपाव लोक, बहिरजी पवार सुभेदार, दत्ताजी विठ्ठल प्रभू, 
सिताराव पनवेलकर याशिवाय खंदेरो, कुलाबा व सरसगड येथील अंताजी 
भास्कर मुजूमदार, २ तट हवालदार, देसाई, अधिकारी अष्टमीमधील देशमुख, 
चेऊलचे सुभेदार, मुजूमदार, हवालदार, जंजिरे राजकोट येथील मुजूमदार 
इत्यादींच्या समक्ष महजरनामा सादर झाला. हाजीर मजालीसमध्ये सूर्याजी खरा 
ठरला. विठोजी व गोदोबा, बालाजी, शामजी, निलाजी, जिवाजी यांचा अर्थाअर्थी 
संबंध नाही असा निवाडा झाला. ' 

हाजीर मजालसोत जरी वरील निकाल झाला तरी जिवाजीचे समाधान 
झाले नव्हते. तो पुन्हा रायगडला गेला. सूर्याजीही तेथे गेला. दोघेही तक्रारी 
सांगण्यासाठी प्रल्हादपंतांकडे गेले. जिवाजी आणि सूर्याजी यांनी आपापल्या साक्षी 
आणून देतो म्हणून लिहून दिले. त्यावरून राजांचे माजी देशाधिकारी हरि 
सिवदेव, माहालीचे हवालदार, वतनदार यांना यासंबंधी आज्ञापत्रे सादर करण्यात 
आली होती. त्यावरून हरि सिवदेव याचे विनंतीपत्र आणि हवालदार, देशमुख, 
वतनदार यांची विनंतीपत्रे आणि जिवाजी प्रभूच्या साक्षीदारांची पत्रे रायगडला 
पाठविण्यात आली. त्यात सूर्याजीने बलात्काराने जिवाजी प्रभूच्या तक्षीमदारापासून 
वाडी विकत घेतली असे लिहिलेले होते. या सवं पुराब्यावरून सूर्याजी लोटा पडला. 
त्यावर प्रल्हादपंतांनी पुर्वी शिवाजी महाराजांनी केलेल्या हुकमाप्रमाणे वतनदाराचे 


१. शिचसा, खंड ९, ले. ६६, पृष्ठे ६७-७०. 


४०४ : शिवपुत्र संभाजी 


वतन विकत घेऊ नये, देणार्‍यांनी देऊ नये, विकत घेईल त्यास शिक्षा करून गुन्हे- 
गारी द्यावी, वतन देईल त्यास ताकीत करावी अस न्यायनिवाडा दिला. 
शिवछत्रपतींनी वतने सवंग होऊ दिली नाहीत आणि दिली ती अपवाद 
म्हणूनच दिली. वतनाची वारंवार खरेदी-विक्री होऊ लागली तर ती बाजारी 
वस्तू होते आणि वतन देणारा-घेणारांची किमत कमी होते. वतन ही एक पवित्र 
वस्तू आहे आणि वतनदार हा देशातला एक कर्तबगार व निष्ठावंत माणूस असला 
पाहिजे अशी वतनदाराबद्दल छत्रपतींची भावना होती. हेच धोरण संभाजी 
राजांनी आणि प्रल्हाद निराजीने चाल्‌ ठेवले होते. बरील दृष्टिकोनातून पाहता 
सूर्याजीला वाडी विकत घेण्याचे प्रयोजन नव्हते. सूर्याजी प्रभूने जिवाजीच्या वाडीत 
जे झाडपेड लावले असेल त्याची रास्त किमत बतनदारांच्या आणि भल्या लोकांच्या 
साक्षीने ते ठरवितील ती किमत जिवाजीने सूर्याजीस द्यावी. वाढीत जे घर बांधले 
ते बांधण्याचे सूर्याजीला प्रयोजन नाही. वाढीची किमत ठरवावी असा निथाडा 
प्रल्हादपंतानी केल्यावर सूर्याजी पळून गेला. तेव्हा त्यांनी येसाजी अनंत या देशा- 
धिकाऱ्याला आज्ञापत्र सादर केले. सूर्याजीने चेऊलची मजमू करून जिवाजी प्रभूचे 
तक्षीमदार विठोजी बापूजी ब गोविद नारायण यांच्याकडे जाऊन बलात्काराने 
वाडी घेतल्याच्या खोट्या तक्रारीस मजहर करून दिल्या म्हणून त्याच्या माणसास 
अटक करून ठेवले. त्यानंतर विठोजो बापूजी आणि गोविद नारायण यांनी प्रल्हाद- 
पंताकडे जाऊन तक्रार केली. हवालदार, देशमुखांनी बिनंतीपत्रे पाठवूनही सूर्याजी 
मनास वाटेल तशी लबाडी करीत होता म्हणून प्रल्हाद निराजी रागावले आणि 
त्यांनी दि. १७-१-१६८७ रोजी चेऊलचा देशाधिकारी येसाजी अनंत यांस 
लिहिले, '' विठोजी बापूजी ब गोविद नारायेण हुजूर आले असता याचे माणसांस 
व जमानास अटक करावयासी काये गरज आहे वाढीचा निवाडा... च हवाल- 
दाराने व देशमुखाने विनतीपत्रे हुजूर पाठविली अश्वता सूर्याजी प्रभू मनास माने 
तैसी लबाडी करितो. जिवाजीचे तक्षीमदारास परागंदा केळे आणि तुम्ही सुभेदार 
तमासा पाहाता आणि सूर्याजोचो कोसोस करता यावरून तुमची कारकुनी जाहीर 
जाली. या गोष्टीचा प्रसंग राजधो . . स्वामोजवळ होईल आणि सूर्याजी लवकरच 
नतोजा पावेल तरी तुम्ही बेमुलाहिजा सूर्याजी प्रभूस ताकीद करून हलखुद ठेवणे व 
सूर्याजी प्रभूने तरफदारास सांगोन आकस कोसीने विठोजी बापूजी व गोविद नारायण 
याजवर वराता केल्या आहेत. त्या तुम्ही मनास आणून हक हिसाबी करणे गैर 
माकुल व ह्रकसी संथा करू न देणे व विठोजी बापूजी व गोविद नारायेण 
हुजूर आले आहेत यांचे माणसास व यांचे जमानास येकंदर तगादा न लावणे.” ' 
प्रल्हाद निराजींचे हे पत्र फारच चांगले व बोलके आहे. त्यांनी सुभेदाराची 


१. शिचसा, खंड १०, ले. १५, पृष्ठ २३-२४. 


राज्यकारभार-न्याय व कायदा : ४०५ 


खरडपट्टी काढलेली असून ज्या पद्धतीने त्यांनी सूर्याजीसाठी प्रयत्न चालविलेले 
होते त्याबद्दल सुभेदारांना त्यांनी बजाविले की या गोष्टी संभाजी राजांपुढे नेण्यात 
येऊन सूर्याजीला शिक्षा करण्यात येईल. चेऊलचा देशाधिकारी येसाजी अनंतला 
सूर्याजीस ताकीद देण्यास सांगून विठोजी बापूजी ब गोविद नारायण यांच्यावर 
द्वेषाने वराता केल्या होत्या. त्यात अयोग्य असे काही घेऊ नये आणि विठोजी व 
त्याच्या इतर माणसांना तगादा लावू नये असे बजाविले होते. गावच्या हजीर 
मजालसीत लागलेला निकाल तक्रार करणाराला पटला नाही तर ती तक्रार राय- 
गडपर्यंत जाऊन तेथे त्याचा योग्यप्रकारे निकाल कसा लागत होता हे या उदाहरणा- 
वरून स्पष्ट होते. संभाजी राजांना गैरकायदेशीर गोष्टी खपत नसत. एखाद्याने 
ताकीद देऊनही ऐकले नाही तर त्याला राजांपुढे उभे करण्यात येत असे. कोणावर 
अन्याय झाला तर त्याची दखल धेऊन अन्याय दूर करण्याची व्यवःथा केली जाई. 
निवाड्यातील अनेक उदाहरणांत कोणाला हत्तीच्या पायी किवा कडेलोटाची शिक्षा 
केलेली दिसत नाही. फक्त त्यांच्यावर श्लालेल्या कटात सामील असलेल्य राजद्रोही 
लोकांनाच राजांनी अशा कडक शिक्षा केलेल्या दिसतात. 

न्यायनिवाड्याच्या दृष्टीतून त्यांनी केलेल्या इंग्रजांच्या तहाकडे पाहिळे तर 
तहात संभाजी राजांनी इंग्रजांनाही काही नियम धालून दिलेळे दिसतात. उदा: 

(१) एखादा इंग्रज किवा त्यांचा अधिकारी गुन्हा करून मराठी हद्दीत 
पळाला आणि त्याबाबत माझ्या अधिकार्‍यांकडे मागणी केली तर त्याला पकडून 
इंग्रजांच्या ताव्यात देण्याची माझं अधिकारी खबरदारी घेतील. 

(२) माझ्या प्रजाजनांपैकी कोणी जबरदस्तीने इंग्रजांच्या वखारीत शिरेल 
आणि भांडण करील तर त्यांच्या गुन्ह्याचे पारिपत्य सुभेदार चौकशी नंतर 
करतील, आणि दोष जर इंग्रज माणसाकडे असेल तर त्यास सुभेदार शृंखलाबद्ध 
करतील व मुंबईस कळवतील. त्यांचे उत्तराप्रमाणे त्याला शासन करेतील किवा 
सोडून देतील. 

(३) माझ्या राज्यात इंग्रजांची किवा त्यांच्या व्यापार्‍यांची व्यापार 
करताना चोरी झाली तर त्या चोराला सुभेदार किवा हवालदारापुढे नेऊन त्यांचे- 
कडूत न्याय करून चोराकड्न भरपाई करून मिळेल. ' 

एखाद्याचे वतन असेल तर पुष्कळ वेळा दुसरा एखादा त्यावर आपला 
हक्‍क सांगत असे. त्यामुळे तंटे निर्माण होत. गोपजी व सूर्याजी विठ्ठल प्रभू, हे 
चुलते पुतणे, उपनाव कणिक देशपांडे, यांचे प्रांत कल्याण, पंचमहाल पेण, परगणे 
साकसे येथे वतन होते. त्यांच्या वतनावर दत्ताजी गंबाजी आणि वामनजी 
गोविद हक्‍क सांगू लागले. भासंबंधात गोपजी आणि सूर्याजी यांनी शिवाजी 


१. 9. 1. 5. ७1०००31, (२७०३(८॥9 ४०1 11 0 27-37. 


४०६ : शिवपुत्र संभाजी 


महार!जांकडे तक्रार केली. त्याच सुमारास महाराज कर्नाटकाच्या स्वारीवर 
गेल्यामुळे हा तंटा तसाच राहिला. १६८८ सालच्या ऑक्टोबर - नोव्हेंबरच्या 
सुमारास गोपजी व सूर्याजी विठ्ठल यांनी संभाजी महाराजांना भेटून सवं 
हकीकत सांगितली. त्यांनी प्रल्हाद निराजी यांना या वृत्तीचा निवाडा करण्यास 
आज्ञा दिली त्यांनी आणि मोरेइवर पंडितराव यांनी या तक्रारीचा विचार करून, 
साक्षी पुरावे घेऊन गोपजी व सूर्याजी यांची वृत्ती न्याय्य असल्याचा निवाडा 
केला. गोपाळ दत्ताजी व बामनजी गोविद यांच्या वडिलांना मुतालकी सांगितली 
होती. त्यांनी यांचे खून करून ते वृत्तीचा उपभोग घेत असल्याचे सिद्ध झाले. या 
गोष्टी प्रल्हाद निराजी आणि मोरेश्वर पंडितराव यांनी राजांच्या कानावर घातल्या. 
राजांनी सूर्याजी आणि गोपजी प्रभू यांना वतनपरत्रे करून देण्याची आज्ञा दिली. 
तेवढ्यात संभाजीराजांना शिक यांच्या बंदोबस्तासाठी खेळण्यास जावे लागले. 
तेथून ते संगमेश्‍वरला गेले. त्यामुळे गोपजी आणि सूर्याजी प्रभू यांची वतनपत्रे 
व्हावयाची राहून गेली.' 

परगणे वाई आणि कसबा खुम व बावधन येथील कुलकर्णीपद गंगाजी शंकर 
देशपांडे यांच्या वडिलांकडे पिढ्यान्‌ पिढ्या होते. वाईला कमालखान वजीर होता. 
त्यावेळी जानोबा व जाऊबा थिटे यांनी या वतनासंबंधी कटकट सुरू केली गंगाजी 
शंकर यांचे वडील गोपाल ळाहिदेव याने कमालखानाला भेटून आपल्या वतनाच्या 
सहीशिक्याचे कागद करून घेतले. गावास परत येताना जानोबा व जाऊबा थिटे 
यांनी त्याला ठार मारले. त्या गर्दीत हे कागदपत्र व येजितपत्र (अजिंक्य असल्याचे 
कागद) नाहीसे झाले. थिटे बंधूनी लाज वाटून देशांतर केले. पुन्हा कागद झाले 
तरी हा वाद चालूच राहिला. गंगाजी शंकर याने या वादाचा कायमचा निकाल 
लावण्यासाठी थिटे मंडळींची भेट घेऊन त्यांच्यापंकी कोणी वाद निर्माण केला 
तर काय करावयाचे असे विचारले. या वादाचा अंतिम निर्णय लावण्यासाठी 
दि. २६-१०-१६८८ ला महजर सभा होऊन त्यात रामभट बिन शिवभट बिन 
गावदेभट ठिठ्ठा (थिटे? ) यांनी राजश्री गंगाजी शंकर यास येजितपत्र लिहून 
दिले. ते असे, “ तुम्हामधील हर कोण्ही वृत्तिची गोष्टी करिताति. . .तो तुमच्या 
वृत्तिची गोष्टि काढाल आणि फजित पावेल. अम्ही त्या कथळात (भांडणात) 
नाहि. तुमचे वाडवडिल आम्हावरि जसे कृपा करित गेले तसे तुम्हीहि कृपा करीत 
जाणे. तुमच्या वतनाचे नांव गोष्टि जो कोण्ही आम्हातीळ करिळ तो दिवाणीचा 
गुन्हेगार व ब्रह्मसभेचा आन्याई. आमच्या वड वडिलांनि हे वृत्ति कधी भझिळी 
नाही अगर आपली वृत्ति ऐसे आम्हासहि सांगितळे नाहि जाऊबा व जानोबा माघे 
झोंडपणे गत्ळा पाडिले होते तेहि फजित पावळे. येकाची वृत्तिस अपळो वृत्ति 


१. बनि-माप/, वतनपत्र १०७, पृष्ठ ४७. 


राग्यकारभार-न्याय व कायदा : ४०७ 


म्हणणे हे ईश्वरास मानत नाही, नीति नग्हे नीर्वश होईळ.. .अम्ही पुरातन तुमचे 
आश्रीतु श्राह्मण. तुम्हास अशीर्वाद देऊत असोन समस्त थिट्याच्या विद्यमाने पत्र 
ळेहून दिल्हे. ” ' 

१६८८ च्या ऑक्टोबर महिन्यात या महजराची सभा झाली. त्यात नमूद 
केलेल्या गोष्टींवरून ग्रामपंचायतीत चालणार्‍या कामकाजाच्या पद्धतीची कल्पना 
येते. हा महजरनामा बराच मोठा असून त्यावरून त्याकाळच्या लेखनपद्धतीचा बोध 
होतो. सभावृत्त म्हणजे महजर कोणी लिहावयाचा हेही ठरलेले असे. हा महजर 
वूर्बी सागितल्याप्रमाणे येजितपत्र असल्याने त्यातील प्रमुख लिल्लाण थिटे मंडळी- 
चैकी रामभट बिन शिवभट बिन भावदे भट यांनी केलेले आहे. ही सभा होईल 
त्यावेळी सभेस उपस्थित असलेल्यांची कच्ची यादी करून नंतर त्यांच्या स्वाक्षर्‍या 
(खुद्द दस्तूर अथवा खुद्द कलम) घेण्याचे काम चाले. या महजरात हकोम 
मंडळींची नावे आणि वाई परगण्याच्या देशमुखाचे नाव एकाच हस्ताक्षरात आहेत, 
इतर १२ देशमुखांची नावनोंद वेगवेगळया हस्ताक्षरात आहे. वाई, हिरडसमावळ, 
कुडाळ (हुमगाव), मेढे, शिरवळ, उत्रोली, रोहिंडखोरे, रायगड, सातारा, वंदन, 
फलटण, परळी येथील देशमुखांची नावे त्यावर मिळतात. या कागदात ६० ब्राह्मण, 
येजितश्तत लिहिणारा, हकीम, १४ देशमुख, २० पाटील, ? गुरव, अक्षी एकूण 
९७ हस्ताक्षरे असून त्यावर २० नांगर, २ तराजू, ! चौगुलाचिन्ह आणि १३ 
मुद्रा आहेत. 

या महजराची सभा शके १६१० कातिक शु. द्वादशी म्हणजे दि. २६-१०- 
१६८८ या दिवशी होऊन माघ वद्य १२ ला, (दि. ९-२-१६८९ रोजी) म्हणजे 
साडेतीन महिन्यांनी सभेचे वृत्त लिहिले गेले. 

लढाईच्या ऐन घामधुमीत गावचा कारभार, ग्रामराज्य पद्धतीतील पंचायत 
छेखन पद्धती कशी होती, त्याची नियमबद्धता कशी होती अशा अनेक गोष्टींचा या 
महजरनाम्यावरून बोध होतो. 
सैनिकी व्यबस्या : 

शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या काळाला अनुसरून आणि गरजांना अनुरूप 
जी साधनसामुग्री उपलब्ध झाली त्याप्रमाणे आपले युद्धतंत्र भाणि आपली सैनिकी 
ब्यवस्था निर्माण केली होती. स्वराज्याचा प्रारंभ त्यांनी एका लहानशा पुण्याच्या 
जहागिरीतून केला. मुघल साम्राज्याच्या मानात मराठी राज्य फारच लहान होते. 
महाराजांनी शत्रूच्या अफाट संन्यासमोर उभे राहण्याच्या दृष्टीने गनिमी काब्या- 
सारखे युद्धतंत्र वापरून शत्रूला नामोहरम केले. संख्याबळ आणि साधनांची समृद्धी 


१. शिचसा, खंड ५, पृष्ठ २१३; मकास-जो, पृष्ठ ७५ ते ८७. 


४०८ : शिवपुत्र संभाजी 


असलेल्या शत्रूपुढे टिकाव धरता यावा म्हणून महाराजांनी आपल्या सन्यात वक्‍्त- 
शीर, गुणवान, हुषार आणि शूर मावळे सॅनिक तयार केले. सह्यगिरीतील चपळ 
आणि काटक मावळय़ांज़्ा त्यांनी पुरेपूर उपयोग करून घेतला. सह्याद्रीच्या दर्‍्या- 
खोर्‍यातील दुर्गम आणि शत्रला अपरिचित असलेल्या प्रदेशात स्थानिक काटक 
लोकांच्या थोड्या बळावर लढत असताना, पुढे प्रसिद्धीस आलेली, मराठ्यांची 
गनिमी काव्याची युद्धपद्धति उदयास आली. महाराजांनी डोंगरी किल्ल्यांचा 
उपयोग करून गडकोटांचा नैसगिक तटबंदीसारखा वापर केला. या गडकोटामुळे 
महत्त्वाच्या मार्गाचे सुलभपणे संरक्षण: करता येत असे. त्या गडांवरून नुसते दगड- 
धोंडे सोडले तरी चढून येणार्‍या मोठ्या संन्याचा नि:पात करता येत असे. गडकोटांचा 
महाराजांनी आक्रमक आणि संरक्षक अशा दोन्ही प्रकारच्या हालचालींसाठी चतुरपणे 
उपयोग केला. 


अमात्यांनी आपल्या राजनीतीत शिवाजी महाराजांच्या गडकोटांची व्यवस्था 
कशी होती आणि त्याचे महत्त्व काय हे उत्तम रीतीने खालील शब्दांत सांगितले 
आहे : “ संपूर्ण राज्याचे सार ते दुग. दुगं नसता मोकळा देश परचक्र येतांच 
निराश्रय, प्रजा भग्न होऊन देश उध्वस्त होतो. देश उध्वस्त झाल्यावरी राज्य 
असे कोणास म्हणावे ? याकरितां पूर्वी जे जे राजे झाले त्यांनी आधी देशामध्ये 
दुर्ग बांधून तो तो देश शादवत करून घेतला, आणि आलेले परचक्रसंकट दुर्गाश्रयीं 
परिहार केले. हे राज्य तर तीथंरूप थोरले कंलासवासी रबामींनी गडांवरूनच 
निर्माण केले. जो जो देश स्वशासनवश न होय त्या त्या देशीं स्थलविशेष पाहून 
गड बांधिले; तसेच जलदुर्ग बांधिले, त्यावरून आक्रमण करीत करीत सालेरी 
अहिवंतापासून कावेरीतीरपर्यंत निष्कंटक राज्य संपादिले. औरंगजेबासारखा महाशत्रू 
चालून येऊन विजापुर भागानगरांसारखीं महासंस्थाने आक्रमिली, संपूर्ण तीस 
बत्तीस वर्षे पर्यंत या राज्यांशी क्रांतिश्रम केला, त्याचे यत्नास असाध्य काय होते ? 
परंतु राज्यात किल्ले होते ग्हणून अवशिष्ट तरी राज्य राहिले. पुढे पूवंवत करा- 
बयांस आवकाश जाहला. " 


“ गडकोटांचा आश्रय नसता फौजेच्याने परमुलखी टिकाव धरून राहवत 
नाही. फौजेविरहीत परमुलखीं प्रवेश होणेंच नाही. इतक्याचे कारण ते गडकोट- 
विरहीत जे राज्य त्या राज्याची स्थिति म्हणजे अम्गरपटलन्याय आहे. याकरितां 
ज्यास राज्य पाहिजे त्यांगी गडकोट हेंच राज्य, गडकोट म्हणजे राज्य!चे मूळ, 
गडकोट म्हणजे खजिना, गडकोट म्हणजे सैन्याचे बळ, गडकोट म्हणजे राज्यलक्ष्मी, 
गडकोट म्हणजे आपली वसतिस्थळें, गडकोट म्हणजे सुखनिद्रागार, किबहुना 
गडकोट म्हणजे आपले प्राण संरक्षण, असें पूणं चित्तांत आणून कोणाचे भरवशावर 
न राहता आहे त्याचे संरक्षण करणे; व नूतन बाधण्याचा हव्यास स्वताच करावा, 


राज्यकारभार-सैनिकी व्यवस्था : ४०९ 


कोणाचा विश्‍वास मानू नये.'' ' 

शिवाजी महाराजांच्या स॑निकांजवळ मोठा लवाजमा नसे. लंगोटी लावलेले 
मावळे एका कांबळ्यानिश्ी, कंबरेला तलवार लावून सहज घोड्यावर बसून युद्धास 
सतत सज्ज असत. अशा मावळ्यांना गनिमी काव्यासारखी युद्धकला सहज अबगत 
होत असे. 

महाराजांजवळ त्या कांळात ठेवता येण्याजोगी लढाईची सवं सामुग्री सज्ज 
होती. त्यांच्याजवळ घोडदळ, पायदळ, तोफखान* आणि आरमार होते. 

घोडदळात पागा आणि शिलेदार असे दोन विभाग होते. पागेच्या रचनेत 
दर घोड्यास एक वारगीर व पंचवीस बारगिरांस एक मराठा धारकरी ' हवाल- 
दार ', पांच हवाल्यावर एक “' जुमला “ व दहा जुमल्यांवरचा अधिकारी तो 
“ हुजारी. ' पाच हजाऱ्यांबरचा अंमलदार तो “ पंच हजारी '. पाच पंच हजाऱ्यां- 
वरचा “ सरनोबत.' पंच हत्यारी म्हणजे लष्करी सुभेदार ब त्यासारखा सप्त 
हजारी ' तो लष्करी सर सुभेदार. हजारी, पंच हजारी, सरनोबत यांजजवळ 
वाकनिसांचे कारकून, हरकारे व जासूद असत. जासुदांचा मुख्य नाईक बहीरजी 
जाधव. 

हशम व पावलोक-पायदळ-या खात्यात बहुधा मावळे लोकांची भरती 
असे दहा लोकांस एक नाईक, पन्नास लोकांस पंच-नायकी, त्यावर हव[लदार. 
असे दोन दोन हवाले मिळुन एक जुमलेदार व॒ दहा जुमल्यांचा एक “ हजारी '. 
सात हजार्‍यांचा ' सरनोबत ' अशी पायरी असे. नेताजी पालकर, मालोजी घोरपडे 
आणि येसाजी कंक सरनोबत पदावर होते. 

संभाजी महाराजांच्या काळात होच सैन्याची व्यवस्था कायम होती. त्यांनी 
महाराजांनी निमिलेल्याच य॒ुद्धकलेचा अवलंब केला. संभाजी राजांच्या काळातील 
संनिकी व्यवस्थेचा तपशील अभ्यासण्यापूर्वी संभाजी राजे आणि त्यांच्या संन्याने 
कोणत्या मोहिमा आखल्या आणि कोणकोणत्या आघाड्या सांभाळल्या ते पाहणे 
नावश्यक आहे : 

(१) मराठ्यांनी सिद्दीकडील दंडारानपुरी, पोर्तुगेजांकडील चेऊल, उंदेरी, 
सांतु इस्तेव्हंव, तिवीम, मुघल हद्दीतील अहमदनगर, सोलापूर, कष्हेरी इत्यादी 
ठिकाणी वेढे घातले. 

(२) शत्रूच्या सैन्याने फोडा, रामसेज, त्रिबकगड, पट्टागड, कल्याण-भिवंडी, 
रायगड, रोहिडा, पुरंदर, कोल्हापूर, पन्हाळा, इत्यादी ठिकाणी वेढे दिठे; ते 
मराठ्यांनी परतवून लावले. 


१. आप-जो, पृष्ठ ३१. 


४१० : शिवपुत्र संभाजी 


(३) आक्रमणे : मराठांनी आपल्या हद्टोपलीकडील मुघलांच्या हद्दीतील 
औरंगाबाद, बर्‍हाणपुर, परिडा; चांदा, मलकापूर, जालना, सोलापूर, नळदुर्ग 
इत्यादी ठिकाणी आक्रमक हल्ले केले. त्याचप्रमाणे पोर्तुगेज हद्दीतील एलिफंटा, 
करंजा, तारापूर, असेरी, गोव्याजवळचे सालसेत, बारदेश येये आक्रमक हालचाली 
केल्या. कर्नाटकात म्हेसूर आणि मदुरा राज्यात श्रीरंगपट्टूण, बाणावर, मद्दूर, 
मदुरा, त्रिचनापल्ली, फोटं सेंट जॉजं इत्यादी ठिकाणी मराठ्यांनी आक्रमण केले. 

मराठ्यांनो वर्‍हाड, खानदेश, बऱ्हाणपूर, औरंगाबाद, मद्रास, संदापेठ, 
परिडा येथे व अशा अनेक ठिकाणी छापे घातले. मुघलांनी १६८२ सालापासून 
मराठी हट्टोवर आक्रमणे सुरू केल्याने मराठ्यांना स्वतःच्या राज्याबाहेर जोऊन 
छापे घालण्यास किवा प्रत्याक्रमणे करण्यास पुढे फारक्षी संघी मिळाली नाही. 

मुघलांनी मराठी राज्याच्या उत्तरेपासून दक्षिणेपयंत पसरलेल्या रामसेज, 
साल्हेर, मुल्हेर, कल्याण-भिवंडी, चेऊल, रायगड, पुणे, सातारा, पन्हाळा, कोल्हापूर, 
कोपळ, भुजबळगड, इत्यादी ठिकाणी वेढे घातल्यामुळे मराठ्यांना संरक्षक धोरण 
वत्करावे लागले. १६८४ सालपर्यंत वरील सवं ठिकाणी मुघलांचे वेढे असले तरी 
आपल्या युद्धकौशल्याने मुंघलांना ते वेढे उठविण्यास मराठ्यांनी भाग पाडले. 
१६८५ नंतर मुघलांनी आपली संन्यशक्ती गोवळकोंडा व बिजापूर या राज्यांवर 
केन्द्रीत केली असली तरी त्यांनी पुणे, कोल्हापूर. पन्हाळा, खेळणा, कोपळ इत्यादो 
ठिकाणी चढाई चालूच ठेवली होती. मराठ्यांनी या सवं हल्ल्यांचा प्रतिकार 
करून राज्यरक्षणाचे आटोकाट प्रयत्न केले. मराठ्यांनी सतत आठ वर्षे क्षत्र्विरद्ध 
टिकाव धरून शत्रूला आपल्या युद्धकलेची चुणूक दाखविली. या मराठ्यांच्या 
लढाया पाहिल्या म्हणजे संभाजी राजांची सैनिकी ब्यवस्था सुस्थितीत होती असेच 
भ्रत्यंतर येते. 

संभाजी राजांच्या कारकीर्दीत महत्त्वाच्या जागांवर कोण अधिकारी होते, 
त्यांचे सैन्य व नाविक दल किती होते, गडकोटांवर रसद कशी पुरवीत आणि 
लढाईची पद्धत कशी होती ते आता पाहू. 

संनिको अधिकारो : संभाजीराजे स्वतः जंजिरा, चेऊल, तारापूर, फोंडा, 
सांतु इस्तेव्हंब, खेळणा, बाणावर व श्रीरंगपट्टण या आघाड्यांवर गेले होते. १९८८ 
साली शिर्क्यांबरोबर झालेल्या युद्धात ते जातीने हजर होते. 

(१) हंबीरराव मोहिते हे सरनोबत असून जवळ जवळ सर्व आघाड्यांवर 
ते लक्ष ठेवीत असत. कल्याण-भिवंडी, रायगड, कोल्हापूर, पन्हाळा, या ठिकाणच्या 
आघाड्या त्यांनी सांभाळल्या. निळो मोरेश्वर पेशवे यांनी कल्याण-भिवंडी, चेऊल 
येथील आघाडी सांभाळली; १६८५ साली निळोपंतांच्या आधिपत्याखाली बर्‍हाण- 
थूरवर छापा घालण्यात आला त्यावेळी त्यांच्या बरोबर चार सेनापती होते. 


राज्यकारभार-सैनिकी व्यवस्था : ४११ 


(अ) पुरंदर (किवा पुणे) किल्ल्यावर सरदार राणा जर्यासग लढत होता. या लढाईत 
( फेब्र. १६८५ ) तो मारला गेला. (ब) सुजाणराव-११ डिसेंबर १६८५ च्या 
लढाईत मरण पावला. 

बाकीची नावे उपलब्ध नाहीत. 

(२) सरनोबत येसाजी कंक आणि कृष्णाजी कंक यांनी फोंड्याची 
आघाडी सांभाळली. 

(३) गोव्याच्या आघाडीवर खंडो अल्लाळाने संभाजी राजांना सवं प्रकारचे 
साहाय्य केले. 

(४) कवि कलश, छंदोगामात्य याने रायगड, पन्हाळा, आणि गोवा येथील 
आघाड्या सांभाळल्या. मुघलांबरोबर संगमेश्‍वर येथे झालेल्या चकमकीत त्याला 
बाण लागला. 

(५) सर्जेराव जेधे आणि वाईच्या देशमुखांनी मावळ प्रांत आणि 
रोहिड्याची आघाडी सांभाळली. कोथळागडावर लढत असलेला नारुजी त्रिबक 
मारला गेला. 

(६) सरदार भीमराव सातार्‍याच्या परिसरात लढत होता. नोव्हेंबर 
१६८४च्या सुमारास नारुजी भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली २००० घोडदळ साताऱ्यास 
जमा होते. 

(७) बारदरमल सरदाराने पुण्याचा बंदोबस्त केला. 

(८) कृष्णाजी दादाजी नरस प्रभू याने दंडाराजपुरी, शिरवळ, मावळ व 
संगमेश्‍वर येथे मर्दुमकी गाजविली. 

(९) रूपाजी भोसले याने रामसेज, कल्याण, भिवंडी, रायगड आणि 
कोल्हापूर, पन्हाळा येथे मुघलांना हटविले. 

(१०) लालबेगचा मुलगा मलीक बेग हा १६८४ पूर्वी मराठ्यांच्या 
अधिकार्‍यात होता. त्याच्या हाताखाली १००० मुसलमान घोडेस्वार व तिरंदाज 
होते. त्याला वर्षाकाठी १५०० होन आणि त्याचा साहाय्यक शेख हुसेन याला 
वर्षाला ५०० होन पगार होता. 

(११) रामसेजचा किल्लेदार रूपा गोजदा याने रामसेजचा वेढा उठविला. 

(१२) भानाजी मोरे आणि संताजी जगताप हे रुपाजी मोजदास मदत 
करीत होते 

(१३) सरदार तुकोजी कल्याण-भिवंडी येथे लढत होता. 

(१४) जानराव जानोजी विजापूरच्या बाजूस लढत होता. 

(१५) हिमतरावाने संगमनेरच्या बाजूस चढाई केली. 


१२ : शिवपुत्र संभाजी 


(१६) हंबीररावाच्या निधनानंतर मालोजी घोरपडे सरनोबत झाले. 
मालोजी, त्यांचा मुलगा संताजी आणि विठोजी चव्हाण यांनी संगमेश्‍वर येथे 
मुघलांना सामना दिला. 

(१७) कोपळचा खान गौडा देसाई आणि हुकेरीचा देसाई यांनी कोपळ, 
भुजबळगड, कोल्हापूर येथे मुघलांस हटविले. 

(१८) हरजी राजे महाडीक यांनी कर्नाटकातील मुलखाचा बंदोबस्त 
केला. त्यांच्या बरोबर शामजी नाईक पुंडे, जैतजी काटकर आणि दादाजी 
काकडे मदतनीस होते. डिसेंबर: १६६८४ मध्ये दादाजी काकडे ३००० घोडदळ 
व २००० पायदळ घेऊन तालुका सकिला मत्नोर ( किवा मद्‌दूर ) येथे होते. 
येथील लढाईत ते आणि त्यांचा मुलगा मारला गेला. त्यांचा दुसरा मुलगा 
समाजी याला झात्रूने पकडले. याच लढाईत मराठ्यांचा आणखी एक सरदार 
पेमाजी जखमी झाला. 

(१९) केशव त्रिमलने कल्याण-भिवंडी आणि रामसेजची आघाडी सांभा- 
ळली. १६८६ मध्ये त्याला कर्नाटकात ह्रजीच्या मदतीस पाठविण्यात आले. 

शपलब्ध साधनांवरून ही यादी दिली आहे. त्यात प्रत्येकाचा नेमका हुद्दा 
कळत नसला तरी कोणी कोणती आघाडी सांभाळली याची कल्पना येऊ शकते. 
मराठ्यांचे संन्यबळ : 


संभाजी राजांच्या कारकीर्दीत मराठ्यांचे एकूण स॑न्यबळ नेमके किती होते 
हे सांगणे कठीणच आहे. तुकड्या अनेक वेळा एका आघाडीवरून दुसर्‍या आघाडीवर 
जात असत. तरीही निरनिराळ्या आघाड्यांवर किती सैन्य लढत होते याची 
कल्पना पुढील माहितीवरून येईल. 

संभाजी राजे पन्हाळयावरून प्रथम (जुले १६८०) रायगडला गेले तेव्हा 
त्यांच्याजवळच्या संन्याची संख्या २०,००० होती. 

निरनिराळ्या आघाड्यांवरील संन्याचे जे आकडे उपलब्ध आहेत ते पुढे 
दिले आहेत: 

(१) बर्‍हाणपूरवर छापा घालण्यासाठी ३०,००० सन्य तयार होते. 

(.) १२,००० मरठ्यांनी बालाघाटाजवळ कांसा येथे मुघलांबरोवर 
लढाई केली. संभाजीराजांनी २०,००० सन्य घाटाच्या अलीकडे तयार ठेवले 
होते. 

(३) रामसेजजवळ सैन्याची मोठी तुकडी लढाईच्या तयारीत होती. या 
वेढ्यात ७००० संन्याच्या तुकडीने राससेजच्या एका बाजूने हल्ला केला. याशिवाय 
१००० ची कुमक रामसेजला पाठविण्यात आली. 


राज्यकारभार-सैनिकी व्यवस्था : ४१३ 


(४) १०,००० सैन्याने भीमा नदी ओलांडून मुघल हृद्दीत प्रवेश 
केला होता. 

(५) संभाजी राजांनी ६००० संन्याची तुकडी सोलापूर लुटण्यासाठी 
धाडली होती. 

(६) ५००० मराठ्यांनी अहमदनगरवर हल्ला केला होता. 

(७) १०००० संनिक मलकाथवर चालून गेले होते. 

(८) संभाजीराजांबरोबर असलेल्या १००० घोडदळ आणि २००० पायदळाने 
तारापुरवर हल्ला केला होता. 

(७) खवासपूर येथे २०,००० सैन्य हजर होते. 

(१०) ६००० पायदळ आणि २००० घोडदळाच्या तुकडीने चेऊलवर हल्ला 
केला होता. 

(११) संभाजीराजे फोंडा येथे गेले त्यावेळी त्यांच्याजवळ १५,००० 
संनिक आणि ४ ते ५ हजार घोडदळ होत. गोव्यात मराठ्यांची एकूण फौज 
२०,००० असावी. फोंडा किल्ल्यात मराठ्यांनी ६०० बंदुकधारी (11051:1८015) 
सैन्य ठेवले होते. याशिवाय २०० लोक डोंगरात लपले होते. 

(१२) मराठ्यांनी सांतु इस्तेव्हंववर हल्ला केला तेव्हा प्रथम ४० लोकांनी 
गडात प्रवेश केला.*नंतर ८०० बंदुकधारी गड चढून गेले. मागाहून ३०० पाय- 
दळाची कुमक पाठविण्यात आली. 

(१३) दि. ११-१२-१६८३ रोजी १००० घोडदळ व ३००० पायदळाने 
सालसेतमध्ये प्रवेश केला. अशीच एक तुकडी बारदेशामध्ये शिरली. 

(१४) ७००० घोडदळ आणि ८००० पायदळ कल्याण-भिवंडीजवळ गेले. 

(१५) २०,००२ घोडदळ घेऊन हंबीररावाने कोल्हापूर येथे तळ दिला. 

(१६) बारलाल (?) च्या नेतृत्वाखाली ५००० घोडदळ नळदुर्ग येथे गेले. 

(१७) १८,००० घोडदळ धेऊन जानराव जागोजी विजापुरच्या 
बाजूस गेला. 

(१८) १५०० घोडदळाची तुकडी घेऊन हिमतराव संगमनेरच्या बाजूस गेला. 

(१९) लोहगड, विसापुरच्या जवळ असलेल्या मानापूर येये १२,००० 
घोडदळ हजर होते. 

(२०) संभाजीचे ३०० लोक मुंबईच्या आजूबाजूस होते. 

(२१) निळोपंत पेशव्याने ६ ते ७ हजार फौज घेऊन बर्‍्हाणपूरवर 
छापा घातला. 

(२२) मराठ्यांची फोज कर्नाटकात सज्ज असे. हरजी राजे त्याच भागात 
असत. १६८३ मध्ये त्यांनो ८००० घोडदळ घेऊन म्हैसूर राज्यात छापे घातले. 


४१४ : शिवपुत्र संभाजी 


(२९१) केशव त्रिमळ व संताजी धोरपहे १२,००० घोडदळ घेऊन १६८७ 
मध्ये जिजी येथे गेले. 

(२४) हरजी राजांच्या हाताखालच्या २००० घोडदळ आणि ५००० पाय- 
दळाने गोवळकोंड्याचा मुलूल घेतला. 

(२५) २००० घोडदळ आणि ५००० पायदळाने फोर्ट सेंट जॉर्जला 
बेढा घातला. 

(२६) संभाजी राजांनी आदिलशहाला मदत करण्यासाठी चार हिस्से 
करड्या घोड्यांची संचणी केली होती. 
संन्यातोल पदे ब साजसरंनाम : 

पायदळात आणि घोडदळात पूर्वीप्रमाणेच सुभेदार, जुमलेदार, कारकून- 
हवालदार, बारगीर, अफदार, नाईकवाडी, सबनीस इत्यादी लोक असत. 

मराठे जेव्हा आघाडीवर जात तेव्हा दोन्ही बाजूला घोडदळ आणि मध्य- 
भागी पायदळ असे. संन्यात चांगली शिस्त असल्याचे पोर्तुगेजांनी नमूद केलेले आहे. 
बहुतेक तुकड्यांबरोबर भगवी निशाणे, पालख्या, छत्री व माल वाहण्यासाठी जना- 
बरे असत. याशिवाय सैनिकांजवळ ढाल-तलवार, भाले, मोठे चाकू, चापाच्या 
बंदुका, तोफा (लहान-मोठ्या), धनुष्ययाण आणि जिने तयार करावयासाठी दोर 
असत. मुघल सैन्यासारखा मोठा लवाजमा त्यांच्याबरोबर नसे. सर्व हालचाली 
वेगात आणि चपळाईने करण्यावर त्यांचा भर असे. 
नाविक दल : 

संभाजी राजांनी आपल्या सैनिकी यंत्रणेत नाविक दलाकडेही दुलंक्ष केलेले 
दिसत नाही. त्यांच्या कारकीर्दीत आरमाराची वाढ झालेली दिसते. शिवाजी 
महाराजांनी पूर्वी बांधलेल्या जंजिरे कोट येथे आरमाराची व्यवस्था पूर्ववत 
चालू होती. 

गोविद कान्होजी आंग्रे, गोविददास जाधव, दौलतखान, दादाजी प्रभु देशपांडे, 
मैया नाईक भंडारी हे नाविक अधिकारी होते. कान्होजी आंग्रे यांचे आरमार फिरते 
असे. ते सवं बंदरांवर नजर ठेवीत असे. कावजी मुहमद, संताजी पवळा, सिही मिस्त्री 
(सिह्ी सांबूलचा मेव्हणा) हेही आरमारात नेतृत्व करून लढत असत. 

खंदेरी आणि कुलाबा येथे जागोजी फ्जन्द आणि नागोजी बाघमारे हवाल- 
दार होते. अंताजी भास्कर हा तेथे मुजुमदार होता. हे पेण, नायगाव, नागोठणे, 
चेऊल येथील खाढ्यांचे संरक्षण करीत. 

पुढे दिलेल्या ठिकाणी मराठ्यांची गुराबे, गलबते अणि नौदलातील 
सैनिक तयार असल्याचे आकडे मिळत असले तरी नौदलाच्या एकूण संख्येची 
कल्पना करणे कठीणच आहे. 


रोज्यकारभार-सैनिकी व्यवस्था : ४१५ 


(१) राजापूर येथे ४ ते ५ ह॒जार लोक सज्ज असून त्यांच्याजवळ ६० 
थळबते ( (331८115) आणि गुराबे होती. 

(२ ) पेण येथे ३ हजार नाविक फौज होती. 

(३) सुंदरजी बाजी या सुभेदाराच्या हाताखाली २२ गुराबे व ३००० 
दृटी फौज होती. 

(४) मुंबईवर हल्ला करण्यासाठी ८५ गलबते आणि ५००० लोक तयार 
उेबळे होते. यांपॅकी ४५ गलबते उंदेरीवर हल्ला करावयास गेली. 

(५ ) थल येथ ५००० नोर्सनिक होते. 

(६ ) दादाजी नरस प्रभूच्या नेतृत्वाखाली ४००० लोक दंडाराजपुरीवर 
हल्ला करण्यासाठी गेले होते. 

(७) सिद्दी मिस्त्रीच्या हातांखाली ३० गलबते आणि दोलतखानाच्या जवळ 
८७० गलबते होती. 

(८) खंदेरो येथे ३० आणि नायगाव येथे ३५ गलबते होती. 

(९) संभाजीने मुंबईजवळच्या खाडीत १०० गलबते तयार ठेवून नायगांव- 
ठाणा येथे २००० सैनिक सज्ज ठेवले होते. 

(१०) मराठ्यांच्या आरमारात बरीच तारवे होती. १६८३ च्या सुमारास 
नायगांवच्या नदीत ७६ लढाऊ गलबते तयार होती. 

(११) १६८५ च्या सुमारास संभाजीच्या आरमारात ६० लढाऊ गलबते, 
१० पाल (?8185) आणि कारवारच्या नदीत नुकतीच तकार झालेली दोन नवी 
जहाजे होती. सर्व तारवांत ३०० पेक्षा अधिक तोफा होत्या. 

कारवारच्या देसाय।ने तो प्रदेश जिकून घेतल्यावर संभाजीचे आरमारही 
मिळविले, 

(१०) कोले, नागोठणे आणि चेऊल येथील प्रदेशात १५००० लोक ठेवलेले 
होते. दंडाराजपुरी येथे १००० लोक आणि आरमारात १२० गलबते, १५ गुराबे 
तयार होती. त्याचप्रमाणे नायगाव येथे ७६ गलबतेही तयार होती. 
गडकोट 

गडकोटांवरील दैनंदित व्यवस्था कशी होती याची पुरेशी माहिती उपलब्ध 
नाही. प्रत्येक ठिकाणी जे हवालदार, दफ्तरदार, पोतनीस, कारखानीस, सबनीस 
होते त्यांची नावे मिळतात. त्यावरून थोरल्या महाराजांनी रूढ केलेलीच व्यवस्था 
संभाजीराजांच्या काळातही चालू होती असे वाटते. बहुतेक गडांवर धान्य आणि 
इतर सामुग्रीचा भरपूर साठा केलेला असे. प्रत्येक गडावर या गोष्टी किती किती 
होत्या हे सांगता आले नाही तरी जे थोडे संदर्भ मिळतात त्यावरून संभाजी महा- 
राजांच्या कारकौर्दीतही साठा करण्याचेच त्यांचे घोरण होते असे दिसते. 


४१६ : शिवपुत्र संभाजी 


काही संदर्भ : 

(१) “ राजभागाचा गला हंगामसीर किले कोटास व सनदेवाइकास ऐवज 
दिला जात होता. याश्षिवाय जादा भात नेल्याबद्दल रयतेची तक्रार होती. ” ' 

(२) चेऊल भागात शेतकर्‍यांनी गडावर दिलेल्या धान्याची नीटपणे मोज- 
दाद केली जात असे. 

(३) गडकोटांवर साठा करण्यासाठी मराठे धान्य नेत असल्याने मुंबईच्या 
आसपासच्या प्रदेशातून इंग्रजांना धान्यघुन्य मिळण्यास टंचाई पडत होती. 

(४) गडकोटांवर साठा करण्यासाठी शेतकर्‍यांकडून धान्य गोळा करण्यात 
येत असे. चेऊल भागात सिद्दी आणि पोर्तुगेज यांनी तो प्रदेश उद्ध्वस्त केल्यामुळे 
शेतकऱ्यांचे बरेच नुकसान झाले होते. निळो मोरेश्‍वराने सागरगडाच्या कोठारातून 
५० खंडी धान्य रयतेला देऊन लावणी संचणी करण्यास दिलासा दिला होता. 


दारूगोळा आणि दास्त्रास्त्रे: 

अनेक आघाड्यांवर मराठ्यांना लढावे लागत असल्यामुळे त्यांना शस्त्रास्त्रे , 
आणि दारूगोळा यांची नेहमी चणचण भासत असे. संभाजी राजांनी राज्यावर 
आल्यापासूनच इंग्रजांकडे तोफा आणि दारूगोळा देण्याची मागणी केली होती. 
१६८१ च्या नोव्हेंबर महिन्यात फ्रेंचांनी मराठ्यांना तोफा आणि दारूगोळा 
पुरविला होता. 

१६८२ च्या सुमारास डिचोली आणि कुडाळ येथे दारूगोळयाचे दोन कारखाने 
उभारण्यासाठी लागणारा गंधक, सोरा वगैरे माल कर्नाटक आणि मलबार येथून 
समुद्रमार्गाने आणताना पोतुंगेजांनी अडयळा करू नये अशी विनंती केलेली होती. 
शिबंदी : 

मराठी फितुरांनी ( देसाई वगैरे ) गडकोटांवरील शिबंदींची पुरविलेली , 
माहिती पोर्तुगेज कागदपत्रात मिळते. त्यावरून आपल्याला वेगवेगळ्या गडांवर 
कोणती शिबंदी होती हे कळू शकते; तो यादी येथे दिली आहे: 

(१) आंकोला तालुक्यात एक गड आणि किला कोटू येथे शिबंदी आणि 
तोफा आहेत. 

(२) कडवाड तालुक्‍यातील किल्ला नदीच्या किनाऱ्यावर असून फॅक्टरी- 
जवळ थोड्या तोफा आहेत. 

(३) अंतरूज तालुक्यातील कोटात ब्रॉन्झ व लोखंडाच्या तोफा असून 
किल्ल्याच्या आत ३०० व किल्ल्याबाहेर ४०० माणसे आहेत. 

(४) सतर व सांकली तालुक्‍यातील भीमगडावर शिबंदी आणि तोफा आहेत. 


१. शिचसा, खंड ९, लेख ६३, पृष्ठ ६५. 


राज्यकारभार-सैनिकी व्यवस्था : ४१७ 


(५) खारेषाटण येथील किल्ला नदीकिनारी असून तेथे शिबंदी व 
तोफा आहेत. 

(६) सिवेस्वर तालुक्‍यातील किल्ल्यात काही इंग्रज, शिबंदी आणि तोफा आहेत. 

(७) कदरे तालुक्‍यातील किल्ल्यामध्ये तोफा ठेवण्याचा विचार आहे आणि 
सुपे येथील कोटात ' फाल्कोंइस ” “ बेसुंस ' जातीच्या काही तोफा आहेत. 

(८) मणेरी तालुक्यातील पारगड येथे शिबंदी व तोफा आहेत. 

(९) बांदे तालुक्यातल्या मनोहर गडावर शिबंदी व तोफा आहेत. 

(१०) रांगणा गडावर शिबंदी आणि तोफा आहेत. 

(११) सेंदुदु्ग हा किल्ला कुडाळच्या परगण्यात बेटामध्ये आहे. तेथे तोफा 
ब शिबंदी आहे. ' 
नवे गड: 

संभाजी राजांनी काही नवे गड बांधण्याचा प्रयत्न केला होता. 

(१) फोंडा किल्ला पोर्तुगेजांच्या मार्‍यापुढे टिकाव धरू शकणार नाही हे 
फोंड्याच्या वेढ्यात लक्षात आल्यामुळे हा गड पाडून संभाजी राजांनी जवळच्या 
डोंगरावर नवीन गड बांधला. त्याचे नाव मर्दनगड असे ठेवले. 

(२) कल्याण-भिवंडीकडे जाणार्‍या मुघल आरमाराला अडथळा करण्या- 
साठी मराठ्यांनी पारसिक येथे किल्ला बांधण्याची तयारी सुरू केली होती. परंतु 
बोतुंगेजांनी ती जागा ताब्यात घेऊन आपला किल्ला बांधला. 

(३) संभाजीने साष्ट (5815९1८) प्रदेशात खोला येथे किल्ला बांधण्यास 
सुरुवात केली होती. पोर्तुगेजांवर हल्ले करण्यासाठी एखादे ठिकाण असावे म्हणून 
हा किल्ला बांधण्यात यावयाचा होता. 

(४) संभाजीने १६८२ साली कारवारजवळील अंजदीव बेट घेऊन त्यावर 
किल्ला बांधण्याची तयारी सुरू केली होती. तेथे चुना आणि दगड पाठवून या 
कामाला जो पसा लागेल तो खरचं करण्याची आज्ञा देऊन या किल्ल्याचा नकाशा 
त्यांनो काढून मागितला होता. 

(५) संभाजी राजांनी मुंबईजवळच्या आणखी एकः खडकावर-बेटावर 
तटबंदी उभारण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. 


(६) पोर्तुगेजांनी सिद्दीला चेऊलजवळ उतरण्यासाठी जागा दिल्याचे कळ- 
ताच संभाजी राजांनी आपली माणसे पाठवून, विजरईकडून चेऊलच्या जवळ 


१. पोम-पि, पृष्ठ ९९-१००- 
शि. सं....२७ 


४१८ : शिवपुत्र संभाजी 


जागेची मागणी केली होती. ती जागा ताब्यात मिळाल्यावर तेथे संभाजी राजांचा 
तटबंदी उभारण्याचा बेत होता. 

प्रत्येके गडाच्या अधिकारकक्षेत कोणती गावे समाविष्ट करावयाची ते 
ठरलेले असे. देवपाल, पाल बुद्रुक, बालवडी ही तीनही गावे प्रचंड गडाच्या 
कक्षेत होतो. त्या संबंधात गुंजण-मावळच्या वतनदारांनी भांडण काढले होते. 
प्रचंडगडाचा सबनीस विसाजी माणकेश्‍वर याने शंकराजी नारायण सचीव यांना 
या विषयात विनंती केल्यामुळे त्यांनी संताजी सिलिमकर देशमुख व देशकुलकर्णी 
तफं गुंजण-मावळ आणि किल्ल्याच्या घेराचा सरनाईक मालोजी इतबारराव व 
चाहूजी नाईक देवगिरीकर यांना बोलावून किल्ल्याच्या घेराची हद्द ठरवून घेऊन 
या भांडणाचा निकाल लावला होता. ' 

हे प्रकरण फारसे महत्त्वाचे नसले तरी गडकोटांच्या अधिकारकक्षांच्या 


व्यवस्थेची त्यावरून कल्पना येते. 
कोठे आहे बेबंदशाही ? 

संभाजीराजांच्या राज्यकारभारातील विविध विभागांची तपशीलवार 
माहिती पाहिल्यावर त्यांच्या कारकीर्दीत अंदाधुंदी आणि गैरकारभार होता या 
रूढ विधानांना काहीच *आधार राहात नाही. शिवाजी महाराजांनी निमिलेली 
अष्टप्रधान पद्धती त्यांच्या काळात पुर्ववत चालू होती. यात छंदोगामात्य हे पद 
कविकलश याजकडे असले तरी तो काही सर्वाधिकारी नव्हता. महत्त्वाच्या 
विषयांचे निर्णय प्रधान आणि सरकारकून यांच्या सल्ल्याने घेण्यात येत. निळो 
मोरेइवर हे मुख्य प्रधान होते. न्यायनिवाड्याचे सर्वाधिकार प्रल्हाद निराजीकडे 
होते. दानाध्यक्षाचे कायं संभाजी राजांनी प्रारंभी स्वतःकडे घेतले असले तरी 
राज्याभिषेकानंतर हे काम मोरेश्‍वर पंडितरावांकडे आले. 

रायगड राजधानीपासून प्रांत, सुभा, तफ व मौजेपयंत म्हणजे केंद्रापासून 
अगदी लहान गावापर्यंत सुरळीतपणे कारभार चालू होता. राजे रायगडला असोत 
किवा स्वारी शिकारीवर असोत रयत त्यांच्याजवळ किवा प्रधानाकडे आपापली 
गाऱ्हाणी, घेऊन जात असे. दुर्गोजी, अर्जोजी यादव, आठत्ये, माहादाजी पटेल, 
जिवाजी प्रभू, कोनेर रंगनाथ, गंगाधर रघुनाथ, संकराजी रायाजी बांदल, हरबा 
देसाई, गोपजी व सूर्याजी विठ्ठल प्रभू इत्यादी लोकांच्या तक्रारी संभाजीराजांनी 
समक्ष ऐकल्याची कागदपत्रे उपलब्ध झालेली आहेत. बेका<देशीर किवा गैरवतंणूक 
त्यांना खपत नसे. “ स्वामिकार्याचा नाश करावा हे कोण कारकुनी, कोडीइतकी 
गोष्ट नाही. असे असता असे करावया गरज काय? गैरसनदी मागत होता 


१' मइसा, खंड १७, ले. १८. 


राज्यकारभार-प्रजादक्षता : ४१९ 


म्हणोन कळो आले तरी हे ढंग स्वामीस कसे मानो पहाता...धामधूम करील त्याला 
कडक शासन केले जाईल ” आणि “ ऐवजाबाबे कुसूर करावया गरज काय? ” 
अशा प्रकारची कडक भाषा राजांच्या पत्रात सापडते. 

शिवाजीमहाराजांच्या काळात अण्णाजी दत्तो, रामचंद्रपंत इत्यादींनी 
जमिनीची पाहणी करून केलेल्या प्रतदंदीची अंमलबजावणी संभाजीराजांनीही केलेली 
दिसते मुलखाची आबादानी करणारांना, पडीक जमीन लागवडीस आणणारांना, 
बागाईती, जिराईती शेती करणारांना, घरे, विहिरी बांधणारांना प्रोत्साहन, 
सवलती व अनुदाने दिली जात. 

शिवाजी महाराजांनी इंग्रजांसारख्या परकीयांना जादा सवलती दिल्या 
नव्हत्या. तेचे धोरण संभाजी राजांनीही अवलंबिलेले दिसते. परकीय व्यापार्‍यां- 
कडून पूर्वीचेच कर व जकात घेण्यात येत असली तरी त्यात काही वाढही केलेली 
दिसते. पूर्वीच्या देण्या-घेण्याच्या न्यवहाराच्या आधारानेच पुढील धोरण ठरविण्यात 
येई. संभाजी राजांनी इंग्रज व फ्रेंच यांच्याकडून दारूगोळा, शस्त्रे, तोफा 
मिळविण्याचा प्रयत्न केला. इतकेच नव्हे तर कुडाळ व डिचोली येथे तोफा व 
दारूगोळा तयार करावयाचे दोन कारखाने त्यांनी उभारल्य!चे उल्लेख सापडलेले 
आहेत. त्यांनी काही नवे गड बांधण्याचा प्रयत्न केला. स्वराज्यासाठी धारातीर्थी 
मृत्यू पावलेल्यांच्या कुटुंबियांची व्यवस्था केल्याची उदाहरणे आहेत. 

वतन ही विक्री करण्याची वस्तू नव्हे, हे थोरल्या छत्रपतींचे धोरणच 
संभाजी राजांनी चालू ठेवले होते. शत्रूला मिळालेल्या लोकांची कडक शब्दांत 
हर्जेरी घेण्यात येई. परंतु स्वामींची भट घेऊन एकनिष्ठ राहण्याचे आश्वासन 
दिल्यावर तितक्याच प्रेमाने अभय दिले जाई. देशमुखांसारख्या वजनदार माणसां- 
कडून सैन्यभरतीची व इतर महत्त्वाची कामे करून घेण्यात येत. सरकारी अधि- 
कार्‍यांनी त्यांना त्रास देऊ नये म्हणून काळजी घेण्यात येई. 

न्यायदान चोख असे. रायगडच्या मजलिसीपासून प्रांत, सुभा, तर्फ व मौजे- 
पयंत चौकशी करून अविलंब निर्णय दिले जात असत. स्थानिक मजलिसोतील 
निणंयाविरुद्ध राजधानीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून न्याय मागता येत असे. 
धाभिक किंवा इतर बाबतीत व॑र, खोटेपणा दिसल्यास तो स्वामींना चालणार नाही 
असे लोकांना अधिकारी बजावीत असत. 

चहूबाजूंनी आक्रमण चालू असले तरी देण्या-घेण्याचे व्यवहार व्यवरिथतपणे 
पाळण्यात येत असे दिसते संभाजीराजांना आपल्या कारकीर्दीत राजकीय आपत्ती- 
बरोबरच आथिक संकटालाही तोंड द्यावे लागले. मुघल, सिद्दी, पोर्तुगेज यांच्या 
आक्रमणामुळे करांचे उत्पन्न घटले होते. अनेक आघाड्यांवर सतत लढाया चालू 
असल्याने राज्याचा खर्च फार वाढला होता. सैन्याला व रयतेला धान्यपुरवठा 


४२० : शिवपुत्र संभाजी 


व्हावा म्हणून अहमदाबांद, सुरतकडून धान्य आणावे लागत होते. माणसे सुजून 
मरण्याइतका दुष्काळ होता, आणि शत्रूच्या हल्ल्यामुळे तीन तीन वर्षे स्वराज्यातील 
मुलूख ओसाड पडलेला होता. त्यामुळे रयतेला पुनर्वसनासाठी आधुनिक काळा- 
सारख्या सवलती दिलेल्या आढळतात. 

संभाजी राजांच्या ९ वर्षांच्या कारकीर्दीत लढाईचो घापधूम आणि दुष्काळ- 
सारखी नैसगिक आपत्ती आलेली असूनही राज्यकारभार सुरळीत, शिस्तशीर व 
काटेकोर होता असेच मान्य करणे भाग आहे. 


000 


१२. संभाजीराजांचे धार्मिक धोरण 


शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यस्थापनेच्या वेळी मराठा सरदारांची 
आत्मनिष्ठ आणि स्वराज्यविघातक वृत्ती समर्थाच्या ध्यानात आल्यामुळे ते 


लिहितात, 


मराठा तितुका मेळवावा । महाराष्ट्र धम वाढवावा ॥ 
येविषयीं न करता तकवा। पूर्वज हांसती ॥ 

मरण हाक तो चुकेना । देह वाचविता वाचेना । 
विवेकी होऊनि समजाना । काय करावे ॥ 

देवद्रोही तितुके कुत्ते । मारुनि घालावे परते ।। 
देवदास पावती फत्ते । यदर्थी संदेह नाही ॥ 

देव मस्तकी धरावा । अवघा हलकल्लोळ करावा | 
मुलुख बुडवा कीं बडवावा । धमंस्थापनेसाठी ।। 


महाराजांनी स्वराज्यस्थापनेच्या कार्यात जे जे आढवे आले, ज्यांनी अडथळे 
आणले त्यांचा नि:पात करून स्वराज्याची स्थापना केली. त्यानंतर रामदास स्वामी 


म्हणतात, 


बुडाला औरंग्या पापी । म्लेंच्छ-संहार जाहाला ॥ 
मोडली मांडली छत्रे । आनंदवन भुवनी ।॥। 

बुडाले भेदवाही ते । नष्ट चांडाळ पातकी ॥ 
ताडिले पाडिले देवें । भानंदवन भुवनी ॥ 

गळाले पळाले मेले । जाले देशोधडी पुढे ।। 
निमंळ जाहाली पृथ्वी । आनंदवन भुवनी ॥ 

उदंड जाहले पाणी । स्नानसंध्या करावया ॥ 


महाराजांनी स्वराज्यस्थापना केली त्याचा रामदासांना आनंद झाल्यावर 
त्यांनी असे लिहिले असले तरी प्रत्यक्षात ओरंगजेब बुडाला नव्हता. तो स्वसाम- 
र्थ्याने स्वराज्य नष्ट करण्यासाठी स्वत:च दक्षिणेत आला. संभाजी राजांना स्वसं- 
रक्षण करता करता महाराष्ट्र घम वाढविण्याचे काम करावयास अवसर आणि 
संधीच मिळाली नाही. राज्यरक्षणात बहुतेक शक्‍ती खरचं होत असली, तरी त्यांनी 
धाभिक विषयांकडे दुलंक्ष केले नाही. 


४२२ : शिवपुत्र संभाजी 


बखरकारांना संभाजीच्या घामिक कामगिरीबद्दल आणि त्यांना असलेल्या 
अंतमहात्म्यांच्या आदराविषयी अज्ञानच होते. संभाजी राजांनी शाक्त पंथाचा 
स्वीकार केला होता असे ते लिहितात. मल्हार रामराव चिटणीस म्हणतो, " कवि 
कलुषा कबजी म्हणोन कनोजी ब्राह्मण बहुत विद्वान, मंत्रशास्त्रविद्या आगम, त्यास 
बहुत गम्य, असे होते. त्यांची स्त्रीही चतुर होती. त्यांगी महाराज वश करावे म्हणून 
वशीकरण मंत्र प्रयोग करून महाराजांची बहुत जबळीक व कृपा संपादून अगोदर 
समीप राज्याभिषेकापूर्वी होतेच. वशीकरण मार्गाविशी अनुष्ठाने प्रयोग, संपत्ती- 
कारणे व राज्यवृद्धी होणे, यश येणे असे समजावून प्रयोग अनुष्ठान करविले. पुढे 
दिवसेंदिवस बुद्धीस भ्रंश पडून त्या मार्गात अनुसरावें असें केलें. रेडे मारून त्याचे 
ओले कातड्यावर अनुष्ठाने व मद्यमांस पशुवधाचीं बहुत करू लागले. ब्राह्मणा 
पासून प्रयोग करविणे यात महाराजांचे अंत:करण बहुत व्याप्त जाहले. कोणी हे 
करणे युक्‍त नव्हे असे बहुत सांगून कळविले असता, त्यासच दरबार मना करून 
कैद करावे असे होऊ लागले.” ' परंतु बखरीत वणंन केल्याप्रमाणे संभाजी राजांचा 
बुद्धिभ्रंश झालेला दिसत नाही. ते दोघेही व्यवस्थितपणे कारभार करीत होते 
असेच दिसते. 

शाक्त पंथाचे उपासक पश्चिम बंगालमध्ये आढळतात. महाराष्ट्रातील उपा- 
सकांनी बंगालमधील किंवा बनारस येथे स्थायिक झालेल्या बंगाल्यांकडून शक्‍ती- 
थंथाचा किवा तंत्रविद्येचा अभ्यास केला. बंगालमध्ये शाक्त पंथाच्या सांप्रदायाने 
बरीच प्रगती केलेली आहे. चेतन्यांच्या वेष्णव धर्माचा प्रसार होईपयंत बंगालमध्ये 
तंत्रविद्येची उपासना व अभ्यास उच्चवर्गातील ब्राह्मण करीत असत. तंत्रविद्येच्या 
अभ्यासातून तेथे उच्च तत्त्वज्ञान आणि संस्कृत साहित्य निर्माण झाले. विषया- 
सक्तीने संतोष पावणे हा तंत्रविद्येत मुख्य हेतू नसतो. शरीरावर आणि मनावर 
ताबा मिळविणे हे तंत्रविद्येचे किवा शाक्‍्तपंथाचे ध्येय असते. मन आणि शरीर 
यावर एकदा ताबा मिळाला कौ अदृष्य जगातील भुतांना आपले गुलाम करता 
येते. त्यात प्रावीण्य मिळविले की विषयासक्त मनावर उपासकाला ताबा मिळविता 
येतो. रोग बरे करता येतात, मुले होत नसली तर होऊ शकतात. निर्वाण मुक्‍ती 
किवा मोक्ष मिळविणे हेच या विद्येचे अंतिम ध्येय आहे. * 

शिवाजी महाराजांच्या काळात बंगालमधील शाक्त पंथ महाराष्ट्रात रूढ 
झाला. चित्तपावन ब्राह्मण शिवयोगी तंत्रविद्धेचा अभ्यास करावयासाठी, सिड 
योग्यांची कीर्ती ऐकून बंगालमध्ये गेला. तेथे तपश्चर्या केल्यावर त्याला तांत्रिक 
पुरोहित म्हणून दीक्षा मिळाली. कोकणात परत आल्यानंतर त्याने शृंगारपूरला 
मठ स्थान केला. त्याची कीर्ती बरीच पसरली होती. शृंगारपूर हे तांत्रिक उपा" 


१, मराचिब-पृष्ठ ९. २. ॥॥५-४. 


संभाजीराजांचे घामिक घोरण : ४२३ 


सनेचे मुख्य केंद्र बनले. निश्चलपुरी या तांत्रिक पुरोहिताने वेदिक ब्राह्मणांनी 
केलेला राज्याभिअक अमान्य करून शिवाजी महाराजांना दुसरा राज्या भिषेक 
करावथास भाग पाडले. गणेश अनंत जांभेकर आणि केशव उपाध्याय हे तांत्रिक 
पुरोहित शृंगारपूरला राहात असत. 

अनुपुराणात याच शाक्त पंथाचे, शिवयोग्याचे विस्तृत वर्णन केलेले आहे. 
शिवयोगो वाममागं पाळीत असल्यामुळे देवरुखे, कःहाडे, सारस्वत आणि चित्त- 
वावन ब्राह्मण त्याची निदा करीत असत. शिवयोगी, केशव आणि गणेशभट 
यांनी संभाजीला तुळजेची किवा देवाची उपासना करण्यास सांगितले. संभाजी 
शिवयोग्याला मान आणि दान देत असे.' अनुपुराणातील शिवयोग्याचे विस्तृत 
बणंन येथे देण्याची आवश्यकता नाही. या काव्यावरून संभाजी शाक्‍त पंथाचा 
उपासक झालेला दिसतो. दि. २३-३-१६७८ ला गणेश भट व केशव भट 
यांनी संभाजीला शृंगारपूर येथे कलषाभिषेक केला. ' हा कलषाभिषेक तांत्रिक 
सिद्धी प्राप्त होण्यासाठी करतात. '“* संभाजीने आपणास कलषाभिषेक करून 
स्वयंपूर्ण झाल्याचे विधिपूवंक जाहोर केले होते असे श्री. वा. सी. बेंद्रे म्हणतात 
परंतु त्यात काही अथं दिसत नाही. हे जॉन वूड्रॉफ यांच्या पुस्तकातील यापूर्वी 
दिलेल्या माहितीवरून सहज ध्यानात येईल. 

चिटणीस बखरीत केलेले शाक्त पंथ, संभाजी आणि कविकलश यांचे 
वणंन अतिशयोक्तीचे आणि एकांगी वाटते. शाक्त पंथातील हिडीस प्रकार 
शंगारपूरला चालू असते तर शिवाजी महाराजांनी, आपल्या गैरहजेरीत, आपण 
होऊन संभाजीला शृंगारपूरला ठेवले नसते. महाराजांच्या राज्याभिषेकापूर्वीच 
शिवयोगी शृंगापूरला येऊन राहिलेला होता, आणि तेव्हापासूनच वैदिक ब्राह्मण 
आणि शाक्त ब्राह्मण यांचा महाराष्ट्रात तंटा सुरू होता. 

शिवयोग्याच्या सांगण्यावरून संभाजीने पुत्रप्राप्तीसाठी “ पुत्रकामेष्टि ' यज्ञ 
करून बराच दानघमं केला होता. असाच ' पुत्रकामेष्टि ' यज्ञ राजा दशरथाने 
पृत्रप्राप्तीसाठी केला होता. या यज्ञाचा आणि शाक्तपंथाचा काहोही संबंध नाही. 

केशव पंडिताला “ पंडितराव ' हे पद मिळाल्याचे अनुपुराणांत म्हटले 
असले तरी १६८१ ते १६८६ पर्यंतची मोरेश्वराची ' पंडितराव ' म्हणून अनेक 
पत्रे आढळत।त.* लहानपणापासून संभाजीला पुराणांची आवड होती. केशव 
भटाकडून संभाजीने प्रयोगरूप रामायण ऐकल्याबद्दल त्याला इनामही दिले होते" 
केशव भटाने संभाजीला राजनीती शिकविली होती. ' त्याच्या विदत्तेमुळेही 


१. पका-स, पृष्ठ ११४-१५०. २. कित्ता, पृष्ठ १४०. 
३. ॥॥९५-%.. ४. सपसासं-जो. 
५. सनदापत्रे. ले ४४. पृष्ठ १५७; पेद. ६. पका-स, पृष्ठ १५२. 


४२४ : क्िवपुत्र संभाजी 


अनुपुराणात त्याछ्ा पंडितराव म्हटले असणे शक्‍य आहे. केशव पंडिताने आपल्या 
* राजाराम चरितम्‌' या काव्यात “ सकल्शास्त्र विचारशील आणि धमंज्ञ 
शस्त्रकोविद ” असे संभाजीचे वणंन केलेले आहे. 

राज्यपद मिळविण्यात अडचणी आल्यामुळे संभाजी राजांनी नवस केला 
होता. प्रत्यक्ष राज्यपद मिळाल्यावर त्यांनी तो नवस फेडला. त्याप्रसंगी त्यांनी 
केलेले दानपत्र म. म. पोतदार यांच्या संग्रही असून हा मोलिक ठेवा संस्कृतमध्ये 
आहे. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या या संस्कृत दानपत्रावर शक १६०२, भाद्रपद 
शुद्ध १० सोमवार (म्हणजे इ. स. १६८० ऑगस्ट २४; जंत्रीत वार मंगळवार 
दिला अहे.) असून ' मतं मे शिवराजपुत्रस्य श्रीशंभुराज छत्रपते यदत्रोपरी 
लेखितम्‌ ॥ छ॥ श्री । ” असे आलेले असून ते सर्वथा न्याय्य परंपरेला मान्य 
असेच आहे. या दानपत्रावर संभाजीची ' श्री शंभो: शिवजातर्य ' हो मुद्रा 
आहे. स्मृति-वचनात सांगितल्याप्रमाणे संभाजी राजांनी स्वतःच्या हाताने ह्या 
दानपत्र लेखनास संमति दिल्याचे लेखन केले आहे. ह्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्याचा 
कारभार परंपरापुनीत व काही पद्धतीबद्ध चालला होता असे दिसून येते. ' 

या दानपत्रातील महत्त्वाच्या भागाचे मराठी भाषांतर येथे दिले आहे : 

श्रौछत्रपतो संभाजी महाराजांचे दानपत्र 
(मूळ संस्कृत दानपत्राचा सारांश) 

(१६ बुरजी पिपळपांनी शिक्का ' श्री । शंभो : शिव । जातस्यमुद्राद्यो । रिव 
जायते ॥ यदं । क सेविनो लेखा । वतंते करय नो । परि ' सात ओळींचा) 

* ॥ मनं मे श्री दिवराजपुत्रस्य श्रीशंभुराज ।॥। 

॥ छत्रपते : यदत्रोपरिलेखितं ॥ छं ॥ श्री ॥ 

जामदरग्न्यगोत्री, कऱ्हाडे , बाकरे आडनावाचे, रामक्षेत्रातील (परशुरा” 
क्षेत्र, कोकण) कुडाळ गावचे, नामदेव भट्टाचे पुत्र, आश्वलायन सूत्री, क्रूग्वेदा- 
न्तगंतशशाकल शाखाध्ययी, श्रेष्ठ मांत्रिक महाशयस्वामी यांना शिखर शिगणापूरच्या- 
यात्रेला गेला असताना, शूराग्रण्य देवव्राह्मण प्रतिपालक मालोजी राजे यांचा 
वणतू (प्रपोत्र), रात्रियुद्धप्रवीण, निजामशाहीतील श्रेष्ठ प्रधान मलिकंबर यांचा 
पराभव करणारा, स्वतःचा जीव धोक्यात घालून देवाल्यांचे रक्षण करणारा, 
शंकराचे कृपास्थान ( शहाजी ), मोंगल इत्यादींचा काळपुरुष, हेदवी धर्माचा 
जीर्णोद्धार करणारा अश्या श्री शहाजी राजांचा नातू, प्रबळ अफजुलखानाला 
बिछू (बिचवा) च्या सहाय्याने मारून त्याच्या रक्‍ताने न्हालेला, पंचाहत्तर हजार 


१. मकास-जो, पृष्ठ २४८. 
* हो अक्षरे श्री शंभछत्रपतींच्या हातची आहेत. 


संभाजीराजांचे-धामिक धोरण : ४२५ 


घोडदळाने वेढलेला, पराक्रमी राजपूत्रांनी संरक्षित अशा दिल्लींद्राचा मामा 
(शाहिस्तेखान) याचा पराभव करणारा, म्लेंच्छांच्या क्षयाची दीक्षा घेतलेला, 
बिजयपुराधीशवरादिकांना खंडणी द्यावयास लावणारा, कर्नाटक राज्य जिंकणारा, 
क्षत्रिय कुलावतंस महापराक्रमी अशा श्री छत्रपती शिवरायांचा पुत्र, अनेक देवतांच्या 
प्रार्थनेने जन्माला आलेले, दिल्लीपतीने केलेल्या मल्लयुद्धाच्या आज्ञेचा भंग सोडला 
तर आपल्या अत्यंत गोड भाषणाने दिल्लीशवराचे चित्त ज्यांनी आकृष्ट केले, 
चक्रवतित्वाची सामुद्रिक चिन्हे घा€ण करणारे, सुरू झालेल्या प्रबल वेरात प्रविष्ट 
भ्ालेल्यः दुष्ट मंत्र्यांच्या ' जेष्ठ पृत्राळा राज्यदान करू नये ' या दुष्ट सल्ल्यामुळे 
जिचे हृदय कलुषित झाले आहे, वस्तुतः निळया पिवळया पाइबंभूमीत असलेल्या 
स्फटिकमध्याप्रमाणे जिचे हृदय स्वच्छ, सोजन्ययुवत आहे, अशा राणीविषयी 
पक्षपातामुळे शिवराजाचे मत आपल्या विरुद्ध असल्याचे समजून सुद्धा केवळ 
तेवढाच कारणाने पितृभक्‍्तीत अंतर पडू न देणारे, कर्तव्यपालनात दाशरथी 
रामाचा विक्रम गाजविणारे, पायाशी असलेली दीडकोटी संपत्ती, अनेक किल्ले 
आणि राजपद यांना तृणाप्रमाणे तुच्छ मानून त्याग करणारे, बरोबर थोडे घोडे- 
स्वार घेतले होते. तथापि औरंगजेबाच्या घोडदळाच्या सेनापतीशी संगनमत करून 
त्याचेकडून सात हजार घोडेस्वार मिळवून त्यांच्या बळावर भूपाळ किल्ला ज्यांनी 
सर केला, दलेलासुर (दिलेरखान) याने गुडघा लावल्यामुळे संतप्त झालेल्या 
कवी कलझ्ाच्या प्रोत्साहनाने लाल झालेल्या डोळयांनी इष्ट देवतेची अनुज्ञा ज्यांनी 
मिळविली आहे अशा शंभूराजांनी शके १६०२ रोद्रनाम संवत्सर, भाद्रपद शुद्ध 
१० सोमवार या काळी झालेल्या राज्यप्राप्तीच्या वेळी आश्‍वासिलेले, राज्याभिवृद्धी 
बगैरे फलांच्या सिद्धीसाठो गुरुपादुका पूजनपूर्वक श्रीपादुकापूजनाच्या निमित्ताने 
केलेले, २४ गुंजा सोन्याचे एक याप्रमाणे १० हजार सुरती नाण्यांचे दान दरवर्षी 
स्वतः (शंभूराजे) व स्वामी ( महाशयस्वामी ) यांच्या पुत्र पोत्रादिपरंपरेने 
अनुक्रमे चालबावे व उपभोगावे (यापूर्वीचे) स्वामींचे वर्षासन यातच अंतगत 
समजावे. 
नारायणाध्वरींद्रस्य रघुनाथमिधः सुत: । आमात्यो दानपत्रेस्मिन्लेखनालंकृति 
व्यधात्‌ । लेखनालंकार 
संमत आबाजी 
सोनदेऊ सचीव 

चंद्र ११ मास भाद्रपद 

मास भाद्रपद ऊफ साबान 

सन इहिंदे समा बनि अलक 


बार सुद बार शुध बार 


४२६ : शिवपुत्र संभाजी 


अनुमतं च दानाध्यक्ष मोरेश्‍वर पंडितरायास्य शुभमस्तु छ 
लक्ष्मी नृसिहभक्त श्रीनीरेरायोयान्घरिसन्मणेः 1। प्रल्हादवधिनी मुद्र। प्रल्हादस्य 
बिजृंभते मर्यादेयं विजयते (वाटोळा शिक्का) 


संभाजोकालोन साहित्य : 
संभाजोराजांचे हिदी काव्य: ' 


राजांचे केवळ पराक्रमी, शूर, राजनितीज्ञ, कतृंत्वसंपन्न व्यक्तिमत्व होते असे 
नाही तर ते अक रसिक कवीही होते. त्यांच्या जीवनाबद्दल जसे अनेक गैरसमज 
दुर्देवाने प्रचलित आहेत तसेच त्यांचे काव्यही दुलंक्षित राहिलेले आहे. त्यांच्या 
उपलब्ध स्फुट काव्यावरून ते विलासी होते असा अपसमजही रूढ झालेला दिप्ततो. 
संभाजीराजांचे काव्य श्रृंगाररसप्रधान आहेच, परंतु तो श्रृंगार अका पराक्रमी 
आणि कतृंत्ववान व्यक्तीचा सबल विलास होता हे विसरून चालणार नाहो. त्यांनी 
हे साहित्य लिहिताना स्वतः नृपशंभू, शंभुराज, शंभुकवी, संभराज, संभा, संभजू 
अशी विविध नावे धारण केलेली आहेत. 
नायिका भेद : काही इतिहासकारांनी या काव्याचा नाममात्र उल्लेख केलेला 
आहे. हे संपूर्ण काव्य उपलब्ध नसले तरी त्यातील अनेक छंद स्वतंत्र रूपात उपलब्ध 
आहेत. या काव्याची रचना १७ व्या शतकातल्या हिंदीमधील ' रीतिकालीन ' 
प्रवृत्तीशी जुळणारी आहे. त्यात विविध नायिकांचे अनेक भेद स्पष्ट केलेले आहेत. 
त्याची उदाहरणे कवीने अत्यंत सरस आणि प्रोढ व्रज भाषेत लिहिली आहेत. या 
काव्याची रचना इ. स. १६८१ ते १६८६ या काळात झालेली असावी. 
नृपशंभूच्या काव्यातलो दोन उदाहरणे येथे देण्यासारखी आहेत : 
सासु कहयो दधिबेंचन को, 
सुदई सुखदाई कहाँ ते धों हाँकरी । 
मोहिमिले ' नृपशंभु ' गुपाल 
तमाल तरे वह गेल जो सांकरी ॥ 
मो तन ताकि बडी अंखियान तें 
काँकरी ल॑ फिरि मो तन धाँकरी । 
काँकरी ओडिगईपरतेंपै 
करेजे कहां घों गई गडि काँकरी । 
(सासूच्या सांगण्यावरून दही विकण्याच्या निमित्ताने निघालेली गोपी, 
कृष्णाची हाक ऐकून सुखावते आणि म्हणते, तमालवृक्षाच्या जवळून गेलेल्या एका 
अडंद वाटेवरच गोपाळकृष्णाशी माझं मीलन झालं, त्याने माझं लोभस शरीर 


१. भोहिक-दि. 


संभाजीराजांचे धाभिक घोरण : ४२७ 


न्याहाळलं. हातात छोटी ठिकरी घेऊन ती त्याने माझ्याकडे फेकली. मी हाताने ती 
कशीबशी आडवली. परंतु ती माझ्या हृदयात केव्हा रुतून बसली ते मला 
कळलंच नाही.) 


दूति संकेत गई बन को बदि, 
च्यारी पगी हरि के गुनगाथ में । 
गाय दुहावन को कहि ' शंभु ' 
खरी खकिकान सखीन के साथ में । 
केलि के कुंज बजी मुसली बुधि, 
गोप वधू की बंधी ब्रजनाय में । 
दोहनी हाथ की हार्थ रहि, 
न रह्यो मनो मोहिनी कोमन हाथमें ॥ 

(येथे कृष्णवेड्या गोपीच्या मानसिक अवस्थेचा नुपझ्ंभूने अत्यंत हळूवारपणे 
वेध घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. श्रीकृष्णाच्या गुणांचे वर्णन करण्यात व्यग्न अस- 
लेली गोपी नित्यनियमाप्रमाणे आपल्या सखीसमवेत गाईची धार काढण्यासाठी 
आलेली होती. संकेतरूपाने मुरलीचा मधूर स्वर तिला कुंजामधे ऐकू आल्यामुळे 
तिचे भान हरपले. तिने नकळत आपले सर्वस्व कृष्णाला समवित केले. धार काढ- 
णारे तिचे हात जागच्या जागी थांबले आणि तिचे मनही तिच्या ताब्यात राहिले 
नाही. शरीराने ती तेथे असली तरी तिचे मन केव्हाच श्रीकृष्णाजवळ पोचते.) 

नखशिख : संभाजीराजांचा हिंदी भाषेतला हा दुसरा प्रसिद्ध ग्रंथ आहे. या 
काव्यात एकूण १३९ पदे असून ते मुख्यतः कवित्त आणि सवया या हिंदीमधील 
मात्रिक छंदात लिहिळेले आहे. अधून मधून दोहा आणि छपया या हिंदी भाषेतील 
प्रसिद्ध छंदांचाही कवीने उपयोग केलेला आहे. 

या काव्याचा लेखनकाल कळत नसला तरी त्याचो प्रत करणाराने ती 
विक्रम संवत्‌ १८०० मध्ये केलेली आहे. या काव्यात रीतिकालीन प्रवृत्तीनुसार 
नायिकेच्या नखशिखांचे (अवयवांचे) वर्णन अत्यंत रसभरीत, अलंकारयुक्‍त 
काव्यमय भाषेत केलेले आहे. या काव्यावरूनही कवीची भांमिक दृष्टी आणि 
नवी परंपरा साधण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. या काव्यात प्रारंभी श्रीगणेशाचे 
स्तवन केलेले आढळते. हिंदीभाषेत प्रारंभी सहसा गणेशवंदन आढळत नाही. महा- 
राष्ट्रीय परंपरेचा हा प्रभाव दिसतो. या स्तवनात गणेशाच्या सुंदर आणि मनोहर 
रूपाचे वर्णन आहे. गणेशाच्या दर्शनाने सर्व प्रकारची पापे नष्ट होऊन अज्ञानी 
माणसाला सुद्धा त्याच्या गुणश्रवणाने ज्ञान प्राप्त होऊ शकते असे म्हटलेले आहे. 
कवीने सरस्वतीचेही वर्णन याच पद्धतीने केलेले आहे. 


४२८ : शिवपुत्र संभाजी 


यरणेश् वर्णन : 

वद पदम पत्र सम चरन जंघ जिमी कनक करभ कर, 

नाभी ललित गभीर उदर लंबित विसोल वर ॥ 

उर दीरघ अति मंजु चारि कर देत चारि फल, 

एकदंत अरु सुंड लवत हरि जात सकल मल ॥ 

अति नेन चारू ढीली पलक श्रवन सीस छवि सों मढत, ढ 

ग्यात होत अग्यान के सो गुन नायक के गुन पढत ॥ 
भ्‌ख वर्णन : 

राधिका के आनन को बरनन कहा की जै 

देखि नैन जी जेसो जुडावे सीची सुघा झर ॥ 
संभुराज ब्रजराज प्रान को भआाघार ताको, 

पावे कोन पार सो बखाने सोभा कौन बर ॥ 
सहसनिकोटि जोति ओटि क॑ इकठ्ठो कियो, 

केघों चतुरानन समेत दियो बर हर ॥ 
कलपट मंजु पर प्रफुलित कंज कंघो, 

बसि रह्यो ससि आई कंचन की बेली पर ॥ 

(या पदात राघेच्या तेजःपुंज नि सुंदर मुखाचे अत्यंत कलात्मक वणंन 
केलेले आहे. कवीच्या मते राधेच्या अलोकिक मुख सोंदर्याचे वर्णन करणे शब्दातीत 
आहे. ज्याप्रमाणे अमृतवर्षावानंतर नेत्र आणि मन तृप्त होतात त्याप्रमाणे राघेच्या 
मनोहर मुखाकडे पाहूनच नेत्र सुखावतात. शंभूराजे म्हणतात की, हे राघेचे मुख 
ब्रजराज श्रीकृष्णाच्या जीवनाचा आधार आहे. त्याच्या सोंदर्याचे वर्णन करण्यात 
कोण सफल होऊ शकेल? अर्थात त्याचे वणंन करणे कोणालाही शक्‍य नाही. जणू 
काय ब्रह्मदेवाने अत्यंत कौशल्याने सहत्लकोटी ज्योती आटवून त्या तेजार्कातून 
राधेचे तेजस्वी मुख निर्माण केले असावे. राधेच्या कोमल अंगावर सुशोभित 
दिसणारे हे मुख कोवळया अंकुरलेल्या तरुशाखेवर असलेल्या प्रफुल्लित कमला- 
सारखे सुंदर आहे. जणू राधेच्या तुवणंतनुल्तेवर चंद्रमाच येऊन विसावलेला आहे 
असे वाटते.) 

या पदात संभाजीराजांची रसिकवृत्ती, कलात्मकता आणि काव्यप्रतिभा 
सहज आकाषित करते. ' 


१. डॉ. कृष्ण दिवाकर यांच्या संग्रहातील-' नखशिख ' या ग्रंथाच्या हस्त- 
लिखितातून हे काव्य साभार उद्धृत केळे आहे. 


संभाजीराजांचे धाभिक धोरण : ४२९ 


सात सतक : बुधभूषण, नायिकाभेद, नखशिख इत्यादी काव्याप्रमाणे या 
काव्यावरही नृपशंभू किबा शंभूराजांची छाप दिसते. संभाजीराजांच्या पुर्वी दिलेल्या 
काव्यांपेक्षा या काव्याचा विषय वेगळा आहे. यात एकूण १०० पदे आहेत. पहिल्या 
सात पदात राम आणि सीता यांची स्तुती आहे. पीतेचे चरण आणि नखरूप कमल 
यांना बंदन करून * सातसतक ' हे संतांच्या हितासाठी रचले आहे असे कवी म्हणतो. 
कवी सांगतो, ' माझे मन भ्रमराप्रमाणे आहे. चित्रकूटाच्या शिलेवर उमटलेल्या 
कमळातून शंभूराज भ्रमराप्रमाणे रस गोळा करतात. ' 


संमाजीराजांनी हे सुंदर काव्य अखेरच्या काळात म्हणजे १६८७ ते १६८८ 
च्या सुमारास लिहावयास सुरुवात करून मृत्यूपूर्वी थोडे दिवस पुणं केले असावे, 
त्यात कवीच्या जीवनाचे ममं दिसून येते. त्यात प्रकट झालेल्या विचारांवरून 
संभाजीराजांच्या उत्तर चरित्रावर प्रकाश पडतो. तसेच मृत्यूला हेसत तोंड देणाऱ्या 
राजांच्या जीवनाचे रहस्य उलगड्‌ शकते. त्यामुळे या काव्याला ऐतिहासिक 
दृष्टीनेही महत्त्व आहे. या काव्यात व्यक्‍त झालेले संभाजीचे धाभिक, आध्यात्मिक 
आणि वैराग्यपर विचार पाहिले म्हणजे त्यावरून काही तकं करता येतो. 


लहानपणी आई मरण पावल्यामुळे तो मातृसुखाला वंचित झाला. वयाच्या 
आठव्या वर्षीच त्याला पित्याबरोबर आग्र्‍याचा प्रवास करावा लागला. या दीघं 
प्रवासात सोसावे लागलेले कष्ट, जवळचे नातेवाईक सोडून परप्रांतातील माणसां- 
जवळ बालवयात करावे लागलेले वास्वव्य, आजीचा आणि पित्याचा मृत्यू, राज- 
पद हस्तगत करण्यासाठी कराबा लागलेला संघर्ष, राज्यावर आल्यानंतर सतत ८ 
वर्षे सिद्दी, पोर्तुगेज, मुघल यांच्याशी प्राणपणाने झगडत असताना झालेली अंतर्गत 
फितुरी, अशा पाठोपाठ आलेल्या अनेक आपत्तींमुळे लौकिक ऐश्वर्याला उबल्यामुळे 
मनाला शांति लाभावी म्हणून संभाजी आध्यात्माकडे वळला असण्याचा संभव 
दिसतो. तसेच कठीण परिस्थितीला तोंड देत असतानाही संभाजीचे रसिक मन वेळ 
सापडेल तेव्हा काव्यरचनेकडे वळताना दिसते. हे कबीमन लिहिते, 0 


छत्र गज चमर तुरंग अगनित संग । 

एते पर मन ना गरूर गहियतु है ॥। 
असन विहूंने अंग वे वसन सूंने राषो। 

लोक निदा भाषो सुष मानि सहिअतु है ॥ 
दूषन तुम्हे जे देत मुगुध अचेत प्रभु । 

करिहो उहे पै जाको जेसो चहिअतु है ॥ 
सेभ षोओ महीपाल कहै सुनिये गोपाल । 

हम हरि हाल तुम सो निहाल रहिअतु है ॥ 


४३० : क्िवपृत्र संभाजी 


छत्र, चामर, हत्ती, घोडे इत्यादी वैभव जवळ असूनही शंभूराजांचे मन 
त्यात रमत नसे. (नाही.) वस्त्र विभूषणे त्यांना व्यथं वाटतात. राजे म्हणतात, 
* लोकनिदा सुख मानून भी सहन करतो. हे परमात्मा, लोक तुला दोष देतात. पण 
मी तुझ्यावर मुग्ध (लुब्ध ? ) आहे. मला तुझी इच्छा शिरसावंद्य आहे.” महिपाल 
क्ंभू म्हणतो, “ हे गोपाळा, मी तुझ्या भजनातच तल्लीन राहू इच्छितो.” 
या काव्यात काही ठिकाणी भगवंताच्या स्वरूपाची चर्चा केलेली आहे. 
त्यात अनेक पौराणिक संदभं आहेत. गजेन्द्रमोक्ष, प्रल्हाद, धुव, सुदाम, नामदेव 
यांची उदाहरणे देत त्यांची वारंव।र प्राथंना केलेली आहे. 
संभाजीराजांना संगमेश्‍वरच्या मुक्कामात शत्रूने पकडले. त्या काळात त्यांनी 
खालील पंक्ती रचलेल्या दिसतात : 
संभराज कहे मेरी पति तुअ हाथ रहे । 
मेरे मन इहे तुम बिन लगावे तीर ॥ 
“ माझी पत तुझ्याच हातातं आहे. माझ्या जीवनाची नौका तुझ्यावाचून 
कोण पार करणार ? ती पैल तीरावर कोण नेणार?” 
तरुणपणात परमेश्वराची भक्ती न केल्याबद्द ल संभाजीने एक दोन ठिकाणी 
पश्‍चाताप व्यक्‍त केला आहे. 
अति प्रबल घेरे रहे आठो जाम मोहि। 
दीनवंधु अब क्यों न लागत पुकारि हो॥ 
संब ही संकट नेवाई अक कोर ताके । 
तब जानि हों जू जब मो तन निहारि हो ॥ 
ज्यों भाँति हरिन कसिप को विदार्‍यौ उर । 
तौन भाति कब मेरे दुष को विदारि हो ॥ 
मी अष्टोप्रहर संकटांनी घेरलेलो आहे. अश्यावेळी मी तुझी आठवण करू 
नको तर काय करू ? सवं संकटांना दूर करून तू माझ्याकडे पाहशील तेव्हाच 
तुझीं माझ्वावर कृपा आहे असे मला वाटेल. नरसिहाने ज्याप्रमाणे हिरण्यकश्यपूचे 
वोट फाडले त्याप्रमाणे तू माझ्या दुःखाचे विदारण केव्हा करणार ? 
शंभू म्हणतो, 
संभ कर्हे सुनि दीन दयाल सो 
भेरी हेसी भए तेरी हॅसी है ॥ 
“हे दीन दयाळा, माझे हसे झाले तर ते तुझेच हसे झाले असे होणार 
नाही कां? ” 
मृत्यूपूर्वीचे काही संकेत संभाजीराजांनी या “ सातसतक ' काव्यात दिले 
आहेत. त्यांच्यात जे परिवर्तन झाले ते पूर्वीच झाले असते तर चांगले झाले असते 
असे मत व्यक्‍त केलेले आहे. 


संभाजीराजांचे घामिक धोरण : ४३१ 


ष्याल में रंग गए नृपसंभुजी बालकताई रही जववे है ॥ 

जीवन में जुवतीन के साथ रंगे अनुराग लगी अति ले है ॥ 

आवत ही जरा फीके परे कहुं रंग फरारीको वोरन दे हे ॥ 

रंग अनेक रेंगे मन मेरे कहु रॅगसांवरे मे रगि जे है ॥ 

" लहानपणी मी कल्पनेच्या दुनियेत रंगून गेलो. तरुणपणी युवतीच्या प्रेमात 
बुडालो. आता सारे रंग फिके होऊ लागले आहेत. अनेक रंगात रंगलेले माझे मन 
आता सावळा श्रीकृष्णाच्या रंगात रंगलेले आहे. ” 

मृत्यूला सामोरे जाताना, अत्यंत हालअपेष्टा सोसाव्या लागत असतानाही या 
प्रवृत्तोमुळेच राजे स्थितप्रज्ञ राहू शकलेले दिसतात. 

शंकाकुशंका : काही विद्वानांना हे काव्य संभाजीने रचलेले असावे असे 
वाटत नाही. संभाजी आणि कवी कलश यांच्या काव्यात साम्य आढळत असल्याने 
ती रचना कवी कलश याचीच असावी असा समज उत्पन्न होतो. दोघांच्या 
भाषेत साम्य असले तरी कवी कलश नृपशंभूच्या नावावर लिहित होता हे मत 
तकंसंगत बाटत नाही. ब्रज भाषेत एकाच विषयावर लिहिलेल्या भिन्न कवींच्या 
छंदात असे साम्य पुष्कळ ठिकाणी आढळते. संभाजीराजांना काव्य रचनाच 
करता येत नव्हती असा निष्कषं केवळ अशा भाषा साम्यावरून काढणे योग्य वाटत 
नाही कवी कलशानेच संभाजीला हिंदी काव्याची ओळख करून देऊन ते शिक- 
बलेही.' त्यामुळे गुरूचा शिष्याच्या काव्यावर प्रभाव पडणे स्वाभाविकच आहे. 
लहानपणापासून मुघल दरबाराश्ी संबंध आल्याने हिंदी भाषेचाही संपकं येणे 
साहजिक वाटते. राज्यपदावर येण्यापूर्वीही संभाजीने हिदी रचना केलेल्या असाव्या. 

संभाजीराजांच्या या तीनही काव्यांचे अध्ययन केले असता त्यांच्या अंगची 
काव्याची आवड स्पष्ट होते. तसेच त्यांचे हिदी भाषेवरील प्रभुत्वही स्वच्छ दिसते. 
पहिली दोन काव्ये श्रंगारिक असून तिसरे काव्य मात्र आध्यात्माकडे वळलेले, 
पदचात्तापदग्ध कवीचे आत्मनिवेदन आहे. या काव्यांनी संभाजील। हिंदी सांहित्यात 
महत्त्व प्राप्त झाले आहे. रीतिकालीन श्रेष्ठ हिदी कवी अनेक होऊन गेले. त्यात 
नृपशंभूची गणना करून त्याला यथायोग्य स्थान देणे आवश्यक आहे असे हिंदी 
साहित्मिकांचे मत आहे. 
बुधभूषण : 

संभाजीराजांचा बुधभूषण हा संस्क्रृत ग्रंथ केव्हा रचलेला असावा हे निश्‍चित 
सांगणे कठिण भाहे. कदाचित्‌ त्यांनी तो शुंगारपूरला १६७८ मध्ये रचलेला 
असावा; ( त्यावेळी शिवाजी महाराज कर्नाटकात गेलेले होते ) किवा शिवाजी 
महाराजांच्या पश्‍चात संभाजीने हा ग्रंथ त्याच्या आश्रयास असलेल्या विद्वान व 


१ , मित्रबंधू विनोद, भाग ३, पृष्ठ १५२. 


४३२ : शिवपुत्र संभाजी 


सॅस्कृतळ पंडितांकडून तयार करून घेतला असात्रा. संभाजीचा संस्कृत काव्यादी 
अंथांशी चांगला परिचय असल्याने त्याने आश्रयास असलेल्या पंडितांच्या मदतीने 
हा शंथ रचला असावा असे अनुमान करण्यास हरकत दिसत नाही. पूर्वीच्या काळी 
तश्षी पद्धतही रूढ होती. 

* बुधभूषण ' या ग्रंथाचे तीन भाग करण्यात आलेले आहेत. पहिल्या भागात 
१९४ सुभाषिते दिलेली आहेत. सुरुवातीच्या १७ इलोकांत ग्रंथकर्त्याने आपल्या 
पूर्वजांचा त्रोटक इतिहास दिलेला आहे. त्यात शिवाजी महाराजांविषयी लिहिलेले 
इललोक फार महत्त्वाचे असून स्वराज्यस्थापनेच्या महाराजांच्या ध्येयाचे वणंन 
माभमिक आणि लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. पुढील ११ इलोकांत भवानीचे, १५ इलोकांत 
निरनिराळ्या देवतांचे स्तवन केलेले आहे. त्याच्या नंतरच्या १८ इलोकांत 
प्राचीन प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथांतील आश्ीर्वादरूपी वचने आहेतं. शेवटच्या भागातील 
१३० इलोकांत अन्योक्ती दिलेल्या असून शेवटचे तीन इलोक अंतलिपिकेचे 
( कोढी ) आहेत. 

दुसर्‍या भागान ६३२ शलोक असून मत्स्य पुराण, विष्णुधर्मोतर पुराण 
आणि कामंदकीय नीतिसार या ग्रंथातील वचने त्यात आहेत. राजा आणि त्याचे 
गुण, राजाचे मदतनीस, मुख्य प्रघात, राजपुत्र, त्याचे शिक्षण व त्यांची कतंव्ये, 
राजाचे सल्लागार, राज्याचे इतर घटक, कोश, दुर्ग आणि त्याची सजवणूक, 
बळ अथवा संन्य, राजाची कर्तव्ये, हेर, राजाचे नोकर, राजसभा व तिचे सभासद 
दत, राजांची कतंव्ये, राजाची व्यसने, परमुलखावर स्वारी अशी राज्यकारभार- 
विषयक माहिती दुसर्‍या भागात आहे. तित्र्‍र्‍या भागात संकीणं माहितीचा संग्रह 
असून त्याला “ मिश्रकनीति प्रकरण ” असे नाव दिलेले आहे. या ग्रंथांत राजाची 
सर्व कर्तव्ये दिलेली आढळतात 

संभाजी महाराज राज्य करू लागल्यावर त्यांनी गागाभट्टाकडून ' समयनय " 
हा ग्रंथ (पोथी) लिहून घेतला. गागाभट्टाने तो संभाजीच्या सांगण्यावरून शके 
१६०२, जुळ १६८० ते मार्च १६८१ या काळात लिहिला. ' समयनय ' या ग्रंथाची 
एक प्रत इटलीतील फ्लॉरेन्स येथील हस्तलेखसंप्रहात आहे. हा नीतिपर ग्रंथ 
संभाजीकरता केला, असे संस्कृत ग्रंथ सूचीकार आफ्रेट यांनी सूचीच्या दुसर्‍या 
भागाच्या १३९ पृष्ठावर म्हटले आहे. तो म्हणतो, “" हा ग्रंथ छत्रपतीच्या तिधना- 
नंतर लवकरच लिहिण्यात आला. तो नीतिपर असून संभाजी राजांकरिता लिहिलेला 
असल्यामुळे उपलब्ध झाल्यास पितापुत्रांच्या चरित्रावर बराच नवा प्रकाश पडेल. ” 
असे मत वरील आघारावर शिवचरित्र-प्रदीप या पुस्तकात श्री. स. म, दिवेकर 
यांनी व्यक्‍त केले आहे. ' परंतु प्रत्यक्षात सूचो संग्रहाच्या दुसर्‍या भागात पृष्ठ 


१. शिचप्र, पृष्ठ २२५. 


संभाजीराजांचे घाभिक धोरण : ४३३ 


१६६ वर ' समयनय ' हा ग्रंथ घमंशास्त्रावर आहे असे आफ्रेट (010८०51) 
नमूद करतात. या ग्रंथाच्या तिसर्‍या प्रतीचा उल्लेख हरप्रसाद शास्त्रींनी केलेल्या 
संस्कृत हस्तलिखिताच्या सूची संग्रहात केलेला आहे. ही प्रत अपुण असून त्यात 
लेखकाचे नाव आढळत नाही. 

भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिराच्या लिमये संग्रहालयात या ग्रंथाची 
प्रत डॉ. प. कृ. गोडे यांना आढळली. ती संपूर्ण आहे. ती १४ पानांची असून 
प्रत्येक पृष्ठ १२” > ४'' मापाचे असून त्यावर प्रत्येकी १० ओळी आणि सुमारे 
५० शब्द आहेत. यात एकूण २६८ इलोक आहेत. ते धमंशास्त्रावर असून त्यात 
धामिक समारंभासाठी आणि सणांसाठी ज्योतिष शोस्त्रीय दृष्टीने मुहुर्तांची माहिती 
दिलेली आहे. ' 

संभाजी राजांसाठी '“ घममंकल्पलता ' हा धमंशास्त्रावरील ग्रंथ केशव 
पंडिताने १६८२ साली लिहिला. यातोल “ दंडनीति ' प्रकरणाची प्रत तंजावरच्या 
ग्रंथ संग्रहालयात ' दंडनीति प्रकरण 1107) नीतिमंजरी 0! शंभुराज ' या नावाने 
बाहे. शामजी नाईक पुंडे याने ही प्रत १६८२ साली केली. पुंडे कर्नाटकात 
सुभेदार होता. 

याचा प्रारंभ व शेवट असा आहे : 

( १ ) प्रसन्नवदन असलेल्या रामाचे स्मरण करून धर्मंकल्पलतेच्या 
सिद्धीसाठी केशव नीतिमंजरी करीत आहे. (२) पृथ्वीवरील इंद्र, ज्याची कीर्ती 
पसरलेली आहे, धमंमूर्ती लोक ज्याला प्रिय आहेत असा हा शंभू विजयी असो. 
ज्याच्या दानाने....सुखी होतात. (३) मनुस्मृत्यादि शास्त्रे व मिताक्षरादि निबंध 
यांचा चांगला विचार करून, त्यांच्यातून सार (? ) घेऊन केशवाकडून या (ग्रंथा) 
मध्ये दण्डनीती रचली जाते. (४) महाराज, क्षत्रिय कुलालंकार, सिहासनाधिपती 
छत्रपती श्री शंभुराज यांनी करविलेल्या बुधभूषण ग्रंथामधील पुरोहित दामोदर- 
भट्रपुत्र श्री केशवपंडित याने केलेल्या धर्मकल्पलता ग्रंथांतगंत नीतिमंजरीमधील 
दश्ढनीती प्रकरण समाप्त झाले ! * 

या संस्कृत ग्रंथांशिवाय काही मराठी साहित्यही संभाजी राजांच्या कार- 
कोर्दीत लिहिले गेले. 

(१) सुप्रसिद्ध वेदांती श्रीधरस्वामी नाझरेकर यांचा जन्म १६७८ मध्ये झाला. 
त्यांचे वडील ब्रह्मानंद यांनी ' आत्मप्रकाश ' म्हणून ओवोबद्ध वेदांतपर ग्रंथ शके 
१. ॥पतट, 1939. 

२. 130171, ४०. 2९7८, 1938-39, 9, 243-244 
शि. सं...२८ 


४३४ : शिवपुत्र संभाजी 


१६०६ म्हणजे सन १६८१ साली लिहिला. यात १४ प्रकरणे असून श्रीधरस्वामीने 
३२ ओवब्यांनी उपसंहार केलेला आहे. ' 

(२) एकनाथ स्वामींचा मुलगा शिवराम याने ' गीता-चंद्रिका ' नावाचा 
ग्रंथ शके १६०५ मागंशीर्ष शुद्ध ७ गुरुवार ( दि. १५-११-१६८३) रोजी 
लिहून समाप्त केला. ही पोथी अत्यंत जीण ब लिवलिवीत आहे. पानांची लांबी- 
रुंदी ११”> ६॥" असून अक्षर शिवकालीन आहे. या टीकेत १८ अध्याय असून 
ग्रंथकाराने ज्ञानेश्वरीतील शब्द व वाक्ये उतरली आहेत. एकनाथी परंपरेत ज्ञाने- 
शवरीचा अर्थ कसा करीत हे कित्येक ठिकाणी या टीकेवरूत स्पष्ट होते. * 

( ३) शिवकालीन प्रसिद्ध कतृंत्ववान मुत्सद्दी रघुनाथपंत हणमंते यांचा 
मुलगा त्रिबक याने ' अशौच निर्णय ' नामक संस्कृत पोथी लिहिली. यात मुख्यत्वे 
शौचाशौच निणंय स्पष्ट केला आहे. या पोथीची ९ पाने असून प्रत्येक पृष्ठावर 
८ किवा ९ ओळी आहेत. १ 
साष्ठ्संतांना साहाय्य : 

शिवाजी महाराजांच्या प्रमाणे देव देवता, सत्पुरुष यांच्या आशीर्वादावर 
आणि कृपेवर संभाजी महाराजांचा नितांत विश्वास होता. वडिलांच्या मृत्यूनंतर 
बारसाहक्‍्कासाठी त्यांना जे लढावे लागत होते त्या दुःखद मन:स्थितीत त्यांना 
सन्नमहंतांचा आशीर्वाद हवा होता. त्यामुळे पन्हाळघावरून रायगडला जाताना 
ते मौजे कोरटी येथे सदाव्रती मल्हार गोसावी यांना भेटले." ते प्रामाणिक ईइवर- 
भक्त भाहेत असे संभाषण केल्यावर राजांच्या ध्यानात आले. 

दि. १९-१०-१६८० रोजी ज्या बाबा याकूद अवलिया फकीर यांची 
शिवाजी महाराजांनी स्थापना केली होती त्यांचे संभाजी महाराज यांनी केळशी 
येथ दर्शन घेतले व २५-१०-१६८० रोजी ते रायगडला परत आले. " 

शिवाजीं महाराजांनी अनेक देवस्थाने, मठ, सत्पुरुष यांना वाषिक नेमणुका 
( मोईन ) करून दिल्या होत्या. संभाजी राजांनी रायगडला जाताच स्वत:च्या 
अधिकारात नवीन सनदा करून दिल्या. अशा सनदा प्रत्येक शासक करीत असे. 
परंतु संभाजी महाराजांच्या धाभिक प्रवृत्तीबद्दल विपर्यस्त माहिती रूढ असल्याने 
येथे सविस्तरपणे ही माहिती देण्यात येत आहे. 


१. भाइसंमं-अहवाल शके १८३३, पृष्ठ ११२. 

२. भाइसंमं-अहवाल, शके १८३३, लेख २, पृष्ठ ५५-७७. 

३. भाइसंमं-अहवाल, वाइवृ शके १८३६, लेख १५, पृष्ठ ४९, 

४. सनदापत्रे. पृष्ठ १३५. ५. विचप्र. पृष्ठ ५३, मराचिब-पृष्ठ ७. 


संभाजी राजांचे धामिक धोरण : ४३५ 


दि (९-८-१६६८० रोजी संभाजी राजांनी पुण्याच्या विनायक उमाजी या 
देशाधिकाऱ्य1ला लिहून संत तुकारामांचा मुलगा महादोबा यास वर्षासन दिले. ' 

पाटगावी मौनी गोसावी हे ईइवरपुुष होते. त्यांना वाजंत्री व पालखी होती 
पण पालखीला भोई नव्हते. संभाजी राजांनी कुडाळ प्रांतात देशाधिकारी गणोराम 
याला गोसाव्यासाठी त्याचा शिष्य तुरुतगिरी यास १२५ होन देण्यास सांगितले. 
त्यातले वाजंत्रीसाठी २५ आणि भोयांसाठी १०० होन होते. ते काम सुरू करतील 
तेव्हापासून ते त्यांना वाषिक मिळावयाचे होते. ' 

पुणे परगण्यातील तफं निरथडी येथे कन्हेरी मठात वासुदेव गोसावीचे 
वास्तव्य होते. त्यांना जिराईत जमीन ९ कास रुके, पुष्पवटिकेस मांढरदेवीतील 
४ बिघे आणि जावळीपकी ९ बिघे जमीन देण्याचा वाईच्या देशाधिकार्‍याला 
हुकूम दिला. १ 

कर्‍हाडचे वे. नरसीभट शेषभट मुंज्येमणी, मसूर तालुक्यातील कांदळगावचे 
वे. अनंत भट, महादेव भट यांना प्रतिवर्षी जोंधळे व तांदूळ देण्यात आले. * 
महाबळेइवरचे वेदमूर्ती रामभट यांचे वडील गोपाळ भट यांनी शिवाजी महार!जांना 
मंत्रोपदेश देऊन त्याप्रीत्यथं अनुष्ठान केले होते. त्यांना पूर्वीप्रमाणे वर्षासन देऊन 
संभाजी महाराजांनी रोख रक्‍कम आणि जिन्नसही दिले. * 

कऱ्हाडला राहणारे वे. शिवभट निळकंठ भट अग्निहोत्री, पावसचे वेदमूर्ती 
हृरिभट पटवधन, रामचंद्र केशवभट पंडित, निब येथील सदानंद मठाचे अनंतगिरी 
गोसावी यांना वर्षासनाच्या सनदा दिल्या. १ 

कऱ्हाडला राहणारे रुद्रभट नीलकंठभट अग्निहोत्री आणि खानापूरचे 
श्रीनिवास आपा जोशी करकरा या दोघांची जमीन व काही रक्‍कम अमानत कर- 
ण्यात आली होती. ते दोघे निराश्रित झालेले पाहून त्यांना दरवर्षी जोंधळे, तांदूळ 
देण्यासाठी मोरेश्वर पंडितरावाने १६८१ च्य माचं आणि मे महिन्यात पत्रे लिहून 
त्यांची व्यवस्था केली. * 

शिवाजी महाराजांनी महादेवभट विष्णुभट शेंड्ये हे पुराणवेत्ते आहेत असे 
जाणून त्यांना श्री गणपती पुळ्यास देवासमोर नेहमी पुराण सांगावयासाठी वृत्ती, 
आणि घर बांधावयास व शाकभाजी करावयासाठी वतनी जमीन दिली होती. पुढे 


२. मइसा, खंड २०. ले. २८१. ३. श्रीसांका, ले. २, पृष्ठ ५५९-५६०. 
४. ऐसंसा, भाग ., ले. २९; मइसा, खंड २०, ले. २७१. 

५. भाइसंमं-वाइवू, १८३४. पृष्ठ २२८. 

६. सपसासं, पत्र क्र. ३५, ७९, १२५, २३०. 

४. शिचसा, भाग २, ले. २४२. 


४१६ : दिवतुध संभाजी 


संभाज्ओेराजांनी त्यांचा मुलगाही योग्य वैदिक श्राह्मण आहे असे पाहून त्याला मोरेश्‍वर 
पंडितराबांकडून दि. २४-१०-१६८४ रोजी कोठी मापे दहा मण धान्य दिले. ' 

याचप्रमाणे संभाजीमहाराजांती चिंचवड, मोरगाव, सज्जनगड, चाफळ 
इत्यादी देवस्थानांची व्यवस्था नीट चालावी म्हणूल पूर्वीची यृत्ती ब इताभे 
चालू ठेवली. १ 

संभाजी महाराजांनी राज्याच्या मुलकी अ स्यायालयीन विषपयांप्रमाणेच 
घाभिक कारभाराकडे जातीने लक्षं दिलेले दिसते. ज्या देणग्या दिल्या जात त्यांची 
अंमलदजावणी व उपयोग नीट होतो किबा नाही याकडे त्यांचे बारकाईने लक्ष असे, 

मोरगाव येथील मोरेश्वर गोसावी यांना शिवाजी महाराजांनी मोजे लोणी, 
पणदरे, कासड, सेलगाऊ येथे इनाम दिले होते. तेच संभाजीराजांनी चालू 
ठेवले. ही सनद चालू ठेवण्यासाठी पुण्याचा सरसुभेदार नागोजी बल्लाळ याने 
सुपे ब इंदापूर येथील हवालदार आणि कारकून यांना दि. ७-२-१६८१ रोजी 
लिहिले. कुटुंबासमवेत मोरेश्वर गोसावी राहात असत. त्यांना लष्करातील सुभेदार, 
जुमलेदार व कारकून यांचा उपद्रव होऊ नये अशी संभाजीराजांची इच्छा होती. ते 
दि. ६-११-१६८० रोजी त्यांना आज्ञा करतात, * राजश्री मोरेश्वर गोसावी 
कर्‍हेपठार येथे कुटुंबेसी राहाताती. तरी तुम्ही येता जाता त्यांच्या माणसास, सेता- 
पोतास गुराढोरांस काडीची तसवीस देत नव जाणे. निरोपद्रब सुखरूप राहेती ते 
करणे. जेथे त्याला अनकूल पडेल तेथे जाऊन राहिले तरी सुजले राहो देणे. त्यांचे 
वाटेस नव जाणे. ताकोद असे जाणिजे (नि) लेखनालंकार. १ 

श्री देव चिचवडकर यांना निजामशहा, मलीकंबर, आदिलशहा, शहाजी 
आणि शिवाजी महाराजांच्या वेळेपासून बागा व इनाम चालत आले होते. श्री देव 
स्वामी पिढी दरपिढी राहून, भन्नछत्र, गरोबगुरीब व फकीर जो कोणी येतो त्यास 
अन्न उदक देत असत. यासाठी गाव इनाम करून दिला होता. संभाजी राजांना 
हे चालविणे अगत्य वाटल्यावरून त्यांनो दि. २२-१-१६८३ रोजी पुणे येथील 
देशा धिकाऱर्‍यास पूर्वीप्रमाणे इनाम चालविष्पाविषयी लिहिले.' 


श्रो समर्थ आणि पंभाजी : 


या उपप्रकरणात रामदास स्वामी आणि त्यांचे शिष्य यांचे संभाजी राजांशी 
संबंध कसे होते हे पाहणे अगऱ्याचे वाटते. संभाजी महाराजांनी रामदासी मठांच्या 
व्यवस्थेत जातीने लक्ष नातलेले पाहिले म्हणजे त्यांना र्वामीजी आणि त्यांच्या 


१. भाइसंम, त्रैमासिक (१७३-१७६); ऐसंसा, खंड ८, ले. ९, पृष्ठ ४९. 
२. सनदापत्रे, पृष्ठ १६२, ले. ३; शिचसा, खंड २, ले.५५८-५५९; भ्रीसांका, 
३. शिचसा, खंड १ ले. ५५९. ४. सनदापत्रे, ले. ३, पृष्ठ १६२. 


संभाजीराजांचे घाभिक धोरण ; ४३७ 


शिष्यगणाविषयी किती आदर वाटत होता हे सहज ध्यानात येते. समर्थानी संभाजी 
राजांना केलेला उपदेशच सर्चाना माहीत आहे, पण उलट राजांना त्यांच्याविषयी 
किती आदर होता यासंबंधी सर्वसाधारणपणे अज्ञानच आढळते. 

बखरीत शिवाजी महाराजांनी संभाजीला रामदासांकडे शिक्षणासाठी पाठ- 
विले होते, असे म्हटले आहे त्यांची चर्चा इतरत्र केलीच आहे. मुघलांना मिळप्या- 
पूर्वी १६७८ च्या डिसेबर महिन्यात संभाजी सज्जनगडाला गेला होता. ' परंतु 
तेथे समर्थांची आणि त्याची भेट झाली होती किवा नाही हे कळत नाही. राज्या- 
रोहणानंतर जेव्हा शिवाजी महाराज सवं राण्यांसह सज्जनगडावर गेले होते तेव्हा 
संभाजीही त्यांच्या वरोबर होता.' शिवाजी राजांच्या निघनानंतर संभाजी महाराज 
रामचंद्रपंत अमात्य यांच्यासह ज्येष्ठ मासी सज्जनगडावर येऊन समर्थांचे दर्शन 
घेऊन गेले. १ 

चाफळ येथे श्रीरामाचा उत्सव करणे हे राज्यव्यवस्येचे अंग होते. श्री 
समर्थांची आज्ञा मान्य करून श्रीच्या कार्याचा अंगीकार करणे, श्रीचा उत्सव 
चालविणे, हा एक राजकारणाचा भाग आहे असे शिवप्रभू अखेरपर्यंत समजत असत. 
शंभू छत्रपतींनी तेच धोरण अंगीकारले. त्यांनी कऱ्हाड, सातारा, सज्जनगड, चाफळ 
इत्यादी ठिकाणच्या अधिकाऱ्यांना आज्ञा करून उत्सवाच्या व्यवस्थेसंबंधी पत्रे 
पाठविली. संभाजी महाराजांनी ज्याप्रमाणे इतर देवस्यानांची व्यवरथा आणि 
सत्पुरुषांची वर्षासने पुर्ववत चाल्‌ ठेवली होती त्याचप्रमाणे त्यांनी च!फळ येथील 
श्री रामदास स्वामींच्या श्री रघुनाथ देवाच्या पुजा - नैवेद्यासाठी आणि 
देवाच्या सेवकांना जी मोईन शिवाजी राजांनी १६७५ सालातील वषंप्रतिपदेस करून 
दिली होती ती संभाजी महाराजांनी दि. १८- १० - १६८० रोजी तशोच 
चालविण्याची आज्ञा देश्याधिकारी व देशलेखक, कासी रंगनाय, प्रांत जावळी 
यास दिली. * 

श्री रामदास स्वामींना अतीत-अभ्यागत आणि नित्यनैमित्तिक चालविष्या- 
साठी शिवाजी महाराजांनी बारीक सडीक तांदूळ, कणिक, डाळी, तूप, मीठ, सुपारी, 
दिव्यास तेल, कात, असे एकूण एक मण, साडे एकोणतीस शेर, साडेचोर टाक 
आणि दरमाहे तीन तीन शेर, ५०० विड्याची पाने आणि एक दुभती म्हैश अशी 
मोईन करून दिली होती. ही मोईन अशीच चालू ठेवून संभाजीराजांनी जावळीच्या 
अधिकाऱ्याला सांगितले की, जोपयंत म्हैस दुभती असेल तोपर्यंतच ठेवावी. म्हैस 
दूध देईनाशी झाली की ती जमा करून दुसरी द्यावी. नंदादीपासाठी देण्यात येणारे 
तेह रामदासांच्या समुदायाला देण्यास बजाविले. जावळीच्या सुभ्यातून पूर्वी फाटी 


१. शिचप्र, पृष्ठ २९. २. श्रीसच-आ, पृष्ठ ३७२. 
३. कित्ता, पृष्ठ ३६३-३६४. ४. श्रीसांका, ले. २६. 


४३८ : शिवपुत्र संभाजी 


आणि गवत देत असत ते सातारच्या सुभ्यातून देण्याची आज्ञा दिली. सर्व प्तामान 
स्वामींकडे पोचते वरून सामुग्री कमी पडणार नाडी याची काळजी घेण्यास राजांनी 
अधिकार्‍यांना बजावले होते. शिवाजी महाराजांच्या वेळेपासून श्रींच्या सेवेसाठी 
एक हरकारा होता. त्य़ाला दरमहा २ होन वेतन होते. ते सुभे मजकुरापैकी दिले 
जात होते. त्याचा खरचं धर्मादाऊ म्हणून पंभाजी राजांनी लिहिण्यास सांगितले होते ' 
ही सनद महत्त्वाची असल्याने विस्तृतपणे दिली आहे. शिवाजीप्रहाराजांची सनद 
उपलब्ध नसल्याने या सनदेला महत्त्व आहे. त्यात संभाजी राजांनी समर्थांच्या 
व्यवस्थेत दाखविलेली तत्परता आणि बारकावा कौतुकास्पद आणि पुरेसा 
बोलका आहे. 

रामदास गोसावी यांनी चाफळमध्ये श्री हणमंत देवाची प्रतिष्ठा केली. 
रघुनाथ भटाकडे देवतार्जनाचे काम सोपविलेले होते. नैवेद्यासाठी, दीपासाठी व 
किरकोळ उपसाहित्यासाठी अण्णाजी दत्तोने ठिकाणे २, रवकम ५० ( नाटोली 
सेत २५ व वेणाबाई सेत २५ ) आणि मौजे वाकुरडे विलासो येथे इनाम दिले 
होते. ते तसेच चालविण्याविषयी शंभू छत्रपतींनी मलकापूरच्या अधिकार्‍याला 
कळविले होते. 

चाफळ येथील श्री रघुनाथ देव स्बामोंच्या मंदिरात दरवर्षी रामनवमीचा 
मोहोत्सव करण्यासाठी दत्ताजी त्रिमळ यांनी विविध सामानाची मोईन करूत 
दिली होती. या सनदेत कापड गेर किमतीचे असल्याने सनगे मोघम दिले होते. 
तेव्हा दिवाकर गोसावी यांनी १४ सनगे असून त्यांची किमत ११३ होन पावत 
असल्याचे कळविले. गेल्या वर्षी ज्या किमतीचे सनगे पावले असतील त्याच 
किमतीचे सनगे देण्यास सांगून दशमीला ब्राह्मण भोजन, श्री द्वारी समाराधना, 
२१ ब्राह्मणांस यथासांग सामुग्री आणि दर ब्राह्मणाला पूर्वीप्रमाणेच चार आणे 
द्यावे असे संभाजीराजांनी कऱ्हाडच्या अधिकाऱ्यास कळविले.* 

अशाच प्रकारे सज्जनगड, शिंगणवाडी, महाबळेश्‍वर, खुद्द चाफळ येथील 
निरनिराळ्या सनदा संभाजीराजांनी पुर्ववत चालू ठेवल्या. * 

चाफळ येथे दरवर्षी यात्रा भरे आणि सवंदाहि महोत्सव होत असे. तेथे 
क्टकीचे शिपाई आणि वरकड लोक श्रींची मर्यादा चालवीत नव्हते. यात्रेकल्ना 
त्रास होत असे. दिवाण लोक कटकटी करीत. त्यामुळे यात्रेत आणि इतर वेळी 
उपद्रव होऊ नये म्हणून शिवाजी महाराजांनी नाणेघोल तफचे आणि प्रांताचे 
कारकून यांनी बरोबर जाऊन यात्रा सुखरूप पार पाडावी, मुसलमान व हर- 
कोणाचा उपद्रव लागू देऊ नये. रामदास गोसावी यांच्या स्थळाचा परामशं घेत 


१. श्रीसांका, ले, ३४. २. कित्ता, ले. ३३२. 
३. कित्ता, ले. ३२. ४. कित्ता, ले ३६. ३८, ३९. 


संभाजीराजांचे धाभिक धोरण : ४३९ 


जावा असे दत्ताजी त्रिमल वाकनीस याला पत्र लिहून कळविले होते. तद्ीच व्यवस्था 
करून यात्रा सुखरूप पार पाडावी म्हणून शंभू छत्रपतींनी दि. १९-१०-१६८० 
रोजी वासुदेव बाळकृष्ण याला जाणि दि. २८-१०-१६८० ला कृल्णाजी भास्कर 
यास कळविले होते. 

१६८१ सालच्या जानेवारीपर्यंत संभाजीराजांचा राज्याभिषेक झालेला 
नसल्यामुळे येथपर्यंत दिलेली पत्रे त्यांनी स्वतःच्या अधिकारात लिहिठेली आहेत. 
त्यानंतर * पंडितरावां ' ची नेमणूक झाली. या सर्व पत्रांवर शेवटी “ ठेखनालंकार ” 
हे थब्द खुद्द छत्रपति संभाजीच्या हातचे आहेत. * 

१६८० सालच्या चाफळ येथील रामनवमीच्या उत्सवाला रामदासस्वामी 
गेळे नव्हते. तेव्हा समुदायी लोकांत कलह होऊन शिराळेकर रुसून गेले. त्यांचे 
समाधान करण्यासाठी दिवाकर गोसावी गेळे असता समर्यांकडे जाऊन भांडणाचे 
मूळ कारण सांगून यापुढे अविच्छिन्न उत्सव चालेल असे आज्ञापत्र त्यांच्याकडून 
लिहिन घ्यावे असे ठरले. मध्यंतरी शिवाजी महाराज मरण पावल्याने दिवाकर 
गोसावी रायगडास गेला असताना एकटेच शिराळेकर समर्थांकडे गेले. तेव्हा 
समर्थांनी दिवाकर लवकरच परत येईल. तो आल्यावाचून निश्‍चय करू नये. 
त्याची वाट पाहू असे सांगितले. समर्थांना राज्याभिषेकाचे आमंत्रण करावयास 
दिवाकर गोसावीबरोबर राघो अनंत सज्जनगडास गेले. “ आपणास येणे होत नाही 
म्हणून समर्थांनी दिवाकर गोसावी यास पाठविले.' ' श्री रामदासस्वामी यास वस्त्रे 
ब देवाला पोशाख, जवाहीर इत्यादी देण्यासाठी कारकुनांना राजांनी पाठविले, 
त्यानंतर समर्थांनी संभाजी महाराजांना ओवीबद्ध पत्र लिहिले, ' अखंड सावघान 
असावें । दुशचित कदापि नसावे ।। तज्वीजा करीत बसावे । एकांत स्यळी ॥ १ ॥ 
काही उदग्रस्थिती सोडावी 1 काही सोमता धरावीं । चिता लागावी परावी अंतर्यामी 
॥ २॥ मागील अपराध क्षमावे । कारभारी हाती धरावे । सुखी, करून सोडावे । 
कामांकडे ।। ३ ॥ पाटातील तुंब निघेना । तरि मग पाणी चालेना । तसे जनांच्या 
मना । कळले पाहिजे ।। ४॥ जनाचा प्रवाहो चालला । म्हणजे कार्यमाग आटोपला । 
जन ठायीं ठायीं तुंबला । म्हणजे खोटे ॥ ५ ॥ श्रेष्ठी जे जे मिळविले । त्यासाठी 
भांडत बैसले । मग जाणावे फावले । गनीमासी ॥ ६॥ ऐसे सहसा करू नये । 
दोघे भांडता तिसर्‍यास जय (तिसर्‍यास फावे ) । धीर धरुनि महत्कार्य । समजूनि 
करावे ॥। ७॥ आधीच पडली धास्ती । म्हणजे कार्यभाग होय नास्ती । या कारणे 
समस्ती । बुद्धी शोधावी ॥ ८॥ राजी राखिता (राखता) जग । मग कार्य 
भागाची लगबग । ऐसे जाणोनि सांग । समाधान राखावे ॥ ९ ॥। सकळ लोक एक 


१. श्रीसांका, ले. ३७. ४१ २. कित्ता, 
३. श्रोसच-आ, पृष्ठ ३६४. ४. मराचिव, पृष्ठ ६. 


४४० : शिवपुत्र संभाजी 


करावे । गनीमा लोटोनि काढावे (निवटून) येणें करिता ( ऐसे करिता) कोर्ती 
धावे । दिगांतरी (दिगंतरी) ॥ १० ॥ आधी गाजवावे तडाखे । तरि मग भूमंडळ 
धाके । ऐसे न होता (करिता) धक्के । राज्यास होती ॥ ११ ॥ समय प्रसंग 
बोळखावा । राग निपटून सांडावा । (कागावा) आला तरी कळो न द्यावा । 
जनामध्ये ॥ १२॥ राजामध्ये सकल लोक । सलगी देऊन करावे साक (सेवक) । 
लोकांचे मनामध्ये धाक । उपजोचि नये ॥ १३॥ बहुत लोक मिळवावे । एक 
विचारे भरावे । कष्ट करोनी घसरावे । म्लेंछावरी 1 १४॥ आहे तितुके 
जतन करावे । पुढे आणिक मेळवावे । महाराष्ट्र राज्यची (राज्य) करावे । 
जिकडे तिकडे ।। १५ ॥ लोकी हिभत धरावी । शर्तीची तरवार करावी । चढती 
बढती (वाढती ) पदवी । पावाल येणे (तेणे)।॥। १६ ॥। शिवराजास आठवावे । जीवित 
तृणासमान मानावे । इहलोकी परलोकी तरावे । कीतिरूपी ।। १७॥ शिवराजाचे 
आठवावे रूप ।॥ शिवराजाचा आठवावा साक्षेप । शिवराजाचा आठवावा प्रताप । 
भूमंडळी ॥ १८॥ शिवरायाचे कंसे बोलणे । शिवरायाचे कसे चालणे । शिवराजाचो 
सलगी देणे। क॑सी असे ॥ १९ ॥ सकळ सुखाचा त्याग! करोनि साधिजे तो योग । 
राज्य साधण्याची लगबग। कसी केली (असे) 1। ०॥। त्याहूनि करावे विशेष । 
तरिच म्हणावे पुरुष । या उपरि आता विशेष । काय लिहावे ॥। २१॥।' श्री समथ 
रामदासांनी पाठविलेले हे ओवीबद्ध पत्र संभाजीमहाराजांना उपदेश करण्यासाठी 
पाठविलेळे असले तरी सदासवंकाळ कोणत्याही राज्यकर्त्यांला उपयोगी ठरेल 
असेच आहे 

समर्थ आपला अंतकाळ जवळ आला आहे असे म्हणून ते उपदेदापर अनेक 
वचने बोलले. त्यात संभाजी राजांना उद्देशून केलेली वचने येथे दिली आहेत : श्री 
शिवराज कंलासवासी यांचे वंशपरंपरेसी राज्यभोग बहुत आहे. वर्षे पांचपयंत अति 
कठीण आहे, दैवी प्राथं (मा ) सावधानतेने रक्षिले पाहिजे. पूर्वी राजश्रीस 
( शिवाजी ) राजधमं व क्षात्रधमं व आखंड ( साव ) धान ऐसी पत्रे पाठविली 
होती ती पत्रे प्रसंगानुसार वाचून मतासि आणून वतंणूक होईल तरी (त्या ) 
वचनाचा अभिमान श्री देवासि आहे. ' शके १६०३, माघ वद्य नवमी म्हणजे 
दि. २२-१-१६८२ रोजी श्री रामदासस्वामींनी अवतार पूणण केला. १ स्वामींच्या 
निधनाची बातमी संपभ्नाजीराजांना कळताच त्यांनी रामचंद्रपंत अमात्य यांना 
पुष्कळ द्रव्य देऊन सज्जनगडावर पाठविले. अमात्यांनी राजगुरूंना शोभेल अशा 
रीतीने दानधर्म करून उद्धवांकडून समर्थांचे उत्तरकायं केले. दहनस्थळी समाधी 


१. श्रीसच-आ, पृष्ठे २९७-९८; मराचिब, पृष्ठ ६-७. 
२. श्रीसांका, ले. ४३, पृष्ठ ७९. ३. कित्ता, ले. ४३, पृष्ठ ७९. 


संभाजीराजांचे धामिक घोरण : ४४१ 


बांधून चंदनाचा ओटा समर्थ शिष्य तारळेकर गोसावी यांच्याकडून करवून त्यावर 
बाहुकांची स्थपना केली. ' 

त्यानंतर राजे रामचंद्रपंतास घेऊन समाधीच्या दक्षंनास गेले. तेव्हा त्यांनी 
देवालय मोठे करण्याविषयी रामचंद्रपंतास आज्ञा केली. पंतांनी समाधीसह मोठे 
देवालय बांधून स्वामींच्या पुण्यतिथीचा उत्सव माघ वद्य १ पासून ९ पर्यंत करून 
दशमीचे लळीत करण्याचे ठरविले आणि त्या कामाकरिता खर्चाची नेमणूक 
करविली. * 

रामदास स्वामींनी अवतार पुणं करण्यापूर्वी, “ श्री रघुनाथदेव, हककाम 
चाफळ याकडील कार्यभाग व राजगृहास जाणे येणे वे. दिवाकर यांनी करावे; 
आपणाकडील वित्तविषय असेल त्याचा व्यय देवालयी चाफळास करावा; सज्जन- 
गडी चित्तस्थानी श्री हटुमंताचे देवालय बांधावे; गडमजकुरी भानजी व रामाजी 
गोसावी आहेत व आपणाकडील समुदायही उभयतांचा आहे तैसा असो द्यावा. 
अशी आज्ञा केली होती. या सवं आज्ञा पाळण्याविषयी शंभू छत्रपतींनी सज्जन- 
गडावर आणि मठांच्या जागी आज्ञापत्रे धाडली. श्री स्वामींनी ज्या ठिकाणी 
अवतार पूर्ण केला तेथे त्यांच्या आज्ञेप्रमाणे संभाजी राजांनी श्री हनुमंताचे देवालय 
बांधले. १ 

समर्थाविषयी संभाजीमहाराजांना नितांत आदर असल्यामुळे स्वामींनी 
केलेली व्यवस्था त्यांचे शिष्यगण पाळतात की नाही याबद्दल त्यांनी दक्षता बाळगली 
होती. समर्थाच्या मृत्यूनंतर हनुमान मंदिर दोन महिन्यात बांधून पूण झाल्यावर 
त्यांनी दि. १३-३-१६८२ रोजी जावळीचा देशाधिकारी व देझलेखक कासी 
रंगनाथ यास कळविले की, “ ... त्या स्थानी श्री हणमंताचे देवालय करविले 
त्यासी ब चाफळच्या रथोत्सवाकरता कर्नाटकातून देवाच्या मूर्ती असतील त्यासी 
नित्यपूुजेस व समारंभास व शिष्यसमुदायासाठी धर्मादाय मोईन पेशजीप्रमाणे 
चालवून ती दिवाकर गोसाव्याचे विद्यमाने करीत जाणे.” रामदासांच्या देवस्थानचे 
पारपत्य दिवाकर गोसावी यांच्या विद्यमाने चालविण्याविषयी व सर्वत्र पुर्वीचीच 
व्यवस्था चालू ठेवण्याविषयी संभाजी महाराजांनी कऱ्हाड, सातारा येथील अधि- 
कार्‍यांना कळविले होते. " 

छत्रपतींनी केवळ मठांच्या व देवस्थानच्या व्यवस्थांची काळजी घेतली नाही 
तर रामदास स्वामींच्या शिष्यवर्गात निर्माण झालेले तंटेही सोडविले. स्वामींनी 
आपल्या पश्चात सर्व अधिकार दिवाकर गोसाव्याला दिले असले तरी भानजी 
आणि रामजी गोसावी यांनी सज्जनगडावरील स्वामी समुदायाची व्यवस्था पाहावी 


१. श्रीसच-आ, पृष्ठ ३७०-३७१. २. पंअसंबा-ब, पृष्ठ ३२. 
३. श्रीसच-आ, लेख ४४. ४. ब ५. श्रीसांका-ले. ४६, ४७- 


४४२ : शिवपुत्र संभाजी 


असे ठरले होते. द्रथ्यकोभाने उद्धव गोसाव्याने कटकटी सुरू केल्या, त्यात सण्जन- 
शडावरील अधिकारीही साभील झाला. या गोष्टी संभाजी राजांच्या कानावर 
जाताच त्यांनी दि. २-६-१६८२ रोजी सज्जनगडाचा मुद्राधारी जिजोजी काटकर 
यास आज्ञापत्र लिहिले की, “ श्री स्वामी अवतार पूर्ण करण्याअगोदरच आज्ञा 
केली होती .... ऐसे असतां उद्धव गोसावी उगीच द्रव्यलोभास्तव भानजी व 
रामाजी गोसावी यांसी कटकट करितात, तुम्ही ही उधव गोसावी यांसी द्रव्य पारे 
ख वस्त्रे भानजी व रामाजी गोसावी याकडून श्री स्वामींची देवविली म्हणून कलों 
आले. तरी तुम्हास ऐसे करावयास प्रयोजन काये व उघव गोसाबी यासी कटकट 
( करावया ) गरज काये. या उपरी जे जे वस्त्नाभाव व द्रव्य उधव गोसावी याचे 
आधीन तुम्ही करविले असेली ते मागतें भानजी व रामाजी गोसावी याचे स्वाधीन 
करणे. उघव गोसावी यांसी कटकट करूं न देणे श्री स्वामीचे पहिलीच आज्ञा 
करणे . .. वेदमूति बिवाकर गोसावी यांचे विद्यमाने आम्हास श्रुत होऊन होणे तो 
होईल ... या उपरी ये घालमेलीत पडावया प्रयोजन नाही. श्री स्वामींच्या समु- 
दायांसी काडीइतके अंतर पडो न देणे ... या पत्राप्रमाणे राहाटी करणे. " ' 

समर्थ गेल्यानंतरही नेहमीप्रमाणे चाफळ येथे रामनवमीचा उत्सव होई. 
ही यात्रा आणि समारंभ सुखरूप पार पाडण्यासाठी संभाजीराजांनी कऱ्हाडचा 
मुख्य देशाधिकारी वेंकाजी रुद्र याला यात्रेच्या ठिकाणी जावयास सांगून, कोणी 
कुसुर कथला करील त्यास करू देऊ नये आणि पूर्वापार यात्रा चालत आली 
तशी चालविण्याची आज्ञा केली. * साताऱ्याचा अधिकारी अंबाजी मोरदेऊ यालाही 
शिवाजी प्हाराजांनी चाफळला दिलेल्या सनदेप्रमाणे चालविण्यास आणि वे. दिवाकर 
गोसावीच्या विद्यमाने चालविण्यास बजाविले. * 

शिवाजी महाराजांप्रमाणेच संभाजी राजांना यात्रेमध्ये कोणी उपद्रव करून 
रयतेला रंजीस आणलेले खपत नसे. चाफळच्या वाषिक उत्सवाला कित्येक लोक 
जात. कऱ्हाडच्या सुभ्यास नाणे घोल, तारले येथे या यात्रेचा कर जमा होत असे. 
१६८५ साली गोविद गंभीरराऊ यात्रेकरूकडून उसने ब कर्जाऊ पैसे घेऊ 
लागल्यामुळे सुभ्यात पैसा जमा होईनासा क्षाला. या गोष्टी दिवाकर गोसावी 
यांनी निदशंनास आणल्याच; परंतु नारायण रघुनाथ अमात्य यांच्याही ते घ्यानात 
आले त्यांनी दि. १९-९-१६८५ रोजी कर्‍हाडचा सुभेदार व कारकून यांता 
लिहिले की, “...तरी या उपरी त्याचे ऐवज देविले असत त्यास पाववणे, 
हरयेक विसी श्रीच्या कार्यात अनकूलता करीत जाणे. अंतर पडो न देणे. यामध्ये 
अठराही खप वाणी बकाल (जाती, वाणी, दुकानदार) येत असतात. श्री...ची 


१. श्रीसांका, ले. ४८. २. कित्ता, ले. ५७. 
३. कित्ता, ले. ५८. 


संभाजी राजांचे घामिक धोरण : ४४३ 


यात्रा तेथे कोण्हास जुलूम जांज (ती) उचापती करावीया गरज नाही असे राजश्री 
. . साहेबांचे (संभाजी) शासन आहे. यात्रेमध्ये कोणी उपद्रव सहसा देऊ नये 

ऐसोयास राजश्री गोविदराऊ यांनी उचापती केली आहे. तारले व नानेघोल ये 
(थील) ऐवज देविला आहे. त्यास ताकीद करून ठेवणे. रयत लोकास रंजीस 
सहसा होऊ न देणे. ” ' संभाजी राजांच्या शासनाची शिस्त व त्यांचे धाभिक 
गोष्टीतले लक्ष येथे स्पष्ट होते. 

चाफळच्या देवांच्याकडील यात्रेची, नंदादीपाची, लिहिणार आणि पांथस्थ 
यांच्या वेतनाची मोईन दिल्याप्रमाणे एका वर्षाचा ऐवज संभाजी राजांनी दिला 
होता हा ऐवज एकाच गावातून वसूल न होता गावोगाव हुंड्या करून दिलेल्या 
होत्या त्यामुळे ऐवज मिळत नव्हता हे राज्यांच्या कानावर आल्यावर त्यांनी दि. 
२-११-१६८५ ला तगाद्याचे हुकूमवजा पत्र लिहिले की, “...तो ऐवज तुम्ही 
पाठवीत नाही. श्रीचे कार्यास खलखल करिता गाऊगाव वराता करून देता येथून 
ऐवज पावत नाहीं. म्हणून कलों आले तरी श्री...चे कार्यास हगे करा (यातु ) 
म्हाला गरज काय ? जो ऐवज देविला तो बिला कुसुर पावता करावा ते (गोष्टी) 
तुम्ही करीत नाही याकरिता हा रोखा सादर केला असे. तरी पेसजी सनदप्रमाणे 
जे द्यावयाची मोईन करून दिल्ही आहे त्या ऐवजाचा रोखा येकच गावावरी सरस 
ऐवज पाहून नेमून देणे म्हणजे तेथून बिला कुसूर ऐवज पावेल. श्री चा मोहोच्छाव 
यात्रा समारंभ येथासांग घडोन येईल (तरी) हे जाणून करावे. चाफळ मोजे सिंगण- 
वाडी येथे सारे ऐवजाची वरात करून (सर्व गावा) चा ऐवज तेथे पावेल. उरला 
ऐवज दिवाणात उसुल घेणे याचे ऐव (जात) नून होईल तरी अणीखे जागा ऐवज 
देउनु झाडीयानसी पावता करणे. यात्रे (म) धे कोण्ही दिवाण लोक येताती ते 
वाणीयाजवलुनु उचापती करितात. ते घा (स्ती) ने यात्रा मोडों पाहाते. तरी ऐसी 
गोष्ट न करणे. उचापती यात्रे मध्ये येकदर ने (कर) णे. पहिले ज्याकडे उचापती 
असेल त्याकडून रोख पके पावते करणे. श्री चा भोहोच्छाव तुम्ही जाउनु करवीत 
जाणे. जाणिजे. या पत्राची तालीक लिहून घेऊन असल पत्र वेदमूर्ती दिवाकर गोसावी 
या जवळ परतोन देणे. जाणिजे लेखनालंकार.” हे पत्र लिहिल्यानंतर एक महिना 
आणि बारा दिवसांनी रवाना झाले, हा विलंब कां लागला असावा तें कळत नाही. 

संभाजी महाराजांनी ताकीद दिल्यानंतरही उद्धव गोसावी घालमेली करीत 
होता. त्याने नसत्या कटकटी करू नये म्हणून १६८'५ साली संभाजी राजांनी निरोप 
पाठविला. या कटकटींची कविकलश यांनाही माहिती होती. दिवाकर गोसावी याने 
प्रतिवर्षाप्रमाणे उत्सव चालवावा आणि त्याला कविकलशाने साहाय्य करावे म्हणून 
महाराजांनी दि. २-११-१६८५ रोजी कलशाला पत्र पाटविले होते. * 


१. श्रीसांका, ले. ५९. २. कित्ता, ले. ६१. 


४४४ : शिवपुत्र संभाजी 


सातारा प्रांतातील झाहापूर तर्फ उंबरज येथे रामदास स्वामोंच्या मठा- 
जवळील धीचे देवालयातील पुजार्‍याने देवाची सेवा करून स्वामींच्या शाहापूरच्या 
इतामार्यक्ती जे उत्पन्न द्यावयाचे ते वे. दिवाकर गोसावीने घ्यावे असे ठरले होते. 
त्यात पुजाऱयाने काही घालमेल केली आणि मौजे वाहगाव येथे जाऊन कृष्णाजी 
पाटील याच्या पाठीस लागला. हा गोंधळ संभाजी महाराजांच्या कानावर जाताच 
त्यांनी दि. २-११-१६८५ रोजी सातारच्या देशाधिकार्‍्याला आज्ञापत्र पाठविले. 
दिवस्कर गोसाव्याचे उत्पन्न कृष्णाजी पाटील आणि पुजाऱ्याने खाऊन देवाची सेवा 
सोडली. ' पुजाऱयाने सेवा केली तर त्याला चाकरी द्यावी पण खाल्लेले उत्पन्न 
गोसाव्यास रवाधीन करावे व यात कोणी निष्कारण तंटे करील तर त्यास ताकोद 
दिली. पत्रावर लेखनालंकार असे संभाजी राजांच्या हाताने लिहिलेले असून मोरे- 
इवर प्रघानाचा पत्रावर शिककः आहे.' धामधुमीच्या काळातही राजांचे कारभारात 
काटेकोरपणे लक्ष होते असे या पत्रावरून दिसून येते. 

चाफळ आणि सज्जनगड येथील खर्चाची मोईन छत्रपतींनी सायगाव आणि 
जावळी सुभ्यातून सादर केली होती. मढे येथील पारपत्यगार आणि लेखक मोईनी- 
मधून “ चिठी मसाले देऊन वराता काढून ऐवज खोरून नेत होते.” हे कळताच 
संभाजी राजांनी दि. ३-८-१६८६ रोजी पारपत्यगाराला आज्ञापत्र देऊन श्रीचे 
कार्यात अंतर पडू देऊ नये असे बजावले. * 

येथे दिलेल्या पत्रांवरून संभाजी महाराजांना रामदास स्वामींबद्दल किती 
आदर होता आणि त्यांच्यामागे सवव कार्ये सुरळीत चालावी म्हणून सर्व प्रकारांनी 
ते स्वतः कसे साहाय्य करीत होते हे ध्यानात येईल. 

राजांचो पत्नी येसूबाईलाही चाफळ येथील यात्रा सुखरूप पार पडाव्या असे 
वाटत असे. संभाजी महाराजांच्या कारकीर्दीतले तिचे फकत एकच पत्र उपलब्ध 
आहे. या संबंधात येसूबाईने दिलेले अभयपत्र असे आहे, '* श्री देवाची यात्रा आली 
आहे. यात्रेस लोक यावयास अनमान करिताती की आपले लोक दौड करून यांत्रेस 
तसवीस देतील. ऐसीयासी अभयपत्रे अलियाने ... देवाचा मोहछाये करीतील 
म्हणौन हुजूर मालूम नाले. त्यावरून यात्रेस अभयेपत्र दिल्हे आहे. आमचे त्फेने 
कोणी वाटे जाणार नाही. गावोगावी कागद पाठवून यात्रकरी बोलाऊन श्री चा 
समारंभ करणे. आमचे अभये असे. जसे सालाबाद चालिले आहे तेणेप्रमाणे आप- 
लेही पत्र पाहिजे म्हणौन राजश्री माधव गोसावि यांनि सांगीतले. तेरी आमचेही 
अभयेपत्र आहे. देवाचे इनाम स्थळ तुमचे अध्येन आहे. आमचे तफने आजार 
लागणार नाही. मातंब सुद देवाचा प्रसाद पाठविला तो आम्हास पावला "१ 


१. श्रीसांका, ले. ६२. २. कित्ता, ले. ६६. 
३. कित्ता, ले. ६७. 


संभाजीराजांचे धाभिक धोरण : ४४५ 


धराठे आणि मुधलात लष्करी धामधूम चालली असताना मराठ्यांच्या सैन्याकडून 
बार्देकरूंना जास होऊ नये म्हणून येसूबाईने हे अप्रयपत्र दिलेले असावे असे वाटते. 

१६८३-८४ मध्ये मराठे आणि पोर्तुगेज यांच्यात युद्ध चालू होते. सोन्दे- 
रांनी पोर्तुगेजांना भदत केल्यामुळे राजे स्वतः त्यांच्यावर चालून गेले होते. 
शराठ्यांच्या आरमारात काही मुसलमान होते. त्यातल्या एका अधिकार्‍याने कार- 
क्षारला एक गाय विकत घेऊन खाण्यासाठी तिला मारले ही बातमी संभाजी 
राजांना समजताच त्यांनी त्याला जाहीर रीतीने फाशी दिले. ' “ गोब्राह्मण प्रति- 
पोलक ' या विरुदवालीने प्रसिद्ध असलेल्या शिवप्रभूंच्या कीर्तीला शोभेल असेच 
हे संभाजी राजांचे कृत्य होते. 

१६८४ सालच्या ऑगस्ट महिन्यात सुलतान तारा याने लष्करासमवेत 
तोरगल, नवलगुंद येथे स्वारी केली. नवलगुंद हे धारवाड जिल्ह्यातील वायव्ये- 
कडील तालुक्याचे ठिकाण आहे. सुलतानाने तेथे मुक्काम करून धरे, वाडे, पेठा 
मोडून आणि जाळून नष्ट केल्या. गावातील साक्षात देवस्थाने छिन्नविछिन्न केली. 
मोठो देवालये उध्वस्त केली. गावात रोगराई होऊन माणसे मेली. रयत, वाणी, 
दिवाण लोक गावे सोडून जाऊ लागली. अभयाचा कोल दिल्यानंतर तेथे देवतांची 
स्यापना करण्यात आली. ग्राम देवस्थानाच्या दिवसापासून पांढरी बसली होती. 
पुरातन स्थळातील मूर्ती दुरात्म्यांनी विच्छिन्न केल्या होत्या. “ महाराज राजश्री 
महाराष्ट्रराजा आहे. देवस्थाने छिन्नभिन्न असो नये. या कारणे देवालये बांधावी 
उरजा चालवावी, ह्यात आपण व स्वामी मिळोन जे करणे ते करीत आहो तूर्त 
नवलगुंदासारखे गावात देवस्थान देवळेच नाहीतसे झाले आहे . . . देवळे इमारती 
बांधाव्या. तुतं मूतिस्थापना करूत पुजा चालवावी. नित्य पुराणश्रवण चालावे . - , 
सर्वांच्या मते विचार पडला को, ' हिंदुकीची गोष्ट खरीच. उदंड ख्चवेच महा- 
राजांचे दरबारात होऊन जातो, अगर पड जंगलही पडते. त्यापरीस श्रीचे उरजे 
अपित राजगृहातून जरी वेच जाहला नाही तरी ' ज्याचे नांव त्याचे पृण्य ' महाराज 
छत्रपति साहेबांस श्रेय येईल. "* हे पत्र दि. २२-८-१६८५ रोजी नवलगुंदच्या 
दिवाणाने मोकदमाना लिहिले. 


धर्मांतर : 


हिंदुस्थानात परकोयांची राज्ये स्यापन झाल्यापासून हिंदूंना बाटविण्याचे 
कायं जोरात चालत असे. स्त्रिचन आणि इस्लामी धमं हिंदू धर्मापेक्षा अगदी वेगळे 
आणि विरोधो. एखादा हिंदू वाटला की त्याला हिंदू समाजात बहिष्कृत करण्यात 


१. 5१९ : €31 (०501, 15-9-1684. 
२. सनदापत्रे, पृष्ठ १६३, ले. ५. 


४४६ : शिवपुत्र संभाजी 


येत असे. सिंध प्रांतात जुलुमजबरदस्ती फार होऊन मोठ्य़ा प्रमाणात बाटवाबाटवी 
झाली. त्यामुळे देवल स्मृतीने शुद्धीकरणाचो प्रथा सुरू केली. महाराष्ट्रात स्वतंत्र 
राज्याची स्थापना करून शिवाजी महाराजांनी हिंदूधर्माला राजकोय प्रतिष्ठा प्राप्त 
करून दिल्यानंतर बाटलेले लोक शुद्ध होऊन परत हिंदू धर्मात आल्याची उदाहरणे 
आढळतात. महाराजांनी हिंदुधर्माला बाधक ठरणारी, त्यांचे संख्याबळ कमी 
करणारी ही प्रथा बंद पाडण्यासाठी जुलमाने बाटविलेल्या लोकांना परत हिंदू 
धर्मात घेण्याचा उपक्रम सुरू केला. बजाजी निबाळकर आणि नेताजी पालकर 
यांना शुद्ध करून त्यांनी त्यांना स्वतःच्या पंगतीस बसवून घेतले, आणि बजाजी 
निबाळकरांच्या मुलाला स्वत:ची मुलगी दिली. 

शंभ्‌ छत्रपतींनी आपल्या पित्याचे अनेक बाबतीत अनुकरण केले, तसेच 
याही विषयात त्यांनी केलेले आढळते. हिंदूंना इंग्रज, पो्तुगेज आणि मुसलमान 
बाटवीत असत. स्वराज्यातील मले, माणसे विकत घेऊन इंग्रज त्यांना गुलाम 
करीत किवा बाटवीत असत. मराठे आणि इंग्रज यांच्यात १६८४ मध्ये जो तह 
झाला त्यात संभाजी राजांनी एक अट घातली होती ती अशी : " इंग्रजांनी 
माझ्या राज्यातून गुलाम करण्यासाठी किवा ख्त्रिचन धर्मात बाटविण्यासाठी माण- 
सांना विकत घेण्यास परवानगी नाही.” 

मराठा-मुघल युद्धात हिदू आणि मुसलमान एकमेकांच्या तावडीत सापडत 
असत. हिंदूंनी मुसलमान धमं स्वीकारला तर त्यांना कंदेत ठेवण्यात येत असे. 
मुसलमान धर्म स्वीकारण्यास नकार देतील त्यांची कत्तल करण्यात येई. १६८२ च्या 
अखेरीस एका चकमकीत ४५ हिंदूंना मुसलमानांनी कद केले. त्यातील ३२ 
लोकांनी मरणाच्या भयाने मुसलमान धर्मं स्वीकारला; बाकीच्या तेरा लोकांना 
ठार करण्यात आले. 

एका शुद्धी प्रकरणात कविकलशाचा संबंध आला होता. १६८०-८१ 
मध्ये औरंगाबाद प्रांतातील कसबे हरसूल येथील गंगाधर रंगनाथ कुलकर्णी हा 
बाह्मण मुघलांकडे नोकरीस होता. ओरंगजेबाने त्याला बळजबरीने बाटविले 
होते. तीन महिने त्याला कंदेत ठेवले. नंतर त्यास मन्सब देऊन पुन्हा चाकरीत 
घेतले. त्याने पाच वर्षे मुघलांच्याकडे नोकरी केली. परंतु त्या बाह्यणाला स्नान- 
संध्यादिक कर्मे करता आली नाहीत. पाच वर्षांत त्याने अन्नोदकसंसर्ग केला नाही. 
१६८५ मध्ये तो रायगडला आला. तो दरबारात जाऊन महाराज, सरकारकून, 
न्यायाधीश, उपाध्ये, दानाध्यक्ष व भलेभले बाह्यण यांच्याशी शरण येऊन प्रायश्चित 
मागत होता. हे वर्तमान छंदोगामात्यास विदित झाले. या ब्राह्मणाचे कष्ट व 
अनुताप बघून कलशाने संभाजी राजांना वृत्तान्त विदित केला. त्यानंतर छत्रपतींनी 


१. भाइसंमं, त्रेमासिक १९२५, वषं २, पृष्ठ ३५. 


शंभाजीराजांचे धामिके धोरण : ४४७ 


प्रायश्चित्त देण्याची आज्ञा दिली. उपाध्ये, मोरेश्वर पंढीतराय, यांती छंदोगामा 
यांच्या सभेत विद्ढैदिक ब्राह्मणांच्या संमतीने मिताक्षरादी निबंध पाहून प्रायश्चित 
₹ँकल्प सागितला. त्या ब्राह्मणास त्रिबकेश्‍वरास पाठविले. श्री व्रिबकेश्‍वर ब श्रीगिरी 
यची प्रदक्षिणा झाल्यानंतर त्याला पूर्वीच्या गंगाधर या नावाने शुद्ध करून घेतले 
शैक्षेत्रीची पत्ने आल्यानंतर प्रायश्चित विधी पार पडला. हा सगळा वृत्तान्त 
कॅविकलशाला सांगण्यात आला. त्यानेही कारकून, न्यायाधीश यांच्या अनुमताने 
आपल्या पंक्तीस भोजन देऊन शुद्धीपत्र देण्यास आज्ञा केली. जो कोणी याच्या 
ब्राह्मण्याविषयी संदेह मानील तो देवब्राह्मणद्रेषी, महापातकी जाणीजे, असे मोरेश्‍वर 
पंगेतराय याने दि १६-३-१६८६ ला औरंगाबादच्या उपाध्ये, वेदमूर्ती व 
महाराष्ट्रातील कोकणस्थ-देशस्थ वैदिक गृहस्थांना कळविले. या शुद्धी पत्रावर 
मोरेश्वर पंडितराय दानाध्यक्ष, राजश्री नारो रघुनाथ आमात्य, कविराज महेशदास, 
समंत केशव पंडितराय, सोमनाथभट दशग्रंथी, संगमेश्‍वरकर, राजश्री केसो त्रिमळ 
पिंगळे, हरजी राजे महाडिक, गंगाधर मोरेश्‍वर प्रधान, राजश्री प्रल्हाद निराजी 
न्यायाधीश, रघुनाथ कोर्डे, कविकलश व इतर अनेकांच्या सह्या आहेत. ' 

या पत्रात कविकलशाला समस्त राजकार्यंधुरंधर वर्णाश्रमधर्मप्रतिपालक 
छंदोगामाः असे म्हटले आहे. बाटविलेल्या हिंदूंना प्रायश्चित देऊन शुद्ध करून 
घेण्याचे शिवाजी महाराजांचे धोरण संभाजी राजे व कविकलश यानी चालू 
ठेवले होते. 

चेऊलला एक निपुत्रिक बाई राहात होती. तिची मिरासी जमीन २० वर्षे 
मशागत न करता राहिली होती ती त्या बाईने चिंचवडच्या श्री देव संस्थानास दान 
दिली होती. त्याप्रमाणे संभाजी राजांनी दि. १-११-१६८६ रोजी चेऊलच्या 
देशाधिकाऱ्याला बाईच्या दानपत्राप्रमाणे तिची मिरासी जमीन चिंचवड संस्थानाला 
दिल्याचे कळविले. * 

शिवाजी राजांच्या कारकोर्दीत दादंभट आणि रामभट यांना पुरंदर किल्ल्या- 
वरील श्री पुरंदरेश्‍वर व केदारेश्वर यांना रोज अभिषेक करावयाची आज्ञा केलेली 
होती. मुघलांना १६६५ साली पुरंदर द्यावा लागल्याने तेव्हापासून त्यांना अभि- 
षेकाची मोईन मिळत नव्हती. महाराजांनी किल्ले पुरंदर पुन्हा जिकला तरी 
पुरंदरे बंधूंनी हुजूर जाऊन वर्षासन करून घेतले नाही. त्यामुळे देवाला नैवेद्य 
आणि नंदादीप चालत असला तरी अभिषेक होत चव्हता. संभाजीकडे सिवभट 
आणि नारायण भट (मुलगे) यांनी भभिषेकाची मोईन करून द्यावयाची विनंती 
केली. त्यावरून संभाजी महाराजांनी हुकूम केल्याप्रमाणे नीलकंठ मोरेश्वर प्रधान 

१. मइसा, खंड ८, ले. ४०. 

२. भाइसंमं, श्री. गं. ना. मुजुमदारांच्या संग्रहातील अप्रकाशित पत्र. 


४४८ : शिवपुत्र संभाजी 


यांनी दि. ७-४-१६८७ रोजी आशा करून केदारेशवरास नारायण भट आणि 
पुरंदरेश्वरास शिवभट थांनी अभिषेक करून स्वामींना आशीर्वाद देतील म्हणून 
मोईन करून दिली.' 

संभाजी महाराजांना आपल्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी देवस्थानाच्या जागी 
उपद्रव दिलेला खपत नसे. मोजे चिंचवड प्रांत पुणे हा गाव श्री देव यांच्याकडे 
चालत असे. सुभेदार, जुमलेदार, हव!लदार, बारगीर, बाजे लष्कर हुजरात, हशम 
हे सं चिचवडच्या देवस्थानाला उपद्रव देत होते; मनास येईल तशी वसुली 
करीत होते. त्यामुळे शंभू छत्रपती त्यांना दि. ४-८-१६८७ या दिवशी आज्ञा 
करतात, “ ... असे असतां तुम्ही रहृदारीस नाहक दरफ्तीं करता उपद्रव देऊन 
धामधूमहि करतां. रयतीकडून गरसनदी मनास येईल ते मागत होता म्हणोन 
कळो आले. तरी हे ढंग स्वामोस कसे मानो पाहतात ? या उपरी ही बदराहा 
वतंणूक केलिया तुमचा एकंदर मुलाहिजा होणार नाही. जो धामधूम करील 
त्यास स्वामी जिवेच मारितील. हे जाणून मोजे मजकुरास तसदी न देणे. 
ताकीद असे. ” * 

प्रस्तुत पुस्तकात संभाजी राजांची किवा अष्ट प्रघधानांची आणि अधि- 
काऱ्यांची अनेक पत्रे दिलेलीं आहेत. त्यात किवा इतर पत्रव्यवहारात ' स्वामी जिवे 
मारतील ' असा दम याच एका पत्रात दिलेला आढळतो हे येथे मुद्दाम नमूद 
करून ठेवावेसे वाटते. 

संभाजी महाराजांच्या काळात त्यांचे अधिकारी ऐवज योग्य ठिकाणी पोचता 
करीत नसत. असे आढळले की त्यांना जरबेची पत्रे लिहिण्यात येते. शिवाजी 
महाराजांनी वाई प्रांतातील कसबे निब येथील श्री सदानंद गोसावी यांना 
मठातील अन्नछत्रासाठी ऐवजाची मोईन करुन दिलेली होती. परंतु तेथील कारकून 
ऐबज देण्यात हयगय करीत असे. राजश्री आनंदगिरी गोसावी यांनी ही तक्रार 
छत्रपतींकडे करताच संभाजीराजे दि. २२-८-१६८७ रोजी लिहितात ' ...पहिले 
पासून अन्नछत्र चालिले असता मधे ऐवजाबाबे कुसूर करावया काय गरज? या 
उपरी ऐवज पाववावया बार्बे सुस्ती न करणे. पहिले पासून द्यावयाचा मोईन असेल 
तेण्हे प्रमाणे पाववीत जाऊन अन्नछत्र चालो देणे. धमंकार्यास खलेल न करणे. 
जाणिजे. अन्नछत्राचा मामला पूर्वीपासून .. सालगुदस्ता चालिला असेल ते मनास 
आणून त्याप्रमाणे चालवणे. उजूर न करणे. लेखनालंकार.” १ 

चेऊलच्या अधिकारी दप्तरातील सन १७०० मधील एका करीन्यात म्हटले 


१. शिचसा, खंड १, लेख. ६९, पृष्ठ ८६, ८७. २. सनदापत्रे, ले. ८, पृष्ठ १६९. 
३. मइसा, खंड १५,लेख, १५९, पृष्ठ १८२. 


संभाजीराजांचे धाभिक धोरण : ४४९ 


आहे की, “ संभाजी राजे याही प्रांतात धर्मस्थापणा करून महाराष्ट्र धर्माची वृधी 
करून प्रांतात चोर फुडावे याचा बंदोबस्त केला. ” ' 

प्रसिद्ध इतिहाससंशोधक क॑. त्र्यं. शं. शेजवलकर आपल्या ' श्री शिवछत्रपती ' 
या ग्रंथात म्हणतात की, “ हिंदुसभेच्या भनुषंगाने हिंदूंचे ऐतिहासिक धर्मवीर 
शोधून काढण्याचा मनु सुरू झाला व संभाजीला महाराष्ट्राच्या स्वातंत्र्येतिहासातील 
धमंवीर ठरविण्यात आले. ऐतिहासिक माहितीचा साकल्याने विचार करतां धमंवीर 
म्हणण्यासारखे संभाजीच्या हातून विशेष काही घडलेले दिसत नाही." ' 

हिंदुमहासभेसारख्या राजकीय पक्षाने संभाजी राजांना कोणत्या हेतूने धमंवीर 
म्हणावयास प्रारंभ केला असेल या प्रश्‍नात येथे शिरावयाचे कारण नाही. परंतु या 
प्रकरणात दिलेली १६८० सालापासून १६८७ पर्यंत संभाजीराजांच्या धाभिक 
धोरणाची उपलब्ध माहिती पाहिली म्हणजे संभाजी महाराजांची धामिक प्रवृत्ती 
तर दिसतेच परंतु ते निश्‍चित धर्माभिमानी होते असेच म्हणावे लागते. शास्त्रे, 
पुराणे, नीतिशास्त्र यांचा अभ्यास आणि धामिक बैठकीतून उत्पन्न झालेली त्यांची 
जीवित तृणासमान मानण्याची प्रवृत्ती यामुळे ते अखेरचे दिव्य इतक्या ताठ मानेने 
करू शकले असे वाटते. 


000 


(जलद भाळळ 
१. ऐसा-आजो, ले. ४०, पृष्ठ ४९, २. श्रीशिछ-शे, पृष्ठ १५१. 


शरि. सं....२९ 


१३. दुर्दैवी शेवट 


संभाजी राजांना शत्रूने पकडणे आणि त्यांचा अत्यंत क्रूरपणाने अंत 
करणे या मराठ्यांच्या इतिहासातील दोन अत्यंत दुर्देवो घटना आहेत. इतिहासात 
अशा प्रकारच्या अनेक घटना घडल्याची उदाहरणे आहेत. नेपोलियनसारख्या 
पराक्रमी राजाला कंदेत सेंट हेलेना बेटावर मृत्यू आला. हर हिटलरला दुसर्‍या 
महायुद्धात पराभव झाल्यावर मित्र राष्ट्रानो पकडून सूड घेऊ नये म्हणून 
अखेर आत्महत्या करावी लागली. संभाजी राजे शत्रकडून पकडले जाणे ही घटना 
मराठ्यांना मान खाली घालावयास लावणारी असली तरी ज्या असामान्य आणि 
अतुलनीय धैर्याने अत्यंत अमानुष प्रकारच्या हालअपेष्टांना तोंड देत उंच मानेने 
ते मृत्यूला सामोरे गेले ती मराठ्यांच्याच नव्हे तर जागतिक इतिहासातही एक 
दैदीप्यमान ठरेल अशी घटना आहे. या होतात्म्याच्या पाइवंभूमीवरच संभाजी 
राजांच्यानंतर मुघलांना जिद्दीने तोंड देत देत मराठ्यांनी औरंगजेबासारख्या 
बलाढ्य शत्रूला आपले ईप्सित साध्य करू दिले नाही. औरंगजेबाला अखेर निराश 
होऊन मृत्यू भाला. 

या दुर्देवी घटनेची माहिती सर्व बखरकार, रॉबर्ट ऑमं, मानुत्‌ची, खाफी- 
खान, साकी मुस्तेदखान. ईइवरदास नागर आणि इंग्रज यांनी दिलेली आहे. ही सर्व 
माहिती ऐकीव बातम्यांवर आधारलेली असून त्यात एकवाक्यता आढळत नाही. 
याचे कारण असे की, हो घटना प्रत्यक्ष घडली त्यावेळी या घटनेचे वर्णन 
करणारांपैकी कोणीही हजर नव्हते. 

संभाजी महाराजांना पकडल्यापासून त्यांचा अंत करण्यात येईपयंतच्या 
घटनांची माहिती वेगवेगळी आहे. त्यामुळे एकाच लेखकाच्या माहितीवर सववस्वी 
अवलंबून राहेता येत नाही. फार थोड्या लेखकांनी संभाजी राजे रायगडावर 
जावयास का निघाले आणि वाटेत त्यांनी संगमेश्‍वरला मुक्काम का केला याची 
माहिती दिलेली आहे. या कारणामुळे कोणी काय काय लिहिले आहे ते पाहून, 
त्यावेळच्या कागदपत्रातून जी माहिती मिळते त्यांचा तुलनात्मक विचार करणे 
अवश्य आहे. 

मल्हार रामराव चिटणीस लिहितो, “ पिलाजी शिके व तानाजी शिक, 
गणोजी शिके हे महाराजांचे आप्त यांणी राजा वेडा जाला, कबेजीने वश केले. 


दुर्दैवी शेवट : ४५१ 


राज्य बुडते, त्या अर्थी हिय्या करून शिवाजी राजे (शाहू) शिक यांचे भाचे, 
यांस घेऊन राज्यावर बसवावे, राजाराम काढुन त्याचे हस्ते कारभार चालवून 
राज्य रक्षावे. ऐसे राजकारण केले. ते समयी महाराज यांस समजले, फुटले. आधीच 
क्रूर मर्जी, यांत यांजपासून अंतर ऐसे समजले तेव्हा इतराजी केली. घरी जप्ती 
पाठविली. (घरे) लुटली, जाळली. एक दोन शिक सापडले ते मारिले. शिक जेथे 
असतील तितके मारावे ऐशी आज्ञा करून शिरकाण करविले. ते समयी दौलतराव 
शिक गणोजी शिक व देवजी शिक वगंरे पळोन सवं शिक तितके कुटुंबसुद्धा हूब- 
साणात गेले. चहूकडे चार जाऊन मोगलाईत जाऊन चाकर्‍या करू लागले.'' 

शिके आणि संभाजी यांच्यातील बेंबनावासंबंधी जेधे शकावलीत माहिती 
मिळते. “ शके १६१० कातिक ( ऑक्टोबर १६८८ ) कबिकलश याजवरी शिक 
पारखे झाले. कलश पळोन खिळणियावर गेले. तेच मासी संभाजी राजे रायगडाहून 
कलशाचे मदतीस आले. समागमे स्वारी सिरकियांसी युद्ध करून त्यास पलवून 
आपण खेळणियास आले.'' या माहितीवरून शिक आणि कवि कलश यांच्यात काही 
तरी महत्त्वाच्या मुद्यावरून भांडण झालेले दिसते. ज्या अर्थी राजे स्वत:च्या नाते- 
वाइकांविरुद्ध कविकलशाच्या मदतीकरता धावून गेले त्या अर्थी शिक मंडळींनी 
काही तरी गंभीर कारस्थान केले असावे असे वाटते. चिटणीस बखरीत म्हटल्या- 
प्रमाणे शिक्यांनी कदाचित शाहूला गादीवर बसवून आपल्या हातात सत्ता बळका- 
वष्याचा प्रयत्न केला असण्याचा संभव आहे. या भांडणानंतर दोलतराव, गणोजी 
आणि देवाजी शिके मंडळी मुघलांना मिळाली, असे बखरीत म्हटले असले तरी 
प्रत्यक्षात १६८२-८३ सालच्या सुमारास ती मुघलांना मिळाली होती असे 
दिसते. यावरून चिटणीस बश्षरीतील माहिती सवंस्वी ग्राह्य कशी मानता येत नाही 
हे ध्यानात येईल. 

चिटणीसाने राजे पकडले गेले त्यावेळचीही अशीच माहिती दिलेलो आहे. 
“हे वर्तमान पादशाहानी मोहीम करून फौज रवाना केली. ते आलियावरी 
महाराजांनी बावास कळवावे सांगितले. बावानी विचार सांगितला, हे फौज आलि- 
याची काय मुजाका आहे. प्रयोगास प्रारंभ करून एक क्षणात नाश होये ऐसे करती. 
इलाची बेग विशाळगडचे घाटें उतरून हजार पांचशेनिशीं पुढे आला बातमी गेली. 
त्यात महाराज बेहोष, तजवीज तयारी काही एक नाही. त्या अर्थी वकिलीस आलों 
ऐसा बहाणा करून, पुढे पत्र पाठवून, दोड करून, संगमेश्‍वरी जाऊन पोहचला. ते 
समयी सर्व लोक राहिले तेही पळाले आणि रायगडावर गेले. येसूबाई साहेब व 
शिवाजी राजेही रायगडीच होते. फौज येऊन पावली. ६लाची बेग आला म्हणोन 
महाराजांस बातमी सांगितली. तेव्हा बावा कोठे आहेत त्यास बोलबा. कां आले ते 


१. मराचिब-पृष्ठ २१. 


४५२ : शिवपुत्र संभाजी 


शोध करून त्यांस पुढे भेटीस जावयास सांगा ऐसे म्हणतात तो दरवाज्याजवळ 
येऊन पावले. तेव्हा लोकांनी अद्यापी सावध व्हावे आपणास पाठीशी बांधून काढून 
पन्हाळ्यास नेतो ऐसे बोलले असता न ऐकत. तो जवळ शोपश्नास मात्र माणूस 
राहिले. खांसाच उठोन दरवाज्यात आले. तो इलाची बेग पुढे होऊन धरले आणि 
कंद केले.” या माहितीत फारसे तथ्य दिसत नाही. 


मराठी साम्राज्याच्या छोट्या बखरीत विचित्र आणि संदिग्ध माहिती 
दिलेली आहे. या लेखकाला संभाजीच्या कारकीर्दीत ओऔरंगजेब दक्षिणेत होता 
याचाच विसर पडलेला दिसतो. “ शिक यांनी विचार केला की या कलशाने राज्य 
बुडविले यासि नेऊन मारावे म्हणोन २५ हजार इसम मेळविले. हे वतमान कबजी 
कडील कारभारी यांणी कबजीस श्रुत केले. त्याने महाराजांस लिहून शिरके यांजवर 
हल्ला करविला. लोक बहुत मारिले. त्याजवर पिलाजी खिजमतगार व गणूजी 
शिरके मोगलईत गेले. " येथपयंत दोन्ही बखरीतील माहिती पाहिली तर दोघांचा 
राग कबजीवर दिसतो. चिटणीस बखरीत कबजीने राज्य बुडविले म्हणून शिक 
त्यांच्यावर रागावले आणि शाहूच्या नावाने राज्यकारभार करावयाचा असे 
ठरल्याने शिक आणि संभाजी यांच्यात भांडण झाले असे म्हटले आहे. तर कवजीने 
राज्य बुडविल्यामुळे शिक यांनी त्याला मारण्यासाठी सैन्य पाठविले म्हणून संभाजी 
राजे त्याच्या मदतीस आले असे दुसरी बखर म्हणते. या दोन बखरी आणि जेधे 
झकावलीतील नोंद यावरून दिसते ते इतकेच को कोणत्या तरी कारणावरून शिक 
व कलश यांचे जोरदार भांडण झाले असावे. गणोजी शिक १६८८ सालापूर्वीच 
मुघलांना मिळाला होता. त्यामुळे १६८८ मध्ये शिक आणि कलश यांचे भांटण 
झाल्यावर तो मुघलांना मिळाला हे म्हणणे चूक आहे. 


१६८८ सालातोल संभाजी राजांच्या हालचालींचा विचार करता म. सा. 
छोट्या बखरीत जी माहिती दिठेली आहे ती वस्तुस्थितीशी विसंगत आणि 
हात्यास्पद आहे. “ तदनंतर अवरंगशहा वादशहा याणी गाजी उद्दोखां यास 
दक्षिगेच्या बंदोबस्ताकरिता पाठविले. त्यानी बऱहाणपुरास येऊन साताऱ्यास 
संभाजी राजे महाराज यांजला पत्र पाठविले को, तुम्ही निघून बर्‍हाण- 
पुरास यावे. तेव्हा संमाजी महाराज वऱ्हाणपुरास आले. त्याप गाजीउद्दीखा 
बोलले को तुम्ही दिल्लीस चलावे. दक्षिणच्य़ा साडेसहा सुभ्याच्या सनदा पाद- 
शहाकडून देववितो. तुम्ही सनदा घेऊन बंदोबस्त करावा. असे सांगितल्यावरून 
संभाजी बोलिले को तुम्ही पुढे चलावे. आम्ही साताऱ्यास जाऊन येतो. अता 
मनसबा होऊन गाजीउद्दीबा दिल्लीरा गेले. महाराजांनी साताऱ्यास येऊन दिल्लीस 
जाण्याची तयारी केली. चाळीस हजार फोज शिवाय पागे व सरदार निबाळकर 
घाडगे वगैरे मानकरी मिळून ऐशी हजार फोजेचा भरणा व कान्होजी भोसले 


दुर्देवी शेवट : ४५३ 


बरोबर घेतले, आपले पुत्र शिवाजी महाराजही बरोबर घेतले आणि कूच करून 
गुजराथ किनाऱ्याने चालले. मार्गी पुंड व जभिनदार व मवासी यांची पारिपत्ये 
करून खंडण्या घेऊन पुढे गिरासे यांचे मुलुखांतून त्यांची पारिपत्ये करून सात- 
पुड्यातील भिल्ल लुटून मारिले. मेवाती लुटून माळव्यात गेले, मारवाडची खंडणी 
घेऊन बुंदेलखंडात जाऊन खंडणीऐवजी मुलूख बुंदेल खंडाचा घेतला तेथून दिल्लीस 
शेले . . . वजिराने दक्षिणेचे वर्तमान पादशहास समजाविले. अर्ज केला की दक्षिणेचे 
हे राजे माहितगार यांस दक्षिणेचे वसुलापैकी चोथाईच्या सनदा करून द्याव्या. 
साडेसहा सुभे दक्षणेचे मेहबत करून. कुल मवासी जेर करून सरकारचा पसा 
बसुलात आणितील. तेव्हा पातशाहानी संभाजीकडेस पाहिले. राजे उठोन मुजरा 
कृरून उभे. राहिले. उभयतांची मर्जी खुषवस्त असता सहजात पातशहा बोलले 
की तू मुसलमान होतोस की काय ? राजाने ऐकून उत्तर दिले, ' जहांपन्हां तकसी 
माफ. अपनी बेटी बेगम पातश्ाहाजादी इनायत होय तो मय कबूल. ' असा जाव- 
साल पातशाहानी ऐकून संभाजी राजे यांचे डोळे काढविळे आणि चिणून टाकिले. 
वजीर व शिवाजी राजे भयभीत होऊन आपले फोजेत आले.” हा बखरीतील उतार 
विस्तृतपणे येथे मुद्दामच दिला आहे. या माहितीचा संभाजी राजांच्या कार- 
कीर्दीतील हालचालींशी काहीच संबंध जुळत नाहो. संभाजी उत्तरेत गेल्यावर 
त्याला पकडला; त्याचा पन्हाळा, संगमेश्‍वर, रायगड या ठिकाणांशी काहीच संबंध 
नाही असे लिहिले आहे. साडेसहा सुभ्यांचा उल्लेख शाहूला लागतो, संभाजीला 
नाही. अशा हास्यापद गोष्टी या बखरीत दिलेल्या असल्यामुळे त्यावर अवलंबून 
राहता येत नाही. या माहितीचा अर्थातच विचारही करण्याचे कारण नाही. 

* मराठी दप्तर रुमाल ' यातही कबजीचे अनुष्ठान करून रेडे माहून 
त्याचे रक्तात धोतरे भिजवून पाणी सिंचून बैसले अशी विपरीत माहिती 
दिलेलो आहे. 

सन १८०३ च्या तंजावरच्या श्रीबृहदीशवराच्या शिलालेखात संभाजी राजे 
यांच्या शेवटच्या प्रसंगाची खालीलप्रमाणे माहिती दिली आहे: 

५, .. ते फोज राजावरी युद्धास आली. तेव्हा संभाजो राजांनी युद्ध करून 
आली सेना व सेनानायकास हत करून पळविले. हत शेषानी जावून वाच्छयास जाण- 
वित्यावरी परतून बाच्छायानी भ्राशी सनातोसच सेनानायक वजीरासही पाठविले. 
त्यानी येऊन संभाजीराजासी काही युद्ध काही कृत्रिम येकोकडून करून सभाजोराजास 
धरून नेऊन ब्षूच्छायापासी सोडिले. बाच्छायानी संभाजीराजास पाहून लवून खुर- 
निश्ली करा सोडितो म्हणाले. तेव्हा संभाजीराजानी आता आम्ही तुमच्या हाती 
सांपडल्यासारिखे तुम्ही सांपडते तरी कळो यते म्हणे अवरंगजेबास राग येऊन 
पुन्हाही कंदेत ठेविले. थोडे दिवस गेल्यावरी सभाजीराजानी लवावे म्हणून येको- 


४५४ : दिवपुत्र संभाजी 


कडे लहान दरवाजा करून संभाजीराजास त्या वाटेन भेटीस बलाविले. तेव्हा राजे- 
मजकूर पुढे पाय सोडून आले. ते पाहून बाच्छायानी संतोष मानून हा केवल शूर 
आहे याला मारू नये म्हणून तुम्ही तुरुक व्हा तुम्हास सोडून देतो म्हणाले. तेव्हा 
संभाजी राजांनी तुमची लेक कन्या आहे तिला द्या तुरुक होतो म्हणाले. तो शब्द 
कठोर वाटन बाच्छायानी मारून टाकणेस हुकूम दिव्हे. तेणेप्रमाणे मारुन टाकिले.” 
बखरीपेक्षा ही माहिती निराळी असली तरी इतर पुराव्याच्या अभावी तिला 
महत्त्व देता येत नाही. ' 

यानंतर संभाजीराजांच्या समकालीन लेखकांनी काय काय माहिती दिलेली 
आहे त्याचा विचार करू. 


निकोलाय मानुतूची हा इटालियन प्रवासी संभाजी राजांच्या कारकीर्दीत 
मराठी राज्यात व गोव्यात वावरत होता. राजांना पकडण्यापूर्वी चार वर्षे तो 
मद्रासच्या बाजूस गेला होता. त्यामुळे ही हकीकत त्याने तेथपयंत पोचलेल्या 
ऐकीव बातम्यांवरून लिहिलेली आहे. मानुतूची लिहितो, '“ संभाजीला सरळ 
मार्गाने पकडता येत नाढी हे ज्यावेळो औरंगजेबाच्या ध्यानात आले तेव्हा त्याने 
आपल्या सरावातल्या फितुरीच्या मार्गाने कारस्याने सुरू केली. त्याने कविकलशाला 
पत्र लिहून, मंत्र्यांना पैसे चारून, संमाजी या मंत्र्याकडून हाती येईल असे प्रयत्न 
सुरू केले कविकलशाने औरंगजेबाच्या मागणीस मान्यता देऊन संभाजीला पकडून 
देतो असे कबूल केले. कविकलशाने संभाजीला सांगितले कीं तो राहात होता 
तेथून ( कोठे? ) दोन तीन कोसांवर एक सुंदर नववधू राहात आहे. इतके 
सांगणे पुरले. संभाजीने त्या गावात मुक्काम करून आपल्या कामवासना पुर्‍या कर- 
ण्याचे ठरविले. संभाजीचा पवित्रा कळताच कविकलशाने औरंगजेबाला कळविले 
कीं तू ५००० घोडेस्वारांची तुकडी पाठव म्हणजे संभाजी तुझ्या तावडीत साप- 
डेल . . . संभाजी ठरलेल्या जागो पोचताच ओरंगजेबाच्या संन्याने त्याला पकडून 
औरंगजेबापुढे उभे केले, आणि त्याला हालहाल करून मारण्यात आले. ' * मानु- 
तूचीने दिलेली ही माहितीही विपर्यस्त आहे. संभाजो कोठल्या गावास आहे हे 
तो सांगत नाही. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे कलशाने फितुरी केलो; परंतु १६८८ 
सालापर्यन्तच्या उपलब्ध पत्रांवरून कलशाने कोठल्याही प्रकारे गैरवतंन केल्याचे 
दिसत नाही. तो शेवटपर्यंत राजांच्या बरोबर असून त्याला धन्याबरोबरच देह- 
दंडही सोसावा लागलेला आहे. मानुतूचीला या दोघांच्या हालचालीची माहिती 
होती असेही दिसत नाही. त्याचप्रमाणे तो थापाड्या आणि बाजारगप्पांवर विश्‍वास 
ठेवणारा म्हणून प्रसिद्ध आहे. 


१. भोवंच, पृप्ठ ४९. २. $9-२४४॥, ४०1 2. 


दुर्दैवी शेवट : ४५५ 


अशाच तर्‍हेची हकीकत रॉबटं ऑर्म या लेखकानेही दिलेली आहे. त्याने 
आपले फ़ेरमेंट्स ' संभाजीच्या मृत्यूनंतर ६०-७० वर्षांनी लिहिलेले आहेत. 
“ औरंगजेबाला हे कळून चुकले की उघड सामन्यात संभाजी तावडीत सापडणार 
नाही. म्हणून त्याने अन्य मार्ग काढला. संभाजीच्या अंगी असलेला दोष (स्त्रियांची 
आसक्ती ) त्याच्या नाशाला कारणीभूत होणार हे शिवाजीला कळलेले होते. हा 
दोष त्याच्या वाढत्या वयाबरोबर वाढतच गेला. संभाजीने कुठलीही संधी दवडली 
नाही. त्याला विविध स्त्रियांचा भोग घेण्यात विशेष आनंद वाटत असे. चांगल्या 
स्त्रीची माहिती कळली की ती आपल्याला केव्हा मिळेल याकडे तो लक्ष देत असे. 
असे करताना तो आपले कूळ, धम काय आहे हे पाहात नसे. पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे 
कविकलश संभाजीला स्त्रिया पुरवीत असे. त्यामुळे अंगात कर्तृत्व नसताना संभा- 
जोच्या राज्यकारभारात त्याला महत्त्वाचे स्थान मिळाले. त्याच्या नांवावरून आणि 
वागण्यावरून तो मुसलमान वाटतो. अक्ला माणसाकडून आपले काम करून घेणे 
औरंगजेब्राला फारसे जड गेले नाही. औरंगजेबाने सर्व गोष्टी कविकलशावर 
शस्रोपविल्या. संभाजीला विषप्रयोग किवा त्याचा खून करण्याच! प्रयत्न करून 
आपला जीव धोक्यात न घालता, फितुरी करण्याच्या संधीची कविकलश वाट 
पाहात बसला. ही संधी त्याला जून महिन्यात मिळाली. 

* हे सर्वश्रुतच आहे की हिंदूंमध्ये आई-वडील आपली मुले लहान असता- 
नाच त्यांची लग्ने जमबितात. वधू आणि वर आपापल्या माता-पित्यांकडेच राह- 
तात. मुली वयात आल्या म्हणजे त्यांना वाजत गाजत नवर्‍याच्या घरी नेतात. 
रात्री दिव्यांच्या उजेडात अशा मिरवणुका काढतात. या मिरवणुकांच्या मागे 
धाभिक भावना असल्यामुळे त्यांना फारसा अडथळा येत नाही. एका मोठ्या घरा- 
ष्यातील देखण्या नववधूची भिरवणूक निघून ती आपल्या सासरी चालली होती. 
पूर्वी आपण तिला पाहिले आहे असे कविकलश्ाने सांगून तिला पकडण्यासाठी 
संभाजीचे मन वळविले. संभाजी घोडेस्वारांची एक लहान तुकडी घेऊन निघाला. 
वाटेत गडबड झाली तर मदत असावी म्हणून कवि कलश मोठी तुकडी घेऊन 
संभाजीच्या मागे राहिला. कोणत्या गडावरून ही मिरवणूक आणि संभ।जीची 
तुकडी केव्हा निघाली हे समजले नाही. बहुधा ती पन्हाळधावरून निघाली असावी. 
संभाजीने वरात उधळली. त्यावेळीच मुघलांच्या एका तुकडीने त्याला घेरले, 
त्याच्यावर हल्ला केला तरी ठार न मारता त्याच्या समशेरीच्या प्रतिहल्ल्याला 
तोंड देऊन त्याला फक्त पकडले. नंतर ते घोडदळ कविकलशावर चालून गेले, 
कविकलशाने प्रतिकाराचा फक्त देखावा केला. ” 


कविकलश मुसलमान असावा असेही तो म्हणतो. ऑमं आणि मानुत्‌ची 
या दोघांनाही शिक आणि कलश यांच्यातील भांडणाची कल्पना दिसत नाही. 


४५६ : शिवपुत्र संभाजी 


संभाजी खेळण्याहून गेल्याची आणि शिक यांच्याबरोबर झालेल्या लढाईचीही 
त्यांना माहिती दिसत नाही. ऑमंने ऐकीव बातम्यांवरून मुलीची वरात, संभाजीची 
स्त्रीलालसा यांची माहिती दिलेली आहे. अशा प्रकोरच्या वरातीची बातमी इतर 
कोणीही दिलेली नाही हेही लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. 


आता मुघल इतिहासकार किवा लेखक संभाजी राजांच्या आयुष्यातील या. 
दुर्देवी प्रसंगाविषयी काय लिहितात ते पाहू. खाफीखान या लेखकाने या प्रसंगाचे 
सविस्तर वर्णन केलेले आहे. तो लिहितो, “ दुष्ट संभाजी धामधूम आणि उच्छाद 
देण्यात नरकवासी शिवाजीपेक्षा दहापट अधिक ताकदवान ठरला. तो स्वतःला 
सवाई शिवाजी म्हणवून धेत असे. त्याच्या दुष्ट बापापेक्षा धामधूम करण्यात 
संभाजीचा अधिक दुलौकिक झाला होता. त्याचा छडा लावण्याची विशेष कामगिरी 
मुकरंबखानाने आपल्या हेरांकडे सोपविली.” असे लिहिताना खाफीखान शिवाजी 
नणि संभाजीला शिव्याशाप देत असला तरी ती माहिती या पित्यपुत्रांचा गौरव 
करण!रीच आहे असे वाटते. 

* योगायोग असा की तो दुष्ट आपल्या रायरीच्या स्थानाहून निघून 
खेळण्याला पोचला.” तो खेळण्याला योगायोगाने आला असे त्याला वाटते. 
“- तेथे त्याने रसद वगैरेचा बंदोबस्त केला. त्याची खातरजमा करून घेतल्यानंतर 
तो परत फिरला. त्याचे ग्रह फिरले. बादशाही फोजा चालून येत होत्या. याबद्दल 
तो गैरसावध राहिला. संगमनेर (संगमेश्‍वर) परगण्याच्या हद्दीजवळ मानगंगा 
आहे. ते स्थळ (संगमेश्‍वर) समुद्रापासून एका मजलेत आहे. मानगंगेत स्नाने 
करावी आणि सहल करावी म्हणून तो तेथे आला. ” त्यावेळची राजकीय आणी- 
बाणी पाहता संभाजीला सहलीला फुरसत मिळणे अशक्य वाटते. 

“ संगमेश्‍वर हे दुर्गम अशा डोंगरदरीत वसले आहे. त्या नालायक कुत्र्याचा 
(संभाजी) अपवित्र दिवाण कविकलश याने त्या स्थळी मोठा वाडा बांधला 
होता. (हा वाडा सरदेसाई नावाच्या गृहस्थांचा असून अद्याप त्यांचे वंशज तेथे 
राहतात.) तो त्याने विविध प्रकारे शृंगारला होता. त्याचप्रमाणे तेथे फुला- 
फळांच्या झाडांनी भरलेली बाग तयार केलेली होती. तेथे संभाजी, त्या दुष्टाचा 
मुलगा शाहू; बायकामाणसे (तेथे संभाजी एकटाच गेला होता, शाहू आणि 
येसूबाई रायगडावर होते. ), कविकलश, इतर हितचिंतक आणि दोन तीत 
हजार रवार तेथे पोचले. मृत्युर्पी बहिरी ससाणा आपल्यावर झडप घालणार 
याची त्यांना कल्पना नव्हती. त्यांनी स्नाने केली. संगमेश्‍वर हे अशा स्थळी 
आहे की तेथे जाण्याची वाट अत्यंत तापदापक भाहे. रस्त्यांचे चढउतार भलतेच 
आहेत. शिवाय काटेरी अरण्याची गर्दी. हे सगळे लक्षात घेऊन संभाजी तेथे 
राहिला होता. 


दुर्दैवी शेवट : ४५७ 


“ संभाजीचा बाप श्रम साहस करणारा आणि काटक (जफाकार) होता. 
संभाजीची वागणूक त्याच्या अगदी उलट होती. दरू पिणे आणि पुष्पासारखे 
(लालारुखसारे) गाल असलेल्या आणि चंद्राप्रमाणे ज्यांचा भालप्रदेश आहे अशा 
स्त्रियांचा सहवास यांची त्याला फार आसक्ती (रगबते तमाम) होती. तो विलासांत 
गुंग झाला (बऐश परचास्त). मुकरंबखानाचे चपळ हेर फिरत होते. विलास (लहू 
ब लाब) करण्याने दुष्ट आणि जुलमी लोकांची घरे बरबाद होतात. 


“ संभाजी हा गाफील असून लहू व लाब (विलास, क्रीडा) मध्ये मश्गूल 
आहे अशी बातमी हेरांनी मुकरंवखानाला कळविली. त्या दुष्टाची (संभाजी) 
पाळेमुळे खणून काढण्याचा मुकरंबखानाने बेत केला. संगमेश्‍वर किती दुर्गम आहे 
याचा त्याने विचार केला नाही. स्वत:च्या प्राणाचीही त्याने पर्वा केली नाही. 
त्याने निर्घार करून कंबर कसली. कोल्हापूरला त्याचे ठाणे होते. तेथून त्या 
दुष्टाचे स्थळ (संगमेश्‍वर) ४५ कोसांवर आहे. मुकरंबखानाने आपल्या बरोबर 
दोन हजार स्वार आणि शूर असे एक हजार पायदळ निवडून घेतले आणि तो 
रवाना झाला. त्याच्या सोबत्यांनी त्याला मना केले. रस्ता दुर्गम आहे. वाटेत 
अंबाघाट(? )' यासारख्या खोल दर्‍या आहेत, अशा ठिकाणी ३०-४० पायदळ 
शिपायांनी वाट अडवून दगडांचा वर्षाव केला तर मोठमोठी संन्ये घाट उतरून 
जाणें कठीण आहे, या सवं अडचणी मुकरंबखानाच्या सोबत्यांनी त्याच्या समोर 


मांडल्या. 

“ पण तो शूर शिपाई जिहादाच्या उद्देशानेच निघाला होता. आपण त्या 
काफराला (संभाजीला) जर केला तर गाजींच्यामध्ये आपला लौकिक होईल आणि 
दैव विपरीत होऊन मृत्यू आला तर आपण शहीद होऊन जाऊ, असा त्याने विचार 
केला. तो तडक मजला मारीत निघाला. अवघड वाट दिसली तर पायउतारा 
होऊन चाले. त्याचे सहकारी त्याच्याबरोबर होते. घनदाट वक्षांनी भरलेल्या अरण्या- 
तून ते विजेसारखे णार आले. संभाजीचे दव फिरले होते. त्याचा मृत्यू जवळ आला 
होता. मुकरंबखान आणि त्याचे सहकारी त्याच्याजवळ पोहोचले. असे म्हणतात की, 
(खाफीखानाने ऐकीव गोष्टीच पुढे दिलेल्या आहेत) त्या अपवित्र कुत्र्याच्या 
(संभाजी) हरकऱ्यांनी बादशाही म्हणजे मुघल लष्कर आल्याची त्याला खबर 
केली. संमाजी गफलतीच्या धुंदीत होता. अशा ठिकाणी मुघल येतील म्हणणे 
म्हणजे केवळ शंका बाळगणे आहे. हा विचारच खोटा आहे असे तो समजला. 
त्याला भारी गर्व चढला होता. याशिवाय त्या माणसाला स्व नाह करण्याऱ्या 
दारूची धुंदी चढली होती. त्याने ह्रकर्‍यांच्या जिभा उपटून काढण्याची आज्ञा 
केली. (हे सगळे अतिरंजित वाटते ! ) त्याने स्वारीची अगर मोचे बांधण्याची 
तयारी केली नाही. तो शूर सरदार (मुकरंबखान), त्याचा मुलगा आणि पुतणे, 


४५८ : शिवपुत्र संभाजी 


दहाबारा शूर आप्त आणि दोन तीनशे स्वार हे विजेप्रमाणे, नागव्या तलवारी 
घेऊन, वध करण्यायोग्य आणि ज्यांची बुद्धी नष्ट झाली आहे अशा लोकांवर 
(संभाजी आणि त्याचे साथीदार) तुटून पडले. पण संभाजी गफलतीच्या धुंदीत 
होता आणि आता तर वेळ निघून गेली होती. त्याच्याबरोबर जी फोज होती 
त्यापकी बहुसंख्य फरार झाले. उरलेल्यांना घेऊन तो हत्यारे चढवून लढण्यास 
तयार झाला. संभाजीच्या शूर सोबती सल्लागारात त्याचा प्रधान हा एकनिष्ठ 
म्हणून प्रसिद्ध होता. त्याने संभाजीला आपल्या बरोबर घेतले. नामांकित सरदार 
बरोबर ठेवून लढण्यासाठी चालून आला. लढाईच्या सुरुवातीसच त्याच्या (कलश) 
हाताला बाण लागला. त्यामुळे त्याचा उजवा हात निकामी झाला. तो घोड्यावरून 
खाली आला आणि ओरडून म्हणाला कीं मी मागे राहिलो. संभाजी पळून जाण्याच्या 
बिचारात होता. त्याने घोड्यावरून उडी घेतली. तो म्हणाला, पंडितजी मी 
थांबतो. चार पाच मराठे मारले गेले. बाकी सगळे पळून गेले. कविकलश कंद 
झाला. देव उलटलेला संभाजी एका देवळाच्या आश्रयाला गेला. तेथे तो कोंडून 
घेऊन लपला. मुघलांनी शोध केला. त्यांना संभाजीचा पत्ता लागला. तो निष्फळ 
धडपड करू लागला. शेवटी त्याच्या लोकांपंकी काही मारले गेले. नंतर संभाजी, 
त्याची बायका-मुले, लहान मुलगा, दोन बायका (यार्पकी तेथे कोणीच नव्हते ) 
काही आप्त आणि काही मातब्बर सोबती अशी मंडळी तेथे होती. एक रामराजा 
(राजाराम) त्यात नव्हता (हे बरोबर आहे.) कारण तो एका किल्ल्यात बंधनात 
होता. मुघलांनी सर्वाचे हात बांधले. त्यांचे केस घरून ओढीत त्यांना मुकरंब- 
खानाच्या हत्तीच्या पायापाशी नेण्यात आले. तोपर्यंत संभाजीने आपले केस काढून 
टाकले होते. अंगाला राख फासली होती आणि वेष बदलला होता. पण त्याच्या 
वस्त्राखाली मोत्याची माळ होती. मुघलांना संभाजीचा घोडा सापडला. त्याच्या 
वायात सोन्याचे तोडे होते. यावरून त्यांनी संभाजीला ओळखले.” 


संभाजी राजे पकडले गेले तेव्हा खाफीखान कोठे होता ते माहोत नाही. 
मुघलांनी १६८२ साली रामसेजला वेढा घातला त्यावेळी तो मुघलांच्या छावणीत 
होता. त्यानंतर त्यांनी १६८९ साली रायगड जिकला तेव्हा तो अब्दुरंजाकचा 
मदतगार म्हणून रायगड येथे होता (१६९० ते १६९३). त्याने वर दिलेली 
हकीकत संभाजीच्या मरणानंतर ४४ वर्षानो लिहिलेली आहे. संभाजी रायगडहून 
खेळण्यास आला हे खाफीखान सांगत नाही. तो शिक यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी 
संगमेश्वरला गेला तेव्हा त्याची बायका-मुले रायगडावर होती. ती संगमेश्वरला 
नव्हती, संगमेश्वर अवघड जागी वसलेले आहे एवढे त्याचे वर्णन आणि राजाराम 
नजरकंदेत होता हे विधान बरोबर आहे. दारूच्या धुंदोत आणि विलासात राजे 
दंग होते ही त्याची माहिती अतिशयोकक्‍तीतच जमा केली पाहिजे. शेवटच्या 


दुदवी शेवट : ४५९ 


प्रसंगाची माहिती ऐकीव आहे हे ' असे म्हणतात की...' था त्याच्या विधानावरून 
उषड होते. 

भीमसेन सक्सेना हा ४६८९ साली बहाद्दूरगडाच्या छावणीत होता. तो 
१६८६ ते १६८८ पर्यंत नळदुर्ग येथे नोकरीत होता. त्यानंतर तो मुघल छावणीत 
आला. त्यामुळे त्याने दिलेल्या माहितीचा विचार करणे आवझ्यक आहे. भीमसेन 
सक्सेना म्हणतो, '* रायगडला जाण्याचे संभाजीने ठरविले होते. त्यासाठी त्याने 
आपले कुटुंबीय आणि सन्य पुढे रवाना केले. संभाजी स्वतः कविकलश ब्राह्मण 
याची वाट पाहत वसला. संभाजी त्याला आपला गुरू समजत असे. कविकलद 
हा पूजा व अनुष्ठान करण्यात गुंतला होता. आकस्मिकपणे संभाजी आणि कवि- 
कलश हे शाही फोजांच्या हाती सापडून कंद झाले. ” त्यांना बहाददूरगडला नेले 
होते त्यामुळे बहादुदूरगडाच्या छावणीत भीमसेन सक्सेनाला जी माहिती कानावर 
आली आणि ज्या गोष्टी त्याला प्रत्यक्ष पाहावयास मिळाल्या तेवढ्याच त्याने 
दिल्या आहेत. 

* बुसातिन उस्‌ सलातिन मध्येही संभाजी राजांवर ओढवलेल्या प्रसंगाची 
हकीकत दिलेली आहे. “ देख निजाम दख्खनी . . . अलमगीर पादशहाचे दरवारात 
येऊन चाकर मंडळीत दाखल जाहाला व मुखरबखान असा किताब ' मिळवून 
पन्हाळ्याचा किल्ला हस्तगत करण्याचे कामावर नेमिला गेला होता. इतक्यात 
संभाजी हे त्याच दिवसात राहेरी येथून खेळण्याचे किल्ल्यास जाऊन तेथील बंदोबस्त 
करून संगमनेर ( संगमेश्‍वर ) येथे संभाजीचा दिवाण कबकलश याणे हवेली व 
बाग बांधली होती, तेथे राहून संतोषात व सुखात ( ऐषोइश्रतमें मश्गूल रहा ) 
निमग्न जाहला व यानंतर खान फिरुरजंग याला संभाजीचा निर्मूल फडशा करण्याच्या 
कामावर नेमिले होते . . . त्याचे डोळे गेले होते. यास्तव महमद अजमशहा याजला 
त्याचे बदलीवर नेमिले आणि अद्यापि शोधातच होते व संभाजी हाती लागला 
नव्हता. तोच येकायेकी संभाजीची खबर शेख निजाम यांजला समजली. ” 


आतापर्यंत दिलेल्या लेखकांची माहिती पाहिली तर असे दिसते की चिटणीस 
बखर आणि म. सा. छो. बखर व भीमसेन सक्सेना कबजीचे अनुष्ठान आणि 
राजांची बेहोषी यामुळे संभाजी पकडला गेला असे म्हणतात, तर मानुतूची आणि 
ऑमं हे स्त्रीविषयक आसक्ती हे कारण देतात. पशियन लेखक मद्य आणि मदिरा 
या दोन्ही कारणामुळे तो पकडला गेला असे म्हणतात. या सवव माहितीचा एकत्र 
बिचार केला तर ' संभाजीमहाराज दारू पीतच नव्हते ' असे निश्चयाने प्हणता 
येत नाही. तसेच त्यांच्या स्त्रीविषयक आसक्तीबद्दलही ठामपणे काही म्हणणे 
कठीण वाटते. कदाचित्‌ ते थोडीफार दारु पीत असत असे मानले तरी त्यांनी ८-९ 
वर्षांच्या कारकीर्दीत ज्या पद्धतीने राज्यकारभार केला-जो आतापर्यन्त कागद- 


४६० : शिवपुत्र संभाजी 


पत्रांच्या आधाराने दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे-त्याचा विचार केला तर स्वत: 
चाच नाश ओढवून घेण्याइतके संभाजीर!जे दारूच्या बेहोषीत राहिले असतील असे 
वाटत नाही. मद्यप्राशनाचा विपर्यास करून ऐकणारांनी आणि लेखकांनी त्यात 
तिखट-मोठ घाडून राईचा पर्वत केला असण्याचा संभव आहे. या लेखकांच्या 
लिखाणात एकवाक्यता दिसत नाही हेही ध्यानात ठेवले पाहिजे. 


उपलब्ध कागदपत्रांवरून हा दुर्दैवी प्रसंग कसा घडला असावा हे पुढे 
देण्याचा प्रयत्न केला आहे. १६८० ते १६८९ सालापर्यन्त संभाजी महाराजांच्या 
कारकोर्दीचा साकल्याने विचार तर ही ८-९ वषे अत्यंत धामधुमीची होती असे 
दिसते. त्यामुळे दारूच्या धुंदीत राहावयास राजांना फारसा वेळ होता असे बाटत 
नाही. परकीय आक्रमणे आणि अनेक अंतगंत प्रइनांना त्यांनी तोंड दिलेले आहे. ते 
पकडले जाण्यापूर्वी काही महिने त्यांच्या नातेवाईकांनी बंड केल्यामुळे त्यांना बराच 
मानसिक त्रास झाला असावा. गोवळकोंडा आणि विजापूर पडल्यानंतर औरंगजेब 
मराठी राज्यावर सर्व शक्‍ती केन्द्रित करणार हे उघड होते. अनेक मराठे वोर 
मृत्युमूखी पडलेले होते. संन्यशवती कमी होऊन राज्यकारभारात पशाचीही चणचण 
भासू लागली होती. त्यातच नातेवाईकांच्या बंडामुळे राजे वैतागून गेले असले तर 
नवल नाही. अशा अत्यंत आणीबाणीच्या काळात ते निराश झाले असणेही संभवनीय 
मानले पाहिजे. ते मुळात दारू पीत असतील तर वंतागाच्या आणि निराशेच्या 
भरात त्यांनी दारू घेतली असणे शक्‍य वाटते. शिक आणि कविकलश यांचे भांडण 
विकोपाला गेलें नसते तर कदाचित्‌ संभाजो राजांनी रायगड सोडलाही नसता 
आणि शेवटचा निधुंण प्रसंग ओढवलाही नसता. इतिहासात काय किवा व्यवहारात 
काय असे ' जर आणि तर ' चे विचार मनात येणे स्वाभाविकच असले तरी त्यामुळे 
प्रत्यक्ष ओढ़वलेले संकट चुकत नाही. संगमेश्‍वरसारख्या अवघड, दुर्गम, खोल जागो 
राजे पकडले गेले हे खरे असले तरी या स्थळाच्या वणंनावरून ते पुरेसे सावध 
नव्हते, त्या ठिकाणी संरक्षणाची पुरेशी साधने नव्हती असे दिसते. 


१६८८ सालच्या ऑब्टोवर-नोव्हेंबरच्या सुमारास संभाजीराजे रायगडला 
होते. कविकलश रायगडावर नसून ता पन्हाळा, मलकापूर, खेळणा या भागात 
वावरत होता. १६८८ च्या जानेवारी महिन्याच्या पूर्वी देवरुख येथील तिमाजी 
न॥, कान्होबा न॥, देशमुख व रामजी गोविद यांच्यात देशमुखीच्या व्यवहारा- 
बद्दल भांडण चालू होते तेव्हा ते दोघे प्रल्हाद निराजीकडे गेले. संभाजो राजांनी 
असे ठरविले होते की ज्याचे वत्तीस ३०-३५ वर्षे भोगवटा चालला असेल तोच 
खरा देशमुख. या निणंयाला कविकलशाने संमती दिली होती. प्रल्हाद निराजीने 
महाराजांच्या निणंयनुसार दि. ६- १ - १६८८ रोजी राजापूरच्या गंगाजी 
दादाजी सुभेदारास कळविले होते की, “ तिमाजीच खरा. रामाजी गोविद कथला 


दुदेवी शेवट : ४६१ 


करतो, त्यास कथला करावयास संबंध नाही. ” ' प्रल्हादपंतांच्या निर्णयानुसार 
कबिकलशाने दि. ८- १- १६८८ रोजी राजावुरच्या अधिकार्‍यास वरील 
हुकुमांची अंमलबजावणी करण्यास सांगितली होती. ' मे व सप्टेंबर १६८८ च्या 
दोन उपलब्ध पत्रांवरू्न कविकलशाचे राज्यकारभारात व्यवस्थित लक्ष होते असे 
दिसते. २७ मे १६८८ च्या पत्रात कविकलश तुळाजी देसायाला लिहितो, * तुजकडे 
वारणाकडेत पैकी हुजूर दप्तरी बाको वोढत आहे. त्यापैकी वद्दल देणे ऐवज दाणा 
पागा सरसुभा रा. सेनापती, गला कली नवसेरी सोळुले पाप खंडी १० रास देविले 
असत. खुदनिस्बतपकी आदा करून पावलियाचा कागद घेणे मलकापुरी पागा 
मशारनिले कडील छावणीस आहे. तेथे देणे पा हुजूर ” या तुलाजी देसायाकडे 
सरदेशमुखीचे कज राहिले होते. तेव्हा * सप्टेंबर १६८८ रोजी कलशाने गला खंडी 
२० पकी बदल देणे खर्चास मिरबातखान, दिलेरखानाचा भाऊ हुजूर आहे त्यास 
तकदीम होन ५॥। ४० रास देविले असेत. रवैश प्रमाणे आदा करणे. ” ' असे पत्र 
तुलाजी देसायास लिहिले होते. कविकलशाने दिलेललानाच्या भावास खर्चासाठी 
होन प्रमाणे ४० रास दिले होते. * 

यावरून असे दिसते की कविकलश॒ आपल्या मलकापुर प्रांतांत ब्यवस्थित- 
पणे कारभार करीत होता. कान्होजी शिक हा प्रसंग घडण्यापूर्वी मुघलांना मिळाला 
होता. मुघलांनी आपले संन्य पन्हाळगडाच्या परिसरात ठेवून कोल्हापूरला लष्करी 
छावणीही घातली होती. त्यांचा पन्हाळगडाळा वेळा घालण्याचा हा तिसरा प्रयत्न 
होता. संभाजी राजांना पकडल्यानंतर मुघलांनी पन्हाळा, संगमेश्‍वर, मलकापूर 
येथील मुलूख बेचिराख केला. 

मुल्तफितखा नाचा अजं बादशहाला देण्यात आला. खानाच्या सन्यात नागोजी 
(माने ? ) होता. संभाजीराजांच्या किल्लेदारांनी नागोजीकडे बातमी दिली 
की जर बादशाही सेना त्यांच्या प्रदेशात जाईल तर ते स्वराज्यातील किल्ले 
मुघलांना द्यावयास तयार होते. हे कळताच मुल्तफितखान सैन्य घेऊन खालौन 
(खेळणा ?) गडाच्या बाजूला ८ कोसांवर मराठ्यांचा पराभव करण्यासाठी गेला. 
त्याने मराठ्यांच्या नारूगड (प्रचितगड( ? ) नायरोी गावाजवळ) किल्ल्याच्या 
बाडीस आग लावली. किल्लेदार लढाईत मेला. मराठ्यांनी निकराने लढाई दिली. 
त्यात त्यांची २०० माणसे मेली. बरेच सामान आणि जनावरे मुघलांच्या हातात 
पडली. तेवढ्य।त तोंडी बातमी आली की खान नारूगडावर पोहोचला तेव्हा मरा- 
ठ्यांनी त्याच्याशी युद्ध केले. खान तेथन निघून गेल्याने बहरामंदखान (वजीर 
असदखानाचा भाचा) यास लिहून त्याला आपल्या मन्सबदारासह नारूगडाजवळ 


१. मइसा, खंड २१, लेख ४५, ४६. २. कित्ता. 
३. शिचसा, खंड ३, ले. ६४४- ४. कित्ता, ले. ६४५. 


४६२ : शिवपुत्र संभाजी 


येण्याचा हुकूम देण्यात आला. नागूजी इत्यादी सरदारांना मुकरंबखानाच्या संन्यात 
जाण्यास सांगण्यात आले. ' 

स्वराज्यावर मुघलांची प्रचंड चढाई होणार हे दिसत होते. अल्ला वेळी 
शिर्क्यांनी संधी साधून बंड केले असावे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर १६८८ मध्ये कवि” 
कलश आणि शिर्के यांच्यात काही तरी भांडण उपस्थित झाले. नेमके काय झाले 
अस'वे याची माहिती मिळत नाही. जेधे शकावलीत “ शके १६१० कातिक मध्ये 
कविकलश याजवर शिरके पारखे झाले. कलश पळोन खिलणियावर गेला.” अशी 
नोंद आहे. बखरीत म्हटल्याप्रमाणे शिक मंडळींनी शाहूला गादीवर बसवण्याचा 
कट केला असल्यास त्याला कविकलशाने विरोध केला असावा. त्यामुळे शिक 
रागावल्यामुळे कलश घाबरून खेळणा गडावर गेला असावा. संभाजीला कलशा- 
बद्दल आपुलकी असली तरी शिकं हो तर राजांची सासुरवाडीची मंडळी. अशा 
नाजूक नात्यातील भांडण ही काही साधी गोष्ट मानता येत नाही. झालेल्या भांड- 
णाची आणि वर दिलेल्या नागोजीच्या फितुरीची माहिती कलशाने महाराजांना 
ताबडतोब कळविली असावी. कारण रोजे लगेच रायगडावरून कलशांच्या मदती- 
साठी खेळण्यास आले. राजांनी शिरक्यांच्या गावी जाऊन, त्यांच्याशी युद्ध करून 
त्यांना पळवून लावले आणि स्वत: पुन्हा खेळण्यास आले. जेघे शकावलीप्रमाणे, 
“तेच मासी (कातिक १६१० म्हणजे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर १६८८) संभाजी राजे 
'रायेगडावरून कलशाचे मदतीस आले. समागमे स्वारी शिरकियांसी युद्ध करून 
त्यास पलऊन आपण खेलणियास आलि.” यावरून हे स्पष्ट होते की, शिर्क्यांचा 
अपराध किरकोळ स्वरूपाचा नसावा. कलश आणि शिक यांच्यातील भांडण 
किरकोळ स्वरूपाचे नव्हते असे पुढील उतार्‍यावरून वाटते. “ शिक व भोसले 
यांच्या युद्धात प्रभावली प्रांतातील बराच मुलूख भोसले यांनी लुटून खराब केला 
होता." ' खेळणागडाची डागडुजी करून तेथील बदोबस्त राजांनी व्यवस्थित आहे 
की नाही हे पाहिले. संभाजी आणि कविकलश या दोघांनाही तेथून रायगडावर 
परत जावयाचे होते. प्रत्येक लेखकाने यासंबंधी उल्लेख केलेला आहे. 

शिक यांचे प्रकरण मिटल्यानंतर संभाजी राजे रायगडावर परतण्यासाठी 
पन्हाळघाला गेलेले दिसतात. तेथे त्यांनी नरहर मल्हारच्या चुलत भावाची महा- 
जनकीची तक्रार ऐकली. कृष्णाजी कोनेर स्वत: संभाजीराजांना भेटला. याबद्दल 
सन १७११ मधील नरहर मल्हारच्या एका तक्रारीत उल्लेख आहे. तो असा: 
““सन सीत समानीना (१८८८) मधे राजश्री संभाजी राजे किले पनालियास 
आले. ते समयी कृष्णाजी कोनेर, आमचा चुलत बंधु, यानी हुजूर जाऊन माहा- 
जनकीचे वर्तमान आद्यांती विदित केले. त्यावरून राजश्री संभाजी राजे यानी 


१. अख: २९-९- (६८८. २. सासंइ-चा, ले. १६, पृष्ठ १६. 


दुर्देवी शेवट : ४६३ 


राजश्री प्रल्हादपंत न्यायाधीशे याजकडे मनसफी करावयाची आज्ञा केली. त्यावरून 
राजध्रीपंती प्रांतमजकूरचे देसक व देसकुलकर्णी व नाईकवाडी व पाटील कुलकर्णी 
गावोगावचे आणून मनसुफी निवाडा करावा तो किले पनालाहून राजश्री संभाजीराजे 
रायगडास चालिले. संगमेस्वरचे मुकांमी सेख निजाम गनीम आला ते समयी 
वाताहात झाले. '” ' यावरून प्रल्हादपंत १६८८ मध्ये पन्हाळ्यास होता. राजांनी 
मनसफी करावयची आज्ञा केल्यानंतर थोड्याच दिवसांत शके १९१० मांगंशीषं 
म्हणजे नोव्हेंबर-डिसेंबर १६८८ मध्ये, '*“ संभाजीराज याणी कलशाच्या बोले 
प्रल्हादपंत व सारकारकून व कित्येक लोकांस धरिले. ” शिक प्रकरणांतर दुसर्‍याच 
महिन्यात ज्या अर्थी प्रल्हादपंत आणि इतर सरकारकुनांना अटक झालोत्या अर्थी या 
मंडळींचा शिकें प्रकरणात हात असावा. शिक यांना ज्या ज्या लोकांनी मदत केली 
त्यांना कंद करण्यात आले होते असे दिसते. विठ्ठल नारायण याची मौजे पाडली तफ 
देवळे येथे खोती होती. तो शिक्यांना मिळाला म्हणून कलशाने त्याची खोती काढून 
त्यास खेळण्यास अटकेत ठेवले होते. त्यांची खोती काढून खेळणागडाचा हवालदार 
कृष्णाजी कोंडा यास दिली. पुढे राजारामाने त्यास मुक्‍त करून त्याची खोती त्यास 
परत दिली. * या मंडळींनी दुसरे काही तरी फितुरीसारखे कटकारस्थान केलेले 
असावे. कारण दि. ९ मे १६८९ ला मुंबईकर लंडनला लिहितात, “ रामराजा हा 
संभाजीचा भाऊ, एका कितुराने त्याला तीन महिन्यांपूर्वी मुघल उमरावांच्या हाती 
देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु या राजद्रोह्याला संभाजीने ठार मारले, ”' कुठला तरी 
राजद्रोहासारखा गंभीर कट शिजलेला असल्यावाचून थोड्याच दिवसांपूर्वी महाजन- 
कीचा निवाडा करण्यास सांगितलेल्या प्रल्हादपंतासारख्या न्यायाधीशाला इतक्या 
आणीबाणीच्या प्रसंगी राजांनी अटक केली नसती असे वाटते. 
शिर्क्यांचा बंदोबस्त करून राजे पन्हाळ्यास गेले. तेथून ते रायगडावर 
जाणार होते पन्हाळयावरून थेट रायगडावर जाणे राजांना सुरक्षित वाटले नसावे 
असे वाटते. कारण तोपर्यंत मुघल फोजा कोल्हापूरच्या परिसरात आलेल्या 
होत्या. * गोवळकोंडा जिंकल्यानंतर औरंगजेबाने मुकरंबखानाची नेमणूक कोल्हापूर 
प्रांतावर केली होती. औरंगजेब भागानगरची मोहीम संपल्यानंतर संभाजीचीही 
खोडकी मोडणार असे सांगून, हे सर्व होण्यापूर्वी खेम सावंताने बादशहास मिळावे 
म्हणजे त्याचा फायदा होईल असे महादजी नाईक ( निबाळकर? ) याने दि. 
१३-९- १६८६ च्या पत्रात कुडाळच्या खेम सावंताच्या निदशंनास आणले 


१. इऐेमा-पा, शिवकालीन घराणी, भाग ५ वा. ले. ३७०, पृष्ठ १०० व १०५. 
२. ताकाका-प, ले. ३२, पृष्ठ ५२. 

३. १ : छेत्या 10 [.00 9-5-1689. 

४. शिचसा, खंड १२, ले. ३८, पृष्ठ २३. 


४६४ : शिवपुत्र संभाजी 


होते. ' १६८७ पासूनच मराठी राज्यावर निकराचे आक्रमण करण्याचा ओरंग- 
जेंबाचा डाव होता. 

औरंगजेबाच्या अधिकार्‍यांनी हुकेरीच्या देसायाला पत्र लिहून (डिसेंबर १६८८) 
आपल्या गोटात ओढण्याचा प्रयत्न केला होता. मिया शाकिर माहामद कोल्हा- 
पुरास होता. तेथे हुकेरीच्या देतायाला भेटण्यास बोलाविले होते. ' हुकेरीचा देसाई 
मुघल अधिकाऱ्यांना न भेटल्यामुळे त्याला परवाना सादर झाल्यावर कोल्हापुरास 
बोलाविले होते. 

पन्हाळघालाच या सवं गोष्टींचा सुगावा लागल्यामुळे संभाजी राजांनी पन्हाळा 
कर्‍हाड, सातारा, वाई, महाड मार्गे रायगडावर न जाता पन्हाळयाहून संगमेश्वरला 
जाऊन तेथून चिपळूण, खेड मार्गाने रायगडावर जाण्याचे ठरविले असावे. संगमे- 
इबरची वाट अवघड असल्याने त्यांनी हा मार्ग पत्करला असावा. खाफीखान वणन 
करतो त्याप्रमाणे खरोखरच हे दुर्गम डोंगरदरीत वसलेले स्थान निवडणे योग्यच होते. 
मुघलांची फोज कोल्हापूरच्या परिसरात आल्यामुळे त्यांना वाट बदलावी लागून ते 
संगमेश्‍वरला गेलेले दिसतात. 

संभाजी आणि कविकलश जानेवारी १६८९ मध्ये संगमेश्वरला गेले असावेत. 
तोपयंन्त शिक यांच्या कटकटी संपल्या नव्हत्याच. त्या इतक्या विकोप!ला गेल्या 
होत्या की शिके घराण्यात आणि खोत मंडळीत खून-मारामार्‍या होत होत्या. 
यातील एक प्रकरण असे : '* विठोजी शिके याची भावजय कासीबाई यांस कोतळुक 
व मासू हे गाव मोकासा संभाजी राजे यांनी दिले असता तेथे शिकर्यांची पागा 
होती. दाणेकरी गावगना जाऊन बलात्कारे खल्यावरून दाणे भरून नेत. मोजे मासू 
हा गाव हरबा देसाई याकडे बाधेरोतीने खोती हक्काने होता. त्यापेकी बाबल 
तुरवटे येथील भातही एकदोन वेळा नेईले. देसाई व शिक यांचे राउतात कटकट 
होऊन सिर्क्यांचा रखवालदार धर्मा माहार कवटेकर होता त्यास ठार करून पेंढ्यात 
घालून आग दिल्हीं. मग देसाई यांनी सिकर्पांची पागा मोडून टाकली व संगमेश्वरी 
संभाजो राजे यांसी वृत्त सांगून सिर्क्याकडील मोकासा काढून सरकारात 
गाव ठेवले. "१ 

राजे संगमेश्वरला गेल्याचे माहीत असल्यामुळे देसाई त्यांना भेटावयास 
गेला त्याने देसाई आणि शिक यांच्यामधील वाद सांगितला. त्यावर संभाजी 
महाराजांनी शिकर्यांकडोल मोकासा काढून गाव सरकारात ठेवले. संभाजी राजे 
यांना पकडण्यापूर्वी काही दिवस अगोदर ही घटना घडली. शेवटपर्यन्त लोक त्यांना 
आपली गाऱ्हाणी दूर करून घेण्यासाठी भेटत असत हे या उदाहरणावरून रपष्ट 


१. शिचसा, खंड १३, ले, ८, पृष्ठ १३. 
२ शिचसा, खंड १२, ले. ३८, पृष्ठ २३. ३. पेद, खंड ३१, ले. ४६. 


दुर्दैवी शेवट : ४६५ 


होते. आपला राजा चैनीत आणि दारूच्या नशेत असतो हे लोकांना माहीत असते 
तर प्रजा त्यांना भेटू शकली नसती असे वाटते. मग गाऱ्हाणी दूर करणे लांबच 
राहिले. प्रजेचा राजांवर विश्‍वास होता आणि ते आपली प्रजापालनाची कतंव्ये 
शेबटपर्यंत पार पाडीत होते असे म्हणावयास काही हरकत वाटत नाही. ऑक्टो- 
बर-नोव्हेंबर १६८८ साली त्यांनी रायगड सोडल्यानंतरच्या ३-४ महिन्यात 
घडलेल्या या गोष्टीचे बखरकार, ऑर्म आणि मानुत्‌ची या लेखकांना अज्ञान आहे. 
संभाजी राजे प्रत्यक्ष कसे पकडले गेले हे पाहणेही आवश्यक आहे. राजांचा 
मुक्काम संगमेश्वरला असताना देख निजाम पन्हाळा घेण्यासाठी कोल्हापुरापर्यंत गेला 
होता. संभाजीला जिवंत पकडण्याची औरंगजेबाची इच्छा होती. त्याच्या मनात हा 
विचार जुलै १६८८ पासून चालू असावा. या संबंधात इंग्रजांना काही सुगावा लागलेला 
दिसतो. मद्रासकडून लंडनला गेलेल्या पत्रात ते लिहितात: '' राजाचे (संभाजी ) मदत- 
निसांचा काटा काढल्याने व त्यांचा समूळ नाश झाल्याने आता खास आपल्यावर 
होणार्‍या स्वारीला आपणास कसे तोंड देता येईल या चितेने राजा अगदी व्यग्न झाला 
आहे. मुघलांच्या छावणीतून...भवानीदास नावाचा एक नागर ब्राह्मण येथे आला आहे. 
तो सांगतो की औरंगजेब तर संभाजीला जिवंतच पकडण्याची भाषा बोलतो आहे.” ' 
संभाजीराजे शिर्क्याच्या भांडणामुळे रायगड सोडून निघाल्यामुळे औरंग- 
जेबाला आयतीच संधी मिळाली. त्यांनी रायगड सोडल्याचे कळताच औरंगजेबाने 
आपला अधिकारी आसदखान याला पत्र लिहिले की, ' तुम्ही ज्या मुकरंबखानाला 
वन्हाळा घ्यावयास पाठविला आहे त्यास तातडीने कळव की त्याने ताबडतोब 
तेथील जहागिरदारावर (संभाजीवर) चालून जावे. तो जहागिरदार रायरीहून 
एकटाच खेळण्याला गेला आहे. त्याचे जाण्याचे कारण म्हणजे शिकर्याशी ( 10८ 
॥॥७६ ० 881 ) भांडण देणे आहे. बहुत करून खान त्या जमिनदाराला (संभा- 
जीळा) केद करू शकेल आणि मुसलमानांची छळणूक करणारा व दुराचारी यावर 
सूड घेईल.” * या पत्रावरून औरंगजेब अशा संधीची वाट पाहात होता असे घ्यानात 
येते. बादशहाला नागोजी आणि शिक मंडळोंनीच ही संधी मिळवून दिली. ' शिर्के 


१. हार : ह. 8. ख. 10 1.00, 18-7-1688. 

२. २१५, 1.लादा 02. 7 110-111., 

३. मद्रास येथील इंग्रजांच्या वखारीचे दि. २७ मार्च १६८९ या दिवसाचे पत्र 
म्हणते की, “ दक्षिणेतील ताज्या बातमीनुसार संभाजीस त्याच्या! 
लोकांच्याच कितुरीमुळे मुघल संन्याने पकडले. ” झेख निजामाला 
आपल्या मुलखातून गुप्ततेने आणि सुरक्षित रीतीने त्वरित ये-जा करण्यास 
शिक मंडळींची मदत झाली असावी या समजास पुष्टी मिळते. ( ए!. 
$. ठल. टळ. 27-3-1689, 087 & ट्.छार (1689) 33; 
॥॥७०८ 2०] छद्या] ४०. 55, 0. 161;11. 5. ७. ४०1. 6058 9.) 

शि. सं...३० 


४६६ : दशिवपुत्र संभाजी 


मंडळी मुघलांना यापूर्वीच मिळालेली होती. औरंगजेबाच्या सल्ल्याने त्यांनीच 
संभाजीला रायगडावरून बाहेर काढण्याच्या हेतूने काही तरी भांडण उकरून काढले 
असणे दाक्‍य आहे. 

संभाजीस कसे पकडले याची सविरतर माहिती मराठी कागदपत्रात किवा 
इंग्रजांच्या पत्रव्यवहारात मिळत नाही. ती फकत बखरकार आणि फारसी लेखक 
विस्तृतपणे देतात. जेधे शकावलीत नोंद सापडते ती अशी, “ माघ वद्य सप्तमी 
शुक्रवासर ( सन १६८९ फेब्रवारी १ ) संभाजीराजे व कविकलश खेळण्याहून 
रायगडास जावयास संगमेश्‍वरास आले असता झेख निजाम कोल्हापुराहून दोड 
करून येऊन उभयतांस जिवंतच धरून नेले. वरकड लोक पळून रायगडास गेले," ' 
खेळण्याहून रायगडला जाताना वाटेत त्यांनी संगमेश्वरला मुवक(म केला असे यात 
स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. हे दोघे सगमेश्‍वरला काही कामाकरिता गेले का चेन आणि 
अनुष्ठान करण्यासाठी गेले याचा जेधे शकावलीत काहीच उल्लेख नाही. इअतिकद- 
खानाने १६८८ सालच्या डिसेंबर महिन्यात रायगडला वेढा घातला होता. त्यामुळे 
त्यांना रायगडला जाण्याची घाई होतो. 

संभाजी राजांना पकड्न बहाददूरगड येथे औरंगजेबासमोर उभे करण्यात 
आले. औरंगजेबाचा चिटणीस आणि चरित्रलेखक साकी मुस्तंदखान आणि भोमसेन 
सवसेना हे त्यावेळी तेथे होते. त्यामुळे इतर लेखकांच्या माहितोपेक्षा या दोघांनी 
दिलेली माहिती विश्‍वसनीय मानावी लागते. साकी मुस्तदखान लिहितो, '' शेख 
निजाम हैद्राबादी याला मुकरंबखान पदवी होती. त्याला पन्हाळगड घेण्यासाठी 
विजापुरांहून रवाना करण्यात आले होते. हा किल्ला गनिमांच्या ताब्यात होता. 
मुकरंबखान अतिशय हुशारीने आणि सावधपणे वागत होता. त्याने संभाजीची 
बातमी काढून आणण्यासाठी स्वत:चे हेर नेमले. एकाएकी त्याला बातमी लागली 
की संभाजी आणि त्याचे आप्त असणारे शिक मंडळी यांचे भांडण झाले. याकरिता 
तो रायरीहून खेळण्यास गेला. त्यांचा त्याने बंदोबस्त केला. खेळण्याच्या किल्ल्यात 
सगळी सामुग्री आहे याची त्याने खात्री करून घेतली. यानंतर तो संगमेश्‍वर येगे 
आला. तेथे त्याचा कारभारी कवि कलश याने बागा आणि वाडे बांधले होते. तेषे 
संभाजी विलासात दंग झाला आहे.'' 

* हो बातमी ऐकून मुकरंबखान कोल्हापुराहून निघाला. तेथून संगमेश्‍वर ४५ 
कोसांवर होते. मुकरंबखानाबरोबर निवडक लोक होते. तो एकाएकी चाल कशूत 
गेला. संभाजीच्या हेरांनी त्याला बातमी दिली की मोगलांची फौज चाल कलहून 
येत आहे. तरी संभाजीने तिकडे लक्ष दिले नाहो पण मुकरंबखान एकाएकी 
चालून आलेला पाहून संभाजीने चार पाच हजार दखनी (मराठे) भालाइतांता 


१. शिचप्र, पृष्ठ ३४, २५, ४८ 


दुर्दैवी शेवट : ४६७ 


धेऊन हल्ला केला. योगायोग असा की मोगलांचा एक बाण कविकलशाला 
लागला. थोड्या मारामारीनंतर तो पळाला. संभाजी कोल्ह्याच्या वृत्तीचा. तो 
कवबिकलशाच्या हवेलीरूपी बिळात लपला. त्याला वाटले की आपल्याला कोणी 
पाहिले नाही. बातमीदारांनी चौकशी करून मुकरंबखानाला कळविले की तो 
हबेलीत लपलेला आहे. मारामारीत जे पळून चालले होते त्यांचा मुकरंबखानाने 
पाठलाग केला नाही. त्याने हवेलीला बेढा घातला. मुकरंबखानाचा मुलगा इखलास- 
खान हा आपल्या शूर सहकाऱ्यांसह जिन्याच्या वाटेने आत घुसला. संभाजीचे केस 
रूघन ओढीत त्याने मुकरंबखानाच्या स्वारीच्या हत्तीच्या पायापाशी आणले. कबजी 
हा आधीच पकडला गेला होता. संभाजी बरोबर त्याची प्रतिष्ठित अशी पंचवीस 
माणसे आपल्या कुटुंबियांसह कद झाली.” 

साकी मुस्तदखान संभाजी राजांना कविकलश यांच्या वाड्यात पकडले 
असल्याचे वणंन करीत असला तरी महीपतगडचा सुभेदार रामचंद्र बल्लाळ भगवंत- 
राव त्रिवक प्रतिनिधी यांस दि. १९-१०-१७५१ च्या पत्रात्रु राजांना नावडी 
येथे पकडल्याचे लिहितो.' त्यावरून राजे लढाई दिल्यानंतर वाड्यात किंवा देवळात 
गेलेले दिसत नाहीत. मुघलांच्या हातून निसटण्यासाठी त्यांनी संगमेश्‍्वरातून पळू 
जाण्याचा प्रयत्न केलेला असावा. कसबा संगमेश्‍वरपासून दक्षिणेस संगमेश्‍वर बंदर 
असून तेथे नावडी हे खेडे आहे. संभाजी राजे आणि मुकरंबखान यांच्यातील 
चकमकीनंतर संभाजी राजे बंदरातून निसटण्यासाठी नावडी येथे गेले असावे. 
प्रत्यक्ष संगमेश्‍वराची आणि भोवतालच्या परिसराची प्रस्तुत लेखकाने पाहणी 
केल्यानंतर सरदेसाई यांच्या वाड्याकडे जाण्यापेक्षा संभाजी राजे नावडी गावाकडे- 
बंदराकडेच जाऊन तेथील बंदरातून निसटून जाण्याचा प्रयत्न करणे अधिक संभव- 
नीय वाटते. '* सरदेसाई यांच्या कसबा संगमेश्‍वर येथे असलेल्या वाड्याकडे 
गेल्यावर तेथून पुन्हा पळावयास योग्य मागं नसावा असे वाटते. ते त्या वाड्यात 
राहात असले (होतेच) तर त्याच वाड्यात लपावयास जाणे फारच कठीण वाटते. 

कविकलशाने संगमेइवरला वाडे बांधले होते या म्हणण्यात मात्र तथ्य नाही. 
संभाजी राजे यांना ज्या वाड्यात पकडले (?) तो सरदेसाई यांचा बाडा आहे. 
संभाजी आणि कविकलश त्यांच्याच वाड्यात उतरत असत अशी माहिती सर- 


१. पेद, खंड ३९, ले. १३८. येथ आग्र्‍्यातून सुटका करून घेतल्यावर शिवाजी- 
राजेही समुद्र मार्गेच पळाले असावे या मताची आठवण होते. 

२. खाडीतून जयगड बंदर सुमारे १२ मैल अंतरावर असल्यामुळे तेथून 
गेलेल्यांचा घोड्यावरून पाठलाग करणे कठीण होते. खाडोतून दक्षिणेकडे 
राजापूर किवा उत्तरेकडे दाभोळमागें रायगंडला जाणे संभाजीराजांना 
शक्‍य होते. 


४६८ : शिवपुत्र संभाजी 


देसाई घराण्याच्या कागदपत्रात मिळते. संभाजी राजे तेथे विलासात दंग होते 
असे मात्र निश्‍चितपणे म्हणता येत नाही. ' संभाजी किल्ले खटोलाहून (?) एका 
किल्ल्याकडे जाताना पकडला गेला असा उल्लेख दि. ६ फेब्रुवारी १६८९ च्या 
वकील रिपोर्टामधे सापडलेला आहे. त्यावरून संभाजीराजे सरदेसाई यांच्या 
वाड्यात किवा नशेत पकडले गेले नाहीत या विधानाला पुष्टीच मिळते. तसेच 
पुढे जो निवाडा दिला आहे त्यावरून तेथेही ते राज्यकारभार पाहात होते 
हे स्पष्ट दिसते. 


अखेरचा निणंय : 

अर्जोजी यादव आणि गिरजोजी यादव यांच्या कऱ्हाड व औंध येथील 
चतनाचे भांडण शिवाजी महाराजांच्या काळापासून चालू होते. तो बाद संभाजी 
राजांच्या कारकीर्दीच्या शेवटपर्यंत चालू होता. अर्जोजी यादव संभाजी राजांना 
भेटण्यासाठी संगमेश्‍वरला गेला. त्यावेळी राजांनी अर्जोजी यादवला वतनपत्र करून 
दिल्यावर त्याच्यावर राजमुद्राही करून दिल्या. ही कागदपत्रे ज्या दिवशी सरकार- 
कुनांकडे सही शिक्क्यासाठी पाठविण्यात आली त्याच दिवशी संभाजी राजे 
थकडले गेले. ' क्षेंवटच्याच दिवशीच्या या उपलब्ध पत्रावरून राजे चंनीतच दंग 
नन राहता आपली कर्तव्येही करीत होते असे मान्य करावे लागते. गिरजोजी 
यादबावर संभाजी राजांची मर्जी होती. त्यानेच दुर्गाबाई या राजांच्या बायकोला 
सोडवून आणण्यासाठी श्रमसाहस केले होते. या जाणिवेतूनही क्वचित राजे संगमे- 
इवरास असताना त्याला बतनपत्रे करून दिली असावी. 

मुघलांचा तळ कोल्हापूरला पडलेला होता. त्यांचे सैन्य संगमेश्‍वरसारख्या 
दुर्गम स्थळी येईल याची राजांना कल्पना नसावी. 

संभाजी राजे संगमेश्‍वरला असताना श्रीसमर्यांचा शिष्य, पाली येथील मठाचा 
रंगनाथ स्वामी त्यांच्या बरोबर होता. * हे स्वामी तेव्हा राजांच्या जवळ असल्याने 
त्त्यांच्या हातून गैरवतंणूक, अपेयपान होण्याचा संभव फार कमी वाटतो. 

राजे प्रत्यक्ष पकडले जाण्यापूर्वी मराठे आणि मुघल यांच्यात चकमकी 
झाल्या याविषयी कोणाचाही मतभेद नाही; मतभेद आहेत ते मराठ्यांच्या व 
मुघलांच्या सैन्यशक्ती विषयी. या चकमकीच्या वेळो म्हालोजी घोरपडे संभाजी 
राजांच्या मदतीस धावून गेले. कदाचित मुकरंबखान कोल्हापुराहून राजांना 
वकडण्यासाठी निघाला हे कळल्यावरून म्हालोजी पन्हाळघाहून राजांच्या मदतीस 
गेळे अप्ततील; किवा राजे पन्हाळघाहून संगमेश्‍वरास गेले तेव्हाच ते त्यांच्याबरोबर 


१. ताकाका-प, ले. ३२२, पुष्ठ ४७२; ले. १४३, पृष्ठ १९५. हा निवाडा 
पृष्ठ ३८५ वर दिलेला आहे. २. श्रीसांका, लेख ३४५, पृष्ठ २४७. 


दुर्देवी शेवट : ४६९ 


असतील. मुधल व मराठ्यांची जो चकमक उडाली त्यात हे दुसरे सरनोबत 
स्वामींसाठी धारातीर्थी पडले. घोरपडे वंशावळीत या चकमकी संबंधी खालील 
मजकूर आढळतो " ...राजाराम साहेब रायेगडी होते. नंतर संभाजी महाराज 
यांणी म्हलोजी घोरपडे यांसी स (रंजामी) देऊन मुखत्यारी सांगोन सरनोबतची 
वस्त्रें दिल्ही आणि किले पनोळेस ठेऊन आपण रायेगडास गेले. पुढे राज्यांत 
फोजा येऊन संभाजी महाराज मुलुक सर करीत होते. इतक्यात अवरंगजब पाद- 
शहा याची फोज चालून आली सबब म्हलोजी घोरपडे महाराजाकडे संगमेश्‍वरास 
गेले. तेथे पादशाहकडील फौजेची व महाराजांची लढाई होऊन संभाजी महाराज 
यासी धरून नेहले त्या गर्दीत म्हलोजीबाबा घोरपडे ठार जाहले.” ' अशाच 
तर्‍हेचा मजकूर काव्येतिहास संग्रहातील पत्रे, यादी मध्ये आहे. परंतु त्यातील शक 
१६१० विभव जेष्ठ शुद्ध १० मंदवासरी (२९ मे १६८८) ही तारील 
चुकलेली आहे. कविकलश आणि संभाजी राजांना पकडले तेव्हा त्यांच्यांबरोबर 
असलेले रंगनाथ स्वामी तेथून निघाले आणि वाघापुरीस गेले. तेथेच त्यांनी 
श्रीरामांच्या मूर्तीचे रक्षण केले' * 

या दोघांना पकडल्यानंतर मुघलांनी संगमेश्‍वरला छावणी केली. याच वेळी 
औरंगजेब विजापुराहून निघून अकलूजला पोचला. संभाजी आणि कविकलश 
यांच्या मिरवणुकीची विस्तृत हकीकत खाफीखान देतो. “ इराणच्या पद्धतीप्रमाणे 
त्यांना डोक्यावर लाकडो फळांच्या लांबट टोप्या घालण्यात आल्या. त्यांच्या 
अंगावर विदूषकी थाटाचा पोशाख घालण्यात आला. त्यांचा सारखा छळ करण्यात 
येत होता. लाखो (? ) लोकांन! त्यांची बिटंबना चाललेली दिसत होती. त्यांना 
उंटावर बसविण्यात आले होते. शिगे, कर्णे नगारे इत्यादि वाद्ये वाजविण्यात येत 
होती. अशा स्थितीत कंद्यांना लष्करात आणण्यात आले. लोकांचे कान ज्यांना 
ऐकण्यासाठी आतुर झाले होते ते विजयसूचक नगारे झडू लागले. लाखो हिंदू 
बणि मुसलमान त्या दुष्ट आणि बंडखोर काफरांच्या छळामुळे होरपळून निघालेले: 
होते. ते दुःखी होते. त्यांना या विजयसूचक नगार्‍यांचा संदेश सुखदायक वाटला. 
त्यांचा आनंद गगनान मावेना. 

* असे ग्हणतात की, मुकरंबखान येत असल्याचो बातमी आली. तो 
येऊन पोहोचेपर्यंतच्या चार पाच शिवसांत बायका काय, पुरुष काय सर्वाना हर्ष 
वाय्‌ झाला. आनंदाने त्यांना झोपा आल्या नाहीत. जागजागी गोळा होऊन ते 
धन्यवाद देत मुकरंबखानाचे स्वागत करीत होते. वाटेत असलेल्या प्रत्येक खेडयात 
आणि भोवतालच्या प्रदेशात जेथे जेथे ही बातमी पोहोचली तेथे चोघडे झडू 


१. वाइवृ, भाइसंमं, शके १८३६, ले. २०, पृष्ठ ६०. 
१. श्रीसांका, ले. ३४५, पृष्ठ ३४७. 


४७० : शिवपुत्र संभाजी 


लागले. जिकडून जिकडून म्हणून कँद्यांना नेण्यात आले तिकडे सवं जागा स्त्री 
पुरुषांनी भरून जात. मकरंबखानाचे हषंभराने स्वागत करण्यांत येई. काही दिवस 
तर रात्री शबेबरात (सण) आणि दिवसा ईद (सण) अशी लोकांची स्थिती 
झाली.” 

त्यानंतरची हकीगत साकी मुस्तैदखानाने दिलेली आहे. तिचा सारांश 
असा, “ बादशहोने सरदारखान आणि हमीदुद्दीनखान यांस आज्ञा केली कौ, 
* तुम्ही मुकरंबखानास सासोरे जावे आणि संभाजीला बेड्या घालून आणावे. 
मुकरंबखान युक्ती प्रयुक्‍तीने मराठ्यांच्या मुलखातून बाहेर पडला. आलमगीर 
बादशहाच्या भाग्याने संभाजीच्या साहाय्यकांपैकी आणि पाठीराख्यांपैकी कोणीही 
त्याच्यासाठी काही धडपड करू शकले नाही. जेव्हा बादशाही संन्याने अकळूजहून 
कूच करून वहादुदूरगड येथे ( दि.१५-२-१६८९ ) छावणी केली तेव्हा 
कंद्यांना लष्करात आणण्य!त आले. बादशाहाने आज्ञा केली की, संभाजीला लष्कारा- 
पासून दोन कोसांवर तस्ता कुलाह (इराणमध्ये गुन्हेगारांच्या अंगावर घालीत 
तसा पोशाख आणि विदुषकासारखी उंच लाकडी टोपी) चढवावे. त्याच्या सह- 
कार्‍्यांच्या अंगावर विदूषकी वस्रे घालावी. त्यांना तऱ्हेतऱहेने पोडा देऊन त्यांची 
विटंबना करावी. त्यांना उंटावर स्वार करावे आणि ढोल बडवीत आणि शिगे, 
कर्णे वाजवीत त्यांना लष्करात आणि दरबारात आणावे. सारांश सर्वांना लष्करा- 
तून धिड काढून फिरविण्यात आले. दिवाणे आममध्ये बादशहा बसला होता. 
त्यावेळी संभाजीला दरबारात आणण्यात आले. बादशहाने आज्ञा केली की, 
“त्यांना कंदखान्यात घेऊन जा. त्य!च वेळी बादशहा आपल्या आसनावरून खाली 
उतरला. गालीच्याच्या कोपर्‍यावर बसून त्याने अल्लाचे आभार मानले. बादशहाच्या 
नेत्रांतून अश्रुबिदू प्रकट होऊ लागले. '' 

ईइवरदास नागरही १६९५ च्या पुढे ब्रह्मपुरीच्या छावणीत आला. त्याने 
दिलेली हकीकत साकी मुस्तदखानाने दिलेल्या माहितीशी बरीचशी जुळते. 
याप्रसंगी संभाजी राजांची वागनुक कशी होती त्याविषयी लिहिताना तो म्हणतो, 
* दिवाणखान्याच्या प्रवेशद्वारापयंत ते येऊन पोचल्यावर बादशहाच्या आज्ञेने 
त्यांना न्यायालयासमोर उभे करण्यात आले. बादशहाने संभाजीकडे पाहिले. त्याची 
दुदेशा पाहून बादशहाच्या मनावर परिणाम झाला. यानंतर बादशहा सिहासनावरून 
खाली उतरला आणि त्याने प्राथंना करून परमेश्‍वराचे आभार मानले. " 

हे कविकलशाने पाहिले त्यावेळी त्याचे सवं अवयव जखडून टाकलेले 
असल्यामुळे त्याला दृष्टी आणि वाचा यांचाच उपयोग करणे शक्‍य होते. तो 
चांगला हिंदी कवी होता. या कठीण प्रसंगातही त्याने संभाजीराजांना उद्देशून 


१. मस्वायु-प, पृष्ठ १८-१९. 


दुर्दैवी शेवट : ४७१ 


दृदील अर्ाची हिंदी कविता म्हटली असे खाफीखानाने नमूद केलेले आहे.” हे 
राजन तुला पाहून. तुला ताजीम देण्यासाठी आलमगीर बादशहाही आपल्या 
आसनावरून खाली आला आहे." १ 

“ पण संभाजी हा गविष्ठ होता. त्याची इतको अवस्या झाली तरी त्याने बाद- 
शहाला ताजीम देण्यासाठी म्हणून यात्किचितही मान लवविली नाही. इबलासखान 
आणि हमीदुद्दीनवान यांनी त्याला पुष्कळ समजाविले. पण त्याचा काही उपयोग 
ज्ञाला नाहो. "-ईइबरदास नागर. 

एकीकडे संभाजीची हो बाणेदार वर्तणूक दिसते तर बैद्रीत आणि दंत 
कथांतून दुसरीच हकोकत प्रचलित आहे. म. रा. चिटणीसांनी बखरीत वरील 
मजकुराशी अगदी विसंगत अशी माहितो दिलेली आहे. “ संभाजी बत्तीस पस्तीस 
वर्षात तारुण्य, पूर्ववयात बहूत स्वरूप सुंदर होते. पातशाहांनी पाहून विचार केला 
को, यास बाटवावा, मुसलमान करून नंतर मन्सव सरदारी देऊन ठेवावा. म्हणजे 
मुसलमानी झाली. हा पुरुष चांगला व थोरले घरंदाज (कुळातील) आहे. म्हणून 
विचारावयास पाठविले को, ' तुम्ही बाटावे म्हणजे जीव वाचवून तुमची दोलत 
तुमचे स्वाधीन करतो. ' त्यावरून राजे याणी उत्तर केले को, ' बाटा म्हणता तरी 
हे गोष्ट घडावयची नाही. ज्या अर्थी कंदेत आलो, तेव्हा वाचणे ते काय ? तुमचे 
विचारास येईल ते करावे. तथापि तुमची बेटी द्यावी म्हणजे बाटतो ' ऐसे उत्तर 
सांगून पाठविले. त्याजवरून पादशाहास कोप आला, आणि सवं वजीर, अमीर यांस 
विचारले की, ' यास काय करावे ?' तेव्हा सर्वांनी सल्ला दिली जे ' हा आहमक 
आहे. बेहोष व उद्दाम आहे. याचा शिरच्छेद करावा.' याप्रमाणे बोलताच आयुर्दाय 
सरला तशी पादशाहास बुद्धी होऊन शिरच्छेद करावयास सांगितले. तेव्हा तत्काळ 
आणून तुळजापुरावरी शके १६१० विभवनाम संवत्सर मारिले. संभाजी राजे 
सुरतपाक ( सुंदर चेहर्‍याचे ) म्हणोन पादशाहा बोलून ठेवीत होते. त्यांगी उत्तर 
केले की, ' तुमची बेटी द्यावी. * त्याजवरून पादशाहा त्यांचा वघ करितात, हे 
बेगमेस कळोन, सांगोन पाठविले की, ' वध करू नये. ' तो मारिले. याजमुळे 
बेगम* बोलली जे, ' त्यांचा प्राण माझे नावे करून गेला. या उपरि आपण दुसरा 
भ्रतार करणार नाही. ' ऐसा निश्‍चय करून राहिली. ” * 


१. * तुअ तप तेज निहार के तखत तज्यो अवरंग' : कवि कलस. 

* टोप : औरंगजेबाची मुलगी झेबुल्निसा हिचा शंभुछत्रपतींशी प्रेमसंबंध 
होता. त्यास तिने मनाने वरल्यामुळे त्याव्यतिरिक्त दुसर्‍यापाशी लग्न करणे अधम्यं 
होय अशी झेबुन्निसाची समजूत असल्यामुळे ती जन्मभर अविवाहित राहिली. 

२. मराचिब, पृष्ठे २५-२६. (घुढोल पानावर) 


४७२ : शिवपुत्र संभाजी 


पंतप्रतिनिधीच्या बखरीत सुद्धा हे बाटविणे आणि कन्येचे प्रकरण 
दिलेके आहे. ' 

शेडगावकर बखरीत असाच मजकूर आहे. याशिवाय, “ कबजी बाबा याचे 
डोकोत लोखंडाचा सोटा घालुन त्यास ठार मारले . . . संभाजी प्रधान समवेत 
घेऊन तुळापुरास नेले . . . अवरंगजेबे . . . संभाजीस बोलावून नेले , . . ते कुनिसात 
न करिता .. . कचेरोत उजवे वाजूस बसले. 

दि. १६-१-१६९१ ला गोव्याच्या विजरईने पोर्तृगालला लिहिले की मुघल 
बादशहाने संभाजीला पकडून त्या'चा बध केल्यावर तो त्याचे राज्य जिकण्याच्या 
मार्गास लागला. * 

संभाजीला ठार मारल्याच्या हकीकतीतही, प शियन आणि मराठी लेखकात 
एकवाक्यता दिसत नाही. हा दुर्देवी प्रसंग मुघलांच्या छावणीत घडल्याने पशियन 
लेखकांवरच या ह॒कीकतीसाठी जास्त अवलंबून राहावे लागते. ऑर्म अणि मानुत्‌ची 
यांनीही यासंबंधी विशेष माहिती दिलेली नाही. संभाजीच्या अखेरच्या दिवसां- 


(मागोल पानावरून) 
शंभुछत्रपतीचा मुलगा शाहू यास तिने वात्सल्यप्रेमाने सांभाळिले, इतकेच नव्हे तर 
शाहूच्या सुटकेस तीच कारणीभूत झाली वगैरे हकीकत सवं बखरीतून, शालोपयोगी 
पुस्तकांतून आढळते. 

या झेबुत्चिसाची हकीकत अशी : औरंगजेबाचे लग्न शहानवाजखानाची 
मुलगी दिलरसबानूशी १६३७ मध्ये होऊन. तिच्या पोटी औरंगजेबास पाच अपत्ये 
झाली. त्यांतील झेबुल्षिसा (म्हणजे लावण्यलतिका) हिचा जन्म दि. १५-२-(६१८ 
रोजी झाला. ही लहानपणापासून हुषार होतो. फारशी व अरबी या भाषांतील 
अक्षरे काढण्यात ही तरबेज होती. तिचा पुस्तकांचा संग्रह मोठा होता. ती उत्तम 
प्रकारची कवयित्री होती. औरंगजेबाविरुद्ध सुलतान अकबराने बंड केले, त्यात तिचा 
हात असल्याने औरंगजेबाने तिला सलिमगड येथे कैदेत ठेविले. अकबराशी झालेला 
तिचा पत्रव्यवहार उघडकीस येताच तिचा तनखाही बंद करण्यात आला. मालमत्ता 
जप्त करण्यात आली. बंदिवासात तिचे फार हाल झाले. तेथेच ती दि. २९-५- 
१७०२ मध्ये मरण पावली. यावरून झेबुक्षिसा दक्षिणेत आलीच नाही हे उघड आहे. 

औरंगजेब बादशहाबरोबर त्याची दुसरी मुलगी वृद्ध कुमारिका जिनतुप्रिसा 
ऊर्फे पादशाही बेगम होती. ती आपल्या बापाबरोबर दक्षिणेत त्याची व्यवस्था 
पाहात असे. शाहूला जिनतुश्षिसाच्याच ताब्यात देण्यात आलेले होते. बापानंतर 
ही पुष्कळ धर्षे जिवंत होती. 

१. पंप्रब-भाव, खंड १, पृष्ठ २५ते ३१. २. ताकाका-प, ले. ३७, पृष्ठ ५९. 


दुर्दैवी शेवट : ४७३ 


संगंधो बखरीत अनेक दंतकथा दिलेल्या आहेत. औरंगजेबाने संभाजी राजांना 
धर्मातर करावयास सांगितले आणि राजांनी झेबुत्षिसा बेगम या औरंगजेबाच्या 
मुलौचीच मागणी केली या गोष्टी खोट्या असून त्यांना काही आधार नाही. 

साकी मुरस्तदखान आणि ईइवरदास नागर या दोघांनी संभाजी राजांना 
मरण्यापूर्वी काय धडले ते लिहून ठेवले आहे. मृर्स्तदखान म्हणतो, “ त्याच रात्री 
( दि. १५-२-१६८९ ) संभाजीचे डोळे काढण्यात आले. दुसर्‍या दिवशी कवि 
कलशाची दुष्ट जीभ उपटण्यात आली. संभाजीने मुसलमानांना मारले होते, त्यांना 
बंधनात टाकले होते आणि त्यांना विविध प्रकारे पीडित केले होते. त्याने इस्लामी 
राज्यातील नगरे गारद केली होती. त्याला जिवंत ठेवण्याऐवजी त्याला नाहीसा करणे 
बरे असें बादशहाचे मत झाले. धमंशास्त्रज्ञांनी संभाजीच्या वघाचा फतवा दिला. 
त्याबरोबर अमीर उमरावांनीही हाच सल्ला दिला. त्यास अनुसरून संभाजीचा वघ 
करणे आवश्‍यक आहे असे ठरविण्यात आले. बादशाही सैन्य (३-३-१६८९ रोजी) 
कोरेगाव ऊं फतेयाबाद येथे आले. तेथे (११ माचं १६८९) रोजी संभाजी आणि 
कवि कलश यांना तरवारीच्या योगे ठार मारण्यात आले.” 


ईश्‍वरदास नागर याने औरंगजेब व संभाजी यांच्यात रुहुल्लाखान याच्या 
मध्यस्थीने काय संवाद झाला तो नमूद केलेला आहे. ईइवरदास म्हणतो, “ या- 
नंतर दोन दिवसांनी बादशहाने रुहुल्लाखान यास खालीलप्रमाणे आज्ञा केली. 
“तुम्ही जाऊन संभाजीपाशी चोकशी कराजी की तुझे खजिने, जडवाहीर आणि 
इतर संपत्ती कुठे आहे, तसेच बादशाही सरदारांपैेकी कोण कोण तुझ्याशी पत्र- 
ब्यवहार करून संबंध ठेवीत होते.' पण माणसाची जीविताची आशा सुटली की 
तो मनात येईल ते बडबडत सुटतो. संभाजी हा गविष्ठ होता. त्याने बादशहा- 
संबंधी घाणेरडे शब्द उच्चारले आणि त्याची निदानालस्ती केली. त्याने जे 
काहो म्हटले ते जसेच्या तसे रुहुल्लाखानाने बादशहास सांगितले नाही. पण ते 
बोलणे अ्या प्रकारचे होते याचा त्याने बादशहाला इशारा दिला. यावर बाद- 
शहाने आज्ञा केली की, ' संभाजीच्याच्या डोळ्यात सळई फिरवुन त्याला नवीन 
दृष्टी द्यावी.” 


डोळे काढल्यानंतरही संभाजी कसा स्वाभिमानाने वागला यासंबंधी ईशवर- 
दास नागर लिहितो, '“ संभाजीचे डोळे काढण्यात आले. पण संभाजी गविष्ठ 
भ्राणि स्वाभिमानी होता. त्याने त्या दिवसापासून जेवणखाण सोडले. त्याच्या 
पहारेकऱयांनी त्याला अन्न सेवन करण्यास पुष्कळ सांगितले, पण त्याचा उपयोग 
झाला नाही. त्याला काही उपवास घडले. झेवटी ही बातमी बादशहाला कळ- 
विण्यात आली. संभाजीचे दिवस्त भरले होते. बादशहाच्या आज्ञेने त्याला वघस्याना- 
कडे नेण्यात आले. तेथे त्याच्या शरीराचे तुकडे तुकडे करण्यात आले.” 


४७४ : ख्िवपुत्र संभाजी 


अक्षा अमानुष रीतीने भराठ्यांच्या राजाचा, एका शूर पुरुषाचा दुर्देवी 
झेवट झ्ञाळा. औरंगजेबाने सिकंदर आदिलशहा (विजापूर) आणि अबुल हसन 
(गोवळकोंडा) यांची राज्ये जिकली, त्यांना पकडले आणि कंदेत टाकले पण ठार 
भारळे नाही. मग संभाजी राजांनाच औरंगजेबाने का ठार मारले असावे? शिवाजी 
महाराज आग्र्‍याहून औरंगजेबाच्या कचाट्यातून सुटले तेव्हापासून धुमसत असलेला 
सूड ' तुझ्या बापाला नाही तर तुला हात दाखवतो ' अशा रागाने त्याने उगवला. 
मराठ्यांच्या रूपाने उभे राहणारे हिदवी स्वराज्य नष्ट करण्यासाठी औरंगजेबाने 
मराठ्यांच्या या बत्तीस वर्षांच्या राजाला हालहाल करून ठार मारले. नियतीने 
औरंगजेबाच्या हाताने मराठ्यांच्या राजाला नाहीसे केले पण त्याच औरंगजेबाला 
हिदवी स्वराज्याचा नाश करण्याची महत्त्वाकांक्षा मात्र सफल करू दिली नाही. 

सभाजी राजांना तुळापूरला * मारले असे मागे एका ठिकाणी आलेले असले 
तरी त्यांना वढू येथे ठार मारण्यात आले. यासंबंधीचा उल्लेख धनकवडीच्या 
कुळकर्णीच्या कागदपत्रात सापडतो. ( दि. १४-१-१७१९ ) तो उल्लेख असा: 
* पातशहा वढू कोरेगोवी येऊन मुक्काम केला. तेथून लष्कर पाठवून, सिवाजी 
राजे पहिलेच गेले होते, त्याचा लेक संभाजो राजे घरून आणिला आणि (को 
किवा मौजे) वढू कोरेगावात मारिला. मग त्याचा लेक शाहू राजा व बाईका 
आपल्या जालीत ठेविली. 

यावरून संभाजी राजांना वढूलाच ठार मारले असे दिसते. संभाजी राजांचा 
छिन्नविच्छिन्न देह वढू बृद्रकात फेकण्यात आला. शाहू आणि येसूबाई औरंगजेबाच्या 
कंदेतून सुटून आल्यानंतर त्याच जागी शाहू महाराजांनी १७१५ सालावूर्वी आपल्या 
वडिलांचे वृंदावन बांधले. त्या वंंदावनाची दररोज व्यवस्थित पूजा व्हावी म्हणून 
पूजेअरचेसाठी, नैवेद्य, नंदादीप व धूप आणि बाग करून तुळशी लावण्यासाठी 
भिकाराम गोसावी आणि वासुदेव भट यांना जमीन इनाम दिली. यासंबंधी दि. 
१८ जानेवारी १७१५ चा एक कागद पेशवे दप्तरात आहे. “ राजमंडळ-वृंदावनेः 
वृंदावन: महाराज राजश्री क॑लासवासी संभाजी राजे स्वामी. दर जागा मोजे वढू, 
ता॥ पाबळ, प्र॥ जुन्नर भिकाराम गोसावी व वासुदेवभट विन शामभट धर्माधि- 
कारीणो वृंदावनाचे शुश्रूषेबद्दल देविले आहेत. नैवेद्य व नंदादीप व धुप बाग 


* वढूला शिरच्छेद केल्यानंतर तुळापूर येथील संगमावर संभाजीराजांचे 
दहन केले असावे, याला कागदोपत्री आधार मिळत नाही. संभाजीमहाराजांच्या 
शवाला जे शिवले त्यांना शिवले पाटील हे नाव मिळाले असा समज असला तरी 
ती एक भाकड कथाच आहे. शिवपूर्वकाळापासून ' सिवले पाटील ' नावाचे 
उल्लेख आडळतात. 

१. पेद : पुणे जमाव, वढू बुद्रूक, रुमाल क्र. १११३. 


दुर्दैवी शेवट : ४७५ 


करावयास व तुलसी लावावयास व अन्नछत्राबद्दल इनाम जमीन छ २२ मोहरम सत 
खमस अशर मौजे मजकूरपैकी इनाम जमीन नूतन ८५ बागाईत जमीन ८१० 
बहीत जभसीन सेत चोसुक वृंदावनानजिक आहे. त्यापैकी ॥॥।' १५ पड जमीन-तीन 
प्रतीची १।-असामी इनाम जमिनी घातली आहे.”' या वृंदावनासमीप गोविद 
गोपाळ ढगोजी मेगोजी हा झाडलोट करून सेवा करीत असे म्हणून त्याला शाटटूने 
काही जमीन इमान दिली होती. 

पेशवे दफ्तरातील दि. १९-५-१७२३ च्या कागदाप्रमाणे, “ गोविद गोपाळ 
ढगोजो मंगोजी हे तीर्यरूप राजश्री केलासवासोंचे वृंदावन मोजे वढू तफं पावळच्या 
राणांत आते तेथे हे राहून वृंदावनाची सेवा करिताती. याजनिमित्य स्वामी याणी 
हृपाळू होऊन मौजे वढू तर्फ पाबळ येथील खालसा पड जमीनर्पकी अवल दुम 
सोमती प्रतीची जमीन विघे कुलबाब कुलकानु इनाम दिली. ८५...” 

अशा प्रकारे येसूबाई आणि शाहू यांनी वढू येथील संभाजी महाराजांच्या 
वृदावनाची व्यवस्था लावून त्यांच्या धर्याची, शौर्याची आणि स्वाभिमानाची स्गृती 
जागृत ठेवण्याची काळजी घेतलेली आहे. संभाजीराजांच्या वृंदावनाजवळ कवी 
कलश्ाचे वृंदावन आहे. 

आपण आज त्या ठिकाणी गेलात तर या वृंदावनावर तेथील गावकऱ्यांनी 
एक सुंदर मेघडंबरी बांधलेली आपणांस पाहता येईल. त्याच्याभोवती बाग असून 
तेथे मोठे कुंपण घातलेले आहे. संभांजीराजांचा व्रांझचा पूर्णाकृति पुतळाही बागेत 
बसविष्यात आलेला आहे. तेथे प्रतिवर्षी गावकरी आणि जिल्हापरिषद फाल्गुनी 
अमावस्येला मोठ्या उत्साहाने उत्सव साजरा करतात. 

१६८९ मध्ये रायगडला शत्रूचा वेढा पडला तेव्हा भोसले घराण्यातील सवंच 
मंडळी शत्रूच्या हाती सापडू नयेत म्हणून येसूबाईने मनाचा मोठेपणा दाखवून 
ती स्वत: शत्रूच्या हाती जावयास तयार झाली. तिने राजारामाला गडाबाहेर 
पडण्याचा रास्त सल्ला दिला. संभाजी राजांच्या मृत्यूनंतर येसूबाई अहमदनगर येथे 
मुघलांच्या कंदेत होती. ओरंगजेबाने शाहू आणि येसूबाई यांची व्यवस्था केलेली 
असली तरीही तिला पंशाची चणचण भासली तेव्हा तिने चिंचवडच्या देवांना पत्र 
लिहून पैशाची मागणी केली होती. ' तिचा कंदेतील एक शिक्का उपलब्ध आहे. 
* एसूबाई वालिद ए साहू राजह सने आहद ' हा शिक्का १७०७ मधील आहे. 


१. शाहूदफ्तर, रुमाल क्र. ११, पेद. 

२. शाहू रोजनिशी: क्र ८८ पृष्ठ २६; शोहू दफ्तर रुमाल क्र. १ पुडके क्र. 
१४, ४४, पेद. 

३. मइसा, खंड २, पृष्ठ १९ ते २३. 

४. वाइवृ-मस्वीय. ११, ले. १७०, पृष्ट २९८-९९. 


४७६ : शिवपुत्र संभाजी 


येसूबाईच्या आयुष्याचा उत्तराधं शत्रूच्या कंदेतच गेला. तिने तिच्यावर आलेल्या 
संकटांना धैर्याने तोंड दिले. तिने भोसले घराण्याला सून शोभेल अशीच शेवटपयंत 
वर्तणूक ठेवली. संभाजी राजांच्या सहवासात असताना राजांना तिने सवं प्रकारचे 
सहकायं दिले. संभाजी राजांनी अखेर मृत्यूला सामोरे जाताना जे धीरोदात्त वतंन 
केले तसेच धैर्य तिने रायगड सोडताना दाखविले. संभाजी आणि येसूबाई ही 
पतिपत्नीची जोडी आपल्या धैर्याने, धीराने, कतृंत्वाने आणि कणखर बाण्याने 
मराठ्यांच्या म्हणजेच भारताच्या इतिहासात अजरामर झालेली आहे. 


000 


१४. सिंहावलोकन 


संभाजी महारोजांच्या केवळ बत्तीस वर्षांच्या आयुमर्यादेत त्यांना बालपणात 
आजीचे प्रेम, ममता आणि छत्र लाभले. तेवढा त्यांच्या आयुष्यातील शांततेचा 
काळ सोडला तर इतर वेळी त्यांच्याविषयी सतत गैरसमजच पसरत होते. ते 
त्यांच्या होतात्म्यानंतर जवळजवळ तीनशे वर्षे रूढ आहेत. 

त्यांना सवव दृष्टींनी अत्यंत अलोकिक असा पिता लाभला. जिजाबाईचे 
मातृतुल्य प्रेम लाभले. रामायण, महाभारत, शास्त्रे, पुराणे, संस्कृत, संगीत, 
धनुविद्या या विषयांचा त्यांनी सखोल अभ्यास केला. ते स्वभावतःच शूर आणि 
राजपुत्र असल्याने त्यांना बालपणापासूनच युद्धकलेचे शिक्षण मिळाले. स्वतः 
शिवाजी महाराजच त्यांना मोठ्या संन्याचे नेतृत्व देऊन प्रत्यक्ष रणांगणावर नेत 
असत. सववच दृष्टीनी पाहता राजपुत्राला योग्य असे त्यांना मार्गदशन लाभले होते. 

शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक होईपर्यंत संभाजी राजांचे आयुष्य 
सुरळीत होते. त्यांना युवराजपद मिळाल्यापासून त्यांच्या सावत्र आईने-सोयरा- 
बाईने, आपल्या मुलाला-राजारामाला राज्यपद मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू केले. 
तेव्हापासून भोसले राजघराण्यात गृहकलह सुरू झाला आणि संभाजीराजांच्या 
आयुष्याला कलाटणी मिळाली, आणि त्यांच्या जीवनात जो झंज्ञावाद जो सुरू 
झाला त्याचा त्यांच्या दुदेवी अंतानेच शेवट झाला. 

शिवाजी महाराजांसारख्या अद्वितीय पित्याच्या कतृत्वपूणे पाश्‍वंभूमीवर 
संभाजीची तुलना होते. ख्यातनाम पित्याच्या मुलांना इतर लाभाबरोबरच हा तोटा 
नेहमीच सहन करावा लागतो. जीवनात यझस्वी होण्यासाठी कतुत्वाबरोबरच 
भाग्याचीही जोड लागते. शिवाजी महाराजांच्या अंगी अलौकिक कर्तुत्व आणि दूर- 
दृष्टी होती. त्याचप्रमाणे देवही त्यांचा सतत पाठपुरावा करीत असे. त्यानी 
घेतलेली अफझुलखानाची भेट, त्यांच्या जीवनातले आग्रा प्रकरण याचा विचार केला 
तर ते सुदैवीही नसते तर अपयशही त्यांच्या पदरात पडले असते असे वाटते. महा- 
राजांचे शोयं, धैर्य, दूरदृष्टी, योजकता, कल्पकता अचाट होती. पण यांच्याच 
जोडीला दैवानेही त्यांना हात दिला नसता तर या प्रसंगात काय झाले असते याची 
कल्पनाही करवत नाही. संभाजी राजांचे जीवन याच्या अगदी उलट होते. ते 
शूर होते; धैयंवान, धाडसी, साहसी, योजक आणि निपुण होते. परंतु या सवं 


४७८ : शिवपुत्र संभाजी 


शूृणांबरोबर नियती त्यांच्या राजमुकुटात यशाचा तुरा लावावयास विसरली होती 
असेच त्यांच्या आयुध्याचे विहंगमावलोकन करू लागले म्हणजे वाटते. 

आपल्या पाठीमागे गादीवर कोण यावे याचा निणंय महाराजांनी करून 
ठेवलेला नसल्यामुळे संभाजीराजांना राजपदही झगडा करून मिळवावे लागले. 
त्यावेळी अष्टप्रधान आणि सेनापती हंदीरराब मोहिते यांच्यात दोन गट निर्माण 
झाले. श्िवाजीमहाराजांच्या मृत्यूची बातमी दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न करून अण्णाजी 
दत्तो, मोरोपंत पंडित यांनी संभाजीला पकडण्याचा कट करून राजारामाचे मंच- 
कारोहण उरकून येतले. त्यामुळे राग येऊन संभाजीने आपली सावत्र आई, सोयरा- 
बाईला भितीत चिणून मारले आणि अण्णाजी दत्तो वगेरे मंत्र्यांना ठार केले 
इत्यादी दोषारोप संभाजीवर करण्यात येतात. त्याचप्रमाणे संभाजी हा रागीट उग्र- 
अ्रकृती, दारू पिणारा, स्त्रियांशो अनेतिक वर्तन करणारा असे अनेक आरोपही 
त्याला चिकटविषण्यास तुरुवात झाली. 

संभाजीच्या अंगी विलक्षण शोयं आणि बेडरपणा होता हे सर्वानाच मान्य 
आहे. परंतु त्याच्याजवळ दूरदृष्टी नव्हती, व्यसनाधीनतेमुळे त्याच्या गुणांचे चोज 
झाळे नाही, त्याच्याजवळ विवेक आणि विचार यांचा अभाव होता, असा सवंत्र 
समज आहे. परंतु नव्या आणि जुन्या माहितीचा आणि साधनांचा एकत्रित आणि 
साकल्याने अभ्यास केल्यानंतर त्याच्याजवळ विचार, विवेक, दूरदृष्टी नव्हती असे 
म्हणणे अशक्य भाहे. 

रागाच्या आवेशात त्याने क्रूरपणे कोणाला मारले अशी साक्ष इतिहास देत 
नाही. त्याला पन्हाळपाला पकडून कंदेत टाकण्याचा कट करणार्‍या अण्णाजी दत्तो, 
मोरोपंत, सोयराबाई वगेरे मंडळींना रागाच्या भरात त्याने ठार केले हे म्हणणे 
खरे ठरत नाही. याच्या उलट प्रथम संभाजीने त्यांच्याशी सामोपचाराचेच धोरण 
ठेवले होते असे दिसते. कटवाल्यांना त्याने कंदेत टाकले. मोरोपंत कंदेत असताना 
नैसर्गिकपणे मरण पावले. संभाजीने आपल्या सावत्र आईची रागाच्या भरात 
हृत्या केली हा प्रवादही खोटा ठरला आहे. तिचा संभाजीला पकडण्याच्या कटात 
हातच नव्हे तर इतर मंत्र्यांबरोबरीचा संबंध असला तरी रायगडावर येताच 
संभाजीने तिला ठार मारलेले नाही. ती नेमकी केव्हा मरण पावली हे सांगता येत 
नाही. वर्षं सव्वा वर्षानंतर संभाजीला ठार मारण्याचा दुसरा कट शहाजादा 
अकबरामुळे उघडकीत आला. हा कट उघडकीस आल्यानंतर तिने स्वत, विष- 
प्राशन करूच आत्महत्या केलो असावी किवा कोणीतरी विषप्रयोग केल्याने तिला 
मृत्यू आला असावा. या दोन्ही गोष्टी संभवनीय आहेत. पहिल्या कटानंतर 
संभाजीने राज्यपद ताब्यात घतले. त्यानंतर त्याचे राज्यारोहण झाले. तेव्हा 
संभाजीने भोरोपंतांचा मुलगा निळो मोरेश्‍वर याला पेशवा नेमले. अण्णाजी दत्तोचे 
सचीवपद काढुन त्याला मुजूमदार केले. पुढे मराठ्यांच्या राजालाच ठार मारण्याचा 


सिहावळोकन : ४७९ 


कटे फुटल्यावर या कटात हात असलेल्या लोकांना संभाजीने ठार केले आणि 
इतर शिक्षा दिल्या. या क्रूर वाटणाऱ्या शिक्षा संभाजीने राजद्रोहासाठी दिलेल्या 
शिक्षा आहेत हे ध्यानात घेतले पाहिजे. राजद्रोहाला दुसरे कोणते शासन असू 
शकते ? देहान्त शासन हेच. एक क्रूर आणि दहशत उत्पन्न करणारे कृत्य आहे, 
हत्तीच्या पायाखाली देणे, सुळावर चढविणे, कडेलोट करणे या ऐतिहासिक काळा- 
पासून ते आठराव्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत चालत असलेल्या देह्दंडाच्या रूढ 
पद्धती आहेत. देहान्त शासनच देणे बंद करावे असा मोठा सूर आता विसाव्या 
शतकाच्या शेवटी निघत असताना देहदंडाचे हे प्रकार क्रूर बाटणे साहजिकच आहे, 
तरीही विसाव्या शतकातल्या विचारपद्धतीने १७ व्या शतकातील पद्धतीचे मूल्य- 
मापन करणे चूक आहे आपण ज्या इंग्रजांना अगदी सुधारलेले समजतो त्यांच्या 
इंग्लंडदेशात एकोणिसाव्या शतकात सुद्धा चोरी करण्याच्या किवा एखादी वस्तू 
लपविण्याच्या गुन्ह्यासाठी देहदंड देत असत. युरोपात फ़रान्स, नेदलंन्ड येथील क्रांतीत, 
रशियन क्रांतीत आणि नंतर हिटलरच्या कारकीर्दीत जे अत्याचार झाले त्यांची वर्णने 
आजही आपल्या अंगावर शहारे आणतात. तेव्हा राजद्रोही कृत्यासाठी त्या काळातील * 
रूढ शिक्षा संभाजीने दिल्या तर त्यात त्याने विशेष क्रौयं केले असे वाटत नाही. 
संभाजीने शिक मंडळींचे शिकराण केले असा जो प्रवाद आहे तोही खोटाच 
आहे. शिरकाण या शब्दाचा अथं शिर्क्यांची कत्तल असा नसून, फिरंग्यांचा प्रदेश 


म्हणजे फिरंगाण, हवशांचा प्रदेश हबसाण, तसेंच शिर्क्यांच्या प्रदेशाला शिरकाण 
असे म्हणतात. 


जबरदस्त स्त्री-विषयक आसक्तीचे आणि मद्यपानाचे संभाजी राजांवर 
आरोप करण्यात येतात. या दोन्ही व्यसनांच्या आधीन गेलेला माणूस स्वतःचाच 
नव्हे तर सर्व कुटुंबाचा नाश करतो अशा व्यसनाधीन माणसाच्या हातात राज्य 
असेल तर? संभाजीला ही दोन्ही व्यसने होती आणि ते त्यांच्या आधीन होते 
यासंबंधी ऐतिहासिक दृष्टोने निर्णायक पुरावा मिळत याही. जवळ जवळ सर्व 
बखरी व काही तत्कालीन लेखक संभाजीवर हे दोन्ही आारोप करतात. तःकालीन 
पोर्तुगेज पत्रव्यवहार, अखबार आणि मराठी पत्रव्यवहारात यासंबंधी उल्लेख 
आढळत नाही परंतु या व्यसनासक्‍तीमुळे संभाजीच्या हातून काही गैरकृत्ये झाली 
का, किवा त्या व्यसनामुळे राजधर्म पाळण्यात काही उणेपणा भाला होता का 
याचा विचार करावयास हवा. तो एकांतात बसून आपली विषयवासना तृप्त करी 
का इतरांच्या बायकांचे अपहरण करी ? सुरापानामुळे किवा त्याच्या अतिरेकामुळे 
त्याने कोणाला उपद्रव दिला का ? या संबंधात सर्वसाधारण वाचकाचा ग्रह 
नाटककार आणि कादंबरीकारांनी अत्यंत कलुषित करून ठेवलेला आहे. हे लिलित 
लेखक आपल्या कलाकृतीला उठाव आणण्यासाठी कोणाही ऐतिहासिक श्रेष्ठ 


४८० : शिवपुत्र संभाजी 


ब्यवतीचे अगदी पोतेरे करून टाकतात. या विषयात प्रत्यक्ष इतिहास लेलकपे्षा 
या ललित लेखकांनीच आघाडी मारलेली दिसते. 

पाइचात्यांसारख्या प्रत्येक गोष्टी टिपून ठेवण्याची हिंदुस्थानातील लोकांना 
सवय नसल्यामुळे आणि येथे आलेल्या श्ूंनी तोटकी साधनेही नष्ट करण्याचा 
सपाटा ठेवल्याने, मराठ्यांच्या इतिहासाची सुसूत्र जुळणी करणे कठीण जाते. 
संशोधनपूर्व प्रंथ निर्माण झाले तरी ते वाचण्यापेक्षा सर्बसामास्य वाचक हलकी- 
फुलकी मनोरंजक ललितकृति पसंत करतो. त्यामुळे अनैतिहासिक, विक्रत, असत्य, 
काल्पनिक, भाबडी, चमत्कारांवर भर देणारी कथानके आणि कथा जनतेत लोकप्रिय 
होतात. ललित लेखकांनी ऐतिहासिक व पौराणिक व्यक्‍तींची कथातके निवडताना 
आणि त्यांच्यावर कथा रचताना, त्या त्या व्यक्तीचे आणि काळाचे जे इतिहासमान्य 
मूळ स्वरूप असेल त्याला धक्का न लावता, तो मूळ गाभा लिन्नविछिच्न न करता, 
इतर बाबतीत आपली प्रतिभा सैल सोडली तरी विकृत इतिहास निर्माण होऊत 
राष्ट्राच्या सर्वांगीण चित्राला हानी पोचणार नाही. 

संभाजीराजांना भेटण्यासाठी डिसेंबर १६८२ मध्ये इंग्रज अधिकारी स्मिथ, 
१६८४ साली इंग्रज वकील कॅ. गॅरी, थॉमस विल्किन्स, १६८७ सालच्या सप्टेंबर 
महिन्यात जॉर्ज वेल्डन, रॉबटं ग्रॅहेंम हे बकील रायगडला गेलेले होते. तहाच्या 
वाटाघाटींसाठी त्यांचा अनेक दिवस तेथे मुक्काम होता. १६८० साली डच वकोल 
रेसिडेंट लेफेबेर (1.०1८001) राजांना पन्हाळघाला भेटल होता. १६८५ मध्ये 
पोर्तुगेज वकिलात राजांना रायगडावर भेटली. त्यात फ़ आंतोनियु द सांब जुजेफ 
आणि इतर अनेक माणसे होती. या परकीयांपैकी कोणीही संभाजीच्या ब्यसता- 
धीनतेविषयी कोणत्याही रीतीने आपल्या प्रमुखांना कळविलेले दिसत नाही. शत्रु 
पक्षाकडील उणीदुणी टिपून त्यांची नोंद करून, जमेल तर त्या दोषांपासून लाभ 
उठविण्यात वकिलातीचे लोक तत्पर असतात. हे घ्यानात घेतले म्हणजे संभाजीवर 
घेण्यात येणारा व्यसनाधीनतेचा आरोप खोटा ठरतो. संभाजी राजानंतरच्या 
इतिहासात दारू वगैरे मागितल्याचे उल्लेख सापडतात. पहिला बाजीराव यावती 
मस्तानीच्या प्रेमात सापडला होता. तो मद्य-मांसाहार करीत असे. अशा सर्वाचे 
राजकारणातील स्थान त्यांच्या शौर्यांवरून आणि इतर कामगिरीवरून त ठरविता 
ते विलासी, मदिराभकत, स्त्रीलंपट होते म्हणूनच ते सर्व दृष्टीने वाईट होते अपे 
निकष लावणे चुकीचे आहे. या ब्यसनाधीनतेने त्यांच्या पराक्रमी, तुफानी जीवना" 
बर दुष्परिणाम होऊन राज्य बुडालेले दिसत नाही. 

संभाजी राजांनी राज्यशकट हातात घेतल्यानंतर थोडीफार स्थिरस्थावर 
होते न होते तोच औरंगजेबाचा चवथा मुलगा शहाजादा अकबर त्यांच्या आश्रया* 
साठी आला. अकबराला आश्रय द्यावा न द्यावा अशा विचारात ते असतानाच 


सिहावलोकन : ४८१ 


तो शत्यक्ष मराठी राज्यात येऊन पोहोचला. आलमगीराचा मुलगाच मराठ्यांकडे 
आल्यामुळे मुघळ अमीर-उमराव अकबराला पाठिबा देतील तर औरंगजेबाला 
त्याच्याच राज्यातील बंडांना तोंड द्यावे लागेल अशी कल्पना होती. परंतु बाद- 
झहाच्या भीतीने रजपुत किवा मुघल यापकी कोणीच अकबराच्या पक्षाला उभे 
राहिळे नाहोत. उत्तरेतील सत्ताधीश्यांपेकी कोणी पाठिंबा दिला तर संभाजीच्या 
साहाय्याने उत्तरेत आपल्या पित्याविरुद्ध उठाव करावा अश्यी अकवराची कल्पन] 
होती. संभाजी राजांनी अंबरचा (जयपूरचा) राजा रामसिंग याला पत्र पाठवून 
उत्तरेत उठाव करावयाचा मनसुबा केला. राजा रामसिंगाने अकबराला मदत करून 
त्वाला दिल्लीच्या तख्तावर नामघारो राजा म्हणून बसवावे आणि सत्ता हिंदूंनी 
राबवावी अशी कल्पना होती. अकबर उत्तरेत गेला की ओरंगजेबही उत्तरेत परत 
ग्रेठा असता; जमळे तर बादशहाला कंद करावयाचाही मनसुबा होता! या 
मनसुब्याला पाठिंबा देण्याऐवजी, बादशाहाला विरोध न करता त्याचे सावंभोमत्व 
मानावे असा राजा रामसिंग यांने प्रथम सल्ला दिला. अकबराने इराणचा शहा 
आणि राजा रामसिम यांना पत्रे लिहिली. अकवराला आश्रय देण्यात तुम्ही 
(संभाजी) योग्य ते केलेत. आपण सगळे हिंदू आहोत म्हणून या परिस्थितीत जे 
करणे योग्य आहे असे तुम्हाला वाटते ते करावयास मो तयार आहे असे राम- 
ख्िंगाने पुढे लिहिले. या घाडसी मनसुब्यापंको प्रत्यक्ष काहीच घडले नाही. तरीही 
त्वा संबंधात संभाजीराजांनी रामश्विभाला जे पत्र लिहिले ते त्यांच्या घाडसी, 
आक्रमक आणि कल्पक दृय्टीवर चांगला प्रकाश पाढते यात शंका नाही. या मन- 
मुब्यात राजा रामसिंगानेच पुढाकार घ्यावा, हिंदू तत्त्वशून्य झाले आहेत, त्यांना 
धर्माभिमान राहिलेला नाही असे ओरंगजेबाला वाटत असले तरी श्रुति-प्मृतीनी 
धमं आणि जाती यांच्याविषयी जी कतंव्ये नेमून दिलो आहेत त्यांची पायमल्ली 
आम्ही सहन करणार नाही, असे सांगून संभाजी महाराज पुढे लिहितात; ' प्रजा- 
वालनाचा आमचा धमं आम्ही टाळू शकत नाही. या दुष्ट यवनांशो युद्ध करण्यांत 
आम्ही आमची संपत्ती, आमचा देश, आमचे दुर्ग, सारांश सर्व काही पणाला 
छावण्यास तयार आहो. याच उदह्ेशाने आम्ही अकवर आणि दुर्गादास राठोड 
यांना आश्रय दिला आहे. आम्ही यवनाधिपतीच्या अनेक सेनानायकांचा वघ 
केला, कित्येकांना कारागृहात टाकले, कांहींना खंडणी घेऊन सोडन दिले... 
नाता अशी वेळ आली आहे को त्या यवनाघमाला ( औरंगजेबाला ) पकडून 
कारागृहात घालणे शक्‍य होईल. मग आपल्या देवतांची पुन्हा स्थापना करून 
धमंकृत्ये निविध्नपणे पार पाडण्याची व्यवस्था करता येईल. ” या संभाजीच्या 
पत्रात त्यांची गरुडझेप दिसते. परंतु उत्तरेत पाठिन्याचा अभाव आणि अकबरा- 


शरि. यं....३ १ 


४८२ : शिवपुत्र संभाजी 


जवळही असलेला शोर्याचा ञआणि घाडसाचा अभाव या दोन गोष्टोंमुळे या 
योजनेला मृत स्वरून येणे शक्‍य झाले नसावे. काही असले तरी संभाजी राजांचे हे 
पत्र शिवाजी महाराजांनी राजा जयसिंगाला लिहिलेल्या त्या सुप्रसिद्ध पत्राबरी 
आठवण कलन देते यात शंका नाही ! 


अकबेराला मराठ्यांनी आश्रय दिल्यामुळे औरंगजेब थोडा लवकर दक्षिणेत 
उतरला हे खरे असले तरी औरंगजेबाचे हे संकट संभाजी राजांनी ओढवून घेतले 
हे मात्र खरे नाही. अकबराला संभाजीने आश्रय दिला नसता तरीही हे संकट 
टळले नसते. संभाजी महाराज औरंगजेबाच्या रोषाची पर्वा न करता त्याच्या 
मुलाशो अत्यंत काळजीपूवक वागले, त्यांनी त्याला अंतर्गत राजकारणात कुठेही 
वाव दिला नाही, यावरून त्यांचे घोरण सुसंगत व घाडसो असून त्यांची वागणूक 
जागरूक होती हे घ्यानात येते. 


संभाजीराजांची एकूण कारकीदं जेमतेम नऊ वर्षांची ! त्यांत त्यांनो पोतं 
गेजांशी लढा देऊन त्यांची ग|शियात कधीही झाली नव्हती एवढी फजिती केली. 
तरुण वयात त्यांना अद्दल घडविली. अनेक विजय संपादन केले. इंग्रजांचा सारखा 
पाठिबा मिळत असून सुद्धा सिद्दीला त्यांनी चांगले तोंड दिले. इंग्रजांना सतत 
दमात ठेवले. कर्नाटकात ह्रजीराजे महाडिक यांच्याकरवी राज्याची वाढ केली. 
रजपुतांचे बंड मोडन व त्यांचा बंदोबस्त करून औरंगबजेब बादशहा आपले सरदार, 
आपली मुले, आपले नातू, आपले अफाट सैन्य आणि जंगी सामुग्री घेऊन दक्षिणेत 
बला. शिवाजी महाराजांच्या काळात मराठ्यांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी राजा 
जयसिंग आला होता त्यापेक्षा हो आपत्ती फारच मोठी होती. महाराजांना त्यावेळी 
जयसिंगाशी तह करून जवळजवळ २७ गड सोडावे लागून, अपरिहायं अशी शरणा- 
गती पत्करावी लागली होती. परंतु आता स्वत: औरंगजेबच मराठी राज्याचा नाश 
करावयासाठी आला होता. उत्तरेत त्याला शत्रू राहिलेला नव्हता. दक्षिणेतील विजा- 
पूर, गोवळकोंडा. आणि मराठे यांचा नायनाट करण्याची आपली दीघंकाळदी 
महत्त्वाकांक्षा पूणे करावयासाठी बादशहा दक्षिणेत उतरला होता. त्याचा सेनासंभार 
मराठ्यांच्या सामर्य्यापेक्षा किती तरी पट अधिक समृद्ध आणि सुसंपन्न होता. बाद- 
शहाचे अमीर-उमराव अनुभवी होते. स्वतः औरंगजेबासारखा ' सबंगुणसंपन्न ' 
बादशहा मागदशन करीत होता. औरंगजेब वयाने मोठा होता. त्याचे राजकारणा- 
तील कूटनीतीचे कौशल्य आणि त्याचा अनुभव संभाजीराजांच्या पेक्षा पुष्कळ 
जास्त होता. अखिल हिंदुस्थानाचा बादशहा होऊन इस्लामी राज्य स्थापन करण्याची 
त्याची महत्त्वाकांक्षा होती. अशी सवं दृष्टींनी वरचढ असलेली आपत्ती टीचभर 
स्वराज्यावर कोसळली होती. अखबारातून व इतर फार्ती साघनांतून उपलब्ध 
झालेले सविस्तर वृत्त मी ' मराठा-मुघल संघर्षा'त दिलेच आहे. त्यावरून असे 


सिंहावलोकन : ४८३ 


दिसते की संभाजीराजांनी औरंगजेबाला आपल्या अधिकार्‍यांची सतते बदली 
करण्यास भाग पाडले. मुघलांचे अवाढव्य सन्य आणि त्यांचा बादशाही सरंजाम 
कोठेही स्थिर होऊ शकला नाही. मराठ्यांनी कोणाही मुघल सेनापतीला यश मिळू 
दिले नाही. औरंगजेबाचा मुलगा शहा आलम दक्षिण कोकणात गेला तेव्हा त्याच्या 
लाखभर संन्याची मराठ्यांनी दाणादाण उडवून दिली. त्याला कोकणातून सुखरूप 
परत येता यावे म्हणून औरंगजेबाला कुमक पाठवावी लागली. माणसे, घोडे, माल- 
बाहू जनावरे, धान्य यांचा मराठ्यांनी गनिमीकाव्याने नाश केला. या हल्ल्यातून 
वाचलेली माणसे औरंगजेबाने धाडलेल्या मदतीमुळेच कोकणातून जीव बचावून 
बिजापुराकडे जाऊ शकली. सुरतेकडून समुद्रमार्गाने येणारी रसदही शहा आलमच्या 
पदरात पड्‌ न देता मराठ्यांनी ती लुटून नेली. त्यानंतर मराठ्यांनी शहा आलमला 
जखमी केले. 

औरंगजेबाचा दुसरा मुलगा शहा आज्जम याने मोठ्या सैन्यासह कोल्हापूर- 
वन्हाळघाला दोन वेळा वेढा घालण्याचा प्रयत्न केला. पहिल्या हल्ल्याच्या वेळी 
मराठ्यांचा सेनापती सरनोबत हंबीरराव मोहिते याने शहा आज्जमला भिवरा 
नदीच्या पलीकडे पिटाळले. दुसर्‍या वेढ्याच्या वेळी हंबीररावाने त्याला कोल्हापूर, 
पन्हाळयापासून बेळगावपर्यंत ह॒टवीत नेले. मिरज मुघलांच्या ताब्यात गेली तेन्हा 
हुंबीररावाने बेळगावच्या किल्लेदाराला आत्मविश्वासाने पत्र पाठवून कळविले की 
मुपलांना थारा देऊ नये. मराठ्यांचे सैन्य तुमच्या मदतीला येत असल्याने तुम्हाला 
भिण्याचे कारण काय ? एवढ्या मोठ्या आपत्तीतही मराठ्यांच्या सेनापतीचा 
आणि सैनिकांचा आत्मविश्वास कसा होता हे येथे कळते. 

रामसेजच्या वेढ्यात मुघलांना समर्थपणे तोंड देणार्‍या आणि तो वेढा 
परतवून लावणार्‍या मराठा किल्लेदाराचे नाव (रंभाजी पवार? ) इतिहासाला आजही 
अज्ञात असले तरी त्याने केलेल्या पराक्रमामुळे पहिल्या तडास्यातच मुघलांना 
मराठ्यांची चुणूक दिसली. 

कल्याण, भिवंडी, रायगड, पुरंदर वगरे जवळजवळ सवच मराठी मुलखात 
औरंगजेबाला सतत तीन वर्षे यश न मिळाल्यामुळे त्याला आपला मोहरा विजापूर 
गोबळकोंड्याकडे वळवावा लागला. औरंगजेबाने आपल्या डोक्यावरची पगडी 
फेकून देऊन संभाजीचा पराभव केल्यावाचून ती पुन्हा घालणार नाही असा पण 
केळा होता. इतकेच नव्हे तर दोन-तीन वेळा आपल्या सरदारांवर दक्षिणेकडील 
कामगिरी सोपवून तो उत्तरेकडे निघाला होता. शिवाजी महाराजांनी जी विजापूर- 
कर आणि गोवळकोंडेकर यांच्याशी युती केली होती त्याचे बंध संभाजी राजांनी 
दृढ केळे आणि स्वतः जीवनमरणाचा लढा चालवीत असतानाही त्यांना मदत 
देण्यास ते कचरले नाहीत. महाराजांनी दक्षिणियांचा पक्ष उभा करून समात शत्रू 


४८४ : शिवपुत्र संभाजी 


विरुद्ध एक गट निर्माण केला होता. त्याच धोरणाची अंमलबजावणी करून दक्षिणे- 
तील शाह्यांना औंरंगजेबाविरुद्ध त्यांनी टिकवून धरलें आणि काही काळ तरी 
मुघल त्या लढायात गुंतून पडले. 

या सवं आघाड्यांवर तोंड देत असताना कधी गोवा तर कधी हबसाण, 
कधी कर्नाटक, तर कधी राजापूर, सिंहगड, तर कधी चवताळलेल्या शूर सिहा- 
सारखा गर्जत गंगातीरावर तुटून पडणाऱ्या संभाजीला मदिरा आणि मदिराक्षींच्या 
नादात गुंतून पडावयास वेळ मिळणे शक्‍य दिसत नाही. तारुण्याच्या भरात कदाचित्‌ 
एखादो चूक त्याने केली असेल किवा नसेल, असे विरुद्ध बाजूचा निर्णायक पुराबा 
मिळत नाही म्हणून मानले तरी, संभाजी राजांच्या हातून असे आत्मघातकी व 
बेजबाबदार कृत्य घडले असेल असा संभव वाटत नाही. त्यांच्या नऊ वर्षांच्या 
झंझावाती कारकीर्दीत तसा वाव होत। असेही दिसत नाही. अकबराच्या आग- 
मनाचा फायदा घेऊन संभाजीने उत्तरेत जावयास हवे होते असे काही इतिहास- 
कारांचे मत असले तरी मुघलांचे एवढे संकट ओढवलेले असताना संभाजीराजांनी 
तसे धोरण स्वीकारणे धाष्टर्याचे आणि आत्मघातकीपणाचेच झाले असते. 

पोतुंगेज आणि शिवाजी महाराजांचे संबंधही त्यांच्या कारकोर्दीच्या शेवटी 
ताणले गेले होते. संभाजी राजांनी प्रथम त्यांच्याशी सामोपचाराचे धोरण अंगी- 
कारले. ओरंगजेबाने पो्तृगेजांना दिलेल्या चिथावणीमुळे ते धोरण त्यांना बदलावे 
लागले. त्यांनी मुघलांशी हातमिळवणी करू नये म्हणून राजांनी प्रयत्न केले. त्याचा 
उपयोग होत नाही असे दिसताच त्यांनी आक्रमक धोरण स्वीकारून दोघांचाही 
कोकण जिकावयाचा हेतू धुळीस मिळविला. मराठ्यांचे सैन्य पळपुटे आहे असे 
पोर्तुगेंज समजत. त्यांना संभाजीने जो जबरदस्त तडाखा दिला तो त्यांच्या पूर्वेकडील 
वास्तव्यात त्यांना कोणीही दिला नव्हता, असे स्वतः पोतुंगेजांनीच कबूल केलेले 
आहे. शहा आलमचत्रे मोठे सैन्य स्वराज्यावर चालून येत आहे असे कळताच संभाजी- 
राजे तेथून चपळाईने माघारे फिरले. 


सवं शकती पणाला लावीत औरंगजेब यापूर्वी स्वराज्यावर चाल करून 
आला नव्हता. या प्रचंड शत्रूच्या सामर्थ्याला मराठ्यांना एकाकीपणे तोंड द्यावे 
लागले. हा इतिहास वाचताना असेही मनात येथे की संभाजी राजांच्या काळात 
ओढबवलेले हे प्रचंड संकट जर शिवाजी महाराजांच्या कारकीर्दीत कोसळले असते 
तर ? त्यांचीही संभाजीसारखीच तारांबळ उडाल्यावाचून राहिली नसती. 
महाराजांनी नेहमीप्रमाणे काही युक्ती केली असती आणि हे संकट निवारण 
करण्याचा प्रयत्न केला असता असे साहजिकच मनात येते. संभाजीने धैर्याने आणि 
घडाडीने शत्रूला तोंड दिले. स्वराज्याला शत्रूचा वेढा पडला तरी तो डगमगला 
नाही. आपल्या पित्याचे अनुकरण करून त्याने काही युक्त्या-प्रयुक्‍त्या केल्या 


दुर्ग ' मुघलांच्या ताब्यात जाभ्यास सुरुवात झाली. 

सन १६७८ मध्ये रागावून आणि गृहकलहाला विटून स्वत:च्या कतृंत्वावर 
राज्य मिळविण्याच्या ईषने संभाजी दिलेरखानाला जाऊन मिळाला. ऐतिहासिक 
दृष्टीने पाहिळे तर स्वतः शिवाजी महाराजांनीही विजापूरकरांचे बहागिरदार 
म्हणूनच आपल्या कतृंत्वाला प्रारंभ केला होता. शहाजी राजांनी आपले कतृत्व 
आणि पराक्र्म कधी विजापूर, तर कधी निजामक्ञाहीत तर कधी मुघलांसाठी खर्च 
केला होता. तेही परकीय सत्तेचेच जहागिरदार होते. त्वा दृष्टीने संभाजी केवळ 
मुघलांना मिळाला म्हणूनच त्याला दोष देता येत नाही. परंतु संभाजी एका स्वतंत्र 
राज्याचा युवराज होता. त्या भूमिकेतून पाहता बुवराडाने शत्रूला मिळणे हे 
नि:संशय चूक वाटते. त्याने हे गेर्ूृत्य केल्याने छत्रपती श्िवाजो महाराजांना व 
मंत्र्यांना त्याच्या हातात राज्य द्यावे को न द्यावे असा संभ्रम उत्पन्न झाला असणे 
साहजिकच आहे. सोयराबाईचा हट्ट आणि स्वार्य आणि संभाजीचे दुवतंन या गोष्टी 
अशा अनिश्चित परिस्थितीला कारणीभूत आहेत. परंतु दिकेरखानाने हिंदूंवर 
केळेळे अत्याचार, अन्याय आणि गेरवतंशूक सहन न होताच संभाजी त्याच्या 
हातावर तुरी देऊन पळून आला हेही ध्यानात घेतळे पाहिजे. 


अकबराला आश्रय देताना संभाजीराजांनी कविकलश्ञाचा सल्ला ऐकला हे 
खरे असले तरी ते कोठल्याही प्रकारे कलशाच्या आहारी गेलेळे होते असे दिसत 
नाही. इतर मंत्र्यांपेक्षा संभाजीराजांचा कविकलझावर विश्ञेष विश्‍वास होता अमेही 
वाटत नाही. कवि कलशाची सर्व उपलब्ध पत्रे पाहिली म्हणजे तो आपले काम 
चोखपणे करतो, इतर मंत्र्यांच्या कारभारात लुडबूड करीत नाही, आणि कोणत्याही 
प्रकारे त्याचे राजांशी विशेष सख्य असलेच तर त्याचा तो गैरफायदा घेत नाही 
असेच आढळते. तो मुघलांना फितूर होता किवा त्याने राजाला पकडून दिले अशीही 
उपलब्ध पत्रव्यवहारावरून झंका येत नाही. अखेरपयंत तो मराठी राज्याशी, 
मराठ्यांच्या राजाशी सचोटीने आणि एकनिष्ठपणे राहून राजांच्या बरोबरच 
देहृदंडही सोसतो. 

संभाजी राजांच्या राज्यकारभाराची सविस्तर माहिती यापूर्वीच दिलेली 
आहे. मराठ्यांचा राजा म्हणून संभाजीने आपला राजधरमं पाळून राज्याचे रक्षण, 


४८६ : शिवपुत्र संभाजी 


न्यायदान, प्रजारक्षण आणि प्रजापालनाची कतंब्ये कशी पार पाडली याची माहिती 
राज्यकारभारविषयक प्रकरणात, उपलब्ध कागदपत्रांचे उतारे देऊन ( थोडासा 
क्लिष्टतेचा दोष पत्करूनही) दिलेली आहे. संभाजी राजांनी आपल्या कारकीर्दीत 
राज्यकारभाराकडे दुलंक्ष केल्याने सर्वत्र बजबजपुरी माजून, विस्कळितपणा आलेला 
होता अशी समजूत रूढ आहे. परंतु उपलब्ध कागदपत्रांचा अभ्यास आणि संकलन 
केल्यावर त्या रूढ समजुतीला काही आधार राहात नाही. शिवाजी महाराजांनी 
निर्माण केलेली अष्टप्रधान मंडळाची पद्धत जशीच्या तशीच संभाजी राजांच्या 
कारकीदींत चालू आहे असे दिसते. पेशवा, मुजुमदार किवा अमात्य, सचीव, सुमंत, 
पंडितराव किवा दानाध्यक्ष, वाकेनिवीस, मुख्य न्यायाधीश आणि सरसेनापती 
ही पदे अबाधित होती. तो कोणाकडे होती, ती कां व केव्हा बदलली याची 
पुनरुक्ती येथे करण्याचे कारण नाही. संभाजीराजांनी कबिकलशाला ' छंदो- 
ग्रामात्य ' हे पद देऊन ते त्याच्यासाठी नव्याने निर्माण केळे असा सवंत्र समज 
आहे. परंतु शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या वेळी “ उत्तरेस छंदोगामात्य 
प्रधान रघुनाथ पंडितराव सुवर्ण कलश मधुपणं घेऊन उभे राहिले " असा 
उल्लेख सापडत असल्याने त्या रूढ समजुतीलाही काही आधार राहात नाही. 

संभाजी राजांच्या कारकीर्दीत शेती, सुपारी, भात, नारळ यावरील कर, 
जकात आणि चोथाई हीच उत्पन्नाची साधने होती. शत्रूच्या प्रदेशात लूट करण्या- 
मागेही उत्पन्न मिळविण्याचाच हेतू असे. संभाजी राजांनी शिवाजी महाराजां- 
प्रमाणेच शत्रूच्या प्रदेशातील व्यापारी पेठा लुटल्या. त्यांनी औरंगाबाद आणि 
बर्‍हाणपूर येथे केलेली लूट शिवाजी महाराजांच्या सुप्रसिद्ध सुरतेच्या लुटीची 
आठवण करून देते. या लुटी इतक्या परिपूर्ण होत्या की त्यामुळे तेथील मुसल- 
मानांना ' शुक्रवारचा नमाज पडण्यास जागा उरली नव्हती. बऱ्हाणपूर शहर हे 
बिशवरूपी सुंदरीच्या गालावरील तीळ समजला जात असे. मराठ्यांनी ते शहर 
लुटले तेव्हा ते पाऱ्यासारखे अस्थिर झाले होते ' असे खुद्द अकबराने औरंगजेबाल 
खिजवून लिहिलेले आहे. 

शेतीचे उत्पन्न वाढावे, पडीक जमिनी पुन्हा लागवडीखाली याव्या; 
दुष्काळ, अवषंणाच्या काळात शेतकर्‍यांना अगदी आधुनिक काळात शोभेल अशा 
पद्धतीने फाळ, बैल, पेरणीसाठी धान्य, करात सवलती आणि सूट या गोष्टी संकट - 
काळी व्यवस्थित आणि कळकळीने दिलेल्या दिसतात. 


दुष्काळ, अवषंण, शत्रूचे हल्ले ब त्याने केलेली नासधूस या कारणांनी धान्याची 
टंचाई उत्पन्न होऊन महागाई होत होती. तेव्हा सुरत अणि अह्मदाबादकडून घान्याची 
सोय करण्यात येत असे. १६८४-८५ मध्ये सुरत, अहभदाबाद व इतर बंदरांतून 
अन्न घान्य, रसद, शिसे, दारू (स्फोटक) यांचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे. 


शिहावळोकन : ४८७ 


९५८६ सालानंतर संभाजीराजे फाय करीत होते असा इतिहासकारांना प्रश्‍न 
पडतो. त्यांनी शेवटपर्यंत जरी लढाया केल्या असल्या तरी १६८२ पासून शत्रूच्या 
आकमणामूळे स्वराज्यातील मुलखाची नासाडी होण्यास सुठ्यात पाळी होती, 
१६८८-८६ पासून जवळ जवळ सर्ब प्रदेशात अवर्षण आणि दुष्काळ या आपत्तींमुळे 
मराठी राज्यावर आलेल्या संकटात भरच पडली. मराठःपांच्याच काय पण औरंग- 
जेबाच्याही हालचाली मंदावल्या होत्या, तोही प्छेग, दुष्काळ आणि मराठ्यांच्या 
युद्तंत्रामुळे ग्रासला आणि त्रासला होता. १६८६ नंतर संभाजीराजे विलासात अधिक 
दंग होत होते आणि त्यामुळे मराठ्यांच्या हालचाली मंदावल्या असा समज आहे. 
तसे काही झालेले नव्हते. सतत चाललेले युद्ध, अवर्षण आणि दुष्काळ यामुळे आथिक 
परिस्थितीवर आणि मराठ्यांच्या सैन्यशक्‍तीवर फार ताण पडलेला होता असे 
दिसते. 

शत्रूच्या हल्ल्यांनी भयभीत होऊन परागंदा झालेल्यांना पुनर्वसनासाठी योग्य 
ते उत्तेजन, साहाय्य देऊन इतर प्रकारांचीही काळजी घेण्यात येई, 

अधिकाऱ्याने किवा इतर कोणी प्रजेवर अन्याय केला तर त्याचे काळजीपूर्वक 
निराकरण करण्यात येत असे. चोरीचे प्रकरण निवाढ्यासाठी आले तर्‌ चोरी 
कोणी केली, काय काय चोरण्यात आले, ते मृळ मालकाने कोठून घेतले होते, 
त्याची किमत किती वगैरे तपशीळवार चौकशी करून तिर्णय देण्यात येत असे. 


न्यायदानाचे कामही राजा, न्यायाधीश, हुजूर हाजीर मजलिस किवा धर्मसभा 
करीत असे. संभाजीच्या काळात '“ न्यायाची रीत राहिली नव्हती. विचार न॑ 
करता शिरच्छेद करावा, कोणी लाचलुचपतीची चुगळी केली तर विना चौकशी 
आणावा, मारावा, नागवावा, क्वचित शिरच्छेद करावा, " असे आरोप बखरकार 
करतात. परंतु राजांच्या कारकीर्दीत केंद्र सत्तेपासून सुभे, तर्फंपर्यंत न्यायदानाची 
पूवंवत पद्धतच चालू होती असे स्पष्ट दिसते. वविवाजी महाराजांच्या कारकीर्दीतील 
प्रल्हाद निराजीच १६८० ते १६८८ पर्यंत मुख्य न्यायाधीश होते. मोरेश्‍वर पंडितराव 
हाच पंडितराव होता आणि हाजीर मजलीस माफंतच न्यायनिवाडा होत असे. 
सर्व प्रकारच्या तंटघाबखेडघांचे निर्णय पद्धतशीरपणे करण्यात येत असत. 

वतनांची चाळू आणि रूढ परंपरा शिवाजी महाराजांनी मोडण्याचा प्रयःन 
केला, वतनवृत्तीचे वाद पिढ्यानुपिढ्या चालू असत. एकाची वृत्ती दुसऱ्याला 
न देण्याचे शिवाजी महाराजांचे धोरणच संभाजी राजांच्या काळात चालू होते. 
या विषयांतील काही बोलकी उदाहरणे पूर्वी दिळेलीच आहेत. अशी चोख 
व्यवस्था असली तरी याच वतनांच्या लोभातून शिक आणि इतर वतनदारांनी 
स्वार्थापोटी फितुरी केली. काही वतनदार शत्रूला मिळाले. शिवाजी जेधे आणि 
त्याचा भाऊ सर्जाराव जेधे मुघलांना मिळाले होते. सर्जारावाला परत स्वराज्यात 


४८८ : शिवपुत्र संभाजी 


यावयाचे होते. त्याने विचित्रगडाच्या किल्लेंदा राशी परस्पर पत्रव्यवहार केला, 
हे संभाजी राजांना आवडले नाही. ते त्याला लिहितात, “ स्वामींच्या पायासी 
दुर्बुद्धि घरून दोन दिवसांचे मोगल त्यांकडे जाऊन राहिलेस...याउपरि गनिमा- 
कडे राहाणेच असेली तरी 'सुखेच राहाणे. तुमचा हिसाब तो काय? ए क्षणी 
स्वामी आज्ञा करितात तरी गनिमा देखील तुम्हास कापून काढवीतच आहेत... 
तुम्ही परभारे मुदे सांगोन गडकिलियाकडे राबिते काय म्हणून करिता ?... जो 
राबिता करणे स्वामींकडेच करून हुजूर वर्तमान लेहून पाठवावे. ' असे जरब 
दाखविणारे पत्र राजांनी लिहिले तरी स्वामीशी एकनिष्ठता दाखवीत असल्यास 
त्याला अभयपत्र देण्याचे त्यांनी आश्‍वासनही दिले. ग्ंगास्नानाच्या निमित्ताने एक 
जहागिरदार शत्रूला फितूर होत आहे असे कळताच संभाजी राजांनी त्याला 
देहांताची शिक्षा फर्मावली. 


शिवाजी महाराजांप्रमाणे प्रारंभी संभाजी राजे वतने देण्याच्या विरुद्ध असले 
तरी त्यांना शेवटी शेवटी सेन्यशक्ती कमी पड्‌ लागल्यावर काही वतने आणि जहा" 
गिर्‍या द्याव्या लागलेल्या दिसतात. 

संभाजी महाराजांना दूरदृष्टी नव्हती, त्यांच्या राजकीय घोरणात काही 
सुसूत्रता नव्हती, राजा म्हणून त्यांची कारकोदें अयशस्वी झाली, असे त्यांच्यावर 
आरोप करण्यांत येतात. कोणत्याही राजप्रमुखाचे घोरण आणि त्याची सुसूत्रता 
त्यावेळच्या परिस्थितीवर अवलंबून असते. त्यामुळे या संबंघात मत व्यक्‍त करताना 
राजांना कोणत्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागले याचा विचार करावा लागतो. 


पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे शिवाजी महाराजांना एकवटलेल्या मुघल सामर्थ्याला 
कधीच तोंड द्यावे लागले नाही. त्यांनी संधि-विग्रह करून एकाच वेळी दोन किवा 
तीन आघाड्यांवर शत्रूशी सामना करण्याचे टाळले. शत्रू प्रबल आहे हे ध्यानात 
येताच ते तह करीत. त्यांनी आपल्या भूमीवर कधीही युद्ध होऊ दिले नाही. प्रत्येक 
पाऊल अत्यंत दूरदर्शीपणाने उचलले. परंतु संभाजी राजे सत्तारूढ झाले त्यावेळी 
राजकीय परिस्थिती पार बदलून गेली होती. खुद्द रायगडावर त्यांच्या विरुद्ध कट 
झाल्यामुळे वातावरण संशयप्रस्त होते. त्यांना अंतगंत प्रश्‍नाकडे लक्ष पुरवावे लाग- 
ल्याने राज्याभिषेकही १६८१ च्या जानेवारीपर्यंत पुढें ढकलावा लागला. थोडी 
स्थिरस्थावर होते न होते तोच अकबर त्यांच्या आश्रयास आला. या अगांतुक 
पाहुण्याच्या पाठोपाठ औरंगजेब सैन्यासह येऊन थडकला. तरीही रांजांनी शिवाजी 
महाराजांच्या धोरणाप्रमाणेच सिहीविरुद्ध हालचाली सुरू केल्या. १६८० ते १६८५ 
पर्यंत त्यांनी उंदेरी आणि दंडाराजपुरी येथे त्याच्याशी उत्तमप्रकारे लढा दिला. 
मुघल सैन्यसंभार स्वराज्यावर चालून येण्यापूर्वीच इंग्रजांवर दबाव आणून सिद्दीला 
कोदत ठेवण्याचा प्रयत्न केला. शिवाजी महाराजांच्या काळातच सिद्दीशी जे 


सिहावलोकन : ४८९ 


शत्रुत्व आणि युद्ध चालू झाले ते संभाजी राजांच्या कारकीर्दीतच नव्हे तर 
भराठी साभ्राज्याचा अस्त होईपर्यंत चालू राहिले आणि कोणीही त्याला आवरू 
शकले नाही. 

इंग्रजांवर दबाव आणताना सिद्दीला काबूत ठेवणें कसे जरूर आहे हेही राजे 
त्यांना सांगत होते. इंग्रजांनी सिद्दीला मुंबईत थारा देऊ नये म्हणून मराठ्यांनी 
मुंबईवर प्रत्यक्ष स्वारी केली नाही तरी मराठे केव्हाही मुंबईवर आक्रमण करतील 
अशी भीती उत्पन्न करून ठेवली. अखेर इंग्रजांनी भराठांशी तह केला आणि 
संभाजीच्या शस्त्रास्र-पुरवठ्याच्या मागण्याही मान्य केल्या. मुघलांच्या भीतीने 
मराठ्यांना साहाय्य देण्यास कचरणारे इंग्रज लंडनहून दि. २८-१०-१६८५ ला 
लिहितात, “' ४०० 500016 हाह! 1010 8 01098 ००१९०१ 810 ॥1810- 
ह] ए१॥(] 5311008100 1२७]७॥ ६10 ॥810(81 810/8/5 8 511101 111९105- 
४७७ ७७ ७ 810 1८1 ४0००0 16९00 101 (टक्का 112 800 ० ॥८ ०९०] 
गर फट एव(७४०&$७० ॥8४॥८ 5800111005 ९001१ &ा0 15 811165 
४)४8१5 (0 ॥010.” याच आशयाचा पुनरुच्चार करीत इंग्रज पुन्हा लंडनहून 
दि. ३१ मार्च १६८६ रोजी सुरत आणि फोटं सेंट जॉजंच्या वखारवाल्यांना 
लिहितात, ''...$3110118102 1२७]8॥ ७॥०15 8 ७७॥(७ ७1102९. . , (05७2७९0 
हां, . . . ४००७ 089 3१002. ०॥८॥ (७0०४8 कष्टाटढ (0 जिठांडी छा01ा 
घ्णाडह्ा(1/ काण 80 पा एली 0०००, शा९8. ७०७३ 810 81015 910 80115, 
9 1235008012 (61115 85 102 518311 085112 9110089, 101 ५॥॥०1 ]01]0)050 
७९८ 1802 100 8211 300 8 000018 ]1०9०॥०॥. , . ..” मराठी राज्यातील 
बाथिक हलाखीमुळे"राजांना याचा लाभ घेता आलेला मात्र दिसत नाही. परंतु 
इंग्रजांना खाडीचे रक्षण करावयास लावून संभाजी राजांनी सिद्दीचे प्रकरण किती 
त्रासदायक आहे याचा त्यांना प्रत्यय आणून दिला. 

बखरी आगि तत्कालीन फार्सी लेखक संभाजीराजांना दूषणे देत असले तरी 
त्याच बेळी संभाजीराजांच्या व्यक्‍्तिमत्त्वाबद्दल, शोर्याबद्दल, युद्धकौशल्याबद्दल 
* पित्याचे शौयं आणि स्थान यांचा वारसा संभाजीकडे आला " आणि “... तो 
तरुण राजपुत्र घधैयंवान आणि आपल्या पित्याच्या कीर्तीला शोभेल असाच आहे. 
***त्याचे सैनिक त्याला जणु शिवाजी समजूनच मान देतात. त्यांना संभाजीच्या 
हाताखाली लढावयास आवडते. आणि शूर कृत्याचा सन्मान करण्यात त्याला 
आनंद वाटतो.” हे इंग्रजांचे आणि प्रवाशांचे उद्गार मागे दिलेलेच आहेत. 


औरंगजेब दक्षिणेत प्रत्यक्ष ठाण मांडून बसलेला असताना संभाजी राजांनी 
न डगमगता वऱ्हाड, खानदेदा, औरंगाबाद, सोलापूर, परिडा, बऱ्हाणपूर आणि 
अहमदनगर येथे मुघल प्रदेशात आक्रमक हल्ले केले; लूटमार केली. त्यामुळे 


४९० : शिवपुत्र संभाजी 


औरंगजेवारचे आक्रमण काहो काळ मंदावले. या आक्रमक आणि संरक्षक हाल- 
चालींचा सविस्तर वृत्तांत अखवारांवरून पूर्वी दिलेला आहे. पराभव झाला की 
ओरंगजेब आपल्या अधिकारांना बडतफं करीत असे. त्यामुळे मुघल अधिकारी शक्‍य 
तितके आपले पराभव व फजितो दडवून हे वृत्तांत पाठवीत. त्यांत मराठ्यांची 
हानी आणि सैन्याचे ञाकडे फृगविलेले असतील असे गृहीत धरूनच त्यांचा विचार 
केला पाहिजे. तरीही त्यातून जी महिती मिळते ती मराठ्यांची आणि संभाजीची 


घडाडी, शौय, आक्रमण आणि संरक्षण या धोरणांच्या बाबतीत चांगलीच 
बोलकी आहे. 


संभाजी महाराजांनी मरण पत्करतानाही जो बाणेदारपणा आणि जे शौय 
दाखविले ते अद्वितीय आहे. संभाजी राजे यांचा युद्धात पराभव करणे जवळजवळ 
अशक्‍य आहे असें लक्षात आल्यावरच औरंगजेबाने त्यांना पकडण्याचा डाव टाकावयास 
प्रारंभ केला. पोर्तुगेज विजरईचाही संभांजीला पकडण्याचा प्रयत्न फसला होता. 
संभाजी राजांनी औरंगजेबाला पकडता येईल असे राजा रामसिंगाला लिहिले होते. 
प्रत्यक्ष तसा प्रयत्न त्यांनी केला होता किवा नाही याचा कोठेही संदर्भ लागत नाही. 
परंतु दैवाचे फासे उलटे पडले आणि राजेच औरंगजेबाच्या हातात सापडले" 
औरंगजेबाने संभाजी राजांसारख्या मातबर आणि जशास तसे या बाण्याने वाग- 
णार्‍या शत्रला जीवदान दिले असते असे वाटत नाही. संभाजीराजांसारखा शूर 
राजा नाहीसा केला म्हणजे मराठी राज्य चटकन्‌ गिळंकृत करत! येईल ही बाद- 
शहाची कल्पना मात्र फोल ठरली. जिवावर बेतले म्हणजे माणसे कशी स्वाभिमानशुन्य 
होतात याची उदाहरणे इतिहासात कमी नाहीत. संभाजीराजांनी असा काळीमा 
लावून घेतला नाही. ते शत्रूला शरण तर गेलेच नाहीत; पण त्यांनी शत्रूपुढे मानही 
वाकविली नाही. त्यांचा देह औरंगजेबाच्या पाशवी वृत्तीला बळी पडला. पण 
त्याच बलिदानातून आणि होतात्म्यामुळे मराठी राज्य बचावले हे भारतीयांना 
केव्हाही विसरता येणार नाही. हे अचाट कृत्य केवळ शिवाजीराजांसारख्या सिहाला 
शोभेल असेच त्यांच्या छाव्याने करून दालविले. 
ते शेवटी संगमेश्‍वरजवळील नावडी नावाच्या खेड्यात पकडले गेले ते 
परिस्थितीमुळे, औरंगजेबाच्या डोळस बातमोदारांमुळे आणि शिक वगरे मराठी फितु- 
रांमुळे ! त्यांनी तेथेही पराक्रम केला. लढाई दिली. पण त्यांच्या सवच दुर्देवी 
जीवनाची अखेर करणारा सर्वात दुर्देवी प्रसंग काही चुकला नाही ! ते शेवटच्या 
दिवसापयंत कार्यमग्न होते. याचाही येथे आवर्जून उल्लेख केला पाहिजे. राजे 
मुघलांच्या हातात सापडले त्याच दिवशी गिरजोजी यादव संभाजीराजांना आपल्या 
वतन प्रकरणाच्या निकालासाठी भेटला. राजांनी त्याचा निणंय केल्यावर सही- 
शिक्क्यासाठी कागदपत्रेही रवाना केली होती. 


सिहावलोकन : ४९१ 


संभाजी महाराज पकडले गेले त्याच दिवशी त्यांनी आपल्या नश्वर देहावर 
उदक सोडले. याच औरंगजेबाच्या हातावर तुरी देऊन शिवाजी महाराज आणि 
स्वतः बालसंभाजी आग्याहून निसटले होते. याच मुक्कामात बाल संभाजीने 
औरंगजेबाला दरबारात मल्ल्युद्ध करण्यास नकार देऊन आपला बाणेदारपणा 
दाखविलाच होता. युवराज संभाजीला पकडावयाचा घाट ते दिलेरखानाकडे गेलेले 
असताना आलमगीराने घातला होता. पण तेव्हाही संभाजीराजे जागरूक होऊन 
मुघलांकडून पळाले होते. हा शूर आणि कतुंत्ववान राज्ञाचा इतिहास ओरंगजेब 
विसरणे शक्‍यच नव्हते. बादशहाने सावज हातात पडताच त्याचे डोळे काढले ते 
हाच इतिहास आठवून ! पुन्हा संभाजी निसटला तर ? या भीतीने आणि सूडबुद्धीने 
औरंगजेबाने राजांना आंधळे केले. डोळे गेले तरी संभाजी राजे बिचकले नाहीत. 
तशीच बादशहाची सूडबुद्धीही थंडावली नाही. प्रत्यक्ष मृत्यू येईपयंत तो राजांचे 
हाल करीत राहिला. परंतु या दृढनिश्चयी राजाला त्याची कुठे पर्वा होती ! त्यांनी 
कतंव्य करताना, राजद्रोह्यांना शिक्षा देताना अशीच कर्तव्यकठोर वृद्धी दाखविली 
होती. जन्मभर चारी बाजूंनी वेढणार्‍या शत्रूशी लढा दिला होता. आपल्या प्रजेला 
दिलासा देणारा, मार्दव आणि कळकळ दाखविणारा राजा तितकाच कठोर आणि 
निश्‍चयीही होता. शिवरायास आठवावे । जीवित तृणासमान मानावे । इहलोकीं 
परलोकीं तरावे । कीर्तीरूपी ॥ हा रामदास स्वामींचा उपदेश आठवून देशासाठी 
राजांनी देह कःपदा्थ मानला ! त्यांच्या देहाचे हाल हाल पाशवी वृत्तीचा शत्रू 
करीत होता तेव्हा 

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैंनं दहति पावक: । 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत: ॥ 

हे गीतेतील तत्त्वज्ञान राजांच्या मनात येणे साहजिकच होते. माणसाने 
कतंव्य करीत असताना फळाची आशा धरू नये; देह नाश पावतो, परंतु माणसाचा 
आत्मा अमरच राहतो. शत्रू देह नष्ट करील पण हा अमर आत्मा शत्रूच्या हातात 
कोठे पडणार आहे ? अर्थात्‌ ज्या तत्त्वज्ञानामुळे संभाजी राजांना असे धैय आले 
असेल ते गीतेतील महान तत्त्वज्ञान बिचाऱ्या औरंगजेबाला कसे माहीत असणार ? 

या भारताच्या महान सुपुत्राला मानवंदना देताना मान खाली झुकते आणि 
लेखणी हातातून गळून पडते .... . . 


90900 


१५, साधन-चिकित्सा 


संभाजी राजांच्या कारकीर्दीसंबंधी संस्कृत, मराठी, फारसी, डिगल, इंग्रजी, 
पोर्तुगेज, डच आणि फेंच भाषेतील अनेक साधने उपलब्ध आहेत. त्यांचे अप्रकाशित 
आणि प्रकाशित असे दोन भाग पडतात. 

अप्रकाशित साधने: बिकानेरच्या दप्तरखान्यात फारसी साधने विपुल आहेत. 
त्यात ' अखबारात-इ-दरवार-इ-मुअल्ला ' या बातमीपत्रांचा संग्रह आहे, औरंग- 
जेबाच्या काळापासून ते पेशवाईच्या अखेरपयंतची वार्तापत्रे यात आहेत. संभाजीच्या 
काळातील बातमोपत्रांत औरंगजेबाच्या मुलांनी आणि सरदारांनी लिहिलेल्या 
दैनंदिन हकीकती आहेत. या अखबारात गुख्यतः ओरंगजेबाच्या कारकीर्दीत 
झालेल्या लढायांचा तपशील मिळतो. या बातमीपत्रांच्या छायाचित्रित प्रती सीता- 
माऊ येथील इतिहाससंशोधक डॉ. रघुवीर सिह यांच्या संग्रहात आहेत. त्यांचे 
साधन संग्रहालय मध्ययुगीन इतिहासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आणि उपयुक्‍त आहे. 
डॉ. रघुवीर सिह यांनी १९६४ सालीच दोन तज्ञ मुनशोंकडून मला फारसी अख- 
बारांच्या हिंदी नकला पाठविल्या. 

यात अनेक आघाड्यांवर लढत असलेल्या मराठी संनिकांची नावे, सैन्याचे 
आकडे, त्यांच्या युद्धपद्धती, लढायांच्या तारखा, सैन्याच्या हालचाली यांची माहिती 
मिळते. परंतु या तपशिलावर संपूर्णपणे विश्‍वास टाकता येत नाही. ही माहिती 
शत्रुपक्षाकडील सरदारांनी औरंगजेबाला कळविलेली आहे. मराठ्यांविरुद्ध लढताना 
अपयश॒ आले तर बादशहा आपल्या अधिकार्‍यांना बडतफं किवा पदावनत करीत 
असे त्यामुळे हे सरदार आपल्या पराभवाची नोंद टाळून जय फुगवून सांगत असत. 
सवं वार्तापत्रांच्या शेवटी ' मराठे भाग निकले, बादशाही फते हुई ' असे आपल्याला 
लिहिलेले सापडळे तरी प्रत्येक लढाईत मराठ्यांचा पराभवच झालेला नसे. १६८६ 
मध्ये हंबीररावाने रहुल्लाखान आणि रणमस्तखान यांना कोल्हापूरपासून बेळगाव- 
पर्यंत हटविले होते आणि त्यांना बेळगावचा किल्ला घेऊ दिला नव्हता. अखबारात 
मुषळांच्या या पराभवाची हकीकत आढळत नाही. अखबारातून उपलब्ध होणार्‍या 
लढायासंबंधी प्रक मराठी कागदपत्रे मात्र सापडलेली नाहीत. या फारसी साधनांमुळे 
संभाजीकालीन लढायांचा अगदी नवीन व विपुल तपशील मिळालेला आहे. अलब!रात 
संभाजीच्या मद्यसेवनाचा किवा व्यभिचाराचा उल्लेख कोठेही आलेला नाही. 


साधन-चिकित्सा : ४९३ 


इंग्रजो साधने : इंग्रजांच्या * ईस्ट इंडिया कंपनी ' च्या कारभाराचे व पत्र- 
व्यवहाराचे दप्तर “ फॅक्टरी रेकॉर्ड ' म्हणून भोळखण्यात येते. सुरत, मुंबई, राजापूर, 
कारवार, मद्रास, फोटं सेंट जॉजं, कुडालोर आणि धरणगाव येथील वखारीतून 
एकमेकांचा पत्रव्यवहार होत असे. सवं वखारींच्या प्रमुखांना लंडनला माहिती 
कळवावी लागे. व्यापाराच्या निमित्ताने आलेल्या इंग्रजांचा हिंदुस्थानातील सत्ता- 
धीशांशी संबंध आला. दक्षिणेतील वखारींची संख्या जास्त असल्यामुळे इंग्रजांचा 
शिवाजी, संभाजी, राजाराम, विजापूर आणि गोवळकोंड्याचे सुलतान आणि 
दक्षिणेतील पाळेगारांशी संबंध आला. सर्व वखारीतील अहवाल आणि दैनंदिन 
कामांची नोंद करण्यात येत असे. हा सर्व पत्रव्यवहार लंडनच्या मुख्य कार्यालयाकडे 
पाठविण्यात येत असे. इंग्रज वकील वखारी काढण्याची परवानगी मागण्यासाठी, 
व्यापारी सवलती मिळविण्यासाठी आणि तहाच्या वाटाघाटींसाठी शिवाजी- 
महाराज, संभाजीराजे यांना भेटण्यासाठी येई. शिवाजीकालीन इंग्रजी पत्रव्यवहार, 
* छाट २०००05 ०00 $॥४७]” या पुस्तकात छापलेला आहे. या 
पत्राचा मराठी अनुवाद ' शिवाजीकालीन पत्रसार संग्रह ' या नावाने प्रसिद्ध 
झालेला आहे. 


संभाजी राजांच्या काळातील इग्रजी पत्रव्यवहाराच्या नकला श्री. वा. सी. 
बेंद्रे यांनो लंडनहून टंकलिखित करून आणल्या. त्यांनी या नकलांचा उपयोग 
करण्यास मला परवानगी दिली. संभाजी राजांच्या कारकीर्दीच्या प्रत्येक वर्षांचा 
एकेक खंड होईल इतकी पत्रे त्यात आहेत. हा पत्रव्यवहार अद्याप छापलेला नाही. डॉ. 
रॉबर्ट ऑमंला हा मूळ पत्रव्यवहार पाहावयास मिळालेला असल्याने त्याच्या 
* पाडतांट8। ए॥७३४७८॥(5 ” या पुस्तकातील आणि इंग्रजी पत्रव्यवहा रातील 
माहिती सारखीच आहे. 


अर्थात इंग्रजांनी लिहिलेली सवच माहिती ग्राह्य घरता येत नाही. प्रस्तुत . 
पुस्तकात इंग्रजांच्या पत्रातील मजकूर काही ठिकाणी कसा च॒कलेला आहे याची 
वेळोवेळी नोंद केलेली आहे. अनेक वेळा ऐकीव माहितीचीही ते आपल्या पत्रात 
नोंद करतात. 


भारत इतिहास संशोधक मंडळाच्या संग्रहालयातील चिंचवड देवस्थानच्या 
दप्तरातील, संभाजी राजांचे १६८६ सालचे एक अप्रकाशित पत्र श्री. गं. ना. 
मुजुमदार यांनी मला मिळवून दिले. याशिवाय मंडळाच्या क॑. शं. ना. जोशी यांच्या 
दप्तरातील संभाजी आणि कविकलश यांच्या विल्यीचे टिपण मला श्री. य. न. 
केळकर यांनी उपलब्ध करून दिले. या दोन्ही अश्रकाशित साधनांचा मी या 
पुस्तकात उपयोग केलेला आहे. 


४९४ : शिवपुत्र संभाजी 


प्रकाशित मराठो साधने : मुघल किवा पाइचात्यांप्रमाणे दैनंदिन हकोकती 
लिहून ठेवण्याची प्रथा मराठी माणसात तितकीशी प्रचलित नव्हती आणि नाही. 
मराठी साधनात शकावल्या, तत्कालीन कागदपत्रे, करीने, निवाडापत्रे आणि बखरी 


हो मुख्य होत. 


ऐतिहासिक दृष्टीने शकावल्यातील उल्लेख अस्सल आणि पहिल्या दर्जाचे 
साधन समजतात. शहाजीकालीन शकावली, राज्याभिषेक शकावलो, होनप-देशपांडे 
शकावली, शिवापूरकर वहोतील शकावली (शिवनिधन शकावली), दासपंचायत 
शकावली, जेधे शकावली, संपूर्ण शिवकालीन शकावली इत्यादी शहाजी, शिवाजी, 
श्ंभाजी आणि राजाराम यांच्या काळातील माहिती पुरविणाऱ्या शकावल्या होत. 
शकावल्यातील शेवटच्या नोंदीवरून त्यांचा रचनाकाल निश्चित करता येतो. त्या 
रचणारी माणसे साधारणपणे आपल्या कारकीर्दीतील गोष्टी नमूद करीत असत. 
श्षिवशाहीतील उल्लेख साधारणपणे समकालीन कागदपत्रांच्या आधाराने केलेले 
असल्याने झकावल्या विश्‍वसनीय मानतात. जेधे, शिवापूरकर-बही आणि होनप- 
देशपांडे या तीन शकावल्यांत शिवाजी, संभाजी आणि राजाराम यांच्या काळची 
विश्वसनीय माहिती आढळते. 


भोर संस्थानातील मौजे कारी येथील श्री. दयाजीराव सर्जेराव ऊर्फ दाजीसाहेब 
जेधे देशमुख यांच्याकडील ' जेधे शकावली ' १९१५ साली लोकमान्य टिळकांना 
मिळाली. ही वही उभ्या ब अरुंद पो्तुगेज कागदांवर लिहिलेली असून तीत शके 
१५४० ते १६१९ म्हणजे सन १६१८ ते १६९७ पर्यंतची वर्षंवार हकीकत, 
कमीअधिक तपशिलासह लिहिलेली आहे. या शकावलीत महत्त्वाच्या घटनांचे बरेच 
उल्लेख असले तरी संभाजीकालीन अनेक महत्त्वाच्या हालचालींची त्यात नोंद 
सापडत नाही. 


श्रिवापूरकर देशपांडे यांच्या संग्रहात एक लहान यादी आणि दुसरी वहोत 
असलेली अशा दोन शकावल्या आहेत. यालाच शिवनिधन ज्षकावलीही म्हणतात. 
शकावली लिहिण्याचा स्वतंत्र असा हा दुसरा प्रयत्न जेधे शकावलीहून अगदी 
निराळया प्रकारचा आहे. या शकावलीत कोठेही वार दिलेला नाही. तरीही 
* कल्याणगड पाहावयास गेले, प्रतापगडावर देवावर बीज पडली, संभाजीराजे 
यांस कारभार सांगितला, संभाजीराजे यांची मुंज झाली, “ इत्यादी बारीकसारीक 
घटनांची नोंद आहे. या तपशिलावरून ही शकावली लिहिणार्‍यासमोर अस्सल 
श्षिवकालीन दाखले असावे असे वाटते. 


संभाजीकालीन महत्त्वाचा पत्रव्यवहार भा. इ. सं. मंडळाचे त्रैमासिक व पेशवे 
दप्तरातील खंडात, राजवाडे यांच्या * मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने ' बा 


साधन-चिकित्सा : ४९५ 


ग्रंथात, रामदासी सांप्रदायाच्या कागदपत्रात आणि इतर पत्रव्यवहारात आढळतो. 
य़ा सर्व पत्रांच्या संकलनाबून संभाजीराजांच्या राज्यकारभारविषयक, धामिक 
धोरणाबद्दह आणि इतर अनेक मुद्यांबद्दल माहिती मिळते. 

बखरी : खालील बखरी संभाजीराजांच्याविषयी माहिती पुरवितात. 

(अ ) सभासद बखर : या बखरीचा लेखक कृष्णाजी अनंत सभासद 
शिवाजी, संभाजी आणि राजाराम यांचा समकालीन होता. तो दरब'रचा सभासद 
होता. कृष्णाजी अनंत सभासदाने राजाराम महाराजांच्या आज्ञेवरून जिजी येथे 
शके १६१६ म्हणजे सन १६९४मध्ये ही बखर लिहावयास प्रारंभ करून ती तीन 
वर्षांनी हाके १६१९ म्हणजे सन १६९७ मध्ये लिहून पूर्ण केली. सभासदाला 
शिवाजी महाराजांच्या राजकारणाची प्रत्यक्ष माहिती असल्यामुळे ही बखर मोठ्या 
प्रमाणात विश्‍वसनीय मानण्यात येते. संभाजी महाराज राज्यावर आल्यावर म्हणजे 
१६८० ते १६८९ या नऊ वर्षांतील माहिती सभासदाने दिलेली नाही. त्याने 
शेवटी शिवाजी महाराजांच्या तोंडून संम्ाजीविषयी भविष्य वतंविलेले आहे. 
संभाजीकालोन पत्रव्यवहाराचा अभ्यास केल्यावर ते भविष्य बरोबर आहे असे 
दिसत नाही. राजाराम, सोयराबाई आणि संभाजी असे त्याकाळी दोन पक्ष 
झाल्यामुळे सभासदाने संभाजी राजांबद्दल काहीच न लिहिता शिवाजी महाराजांच्या 
तोंडून भविष्य वर्तविण्याची युक्ती योजलेली असावी असे वाटते. 

(ब) एक्याण्णव कलमी बखर किवा तारोख ए शिवाजी - ही बखर 
गण्णाजी रंगनाथ मालकरे यांचा मुलगा खंडो अण्णाजी याने १७८० साली लिहिली. 
ती प्रभात मासिकात आणि ' भारतवर्षात ' छापण्यात आली आहे. या बखरोत 
संभाजीच्या बालपण।!ची माहिती दिलेली आहे. 

(क) चिटणीस बखर : मल्हार रामराव चिटणीस यांनी शिवाजी, -संभाजी 
आणि राजाराम यांचे शिवछत्रपतीचे सप्तप्रकरणात्मक चरित्र, श्रीमंत छत्रपती 
संभाजी महाराज, आणि राजाराम महाराजांचे चरित्र अशा तीन बखरी लिहिलेल्या 
आहेत. शाहू छत्रपती यांनी राज्याभिषेक शक १३७ प्रमोदीनाम संवत्सरे, ज्येष्ठ 
बहुल षष्ठी भृगुवासरे हे चरित्र तयार करण्याची आज्ञा केली असे त्याने बखरीच्या 
सुरवातीला लिहिले आहे. परंतु दुसरे शाहू छत्रपती दि. ४-५-१८०८ रोजी मरण 
पावले आणि दि. ८-६-*८१० रोजी त्यांनी हे चरित्र लिहिण्याची आज्ञा केली ही 
बिधाने विसंगत आहेत. चिटणीसाने हे चरित्र केव्हा पुणं केले याचीही बखरीत नोंद 
केलेली नाही. मल्हार रामरावांनी लिहिलेली ही बखर ग्रॅंट डफ याने पाहिली होती. 

मल्हार रामराव चिटणीसांच्या वंशातील बाळाजी आवजी चिटणीसाला 
राजांविरूद्धच्या कटात हात असल्याच्या संशयावरून. संभाजी राजांनी देहान्ताची 
शिक्षा दिलेली होती. चिटणीस घराण्याचा या प्रसंगामुळे संभाजी राजांवर राग 


४९६ : शिवपुत्र संभाजी 


असावा असे वाटते. या बखरीत कवि कलश, खुद्द संभाजीराजे यांच्याविषयी 
अतिशयोक्तिपर आणि विपयंस्त माहिती वाचावयास मिळते. चिटणिसाची विधाने 
कशी चुकलेली आहेत हे अस्सल कागदपत्रांच्या आधाराने प्रस्तुत चरित्रात ठिक- 
ठिकाणी दाखविलेले आहे. याच बखरीमुळे संभाजी राजांविषयी बरेच गैरसमज 
पसरलेले असावे असे वाटते. 

(ड) भराठो सास्राज्याची छोटो ब्र: ही बखर १८१७ सालच्या सुमारास 
लिहिली गेली. श्री. बाळाजी जनादन मोडक यांनी तिचे संपादन करून १८८९ साली 
ती ' काव्येतिहास संग्रहात ' छापली. या बखरीस घटनांची बरीच विसंगतो 
आढळत असली तरी काही महत्त्वाच्या गोष्टीही त्यात मिळतात. 


(इ) शिवदिग्विजय किवा शिवाजी महाराजांची बखर : ही बखरही १८१८ 
साली लिहिण्यात आली. बडोदे येथील चिटणीस घराण्यातील कोणी तरी ही लिहि- 
लेली असावी. श्री पां. रा. नंदुरबारकर आणि श्री. ल. का. दांडेकर यांनी संपादन 
करून ती १८९५ साली छापली. या बखरीची भाषा मल्हार रामराव चिटणीसांच्या 
बखरीतील भाषेपेक्षा वेगळी असली तरी या बखरीतील मजकूर एखाद्या जुन्या 
बखरीतून घेतलेला असावा असे वाटते. संभाजी राजे गादीवर बसल्यानंतरची हकी- 
कत यात नाही. राजारामाला गादी मिळावी म्हणून सोयराबाईने काय काय केले 
याचा सविस्तर वृत्तांत यात दिलेला आहे. 

(ई) पंत प्रतिनिधोंचो बल्मर : ही बखर रावसाहेब क॑. गोविदराव सरखेल 
यांना तंजावर येथे सापडली. ती .१८४४ सालच्या सुमारास लिहिलेली असावी. श्री. 
द. ब. पारसनीस आणि श्री. ह्री नारायण आपटे यांनी ती “ भारत वर्षात ' छापली. 
या बखरीत बरीच विसंगत विधाने आढळतात. अण्णाजी दत्तोच्या पक्षपाती 
लोकांनी सुलतान अकबराच्या सहकार्याने आणि. राजारामाच्या बाजूने केलेल्या 
मसलतीचा उल्लेख या बखरीत सापडतो. या बखरीत विशाळगडाच्या पंत प्रति- 
निधींची पुष्कळ हकीकत लिहिलेली असल्याने या बखरीला “पंत प्रतिनिधींची 
बखर ' असे म्हणतात. 


तंजावर येथील शिलालेख : हा बृहदीदवराच्या मंदिरात असून तो सरफोजीच्या 
कारकौर्दीत त्याच्या चिटणीसाने दि. १३-१२-१८०३ रोजी खोदून पूर्ण केला. 
त्यात भोसले घराण्याचा इतिहास आहे. त्यातली भाषा शुद्ध नसून तो वखरी- 
सारखाच वाटतो. मजकुरात संभाजीच्या आग्रा भेटीची आणि शेवटच्या प्रसंगाची 
गल्लत केलेली आहे. संभाजीविषयी या शिलालेखात फारशी भाहिती नाही. तो 
एकोणिसाव्या शतकात आणि संभाजीराजांच्या मृत्यूनंतर बराच उशीरा लिहिलेला 
असल्याने सवंस्वी ग्राह्य घरता येत नाही. संभाजी महाराजांच्या बहिणी संबघात 
लिहिलेली यातील माहिती बरोबर आहे. 


साधतन-चिकित्सा : ४९७ 


सभासद बखर सोडली तर सर्व बखरी पेशवाईच्या उत्तरार्धात लिहिलेल्या 
आहेत. त्या ऐतिहासिक शास्त्र दृष्ट्या गुणवान नाहीत. या बखरींत कालविपर्यास, 
प्रसंगलोप, नायकाच्या महत्त्वाचे अज्ञान, संगतवार आणि तपशीलवार गोष्टींचा 
अभाव इत्यादी दोष आणि असंबद्ध, परस्परविरोधी, संदिग्ध किवा अविश्वसनीय 
वाटणारी विधाने आढळतात. 

दाग २जिस्टर : इंग्रजांप्रमाणे वेंगुले कॅनरा, पोर्टो नोव्हो, कारवार इत्यादी 
ठिकाणी डच लोकांच्या व्यापारो वखारी होत्या. त्यांच्या पत्रव्यवहाराचे 
३७ खंड छापलेले असून ते औंधच्या संग्रहात आहेत. संभाजीच्या व इतर 
काळातील पत्रव्यवहार दिल्लीच्या राष्ट्रीय संग्रहालयात आहे. डच भाषा फारशी 
ज्ञात नसल्याने त्यांचा कोणी फारसा उपयोग केलेला नाही. व्यापारी सवलती 
मिळविण्यासाठी डच वकील संभाजोराजांना भेटण्यासाठी पन्हाळधाला गेला होता. 
इंग्रजांप्रमाणे डचांनीही त्यांच्या पत्रव्यवहारात त्यावेळच्या राजकीय घडामोडींची 
नोंद केलेली आहे. या पत्रव्यवहारातील २८, २९ आणि ३० या तीन खंडांतील काही 
पत्रांचे इंग्रजी भाषांतर माझे वर्गमित्र श्री. ना. ह. कुलकर्णी यांनी मला करवून दिले. 

हिंदो साधन: “ भोसला दरबारक हिंदी काब ' : (सन १६००-१८५० ई.) 
हा डॉ. कृष्ण दिवाकर यांचा संशोधनपर ग्रंथ असून त्यात त्यांनी संभाजीराजांचे 
हिंदी काव्य प्रकाशात आणले आहे. त्यांच्या हस्तलिखित संग्रहातील अप्रसिद्ध भागही 
प्रसिद्ध करण्यास अनुज्ञा देऊन त्यांनी मला उपकृत केले वाहे. या काव्याची चर्चा 
संभाजीकालीन साहित्यात केली आहे 

फ्रेंच साधने : डॉ. व. गो. हताळकर यांनी १101४८5 1४४॥००७॥५, 
कत४८$ 0८ ४८15311125 इत्यादी ग्रंथालयातील अप्रकाशित साधने, )1011011८8 
6१६ 815058 ७181110, इंग्रजी, डच वर्गैरे अनेक प्रकाशित आणि अप्रकाशित 
साघनांवरून मराठे आणि फ्रेंच यांच्या संबंधावर पुस्तक प्रसिद्ध केले आहे. या 
बरित्रग्रंथात फ्रेंच संबंधाच्या माहितीसाठी याच पुस्तकाचा उपयोग केलेला आहे. 
त्याचप्रमाणे १९२३ साली सर जदुनाथ सरकार यांनी १. 1001८30 1)९51810८8' 
1819, चा भा. इ. सं. मंडळाच्या त्रैमासिकात प्रसिद्ध केलेला अनुवाद ?801 
1७७]५॥॥ याचे 1.5 (31103८ 0८ 1710०5 0141181८58 ८ 1810015 
॥॥81111), ?8115 1908, इत्यादींचा उपयोग केलेला आहे. 

फारश्लो साधने : उत्तरेतील मुघल बादशहा आणि दक्षिणेतील सुलतान राज- 
कीय व इतर महत्त्वाच्या घटनांची नोंद ठेवीत असत. औरंगजेबंकालीन दैनंदिन 
बातमीपत्रासंबंधी पूर्वी माहिती दिलेली आहे. याशिवाय शिवाजी, संभाजी, राजाराम, 
ताराबाई यांच्याविषयी माहिती देणारी पुढील साधने आहेत. 


शि. सं. ..३२ 


४९८ : शिवपुत्र संभाजी 


(१) ' भालिरे भलभगिरी '- साकी मुस्तैदखान या औरंगजेबाच्या 
अधिकार्‍याने भासिरे आलमगिरी या नावाने बादशहाचे फारशी भाषेत चरित्र 
छिहिळेळे आहे. हे चरित्र त्याने औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर दोन वर्षांत लिहिळे, 
राँग एशिऑॅटिक सोसायटी ऑफ बेंगॉल या संस्थेने हा ग्रंथ छापून बिब्छिओोथिका 
इंडिका नावाच्या मालेत इ. स. १८७१ मध्ये प्रसिद्ध केळा. या पुस्तकाचे औरंगजेबनामा 
य़ा नावाचे हिंदी भाषांतर आहे. मूळ ग्रंथाचा उर्दू अनुवाद हँद्राबाद सरकारच्या 
भाषांतर खात्याने इ. स. १९३२ मध्ये छापळा. १९४७ साली सर जदुनाथ सरकार 
यांनी मासिरे आलमगिरीचा इंग्रजी अनुवाद केला. तो रॉयळ एशिऑटिक सोसायटी 
ऑफ बेंगॉल या संस्थेने आपल्या बिन्लिओथिका इंडिका या माळेत प्रसिद्ध केला. हा 
अनुवाद उत्कृष्ट असला तरी त्यात अनेक चुका आढळतात. श्री. सेतुमाधवराव 
पगडढींनी त्या निदशंनास आणलेल्या आहेत. मासिरे आलमगिरीचे शिवाजी महारा- 
जांथ्या मृत्यूपयंतचे, मराठ्यांच्या संबंधीच्या मजकुराचे मराठी भाषांतर श्री. ग. ह. 
खरे यांनी केळे आहे (शिवचरित्र वृत्त, तिसरा खंड, फारसी विभाग, पृष्ठ ९१ ते 
१००). १६८० ते १७०७ या काळातील मजकुराचा अनुवाद श्री. सेतुमाधवरावांनी 
आपल्या “ मराठे आणि औरंगजेब ' या पुस्तकात दिलेला आहे (१९६३). साकी 
मुस्तैदखानाच्या तारखात चुका क्वचितच आढळतात. “ अखबार इ-दरबार-इ- 
मुभल्ला'त्मध्ये यापेक्षा लढायांचा तपशील अधिक सापडतो. या उपलब्ध साधनात सर 
जदुनाथ सरकार आणि श्री. सेतुमाधवराव पगडी यांनी केलेल्या अनुवादात कोयळा 
ऐवजी कोंढाणा असा अर्थ ल!वल्यामुळे मुघलांनी कोंडाणागड दि. १४-१२-१६८४ 
रोजी '्रेतला असा त्यांचा समज झाला. श्री. पगडी यांनी पुढे तो दुरुस्त केला. या 
पुस्तकात मराठा-मुधल संघर्षाची तारीखवार माहिती थोडक्यात मिळते. हा 
साधनग्रंथ महत्त्वाचा आहे. 

(२) ख्लाफोण्लान लिखित ' मुन्तरवबुल लुबबाए महंमदशाही " : 

सन १७३४ मध्ये महंमद हाशिम खाफीखान याने मुघल साम्याज्याचा 
इतिहास लिहून त्या पुस्तकाला वरील नाव दिले; याला ' तारीखे खाफीखान ' 
असेही म्हणतात, हा फारसी ग्रंथ संन १८७४ मध्ये ' एशिअऑटिक सोसायटी ऑफ 
बॅगॉल ' यांनी दोन खंडात प्रसिद्ध केला. दुसर्‍या खंडांत औरंगजेबाची तपशीलवार 
माहिती दिलेली असून त्यात त्याच्या कारभाराची आणि बहाददूरशहापासूत 
महंमदशहापर्यंतच्या मुधल बादशहाची हकीकत आहे. दुसर्‍या खंडाच्या जवळजवळ 
अर्ध्या भागाचा इंग्रजी अतुवाद डाऊसन यांनी केलेला असून तो ' इलियट अन्ड 
डाऊसन ' या मालेच्या सातव्या खंडात समाविष्ट आहे खाफीखानाच्या या 
पुस्तकाचा संपूर्ण अनुवाद कोणीही प्रसिद्ध केलेला नाही. इंडिया ऑफिसप्रधील 
* मॅकेन्झी संग्रहात ' या पुस्तकाचा अनुवाद कोणीतरी केलेला असून या अप्रकाशित 


खाघत-चिकित्या : ४५९ 


अनृवादाचा उपयोग श्री. वा. सी. बेंद्रे यांनी त्यांच्या * छत्रपति संभाजी महाराज * 
गा चरित्रात केळेळा आहे. 


या ग्रंथातील शिवाजी महाराजांसंबंधीचा भाग श्री. ग. ह. ख्ररे यांनी 
१९१९ साळी भा. इ. सं. मंडळाच्या, शिवचरित्र वृत्त संग्रहाच्या तिसर्‍या खंडात 
छापला आहे. १९६२ साली श्री. पगढी यांनी १६८० ते १७०७ या कोळखंडाचा 
म्हणजे मराठ्यांच्या स्वातंत्र-युद्धाचा अनुवाद केळेला आहे. रामसेजच्या वेढ्यात 
खाफीखान हजर होता. १६८९ मध्ये सुघलांनी रायगड जिकला तेव्हा तो अब्दु- 
रंबाक या फोजदाराचा मदतनीस म्हणून रायगडावर होता. मराठे आणि मुघल 
यांच्या सवच लढायांचा तपशील त्याने दिलेला नाही. काही घटनांची तो माहिती 
देवो. मराठ्यांना तो काफर, नकंवासी, नालायक, पोढा देणारे, फुटक्या नशिबाचे 
अश्वी दूषणे चिकटवितो. संभाजीराजे विलासात गुंग असताना पकडले गेले असे 
ख्वाफीखानाने लिहिलेळे आहे. परंतु तत्कालीन कागदपत्रांत या विधानाला आघार 
सापडत नाही. त्याने आडपडदा न ठेवता मुघलांच्या दुदंशेचे, मराठ्यांच्या युद्ध- 
कौशल्याचेही तपशिलाने वर्णन केले आहे. त्याच्याजवळ स्वत:ची टिपणे आणि 
कागदपत्रे असली तरी त्याने काह्दी ऐकीव बातम्यांवरून मजरूर लिटिळेला आहे. 
खाफोखानाने संभाजीच्या व्यभिचाराचा उल्लेख केलेला असला तरी मासिरी 
बालमगिरीत आणि दैनंदिन वार्तापत्रात या गोष्टीचा उल्लेख नाढळत नाही. 


(३) मातबरखानाचो अप्रकाशित पत्रे : मराठा मुघल संघषं चालू असताना 
औरंगजेबाचा मातबरखान नावाचा एक अधिकारी १६८७-८८ सालच्या सुमारास 
नाशिक येथे फौजदार होता. त्याने एक-दोन वर्षांत बागलाणातील किल्ले घेतले. 
जेठमळ नावाचा एक हिंदू त्याचा चिटणीस ( मुन्शी, लेखक ) म्हणून काम करीत 
असे. तो फारसी भाषेतील मोठा कवी आणि पंडित होता. मातबरख्षानाने पाठविलेली 
( आणि स्वतः चांगल्या भाषेने सजविलेली ) पत्रे एकत्रित करून त्यात मातवर- 
खानाच्या संक्षिप्त हकीकतींची जोड देऊन “ कारनामा “ (कतंबगारीची हकीकत) 
या नावाचा एक ग्रंथ जेठमळने तयार केला. १७०५ सालानंतर जेठमल कोठे गेला 
हे कळत नाही. यात शंभर पत्रे असून त्यांचा लेखनकाळ १६८८ ते १७०५ आहे. 
या काळात मातबरखानाने मराठ्यांचे अनेक किल्ले घेऊन जागजागी मुधल ठाणी 
बसविली. संभाजीच्या कारकीर्दीच्या शेवटच्या वर्षात म्हणजे १६८८-८९ सालात 
मातबरकख्षानाने त्रिबकगड, पट्टागड, कवनी, हरीशगड इत्यादी बागलाणातील 
किल्ले फितुरीने कसे घेतले याची सविस्तर माहिती मिळते. ती फार महत्त्वाची 
आहे. ही पत्रे ओरंगजेबाच्या अधिकाऱयांच्या वार्तापत्रांप्रमाणेच आहेत. त्यातून अख- 
बारांना ” पूरक माहिती मिळते. या फारसी पत्रांचा श्री. सेतुमाधवराव पगडी यांनी 
अनुवाद करताना जेठमलची अलंकारिक भाषा. टाळून मुख्य मजकुरावर 


५०० : झिदपुत्र संभाजी 


भर दिळेला आहे. हा अतुवाद * नवभारत “ मासिकाच्या १९७० सप्टेंबर ते 
डिदेंबरच्या चार अंकांत प्रसिद्ध झाला. या अनुवादाने पुष्कळ नवीन माहितीची 
भर पढठेली बाहे. 

(४) फछुतहाते आलमगिरो : ईश्‍वरदास नागरने “ फुतहाते आलमगिरी ' 
म्हणजे * आलमगीर विजय ' नावाचा बखरवजा ग्रंथ लिहिला. ओरंगजेबाचा 
सुल्य न्यायाधीश्व शेरवुल हस्लाम याचा ईश्वरदास नागर कारकून होता. तो 
बादशाहो छादणोबरोबर असे. त्यामुळे १६८२ साली औरंगजेंबाबरोबरच तो 
दक्षिणेत आला; त्याच्या मृत्यूनंतर ईश्‍वरदासने हा ग्रंथ लिहावयास सुरुवात केली. 
१७०० सालापयंठचो हकीकत त्यात आलेली असून १७१० ते १७२० च्या दरम्यान 
त्याने हे लिखाण पणं केळे असावे. ईइवरदासाचा नातू लाला खुद्हाल याच्या 
नवलोकनासाठो या ग्रंयाची एक प्रत १७४९ च्या सुमारास तयार करण्यात आली. 
या श्रतोबर्न शहाजानाबाद, दिल्ली येये राहणारा कहानासिंग याने १८३१ साली 
साठारा येथे एक प्रत तयार केली असा उल्लेख आहे. हीच प्रत ब्रिटिश वस्तु- 
संब्रह्माल्यात बाहे. ३३९ पृष्ठांचा हा ग्रंथ अद्यापही अप्रकाशित आहे. औरंग- 
जेबाच्या मराठ्यांशी आलेल्या संबंधाचा “ मोगल-मराठा संघर्ष ' नावाचा ग्रंथ, 
श्री. पगडी यांनी प्रसिद्ध केला असून त्यात या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद आहे. 
त्यावील माहिती श्विवाजी महाराजांसंबंधी ऐकीव आणि अतिशयोक्तीने भरलेली 
असून त्यात हास्यास्पद चुका व बर्‍याच गप्पाही आहेत. ईश्वरदास १६८९ मध्ये 
दक्षिणेद होता; नंतर १६९६ साली ब्रह्मपुरीच्या छावणीत होता. सुलतान अक- 
बराची त्याने बरीच माहिती दिलेली आहे. संभाजी राजांची कद, त्यांचा वघ या 
संबंधात ईट्वरदासने माहितो लिहिलेली असून कविकलशाचा फितुरीत हात होता 
असे त्याचे मठ आहे. ईश्वरदासने कोणत्याही घटनेचा दिवस दिलेला नाही; 
घटनांचा क््मट्ो व्यवस्थित वाटत नाही. गोवळकोंड्याच्या विजयाची हकीकत 
त्याने विजापूरच्या विजयाच्या माहितीपूर्वी दिलेली आहे. रायगड मुघलांनी 
निकला त्याची हकीकत दिल्यानंतर त्याने संभाजीच्या वघाची माहिती 
टिहिठेली आहे. 

“ मोगल-मराठा संघषं ' या पुस्तकात श्री. सेतुमाधवराव यांनी * खुतूतेशिवाजी' 
म्हणजे शिवाजीच्या पद्रांचा मराठी अनुवाद दिलेला आहे. या हस्तलिखिताची 
एक प्रत कलकत्त्याच्या एशिअँटिक लायब्ररीत आहे. त्यात एकूण ३१ पत्रे असून, 
त्यात सुरवातीचे एक आणि शेवटचे एक, अशी दोनच शिवाजी महाराजांची 
नाहेत. जयसिंग, दिठेरखान, प्रतापराव गुजर यांची पत्रे त्यात आहेत. ओरंग- 
जेबाने अकबराला लिहिलेळे पत्र आणि त्याचे उत्तर यात आहे. तसेच अकबराने 
खंभाजीराजे आणि कविकलश यांना लिहिलेल्या १० पत्रांचा अनुवाद त्यात आहे. 


साधन-चिकित्सा : ५०१ 


या पत्रांचा अनुवाद सर जदुनाथ सरकार यांनी ' मॉडनं रिव्हधू ' या मासिकात 
आणि त्यांच्या ' प००5८ 0 801४811 ' या पुस्तकात छापलेला आहे. 


(५) “ तारोखे दिल्कुशा ” : म्हणजे मनोरम इतिहास. हे भीमसेन 
सक्सेना याचे फारसी भाषेतील आत्मचरित्र आहे. भीमसेनाचा बाप रघुनंदन 
सक्सेना हा बऱ्हाणपूर येथे एका लहान हुद्यावर होता. भीमसेन १० वर्षांचा 
असताना बापाबरोबर नाशिक, त्रिबकेश्वर, प्रवरा-संगम या स्थळांची यात्रा करून 
आला. या पुस्तकात त्याने अनेक आठवणी दिलेल्या आहेत. शिवाजी महाराज, 
संभाजी व राजाराम आणि औरंगजेब यांच्या कारकीर्दीतील अनेक घटना त्याने 
सविस्तरपणे दिल्या आहेत. हे आत्मचरित्र त्याने १७०९ सालाच्या सुमारास 
लिहिले. १७८१-८२ च्या सुमारास इंग्रज सेनाधिकारी कनंळ पॉपहेंम आणि 
त्याचा फारसी दुभाष्या कॅप्टन जोनॅथन स्कॉट वगेरे ग्वॉल्हेरच्या भागात फिरत 
असताना दतिया संस्थानच्या राजाने “ तारीखे दिल्कुशा ' ची एक प्रत त्यांना 
दिली. १७९४ साली जोनॅथन स्कॉट याने आपल्या इतिहास ग्रंथात भीमसेन 
सक्सेना आणि इतर भारतीय इतिहासकारांच्या ग्रंथांचा इंग्रजी अनुवाद दिलेला 
आहे. स्कॉटच्या अनुवादावरून श्री. पांडुरंग नरसिंह पटवधन यांनी ' बृंदेल्याची 
बखर या नावाने १९२० साली मराठी अनुवाद प्रसिद्ध केला. परंतु स्कॉटने 
दिलेली संभाजीच्या कंदेची व मृत्यूची हकीकत श्री. पटवधन यांनी वगळलेली आहे. 


* तारीखे दिल्कुशा ' ची प्रत ब्रिटिश वस्तु-संग्रहालय, लंडनच्या इंडिया 
बॉफिस लायब्ररीत असली तरी त्यात १५८७ सालापयंन्तचीच हकीकत आहे. पॅरीस 
येथील बिन्लियोथके न्याशनेल या ग्रंथालयात त्याची संपूर्ण प्रत आहे. इंडिया 
बरॉफिस व ब्रिटिश म्युझियम मधील प्रतींवरून सर जदुनाथ सरकार यांनी आपली 
छायाचित्रित प्रत तयार करून घेतली. या प्रतीवरूनच श्री. पगडी यांनी भीमसेन 
सक्सेना यांच्या ग्रंथातील पुष्कळशा भागाचा अनुवाद * मोगल आणि मराठे ' या 
पुस्तकात केला आहे ( १९६३ ). भीमसेन सक्सेना आपल्या आठवणी नमूद करीत 
असल्यामुळे त्याचे आत्मचरित्र हा इतिहास ग्रंथ आहे असे म्हणता येत नाही. 
तरीही त्यातून महत्त्वाच्या ऐतिहासिक घटनांची माहिती मिळते. भीमसेन याने 
पुष्कळ ठिकाणी तारखा दिलेल्या नाहीत. हे आत्मवृत्त लिहिताना त्याने स्वत:च्या 
स्मृतीवर भर दिलेला असल्यामुळे ज्या त्या वर्षातच घटनांची नोंद झालेली नाही. 


रुकात-इ-आलमगिरो : हा पत्रसंग्रह ' कलिमत-इ-पैइबात्‌ (?) 
म्हणूनही ओळखला जातो. १६८२ ते १७०७ सालातील औरंगजेबाची व त्याच्या 
सरदारांची पत्रे या संग्रहात आहेत. नकलाकारांच्या चुका यात असल्या तरी या 
पत्रातील मजकूर महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक आहे. 


५२ : शिवपुत्र संभाजी 


बुसातीन-उस्‌-सलातिन ( बसातीनुस्सलातीन ) ! या ग्रंथाचा कर्ता 
मुहम्मद इब्राहीम अइझुबैरी असून त्याने ग्रंथरचनेचे साल कोठेही दिलेले नाही. 
१८२४ सालच्या सुमारास तो लिहिण्यात आलेला असावा. विजापूरच्या नादिल- 
शाही घराण्यात जे आठ राज्यकते झाले त्यांची हकीकत यात आहे. सुरुवातीपासून 
इब्राहीम आदिलशहाच्या निम्म्या कारकीर्दीपर्यन्तचा भाग मुख्यतः फिरिद्ता व 
शिराझी यांच्या ग्रंथांवरून सजविलेला आहे. मुहम्मद आदिलशहाची कारकोदं 
बव्हंशी मुहम्मदनामाच्या आधाराने रंगविलेली आहे. मराठे संभाजी आणि विजापूर 
यांच्या विषयीची माहिती त्याने कोठल्या तरी ग्रंथावरून घेतलेली दिसते. अली आदिल- 
शहाच्या राजवटीची' तारीख-इ-अली' आणि 'अलीनामा' वरून माहिती दिलेली दिसते. 
त्याच्या पुढील हकीकत सामान्यतः खाफीखानाच्या 'मुन्तखबुल-लुबाबए' इब्राहीम 
असदखान आणि शेख अब्दुल हसन या ग्रंथांच्या साहाय्याने लिहिलेली असावी 
या ग्रंथाचा मूळ पाठ दक्षिण हैदराबाद येथे छापण्यात आला. याच ग्रंथाचा 
नागरी लिपीतील उर्दू अनुवाद बडोद्याच्या पूर्ण चंद्रोदय छापखान्यातून १८९५ साली 
प्रसिद्ध झाला. मराठी अनुवाद क॑. वाळाजी कृष्ण मोडक व दिनकर गोविद वज्ञे 
यांनी “ विजापूरच्या आदिलशाही घराण्याचा इतिहास ' या नावाने कोल्हापूर येथे 
छापला फारसी, हैदराबादी प्रतीतील शिवचरित्राला उपयुक्‍त असलेल्या मजकुराचा 
मराठी अनुवाद श्री. ग. ह. खरे यांनी शिवचरित्रवृत्त संग्रहाच्या तिसऱ्या खंडात 
छापलेला आहे मूळ ग्रंथ उत्तर कालातील असला तरी ग्रंथकाराने बरीच माहिती 
समकालीन ग्रंथांच्या आधाराने लिहिलेली असल्यामुळे त्याला ऐतिहासिक महत्त्व 
आहे. तरीही बखरीत आढळणारे दोष याही ग्रंथात आहेत. 
या ग्रंथाच्या मराठी (मोडी लिपीतले) भाषांतराचे कोम सर बाटंल फ़ियर 
यांनो नरसिंगराव विठ्ठल पारसनीस यांच्याकडे सोपविले होते. ते सातारकर छत्र- 
पतींचे पारसनीस होते. त्यांनी हे भाषांतर ५-११-१८५० रोजी पृणं केले. त्यानंतर 
एकाच वर्षाने पारसनोस यांनी श्रीमंत छत्रपती स्वामी करवीर संस्थान यांच्यासाठी 
एक प्रत तयार केली. ती दि. २५-१०-१८५१ ला पर्ण झाली. ही प्रत देवनागरी 
लिपीत ' विजापूरची आदिलशाही ' या नावाने श्री. वा. सो. बद्रे यांनी (९६८ 
साली संपादिली आहे. 
पोतुंगेज साधने : गोवे येथील दप्तरात मराठ्यांच्या संबंधी पोर्तुगेज, मराठी, 
कानडी व फारसी कागदपत्रे आहेत. डॉ. पांडुरंग स. पिसुलेकर यांनी पोर्तुगेज 
भाषेत लिहिलेली 0०0108005० 5 ]॥81311135, 811120311,85 5590105 या 
पुस्तकांचा प्रस्तुत चरित्रात उपयोग केलेला आहे. याशिवाय त्यांनी लिहिलेल्या 
प्राडीलां21 0011115501 1000601085, चे १० खंड, आणि १९३५ सालच्या 
भारतीय इतिहास परिषदेतील इंग्रजी निबंधाचा उपयोग करण्यात आलेला 
आहे. यात अकबर, पोर्तुगेज आणि मराठे यांच्यात झालेल्या तहोची विस्तृत 


साघन-चिकित्सा : ५०३ 


माहिती दिछेली आहे. ?०11॥7॥८52 टं ७॥७७(॥85, १॥(॥४७081॥185 5821105 
शा पुस्तकात संभाजी राजे, त्यांचे अधिकारी व पोर्तुगेज विजरई, त्यांचे अधिकारी 
यांच्यातील पत्रव्यवहार आणि त्याच्यातील लढायांचा तपशील मिळतो. या लढायांची 
दतकी विस्तृत माहिती इतर कोणत्याही साधनात मिळत नाही. ही माहिती शत्रू 
पक्षाने लिहिलेली असली तरी लढायांचा आणि इतर तपशील डॉ. पिसुलेंकर 
यांनी पोर्तुगेज, इंग्रजी आणि मराठी भाषेत उपलब्ध करून दिलेला असल्याने 
संभाजीराजांच्या कारकीर्दीवर बराच प्रका पडू शकतो. 

या साधनांव्यतिरिकक्‍त सोळाव्या आणि सतराव्या शतकात भारतात आलेल्या 
पाश्चात्त्य प्रवाशांची प्रवासवणंने ऐसिहासिक दृष्टींनी उययुकक्‍्त आहेत. काही 
लेखकांनी त्या काळातील राजकीय घडामोडींची नोंद केलेली आढळते. प्रत्यक्ष 
पाहिलेल्या आणि ऐकलेल्या घटनांच्या माहितीवर त्यांनी आपली प्रवासवर्णने 
लिहिलेली आहेत. या प्रवाश्यांत जॉन फायर, फादर पिएर द ऑलीन्स, ज 
ओव्हिग्टन' थेव्हेनो, निकोलाय मानुत्‌ची, आबे करे यांनी लिहिलेली प्रवासवर्णने 
शिवाजी, संभाजीच्या काळाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत. राजकीय घडामोडींवाचून 
त्यांनी लोकांच्या चालीरीती, सामाजिक नि धामिक ख्ढी यांचीही माहिती 
ल्हिन ठेवलेली आहे. 

जान फ्रायर : डॉ. जॉन फ़ायर ईस्ट इंडिया कंपनीतफे १६७२ ते १६८१ 
वर्यंत हिंदुस्थानात सर्जन होता. दि. ९-१२-१६७२ला तो इंग्लंडहून निघाला आणि 
जून (६७३ मध्ये कोरोमेंडलच्या किनार्‍यावर व पुढे तेथून डिसेंबर १६७३ मध्ये तो 
मुंबईस गेला. सुरत, मुंबई, रायगड, जुन्नर, कारवार, गोवा, वेंगुले, गोकणं असा 
प्रवास करीत फ़रायर १६७७ मध्ये सुरतमार्गे परत गेला. दि. ६-१-१६७९ रोजी 
इराणातून तो भारतात परत आला आणि १६८१ च्या जानेवारी महिन्यात 
इंग्ढंडला पुन्हा परत गेला. सुरत आणि कारवारच्या वखारीतील इंग्रजांकडून 
त्याला शिवाजी, संभाजी यांची माहिती मिळाली. तो शिवाजी महाराजांच्या राज्या- 
भिषेकाच्या वेळी उपस्थित होता. कारवारच्या भागात फिरत असताना त्याने 
ऐकठेला संभाजी राजांच्या हैदराबादवरील स्वारीचा वृत्तांत दिलेला आहे. 


कादर पिएर द ऑ्लोन्स : हा १६८५ सालापर्यंत गोव्यात होता. 
तेथे त्याने गोळा केलेली माहिती १६८८ साली पॅरिस येथे छापलेल्या आपल्या 
* प्राडजा८ 1)० 5८४७], ९ 192 501 50०0८85001, ४०४८३७५ (१07१061818 
1388 188 छा पाडयाट 6०5 000 टणावेण्टाड05 प 0०895 00. 00. 
$७७]७४०० 1.9 20117८ पुस्तकात सापडते. ही माहिती पुष्कळशी अपुरी असली 
तरी ती इतर साधनांत मिळणार्‍या हकीकतींशी जुळणारी आहे. अकबर आणि 
संभाजी राजांच्या गोव्यावरील स्वारीविषयी त्याने दिलेली माहिती पोर्तुगेज 


५०४ : शिवपुत्र संभाजी 


कागदपत्रांशी तंतोतंत जुळते. संभाजीराजांविषयी काहीही विपर्यस्त माहिती त्याने 
दिलेली नाहो. 


निकोलायु भानुतूचो : हा इटालियन प्रवासी वयाच्या चवदाव्या 
वर्षी म्हणजे १६५३ साली प्रवासाला निघाला आणि योगायोगाने १६५६ च्या 
प्रारंभी सुरतेला पोचला. त्याचे पुढील सारे आयुष्य हिंदुस्थानात गेले व तो 
१७१७ मध्ये भारतातच मेला. शहाजहान, औरंगजेब, दारा शुखो, शहाआलम, 
अकबर यांच्याशिवाय शिवाजी, संभाजी, जयसिंग, पोर्तुगेज विजरई इत्यादि बड्या 
ब्यक्‍तींशो त्याचा संबंध आला होता. मानुत्‌चीने भारतात आलेल्या अनुभवांची 
माहिती लिहिलेल्या पुस्तकाच्या दोन प्रती आणि चित्रांचा संग्रह मॉ बोरो देसलेंड 
याच्या बरोबर १७०१ साली परदेशात पाठविली. १७०५ साली पेर कट्रोने ( ९८८ 
९८४७०७ ) त्यावरून “ पाडिठळया८ 0८०८७1८ 0८ 1." छपा]1८ 00 11०४० 
गण $णा 800पठडांठा छा 125 0/2010॥125 02 १. ४१॥७॥०एट शलाटाड 
या नावाचे पुस्तक छापले. मानुतूचीला या पुस्तकाची प्रत मिळाली. आपल्या 
मेहनतीवर दुसर्‍याने पुस्तक छापल्यामुळे त्याला राग आला आणि त्याने आपल्या 
हस्तलिखिताच्या चार भागांच्या प्रती यूरोपला पाठविण्याचे ठरविले. हे लिखाण 
त्याने १७०१ साली सुरू केले. १९०७ साली विल्यम आयविन याने ' 510118 00 
४1०६०1" नावाने मानुत्‌चीच्या हस्तलिखिताच्या इंग्रजी भाषांतराचे चार भाग छापले. 
या मोठ्या चार खंडांची संक्षिप्त आवृत्ती आयविनच्या मुलीने १९१३ साली छापली. 
मानुतूची अशिक्षित होता. त्याने वैद्यकीचे पूण (?) ज्ञान नसताना अनमानधक्याने 
व हात चलाखीने चांगला वैद्य म्हणून कौर्ती मिळविली. तो अनेक हकीकतीत 
थापा मारतो. बर्‍याच ऐंकीव गोष्टींवर आघारलेला मजकूर त्याने लिहिलेला असून 
त्याच्या लिखाणात अतिशयोक्ती आढळते. 


आबे करे: हा फ़ेंच प्रवासी १६६८ आणि १६७२ मध्ये भारतात आला. 
सुरतेला प्रथम उतरून तो दमण, चेऊल, राजापूर, सॅन थोमा येथे फिरला. 
शिवाजीच्या अधिकार्‍यांकडून परवाना घेऊन तो १६७३ च्या सुमारास विजापूरच्या 
बाजूला गेला. ज्या घडामोडी पाहिल्या व ज्या गोष्टी ऐकल्या त्यांची माहिती त्याने 
दोन पुस्तकांत लिहिलेली आहे. शिवाजी आणि संभाजीबद्दल त्याला आदर होता 
असे दिसते. शिवाजीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलेल्या माहितीबरून त्याने 
संभाजी विषयी लिहिलेले आहे. 

रॉबटं ऑमं : हा शिवाजी आणि संभाजी यांचा समकालीन नव्हता. त्याने 
भ्षापले प्ाड०11281 ॥52002115 नावाचे पुस्तक संभाजीच्या मरणानंतर जवळ 
जवळ ९४ वर्गांनी म्हणजे १७८३ सालाच्या सुमाराला . लिहिले. १७६० साल्ापूर्वो 


साधन-चिकित्सा : ५०५ 


त्याने इंडिया ऑफिसमधील कागदपत्रे पाहिली होती. त्या व भारतात गोळा केलेल्या 
माहितीवरून त्याने वरील पुस्तक लिहिले. त्यामुळे त्याच्या पुस्तकात आणि इंग्रज 
वखारवाल्यांच्या पत्रातील मजकुरात साम्य आढळते. संभाजीच्या आयुष्यातील 
शेवटच्या प्रसंगाचे त्याने केलेले वणंन १७४० साली कानडी भाषेत लिहिलेल्या 
* केवदि तृपविजयम्‌ ' मधील 'मजकुराशी जुळते, त्यामुळे हा भाग ऑर्मने कानडी 
मजकुरावरून लिहिलेला असावा असे वाटते. 

संस्कृत साधने : संभाजीचे दानपत्र, ' समयनय ही पोथी, ' बुधभूषण “व 
“ननुपुराण ' या संस्कृत साधानांची चर्चा ठिकठिकाणी केलेलीच आहे. 


परिश्षिष्ट १ 


श्लंभाजोराजांच्या कारकोर्दीतील निरनिराळया अधिकार्‍यांचो 
उपलग्ध नावे व ठिकाणे 


(१) अजिरेत्फं-सुभेदार महालानिहाय-नारो राम (१६८२). 

(२) अहिबंतगड-दप्तरदार-शामजी केशव (१६८५). 

(३) अंननवेल-बहिरो त्रिबक, विठ्ठल गोपाळ, गंगाघर दादाजी, रुद्राजी अनंत- 
अंमलदार (१६८० ते १६८८). 

(४) इंदापूर परगणा-मुख्य देशाधिकारी-नागोजी बल्लाळ. 

(५) उत्रोलो-देशमुख-खंडोजी खोपडे. 

(६) कटोरगड-हवालदार-देवाजी श्रीखंडे. 

(७) कर्‍्हाड-मुख्य देशाधिकारी-वेंकाजी रुद्र (१६८४) ,रंगो विश्वनाथ (१६८५) ; 
कोनेर रंगनाथ (१६८५) ; देशाधिकारी-भानजी गोपाळ (१६८०), 
बायाजी भास्कर (१६८२), 

(८) कर्‍हेपठार- हवालदार-जिवाजी नारायण. 

(९) कल्याण प्रांत-सुभेदार व कारकून-शंकराजी मुरार. 

(१०) कुढाळ-देशाधिकारी-गणोराम (१६८०), 

सुभेदार व कारकून-भानजी गोपाळ (१६८४). 
चिटणीस-जिवाजीराम (१६८४). 

देशाधिकारी व देशलेखक-नीळकंठ नारायण (१६८६; हुमगाव) ; 
देशमुख-बाबाजी सूर्याजी नाईक शिदे. 

(११) कोपळ-सुभेदार महालानिहाय -रखमाजी बाबाजी. 

(१२) कोल्हापूर-सुभेदार व मुजुमदार-विठ्ठल त्रिबक महाडकर. 

(१३) खेळणा-हवालदार -कृ"णाजी कोंडा. 

(१४) खंदेरो, कुलाबा व सागरगड-हवालदार-जागोजी फर्जन्द व नागोजी. 

वाघमारे (१६८५-१६८६); मुजुमदार-अंताजी भास्कर 

(१५) गदक-सुभेदार व कारकून-गोविद रघुनाथ (१६८५). 


परिशिष्ट : ५०७७ 


(१६) युंबण-मावळ - सरनाईक-माळोजी इतबारराव- 

(१७) चऊल - सुभेदार-तिमाजी व्यंकटेश (१६८१); राघो विश्‍वताय 
(१६८२ ); हरि शिवदेव ( १६८४-८५ ) ; रंगाजी सबनीस (१६८५). 
देशाधिकारी व देशलेखक-येसाजी अनंत ( १६८६). 
सुभेदार व ह्वालदार-रायाजी सदक. प्रभु (१६८५-८७) - 
देसाई व देदकुलकर्णी-बाबाजी ( दादाजी ) महादेळ देसाई ( १६८५- 
१६८६). 
मुजुमदार-सूर्याजी विसाजी प्रभू ( १६८५-८६) - 
सुभेदार-येसवंतराव अनंत ( १६८५-८६ ); तुळपोजी; नरसो सुरो. 
हृवाळदार-रामाजी महादेव व येसाजी फ्जन्द ( १६८४). 
हाजिर मजल्िसोतोल अधिकारो- 
रानमंडळ-अंताजी सिवराव कवस (१६८५-८६) - 
सुभेदार-येसाजीराव दरेकर. 
सुभेदार हशम पावळोक-बहिरजी पवार, त्रिवक श्रीपत, कृष्णाडी चव्हाण- 
मुबुमदार-गनोराम; अदकारी-बज्राबाजी विठोजी. 
देखाई, देशकुलकर्णी व अदकारी-दामाजी आपाजी देसाई (तपे अष्टागर, 
तपे शिराड) - 

(१८) नगदेवगढ-दुर्गाधिकारी-बाळाजी क्रृष्ण- 

(१९) बाऊलो-देशाधिकारी व देशलेखक-काश्री रंगनाय ( १६८०- ८२); 
कोनेर रंगनाय (१६८२); विठ्ठल शकर (१६८४) 
सुभेदार व कारकून-गोविद पुरूषोत्तम. 

(२०) ढिचोलो-सुभेदार-मोरो दादाजी (१६८०); विनायक उमाजी ' 

ब्रिवाजी विनायक (१६८१); मोरो दादाजी (१६८२). 

(२१) त्रिवकगड-अधिकारी-तेलंगराव, शामराज. 

(२२) दामोळ-सुभेदार-रवेकाजी निमदेव, रुद्राजी अनंत, विठ्ठल गोपाळ, (१६९४ 
पयंन्त) ; सरसुभेदार-गंगाजी दादाजी (१६८७) 

(२३१) पन्हाळा-किल्लेदार-विठ्ठळ त्रिवक महाडकर. 

२४) परळी-देशमुख-अर्जोजी जरब, नरसो ' भास्कर, परताप गुजर. 

(२५) पु्णे-सरसुभेदार-दामाजी रघुनाय (१६८२) 

मुभेदार-बाबाजी तानदेळ (१६८४) 


१. संभाजी राजांचा शिक्षक उमाजीचा मुलगा (?).- 
२. राघो बल्छाळ अत्रे यांचा मुलगा. राघो बल्लाळ शिवाजोराजांच्या काळात 


नृत्ररचा सुभेदार होता. 


५०८ : शिवपुत्र संभाजी 


सुभेदार व कारकून -विनायेक उमाजी (१६८०-८३); 
हवालदार-श्रीयाजी सिव प्रभू (१६८८). 
(२६) पुरंदर-सर हवालदार-कोंडाजी भोसले (१६८६), 
हवालदार, मुद्राघारी व कारकून-बाजी घोलप (१६८३-८८), 
हवालदार-नेताजी पालकर, 
सबनीस-कोंडाजी दामोदर, 
अजहत सबनीस व चिटणीस-पंताजीपंत बोकील. 
(२७) पोर्टो नोव्हो ब फोटं सेंट डेब्हिड-हवालदार-गोपाळ पंडित. 
(२८) प्रचंडगड-मुद्राधारी-रघोजी अहरराऊ (१६८१). 
हवालदार-रायाजी तोडकरी; मुतालिक, सबनीस-विसाजी माणकेइवर, 
(२९) फलटण-देशमुख-महादजी नाईक निबाळकर. 
(३०) फोंडा-मुख्य देशाधिकारी-धघर्माजी नागनाथ (१६७७-८८). 
(३१) बहादुरबंडा-सबनीस-गणेश रघुनाथ व कासी त्रिमळ 
(३२) भुजबळगड-सर सुभेदार-यादव कोनेरी-सुभेदार-चांदो नारायण. 
(३३) भोमगड-हवालदार-नामोजी इंगले. 
(३४) मलकापूर-देशाधिकारी-जगन्नाथ वेजाजी ( १६८० ); बापूजी त्रिबक 
(१६८२). 
(३५) मावळप्रांत-देशाधिकारी-गोपाळ रायाजी; सुभेदार-कासी रंगनाथ. 
(३६) माहुलोगड-किरळेदार-द्।९कोजी, 
मेढे -देशमुख-पदाजी नाईक, खेलोजी नाईक भणगे, 
(३७) राजकोट जंजिरे-मुजुमदार-तान्हाजी राम. 
अधिकारी-आपाजी महादाजी, 
(३८) राजापूर प्रांत-सुभेदार व मुजुमदार-देवाजी विठ्ठल 
सुभेदार व कारकून-गंगाजी दादाजी 
(३९) रायगड-दप्तरदार-राघो स्वानंद, बापोजी दिवाकर चिमणगावकर महादाजी 
कृष्ण उपनाम चिरमुले; हवालदार-कान्होजी भांडवलकर, 
झविल्छेदार-येसाजी कंक, चांगोजी काटकर. 
रत्न शाळेचा अधिकारी सेवक, राजमंडळ-बहिरजी नाईक घाटगे. 
सवं राजगृहीची कामे-रघुनाथ पंडितराव; इमारतीची डागडुजी आणि 
व्यवस्था पाहणारा अधिकारी व धुभेदार-हिरोजी इंदूलकर ' 
तफ बिरवाडी-देशमुख-संभाजी नरसोजी गायकवाड 


१. याला १६८७ मध्ये संशयावरून क॑द करण्यात येऊन त्याच्या कागद- 
पत्रांची झडती घेण्यात आली. 


परिशिष्ट : ५०९ 


(४०) रोहिडा-हवालदार-शिदोजी जाघव (१६८५--८८ , ८९). 

(४१) रोहिड खोरे-सबनीस-कृष्णाजी दादाजी नरसप्रभ्‌, 

*  देशमुख-बाजी सर्जाराव जेघे. 

(४२) लांबगाऊ-देशाधिकारी व देशलेखक-बालाजी भास्कर. 

(४३) तपे वनखळ-अधिकारी-प्रयागजी दिनकरराऊ. 

(४४) वंदन-देशमुख--बाळाजी अनंत अंगापुरकर. 

(४५) वाईप्रांत-देशाधिकारी व देशलेखक-येसाजी मल्हार (१६८०-८२; 
१६८७-८८); देशाधिकारी-अंताजी सबदेव (१६८५), 
देशमुख-दत्ताजी केशवजी नाईक पिसाळ. 

(४६) विचित्रगड-हवालदार-संताजी निबाळकर (१६८५) - 

(४७) बिझ्ञाळगड-पोतदार-मल्हार रंगनाथ. 

(४८) विझर-मुजुमदार-गदाजी प्रभू; हवालदार-केशोराम 

(४९) शिरवळ-देशमुख-मल्हारजी, अप्पाजी यशवंतराव निगडे. 

(५०) शिराळे-कृष्णाजी भास्कर. 

(५१) सज्जनगड-मुद्राधिकारी-जिजोजी काटकर. 
अधिकारी-वासुदेव बाळकृष्ण , कृष्णाजी भास्कर. 

(५२) सातारा-तफफं सुभा महालानिहाप प्रांत : 
सरसुभेदार-अंबाजी मोरदेऊ (१६८५) देशाधिकारी-कोनेर रंगनाथ. 

(५३) सासवड-हवालदार व कारकून-आंताजी गोविद, 
सबनीस व चिटणीस-कृष्णाजी गोविद (१६८३) - 

(५४) साल्हेर-किल्लेदार-असोजी 

(५५) सिह॒गड-कारखानीस-मोरो भास्कर 

(५६) सुघागड-तफं सुभ!किलेहाय-सुभेदार-जिवाजी ह्री. 

(५७) सुपे-परगणा-मुख्य देशाधिकारी-नागोजी बल्लाळ (१६८०-८१). 

(५८) सुवणंदुर्ग जंजिरे-सु भेदार-बहिरो त्रिवक, विठ्ठल गोपाळ , 
गंगाधर दादाजी , माहादाजी बल्लाळ, रुद्राजी ननंत. 

(५९) सोनस खोलसे-हवालदार व कारकून-मुकुंद शंकर (१६७९) - 

(६०) हिरडस मावळ-देशमुख-शंकराजी नाईक बांदल. 


000 


संदर्भ साहित्य आणि संक्षिप्त सूची 


श्री शिवछत्रपति-संकल्प, शिवचरित्राची प्रस्तावना, 
आराखडा व साधने, लेश्वक-त्र्यं. शं. शेजवलकर, 
मराठा मंदिर प्रकाशन, मुंबई. 

अखबारात-इ-दरबार-इ-मुअल्ला (जयपूर) , औरंगजेबका 
जुलूसी सन २० ते ३२. 

अर्वाचीन महाराष्ट्रेतिहास कालातील राज्यकारभाराचा 
अभ्यास भाग १ ला, इ. स. १६००-१६८०, पुणे 
विद्यापीठ प्रकाशन, पुष्प ३ रे, लेखक शं.ना. जोशी. 

आठल्ये घराण्याचा इतिहास-गप्रथम व द्वितीय खंड, 
लेखक-वि. रा. आठल्ये, भा. इ. सं. मंडळ पुरस्कृत 
ग्रंथमाला, क्र. ३६. 

आज्ञापत्र-अमात्यकृत्य मराठे झाहीतील राजनीती, 
संपादक-डॉ. प्र. न. जोशी, व्हीनस प्रकाहन, 


र: ९६०. 
आांगरैकालीन अष्टागर (अधिकारी शकावली ) कोकणच्या 


इतिहासाची साघने, द. वि. नापटे स्मारक मंडळाने 
पारितोषिक दिलेला निवंघ-केखक शांताराम विष्णु 
गावळसकर, शक १८६९, इ स. १९४७. 

इतिहास गाणि ऐतिहासिक (भराठी), मासिक, संपा- 
दक-द. ब. पारसनीस, भाग ५ वा, खंड २ रा; 
भाग ६ वा, खंड ३ रा. सातारा, 

इतिहास संग्रह (मराठी) मासिक, संपादक द. ब. 
वारसनीस, पुस्तक १ ळे, अंक १२. जुल, ऑक्टोबर 
१९०९, पुस्तक २ रे, अंक ३ रा, १९१०, पुस्तक 
३ रे, अंक ७, ८ ब ९ फंब्रुवारी ते एप्रिल १९११, 
सातारा. 


श्री शिछ-झे 


नख 


अमरान-जो 


भ्राघइ-आ 


उग्रप्रृति संभाजी, लेखक-गो. स. सरदेसाई 

ऐतिहासिक संकीर्ण साहित्य, खंड १ ला,५वाव८वा 
(मराठी), १७ भा.इ. सं. मंडळ स्वीय ग्रंथमाला, क्र. 
३५, ६१ व ८५, पुणे. 

ऐतिहासिक साधने (१५८८ ते १८२१), संपादक-शां. 
बि. आवळसकर, महाराष्ट्र शासन, ऐतिहासिक 
कागदपत्र ब पुरातन स्मारक सल्लागार मंडळ, 
१९६२३. 

ऐतिहासिक पोवाडे अथवा मराठ्यांचा काव्यमय 
इतिहास, संपादक व संशोधक-य. न. केळकर, 
महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृति मंडळ पुरस्कृत; 
टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ प्रकाशन, सुवर्णमहोत्सव 
ग्रंथ, ३, १९६९. 

ओरंगजेबनामा-अर्थात्‌ मुघल सम्राट महिउद्दीन मोहम्मद 
औरंगजेब अलमगीर बादशाइ का सचित्र इतिहास, 
मासिर-इ-आलमगिरी का भाषांतर, अनुवादक मुन्शी 
देवी प्रसादजी, वेंकटेश प्रेस, मुंबई. 

काव्येतिहास संग्रह, क्र. ३१, ऐतिहासिक पत्रे, यादी, 
वगैरे (मराठी), संपादक-का. ना. साने १८८८. 

गोवळकोंड दाची कुत्बशाही (मराठी-इंग्रजी), लेखक- 
वा. सी. बेंद्रे, भा. इ. सं. मंडळ स्वीय ग्रंथमाला, 
क्र. २९, १९२३४, पुणे. 

चेऊल बखर 

चिटणीस घराण्याची संक्षिप्त माहिती व सनदापत्रे 
(मराठी) , संपादक-बा. स. कुलकर्णी, पुस्तक १ ले. 
दादर, मुंबई. 

छत्रपति शिवाजीमहाराज, लेखक-दि. वि. काळे, पुणे 
विद्यापीठ प्रकाशन, १९६१. 

मराठ्यांची बखर-ग्रेंट डफ 

मल्हार रामराव चिटणीस विरचित, शिवछत्रपति 
महाराज यांचे सप्तप्रकरणात्मक चरित्र (मराठी), 
संपादक-का. ना. साने, काव्येतिहास संग्रह, 
१८८९, पुणे. 


साघन-सूची : ५११ 
उसं-स 


ऐसंसा 


ऐसा-आजो 


औना-मुदेप्र 


काव्येसं-सा 


गोकुत्ब-बे 


चिघमा-कु 


छशिम-का 


ग्रॅंट डफ 
सशिचिब 


५१२ : शिवपुत्र संभाजी 


मल्हार रामराव चिटणीस विरचित, श्रीमंत छत्रपति 
संभाजी महाराज यांचे चरित्र (मराठी), संपादक- 
का. ना. साने, आवृत्ति ३ री, १९१५, पुणे. 

केशवपंडितकृतम्‌ घर्मकल्पलतान्तर्गंतनी तिमंजर्याम्‌ दण्ड- 
नीतिप्रकरणम्‌ (संस्कृत, इंग्लिश) संपादक- 
वा. सी. वेद्रे, भा. इ. सं. मंडळ स्वीय ग्रंथमाला, क्र. ५९, 
१९४३ पुणे. 

ताराबाईकालीन कागदपत्रे ख्लंड १ ला, संपादक-आप्पा- 
साहेब पवार, शिवाजी विद्यापीठ ऐतिहासिक ग्रंथ- 
माला, पुष्प १ ले, कोल्हापूर. 

दक्षिणेतील सरदारांच्या कफियती, यादी वर्गरे,संपादक- 
श्री. ग. चि. वाढ, पु. वि. मावजी आणि द. ब. 
वारसनीस, १९०८. 

पेशवे दप्तर संग्रह किवा पुणे एलिनेशन ऑफिस (मराठी) , 
(अधिक संक्षिप्ते : पुणे जमाव-पुज, शाहूदप्तर-शाद, 
शाहू रोजकीर्दा-शारो; रुमाल-रु.) 

वेशवे दप्तर-ग्रंथमाला, क्र. ३९, १९३४ पुणे 

वेशवे दप्तरातील सनदापत्रातील माहितो, (मराठी) 
संपादक-द. ब. पारसनीस, १९१७, मुंबई. 

पोर्तुगेज मराठे संबंध अर्थात्‌ पोर्तुगेजांच्या दप्तरातील 
मराठ्यांचा इतिहास, लेखक-डॉ. पां. स. पिसुलेकर, 
पुणे विद्यापीठ प्रकाशन, १९६७, पुणे. 

प्रभूरत्लमाला-श्री. मुजुमदार स. ब. 

श्रीमंत पंत अमात्य संस्थान बावडा यांचे वंशवृत्त, लेखक 
रामचंद्र महादेव बरवे, कोल्हापूर, १९१५. 

भोसला दरबार के हिंदी कवि (सन १६००-१८५० इ.) 
लेखक-डॉ. कृष्ण दिवाकर, नागरीप्रचारणी सभा, 
वाराणसी, वि. सं. २०२६. 

भोंसल वंश चरित्र तंजापुरी श्री बृहदीशवरालक्ष्य शिला- 
लिश्चित भोंसलवंशचरित्र. 180]01 8818598 
118181 500128 1४०. 46, 

श्री मच्छंभुनृपविरचितम्‌ बुधभूषणम्‌ (संस्कृत-इंग्लिश) 
छका० ७४ प.). ४५89181 810900135000 ७9 


मराचिब 


दंनीति 


ताकाका-प 
द्सक 

पेद 

चेदग्रं 


पेदसं 
पोम-पि 


प्रर-मु 
पंगसंब!-ब 
भोहिक-दि. 


भोवंच 


बुधभू-वे 


साधन-सूची : ५१३ 


8080031585 (0110181 7२९७० 1050(5('5 
ल्ग्न्या०प८0०( 0112181 5९1125, ९1855 3, !२०.2, 
1926, ९००८. 

भारतवर्ष मासिक-(नराठी), १-प्रतिनिधीची बखर, आ पंत्रब-भाव 
संपादक-वि. का. राजवाडे, पुणे. 

भारत इतिहास संशोधन मंडळ त्रेमासिक, भाइसंमं-त्रै 
आश्विन, पौष, शक १८४४ आणि चंत्र शक 
१८४५ वर्ष ३, बंक २-३-४ 

मराव्यांच्या इतिहासाची साधने (मराठी), खंड २,  महसा 
१९००;खंड ८,१९०३; खंड १०, १९०९; खंड १५, 
१९१२;खंड १६, १९१२; खंड १७, १९१३; खंड 
१८, १९१४; खंड २०,१९१५; खंड २१, १९१८. 
संपादक-वि. का. राजवाडे, पुणे. 

महाराष्ट्र इतिहास मंजिरी (मराठी), पूर्वार्ध, संपादक- मंजिरी 
द. वि नापटे, १९२३, पुणे. 

मराठे व औरंगजेब, ळेखक-सेतुमाघवराव पगडी, ज्ञान.  मवजो-प 
राज प्रकाशन, १९६३ पुणे. 

मराठी दप्तर, रुमाल १ ला; श्रीमंत महाराज भोसले मदर्‌ 
यांची बखर-शेडगावकरांकडील (मराठी), सपादक- 
वि. ल. भावे, ठाणे. 

हिंदुस्थानचा अर्वाचीन इतिहास-भाग २ रा, मराठी 
रियायत; श्री. गो. स. सरदेसाई, बडोदे १९१५. 

मराठेकालीन समाजदक्षंन, संपादक-शं. ना. जोशी, आ मकास-जो 
सत्कार समिती, १९६०. 

मराठी साम्राज्याची छोटी बखर (मराठी), संपादक-  मसाछोब 
ज. बा. मोडक, काव्येतिहास संग्रह क्र. २९, १८८९ 
पुणे. 

मराठ्यांचे स्वातंत्र्ययुद्ध, लेखक-सेतुमाधवराव पगडी,  मस्वायु-प॒ 
बोथ्टी, लोखंडे प्रकाशन, १९६२, पुणे. 

मोगळ आणि मराठे (तारीखे दिल्कुश्या ), संपादक-श्री. मोबाम-प 
सवेतुमाघवराव पगडी री 

महाराष्ट्राची राजकीय पंढरी रायगड, मरापंरा-दा 
हेखक-प. रा. दाते, १९६२- 

शि, सं...,३३ 


५१४ : शिवपुत्र संभाजी 


मावळंकर सरदेसाई घराण्याचा इतिहास, पूर्वाधं व 
उत्तराधे, संपादक-गो. स. सरदेसाई, १९३०, 
कोल्हापूर. 

मोगल मराठा संघर्ष, लेखक-सेतुमाघवराव पगडी, चित्र- 
शाळा प्रेस प्रकाशन, १९६४, पुणे 

रामदास आणि रामदासी, ग्रंथांवली (मराठी), भाग 
३ रा, जेधे देशमुख, भाग ९ वा, सर १ ला, आणि 
९ वा, संपादक-झां. श्री. देव, धुळे. 

वतनपत्रे निवडापत्रे. संपादक : 
मावजी आणि पारसनीस 

वाषिक इतिवृत्त भा इ सं. मंडळ अहवाल, स्वीय ग्रंथ- 
माला क्र. १ शके १८२३२; क्र. ७, शके १८३५; क्र. 
९, शके १८३६;क्र. ११, शके १८३७;क्र. १७, शके 
१८३८, (मराठी), पुणे. 

विजापूरच्या आदिलशाहीचा इतिहास (मराठी), 
लेखक-बा. प्र. मोडक आणि द. गो. वज्ञे 
१८८६ कोल्हापूर. 

विजापूरची भादिलशाही; “ बुसातिन-उस-सलातीन 
या फारसी ग्रंथाचे न. वि. पारसनीस कृत मराठी 
भाषांतर, संपादक-वा. सी. बेंद्रे 

शिवचरित्रप्रदीप (मराठी), संपादक-द. वि. आपटे व 
स. म. दिवेकर, भा. इ. सं. मंडळ पुरस्कृत 
ग्रंथमाला, क्र. ४, १९२५ पुणे. 

शिवचरित्र साहित्य (मराठी), खंड १ ते १३, भा. इ. 
सं. मंडळ ग्रंथमाला, पुरस्कृत, पुणे. 

शिव-चरित्र-वृत्तसंग्रह. खंड १, २, ३. 

शिवकालीन पत्रसारसंग्रह. त्रिशत सांवत्सरिक शिव- 
स्मारक ग्रंथावली, शके १८५१, होळकर सरकार 
पुस्तकमाला, पुस्तक १४ वे. 

शिवाजीची राजनीती, लेखक. भा. बा. भट 

कवीन्द्र परमानन्दकृत * श्री शिवभारत ' (संस्कृत) 
संपादक-द. वि. आपटे ब स म. दिवेकर, भा. इ.सं. 
मंडळ पुरस्कृत, क्र. ३, १९२७, पुणे 


मासघ-स 


मोमसं-प 


राम-प्रं 


वनि-मापा 


बाइवृ 


विञाइ 
विआ-पा 
(बु-स.) 
शिचप्र 


शिचसा 
शिचवृ 


शिपसासं 


शिरा-भ 
शिवभा 


सनदापत्रातील माहिती (मराठी), संपादक-पु. वि. 
मावजी व द. ब. पारसनीस, १९१३, पुणे. 

सरस्वति मंदिर (मराठी) संपादक-वि. का. राजवाडे. 

समयनय: गागाभट्टकृत : १४31 05८0101 10 (७८11396 
ट्णाळ्ना०0, 8080081581 (१ ला(8) [२९९ 
105(0(८, ?00758. 

शिवछत्रपति यांची बखर (मराठी), ठेखक-कृ. अ. 
सभासद, संपादक-का. ना. साने, ४ थी आवृत्ती, 
१९२७, पुणे. 

संभाजीकालीन पत्रसारसंग्रह (मराठी), भा. इ. सं. 
मंडळ स्वीय ग्रंथमाला, क्र. ७५, १९४९, पुणे. 

संमेलन वृत्त : भा. इ. सं. मंडळाचे (मराठी), द्वितीय, 
शके १८३६ चे, तृतीय, शके १८३५ चे, स्वीय ग्रंथ- 
माला, क्र. ८ व १२, पुणे. 

सावंतवाडी संस्थानचा इतिहास (मराठी), लेखक- 
गो. का. चांदोरकर. 

हिंदवी स्वराज्य आणि मोगल, लेखक-सेतुमाधवराव 
पगडी, १९६६, पुणे. 

मंत्री दत्ताजी त्रिमल वाकेनिविस विरचित श्री शिव- 
छत्रपतींची ९१कलमी बखर आणि भोसले घराण्याची 
चरितावली. संपादक-स. वि. प्रभू, व्हीनस प्रकाशन, 
पुणे १९६२. 

श्रीसमथं सांप्रदायाची कागदपत्रे, रामदास आणि राम- 
दासी ग्रंथमालेचे भाग. 

श्रीसमथं चरित्र, लेखक-सदाशिव खंडो आळतेकर, शके 
१८५५ सन १९३३. 

दानपत्र-संभाजी, म. म. द. वा. पोतदार संग्रह 

शिवदिग्विजय (श्रीशिवाजी महाराजांची बखर) संपादक; 
पांडुरंग रामचंद्र नंदुरबारकर आणि लक्ष्मण काशिनाथ 
दांडेकर, शके १८१७, बडोदे. 

नवभारत मासिक जून, १९६१ सप्टेंबर, ऑक्टोबर, 
नोव्हेंबर, डिसेंबर १९६९, प्राज्ञपाठझ्याला, वाई. 


साधन-सूची 1 ५१५ 


सपमा-पा 
समंमा 
समय 


सभाव 


संकापसं 


संमेवृ 


सासंइ-चां 
हिस्वमो-प 


एकवब 


९६५ : शिवपुत्र संभाजी 


४७७३६ 0 (॥८ 3181061८37 (८181 उेळडल्काली 
17111(916, 7०018, 2४५, 75115 11 876 19, 

&इणा्लाठाड ॥२७॥॥ 5ला, ॥ठजाठीझा3(9०८ 59कल्या 
जग छाढ ॥॥७०(॥७६ : ?०७शा टा : एाश्‍्लिडा 
० €8७1०0॥७ : 1923, 

0२80601808 8. 0885018081 : 8४४९105 : 1)0 
टगाड्याठ 130 ४४७००, ४०.. 1४, 1659 ० 
1695 : ९७७क्ला/0 : 1956, 

3800081 88180, 131. 8085035115 (00102- 
००8०00 ४०1०७८, 9?. 296 ० 307. & 
लाक्ाल' पीठा ७७८ ॥८ ०. काण (1665- 
1666 ), 508 (0८0181 १८७८७८७ 
10501॥0(८ : ?००08, 1917. 

1०00581 60. 130०001680 109९880058, “टा 
1२७००8८, ?81185: 8, 1, 5, १7. (0९७दययार 
४०1, 11, 1923; ?७७॥॥1०6 : ?०008. 

९९४०७०॥08 पाड01/ 01100. : ९१०७७८6 : 

1)0(०0 १८००105, 1)88४0 1८४८1 : 

र्या 7२००००७ 0 8910811 (1659 10 1682) 
5७1९७. एनिळ्यादणढा?. शाला] दया, 
४० ४, $0४१ 0॥७॥1(08 1८७३1१3193, ?0073 
1931, 

छल ९८12 10500 1)' 011८808 (1805181107); 
प्ाड०/ ० 80193), 816 ७15 5०००065501-10०011 
९€०009व०णश० 3) 1009, ?७७॥150०0 1 2181501. 
1९१८०८०1०8 00 811४811. 

९९६००७ ७७९७० ॥॥७.. ऱिह्यालळा ळा. 0८ 
७131811185 (1668-1815) 11. ४. ७. प8(81:51, 
४071089, 1958. 

50०0018 1४७1) 5 : 7००४20 31081311८5 ०£ 
5$॥1४७॥, ४०, ॥, 8०0£ 6009809 1.१6., 
€81.०॥७, 1931, 

131. 1०0 शि४ल हा ॥॥0०पा85 7२०८ 100७४८ 
७9. 100 107 (06. 56४९८०(०६०॥ (00109: 


*8071 


&59॥-50२5 


*&5७1'-?? 


51-०९ 


ट्प्ता 
12-०९ 
0:13) 


९5-0९ 


ए१॥९-पत 


5985-5195 


फए४-गा 


साधन-सूची : 


१1०७००८ & (€0., 1. खठञा : 1873. 
छडलग9. 2०००05, ९881 1ठठा&. (005030%'$ > :4 
शिळ्ण05, [एठाढ 00९८, 1-00000 (११७॥०३- 
चा: एणकण्णांओच्ठ. ) ४. 8. छेलाठा2'$ 
व्गाब्ना055 : ५७८५३०5 जिल ७5८0: 
0. ९. - णाषट्रांण्ा टळाच्छणपठथाल्ट. 
015७ ४१४७ - 0008८३ ऐए०८& 800 
इलन्लांगा$. 
प७॥-प्ळ्णल ७॥७०९॥806005. 
छे. 56८. - 8००७७9. 016. $ब्टाटाड्याढ| 
९९००1०5. 
टळक, - €गडणा हाळा, 
1.8 > 1.85. 
छळ, - 8001039 ए8०(09. 
ट७. - क ळक१ छल) (4४०0०9) 
टळ. - €गाणक्ष 8०00019. 
टळक]. - €०0]०८४4 30, 
(९००७ - ९००8न८ 5०019. 
12०5. - 1८55312968. 
13०5. - 00३8858800 8०019 (४०००9) 
ए. 8&. लख. - छ्या 8. जउब्नह ठा 
१७०७5 8०019. 
ट्या ला इडा. - (७१ 08०019; (635. 
७.९%1०-६०ह. 
1.०0. - 1.०060ळ॑ पळ 0ततालद, 8651 1तठाड 
(टळ्ळ]३०%: ४७ (0 छता. 
॥१.०८७-१1००७०७॥७०॥७७ ]7801019. (. ॥॥७७७- 
1))-1171,) ) 
71४. - ९०० २०४० 09 
॥२७]७. - 7२७]७७॥ 8०1019. 
$0ा. - 80181 ए७लठा9. 
(8०७ हद्यांडा पया७शाड ०. ४०1०पालड, 
1८0०७६ ८४८) १०५1.) 


५१७ 


५१८ : शिवपुत्र संभाजी 


10008 5ळझालळा, पाळ 9 ॥0080ह्टॉा09 
58800 0॥ गष्ट्रा४8] ह०णा००5, जठाळा ए00- 
९३००81 5०७ (1081), ४००१७ 1४%, 
5००८0 11018, 1645-1689, 1. €. 5ञा8ा 
& &ख$, €७००७॥॥8, 1919, 

फऐर्ज. ४. 0, ४७ (गााडडया.):तततावृदा 
रण-॥8पा 01 'ए॥ाढ पाड ० ॥ढ (0०(७- 
881 २1८६ ० (3०01८00058, 


1४१०७५ 01116 : ताड०1281 11७8016015 0 ॥॥6 
११०७० ७], ०0! फढ. १॥७8॥॥७३ झा 
॥॥७८ दणी (खटला 0ड. - प ता008(080 
ल्या (0८ 9०७1 १. 1)0. 1.12. 


8898081 1901: ताड(019 ० (1९ 1४७9७८३ 0. 
११७०७8: ॥॥७085 [1019,८151(9 $द्यांद$ गा, 
ठ्ठ एठांश्यां७/ ८58, १4०085, 1924 

5 180008(0 581105, प००5& ० 8७94 
डाणगळ. काठ. ठैन्लपपाला(8. 00 ४808003 
प्राड० ( ३१०४७ एटा०१) : 30 एकठप : 
१॥. €., $8हाळा & 8008 1.0. उढ0ाता या 
0॥8॥(/॥0८ 8॥८०!, 081०018, 1955 


प्रा8०॥००॥ २१०००५ (0111155100, 0०0०401025 
० १4९९७४७, ४०1. 2, ॥८०(॥ ग्राल0टट ७टा6 
81 २818001; €931201(8, (०४८0पा ला 0 
17018, (८1181 001०411०00 818000, 1928 
(71129 1081) 

&0॥ालाठा१ ]२७॥॥ &ला, 6101 : 100180 118७८5 
० 1८४००० 810 €811 : 110180 1२०००105 
5९१७, 7०७०151060 ७9 (॥८ ॥२७((०081 1८019८5 
० 1501, ॥९८५ 19०11, 1919. 

1७ पठालंढा 59७ ०0 ॥॥७० ७॥७॥७(७8५, ७१ 
४॥॥७७॥ 7108८ (801०-10०००80 0014७७. 
1718821(81100 8९0185-12, 1953, ?०008., 


पट 


प्र 


प्ए-९0 


प०॥॥-५ 


प्र05-38 


प्रश?) 


ाट 


5४-0० 


छााळ।. 30०6 1089500. (श7ड58000) 
१॥०॥(३७५८७३७०॥७०७७३७-११७॥३॥॥॥130 [त3511050, 
1७८ पाडा 1006 ७४ ७८ ०0 पाड6- 
गं815, ४०1. आया, 1.07000. 

51 1800080 58137, १॥8351-1-813णा02्टाया ७9 
53१३७ 14०३180 1८030, 8101101012 10018१5 
शअग£, ॥९०. 279, 1550८ 1२०. 1558, 7०931 
45812 500619 ० 8०0881, 1947 6031201183. 

१1००८० उेटशाटफ, (0312008, ४००5 2७४, 
४४1 806 20011, (3.0. 

३. 5. 5851031, “ ॥रवन झाडा ७७७ 
1153131035 ” (1९८७ 611०0): 

हट. 0. 5७37110103, ग 1२४)/७८३ ० 16, 
05. र्ज ७८ छ०्न्याठकाल उफ ट्टा० 58101 
1०१७, 0०18०2405000, ?.४३138313] & (0.; 
8, 1४ 0७०009 50०८1, ७1801355-19. 

मत पाहाल 8950 1. वाळा 51यठी, 
ग०ळ& 6, हलहक0'5 1२०८७०1०09 (1683 ४० 
1684) -40 ४9०6० उठ ७८ प्ाज० ग 
8०708४, ७४ 5३37 800 0१२९9 &ााडालाला, 
(टाढाः०8०09 0८55, 071010, 1916. 


९००८८०७७७७ ० (७८ 15031 प81019 (0018169 : 


4118080306, 250 509 ... ... 1938 
ट्थाल्ण७, 38 ७. “5 मिकी 
एना, पा या ००272“. विपी 
ए०माड 100120 5८55300. ... .... 1935 
79७918७0०0 19 1938. 8. 1. 5. ४॥.-715 

३. 5. 5ढाठळय, एतत? : ?काका300315१05 
र्ग ३०05 ?5760359370; ?०७४७७८0 ७५ 
ठागळ्ण 108(मया2, 857005, (3९७3005 
0नव्णढ] 52, 1४०. 019९ 

2७७०ळळ०ड  एकळप्यादकाढा : एखाण्ह०८2 ष्ठ 
३३1७035 त, 53950७3, 1२०१७-९3०53, 1928. 


साघन-सूची : ५१९ 


4 ४0:19) 


॥॥&-15 


ग्य 


१०प॥॥-०७55 


१ग-६5 


०प्ता5 


शप्तट 


९८-७8 
(पका-स) 


५२० : शिवपुत्र संभाजी 


ए२००७' 811 १8या७ट्ाया : 17२७ 
हळ्टाणण9 50 800 1800181 8811081 (10815- 17२॥१२५.-1१५5 
1805), 1७]७5(081 1२८००05, 51081'5 
शांह्षं 10 .01730220 3.63 (8. ९011220100 
र्ण ९०(दट००1819 17९३]35111801 121185 001 
ए८ 181901 882 1४०5), पठांडाय पाड- 
1०४ €०00165$5 7२८५९७ 5625 ४०. 1, 
1963, €31०0118. 
8८. ०. ७. ॥७॥8३(॥७ 0?0७८-'व. 9. 1२॥॥7०-1 
17९3805806; (1858125 ० 081 पाड0(97. 80 
12०0050111०5, 1961. 
००5 1800०0, 88 108 ७1०8४01 (10तां8 8१-०१ 
गुळ! ल्या), ४०0८ 11 800 1, ॥7815- 
18180 ७1॥ 10(00600लातयया 800 1४०(०5 ७9 
शाहाणा 110100, 1.00000, 1907. च 
झाया फळवार्जी2:1प0ळ्कणलींलठा (0108700183 ॥॥२5-॥१ 
5' &ञा8, 080681 & (१0. ॥४8ता8$ शाश्डॉट 
1.1१. 1963 (40 एवा ): 
१७०८ ४१०७0 २७०८ 1 10018-0. 1). ॥॥७॥७|.७० ॥॥॥१९1-॥॥ 
1962. 
191. 3. ऐ॥०ठळडलळळया, ७४७३०८. 8808 ७॥॥॥२-१॥ 
४८18018 10 (0९ 170 तवा, 0035812824 
09५०७19 ० ७1४५०1८, 1969. 
1.1. ००1. ११७७ ४॥॥८': प्राड011281 5८(ला2$ 0 प$डप्/-पा 
७८ 5०७७ 01 150810 81 90८0111 (0 (1306 
(७८ 81019 ० 1५५३०1८, 1810; ७॥/३०1८, 1932 
8७18 (31181128. | > 


0०00 


अनाडी-अज्ञानी 

अमदकृती (आमदरफती ) -दळणवळण, 
वहिवाट. वाहतुकीवरील जकात. 

अमानत-सरकारजमा; जप्त. 

अवल-सुरुवात, प्रारंभ, प्राथमिक 
अवस्था. 

आकणी (सोप्याची ) -खण, वाटणीचे 
खण. 

आकस कोसीस-आकस, द्वेष, वैर 

आद्यंती-संपूर्ण, समग्र, प्रारंभापासून 
शेवटपर्यन्त 

आबादानी-लावणी, संचणी 

आवर (आवरणी)-पुन्हा लावणी; 
आटण्याची क्रिया; लाकडाची रास 


इजाफत -देणगी वाढवून देणे 
इतबारपण -मानपान 
इनामती-पाटलाचे ( वंशपरंपरेचे ) 
ह्क्क 
इनामती खंडणी-इनामावरील कर 
इसापती ( इजाफती )-इनामावाचून 
मिळकतीच्या इतर गोष्टी 
उगवणी-पिकांचे, गावकऱ्यांचे रक्षण 
उचापती-उसनी रक्‍कम, कज 
उजित-उत्कर्ष करून घेणे 
उजूर-उपसर्ग 
उपराती-तक्रार, हरकत, आक्षेप 


काही अपरिचित शब्दांचे अर्ध 


उपाजंना करणे-द्रव्य खंडणी किवा 
खर्चास देणे 

उबार-विशवास, अन्रू; प्रतिष्ठा 

अंगभाडे-नावेवरील कर 

कटकीचे शिपाई-संन्यातील शिपाई 

कदोम-कदम, पाय, जुने 

कदीम घालणे-प्रवेश करणे 

क॒बिला-बायका माणसे 

करीना-हकीकत 


कौर्दी-छावणी; रोजनिशी 
कीर्दी मामुरी-नापीक जमीन पिकाऊ 


करणे 


कुडकियाचे मोती-पुरुषांच्या कानातील 
चार किवा एकाच मोत्याचा 
दागिना 


कुसूर कथला-भांडण, वाद, तंटा 

कोचकी-पागोटे 

कोटवाडा-सरकारी कचेरीचा वाडा 

कोविद ( 0०५6 )-पूर्वी भारतात 
वापरण्यात येणारे माप; ठिक- 
ठिकाणी आणि निरनिराळया 
काळी ३६ ते १४ इंचापयंत याची 
लांबी असते. 

क्रयपत्र-खरेदी पत्र, विक्रीपत्र 

खरब-कठीण, कोरडी 

खराबे ( खराबा ) -अष्टागर-गाव- 
ठाणात बागायतीच्या जागेत 
राहण्यापुरती जागा बांधल्यावर 


(क 


५२२ : शिवपुत्र संभाजी 


त्याच्या खालच्या जागेला खराबे 
असे म्हणतात. सन १९२८पर्यन्त ही 
जमीन-महसुलातून वगळलेली होती. 

खाजगत-खाजगी 

खिस्ती (किस्ती ) -हप्ते 

खूमवाणी बकाल- जाती, वाणी, 
दुकानदार 

येर माकुल -अयोग्य, गैरफायदा, 
मूखंपणाने 

गडाचा घेरीया-किल्ल्याचा परिसर 

चापे-चाफ्याची झाडे 

चावराणा ( चकबंदी )-बिघे म्हणजे 
चावर ( चाहूर ) ठरविल्यावर 
त्याच्या सीमा ठरविणे 

जिकीर-त्रास 

जुमले-एकूण जमा; समुदाय, पायदळ, 
पलटण 

झाप-नारळाच्या झाडाची फांदी, 
माडाची चटईसारखी विणलेली 
झापडी 

टकबंदी ( जमाबंदी )-जमिनीचे मोज 
माप करून सारा आकारणे 

टका-जमीन मोजणीचे एक परिमाण 

टकाबंदी-दर टवका जमिनीवरील 
महसूल 

डबाले-डबोले 

तश्रीफा-सन्मान करण, मानसन्मान 

तकरीर खोटा आरोप 

तकसीम-मर्यादा, हद्द 

तमकरे-लुच्चेगिरीने दुसऱ्याचे धन 
हरण करणे 


तमासा पहाणे-मौज पहाणे 
तर-नाव 


तलवटी-तळाची, पायाखालची, पाया- 
जवळची जमीन 

तशरीफ-धारा ठरल्यानंतर गावकाम- 
गाराला दिलेले इनाम 

तसरीफ-मानघन 

तसवीस-त्रास 

तर्सराचा-तहाचा 

तहरह-तह, करार 

तक्षीमा-वाटणी 

तुरीचे कुटाची-भरडलेली डाळ 

दरकदार-श्रेष्ठ हुद्दा धारण करणारा, 

सरदारी 

दस्त-ऐवज-करा!रनामे, हाताने लिहि- 
लेले कागद 

दस्त माफोक-यथायोग्य कर, सारा 

दाईज-तवारस, नातेवाईक किवा 
वारसा हक्‍क असणारा नातेवाईक 

दिवाणात-सरकारात 

दिव्य करणे-वादातील खर्‍या-खोट्याचा 
निणंय करण्याचा जुना व सर्वमान्य 
उपाय : तुलादिव्य, अग्निदिव्य, 
जलदिव्य, विषदिव्य, तंडुल दिव्य 

दुम-झेवट, शेपुट, मध्यम 


दुमदुमला-पाठलाग करणे, इनाम 
स्वाधीन करणे 
दुमाला-तोफेच्या पाठीमागील भाग 


दुमाले-पाठलाग करणे; 
इनामाचा एक प्रकार 

देशगत वतन -देसाईपणाच्या अधि- 
काराबद्दल दिलेली इनाम जमीन 

धमंसभा-न्यायसभा, धामिक बाबी- 
संबंधी पंडितांची सभा, पंडित- 
पंचांची सभा 


घ्यास; 


घारेबंदी-पिकाचा £ राजभाग 

नग-नगोटी-दागिने 

नतोजा-शासन, परिणाम, फळ 

नवसेरी-दुरुस्त माप 

नामोश्याचा-नावाजलेला, नामांकित 

निघावान-मुजुमदाराच्या खालचा 
कारकून 

निवाडपत्र-सनद, निकालपत्र 

पटबारी-गावचे हिझेब 
अधिकारी 

पटेलगीस झोंबणे-पाटीलकी करता 
भांडणे, तंटा करणे 

परिया-ओढा 

पाटस्थळ-बागाईती प्रकार 

पारखे-रागावणे, दुसरीकडे जाण 

पेशक-घुसलेला 

षोटफोडी-जमिनीचा प्रकार 

पोता घेतले-सरकारी खजिन्यात जमा 
करणे 

प्रजाभाग-उत्पन्नापैकी शेतकर्‍याचा 
ह्स्सा 

फूट-अंमल-अनेक अधिकार्‍यांचा अंमल 

बखेर-बातमी, हकीकत, ६तिहास, 
वर्णन, तपशील 

बदराह-दडपण नसलेले, गैरचाल 

बदरी-बंदरी 

बाजे सिवार-बाजूचे आवार; इतर, 
अवांतर 

बाजे हरजिनसी कूट- अवांतर 
हर जिन्नस 

बारदार-फळाला आलेली झाडे, बहर 
येणे 

बिलाकुसूर-ह्यगय न करता 


ठेवणारा 


अपरिचित शब्दांचे अर्थ : ५२३ 


बेमुलाहिजा-दयामाया न करिता 
बोले-सांगण्यावरून 
भाडे-तोफा 
भोगवटा-अनुभव 
मजलीस-न्यायसभा 
मनसुफी न्याय-न्यायनिवाडा 
मनसुबी-न्यायनिवाडा, न्याय, कारस्थान 
मना रोखा-मनाई पत्र 
मऱर्‍्हमत (मऱ्हामत)-कृपादान, दान 
मसाला रोखा-सरकारातून जाणार्‍या 
शिपायाचा प्रवास व जेवण खर्च 
महतकदम-पुरातन, पूर्वी 
महालच्या सडी-महालच्या लेखी 
साक्षी, सडीसाक्ष-साक्ष 
मालिस्त-धुऊन नेणे, सव घेऊन जाणे 
मिरासदार-मिराशीचा उपभोग घेणारा 
मिरासपट्टी-मिरास जमिनीवरील कर 
मिरासी-वतनदार; थळकरी; सरकार 
सारा नियमितपणे भरून आपले 
स्वामित्त्व ठेवणारा 
मुकरार-मुक्रर; निश्‍चित 
मुजाका-अडचण, हरकत, 
मुशाहरा-मासिक पगार 
मोईन-नेमणूक, त॑नात, पगार 
मोकदमी-प्रसंग 
मोख्तसर-प्रमुख असामी 
मोटस्थळ-बागाईती प्रकार 
मोबारी-तोंडी 
रख्तखाना-कचेरी 
राउतात-पागेत 
राजपत्र-(१) राज्याभिषेक, (२) 
छत्रपतीः पदान्वित शिवराजनाम 
( संभाजीनाम ) आणि (३) 


प्रतिष्ठा 


५२४ : शिवपुत्र संभाजी 


प्रधानमुद्रा असलेले पत्र 
राजभाग-वसुलीतील सरकारी हिस्सा 
राजमंडळ-राजाचे व मंत्यांचे मंडळ 
राबिता-सावंजनिक काम न केल्यास 
द्यावा लागणारा दंड 
राबित्या-खेड्यात गावकार्य करणारा 
महार 
राहाटी-वर्तणूक 
राळे-कडघान्य 
रुख-वृक्ष 
'रोखा-रोखापत्र किवा 
हुकूमवजा पत्र 
लारी-सुमारे तीन आणे किमतीचे 
नाणे 
लावणी-संचणी-नापीक जमीन पिकाऊ 


तगाद्याचे 


कर्णे 
लिगाड-कटकट; लचांड 
वजाई-खालच्या दर्जावर आणणे; 


खजिना; कचेरी; कराची मागणी 
वरकसी जमीन-हलकी धान्ये पिक- 
विष्याची जमीन 
वराता-हुंडी, चेक 
वस्तभाव-चीजवस्त; 
अलंकार 
वणीसोड-चरणावळ; सरकारी माळ- 
रानावरील चराऊ कर 
वरातदार-स्वार किवा वसुलीकरिता 
येणारा शिपाई 
वहिताला आणणे-लागवडीस आणणे 
वाढवल-जात 
वाहाती कास-लागोपाठ पिकविलेली 
बिळे मामला-मामला विल्हे-माम- 
ल्याची तरतूद करून देणे 


दागदागिने; 


विल्हेस लावणे-निकाल लावणें 

सदरेचा-दरबारात; कचेरीत 

सनदेवाईक-अधिकार पत्र किवा 
राजपत्र असलेला 

समजाविश्ी कागद-तडजोडीचा अधि- 


कृत कागद 
सरफराजी-सन्मान 
साल मजकुरी-त्या साली 
साक्ष मोझे (मोच्या)-साक्षी पुरावा 
सोळुले-१६ पायल्या 
संचणी-जमवाजमव 
शिरपाव-मानाची वस्त्रे 
शेरणी (सेरणी)-न्याय मिळाल्यावर 
सरकारला द्यावयाची रक्‍कम 
हक लाजिमा (लवाजिम)-ठरलेले 
मान, हक्‍क 
हरकरा-जासूद 
हरकसा-कसाही, कोठूनतरी 
हरकी-वाद जिकल्याबद्दल सरकारात 
द्यावयाची रक्‍कम 
हरदू खोरियाची-परस्परांची; उभय- 
पक्षी; उभयतांची 
हरदोजणांचा-दोघांचा 
हृलखुद-जागच्या जागी ठेवणे 
हातरोखा -आज्ञापत्र; चिठ्ठी; दस्तक 
हालखुद-यथास्थित; ठाकठीक 
हुकूमवार-शिपाई, हुजूर 
हुजूर-स्वत: 
हुडकर (हुंडेकर)-ठराबिक दरात 
माल वाहून नेणारा इसम 
हुडे-खंड 


श्रीधरस्वामी नाझरेकर ४३३, ४३४. 

श्रौयाजी सिवप्रभू ३८२. 

अकबर बादशहा १८. 

अकबर (शहाजादा) ४२, ५४, ८९, ९०, 
९१, ९३ ते १०५, १०७, १०८, 
११०ते ११२, ११३, १३१, १३२, 
१५५, १६६, १८६, १९०, १९२ते 
१९४, २०३, २१५, २२३, २२९, 
२४५, २४६, २७४, २८८, २९१, 
२९७, ३०३, ३४५, ३५२, ४७र. 

अकरमतखान २२९. 

अकरामखान २२९, २२०. 

अचलाजी (शिवाजी महाराजांचा जावई) 
३०१. 

अजमत २६६. 

अजिमुद्दीन २४३. 

अर्जोजी महाडिक ४४. 

अर्जोजी यादव ४३, ३८५ ते ३८७, 
३९४, 7१८, ४६८. 

अण्णाजी दत्तो ४६, ५९, ६०, ६३, ७५ 
ते ८१, ८६, ८९ते ९१, १००, 
१०१, १६३, १६४, २३३८, ३४०, 
३४४ ते ३४६, ३५०, ३६० ते 
३६२, ४१९. 

अण्णाजीपंत ( मोरोपंत पेशव्यांचा 
मेव्हणा) ३२. 

अनाजी बिन हरजी ११६, ३७२. 


नामसूची 


अनामतखान २२८. 

अनिरुद्धसिंग हाडा २८८. 

अनुपसिंग २४५, २४६, २८८. 

अनंतगिरी गोसावी ४२५, ४४८. 

अफझलखान २०, २१, २५. 

अबाजी ढंग १४८. 

अबीद दिवान सना २८७. 

अबुल खैरखान २४८, २७१, 

अबुलमकारम २९२ 

अबुल हसन १९९, २००, २०७, २०९, 
४७४. 

अब्दुल अझोज २४८, २६३, २७१. 

अब्दुल करीम २८१, २८३. 

अब्दुल कादिर २६१ ते २६३. 

अब्दुलखान (अब्दुल अजीजखानाचा 
मुलगा) २६३. 

अब्दुन नबी कामदद २४१. 

अब्दुल फ॑याजखान २९१. 

अब्दुल रजाक ७०, ३०४, ४५८. 

अब्दुल हमीद १०९. 

अब्दुल्लाह २१३५. 

अब्दुला हुसेन १९९. 

अब्दुरंसूलखान २६६. 

अब्दुरंहमान २७९. 

अमळोजीराजे महाडिक ८६. 

अमानतखान २४८, २८६ 

अमानुल्लाखान २७५, २०१. 


५२६ : शिवपुत्र संभाजी 


अरजूजी (अर्जुनजी - संभाजीचा चुलत- आबाजी सोनदेव ३१६, ३४०. 
भाऊ) ३००. आबे करे २७, ४०. 

अरब १७, १३४, १४१, १६५, १६६. आमारु सिमोंइस पेरेर (क॑) १६५. 

अलगौडा (हुकेरीचा देसाई) ३०६. आलागिरी नायक ३१३. 


अली आगामी २८४. ऑक्सिडेन ४६. 

अली चोघरी २५१. आसदखान- (औरंगजेबाचा मुख्य वजीर) 
अलीलनरा २४७. ३०. 

अल्लाउद्दीन खिलजी १७. इअतकादखान २३०, २७९, २८६, ४६६. 
अल्लाहयाखान २३५. इकरामखान २२७. 

अल्ली आदिलशहा (दुसरा) १९९, २०३. इखलासखान २१९, २८२, २८९, ४६७. 
अशौच निणंय (पोथी) ४२४. इंद्रसह कछवाह २७६, २७७. 

असदखान (मिरजेचा किल्लेदार) ९४, इब्राहिम (आदिलशाही सुलतान) १९९ 

१०९, २११, २९८. ३०३. इसा (तळकोकणचा इनामदार) २५२, 
असदुल्लाखान २३५. २५३. 
असोजी (येसाजी) २२०, २६१, ३०१, इस्माईलखान मका ३३१. 

३०९. इहतमामखान (इहितमामखान) २२९, 
अहमद (अंतूरचा ठाणेदार) २२६, २४७, २६४, २८१. 

२४८. ईरजखान ६६, २३२९, २४१ ते २४३. 
अहमदखान २३५, २३६. ईश्वरदास नागर ११३ ते ११५, २१९, 
आकण्णा २०२, २०७, २(२, २१३. २२०, २२८, २३२, २४५, २९०, 
आवका खुसरो २०६. २९१, २९३, ३५३, ३४, ४५०, 
आकिलखान ३१. ४७०, ४७१, ४७३. 
आगुस्तिन पाद्री १९३. उद्धव गोसावी ४४२, ४४२३. 
भ्ातिबत मेहमद २८५, २८६. उम्दतुल्मुक २२७. 
आतिशखान २३०, २४१, २६४, २७१, उमाजी पंडित २५, ६४, ३१६. 

२८९. एकोजी व्यंकोजी) भोसले ७१, ३१२, 
आत्मप्रकाश (पोथी) ४३३. ३१३, ३१४, ३१६, ३१७, २३१९ ते 
आत्याजी पंत १३३. ३२१, ३२७ते ३२९. 
आनंदराव ३८, ७५. एखलासखान ६५, ६६. 
आढलराव २७१. उग्रसेन कच्छवाह २९. 
भापाजी बीन मळजी नाईक निगडे १९६. एडवर्ड स्कॉट वॉरींग ३२४. 
बाफ्रेट (१७व्ा() ४३३. एतिकादखान २७९, २८४. 


नावजी बल्लाळ ४३, (२८. एम्‌-जर्‌मेन (01. 1८11810) ३२२. 


एसवंतराव ३२२. 

आंघकर ३३७. 

गौरंगजेब २०, २१, २३, २८ते ३३, 
५८, ६र, ६८, ५३ टे १८, ३०१ 
ते १०३, ११४, १३२, १५३ ते १५५, 
१६७, १६८, १९०, १९४, २्रते 
२०८, २१३, २१५, २१७, 
२२३, २२५ते २२७, २३० ते २३३, 
२४०, रेश्रेते २ई्ड, २५०, रप्र, 
२५३, २५७, २६४, २७०, २७२, 
२७६, २७८ ते २८०, २८२, २८४, 
२८९ २९६ ते ३०१, ३०५, ३१०, 
३११, ३२३, ३२४, ३२६ ते ३२९, 
३३१, ३५३, ३५४, ३९०, ४२१, 
४४६, ४५१ ते ४५५- 

अंताजी भास्कर ४०३, ४१४. 

अंताजी लक्मण १४८, ४००. 

अंताजी सबदेव ३२५९, ३६४. 

अंतोनिओ पाइस द सांदे ८०, १६२. 

अंबाजी मोरदेऊ ४४२. 

अंबिकाबाई(राजारामाची बायको) ४५. 

अंबिकावबाई महाडिक ४२. 

आंतोनियु कामेलु १७५.- 

आंतोनियु अल्हारा थमुडो १९३. 

आंठोनियु तैज्लेर द मासेदु १७५. 

आंतोनियु द सांव जोसेफ १९३ ते १९५. 

आंतोनियु व्हाज रिस्काद १७५. 

कचेश्वर भट ३७२. 

कदीम कुलीखान २३२. 

कप्तान सोज १७२- 

कमरुद्दीन २७१, २७३. 

कमलाबाई ४५. 

क॒मालखान वजीर (वाई) ४०६. 


नामसूची : ५२७ 


कमालुद्दीनखान २७०, २८२. 

कलशाभिथषेक ५४, ५७. 

कलंदरखान २८६. 

झवी कलश ८कव कळशा) ३५, ५४, ८१, 
८७, ९१, १०६ ११०, ११२ ते 
११४, ११८, १३३, १३४, १९०, 
१९३, २९३, ३०५, ३०६, ३३3८, 
३४२ ते ३४८, ३५२ ते ३५४, 
३५६, ३७८, ३८५, ३८६, ३९४, 
४००, ४११, ४२२, ४२३, ४३१, 
४४३, ४४७, ४५१ ते ४६७. 

कविराज महेशदास ४४७. 

काकरखान २३७. 

काका (मन्सबदार) २३१. 

काकोजी (मराठी सरदार) २८७. 

काजी हैदर ( शिवाजी महाराजांचा 
मुन्शी) २६३, २६४, ३००. 

काटकर ७५. 

कादरखान २४२, २७२. 

कानोजी बिन देवजी पटेल ११६. 

कान्होजी २५२. 

कान्होजी आंग्रे १६०, ४१४. 

कान्होजो भांडवलकर ७६. 

कान्होजी भोसले ४५२. 

कान्होजी शिक २९९, ४६१. 

काबुली सिंह २५७. 

कारतलबखान १३८, १५५. 

कावजी मोहमद १३३. 

काशी त्रिमलळ ( काशी राऊ ) ३४, ३५; 
३६, ३०७. 

काशीपंत (मोरोपंत पेशवे यांचा मेहुणा ) 
३२, ३४. 

काशीबाई ४४. 


५२८ : शिवपुत्र संभाजी 


कासिमखान किरमाणी २२२ ते २२६ 
२५२, २५३, २८६ ३२९. 

कासीबाई (विठोजी शिकची भावजय) 
४६४. 

काशी रंगनाथ (मल्हार रंगनाथ पोत- 
दारचा भाऊ) ३८३ 

काळो परशुराम ३४९. 

किलाव्हान नायक ३१४. 

किसनसिंग हाडा ९४. 

किशोरदास (मनोह्रदास गोर) २८५. 

किशोरसिंग हाडा २७०, २८२. 

कुतुबुद्दीन ऐबक १७. 

कुतुबुद्दीन रव्वेशगी २१९. 

कुमारय्या २१३, ३१६ ते ३१८. 

कुली कुत्बशहा २०१,२०९, ३१९,३२०. 

कुलीजखान २७०, २७८, २८८, २८९. 

केजविन-पाहा रिचडं केजविन. 

केरोजी बीन साहसी चिंचवडे ३९७. 

केशव त्रिमल (केसोपंत पिंगळे) २२७ 
२२८, २५५, २५६, ३२६ ते ३३० 
३३२, २३३४, २५८, ३७७, ३९०, 
३९४, ४१२, ४१४, ४४७. 

केशवदास बुंदेला २३४. 

केशवपंत १९२. 

केशव प्रभु १८३. 

केशव भट (पंडित) २५, ३४२, ४२३, 
४३३. 

कोंडाजी दामोदर सबनीस ३७०. 

कोंडाजी फर्जन्द १३१. 

कोनेर रंगनाथ ३५०, ३५१, ४०१, ४१८. 

कोंदि द आल्व्होर फ्रान्सिको द ताव्होरा 
१०८, १६४, १६७, १६९, १७, 
१७५७, १८, १८९. 


कृष्ण दिवाकर (डॉ.) ४२८. 

कृष्णसिंग हाडा १०४. 

कृष्णाजी कासी राजर्षी ३४, ३५, ३१५, 
३८४. 

कृष्णाजी कोनेर (नरहर मल्हारचा चुलत- 
भाऊ) ४६२. 

कृष्णाजी कोंडा ४६३ 

कृष्णाजी कंक १७८ ते १८२, ३९४, 
४११. 

कृष्णाजी जोशी २१९. 

कृष्णाजी दादाजी नरसप्रभू ४११. 

कृष्णाजी नाईक देशमुख ३९६. 

कृष्णाजी बंकी ७६. 

कृष्णाजी भास्कर ३५६, ४२९. 

कृष्णाजी मांढरे २९८. 

कृष्णाजी प्षोमनाय ३५०, ३५१. 

कॅप्टन हेन्री गॅरी १२८, १४५, १४६. 

खलिलुल्लाहखान २१२. 

खवासखान १९९. 

खान आजम इभराहीमखान ३०५. 

खानगौडा देसाई (कोपळ) ४१२- 

खानगौडा (बंकापूर) २९९. 

खानगौडा देसाई (लक्षमेश्‍वर) २०५, 
३०६. 

खानजमानखान २३७, २३९. 

खानजहान बहाद्दूर कोकलताश १७, 
२१७, २१९ ते २२१, २२४ते २२७, 
२३८, २३९, २४रे, २४३, २४७, 
२४८, २५१ ते २५३, २६६, २७४ 
२७७, २८४, २८६, २८७, २९९. 

खानेअजम मुरादखान (बेळगावचा किल्ले" 
दार) २११, ३०४. 

खाफीखान ९६, २१८ ते २२०, २२२, 


२२७, २२८, २३७, २८९, १४५, 
४५०, ४५६ ते ४५८, ४६४, ४६९, 
४७१. 

ख्िदमत परस्तखान ११४. 

खेम सावंत १५५, १९६, १९७, २०८, 
२९८, २९९, ३०२, ३०४, ३०५, 
३०७, ३०८, ४६३. 

खंरातखान १७४, २९४, 

खोजा हमीद २६८, २६९, २८१. 

खंडेराव पानसंबळ ३४०, ३५६. 

खंडोजी (सरदार) ३००. 

खंडोजी जगताप ३८९, ३९०. 

खंडोजी नाईक ७६. 

खंडोजी मोहिते ३९९. 

खंडो बल्लाळ ४४, १८५, ३९४, ४११. 

ख्वाजा याकूब सर बुलंदखान २८२. 

गझ्ननफरखान २५०, २८१, २८६. 

गणेश अनंत जांभेकर ४२३. 

गणेश रघुनांय ३०७ 

गणोजी (?) २९९. 

गणोजी कावळा ७६. 

गणोजी शिक ४५, ८६, ४५०, ४५. 

गणोराम ४३५. 

गागाभट्ट ४३२. 

गाजीजुद्दोनखान-पाहा शहाबुद्दीनखान 

गिर्जोजी यादव ६४, २७९, ३८६, ३८७, 
३९४, ४६८. 

गिरघरलाल मुन्शी ३०. 

ग्रीता चंद्रिका. (पोयी) ४३४. 

गुणवंताबाई (इंगळे) ४४. 

गोडे प. कृ. ४३२३. 

गोतमाई (काळो परशुरामाची बायको) 
३५२. 

शि. सं....३४ 


नामसूची : ५२९ 


गोदोवा प्रभू ४०२. 

गोंदजी जाघव १४८. 

गोपजो प्रभू ४०५, ४०६, ४१८. 

गोपाळ दादाजी १४९, ३१४, ३१५, 
३२६, ३२७, ३३०. 

गोपाळ परशुराम (मुजुमदार) ३६८- 

गोपाळ भट ४३५. 

गोपाळराऊ ( आदिलद्याही सरदार ) 

* २११, ३०४. 

गोपाळसेट सेट्या ४७. 

गोविदराव (भगोरचा मुघली ठाणेदार) 
२३३. 

गोविराव काथे १३४. 

गोविद कान्हो (आंग्रे) १३३, १३४, 
१४८, १५५, ४१४. 

गोविदराव काटे (काये? ) १३२. 

गोविद गंभीरराळ ४४२, ४४३. 

गोविद गोपाळ ढगोजी मेगोजी ४७५. 

गोविदजी जाघव १३३, १३४, ४१४. 

गोविद देवदत्त ५३. 

गोविद नारायण प्रभू ३५३, ४०४, ४०५. 

गंगाजी दादाजी ४६०. 

गंगाजी बाबाजी ३५३. 

गंगाजी भास्कर ३५०, 

गंगाजी शंकर देशपांडे ४०६. 

गंगाधर पंडित १९३. 

गंगाधरपंत ९२. 

गंगाघर मोरेश्वर प्रधान ३३९, ३९०, 
४७. 

गंगाधर रंगनाय कुलकर्णी ४४६. 

ग्रंगाराम (गुजराथी वाणी) २८७, २८८. 

ग्रॅंट डफ १९२, ३६४. 

घाटगे कागलकर ४५. 


५३० : शिवपुत्र संभाजी 


चन्नम्मा राणी ३१४. 

चाइल्ड-पाहा जॉन चाइल्ड 

चालंस वोडं १४१, १४३, (४४. 

चालंस (राजा) १४४. 

चाहूजी कंक १८२. 

चाहूजी नाईक देवगिरीकर ४१८. 

चिक्कदेवराय ३१३, ३१५ ते ३२४ 
३२८, ३२९. 

चिनकिलिचखान १०२. 

चिमणाजी (खडगगडाचा जमीनदार) 
२९९. 

चिमणाजी आऊजी ३५८, ३६२, २७५, 
३७८, २९९. 

चिमाजी पंडित ३२७. 

चोक्कनाथ ३१६, ३१७, ३२०. 

चंद्रराव मोरे ३७४. 

चंद्रशेखर (वकील) ३१५. 

चंपा ६८. 

चांद प्रभु ३५३. 

छोटाराम दळवी २९८. 

जगत्‌सिंग हाडा २८४. 

जगदेवराय २५१, ३२३. 

जनादंन नारायण हणमंते ३१६, २४१, 
३८५. 

जनार्दैन पंडित १०६. 

जनादंन पंत सुमंत ७७. 

जमनाजी २२९. 

जमालुद्दीन हैद्राबादी २१०. 

जलालखान ३०८. 

जसवंत सिंग (राजा) ३०, ३१, २७, 
९४, २८४. 

जसवंत २४२, २४४. 

जहानरा बेगम ३१. 


जाहिदखान २२४. 

जागोजी फ्जन्द ४१४. 

जाजूजी २०८. 

जादुराय दखनी २५०. 

जाधवराव ( मुघल अधिकारी ) २५१, 
२५३. 

नाघधवराव (मराठी सरदार) २५१, २५२३, 
२८७. 

जानकीबाई ४५. 

जान निसारखान ( ख्वाजा मकारम ) 
२८९ ते २९२. 

जानकी कोम रंगभट बिन बाळंभट 
ठकार ४६- 

जानोजी २०८, ३७२, ४११, ४१२. 

जानोजी बिन तुकोजी ११६. 

जानबाजखान (किल्लेदार) २६९. 

जाफरखान ३१, ११४ 

जिजाबाई (जिजाऊ) १८, १९, २४, 
२५, २९, ३४, ३६, ४३, ४४, ५१, 
५२. 

जिजोजी काटकर (मुद्राधारी) ४४२. 

जियाउद्दीन महमद सृजाई ११३. 

जिवाजी (माणकोजीचा भाऊ) २६९. 

जिवाजीराम चिटणीस ३४७. 

जिवाजी नारायण ३६४. 

जिवाजी विनायक १६४ ते १६६. 

जिवाजी विश्‍वनाथ वाळिंबे ३९०. 

जिवाजी सजणाजी प्रभू ४०२ ते ४०४, 
४१८. 

जिवाजी हरी सुभेदार ३८२. 

जितीकर भोसले ३९४. 

जिनतुन्निसा ११३, ११४, ४७२. 

जेम्स (दुसरा) राजा १-३. 


जंताजी कोटकर ३१४, ३१७, उेरर, 
३३४, ४२. 

जंबुननिसा (झेबुन्निसा) ९५, ११२, 
४७२, ४७३. 

जोसेफ अंश (सर) १५३. 

जोत्याजी केसरकर ८६, ३९४. 

जांजं वेल्डन १५७. 

जॉन चाईल्ड १४३, १५०. 

जॉन फायर ४९. 

जॉन दुड्रॉफ ४२३. 

जॉन सेंट जॉन १५०. 

टॉमस निकल्स ४१, ४२. 

तरतीबखान २३३. 

तान सावंत १९६, २९८, २९९, ३०५. 

तानाजी मालुसरे १८१. 

तानाजी शिक २९९, ४५०. 

ताराबाई ४५, ३१०, ३८७. 

ताहीरखान ३०. 

तात्याराव (कात्याराव) २३०. 

तिमाजी (मराठी सरदार) २८२. 

तिमाजी (देवरुखच। देशमुख) ४६०. 

तिमाजी केशव ३३३. 

तिमाजी निलकंठ ३८९. 

तिमाजी बाबाजी ३८९. 

तिमाजी भास्कर ३४९. 

तिमाजी रघुनाथ ३१६, ३४०. 

तिरुमलायं ३२२. 

तिरंदाजखान २७९. 

तुकोजी कृष्ण लोणकर ३४४. 

तुकोजी पटेल ३७२. 

तुकोजी पालकर ८६. 

तुकोजी (पालकर? ) २५५, २५६, २६०, 


नामसूची : ५३१ 


४११. 

तुरुतगिरी ( मोनी गोसाव्याचा शिष्य) 
४३५. 

तुलाजी कडू ३५६, ३८५, ३८६. 

तुलाज़ी देसाई ( निकम ) १६३, ३५६, 
४६१. 

तुलजोजी ( सरसुभेदार ) ३५६, ३८२ 

तेलंगराव २३१, ३०९. 

त्रिवकजी काकाजी ३७२. 

त्रिवकजी (खासनवीस) ३१६. 

त्रिवक गोपाळ १५७, १५८. 

त्रिवक बाजी देशपांढे ८६. 

त्रिवक निलकंठराळ ४८. 

त्रिवकजी भोसले ३३२. 

त्रिवक रघुनाथ हणमंते ४३४. 

थाकू बंजारी (धाकू वंजारी) २८१. 

थामस ग्रेथेम १५०. 

थॉमस ग्रॅहॅम १५४. 

थॉमस रो १५२. 

थॉमस विल्किन्स १४५, १४६. 

दत्तसेट सेटीया ३७०. 

दत्ताजी केशव नाईक ३६५. 

दत्ताजो त्रिमळ ३४२, ४३८, ४३९. 

दत्ताजी विठ्ठल प्रभू ३८२, ४०३. 

दलपत बुंदेला (राब) २१६, २२३- 

दाऊदखान १२३, २४५, २५५. 

दःदाजी काकडे ३१४, २१७, ३२१ ते 
३२२, ३२४, ४(२ 

दादाजी कोंडदेव १९. 

दादाजी नरस प्रभू १३३, १२४, २६६, 
३५९, ४१४, ४१५, 

दादाजी महादेव ३५७, ३७८. 


५३२ : शिवपुत्र संभाजी 


दादाजी रघुनाथ १३२, १३३, ३५६, 
३५८. 

दानपत्र ५६, ६५, ८५. 

दिनाजी विठ्ठल ३६७. 

दिपाई बांदल ३७४. 

दिल्कुशा ३५. 

दिलावरखान २७९, २८२ 

दिलेरखान २१, ५८, ५९, ६०, ६३ ते 
७०,८१, २००, २०१, २१५, २१९, 
२७८, २८२, २८३, ४६१. 

दिवाकर गोसावी ८७, ४३९, ४४१ ते 
चती 

दिवेकर स. म. ४३२. 

दुलभा नायक १७७, ३०८. 

दुर्गादास राठोड ९०, ९४, ९६, ९७, 
१००, १०१, १०५, ११०, ११४, 
११५, ११७, ११८, १९१, १९३. 

दुर्गाबाई २८, ५८, ६४, ६५, २७९. 

दुर्गोजी महाडिक ४४. 

दुंगरमल चोघरी ३०. 

दुर्जनसिंग हाडा १०५, 

देव चिचवडकर ४३६, ४७५. 

देव सावंत २९८ ३०५. 

दो फंरन्‌नडा द कॉस्ता १८४. 

दॉम मॅन्युयेळ लोबो द सिल्व्हेरा १६७, 
१६८, १७४. 

दॉम मानुयल मस्कारेन्हास १८४. 

दाम राद्रिगो द कॉल्ता १७८, १७९, 
१८१, १८४. 

दोतोर लुईज गोन्साल्व्हिस कोत १६४, 
१७५. 

देवजी शिक ४५ १. 


देवदत्त परमानंद ५३, ५४. 

देवाजी श्रीखण्डे ३६९. 

देवाजी विठ्ठल ३५३. 

देविसिंग बुंदेला ९८, २८१. 

देविसिह २१८. 

दोलतखान १२६, १३३,१३७, ४१४,४१५. 

दौलतराव शिक ४५१. 

दांडा घोड नाईक (जस नाईक) १४४. 

द्वारकोजी किल्लेदार २६१, २६२, ३०९. 

घनाजी जाघव ११६, ११७, ३७२. 

घमंकल्पलता (पोथी)४३३. 

धर्माजी नागनाथ १८१ ३४७, ३५६, 
३७१. 

घमंदास (भीमसेन सकक्‍सेनाचा भाऊ) 
२४६. 

धर्माजी पंडित ३०१, ३०२. 

धर्मा महार कवटेकर ४६४. 

धाराऊ आवा गाडे २४. 

घारराव निंबाळकर ४०. 

नबाबबाई २४६. 

नरस सेट उधाप्पा ३७०. 

नरसिंग राऊ ३८६. 

नरसू महाडिक २६२. 

नरसोजी नाईकडा ४०१. 

नरसो सुरो सुभेदार ३८२. 

नरसो व्यंकटाद्रि ३१५. 

नरहर पडित १९२. 

नरहरी बल्लाळ ३०७. 

नरहर मल्हार ४६२. 

नसरतखान २२४. 

नागोजीपंत (मुतालिक) ३८७. 

नागोजी बल्लाळा २११, २४२, १३५६, 

३८९, ४२५. 


नामसूचो : ५३३ 


नागोजो बाबाजी ३७२. निळो बल्लाळ ४४. 
नागोजी (माने ?) २८९, ४६१, ४६२. निळो सोनदेव ३८८. 
नागोजी वाघमारे ४१४. निहारखान घोरी ३१०. 
नाडगोडा (कोपलचा देसाई) ३०६. निश्चल पुरी ४२३. 
नामदारखान २८६. नेकनामख!न २१९, २२०, २२८, २३६. 
नारबाराव देसाई १६५. नेकराय २४३. 
नारायण जोशी (मुतालिक) ३८७. नेताजी पालकर ४५, ७५, ९९, ३१६, 
नारायण देवराणे १७०. ३९४, ४०९, ४४६. 
नारायण भट पुरंदरे ३८८. नेम्यजी गायकवाड ३३०. 
नारायण (नारो) रघुनाथ ४४२, ४४७. नेपोलियन ४५०. 
नारायण क्षेणवी १६४. पदमसिंग (राव कर्णाचा मुलगा) २५१, 
नारुजी (संगमनेरचा मुघली ठाणेदार) २५७. 
२७६, २७७, २७८. वदाजी यादव ३००, ३८६. 
नारुजी भोसले २७५, ४११. परमानंद (कवि) ५३. 
नारो अंबाजी ८६, परशुराम जोशी २१८. 
नारोजी त्रिवक २६३, २६४/४११. परशुराम पंडीत ३५१. 
नारोजी त्रिमल २६८. पाराजीपंत पेडगावकर ७७. 
नाहरखान २६७, २७६. पितांबर शेणवी ३४७. 


निकोलाय्‌ मानुतेंची ८९, १०१. १७७, पिलाई कोम केशवजी ३६५. 
१८३, १९१, २८९, २९०, २९५ पिलाजी न्हावी १५२. 
३५४, ४५०, ४५४, ४५५, ४६५, पिलाजी शिक २८, ४१, ८१, ४५०. 


४७२. पुतळाबाई ४५, ८४, ८५. 
निराजी रावजी ३८, ४६, ३९५. पुत्रकामेश्टी यज्ञ ४४. 
निलाजी सजणाजी प्रभू ४०२ ते ४०४ पुरुषा (संभाजीचा खास नोकर) ३००. 
निलोजी निळकंठराऊ ४८, पेमाजी दादाजी काकडे ४१२. 


निळो मोरेश्वर (निळोपंत पेशवे) ८६, पोतदार द. वा. ४२४. 
१५० ते १५२, १५७, १६६, १७३. पंताजो गोपीनाथ बोकील ३९४. 
१७४, १९२, २४४, २५५, २५६, प्रतापराव गुजर ७१. 
२६०, २६७, ३०१, ३१६, ३३९, प्रतापसिह १०६. 
३४९, ३५३, ३५७, ३७५, ३७६, प्रयागजी दिनकरराऊ २६०. 
३७८, ३८२, ३८८, ३८९, ३९२ ते प्रल्हाद निराजी ३८, ७७, ७८, १२८ ते 
३९४, ३९७, ४००, ४१०, ४१६ १४२, १५२, ३१६, ३३८, ३३९, 
डेट डक ३४र, ३४८, ३४९, ३५१, २८७, 


५३४ : शिवपुत्र संभाजी 


३९४ते ३९६, ४००, ४०२,ते ४०४, 
४०६, ४१८, ४४७, ४६० ते ४६३. 

फकरुहीन २६८, २७०, २७१, 

फागी महमूद १४८. 

फादर पिएर जोसेफ द गॉलिन्स ९८, 
१७२, १८९, २९१. 

फादर व्हरसिसीमो द ऑन्सिको १९३, 

फिरंगोजी नरसाळा ६७. 

फिरोजखान २८८. 

फेलिसिनो कापोलो १६८. 

कंजुल्लाखान २२४. 

फ्रान्सिसको द कोस्ता १७३, १७४, 

फ़्रान्सिको द ताव्होर- १०९, १७६ 

फ्रान्सिस मार्ता (माटिन) ६२, १८८, 
३३३, ३३४, ३७३, 

फ़ान्सिस्तो द आल्विझ १७८ 

बकाजी नावडकर २७२, ३४८, 

बजाजी (निबाळकर) नाईक ४२, ६६, 
६७, २९९, ४४६, 

बजाजी पिलाजी न्हावी १५२ 

बते कौमा (बद कोम) १५५ 

बसप्पा नायक (इक्केरीचा नायक) ३१९, 
३२० 

बसवंतराव २५१. 

बहरामखान (बरब्शी उल्मुक) २२१. 

बहरामंदखान (असदखानाचा भाचा) 
२२८, २२९, २४९, २६२, २६६, 
२७९, ४६१. 

बहरोजखान २४१, २४३. 

बहलोलखान ४९, १९९, २००. 

बहाद्दूरखान ९७, १०२, ११४, १७०, 
२१६, २१५ ते २१७, २२३, २२७, 
२३२, २३६, २४५, २४६, र५रते 


२५६, २५७ते २६०, २८४, २८६ 
ते २८८, २९५, ३०३, ३०४. 

बहिरजी जाघव ४०९. 

बहिरजी नाईक इंगळे ७७. 

बहिरजी पवार ४०३. 

बहिरो विठ्ठल लोणकर ३४. 

बह्यानंद स्वामी नाझरेकर (श्रीधर 
स्वामींचे वडील) ४३३. 

बाकरे ४२४. 

बाजी घोलप २७२, ३८९, ३९३. 

बाजी प्रभू १८०. 

बाजी मुरार ३९४. 

बाजी सर्जाराव जेधे ३०१, ३९३. 

बारदरमल ४११. 

बापूजी भाळराव ८०. 

बापूजी त्रिवक ३५७. 

बाबर १७. 

बाबाजी तानदेऊ ३४९, ३७८, ३९०. 

बाबाजी (दादाजी) महादेक देस्वाई ३५८, 

बाबा याकूब अवलिया फकीर ८७, ४३४- 

बाबाजी रखमांगद ८६. 

बालूशहा ३०. 

बाळकृष्ण बासुदेव ३४१. 

बाळाजी आवजी ४३, ५३, ७६, ८६; 
८९ ते९१, ३३८. 

बाळाजी विश्वनाथ ३९५. 

बुधभूषण (काव्य) २७, ३९. 

बुबराव २९९, ३०५. 

बुऱ्हाण निजामशहा १८- 

बुलंदखान २७८. 

वुसातिन-उस्‌-सलातिन ६३, ६४, २५४ $ 
४५९. 

बेदरबरब्त (बेदारबख्त) २८२. 


बेंद्रे वा. सौ. ११५, ११६, ११८, ४२३. 

भगवंत गंगाधर बोकील ३९४. 

भगवंतराव ( आदिलशाही सुभेदार ) 
३००, 

भगवंतसिह २५७, २५८. 

भवानोदास (नागर ब्राह्मण) ४६५. 

भवानीबाई महाडिक ४४, ५८, 

भानजी गोपाळ ८३, ३४७. 

भानजी गोसावी ४४१, ४४२. 

भावरसिंग १०९. 

भिकाराम गोसावी ४७४. 

भिमाजी (दादाजी काकडेचा भाऊ) 


३२३. 

भिमाजी मोरे २४४. 

भोमराव (मराठी सरदार) २७४, ४११. 

'भोमसेन सक्सेना ६१, ९९, ११४, 
२२१ते २२३, २४५, ४५९, ४६६. 

भूदोजी निबाळकर (महादजी निबाळक- 
रचा भाऊ) २९९. 

भूषणसिंग १०४. 

मनपा देसाई ३०७. 

मनाजी शंकर निळकंठराव २७६. 

मनोहरदास गौड २८५. 

मरमय मुगलानी ११३. 

मरहमतखान (मऱ्हामतखान) ११४, 
२२९, २६४, २६९. 

मराठी साम्राज्याची छोटी बखर ९१, 
१२५, १३२, २५९, ४५२. 

मल्हार गोसावी ८३. 

मल्हार जाघव १९४. 

मल्हार रामराव चिटणीस ३७, ४३, ४४, 
७५, ७६, ८०, ८८, २५६, ३१५, 
३३४, ३४३, रर, ४५०, 

मल्हार रंगनाथ पोतदार ३८३. 


नामसूची : ५३५ 


मलिक अंबर १८, ३६०, ३६१, ४२५, 

मलिक बेग ३०१, ४११. 

म्हलोजी घोरपडे ८२. 

मसूदखान ६७, ७०. 

महंमद अरीफ २२४. 

महंमद आदिलशहा २०, १९९. 

महंमद बेग १५१. 

महमुद रझाक १३५. 

महंमद सादीक ३३१, ३३३. 

महमूदखान ११४. 

महादजी गोसावी ३६४. 

महादजी (नाईक) निबाळकर (संभा- 
जीचा मेहुणा) ४२, ६६, ८६, २९९, 
३५४, ४६३. 

महादजी नाईक १९२, ३०५. 

महादजी पटेल जगदाळे ३४८, ३९९, 
४००, ४१८. 

महादजी बाजी ३९४. 

महादजी यमाजी बोकील ३९४. 

महादोबा (संत तुकारामाचा मुलगा) 
४३५. 

महादेवभट विष्णुभट शेंड्ये ४३५. 

महादेव गोविद रानडे २३६. 

महाबतखान २१५. 

महासिग कदोरिया २२६, २५०, २५१, 
२५३. 

माकूजी २५७. 

माणकोजी (मुघल) २७३. 

माणकोजी (संभाजीचा नोकर, सांगो- 
ल्याचा अधिकारी) ३०१. 

माणकोजी पांढरे २६३. 

माणकोजी&बीन राहुजी जगदाळा ४०१. 

माणकोजी बीन नाऊजी पाटील चिंचवडे 
३९७. 


६ : शिवपुत्र संभाजी 


माणको बल्लाळ पंडित २८१, २८६. मुकीमखान २७८. 
मातबरखान २१६, २३० ते २३४, २६२, मुखलिसखान ३१. 


३०९ मुगलखान २६६. 
मादण्णा २०० ते २०२, २०७, २१२, मुझफफरखान २२०, २२८, २३२, २४५, 
२१३ २४८, २८७. 
मानाजी मोरे ९२, २५९, २६०, ४११. मुट्टू विरप्पा नायक ३२० 
माधवराव (हेजीब) २०९. मुद्दाचारी डॉ. ३१२, ३१८, ३२१, ३२३; 
मानुतची-पाहा निकोलाय मानुत्‌ची ३२४, ३२९. 
मानुयेल्‌ द सिल्व्हा १८१. मुधोजी निबाळकर ३८४. 
मानुयेल्‌ सारायव्ह द आल्बुकेरकी १९०, मुनव्वरखान २४३. 
१९१, १९२३. मुरतशमखान १०९. 
मामूरखान २२५, २८२. मुरादखान २११, ३०४. 
मालुकचंद २९. मुरारराऊ ३८९, ३९०. 
मालोजी इतबारराव ४१८. मुल्तफितखान ३१, ३२, २५०, ४६१. 


मालोजी घोरपडे (बाजी घोरपडेचा मुहंमद अफझल २३१, २५८. 
मुलगा) २००, २१३, ३४१, ३९४, मुहमद॑ अमीनखान ३१. 


४०९, ४११, ४६८, ४६९. मुहम्मद अलीखान २४०, 
मालोजी भोसले १८. भुहमद कुली (कुत्बशाही सुलतान) १९९. 
मायनाजी नाईक १२५, १३४. मुहंमद खलील २२३, २२६, २३०, 
माहादजी यमाजी (बोकील) ३९. २७१. 
मिर्धाखान २७९. मुहमदखान ११०. 
कर्दकबेग २१९. मुहम्मद वदी वलखी २१८. 
मिरा राजा जयसिंग २८ ते ३०, १०६, मुहम्मद शरीफ २८२, २८७. 
२१५, २१९, २६. मुस्ताफाखान ३०५. 
मिया शाकिर माहामद ४६४. मुहम्मद हुसेन (बाळापूरचा फोजदार) 
भियानजी २०३, २०४. २४३. 
मिरबातखान (दिठेरखानाचा भाऊ)  मेघःश्याम ढेरे ३८२. 
४६१. भेलगिरी पंडित २०९. 
मीर मुहम्मद मोमिन २५४. मेहमूद (लोदीखानाचा मुलगा) २५१; 


मीर वहदत गुर्जबदार २५२ प्‌ 
मुकरंबखान (शेख निजाम हैद्राबादी) मैया नाईक (माय नायक) (३२, ४९४. 


४५६ ते ४५९, ४६२, ४६३, ४६५ ते मोषेगौडा देसाई (हुकेरी) ३०६, ३५२* 
४७०. मोतिमदल्लान-पाहा मातबरखान 
मुकरंमखान २४२, २४३, २४८, २५५. मोरेश्‍वर गोसावी ४३५. 


५३८ : शिवपुत्र संभाजी 


राजाराम (छत्रपती) ४५, ५१, ५२, रामाजी गोविद (देवरुखचा देशमुख) 
५४, ५८, ६२, ६४, ७०, ७१, ७३ ४६०. 
ते ७६, ७८, ८१, ८४, ९१, १०१, रामाजी गोसावी ४४१. 
३१०, ३४५, ३७४, ४५१, ४५८, रामाजी नाईक (नाईकवाडी) १८१, 


४६३. १८८. 
राजा दुर्गासिंग वलद २८१. रामाजी नाईक ठाकूर ८०, १६२, १६४. 
राजाराम (भगूरचा ठाणेदार) २३४. रामाजीपंत १३३. 
राजा सूयं ३१४. रामसिंग (कुमार) ३०, ३२, ९४, (०३, 
राणा जयसिंग (मराठी सरदार) २८६, १०४, ११९, ३४६, ३४८. 

४११. रामसिंग (चांद्याचा जमोनदार) २४१. 
राणाजी २५१. रामसिह २५७, २५८. 
राणूजी (कानुजी) २५१. राम शेणवी १४१, १४५, १४६. 
राणूबाई ४२. रामोजी जगताप ३८९. 
राम गणेश गडकरी ३३७. राय कीतिसिंग ११०. १११. १८६. 
रामचंद्र पंडित ३०१, ३०२, ३५१. १९२. 
रामचंद्र केशवभट पंडित ४३५. रायाजी काटकर ३८९. 


रामचंद्र दत्ताजी मुतालिक ३६५. रायाजी पंडित (रावजी पंडित) ८०. 
रामचंद्र निळकंठ भादणेकर (अमात्य) १६३. 
१२०, १२१, १६१, १६७, ३४०, रायाजी सदक प्रभू ३७८, ३८२, ३९९. 
३८३, ३८९, ३९७, ४१९, ४२७, रायाजी सामराज ३०७. 


४४०, डड. राव कणं २५१. 
रामचंद्र पंत हेजीब २१०. राव मोहकमसिंग २७७. 
रामचंद्र बजाजी (६६. रावजी २५१, २७७. 
रामकृष्ण नाईक १९२, १९३. राहूजी सोमनाथ (रावजी सोमनाथ) 
राम दळवी १९६, ३०२, ३०५. ४६, ७८, ९२, ३५० ते ३५२- 


रामदास स्वामी (समथं) २७, ३८, ४६, रॉबटं ऑमं ८९, १८३, १९०, ३२९, 
५३, ६१, ८७, १००, ४२१, ४२६. ३५४, ४५०, ४५५, ४६५, ४७२. 


ते ४४१, ४४४. रॉबटं ग्रॅहॅम १५७. 

रामनाक भंडारी ३९९. रॉबटं यारविन १२८. 

ड्रामभट बिन शिवभट बिन गावदेभट रिचडं केजविन १४३, १४४ ते (४६, 
ठिठ्ठा (यिटे) ४०६, ४०७. १४९, १५०, १५४, ३४८, ३५८. 


रामसिंह (रतन राठोडचा मुलगा) २२३. रिचडं स्टॅन्ठे १५१, १५२, १५७- 


नामसूची : ५३९ 


रूढप्पा (मुरगोडचा देसाई) ८५, ८६, वासुदेवपंत ९२. 


३६९. बासुदेव भट ४७४. 
रुद्रभट नीलकंठभट अग्निहोत्री ४३५. विजय राघव ३१३. 
स्द्राजी राणे १९६. विठोजी २७०. 
॑पा मोजदा ४११. विठोजी बापूजी प्रभू ४०२, ४०४, ४०५. 


रुपाजी भोसले ७५, २११, २२५, २५५, विठोजी बीन गोरख निगडे ३९६, ३९७. 
२५६, २५८ ते २६०, २७४, ३१६, विठ्ठल नारायण ४६३. 
३९४, ४११. विठ्ठल पल्लीराव ३२६. 

रुमोखान २५५. विठ्ठल पिलाजी. ३३०. 

रुस्तुमब्नान उफ सर्जाखांन विजापुरी २७५ विठ्ठल शंकर ३५९. 

रुहुल्लाख्षान १०७ ते १०९,२११, २१६, विठ्ठल हरि ८६. 
२१८, २४१, २५३, २५६, २५७ विनायक भट इनामदार (चांबली) ४८. 
ते २६०, २७८, २७९, २८६, ३०३, विनायेक उमाजी ३६३, ३२६४, ३७७, 


३०४, ४७३. ४३५. 
रेबजी पटेल ३७२. विल्क्स ३२९. 
रोहिलाखान २५६, २५८ ते २६०. विदवनाथ ५७. 
रंगराव २४४. विश्वनाथ भट ठकार ३८८, ३८९. 
रंगनाथ स्वामी ४६८, ४६९. विसाजी निळकंठराऊ ४८. 
रंगाजी कृष्ण मुट्टू विरप्पा ३१३. विसाजी पंत (मोरोपंत पेशवे यांचा 
रंगाजी लक्ष्मीघधर १९४, १९५. मेहुणा) ३२, ३४. 
रंगाजी सबनीस ३५८. विसाजी माणकेश्‍वर (सबनीस) ४१८. 
लखमाजी (मराठी सरदार) २७७, २८१. विसाजी रघुनाथ १३२. 
लखुजी जाघव १८. व्हिन्सॅंट स्मिथ ३११. 
रतीफखान (शहा) २८९. व्यंकोजी-पाहा अकोजी भोसले. 
लक्ष्मण (लखूजी मराठी सरदार) २७७. वेणू धर्माजी १४८. 
लक्ष्मीबाई (विचारे) ४४. वेदाजी केशव ३०६, 
लुत्‌फुल्लाहखान २१६, २३०, २४०, बवेकाजी निमदेव ३५१. 

२६८, २८१. वॅकाजी रुद्र ३५६. 
लेडी व्हजिन १८५. शरीफखान २२४, २२५. 
लेफेबेर ९०, ४८०. शहा अलीलनरा २४७. 
लोदीखान २५०, २५१, २५३. शहा आन्बास १०३, १०४, १०६. 
वासुदेव गोसावी ४३५. शहाजहान १८. 


बासुदेव जनादन ३४१. शहाजादा आज्जम ९४, १०२, १११, 


४० : शिवपुत्र शंभाजी 


११२, (४, ९०४, २१६, २१९, 
९२०, २४६, २६५, २७५, २७८, 
२८२ ते २८५, २८८,. २८९, 
३०१ते१०दे, ३१०, 

शहाजादा कामबक्ष २१६, २४४, 
३१०. 

शहाबाजखान ३०८, 

शहाजादा मुअज्जम (शहा आलम) 
२१, ३७, ६७, ६८, ९४ ते ९६, 
११०, १८८, २०६, २१५, २१६, 
२४८, २५०, २५१, २५८, २७०, 
२८१, २८९ ते २९६, ३०५, 
३१०. 

शहाजादा मुईजुद्दीन १०८, २६५, 
२६६, २७९, २८१. 

शहाजी भोसले १८, १९, ५४, ३४९, 
३८४, ४३६. 

शहाजी भोसले (सरनोबत) ७६. 

शाहाबानू बेग २०३. 

शहाबुद्दीन ऊर्फ गाजीउद्दोन फिरोजजंग 
११२, ११३, २०९, २१०, २११, 
२१६, २१८, २२१, २२३ ते 
२२६, २३०, २२२, २४२, २४८, 
२५२, २५३, २६६, २६८, २६९, 
२७२ ते २७५, ३००, ४५२. 

शहा सुठेमान ११७. 

शाबदीखान २९२, ३५२. 

शामजी ४३. 

शामजी नाईक पुंडे ९१, ३२१२, ३१४, 
३१५, ४१२, ४३३. 

शामजी बल्लाळ ५४२. 

शाहू छत्रपती (शिवाजी) ४४, १६५, 
३९४, ४५१, ४५२, ४५६, ४७४ 
ते ४७६. 


शा (हिस्ते) यस्ताखान १५३, २१५. 

शिकंदर आदिलशहा १९९, २००, 
२०३, २०५ ते २१०. 

शिरकाण ४२. 

शिवयोगी ५७, ४२२, ४२३. 

शिवराम (एकनाथ स्वामींचा मुलगा) 
४३४. 

शिवसिह (कंकरचा मुघल ठाणेदार) 
२७७. 

शिवाजी नाईकडा ४०१. 

शिवाजी जेधे २६६, ३०१, ३९०, 
३९१. 

शिवाजी महाराज १८ ते २२, २५, 
२८ ते ३३, ३४ ते ४३, ४५, 
४६, ४७, ४९ ते ५५, ६९ ते 
७५, ७५७ ते ७९, ८१, ८५, ९१, 
९३, ९८, १२१ ते १२४, १२६, 
१५२, १६१ ते १६३, १७९, 
१९९ ते २०१, २०५, २११, 
२१३, ३१२, ३१३ ते ३१५, 
३८६, ३८७, ३९६, ४०७ ते 
४०९, ४१४, ४१५, ४१९, ४२१, 
४३५, ४३६, ४२३७, ४३९. 

शुजाअतखान ११६. 

शुभकरण बुंदेले २२३, २५१, २५३, 

शेख इब्राहिम ३००, 

शेखजहा २४३. 

शेख जान मुहम्मद २४७. 

शेखजी २७९. 

शेख मरब्दुम मुनशी २८४. 

शेख महमद १०९, १२५, १६७, 
१८३ 

शेख हमीद मीर अदल ११४. 

शेख हबीबुल्ला १७२. 


शेख हसन ३०१, ४११. 

शेजवलकर त्र्यं. शं. ५१, ४४९. 

शेलारमामा १८१. 

शेहाबानू बेग २०३. 

श्यामराज ( त्रिबकगडचा अधिकारी) 
२३१, ३०९. 

श्यामसिंग (ओंढा गडाचा किल्लेदार) 
२३१. 

शंकराजी नारायण गांडेकर ३४०, 
३५९, ४१८. 

शंकराजी निळकंठराऊ (सुपे-खुदचा 
पाटील) ३८९. 

शंकराजी निळकंठराऊ (किकवीचा- 
इनामदार) ४८, ३६३. 

शंकराजी बाजी १३३. 

शंकराजी भोवर ४६. 

शंकराजी महाडिक ४४. 


शंकराजी रायाजी बांदल ३७४, ३७५. 

शं. ना. जोशी ३२८. 

सईबाई २४, ४२. 

सकवारबाई ४२, ४४, ४५. 

सखंभट ठकार ३८८, ३८९. 

संगुणाबाई ४४, ४५. 

सर्जा ( बंकापूरचा देसाई) २९९. 

सर्जाखान (सय्यद मखदम, विजापुरी- 
वजीर) ६९, २०३, २०५, २०९, 
२१०, २७५, ३०२. 

सजराव जेघे २६६, २६७, २७२, 
३०१, ३९१ ते १९३, ४११. 

सटबोजी भोसले ३४९, ३९९, ४००, 

सत्रोजी राणे १८३. 

सदानंद गोसावी ५९, ४४८. 

सदाव्रती गोसावी ८३, ४३१४. 

सबनीस गणेश रघुनाथ ३०७. 


नामसूची : ५४१ 


सभासद कृष्णाजी अनंत २६, ६८, 
७४, ८!, ३९५. 

समयनय (पोथी) ४३३. 

समाजी दादाजी काकडे ४१२. 

सरकार, सर जदुनाथ ३११. 

सरदेसाई, गो. स. १०७, ११८, ३३६. 

सय्यद अन्दुल करीम ( कोयळागडचा- 
किल्लेदार) २२८, २६४. 

सय्यद कबीर २२२३. 

सय्यद कुतुबुद्दीन सज्जादानशीन २६०. 

सय्यद मस्दुम २०३, २०४, २०६. 

सय्यद मन्सूर वल्दजानखान २६६. 

सय्यद मुजफ्फर २०७. 

सय्यद मुनत्वरखान २२९, 
२४२, २४४, २७८. 

सर जोसिया चाईल्ड १५३. 

सरफराजखान (दखनी) २७०, २८८, 
२८९. 

सरबुलंदखान २७३, २८२. 

सलाबतखान २२५, २५८. 

सलाहखान २८१. 

सॅम्युअल ऑस्टिन ४७. 

साकी मुस्तैदखान ४५०, ४६६, ४६७, 
४७०, ४७३. 

सादतखान (महमंद मुरादखान) 
२८९. 

साबाजी घाटगे ६७, २०२. 

साबाजी भोसले ७९. 

सामराज ३०६, ३०७. 

सांगोजी बाबाजी ३७२. 

सितोजी भोसले ३४९, ३९९. 

सितोळे देशमुख ३९७. 

सिदोजी फजंन्द १९४, १९५. 

सिद्दी कासम १२२, (२२, (३३, 


२३०, 


५४२ : शिवपुत्र संभाजी 


१३१६, १३७, १४९, १५१, १५५, 


१५७. 

सिह्दो खरात १३१, १३२. 

सिद्दी जोहर २०३. 

सिद्दी फोलाद ३१. 

सिही मसऊद (मसूद) २०३ ते २०६. 

सिद्दी महंमद २५४ 

सिद्दी मिरगा १५७. 

सिद्दी मिस्त्री १३७, १४८, ४१४, 
४१५. 

सिद्दी याकूतखान (मुघल सुभेदार) 
२५५, २५६, २६२. 

सिद्दी संबूळ ५६, १३२७, ४(४. 

सिद्धेश्‍वर भट ब्रह्मे २७२. 

सिवभट दादंभट पुरंदरे ३८८. 

सिवभट नीलकंठभट अग्निहोत्री ४३५ . 

सिवाजी सुरो (कारभारी) ३६५. 

सुजाणराव ४११. 

सुजायतखान ३२१ 

सूदजी (मराठा सरदार) २८५. 

सुंदर बाळाजी ३३२. 

सुंदरजी बाजी १३०, ४१५. 

सुंदरसिंग ११३. 

सुलतान तारा ४४५. 

सूय नायक (रामनाड) ११४ 

सूर्याजी काळे ८०. - 

सूर्याजी मांढरे ३९८. 

सूर्याजी विठ्ठल प्रभू ४०५, ४०६, 
४१८. 

सूर्याजी विसाजी प्रभू ४०२ ते ४०४ 

सेतुमाधवराव पगडी २१६. 

सेन सुरेंद्रनाथ ४०, ३३६. 

सेंट फ़ान्सिस झेवियर १८९. 


सैद आदम करीम सर्जा (बंकापूर) 
३०५ 

सैदी (सिद्दी) याकूतखान १७०, 
१७४. 

सैंफखान २४२. 

संफुल्लाहवान २४३, २५८ ते २६०. 

सैय्यद अब्दुल्ला २६२, २६३. 

सैयद ओगलान २५०, २७०. 

सैय्यद ख्वाजा अहमद २७९. 

सैय्यद मुजफ्फरखान २७६, २७७. 

सोनजी पटेल ३७२. 

सोनजी इतबारराय ३६५. 

सोमाजी दत्तो ९०, ९१, १००, ३३८, 
३४६. 

सोम नाईक ३४१. 

सोमनायक नरनायक ३४७. 

सोमाजी नाईक बंकी ७६, ८०. 

सोमाजी बांदल ३५६- 

सोयराबाई ४४, ४५, ५१, ५२, ५४, 
५५, ६४, ७१, ७३, ७८ते ८१, 
८३, ८४, ९०, ९१, १००, ३४५. 

सोराबखान २८५, २८६. 

सिपवडा १४८. 

संभाजी मोहिते २०- 

संभाजी पावला १३३. 

संभाजी (शहाजीचा मुलगा) १९, २४- 

संभाजी, महाराज छत्रपतो : 

बालपण २४ ते ३८. 

येसूबाईशी लग्न २८. 

मुघल मन्सबदार २८, २९. 

आग्य्यास भेट व सुटका २९ ते ३२- 

पुन्हा मुघल मन्सबदार ३७ 

कारभारात प्रवेश ३८. 


युध आघाडीवर ४०. 

दरबारी रीतिरिवांजाचा अनुभव ४०, 
कु... 

कुटुंब परिवार ४२ ते ४५. 

महाराजांच्या राज्याभिषेक प्रसंगी- 

इंग्रजांकडून नजराणा ४६. 

मुंज ४६. 

पुन्हा आघाडीवर ४९ तें ५१. 

गृहकलह ५१ ते ५६. 

शृंगारपुरास प्रयाण ५६, ५७. 

सज्जनगडावरून पलायन ६१. 

दिलेरखानाबरोबर भूपाळगड जिंकला 
६५, ६७. 

स्वराज्यात परत ६८ ते ७०. 

पितापुत्रांची भेट ७०, ७१. 

केंद करण्याचा कट ७४ ते ७८. 

अष्टप्रघानांशी सलोख्याचे घोरण ८२. 

राज्याभिषेक ८७, ८८. 

दुसरा कट ८९ ते ९२, १००, १०१. 

अकबराची भेट १०१. 

एक मन्सुबा १०३ ते १०७. 

अकबराशी संबंध १०८ ते ११९. 

सिद्दी व इंग्रज संबंध १२० ते १६०. 

दंडाराजपुरीला वेढा १३१ ते १३३. 

इंग्रजांशी तह १४५ ते १४९. 

पो्तुगेजांचे संबंघ १६१ ते १९८. 

फोंड्याच्या आघाडीवर १७८. 

पोर्तुगेजांशी तहाच्या वाटाघाटी १९० 
ते १९५ 

विजापूर आणि गोवळकोंडा १९९ ते 
२१४. 

मुघलांचे आक्रमण २१७ ते २३४; 
२५० ते २७६; २८८ते ३१७ 


नामसूची : ५४३ 


मराठ्यांची चढाई २३४ ते २५०; 
२७६ ते २८८. 

सैन्यशक्‍ती वाढविण्याचे यत्न २९२. 

कर्नाटकातील हालचाली ३१४ ते 
३३४. 


राज्यकारभार- पूवंग्रह ३३२५, ३३६. 

आयात-निर्यात-इंग्रजांवर बंधने ३६६ 
ते ३६९. 

शिलालेख ३७०, ३७१. 

प्रजादक्षता २७४ते ३८४. 

जेधे यांना समज ३९० ते ३९३. 

चोरीचा निवाडा ३९९ ते ४०१. 

वतनाची विक्री ४०२ ते ४०४, ४०६. 
४०७. 

दानपत्र ४२४ ते ४२६. 

हिदी-काव्य-नायिका भेद ४२६; 

नखशिख ४२७; सात सतक ४२९ ते 
४३१ 

बुधभूषण ४३१, ४२२. 

संभाजी कालीन इतर साहित्य ४३२ ते 
४३४. 

साघुसंतांना साहाय्य ४३४ ते ४३६. 

संभाजीराजे आणि रामदास स्वामी 
४२३२६ ते ४४५. 

घर्मांतर ४४५ ते ४४७. 

दोन कडक पत्रे ४४६ ते ४४८. 

शिकर्यांचा बंदोबस्त ४५१, ४५२, 
४६४. 

पन्हाळघाहून संगमेश्‍वरला अखेरचे 

प्रयाण ४६४, ४६५. 

अखेरचा निणंय ४६८. 

कंद आणि हाल ४६८ ते ४७३. 

वढदु येथे शिरच्छेद ४७४. 


९४४ : शिवपुत्र संभाजी 


श्िहावलोकन ४७७ ते ४९१ 

संतगिरेकर ८६. 

संताजी बीन भिवजी चव्हाण १९८. 
४१२. 

श्ंताजी घाडगा २४९, ४००, 

संताजी घोरपडे ३२७, ३२९, ३३०, 
३३२, ३१४, ४४. 

संताजी जगताप २११, ४११. 

संताजी निबाळकर २६७, ३९१. 

संताजी पवळा ४१४. 

संताजी सिलिमकर ४१८. 

संताजी यमाजी सरमिरा २९२. 

संक्राजीपंत ३१६. 

हृणमाजी बनवरस देसाई ३०७. 

हमीदुद्दीनखान ४७०. 

ह्यातखान २२५. 

हरप्रसाद शास्त्री ४३३. 

हरराय २४६ 

हरजी जाखडे २३३१. 

हरजी राजे महाडिक ४२, ४४, ८६, 
३१२, १(४ते १२०, ३२६, ३२८ 
ते ३३४, ३७३, ३७४, ३१८४, ३९४, 
४(२ते ४१४, ४४७. 


हर हिटलर ४५०. 

हरिजन खत्री १४४. 

हरिभट पटवधन ४३५. 

हरि शिवदेव (चेऊलचा सुभेदार) ३४९, 
३७६, ४०३, 

हरिसिंग २३१, २५७, २५८. 

हसन (हुसेन) अली खान १०२, १०३, 
१३५, २५०, २५१, २५३, २५४, 
२६२, २६५, २७९, २८२, २८८,२९०. 

हसनखान २८३. 

हसन गंगू १७. 

हिम्मतराव (मराठी सरदार) २७७, 
४११, ४१३२. 

हिरोजी फजंद ७६, ९०, ९१, ९९, १०० 
३३८, ३४८. (इंदुलकर-३७०.) 

हुसेन निजामशहा २७८. 

हेन्री स्मिथ १३३ ते १४२. 

होनाजी अनंत ३९५. 

हंबीरराव मोहिते ४५, ७५, ७७, २११, 
२१२, २३६, २४५, २५६, २५७ते 
२६०, २७०, २७४, २७५, २७६, 
२८९, ३०३, ३०४, ३१६, २४१, 
३४९, ३९४, ४००, ४०१, ४१० ते 
४१३१. 


००० 


स्थलसूची 


भ्रौप्रबल् १५२. 


श्रोरंगपट्रण ३१९, २२१, २२३, ३२४, 


४१०. 
श्रीवघंन २२, १२१, ३०९, ३९३. 
अकलूज ४६९, ४७०. 
अकोला २४०, २४३. 
अर्काट ३२६, ३३०, ३३२. 
अजमेर ९५, १०२, २१६. 
अजंठा २१७. 
अडकोळण ३७१. 
अंतूर २४७, २४८. 
अन्तरुज (अंत्रूज) १६२, ३१०. 
अथणी ६८, ६९, १२६- 
अफझलपूर २०८. 
अष्टमी (कसबे चेऊल) ४०३. 
अलंगडी ३०७. 
अलाहाबाद ३४, २४२, २८८. 
अलीबाग १४४. 
बष्टागार १६२. 
बसडोती २६०. 


असेरी (म्‌) १७०, १७५, १९७, ४१०. 


असोळणे १८७, १९७. 
अहमदनगर २०, २४५, २४७, २६५, 


२७६ ते २८०, २८३, २८५, २८९, 


२९७, ३६९, ४०९ ४१२. 


अहमदाबाद १०७, १०८, २४२, २३०, 


४२०. 


शि. सं...३५ 


अहिवंतगड (हतुवंतगड) २२, ११४, 
२१७, २१२, २३६, ४०८, 

आगरा १३३१. 

आगाशी १७७. 

आग्रा २९, ३३, ३६ ते ३८, ४८, ७!, 
३४५. 

आग्वाद १८६, १८८, १८९. 

आढवकुळे ३९०. 

आदल २७४. 

आदोनी २०६. 

आपटे १२५, १२८, १३०, १३५. 

आभेपुरी ३९८. 

आवळा-झ(ज) वळा २१२, २१६. 

आसवली २७६. 

इक्केरी ३१२, ३१४, ३१९. 

इंग्लंड १२६, १४३. 

इंदापूर १८, १९, २२, २८६, ३५६, 
३८९, ४२६. 

इंदी (इंडी) ६७, २०८, २९५. 

इंदोर (नाशिक जिल्हा) २२०. 

इराण ५४, ९५, ११७, (१९, ४६९, 
१०३. 

उज्जयिनी ३३. 

उटळूर २३. 

उदगाव २८६. 

उत्रोली ३५९, ४०७. 

उदगीर २८७ 


९४६ : शिवपूत्र संभाजी 


उंदेरी २२, (२२, १२५, (१२९, १३०, कन्हेरी (कण्हेरी) २३५, ४०९. 
११७, १४०, १५० ते १५२, १५७, कबूर ३०५. 


१५९, ४०९, ४१५. कमणदुर्ग १७५, 
उपनैदिर २१७. करडे-निमोणे २६८, २६९, २८१. 
उंबरज (सातारा प्रांत) ४०१, ४४४. करवीर प्रांत ५६. 


उरण १३८, २५५. 

उस्मानाबाद २७६, २८५. 

एदलाबाद २३८. 

एलिचपूर २४३. 

एलिफ़टा १३४, १४४, १७५, ४१०. 

ऐंनापूर ६८. 

ओंढा २३२, २३५, २७७, ३०९. 

आंध ३८५. 

नोरंगाबाद ३७,३८,६४ ते ६७, १०१, 
२०३, २३४, २३८, २४५, २४९, 
२८५, २९०, ३६९, ४१०, इड७. 

आसा २८७. 

अंकाई-टंकाई २३२, २२५. 


अंकोला २२, १६२, १६५, १८३, १९६ 


२१७, ४१६. 


अंजदीव (बेट) १६४, १६५, १९३ ते 


१९६, ४१७. 
अंझ्ोर १७३. 
अंत्रूज १६२, ३७०, ४१६. 
अंबर (जयपूर) १०३. 
आंबड २४९ 


कडप्पा २१७. 
कडवाडो २२, ४१६. 
कदरे १९६, ४१७. 
कटोरगड ८६. 
कण्हेरगड २१७. 
कनकगिरी २४. 
क*नड २४७. 


करंजा (कुलाबा) १४०, १४३, १४४, 
१७५, १९७, २४१, ४१०. 

कऱ्हाड २२, ७७, ८३, ३१०, ३५६, 
३८४, ४२५, ४२७, ४६४. 

कर्‍हे पठार ३०९, ३६४, ४३६. 

कर्नाटक १९, २१, प्रे ते ५४, ५६, ५७, 
६०, ७१, ८४, १२१, १६६, २०९, 
३१२, ३१५, ३१९, १२३, २२६, 
३२७, ३२९, ३३०, ३३४, रेश्र, 
३५८, ४०६, ४१०, ४११, ४१३, 
डड. 

कल्याण २२, ११५, १२२, १२५, १३८, 
१४र, १६८, १७०, १७१, १५५, 
२३२, २५० ते २५६, २५७,ते २६!, 
२७५, ३०९, ३५६, ४०५, ४०९ 
ते ४१३, ४१७. 

कल्याणी २१७, २८७. 

कवनी २३५, ३०९. 

कवळे १७७. 

कळवण २३५. 

काकोडे १६२. 

काणकोण १६२. 

कादरा ३०२. 

कादीराबाद २४९, २५०. 

कंचन २३५ 

कांजोवरम्‌ ३२६, ३३०ते २३३ 

कानरा १६४. 

कानानूर १६१ 

कापूर बहाळ २४. 


स्यळसूची : ५४७ 


काव १८६, १८९. कोरेगाव (पुणे-फतेयाबाद) ३९७, 
कावूल ३१. ४७३, ४७५. 

कायसूव (शापोरा) १८८, १९७, २९४. कोरो मंडल ३६९. 

कारवार ४९,१५१,१६२, १९५,१९६, कोलवण ३४९. 


२१७, २९५, ३०२, ३०३. कोला (खोला) १९२. १९३२, ४१७. 
कारी ३९२, कोलार २२, २३, २१७, ३१२, ३१४. 
कारंजा (वऱ्हाड) २४०, ३६९, कोल्हापूर ११२. ११३. २११, २१७ 
कावेरी पाक ३३०, ३३१. २८८, ३०३, ३४१, ३७२, ४०९ ते 
कांसा २४१, ३६९, ४१२. ४१३, ४६३, ४६५, ४६६, ४६८. 
किकवी २७६, ३६३, कोले (कोलंई) १२८, १३०, १२७, 


कुडाळ १६६, २९२, २९३,३०२, ३०४. १५१, १५९, १७२, १७३, ४१५. 
३४७, ३५६, ३८९, ४०७, ४१६, कोहीर २१२. 


४१७, ४१९. कोळगाव १३५, ११७, १४२. 
कुदे १४४, ३७५. कोळवा १४२. 
कुमंगड (सिपीगड) १९६. कोळवे १७४, १९७. 
कुरुक्षेत्र ३२. कोंडपिला ३२७. 
कुलाबा (कोट) १३७, १४८, १५७, कंचनगड २२३२, २१३६- 

१५८, २१७, ३१०, ३८०. कुंकळी १८७, १९७. 
कुलाम (किलॉन) १६१. कुंभारजुवे १८६. 
कुलंग (कलंग) २३४. कांदळगाव-कॅम्बे १६६, ४३५. 
कुसूरपूर २७०. क्रांगानूर १६१. 
केपे १६२. खकूलो (?) २४०, ३६९. 
केळशी २२, ८७. खडगगड २९९. 
कोचीन १६१. खवासपूर २८३, ४१३. 
कोडग ३२४. खानदेश १८, १७. ४१०, 
कोथरुड २७२, ३०९, ३८२. खारेपाटण ४१७. 


कोथळागड (मिफ्ताहुलफतह) २५०,२५३, खुदा बंदापूर ३६७. 
२६२ ते २६५, २७४, ३०९, ४११. खेड ४६४. 


कोनिमेर ३३०, ३३१. खेळणा (खिळणी) ९९, ११३, ३०३, 

कोपळ २३, २१७, ३०६, ३१०, ३४२, ३१०, ४१०, ४५४, ४६०, ४दर, 
३५६, ४१०, ४११. ४६३. 

कोरटी ८३, ४३४. खोलगड १९६. 


कोरळारू आ २६७. खोलापूर २४२. 


५४८ : शिवपुत्र संभाजी 


खंदेरो २२, १२२, (१२३, १२५, १३७, 
१५२, १५७, २१०, ३८०, ४१५. 

खंबायत ४०. 

गदग २३, ३०२- 

गणपतिपुळे ४३५. 

गणेशगाव २२४, २२५. 

गाजियापूर २१९. 

गुजरात ४०, १०५, ११६, २३०. 

गुलबर्गा २०९, २१७. 

गुंजण मावळ २७२, ३०९, ४१८. 

ग्रोकणं ४९. 

गोकाक ३०२. 

गोंडवन १०९. 

गोवले १२१. 

गोवळकोंडा ४९, १५४, १९९, २०७, 
२१२, २४४, २४९, ३००, ३०३, 
३२६, ३२७, ३१०, ३३२, ४१०, 
४१४, ४६०, ४६३. 

गोवे १६१, १६२, १८५, १८९, १९३, 
१९४, २९१, २९४. 

गोवा बेट १६१, १७६, १८८, १८९, 
४११. 

ग्वाल्हेर ११६. 

गंगापूर ११४. 

गांगोली १३२, २७४, ३४४, ३५२. 

धोलगड ६७. 

घोसाळे २७. 

चाकण १९, २४, ११५, २६९. 

चांदा २४१, १६९, ४१०. 

चांदोर (चांदवड) २१५, २५२. 

चांबिली ४८, २७६. 

चांभारगोंदे २१७.. 

चाफळ ३५७, ४३६ ते ४३८, ४४१ 
ते ४४४. 


चिकन हळूळी ३१०, ३१९, ३२७. 

चिकमंगळूर ३१९. 

चिक्कबाळापूर ३१२, ३२७. 

चिंगलपुट ३३१. 

चिचवड ४३, २७२, ३०९, ३९७, ४२६, 
४४७, उॅ४्ट, 

चित्तगाव १५३. 


* चितोड ९४. 


चिपळूण २२, ३४९, ३५१, ४६४. 

चेऊल १२९, १३६, १३७, १४४, १५१; 
१५५, १५६, १६१, १६६ते १६९ 
१७१ ते १७६, १९४, ३१०, ३४९, 
३५७, ३५८, ३६२, ३६४, २७५,२७८, 
३८१, ३८२, ४०२, ४०९, ४१०, 
४१३ ते ४१७, ४४७. 

चेटपॅट ३३१. 

चोपडा (मुस्ताफाबाद) २३६, २३८. 

चेंबूर १७४, १९७- 

चोरो (00०15०0) १६५. 

चंदन २७५, ३१०. 

चंद्रगिरी ३२७. 

चंद्रवाडी १६२. 

जगदेवगड १२९. 

जत २१७. 

जवळा (झवळा) २२, २३६. 

जव्हार (जवाहर) २२, ४०, २२०. 

जामखेड २८२. 

जामोदा २४३. 

जालगिरी ६८. 

जालना २४७ते २४९, ३६९, ४१०. 

जावळी २०, २२, ३५८, ३७४, ३९९, 
४३७. 

जांबळी ३९२. 

जिवघन १७५. 


स्थलसूचो : ५४९ 


जिजी (चंदी) २२, २३, १३९, २१७, तालाब-साकोंदा २४२, ३६९. 
३१०, ३१२, ३१९, ३२०, ३२७, तालीकोट १७. 
३२९, ३३२ते ३३४, ३३६, ३७३, तिकोटा ६८, ६९. 
शश तिकोना १०७. 

जन्नर २०, २२, ४७, ४९, २१७, २२३, तिगुड २२४. 
२५२,२५३,२६१,२६५,२६९,२७१. तिरुपती २३. 


जुवे-पाहा सांतु इस्तेव्हंव तिरुमल्लाई ३१४, ३२९. 
जेजोरी २७६. तिविम-पाहा थिए 
जंतापूर १०७, १११, १५७. तिसवाडी १८३. 
जोघपूर ९४. तुमकूर ३१०, ३२७. 
जोर ३९९. तुळापूर ४७२, ४७४. 


जंजिरा कोट १२१, १३० ते १३२, तेघनाष्ट्रम्‌, (फोटं सेंट डेव्हिड) ३१५, 
१३४, २१७, ३८०, ४१०, ४१४. ३२०, ३३०, 


जांभुळखोरे ३९९. तेरदळ २०२. 

झ्ञारखेड १०९. तेलंग ६९. 

टिटवाळा ( तिटोलिया) २५९. तेलंगण १०८, 

टेंभूर्णी २८२, २८३, २८९. तोंड्र ३२९, ३३२. 

टोके उमरा २७०. तोरगल ६७, ४४५. 

ठाणे १६९, १७०, २१७, २५७. तोरणा २८. 

बहाणू १७०, २२०. तंजावर ३१०, ३१२, ३१३, ३१९, 


डिचोली (राजवाडी, बिचोली) २२, ३२०. 
११२, १६३ ते १६६, १७१, १९६, त्रिचनापल्ली (त्रिणामली) ३१६ ते 


२९२ ते २९४, ४१६, ४१९. ३२०, ३३१, ३३४, ४१०. 
ढवळाघाट २६७. त्रिबकगड २२, ९७, २२७ते ररेर, 
तबाका २३४. २९७, ४०९. 
तळकोकण २२७, २३४, २५० ते २५२, त्रिबकेश्‍वर ४४७. 

२६२, २७७, २८३, ३०९. त्र्यंगलवाडी (त्रिगलवाडी) २३५, ३०९. 
तळगाव २४३. थळ २२, १२७, ४१५. 
तळघाट २२. थालनेर १०७, २५२. 
तळेंगड २०, २८. थालेंना (थालेनो) २४१, ३६९. 
तळोजा १७४, १९७. थिए (तिविम्‌) १८७, १९७, ४०९. 
तारळे ४४. दमण १६१, १६७ते १७०, १९१. 


तारापूर १७०,१७१, १७५,४१०,४१३. दहकमा (?) २१८. 


५५० : शिवपुत्र संभाजी 


दाभोळ (बंदर)२०, २२, १५५, २५६, 
इ८इ, ३८४. 
दिवाढी १७१. 
दिडोरी २१७, २२०. 
दिल्ली (०४, २९७. 
दीव १६१. 
दुर्गाडी ३०९. 
दुर्भाट १७७, १७८, १८०, १८२. 
देवघाट २७३. 
देवपाल ४१८. 
देवरुख ४६०. 
देवलगाव २४१, ३६९. 
देवळे (मौजे पाडळी) ३८६. 
देवळे (मोजे शिपोशी) २३८३. 
दोडवाड ३०७. 
दोडुबाळापूर ३१०. ३१२. 
दौलताबाद २०९, २१७, २३४, २८०. 
दंडाराजपुरी २२, १०२, १३१, १३६, 
१५५,१५७,(५९,४०९,४११,४१५. 
दंतोरा १४२, १७५, १९७. 
धरणगाव २३८, २१७, २३७, २४४. 
घरमवूर २२०. 
धमंवुरी ३२१, ३२२. 
धामणगाव २४१. 
* धारवाड २८७, ३०१, ३०३. 
घावजी १८४. 
घूपगड २१७. 
घोंडसे ९८. 
नवलगुंद ४४५, 
नवलाख उमरा २७१. 
नसरापूर २४. 
नळदुगं २८६, २८७, ४१०, ४५९. 


१२५, १२८, १३०, १३५, १२७, 
१४३, १७५, २३६७, २७१, ४१४, 
४१५. 

नाझरे २७५. 

नाडगौडा ४४. 

नाडोली ८३. 

नारवे (७१. 

नारायणपूर २७६. 

नारुगड (प्रचितगड ? ) ४४१. 

नावडी ४६७. 

नासिक (गुल्शनाबाद) ९८, २१७, २२०. 
२२३, २२४, २२९ ते २३४, ३७२. 

नांदगाव १२१. 

नांदेड २४९. 

न्हावी २७१, ३९०. 

निजामपूर २७३, २७४. 

नोंब ५९, २७६, ३१०. 

नीरथडी ३०९, ३६३, ४२५. 

नेवासे २८३. 

नेंगपट्टण १६१. 

नंदुरबार १०७. 

पट्टागड २२, २३१ ते २३२५, २७७, ३०९, 
४०९. 

पणजी ११०, १८८. 

पनवेल २२, २६१. 

पन्हाळा २०, ६१, ६७, ६८, ६९ ते ७!, 
७३, ७७ते ८२, ११५, १२३, १६२ 
ते १६४, १८३, २०३, २११, २७५, 
२८८, ३०३, ३१०, ३१२, ३४१, 
३५६, ३८५, ३८६, ४०९, ते ४११, 
४३४, ४५३, ४६० ते ४६४, ४६५, 

पद्मदुगं १३३, १५७, ३१०, ३८०- 


नागाव (नायगांव) १५७, १७२, १७४, पत्रदुर्ग १३३. 


३७१, ४१४, ४१५. 
नागोठणे (नागोठाणे) २२, १२३ ते 


पलतात ? (7811818) १४५. 
पशिया ११६. 


पंचायतन १२१. 

पंढरपूर २१९६, २८३. 

प्रचंडगड २७२, ३०९, ३६५. 
प्रतापगड (नाशिक जिल्हा) २३५. 


स्पलसूची : ५५१ 


पांडिचेरी ३३२ ते ३३४, ३७३. 
पिपरी ३९७. 

पिपले ३९७. 

पिंपळगाव २२९. 


प्रतापगड (जावळी तालुका) २०, २२, पिळगाव २९३. 


२४, ७६, ८३, ३८५. 
प्रबळगड (मुरंजन) २२, २३४. 
प्रभावली ५५. 
शसिद्धगड २२. 
परशुराम २५०, ३५१- 


परळी २२, ६०, ६१, ९१, २७६, २१०, 


३४६, ४०७. 


पुणे १९, २२, २४, ३५, ४७, २१७, 
२५०, २६५, २७२, २९७, २०९, 
३५२, ३५६, ३६३, २७२, ३७७, 
४१० ४३७, ४४८. 

पुरंदर २२, २४, २८, ७०, २६५ते 
२६७, २९७, ३०९, ३७३, ३८८, 
३८९, ४०९. 


परिडा १०४, २१७, २८५, २८६, ३६९, पुलिकत ३२६, ३२९. 


४०. 

पळासगड २६२. 

पाचवड ४३, ३८५. 

पाचाड ११ १. 

पाटणा २८७, २८८. 

पाटगाव १९३, ३४७, ४२३५. 

पाटस ३९७. 

पाटोदे २८२, २८७. 

पाथरी २४९. 

पादशहापूर (पाच्छापूर) ९९, १०१, 
१०२, १४२. 

पानुसवाडी (सरसगड) २७४. 

पारगड ३०७, ३०८, ३१०, ४१७. 

पारनेर २८०, २८१. 

पारसिक १६८, १६९, २५६, ४१७. 

पालव १४४, 


पाळी (सुधागड) २२, ८९, ९८, ९९. 


पावनखिड १८०. 
पावनगड ३८५. 
पाषाण ३८२. 
पांडवगड २९२. 


पेडगाव (बहाद्दूरगड) ६६, २२३, 
२७४, २७९ ते २८३, २८५, २८९, 
४५९, ४६६, ४७०. 

पेडणे १८, १९६. 

पेद्दा पोलम २३. 

पेण २२, १२३ ते १२५, १२८, १४०, 
३६७, ३७१, ४०५, ४१४, ४१५. 

पेनुगोडा ३२७. 

पैठण १८, २४९. 

पोर्टोनोव्हो ३१४, ३१५, ३२०, ३६९. 

पोलादपूर ३६०. 

पौसाना २४१. 

पंचगंगा १७१. 

फर्दापूर २३८. 

फलटण ४०७. 

फोर्ट सेंट जॉजं १४७, १५५, ३३०, 
३३१, ४१०, ४१४. 

फोंडा २२, ४९, ५०, ११, १६२, १७६ 
ते १७९, १८१, १८२, १८४, (८९, 
१९१, १९५ ते १९७, ३०२, ३१०, 
३४७, ४०९, ४१०, ४१३, ४१७. 


५५९२ : शिवपुत्र संभाजी 


फिरंगाण १७२. 
फ्लॉरेन्स ४३२. 

बट्टी १२५, १३५. 
बडोदे १०७. 

बदामी २१७. 

बनसेंद्र १८. 

बनारस ३४५, ४२०. 


बिदूर २१७. 

बीड २४९. 

बीदर २४८, ३६९. 
बुंदेलखंड ११६, ४५३. 
बेदनूर ३१९. 

बेलवडी ३०७. 
बेलापूर १७५. 


बऱ्हाणपूर १६६, २१६, २२९, २३६ ते बेळगाव २११, २१२, २१७, ३०१, 


२४०, २४९, २४२, २६९, ४१०, 
४१२, ४१३, ४५२. 

बहादुद्रगड-पाहा पेडगाव 

बहाद्दूरबंडा ३०६, ३०७, ३१०. 

बाईजीपुरा (औरंगाबाद) २४६. 

बागलाण ९८, २१७, २३०. 

बाणावर २१९, ४१०, 

बापोली १४४. 

बाबहार २३४. 

बाबुळगाव २४५. 

बारदेश १६१ ते १६३, १७२, १७४, 
१७६, १८७, १८८, १९३, १९७, 
३६९, ४१०, ४१३. 

बालाकुंड २२६. 

बालाघाट २४१, २६१, ३६९, ४१२. 

बालवडी ४१८. 

बालापुरम्‌ ३१४. 

बावडा ५६. 

बावधन (पुण्यापासून ५ मैल) २७२, 
३०९, ४०६. 

बार्सेलोर १६१. 

बाळापुर (कर्नाटक) २२, २१७. 

बाळापूर (वर्‍हाड) २४२. 

बाळी १६२- 

बांदा १०९, २९२, २९४. 

बिदनूर ११३. 

बिरवाडी ३१६. 


३०३, ३०४. 

बैलहोंगल ८५. 

बोरगाव (सातारा) ११६, ३७२. 

बोरघाट २७३, ३५२. 

बोलंई १७२. 

बंकापूर २१७, ३०२, ३०५. 

बंगलोर (बेंगळूर) २१७, ३१०, ३२७ 
ते ३२९. 

बंगाल २८७, २८८, ४२०. 

ब्रह्मपुरी ४७०. 

भगोर (भगूर) २३०. 

भटकळ १९६. 

भडोच ११६, १५५. 

भतग्राम १७१, १८४. 


भागानगर ४९, ७५, ३००, ४०८, ४६३. 
भालवणी २८६. 
भिमगड १११, 


१९३, ४१६. 
भिवगड २२. 


भिवंडी (इस्लामाबाद) २२, ११५ 
१३२, १३५, १३८, १४२, १६८ 
१७०, १७१, २२२,२५०,२५१,२५३, 
२५५, ते २६१, २७५, ३०९, ४०९ 
ते ४१३, ४१७. 

भुकूम २७२, ३०९, ३८२. 

भुजबळगड ३०६, ४१०, ४११. 

भूगाव २७२, ३०९, २८२. 


११२, १९०, १९१, 


स्यलसूची : ५५३ 


भूपाळगड" ६६, ६७- महेंद्रगड (कोकण) १९६, २६१. 
भोजापूर २७७. महेश्वर ९६. 
भोर २७१, ३०९, ३५९. महीपतगड ४६७. 
भोरप-पाहा सुघागड मार्गाव (मडगाव) १८७, १९७. 
मकनगाव २४३. माजगाव ३१०. 
मक्का १०९, ११०. माजगाव (मुंबई) १२८, १४०, १५०. 
मच्छलोपट्टण ३२७, ३३०. माणगाव. १२१. 
मढ (गड) १४२. माणिकघाट २८९. 
मथुरा ३२, ३३, ३५ ते ३७ मानापूर,४१३. 
मदनगड ११७, २३५. मारवाड ९५, ९६, ३५५, ४५३. 
मदुरा ३१२, १३१३, ३१७, ३१९ माराकान ३३१. 

ते ३२१, ३२४, ४१०. मारुल (तफ) ८३. 
मद्रापूर १७५. माकंडा २२. 
मद्रास १५४, २१७, ३३१, ४१०, माल्येनूर ३२९, ३२२. 
मधुरगढ १९६. मालवण १५५. 
मनोर १७५. मावळ (कर्यात) ३५६, ४११. 
मनोहरगड ४१७. माहीम (ठाणे जिल्हा) १७४, १७५. 
मन्तोर (मद्‌दूर-मड्डूर) ३२३, ४१० माहीम (मुंबई) १४२. 

४११. माहुली (सातार्‍याजवळ) ६१, ३५६. 
मदनगड २२, १८३, ३०९. माहुलीगड ११५, २६१, २६२, ३०९. 
भरकाय ४१३. माळवा १०७, ४५३, 


मळकापूर (कोकण) ११२ ते ११४, माळशिरस ३७३. 
* १६३, ३१०, ३५६, ४६०, ४६१. मांजरा ६६, २१७. 
मलकापूर (वर्‍हाड) २४१, ३६९, ४१०. मांडरदेव २६७, ४३५. 


मळठण २६८. मांडले १२१. 

मलबार ९१, १६६. मिरज ४९, ६८, २०३, २१२, 
मळावका (मलाया) ३६९. २१७, ३०३. 

मळेय ३२४. मिरजन १६२, २९४. 
मसलीपट्टण १५३. मुधोळ २०२. 

मसूर ३१०. * मुंगी-पैठण १८, २४५. 
महाड १२१, ४६४. मुरगाव १८६, १८७, १८९. 
महानकला २४४. मुरगोड (मुरगूड) ८५. 
महाबळेश्‍वर २२, ४३५, ४३८. मुरुड १२१. 


भहींद्रगड (बागलाण) २६२. मुल्हेर २१८, २१९,२३२, ४१०. 


४५४ : शिवपुत्र संभाजी 


भुहम्मदपूर २१०. 


मुळशी ३०९. 
मुंबई २२, ४९, १२२, १२३, १२५, 


राजगड २०, २२, २५, २८, २९, ३२, 
३४, ३५, ३७, ३८, २६९, २६७, 
३०९, 


१२६, १२८, १२९, १४३२, १४४, राजपुताना ९४. 
१४५, १४९ ते १५३, १५६, १५९, राजमाची २६७, २७२, ३०९, ३९३. 


१६१, ३६७, ३१७१, ४१३, ४१५ ते 
४७. 

मेढे ४०७. 

मेलियपूर ६. 

मेवाड ११६. 

मेहेकर २४१, २४२. 

मेहेंदळी २५४, २५५. 

मोत्रामालोर ३३. 

मोरगाव ४३६. 

मोरदंत २३१५, ३०९. 

मोरस ३२४. 

मोलेव्हा ३१४. 

मोंगीर २८८. 

मौजपुरी २८७. 

मंगळवेढे ६७, २८३, २८४. 

मंगळूर (मंगलोर) १०९, (१०, १५१, 
१६ 

म्हसले (९. 

म्हैसूर २४८, ३११२, ३१३, ३१८, ३१९, 
४१०, 

यादगीर ४९, २१७. 

येहूर २२. 

रतलाम (१७, 

रत्नागिरी २१७, ३६०. 

रवळा २२. 

रतूलपूर २१०, 

रहिमतपूर २७४. 

राचोल १८७. 

राजकोट ३१०, 


राजस्थान ११६. 

राजापूर २२, ५०, ५६, ७२, ७९, ८०, 
८र, १००, ११०, ११६, १२३, (२४, 
१२६, १५१, १७२, १७९, १८३, 
३१०, ३५२, २५६ ते ३५८, ३८६, 
४१५, ४६१. 

रामइ २४९. 


रामनगर २२, ४०, १०९, १७०, १९१. 


रामनाड ३१२, २१४. 

रामसेज २२, २२० ते २२८, २२९, 
२३२, २५०, २९६, २९७, ४०९ ते 
४१२, ४५८. 

रायगड (रायरी) २२, २८, ३४, ४५, 
५५, ६१, ७, ७३, ७४ते ७८, ८०, 
८१, ८३, ८५, ८७, ८८, ९९, १०१, 
१११, १२४, १२४, १४१, (४्र, 
१५७, १६४, १९३ ते १९५, २५६, 
२७०, २७३१, २७४, २९१, ३०९, 
३३८, ३५०, ३५१, ३५४, ३८५, 
४०० ते ४०१, ४०७, ४०९ते ४२, 
४३४, ४३९, ४४६, ४५१, ४५३, 
४५४,४५८,४५९,४६०,४६रते४६५. 

रायतूर १८७. 

रायबाग ४९. 

रावेर १०७. 

राक्षसभुवन ३४. 

रांगणा ५६, ४१७. 


रेईसमागुप १८६, १८८, ८९. 


रेवदंडा १७२, १७५. 


स्पलसूची : ५५५ 


रोहतगड २३४. वंदन २७५, ३१०, ४०७. 
रोहा १२१. शहापूर १३२२, २६१, ३०९, ४४४. 
रोहिब्खोरे २६७, ३५९, ४०७. शिक्रापूर २६८. 
रोहिडागड २२, २४, २६७, २७२, ३०९,शिखर शिगणापूर ४२४. 

३९२, २९३, ४०९, ४११. शिंगणवाडी ४३८. 
लक्ष्मेश्‍वर २१७. शिपोशी ३८३, 
लोहगड २२, २७०, ४१३. शिरवळ ११४, २६६, २६७, २८५, 
लंडन १५०, (५४, १५६, २५६, २५९०, २३०९, ४०७, ४११. 

३०३. शिराळे ३५६. 
वढयाव २६०. शिरोळे ३१०. 
वढू ४७४, ४७५. शिरूर २६९. 


वर्‍हाड १८, ३७, २१६, २३९ ते २४२, शिवनेर (प्रांत) १९, २७१. 
२४४, २४५, २४८, २८६, २९७, शिवापूर २६६, ३०९. 
४१०. शिवेश्वर २२, १६२. 
वलणी ३१६. शेक्‍स २९६. 
वसई १६१, १६७ ते १७०, २५७.  शेणोला २६१. 
बाई २२, २७६, ३१०, ३४२, ४०६, शंंगारपूर २२, २८, ५५ ते ६१, ६४, 


४०७, ४४८, ४६४. ४२३, ४२४, ४३१. 
वानापूर १५२. सर्जापूर २०२. 
बांदिबाश ३३१, ३३२. सज्जनगड ४६, ५९, ६४, ८७, १००, 
वाशिम २४२, २४३. ४२६ ते ४१८, ४४० ते ४४४. 
विचित्रगड ३९१. सत्यमंगलम्‌ ३२४. 


विजापूर ६८, ६९, १५४, २००, २०१, सरसगड २२. 
२०८, २०९ ते २११, २४०, २४४, सरसगाव २६९. 
२४५, २७५, २७६, ३०१, ३१५, संपगावचा किल्ला २९०, २९१. 
३२६,४०८, ४१०,४१३,४६०,४६९. साखरपा ११२ ते ११४, ३५२. 
विशाळगड २२, ५६, ३८३, ४५१. साखळी १९६, ४१६. 


विसापूर २७०, ४१३. सागरगड ३१०, ४१६. 

वीर २७१, ३१९०. सातारा २२, २१७, २७४ते २७६, 
बेरूळ १८. २९७, ३१०, ३५६, ३७२, ४०७, 
बेलूर (वेलोर) २२, ३१२- ४१०, ४३७, ४५र, ४६४. 
वेल्हा २७१, ३०९. सातिगाव १६१. 


वेंगुळ १२७, १४२, १५५, २९४.  साबाजे १७५. 
बेजापूर २४८, २७८. सायगाव ४४४. 


५५६ : शिवपुभ संभाजी 


सागवान १७५. सेवागुंडा १३२९. 
सारगाव (४२, १७५. सैतवडे ३४७. 
सारंगपूर २४९, २८७. सैदापेट ३३०, ४१७. 


साल्हेर (सुलतानगड) २२, (१४, ११५, संबाना १७०. 
२१७ ते २२०, २३२, २५०, २९७, सोनगड २१५. 
३०९, ४०८, ४१०. सोनगाव २८७. 
साष्ट (साल्सेत) १६१, १६२, १७२, सोना (सिन्नर परगणा) २३३. 
१७४ ते १७६, १८७, १८८, १९६, सोंदे ३०२. 
१९७, ३६९, ४१०, ४१३, ४१७. सोलापूर २१७, २७६, २८४, २८५, 


सांगली २१७. ३०५, ३६९, ४०९, ४१०, ४१३. 
सांगे १६२. संगमनेर २१७, २३३, २८३, ४५४. 
सांगोला २८४, ३७३. संगमेश्‍वर २२, २६, ३१०, ३५०, ३६१, 
सांडस ३०९. ३८३, ३८६, ४११ ते ४१३, ४५०, 


सांतु इस्तेव्हव (जुवे बेट) ११०, १७४, ४५३, ४५६ ते ४५८, ४५९ ते ४६१, 
१८३ ते १८६, ४०९, ४१०, ४१३. ४६३ेते ४६८. 


स्वाली मरीन ३०३. सेंट हेलेना ४५०. 

सिबोलिम १६३. सॅन थोमा ३२९, ३३२. 

सिडकोली १४४, ३७५. हडपसर ३९७. 

सिन्नर २३०, २३३, २७७. हबसाण ४२, १२१. 

सिहगड (कोंडाणा) १९, २२, २४, हनुवंतगड ११४, २१७, २३२, २३६. 
२७१, २७२, ३०९, ३८९. हरणस (तफ वेलवंडखोरे) ३९६. 

सिधुदुर्ग (सेंदुदुर्ग) ४१७. हरसूल ४४६. 

सिवेइवर (शिवेश्वर) १९६, ४१७. हरीशगड २३५, ३०९. 

सुघागड (भोरप) ९९, ३८२. हातनोली २६०. 

सुपारा १४३, १७५. हिरडस मावळ ४०७. 

सृपे १९, २२, २४, ३०९, ३५६, ३८९, हिंगणे ३८२. 
४३६. हुगळी १६१. 

सुबदल २७४. हुबळी ४९, १५३, ३०२. 


सुरत ४९ ते ५१, १०७, १२३, १२८, हेमाडबासे १६२. 
१४१, १५०, १५१, १५३, १७०, हैद्राबाद २४३. 
२३०, २३६, २५१, २५४, ४२०. होनवड ६८, ६९. 
सेखापूर २०२, २७५. होनावर १६१. 
सेडम २१२. होलगड २६२. 
सेलिमगड ९५. होसकोट ३१२. 9७09०० 


कै. कमल गोखले यांचे साहित्य : 


शिवपुत्र संभाजी (मराठी) 
शिवचरित्राचे पैलू (संपादन) 


हिंदुस्थानच्या परराष्ट्रीय धोरणाचा पाया : 
१८६० ते १८८२ (भाषांतर) 

कोल्हापूर संस्थान आणि पाश्‍चात्य सत्ता 
(शिवाजी विद्यापीठात दिलेली भाषणे) 
(॥11811131 5981101311 : 

(11011 121151) 


